महागष्ट--प्रस्थ-प्रदीपावलि : प्रदीप आठवा 
सत्कार्योत्तेजक सभा-धुळें 
श्री 
र 
रामदास आणि रामदासी 


भाग १२१ वा 


त्रिखंडात्मक 
सर शवा] श्रीसमर्थचरित्र [मणि ११ बा 
प्रथम खंड 
श्रीसमर्थावतार 


शाश्वत एकळत्री राजा । परम समर्थ स्वामी माझा । 
विश्बोद्धार लोककाजा । लीला अवतरला ॥ 


१८७१ वैशाख झुद्ध ९ शनिवार 
तीनरीवी श्रीशिवरायानुम्रहतिथि 
राज्याभिषेक हक २७ 






के... मुंबई ४ 
वुधात्त किंगत 
| *७->)२] - 


| कराव मकाजी ढवळे. शि 


चड डाय हक 


केशव भिकाजी ढवळे, श्रीस 








नमन वटा 





सर्वे हक्क शंकर श्रीकृष्ण देव ह्यांनीं राखून ठेविळे आहेत. 


प्रथमाप्रत्ति 
ठाक १८७१ 


मुद्र क: बा. ग. ढवळे, कनोटक मुद्रणालय, १०३, शींब ( पूर्वे ), मुंबई २२ 
प्रकाशक : केशव मिकाजी ढवळे, श्रीसमर्थ-सदन, गिरगांव, मुंबई ४ 


महाराष्ट्रद्शंन करून देणारे ग्रंथप्रदीप 


' बहार भंथ प्रदीपावली 'ला प्रारंभ होऊन १० वर्षे झालीं, ह्यापूवी सात प्रदीप 
प्रक|शि. १॥.०. पस्तुतचा श्रीसमर्थावतार हा आठवा. 


«िततया उमेदीनं आम्हीं ह्या प्रंथमालेचा संकल्प सोडला होता तितक्या 
राभाधानकारक रीतीनें आणि त्वरेने काम होऊं शकलें नाहीं ह्याची आम्हांला 
आणान आहे. ह्याला कारण मुद्रणाच्या धंद्यांत सदैव पाठीस लागलेल्या अडचणी 
हं तर आहेच, पण प्रत्येक ग्रंथ सुबक आणि ठाक्य तेवढा निर्दोष व परिपूर्ण 
व्हावा ह्या चोखंदळ दष्टीबद्दल एक प्रकारें दिरंगाईच्या ख्पाने द्यावी लागलेली ही 
्किमतही आहे. तरी ही भूमिका लक्षांत घेऊन प्रदीपावलीच्या प्राहकांनीं आमच्यावर 
राग धरूं नये एवढीच विनंती आहे. 


ग्रदीपावलि हातीं घेण्याची प्रेरणा श्रीसमर्थकृषेनें आम्हांला झाली त्याला मराठींत 
क्रँंवा महाराष्ट्रांत जें जें सत्‌ व सनातन आहे तें तें ग्रंथमाळेच्या रूपानें संकलित 
करावें ही इच्छा बरीचक्षी कारगीभूत होती. समर्थ सांगत कीं महाराष्ट्रधर्म वाढवावा. 
हा महाराष्ट्रधर्म म्हणजे केवळ शत्रूला तरवारीने पाणी दाखवून मराठी राज्याच्या 
मर्यौदा वाढवाव्यात एवढ्याच मर्यादित अर्थाचा धर्मे नव्हता. महाराष्ट्रधर्म म्हणजे 
महाराष्ट्रचे विचारधन. हें विचारधन टिकवावें, वाढवावे, महाराष्ट्राची रातकानुरातकांची 
संस्क्ृतिपरंपरा जगापुढें मांडावी, महाराष्ट्राचे वैगि्थ म्हणून जे कांहीं आहे त्याचें 
चिरस्मरण ठेवावें हाच समर्थांचा संदेश असावा. त्या संदेशानुसार थोडें कांहीं करावें 
हा प्रदीपावलि सुरू करण्याचा उद्देश. त्या उद्देशाला घरून प्रथम मराठी वाड्य़याच्या 
इतिहासांतील रामदासकालीन वाझ्यय़ाचा कै. पांगारकरकृत खंड प्रसिद्ध केला. त्यानंतर 
डॉ. पेंडसे ह्यांचें श्रीज्ञानेश्वरांचें तत्त्वज्ञान प्रकाशित झालें. नवयुगधर्ममालाकार 
श्री. स. कृ. फडके ह्यांनीं तिसऱ्या प्रदीपाकरवीं अकरा हनुमन्तांशीं हितगुज केलें. 
त्यानंतर बर्‍याच कालावधीने श्री, शांकर श्रीकृष्ण देव ह्यांनी श्रीसमर्थह्ृदय उघडे केलें, 
श्रीसमर्थसंप्रद्राय जनतेपुढें मांडला. हे अनुक्रमें चौथा व पांचवा प्रदीप. ह्यानंतर 
संतवाझ्यय क्षणभर बाजूस सारून आधुनिक साहित्याचा परामर्श केशवसुत ह्या 
प्रा. रा. श्री. जोग ह्यांच्या म्रंथद्वारें घेण्यांत आला ; तो सहावा प्रदीप. सातवा प्रदीप 
म्हणजे दादोबा पांडुरंग ह्यांचे श्री. अ. का. प्रियोळकर ह्यांनीं संपादिळेलें आत्मचरित्र 
व चरित्र. अश्या रीतीनें ज्ञानेश्वरकालापासून तों केशवसुतांपर्यंत शेंकडों कवींनी 
साधु-संतांनीं, तत्त्वज्ञान्यांनीं महाराष्ट्राच्या विचारसंपदेंत जी भर टाकली तिचा हा 
भ्रोटक उडता अपुरा परामशे प्रदीपावलीनें घेतला. ज्ञानेश्वरांपूर्वी मराठी म्हणजे 
प्राकृत अतएव तुच्छ अशिष्ट भाषा समजून पंडित मंडळींत तिला मान नसायचा. 


ज्ञानोबांनीं प्रथमच “ माझा मर्‍हाठाचि वोल कौतुके । ऐशीं अक्षरे रसिकें मेळवीन । ! 
असें आव्हान देऊन संस्कृताच्य़ा प्रासादावाहेर सरस्वतीला पदन्यास करायला लावला 
आणि महाराष्ट्रशारदा बहुजनसमाजापुढें मराठमोळ्या वेषांत अवतरली. साहित्याच्या 
दरबारांत मराठीला मान चढला आणि ह्या प्राकृत भाषेला सुरेख सालंकृत स्वरूप 
येत चाललें. त्या स्वर्पाची छाननी आणि सुव्यवस्थित मांडणी करणारे अनेक 
भाषाझासत्रो होऊन गेले. त्यांतळे सर्वीत आधुनिक म्हणजे दादोबा पांडुरंग होत 
ह्याबद्दल वाद नाहीं. तेव्हां एका दृष्टीनें प्रदीपाबलीनं साहित्यदृट्या तरी बर्‍याच 
मोठ्या कालखंडाचा आढावा घेऊन 'एक क्रामगिरी पार पाडली आहे. तीही अथोत 
अपूण स्वरूपाची आहे. पण सांगायचे असें काँ प्रदीपावठीचें क्षेत्र साहित्यापुरतें 
म्योदित नव्हतें. औदयोगिक, क्षणिक, राजकीय वगैरे सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्रचे 
“ कृतिधन ? निःपक्षपाती दर्टकान ठेवून जनतेपुढें मांडायचें असा मोठा हेतु होता. 
तो अजून साथ्य झाळेला नाहीं. प्रयत्नांत आहों एवढेंच. 


प्रस्तुत श्रीसमथोबतार हा आमच्या समर्थवाड्ययांत मोलाची भर टाकणारा आहे 
असें खुद्द आम्हांलाही अभिमानाने म्हणावेंसें वाटतें. श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव 
ह्यांच्यासारखे समर्थभक्त लेखक, त्यांची प्रासादिक लेखनरेली आणि अखंड परिश्रम 
ह्या ग्रंथामागें आहेत. ग्रंथाची सजावट चांगली करण्यासाठीं आम्हींही आमच्याकडून 
परिश्रम घेतळे आहेत. महाराष्ट्रशारदेची ही सेवा ईश्वरचरणी रुजू होवो एवढीच 
प्रार्थना. 


ब्यवस्थापक, 
महाराष्ट्-ग्रंथ-प्रदीपावाले, 
श्रीसमर्थ-सदन, बनाम हॉल लेन, गिरगांव, सुंबई ४ 


सा० न० वि० विर 


आपल्या महाराष्र - ग्रंथ - प्रदीपावलळीची योजना व 
सर्वसाधारण नियम वाचले. थोजना पसंत असून नियमही 
मान्य आहित. प्रवेश फी ५ ...........- पाठविली आहे. 
तरी माझें नांव नोंदून ग्रंथ जसजसे प्रसिद्ध होत जातील 
तसतसे माझ्याकडे पाठवीत जावे. कळावें, हे विनंती. 


आपला, 


सही 


मु० पो० > मिलक 





*% मनीआओर्डरने अगर सोबत. 


ग्रंथ-प्रदीपावलीसंबंधीं सर्वसाधारण नियम 


(१ ) आश्रयदात्यांनीं आरंभीं फक्त एक हपया प्रवेश फी द्यावयाची व 
नांव नोंदवून घ्यावयाचे. 


( २ ) दर वर्षी साधारणपणें दोत ग्रंथ प्रकाशित होतील. ग्रंथ 
प्रकाशित होतांच आश्रयदात्यांस सूचनापत्र जाईल. त्याप्रमाणें 
बाहेरगांवच्या मंडळींनीं पोस्टेजसह किंमत पाठवावी म्हणजे त्यांत 
रजिस्टर्ड बुकपोस्टने पुस्तक पाठवू. स्थानिक आश्रयदात्यांनीं 
समक्षच घेऊन जावींत. व्ही. पी. उभयपक्षी सोईची नाहीं. 


( ३ ) आश्रयदात्यांस प्रदीपावलींतील पुस्तकें तर पाऊणपट किंमतीने 
मिळतीलच ; पण आमचीं इतर प्रकाशनेंही व्यापारी दराने 
मिळतील. 


( ४ ) आश्रयदात्यांनीं सोबतचें पत्नक भरून पाठवावे. 


>-३%%>%%७०७क ' &९ .- छे 


3५4$&%७५4१ २७४ 


*4५$५*५१७%७ « «७ « 7 


अनुक्रमणिका 


विषय 
(४५) उल्लास पहिला 
ग्रन्थारंभ 
(२) उल्लास दुसरा 
पूवज ... 
पूर्वा 
(३) उल्लास तिसरा 
अवतरण आणि बाळपण 
(४) उल्लास चौथा 
श्रीरामकृपा ... 
(५.) उद्घास पांचवा 
खंगत्याग 
(६) डलछास सहावा 
पुरस्धरण 
(७) उल्लास सातवा 
तीथाटण-उत्तरेकडे 
(८) उल्लास आठवा 
___ आईची भेट 
(९ ) उष्डास नववा 
। तीर्थाटण-दक्षिणेकडे ... 
(१०) उल्लास दहावा ति 


देशस्थिति ... ,. 
उत्तराधे 


(५११) उल्लास अकरावा 
कृष्णातीरगमन - मारुतीस्थापना 
(१२) उल्हास बारावा 


श्रीरामसंस्थापना 


पृष्ठांक 


.१- 


२९ 


ष्र 


द्र 


द्र 


८५ 


१०१ 


१०९ 


११९ 


१९३ 


२०१५ 


विषय पृष्ठांक 
(१३) उल्लास तेरावा 
घळी आणि मठ .- न ..- २२१ 
(१४) उल्लास चोदावा 
श्रीशिवसमर्थ ... ... _|.. २३५ 
(१५) उडल्लास पंधरावा 
पंचायतन ... ... ,.. ... २७३ 
(१६) उल्लास सोळावा 
गाथाचरिजञें ... ... ... २९१ 
(१७) उलद्लास सतरावा 
श्री समर्थाची वेशिष््ये ... ... ४२९ 


(१८) डलछास अररावा 


श्रीसमर्थांनी केळेले आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन ४५९ 
(१९) उद्घास एकोणविसावा 


निर्यांण आणि पश्चात्‌ ... ... ,.. ४७१ 
(२०) उलद्धास विसावा 
ग्रत्थाचा दोबट ... ,.. ..- ४८७ 
परिशिष्टे 
(१ ) वाकेनिसी टिपण ... ... ५०५ 
(२) बखरीवरून शकावळी ...  -.. ७१३. 
(३ ) श्रीरामजानकीसंवाद  ... -.. ज्र 
(४ ) मेरूस्वामींच्या राब्दांत ... ..- ५२९ 
( श्री ) अभिवंदन 
(रा) कृपावळोकन 
(म) वरदान 


(दा) उपदेशरहस्य 
(स) आपलें भाग्य 


च््रि 


(1) धीसमथंवाग्देवता्मोदे ... ... पृ १९ समोर 
( > ) आंब येथील श्रीराममंदिर ... »न् 9» छेद), 
(३ ) जांब येथीळ श्रीसमथसंदिर ... ... 9» १०६ |, 
(४ ) जांब येथील श्रीसम्थमूर्ते ... ... 9. १७७ 
('५ ) मारुतो न्न की 9) २९०५१  ,१ 
(६) चाफळचे श्रीराम -.- » २४० )) 
(७ ) चाफळ मठाचा पुढचा दरवाजा -न् 9 २१२ 5 
(८ ) चाफळ येथील बाह्य देखावा ... » २९९३ ,, 
(९) रामघळ «न. ... 9» रेरडे )) 
(१०) समर्थे अफझळखानासि मारविलें ... ७» २४८ ,, 
(११ ) दोजघरांतील श्रीलमथांची तसबीर  ... » २६४ ,, 
( १२ ) श्रीकल्याण वि -न्न 9» रेरेदे ३ 
( १३ ) श्रीकल्याणांचे हस्ताक्ष ... ... 93 ४४९ ,, 
(१४) माघ वद्य ५ स आलेली मूर्ति ..- 5 झे७६ . ,३ 
(५५) समाधिमंदिर ..- -न. १» उै७ट . ,, 


(५१६) भ्रोसमर्थांची समाधि ,.. .. »»/ ४७९ ,, 


श्री स मर्थ च रित्र 
प्र थ॒ म खं ड 


श्रीसमर्थावतार 


वि 
श्र भी क्म डं अचि , 
(। ॥॥//९४ ४ १" 





रि 














उ छा स प हि ला 
ग - & 
श्रीगुरूचरणांते स्मरोनी ! 
सकळ पूर्वचरित्रत्रंथ अवलोकुनी । 
जें जे मानेल माझिये मनीं । 
ते ते लिहीन स्वच्छंद ॥ 
वाचेसी न दिसे दुसरे काम । 
कैंचा मनाला आणीक संभ्रम । 


म्हणोनि मांडिला चरित्रउदिम । 
लाभ सर्वत्रां व्हावया ॥ 





| (९) नगन-(२) कृपेची याचना-(२) हनुमंतस्वामीकृत श्रीसमर्थांच्या 
रीय गत (४) तिचें प्रामाण्य- (५ ) एकंद्र बखरीचें स्वरूप -- 


२ श्रीसमथांवतार 


(६) तात्पर्य- (७ ) तंजावरमठपति भीमस्वामीकृत श्रीचरित्र- (८) 
तिसगांवमठपति दिनकरकृत स्वानुभवदिनकर - ( ९ ) बीडमठपति गिरिधरकृत 
श्रीसमर्थप्रताप- (१०) त्याची अपूर्वता- (११) त्यांतील संकेत - 
(१२) मन्नारगुडीच्या मेझुस्वामींचा रामसोहळा ग्रंथ- (१३) त्यांचा च 
भोमोपंदेश ग्रंथ - ( १४ ) उद्धवसुतकृत श्रीचरित्र- (१५) शिरगांवमठपत्ति 
भीमस्वामीकृत भक्तलीलामृत ग्रंथ- ( १६ ) दासविश्रामधाम - (१७) 
त्याची योग्यता -- ( १८ ) त्याची अपूर्व रचना- ( १९ ) त्याच्या प्रती - 
(२० ) राजारामप्रासादींची भक्तमंजरीमाला - (२१) आत्मारामबोबाकृत 
श्रीचरित्र-( २२ ) बाबाजी अनंत तेंडुलकर- ( २३) श्रीरामदासगुणारणेव - 
( २४ ) महीपतिकृत संतविजय- ( २५ ) रित्राचरित्रांत फरक- ( २६ ) 
कालक्रमानुसार चरित्र नाह्दी-(_ २७ ) अलीकडच्या काळांत लिहिलेलीं चार 
चरित्रे - ( २८ ) श्रीचारित्र लिहिण्याचा क्रम अखंड चालणार - ( २९ ) 
श्री रामदास आणि रामदासी ग्रंथमाला आणि मासिक पुस्तक- (३०) 
श्रीसमर्थवाडय़याचा पूर्णावतार- ( ३१ ) ऐतिहासिक पुरुषांचे चरित्र 
समजण्या तत्काळीन देदास्थितीचें ज्ञान आवइ्यक- ( २२ ) इटालियन 
प्रवासी मनुसी- ( ३३ ) फ्रेंच प्रवासी टेव्रनिअर- ( २४ ) त्याचा च 
देशबंधु बमिअर- ( ३५ ) जर्मन प्रवासी मॅन्डेळस्लो - ( २६ ) इतर प्रवासी - 
(३७) यांच्या प्रवासवर्णनग्रंथांचा परिणाम - ( २८ ) इतिहासकार 
फेरिस्ता - ( ३९ ) इलियिट आणि डौसन यांचे इतिद्दासखंड -- ( ४० ) माझे 
आधार - ( ४१ ) श्रीसमर्थचरित्राची अपूर्वता - ( ४२ ) फलधुति ] 
><>>॥ »>>>॥।  »१»>>॥ >>>॥। >>> 

मम जननी रे मम जनकु रे । मम स्वामी हारेमत्सखा हारे॥१ 


सुखकारकु रे दुःखहारकु रे । भवतारकु रे उद्घारकु रे॥२ 
करुणाकरू रे गुणसागरुरे । पूर्वापरुरेदासा वरुरे॥ २ 


गणेशा शारदा चेव । सद्ुरुः सजञञनस्तथा । 
आराध्यदैवतं गुहा । सर्व मे रघुनंदनः ॥ १ 
गणेश शारदा सद्गुरु । संत सजन कुळेश्वरू । 
माझा सवे हि रघुवीरु । सद्दुरुरूपें॥ २ 

माझे आराध्य दैवत । परम युह्य गुह्यातीत । 
गुह्मपपणाची हि मात । न चले तेथें ॥ ३ 
आदिनारायणं विष्णु त्रह्माणं च वशिष्ठरकं । 
श्रीराम मारुति वंदे श्रोरामदासं जगदुरूम्‌ ॥ १ 


प्रल्यापीच न -] 


जय जय देवा ब्राह्मण्यगुरू । 
जय जय देवा परम सुरु । 
जय जय देवा परात्पर गुरू । 
नरनारायण अवतरसी ॥ १ 
जय जय वैराग्यभाग्यउदया । 
जय जय ज्ञानविज्ञानसूर्यादया । 
जय जय अनंत अपार स्वरूपोद्या । 
उद्‌यअस्तेविण विराजसी ॥ २ 
जेय जय गिरिकंदर निवासा । 
जय जय देवा जगक्षिवासा । 
जय जय मुनिमानसहंसा । 
आत्मयारामा सुखमूर्ति ॥ ३ 
दीनदयाळा सह्रुरुराया शरण तुझ्या चरणा । 
एकवार मज दर्वांन देउनि कृतार्थ करि दीना ॥ १ 
दीनदयाळा सह्रुरुराया हृद्य कठिण कांरे । 
काय़ करूं रे प्राणसखया धरिले दुरिकांरे॥२ 
दीनदयाळा सटुरुराया उपेश्षिलें तुम्हि जरी । 
कोण भरंवसा ठेविळ वचनीं तुमच्या पुनरपि तरी ॥ ३ 
दीनद्याळा सद्दुरुराया घांबत या, या क्षणीं । 
धर्म बुडाला देश भंगला बालि न उरला कुणी ॥ ४ 


दीनद्याळा सद्रुरुराया छुपा मजवरी करा । 
चरित्र अपुले लिहा आपण चि धघरूनियां मम करा ॥ ५ 


(२) श्रीसमथांवतार, श्रीसमथहूंद्य आणि श्रीसमर्थसंप्रदाय, 
असं श्रीसमथाचें त्रिखंडात्मक 'चरित्र लिहिलें जावे, अशी आतां शेवटची इच्छा 
आहे. पहिल्या खंडांत जन्मापासून समाधीपर्यंतचा त्यांचा वृत्तान्त सांगावा, 
५.या खंडांत त्यांच्या अंतरंगांतील तरंग आपणांस कळावे, या दृष्टीने 
'॥.सा रांपूर्ण वाड्ययाचें निरीक्षण करावें आणि त्यांनीं प्रवर्तित केलेल्या 
२प्रदायाची लक्षणें कोणतीं, त्या काळीं या संप्रदायाचें स्वरूप कसें स्पृहणीय 
हो आणि आतां कसें निकृष्ट झालें आहे ब तें च पुन्हां पूर्वीसारखे कशाने 
होई, साता विचार तिसऱ्या खंडांत करावा, असा हेतु आहे. पण तो पूर्ण 


जे श्रीसमर्थावतार 


कसा व्हावा ? माझी धारणाशाक्ति फार अल्प आहे, त्यामुळें मनांत योजिलेलें कार्य 
करस पार पडेळ, याची चिंता वाटते. श्रीसम्थानीं च कृपा केली पाहिजे. 
ते करतील, असा विश्वास वाटतो. नाहीं तर, त्यांनीं मळा इतका तरी थारा 
कशास दिला असता ! पूर्वजांचे कांहीं भाग्य होते, रिवाय अनेक पूर्व जन्मांत 
माझ्या हातून जं पाप आणि पुण्य घडत गेल, त्या पापपुण्याची बेरीज- 
बजाबाकी होऊन तळाशीं पुण्याचा किंचित अंश उरला असला पाहिजे, 
एरव्हीं त्यांच्या चरणांकडे लक्ष कां लागतं / तेव्हां 

तया सुताच्या गुण मोक्षगशी । 

समथा प्रभू तूं मला जोडलासी । 

परिछ्िन्न कला मनाचा निवाडा । 

मतीमंद मी काय वर्णू पवाडा ॥ 
तेव्हां त्यांची कृपा, हा च आपला मुख्य आधार. तसं च, आजपर्यंत 
ज्यांनीं ज्यांनीं श्रीसमथाच्या लीला वर्णिल्या, त्या सर्बींचा येथें क्रमशः 
निर्देश करून त्यांच्या हि साहाय्याची मी याचना करतों. 


(२) श्रीहनुमंतस्वामीकृत श्रीसमर्थाच्या बखरीचे मजवर अनंत 
उपकार आहेत. ऐतिहासिक दृष्टया तिचें प्रामाण्य कसें हि असो, प्रथम 
तिनें माझें मन श्रीसमर्थचरणांकडे वेधून घेऊन मळा कायमचे कणी करून 
ठेविळें आहे. तुमच्याम्रमाणें च मी हि ती सर्वस्वी च प्रमाण मानतों, 
असें नव्हे, पण म्हणून मी तिळा दूर सारीत नाहीं. बडोदे येथील 
लक्ष्मणमहाराजांच्या मठांतील आर्‍्चारविचाखान्‌ निष्ठावंत रामदासी 
कै. दादामहाराज मळा एकदां म्हणाले, तेंच मी सर्वांना सांगेन. 
दादामहाराज म्हणाळे, जसे रोज श्रीमत्‌ ग्रन्थराज दासबोधांतीळ दोन समास 
आणि श्रीश्लोक मनाचे अकरा नित्य नियमाने वाचाबयाचे, तसा च प्रत्यही 
नियमाने बखरींतील कांहीं भाग क्रमशः वाचीत जावा. मी हि सवोना 
नम्रतापूर्वैक सुचवीन कां, काय चिकित्सा करावयाची असेल, ती पुढें 
करा, आधीं भक्तिभावाने बखर वाचा, ती वाचून श्रीसमर्थचरणीं तुमचें 
भक्तिप्रेम जडले, म्हणजे मग करवेळ तितकी चिकित्सा सार्‍या जन्मभर 
करा, त्या चिकित्सेने तुमचें भक्तिप्रेम दटावत च जाईल; पण आपण 
आधीं च संशयवृत्तीनं चिकित्सा करूं लागूं, तर श्रीसमर्थ आपणांकडे 
पाठ फिरवितीळ आणि त्यांचे चरण मात्र आपणांस दुरावतील. 


ग्रन्थारेंभ ध्द 


(४) श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत बखरीच्या ज्या अनेक प्रती 
आहेत, त्या पाहून असं दिसतें कां, या बखरीवर वेळोवेळीं अनेक 
संस्कार झाल असावेत. ही बखर रचली गेली तेव्हांपासून च तिच्यावर 
आक्षेप हि घेण्यांत आळे होते, असें बाडांक ३९६ तीळ एका 
पत्रावरून दिसतें. पण हें सवे खरें असलें तरी बखरींत वर्णन केलेले सर्व 
प्रसंग, दिलेल्या शकमित्या, सांगितलेल्या सर्व गोष्टी केवळ निराधार 
आणि काल्पनिक असतील, असं मानणें कठीण आहे. माझ्या अल्प मतीला 
पटेळ, तेथें मी बखरीळा दारण जाऊन तिचा आधार घेणार आहें. 


(५) ऐतिहासिक पुराव्यांत बखरींपेक्षां कागदपत्रांचे महत्त्व विशेष होय, 
असें प्रतिपादण्यांत येत असतें. हें प्रतिपादन मळा सर्वस्वी मान्य करत 
नाहीं. आज जगांत संवेत्र चाळळेलें राजकारण आपण पहात च आहोंत. 
तसें च त्याचें स्वरूप पूर्वकाळांत हि असलें पाहिजे. राजकारण सवे काळीं 
सारखें च असणार. राजकीय धोरणामुळे, कागदपत्रांतील मजकूर खरा च 
असतो, असं आजचे राजकारण पाहून आपणांस खात्रीनें म्हणतां येईल 
काय? ती च कथा सर्व काळच्या राजकारणी कागदपत्रांची. तं कांहीं असो, 
मळा स्वतःला कागदपत्रांइतक्या च बखरी हि महत्त्वाच्या वाटतात. बखरींची 
भाषा, ही मळा जिवंत वाणी वाटते. ती जिवंत माणसांनी जिवेत लोकांसाठी 
ठिहिळेली असते. कोणती हि एकादी पूर्वकालीन बखर ध्या आणि हलींच्या 
काळांत जे ऐतिहासिक ग्रंथ ठिहिळे गेळे आहेत, किंवा लिहिळे जात 
आहेत, त्यांच्याशीं ताडून पहा. तुमच्या तत्काळ लक्षांत येईल कीं, एकाची 
वाणी जिवंत माणसाची असते, तर दुसऱ्याची मेलेल्या माणसाची असते. 
स्वातंत्र्य हें जिवंतपणाचे लक्षण होय व पारतंत्र्य म्हणजे मृत्यु च. स्वातंत्र्यांत 
सत्य निर्भय असतें, पारतंत्र्यांत सत्यकथनाला भ्यावें लागतें. स्वातंत्र्यांत मन 
मोकळें असतें, पारतंत्र्यांत त्यावर दडपण पडलेलें असतें. 


स्वातंत्र्याच्या काळांत बखरी लिहिल्या गेलेल्या असल्यामुळें वाचकाच्या 
गनाळा त्या फार चटका लावतात. हनुमंतस्वामीकृत बखरीची गोडी आमच्या 
भागेंत केव्हां हि येणें शाक्य नव्हे. आम्ही मेलेलीं माणसं. आतांशीं कोठें 
जिवेत होऊं पहात आहोंत. श्रीसमर्थाची च बखर असें नव्हे, तर स्वतंत्र 
काळांत ठिहिली गेलेली कोणती हि बखर पहा व अठीकडच्या काळांतीळ 


द श्रीसमर्थाबतार 


कोणत्या हि लेखकाच्या ऐतिहासिक ठिखाणाशीं ती ताडून पद्ा, म्हणजे 
दोहोंतळा फरक सहज दिसून येईल. हा दोष हलींच्या लेखकांचा, तुमचा, 
माझा किंबा आणखी कोणाचा हि नसून तो भिन्न परिस्थितीचा परिणाम 
होय. 


(६) तायर्य, हनुमंतस्थामीकृूत बखरीला माझे शतरा: प्रणाम आहेत. 
तिची भाषा फार मोहक आहे. श्रीसमर्थकायीत माझा जन्म तिच्या पोटीं 
झाला, याचा मठा केव्हां हि विसर पडत नाहीं. मी तिळा माझी आई मानतो. 
आईच्या कुजींत निजतांना बालकाला जो निरतिशाय आनंद होत असतो, 
त्याचा अनुभव बखर वाचीत असतां मळा येत असतो. 


(७) बखरीनंतर नमन करावयाचें ते तंजावर्मठपंति मीमस्वामींना, 
हे राहणारे मसूरजवळच्या शहापुर्चे. ते राक १५९७ त श्रीशिवाजीमहाराजां- 
बरोबर तंजावरकडे गेले, ते तेथें च मठ करून राहिले. श्रीसमथीच्या 
निर्यीाणानंतर तिसऱ्या दिवशीं ते सज्जननगडीं येऊन पोचले, त्यांनीं लिहिलेलें 
श्रीसमर्थीचें त्रोटक चरित्र, श्रोसमथांचीं दोन जुनीं चरित्रे, या रामदास 
आणि रामदासी ग्रन्थमालेंतीळ दुसऱ्या भागांत आपण प्रकाशित केलेलें 
आहे. त्यांत विशेषतः त्यांनीं केळेळा विलाप आहे. पण तो वाचकाच्या 
जीवाळा चटका लावतो. घ्या थोडा अनुभव: 


कैं मी पाहिन आतां सद्गुरु समथी । 

निशिदिन चिंतन करितां धणी न पुरे या चित्ता । 
तळमळ तळमळ जीव करित अतो । 

न धरत धोर पळ बिकळ अवस्था ॥ छ० ॥ 


तन मन धन गेहे ठावो कारण भावाभावो । 
स्वरूपी सकळ हि वावो भेटल्या सद्ठुरुरावो । 
चरणकमळीं मस्तक वाहिन । 
विल्या जाइल जन्मकथा ॥ १॥ 


सज्जनगड जो बासी । केव्हा जाइन त्यापासीं । 
डु्लभ पादुका दृष्टीसी । अवलोकिन अशदिनिशीं। 
निश्चय हा मम अंतरिचा परी । 
प्रार्ध कैसें न कळे पाहतां॥ २॥ 


ग्रत्थारंभ ७ 


समर्थसमाधी जेथें । सुकतति जन बहु तेथें । 
सर्वस्व चित्ते वित्ते । पूजिती पूर्ण ब्ह्मातें । 
धन्य धन्य भाग्यवंत सहवास घडला । 
दुर्लम जाला मज असतां॥ ३॥ 
श्रवणीं सद्दुण परिसे । नयनीं निजरूप पैसे । 
सुमनीं तन्मय सरिस । वदनीं कौतन विलसे । 
मुनिमनमोहन माझं हि जीवन । 
करुणाणवघन भीमवरदाता ॥ ४॥ 


या च भीमस्वामींनीं श्रीसमथोच्या अंतकाळचें वर्णन पन्नास ओव्यांत केलेलें, 
श्रीसांप्रदायिक विविध विषयांक २५ यांत प्रकाशित केलें असून तें विशेष 
महत्त्वाचें आहे. त्या वेळचें इतकें विस्तृत वर्णन दुसऱ्या कोणीं केलेलें 
नाहीं. तें पुढें निर्याणाच्या प्रकरणांत उद्भूत करण्याचा माझा विचार आहे. 


(८) यानंतर मठा स्मरण होतें स्वानुभवदिनकर या अप्रतिम, 
ग्रतिदासबोध म्रन्थाचे कर्ते तिसगांवमठपति दिनकर यांचें आणि त्यांच्या 
नुसत्या स्मरणाने दि माझें मन उलुसित होतें. दिनकरांवर श्रीसमर्थाची कृपा 
१५७६ च्या फाल्गुन शुद्ध पौर्णिमेस झाली आणि त्यांनीं आपला 
स्वानुभवदिनकर ग्रन्थ १६१६ त म्हणजे श्रीसम्थीच्या पश्चात्‌ तेरा च 
वर्षीनीं पूर्ण केळा आहे. 

अहो रामदासरुपा ते चि पूर्णिमा पूर्ण । 
तेथ स्वानुभवचंद्राचें पूणपण । 
दिनकरसुखान्धि मर्यादा सांडून । 


अमर्याद उचंबळला ॥ 
-स्वानुभवदिनकर १६.४.१०६ 


तो जो सुखाब्यि उचंबळला तो स्वानुभवदिनकर म्रन्थाच्या ख्पानें 
प्रकट झाला. त्या प्रन्थांत ठिकठिकाणीं दिनकरांनीं श्रीसमर्थाचा उल्लेख 
करून निस्सीम श्रीगुरुभक्तीचे जे प्रेमळ उद्गार काढले आहेत, त्यांच्या 
योगाने हा प्रन्य फार आकर्षक झाला आहे. ते उद्गार वाचीत असतां 
श्रीसमर्थभक्तांची अंत:करणें प्रेमानें भरून आल्यावांचून व त्या प्रत्येक 
उद्गाराचे ठिकाणीं कायमचा च मुक्काम करावा कीं काय, असे वाटून त्यांची 


८ श्रीसम्थांवतार 


दृत्ति तावत्‌ तदाकार झाल्यावांचून रहात नाहीं. असा हा निरुपम ग्रन्थ 
आहे. त्याचे सोळा कलाप असून प्रत्येक कलापांत पांच पांच किरणे 
आहेत. सोळाव्या कलापाच्या चोथ्या किरणांत श्रीसमथोवर श्रीरामाची 
व आपणावर श्रीसम्थांची कृपा कशी झाली, याचें त्यांनीं केलेलें वर्णन 
अगदीं नवीन आहे. त्या प्रसंगाचे इतकें विश्नसनीय निवेदन दुसरीकडे 
कोठें हि आढळत नाहीं. पण त्यामुळें _च माझा जीव कासावीस होऊन 
दिनकरांचा मळा राग आठा. श्रीसमर्थभक्तांच्या जीवाचें सार्थक करण्यास 
श्रीमत्‌ प्रन्यराज दासबोथ हा एकटा प्रन्य समर्थ आहे. दिनकरांनीं 
प्रतिदासबोथ प्रन्य निर्माण करण्याच्या ऐवजीं त्या म्रन्थाएवढें मोठें 
श्रीसमर्थचरित्र च ठिहिळ असतं, तर आम्हा सांप्रदायिकांना ब्रह्मानंद 
झाला असता ! त्यांना सत्तावीस वर्षे श्रीसमथोचा सहवास लाभला होता. 
त्यांनीं श्रीसमर्थचरित्र टिहावयास पाहिजे होतें. तं लिहिलें नाहीं, म्हणून 
त्यांच्यावर माझा राग आहे, तो लपवून कशास ठेवूं ? नमनाची माझी ही 
अशी विचित्र तऱ्हा आहे. गी जाणतो, ते कृपाळु आहेत. माझें हृदय त्यांच्या 
पुढें खुलें आहे. मी त्यांची क्षमा मागतों, कृपा असावी म्हणून याचना करतों. 

(९) यानंतर मळा स्वाभाविकपणे स्मरण होतें, लहानमोठ्या 
बेचाळीस प्रन्थांचे ब सात रमायणांचे कर्ते गिरिधर, यांचें. कारण 
त्यांच्यावर हि माझा थोडा राग आहे च. त्यांचा मठ बीड येथें होता. 
त्यांच्या पश्चात्‌ त्या एका मठाचे आज दोन मठ झाले आहेत. म्हणजे 
मठांना हि आज प्रापंचिक स्वरूप प्राप्त झालें आहे, याचा हा साक्षात्‌ 
पुरावा होय. श्रीसमर्थांचा ज्याळा कांही काळ तरी सहवास घडला, 
अशाने त्यांचें सांत चरित्र म्हणून लिहिलेलें, गिरिधरकृत श्रीसमर्थप्रताप 
हे. एक च एक चारित्र आतांपर्यंत उपलब्ध आहे. प्रन्थारंभी त्यांनीं 

समर्थस्वामीचीं चरित्रे । 
कांहीं देखिलीं ऐकिलीं पुण्य श्रोते ॥ 

असें म्हटलें आहे. अर्थात्‌ ऐकिडीं म्हणजे सुद्गां कल्याण, उद्भव, 
आक्का; वेणाबाई, इत्यादि श्रीसमथाच्या प्रत्यक्ष सहवासांत असलेल्यांच्या 
तोंडून, क्वचित्‌ श्रीसमर्थांच्या तोंडून हि, असें मानतां येईल. श्रीसमर्थ 
सज्ञनगडावर शोवटचीं कांहीं वर्षे रद्ावयास गेले होते, त्या काळांत तर 
गिरिधर त्यांच्यापाशी च होते. प्रतापाच्या नवव्या समासांत सळञनपर्वत- 


ग्रन्थारभ ९ 


निवासमहिमाने निवेदन केलेलीं आहेत, तीं तर प्रत्यक्ष त्यांच्या 
पाहण्यांतलीं असून 

देखिळीं लिहिलीं यथार्थ हो ॥ 
असं त्यांनीं त्या समासाच्या शेवटीं रोबटीं म्हटलें आहे. असे हें सर्वतोपरि 
अत्यंत विश्वसनीय श्रीसमर्थचरित्र होय. 

गिरिधरांनीं समाधी घेतली हक १६१५५१ त आणि त्यांनीं प्रतापांत 
एका ठिकाणीं रामचंद्र नीळकंठांच्या समाधिवृंदावनाचा उलेख केला आहे, 
ते रामचंद्र नीळकंठ अमात्य समाधिस्थ झाळे होते राक १६४४ त. तेव्हां 
दक १६४४ आणि १६५१ यांच्या दरम्यान केव्हां तरी श्रीसमर्थप्रताप 
म्रन्याची रचना झाली, हें उघड आहे. या प्रन्थाची योग्यता फार मोठी 
आहे. त्याचे एकवीस समास असून, सवे मिळून ओवीसंख्या १३३२ 
आहे, तरी मला हे हि चरित्र त्रोटक च वाटतें. तेराशे बत्तीस ऐवजीं तेरा 
हजार बत्तीस ओव्यांत त्यांनीं श्रीचरित्र वर्णावयास पाहिजे होतें; असो. 
१३३२ ओव्यांचे तरी त्यांनीं आपणांस चरित्र देऊन आपलें बरें च 
समाधान केलें, हे त्यांचे उपकार होत. 

(१० ) सर्वे च प्रन्थ अपूर्व आहे, पण त्यांत हि तेरावा समास विशेष च. 
त्या समासांत सीतामाईनें श्रीरामचचंद्रांना, श्रीसमथोच्या देखत श्रीसमर्थी- 
विषयीं, हे कोण, कोठीठ, येथून आरंभ करून, यांचें नित्य नियमाने 
कोठें दर्शन घ्यावें, येथपर्यंत पांच पन्नास प्रश्न विचारळे आहेत वत्या 
प्रश्नांची श्रीरामचंद्रांनी उत्तरें दिली आहेत. गिरिधरांनीं कल्पना 
केली आहे ती अशी : श्रीराम आणि जानकी यांच्या ठिकाणीं 
सर्वे ब्रह्मांडातील गृहस्थाश्रम एकवटला असून त्यांच्याकडे श्रीसमर्थ 
भिक्षेळा गेले, तेव्हां त्या देपतींनीं श्रीसम्थीचा सत्कार करून त्यांना 
भोजनास बसवून श्रीराम स्वतः अमिश्रवणास बसले. ब्राह्मणांना 
भोजनास बसवून यजमानाने जं वेदिक सूक्त म्हणावयाचे, त्यास 
अमिश्रवण म्हणतात, हें सवोना ठाऊक च आहे. प्रस्तुत प्रसंगी एकादे 
वैदिक सूक्त न म्हणतां श्रीराम आणि जानकी यांचा श्रीसमथौविषयीं जो 
संबाद झाला, तो च येथें अभिश्रवणस्थानी मानला आहे ! गिरिधरांनीं ही 
किती अपूवे आणि गोड कल्पना केली आहे. रामाने सीतेला सांगितलेले 


१० श्रोसमर्थावतार 


श्रीसमर्थचरित्र ! तें उपलब्ध असल्यावर आणखी काय पाहिजे ! हा समास 
अनेक श्रीसमर्थभक्तांनीं कठगत केल्याचें मीं पाहिलें आहे. तो सवीना च 
कंठगत असावा, म्हणून तो परिशिष्टरूपानं या ग्रंथाला जोडण्याचा माझा 
विचार आहे. 


(११) गिरिधरांचे आपणांवर इतके जरी उपकार आहेत, तरी त्यांच्यावर 
हि माझा राग आहे च. प्रतापाच्या अठराव्या आणि एकोणिसाव्या समासांत 
त्यांनीं श्रीसमर्थचरित्रांतील सुमारें शंभर प्रसंगांचा उल्लेख नुसत्या संकेतांनीं 
केळा आहे. या वेळच्या लोकांच्या डोळ्यांपुढे ते ते प्रसंग प्रत्यक्ष घडलेले 
असल्यामुळें केवळ संकेतांनीं ते समजू शकले असतील, पण आज 
आम्हांस त्या सर्व प्रसंगांची माहिती नसल्यामुळें रांभरांपैकीं पन्नास संकेत, 
चेदांतीळ कांहीं करचांप्रमाणे, दुर्बोध होऊन बसळे आहेत. गिरिधरांनीं ते 
सारे प्रसंग, मागाहून येणारांसाठीं सविस्तर वर्णन करून सांगावयास 
पाहिजे होते. राग कसला महाराज, मळा आपल्या श्रीसमर्थप्रतापाइतके प्रिय 
ग्रंथ फार थोडे आहेत, हें आपण जाणत च आहांत ! 


(१२) गिरिधरांच्या इतकाच मनारगुडीच्या मेरुस्वामींच्या चरणीं मी 
छीन आहें. अरुणाचळ येथील अनंत मौनी हे श्रीसम्थीचे शिष्य 
होते ब मेरुस्वामी हे त्यांचे शिष्य होत. दोघांच्या हि समाधी 
मनारगुडीस च आहित. मनार्गुडीस दक्षिण द्वारा मानीत, पण 
तेथें च श्रीरामाची स्थापना करून अनंत मोनींनीं मनारगुडीस दक्षिण 
अयोध्येचे स्वरूप प्राप्त करून दिलें. गिरिधरांप्रमाणें मेरुस्वामींना हि 
श्रीसमथीऱ्चा सहवास घडला होता. रामसोहळा आणि भीमोपदेश असे 
त्यांचे दोन ग्रंथ असून ते सत्कायेत्तिजक समेने प्रकाशित केळे आहेत. 
सांप्रदायिक दृष्टीनं रामसोहळा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. त्याचे अकरा रुद्र 
असून प्रत्येक रुद्राचे अकरा अकरा उल्लास आहेत, म्हणजे या ग्रंथाचे 
११% ११--१२१ समास च आहित म्हणावयाचे. पहिल्या रुद्राच्या ६ते ११ 
या सहा उल्लासांत मेरुस्वामींनी त्रोटक रीतीनं श्रीसमर्थचरित्र वर्णिले 
आहे. त्याशिवाय मधून मधून ठिकठिकाणीं त्यांनीं श्रोसमर्थाचें स्मरण 
केलें च आहे. ग्रंथ अति प्रेमळ, तसा च महत्त्वाचा आहे. तरी पण, माझी 
तक्रार आहे च वीं, त्यांनीं ब्रह्माची प्रतिष्ठा आणि मायेचा परिह्ार करण्यांत 


प्रन्थारंभ श्र 


जो प्रन्याचा नऊदशांदहा भाग खर्च केला आहे, तो श्रीसमर्थलीला- 
वरणनाकडे लावला असता, तर आम्हांस विशेषे आनंद वाटला असता. 

दिनकर, गिरिधर, मेरु हीं केवढालीं थोर, व्युत्पन्न, साक्षात्कारी माणसें ! 
तरी पण त्यांनीं मायात्रह्मनिरूपणाचें कार्य श्रीमत्‌ प्रन्ययाज दासबोधावर 
सोपवून स्वतः श्रीसम्थीचें चरित्र च विस्तृत ठिहून ठेवावयास पाहिजे होतें, 
असें च मळा वाटतें. आणि, कल्याणमहाराज, हें तुम्हीं काय केळेंत ? 
श्रीसमर्थस्तवनपर दहा वीस पदांनीं आमची तृप्ति होईल, असें तुम्हांस 
वाटलें काय? तुम्हीं एकट्यानं श्रीसमर्थचरित्र लिहून तें आमच्या हवाली 
केलें असतें तर आम्हांस इतरांवर रागावण्याचें कारण उरते ना ! 

मीं हें या स्वीचें नमन चालविले आहे! ही माझी नमनाची तऱ्हा 
वाचकांस विचित्र वाठेळ, पण वरील थोर गुरुभक्तांगिवाय आम्हीं कोणाला 
आमचें गाऱ्हाणें सांगावें त्यांच्याशिवाय आमचा कैवार घेणारे दुसरे कोण 
आहेत? दुसरे कोण श्रीसमथोपाशीं आमची दाद लावणार आहेत? 

(१३) मेरुस्वामींचा दुसरा प्रन्य भीमोपदेश. रामाच्या आज्ञेवरून 
सीतेने मारुतीळा केळेडा ज्ञानोपदेशा या प्रन्थांत आहे. त्याचे बारा 
सूर्य असून प्रत्येक सूर्यीच्या बारा बारा कळा आहेत, म्हणजे या ग्रंथाचे 
१२% १२२१४४ समास च आहेत. ग्रंथाचा मुख्य विषय कठीण तर 
खरा च, पण सर्व ग्रंथ येथूनतेथून गुरुभक्तिरसानें थबथबलेला असल्यामुळें 
चाचकाचें चित्त सहज आकर्षून घेतो. ठिकठिकाणीं प्रभु रामचंद्र मारुतीच्या 
उपकारांचें कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करीत आहेत, तर उलट मारुतिराय 
भक्तिप्रेमानं उचंबळून येऊन श्रीरामरायाच्या चरणीं सारखे लागत आहेत ! 
हे प्रसंग प्रेमभराने वाचीत असतां वाचक हि गहिंवरणें साहजिक आहे. 
संतस्तवनाची एक हि संधि मेरुस्वामींनीं दवडली नाहीं. या सर्व कारणांमुळे, 
ग्रंथाचा प्रतिपाद्य विषय गहन असून हि, पुरे आतां वाचन, असें वाचकास 
केव्हां हि वाटत नाहीं. 

( १४ ) उद्धवसुतकृत श्रीसम्थरामदासस्वामींचे चारित्र. हे 
उद्भव म्हणजे टाकळीचे उद्भव नव्हत. यांची वंशपरंपरा अशी : त्रिंबक-मल्हारी- 
-उद्धव-उद्धवसुत लक्ष्मण; आणि गुरुपरंपरा : श्रीसमर्थ-माघव-केराव-उद्धव- 
सुत, अशी आहे. या गुरुपरंपरेवरून असें वाटतें, शक १६३०ते१७०० 
या काळांत उद्भवसुत होऊन गेळे असावेत. त्यांची वाणी मठा प्रासादिक 


१२ श्रीसमर्थावतार 


वाटते. ग्रन्याचे एकावन अध्याय असून ओवीसंख्या सुमारें चार हजार 
आहे व जवळ जवळ तितकीच ग्रंथसंख्या इतरांची उद्घृत केलेली आहे. 

( १५) शिरगांवमठपति भीमस्वामीकृत भक्तलीळासृत म्रंथ. हा ग्रंथ 
अभंगात्मक आहे. असें दिसतें कीं, नुसतें श्रीसमथोचें च चरित्र लिहिण्याचा 
भीमस्वामींचा आरंभीं हेतु असावा. त्याप्रमाणे त्यांनी १२१ अभंगांत 
श्रीसमथोचें चरित्र हाक १७१९ च्या श्रावण वद्य २ स संपविळें. पण मग 
पुढें, मनांत येतील त्या भक्तांच्या लीला वर्णन करण्यास त्यांनीं सुरुवात केली 
व ग्रंथ जसा वाढत गेला, तसें त्यास मग ' भक्तलीलामरृत ! हे नांव देऊन 
ग्रन्थाचा शेवट केला. तो शेवट केव्हां केळा, त्याचा राक दिला नाहीं. 
श्रीसमथाशीवाय इतर ३७ भक्तांच्या अगदीं 'च त्रोटक आख्यायिका त्यांनीं 
सांगितल्या आहेत. या भीमस्वामींची परंपरा अश्शी : श्रीसमर्थ-कल्याणांचे 
धाकटे बंधु दत्तात्रेय - त्यांचे पुत्न राघव - त्यांचे पुत्र मनाच्या छोकांच्या 
आरतींतळे यरावंत - त्यांचे पुत्र भीम, हे भीम ब वरील सातव्या कलमांत 
उछ्लेखिळेळे तंजावरमठपति भीम, अशा उभय भीमांनीं लिहिलेली 
श्रीसमथीची चरित्रे,* श्रीसमर्थाचीं दोन जुनीं चरित्रें म्हणून सभेनं शक 
१८२८ त प्रथम प्रकाशित केलीं होतीं 

( १६ ) उपलब्ध असलेल्या श्रीसमर्थचरित्रांत श्रीदासविश्रामधाम हें 
त्यांचें अति प्रचंड चरित्र होय. तें कल्याणस्वामींच्या परंपरेंतीळ आत्माराम- 
महाराजांनीं लिहिलेलें आहे. श्रीसमर्थ - कल्याण - शिवराम -रामचंद्र - 
आत्माराम अशी त्यांची परंपरा होय. वास्तविक एवढें मोठें श्रीसमर्थचरित्र स्वतः 
कल्याणांनीं च लिहावयास पाहिजे होतें, म्हणजे तें आम्ही डोक्यावर घेऊन 
खरोखर नाचलो असतों. कल्याणांना जितका श्रीसमथोचचा सहवास ळाभळला 
होता, तितका दुसऱ्या कोणास लाभला नव्हता. शिवाय असं कीं, 
श्रीसमथीना च खुद्द त्यांचें चरित्र विचारण्याचे धैर्य दुसऱ्या कोणाळा होत 
नसे, तें कल्याणांना होई आणि केव्हां केव्हां तर त्यांचें मनोगत जाणून 
श्रीसमर्थ च स्वतः कृपाळु होऊन स्वकथा स्वयें चि सांगती । तेव्हां सांगा, 
त्या कल्याणांनीं श्रीसमर्थचरित्र लिहिलेलें उपलब्ध नसावें, याचें आम्हांस 
दुःख झाल्यावांचून कसें रहावें £ आम्ही सध्यां आमचें एवढें च भाग्य 
समजतों कीं, त्यांच्या परंपरेंतील पुरुषानं तरी लिहिळेलें चरित्र आमच्या 
हातीं पडलें आहे. | 


मअन्थारंभ शे 


(१७) कल्याणांचा परिपाठ असा असे कीं, शिष्यमंडळी भोंवताठी 
जमली आणि दुसरें कांहीं काम नसले म्हणजे त्यांनीं श्रीसमर्थीच्या लीळा 
प्रेमानं सांगत बसावें. कल्याणांचे प्रमुख शिष्य दोन : एक, “ वैराग्याचा राजा 
रामदासस्थामी माझा | त्याचे चरणीं भाव धरा वोजा । रे गडियानो ||” 
या प्रमळ पदाचे कर्ते आपचंदमठपति शिवरामस्वामी व दुसरे तडवळे- 
मटपांते जगन्नाथमहाराज, “* घांव रे रामदासा । गुरुवर्या सर्वेशा 
इत्यादि धांबा ज्यांनीं केला, ते. कल्याणांच्या तोंडून या दोघांनीं श्रीसमर्थ- 
चारित्र ऐकावे आणि हृदयीं सांठवावें. त्या दोघांपासून ते पावन चरित्र 
रामचंद्रांना ऐकावयास मिळालें. रामचंद्र हे शिवरामांचे शिष्य खरे, पण 
त्यांचें बाळपण श्रिवरामांच्या आणि तरुणपण जगन्नाथाच्या संगतींत गेलें, 
श्रीदासविश्रामधाम या प्रन्थाचे कर्ते आत्माराम हे रामचंद्रांचे शिष्य होत. 
अशा परंपरेंतील हा प्रासादिक ग्रंथ आहे. त्याची यथार्थ योग्यता वर्णन 
करून सांगण्यास मी असमर्थ आहें. 


(१८) त्याची रचना मोठी अपूर्व आहे. त्याचे एकंदर १२१ समास 
आहेत. त्या समासांना कमरा: समास, मान, प्रकरण, प्रसंग, सर्ग, अध्या, 
खंड, पटळ, विसावा, स्तबक, कांड, वर्ग, सोपान, स्कंद, अवधान, अशीं 
पंधरा नांवें दिलेलीं आहेत. हे १२१ समास म्हणजे जणूं इतकीं कीर्तने 
होत. कीर्तनाच्या पद्धतीला अनुसरून हे समास रचलेले आहेत. प्रत्येक 
समासाच्या आरंभीं, त्या समासांतीळ विषयाठा अनुरूप असें एकादे 
श्रीसमथीचें पद असावयाचे, नंतर थोडक्यांत त्याचे निरूपण करून 
चित्रांतील प्रसंग वर्णावयाचा व अखेरीस स्वकूत एकादा अभंग देऊन 
समासाचा शेवट करावयाचा. याप्रमाणें पहिल्या ११४ समासांत क्रमश: 
श्रीसमर्थचरित्र वर्णिले आहे, ११५ व ११६ या दोन समासांत कल्याणांचें 
चरित्र, १९७-११८ त शिवरामांचें चरित्र, ११९ त शिवराम, जगनाथ, 
रामचंद्र यांचे परस्पर संबंध, १२० त रामचंद्रांचे चरित्र, याप्रमाणे चरित्रे 
सांगून, शेवटल्या १२१ व्या समासांत आपल्या वंशावळीचें स्तवन करून 
आम्माराममहाराजांनीं ग्रंथ संपविळा आहे. उद्धृत वचनें सोडन नुसती 
चरित्रविषयक ओवीसंख्या १६३०२ आहे. केवढा प्रचंड हा चरित्रम्रंथ 
आहे ! त्याला मी श्रीसमर्थसंप्रदायाचा विश्वकोड म्हणत असतों. धन्य, 


शड श्रीसमर्थावतार 


धन्य आहे आस्माराममहाराजांची ! हा ग्रंथ पहा आणि आत्माराममहाराज 
आपला काळ कसा कंठीत असतीळ याची कल्पना करा ! या ग्रंथाची 
रचना कैक वर्षे चालली असली पाहिजे. त्याचा शेवट ' सन्न बारासेहे 
पंचविस ' म्हणजे शक १७३७ त करण्यांत आला आहे. 


( १९ ) आम्माराममहारांजांचा मठ एकेहाळी या गांवीं आहे व या 
ग्रंथाची एक च एक हस्तलिखित मूळ प्रत त्या मठांत आहे व एकेहाळीस 
तीन महिने दहा दिवस राहून, प्रकाशित करण्यासाठीं करवून आणलेली 
नक्कल श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतीळ संम्रहांत १८४३ या क्रमांकाच्या 
जागीं आहे. या नकलेवरून या ग्रन्थाच्या एक हजार प्रती छापवून 
शक १८४६ त प्रसिद्ध केल्या होत्या. आज आतां विक्रीसाठी त्याची 
एक हि प्रत समेजवळ शिळुक नाहीं. पुन्हां हा ग्रंथ शंभर वर्षात 
छापला जाण्याचा संभव मळा दिसत नाहीं. तेव्हां ज्यांच्या संग्रही हा ग्रंथ 
असेल त्यांनीं त्यास जीवापलीकडे जपावे, अशी विनंति आहे. 

(२०) राजारामप्रासादींच्या भक्तमंजरीमाळेंतील २७ अध्यायांपर्यत 
रामदास, जयराम, रंगनाथ, आनंदमूर्ति आणि केशव, या पांच जणांचे जें 
श्रीरामदासपंचायतन मानलें जातें, त्या पंचायतनाचीं चरित्रें आहेत. 
या २७ अध्यायांपैकीं पहिल्या अकरा अध्यायांत श्रीसमर्थचरित्र आहे व 
ते सर्वस्वी हनुमंतस्वामीकृत बखरीला धरून आहे. त्याची ओवीसंख्या 
१७१७ आहे. नंतर २८ ते ९७ अध्यायापर्यंत पांच पन्नास 
सपुरुषांचीं चरित्रे असून ९८ ते १०८ या अकरा अध्यायांत प्रन्थकाराचे 
गुरु श्रीसिद्धस्वामी यांचें चरित्र आहे. १०९ वा कळसाध्याय होय. त्यांत 
रामा हरिदास यांचें चरित्र आहे. या ग्रन्थाचा र्चनाकाळ रक १७१५६ 
होय. सबंध माळा तीन खंडांत समेने प्रसिद्ध केटी आहे. 


(२१) आमारामबोवाकृत श्रीसमर्थरामदासस्वामींचे चरित्र. हा 
हि ग्रंथ प्रासादिक असून त्याची ओवीसंख्या सुमारें सहा हजार आहे. 
या आम्मारामांची गुरुपरंपरा अशी : श्रीसमर्थ -- कल्याण - जगज्जीवन 
म्हणजे च तडवळेमठपति जगन्नाथ - यादव - दत्तात्रेय - रामचंद्र- आत्माराम. 
या परंपरेवरून व इतर कारणांवरून असें वाटतें, या चरित्रम्रंथाची रचना 
शक १७८९ च्या सुमारास झाली असावी. त्याचे एकंदर अध्याय ७८ आहेत. 


अमन्थारंभ १५ 


(२२ ) हें चरित्र व वर उल्लेखिलेल्या १७ व्या कलमांतील उद्भवसुतकृत 
'वारित्र, अशा हीं दोंन हि चरित्रें ह. स. १८९१ त बाबाजी अनंत तेंडुलकर 
यांनीं प्रसिद्ध केलीं होतीं. त्यांचें मासिक होतें व त्यांत हीं 'चरिज्रें प्रथम 
प्रकाशित झालीं, हे तेंडुलकर कोण होते मळा ठाऊक नाहींत, पण त्यांच्या 
प्रकाशनाचे मजवर उपकार आहेत. या दोन्ही चरित्रांच्या मूळ हस्तलिखित 
प्रती मिळवून त्यांचें पुनर्मुद्रण झालें पाहिजे. 


(२३) श्रीसमर्थवाग्देबतामंदिरांतीळ बाडांक १८१६ - श्रीरामदास- 
गुणाणेव - टें एक श्रीसमर्थाचें अप्रकाशित चरित्र आहे. या चरित्रकाराची 
गुरुपरंपरा: श्रीसमर्थ -माधवदास - केशव - गोविंद -- व्यंकटेश - तुकाराम - 
नीळकंठ - रघुनाथ - गणदेव - लक्ष्मण - गंगाधर चरित्रकार. यांपैकी 
माधवदास आणि केशव हे दोन पुरुष वरील उद्धवसुतांच्या परंपरेंतीळ च होत. 
उद्धवसुतांनीं आणि प्रस्तुतच्या चरित्रकारांनीं माधवदासांच्या जन्माची कथा 
एकसारखी 'च सांगितळेळी आहे. ती अशी : “ माधवदासांची आई सात 
महिन्यांची गरोदर असतां च बारली. तिळा स्मशानांत नेल्यावर तिचें पोट 
चिरून बाळक काढले, नाळ कापून दुर्डीत घाढून त्यास घरी नेलें, 
बापानं त्याचें संरक्षण केलें, त्यास वाढविले, ते हे माधवदास होत! ” 
नवल आहे. या ग्रंथाचे ५५५ अध्याय असून ओवीसंख्या ७५७५ आहे. 
त्याचा र्वनाकाळ शाक १७९२ होय. 


(२४ ) श्रीसमर्थसंप्रदायाच्या बाहेरच्या पुरुषाने लिहिलेलें श्रीसमर्थीचें 
घुनं चरित्र म्हणजे महीपतिकूत संताविजय ग्रंथ होय. महीपतींनीं शक 
१६९६ त एक भक्तविजय ग्रन्थ लिहिला, त्यांत इतर भक्तांच्या बरोबर 
श्रीसमथोचें हि चरित्र संकळित स्वरूपांत आलें च होतें, पण तेवढ्याने 
समाधान न वाटून महीपतींनीं संतविजय नांवाचा हा २६ अध्यायांचा 
स्वतंत्र ग्रंथ ठिहून त्यांत एकट्या श्रीसमथाचें चरित्र सविस्तरपणें वर्णिले. 
आहे. हा त्यांनीं श्रीसम्थीचा विशेष गौरव केला, असें मी मानतो. 
या ग्रंथाची ओवीसंख्या ४६२८ आहे. महीपति स्वत: या ग्रन्थाची योग्यता 
प्रचीतीनं बोळून दाखबितात, ती अशी : 

संसार धंदा करितां जाण । प्रेमळ श्रोतयां हे चि मनन । 

जीं संतचरित्रे केलीं श्रवण । त्यांची आठवण सर्वदा ॥ सं. वि. २५-५ 


१९ श्रीसमथांचतार 


ऐसा श्रवणी अत्यादर । राजंदिवस लागला जर । 
तरी तयासी भेटेल रुक्मिणीवर । सळुण साकार होउनी ॥ ६॥ 


घेसा वर पंढरीनाथे । दिधला असे या अ्रंथातें । 

असत्य वचन नसे चि, सत्य । सप्रचीत बोलतो ॥ ७ 

महीपतींचा हा संतविजय ग्रन्य आणि मागीळ चौदाव्या कलमांतील 
उद्भवसुतकृत श्रीसमर्थचरित्र, या दोन्ही ग्रन्थांत इतके साम्य आहे कीं, या 
दोघांपैकी एकानें दुसऱ्याची उसनवारी केली असली पाहिजे हें स्पष्ट 
दिसतें. हे दोघे समकालीन च होते. न जाणो दोघे एकमेकांचे निकट 
संबंधी हि असतील. 


(२५) येथवर ३ ते २४ परिच्छेदांत ज्या चरित्रकारांचा उल्लेख 
केला, त्यांच्या निवेदनांत, स्थळें, व्यक्ति आणि प्रसंग यांच्या बाबतींत 
पुष्कळदां अनेक महत्त्वाचे फरक आढळतात. हे अनेक चरित्रकार, 
कोणाच्या आधारावर विसंबून, अशीं भिन्न भिन्न कथानके सांगतात, ते 
कळत नाहीं. याचें नवळ वाटण्यासारखीं दोन च उदाहरणे पह्या : बखरकार 
हनुमंतस्वामी ब दासविश्रामवामकर्ते आत्माराम समकालीन असतां 
उद्भवांच्या जन्मकथेची हकिकत नाराकाजवळ टाकळीस घडल्याचे बखरीत 
आहे, तर दासविश्रामधामांत साताऱ्याकडे मिळवडीस घडल्याचे वणेन 
आहे. शिष्य कल्याण याची प्राति, श्रीसम्थाना कोठें आणि कशी झाली, याची 
हकिकत महीपतीनें आपल्या संतविजयांत बखरींतल्याहून अगदीं च निराळी 
सांगितली आहे. अशीं अनेक उदाहरणें आढळतात व तीं मला घोटाळ्यांत 
पाडतात. बखर, प्रताप आणि धाम या तीन ग्रंथांवर माझा विशेष भर आहे. 
पण त्यांच्या हि कथानकांत मिन्नता आढळली म्हणजे मी स्तब्ध बसून 
विचारतो व जें सुचविले जातें, तें खरें मानून चालतो. 


(२६) या पूर्व काळांतील चरित्रकारांपैकी बखरकाराशिवाय कोणा 
हि अन्य चरित्रकारानें तिथि, मास, संवत्सर देऊन कालक्रमानुसार चरित्र 
वर्णिले नाहीं. त्यामुळें श्रीसमथौचें चरित्र सर्वथैव कालक्रमानुसार सांगणें 
अदाक्‍्य होऊन बसलें आहे, त्यास इढाज नाहीं. कांहीं साहाय्य वाकेनिसी 
टिपणाचें होतें, म्हणून तें टिपण व बखरीच्या आधाराने एक राकावली तयार 
करून ती राकावली, अशीं दोन्ही शेवटी परिशिष्टांत देण्याचें मनांत आहे 


ग्रन्थारंभ १ 


(२७) पूर्व काळांत होऊन गेलेल्या वरीळ सर्व चरित्रकारांशिवाय 
अलीकडच्या काळांत हि कित्येकांनी श्रीसमथथाबिषयीं थोडे फार लिहिलेलें 
आहे. तें सर्व च माझ्या अवळोकनांत आलें असेळ, असें वाटत नाहीं. 
या काळांत तिघा विद्वानांनी भाविकपणें लिहिळेलीं मराठींतील तीन ठळक 
चरित्रें व एका अमेरिकन मिडानरीनें इंग्रजींत लिहिलेलें एक चरित्र, 
अशीं चार चरित्रें मात्र माझ्या वाचण्यांत आलेलीं आहेत. 

( पाहिळें ) भीमराव सखाराम पारळकर, यांनीं शक १८३९ त 
श्रीरामदासकथासारासृत नांवाने प्रसिद्ध केलेळें. हा ओवीबद्ध ग्रंथ 
आहे. ग्रंथ आजकालचा आहे, पण भाषा मात्र पूवैकाळची आहे. भाषेवरून 
ग्रंथाचा काळ ठरविणाऱ्या एकाद्या विद्वानाच्या हातीं हा ग्रंथ पडला, तर 
तो हा ग्रंथ एकनाथकाळीन असला पाहिजे, असें प्रतिज्ञापूवक प्रतिपादन 
करील, इतकें नाथांच्या भाषाशैळीचें अनुकरण पारळकरांना साधले आहे. 
ग्रंथाचे प्रसंग अठरा आहेत व ओवीसंख्या सुमारें अठराशे असेल. 


( दुसर ) * महाराष्ट्रभाषाचित्रमयूर ' कृष्णाजी नारायण आठल्ये यांनी 
समथा सामर्थ्य किंगा श्रारामदासस्वामीचा ढीालानुग्रह या नांवाने 
शक १८४६ त प्रसिद्ध केलेलें गद्यामक 'चरित्र होय. त्याचे पूर्वार्ध आणि 
उत्तरा असे दोन भाग पाडले असून पहिल्यांत आठ व दुसऱ्यांत सहा 
प्रकरणें आहेत. हा प्रंथ म्हणजे श्रीसमर्थचरित्रविषयक एक मोठें थोरले 
बाड च होय. तें अत्यंत भाविकपणानें ठिहिलेळें आहे. 


( तिसरें ) भाविकपणाला धक्का न लागतां चिकित्सक बुद्धीनें लिहिलेले 
असें अलीकडच्या काळांतलें सविस्तर श्रीसम्थचरित्र, कऱ्हाडचे सदाशिव 
खंडो ऊर्फ आप्पासाहेब आळतेकर यांच्या ळेखणींतून शक १८५५ त 
उतरलेलें होय. सवे उपलब्ध साधनांचा उपयोग करून अत्यंत परिश्रम- 
पूर्वक तें चरित्र लिहिलें गेळें आहे. या चारित्रग्रंथावर माझा अभिप्राय 
श्रीसांप्रदायिक वृत्तचर्चा, खंड सह्दावा, लेखांक १८१ बा ( श्री रामदासी 
मासिकाचें वर्ष चवदावें, अंक १५७ वा ) यांत आला आहे. त्या अभिप्रायांत 
दर्गविळेळे या चरित्रग्रंथांतीळ बीस पंचबीस दोष जमेस घरून हि, माझ्या 
मनांत एकवार असें येऊन गेलें कीं, आपण योजिलेल्या त्रिखंडात्मक 
श्रीसमर्थचरित्राचा दुसरा खंड - श्रीसमथेहृदय आणि तिसरा खंड -- 

स.अ. २ 


१८ श्रोसमर्थावतार 


श्रीसमथसंप्रदाय, असे दोन खंड प्रकारित झाले च आहेत, पण पहिला 
खंड - श्रीसमथांवतार प्रकाशित होण्यापूर्वी च मळा देह टाकून जावें 
लागलें, तर त्या टाकलेल्या देहाची वासलात लावण्याचा ज्यांचा अधिकार 
त्यांना सांगून जावें कीं, ' माझ्या अभिप्रायासह आप्पासाहेबांनीं लिहिलेलें 
चरित्र च! त्रिखंडात्मक चरित्राच्या पहिल्या खंडाच्या जागीं मानण्यांत यावें ! 

( चवथें ) हें चरित्र अमेरिकन मिशनरी 7२८९. 11. ७. 9. 
126७८5 यांनीं इंग्रजींत लिहून 1९०यतव5 घ्यात एत एरवणातळडा5 
या नांवाने 'च इ. स. १९२८ सालीं प्रसिद्ध केलें. तत्पूर्वी एवढ्यासाठी 
डेमिंग धुळ्यास येऊन भेटले, सञनगडावर जाऊन आले, जांब हि पाहून 
आले. त्यांनीं येथील संग्रह पाहिला, ग्रन्थ वाचले, टिपणें केलीं, दोन 
वर्षाची रजा घेऊन ते अमेरिकेस गेळे, तेथून हि मधून मधून पत्रें पाठवून 
शांका विनचारल्या, अमेरिकेंत राहून चरित्र ठिहिलें, तेवढ्यावर तिकडीळ एका 
युनिव्हरसिटीकडून पीएच्‌. डी. पदवी मिळविली आणि परत हिंदुस्थानांत 
डॉक्टर होऊन आले. उद्योगप्रियतेचें हें एक उदाहरण आहे. मिशनरी 
माणसानें च तें चरित्र लिहिलेलें असल्यामुळें, शेवटचें अकरावें प्रकरण 
उरवणाते95 त 255 ठिहिणें त्यांना भाग पडलें असेल. तें प्रकरण 
वगळून बाकीचे चरित्र, ज्यांना मराठी भाषा समजत नाहीं आगि इंग्रजी 
समजते, अशा वाचकांना वाचण्याला सामान्यतः बरें आहे. 

( २८ ) निरनिराळ्या काळांत निरनिराळ्या लोकांकडून श्रीसमर्थाचीं 
जितकीं चरित्रें लिहिलीं गेलीं, तितकीं महाराष्ट्रांत दुसऱ्या कोणाच्या 
बांठ्याला आल्याचें दिसत नाहीं. अजून हि त्यांचें चरित्र लिहिण्याचा कम 
थांबळा आहे, असें दिसत नाहीं. तो अखंड चाळू च राहणार, असं वाटतें. 
याचें कारण इतकें च कीं, त्यांनीं राष्ट्राच्या आपत्तीच्या काळांत, सवेसंग- 
परित्याग करून राष्ट्राच्या कल्याणाची चिंता वाहिली, कष्ट केळे आणि व्यापक 
संघटना करून धर्मरक्षण केलें. ते मारुतीचा अवतार च होते आणि मारुती 
चिरंजीब आहेत, तेव्हां जगांत जोपयत रामकथा गायिली जाणार, तोंपर्यंत 
श्रीसम्थोचीं हि चरित्रें लिहिलीं जाणार, हें उघड आहे. 

(२९ ) श्रीरामदास आणि रामदासी म्रन्थमाला, मासिक पुस्तक, 

रीसांप्रदारयिक कागदपत्रांचे खंड, यांना हि मीं नमन केलें पाहिजे. 


ग्रन्थारंभ १९, 


मळा केव्हां हि जे कांहीं ठाऊक होतें, तें सर्व तत्काळ मासिकांत जाहीर 
होतें. श्रीसमर्थचरित्रम्रंथसंप्रदायादिविषयक कांहीं नवीन माहिती कळली, 
नवीन कल्पना सुचली, नवीन शोध लागळा, एकादा नवीन हस्तलिखित 
ग्रन्थ उपटब्य झाला, म्हणजे ती ती गोष्ट सवीना विदित करण्याविषयी 
मार्श मन उतावीळ होत असतें. एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ ती माझ्या 
पोटांत ठरत नाहीं, पुढच्या च महिन्याच्या मासिकाच्या अंवांत ती 
वाचकांच्या कानांवर घालण्यांत येते. त्यामुळें माझें सारें सांप्रदायिक ज्ञानाचे 
भांडबळ या माळेत आणि त्या मासिकांत सांठबिलेलें आहे. हें चरित्र 
लिहितांना मळा पदोपदीं त्या भांडवलाचा च उपयोग करावा लागणार आहे 


(३० ) श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत श्रीसमर्थवाड्मयाचा पूर्णावतार झाला 
आहे. मंदिरांत नाहीं आणि बाहेर आहे, असें श्रीसमर्थीचें कांहीं हि वाड्यय 
असेळ, असें वाटत नाहीं. मंदिरांतील संग्रहाच्या एकंदर १८७५ बाडांची 
वर्णनात्मक नोंद, श्रीरामदासी संशोधन म्हणून हजार अकरारें परष्ठांच्या 
दोन खंडांत करण्यांत आली आहे. प्रत्येक कवि आणि त्याचें लहानमोठे प्रत्येक 
काव्य त्या खंडांत नोंदळलें असून शेवटीं सूची दिळेली असल्यामुळें कोणतें 
हि प्रकरण क्षणार्धात पाहण्याची सोय झाली आहे. या १८७५ बाडांपैकी 
बह्धतेकांत श्रीसमर्थ नटून राहिले आहेत. कित्येक बार्डे तर अशा 
तोलाचीं आहेत को, त्यांच्या वरून जीव ओवाळून टाकावासा वाटतो. 
निदान त्यांच्या संगतींत आपण सतत रसमाबें, असें वाटतें. तेव्हां अशा 
या संग्रहाशिवाय श्रीसमथोना दुसरीकडे कोठें पहावें 2 त्यांची कृपा म्हणून 
त्यांच्या च इच्छेने, सर्वत्र विखुरळेलीं सांप्रदायिक पोथ्यापुस्तके एकत्र 
होऊन, या मंदिरांत आपआपल्या आराध्यदैवतीं लीन होऊन राहिली 
आहेत. त्यांच्या सानिध्यांत बसून च मी हें श्रीसमर्थचरित्र लिहिण्याचा 
उद्योग आरंमिला आहे. त्या सर्वीची कृपादृष्टि असावी. 


(२१) ज्या कोणाचें चरित्र आपणांस जाणावयाचें असेल, त्याच्या 
काळाच्या परिस्थितीची आपणांस जर बरोबर कल्पना झालेली नसेळ, तर 
त्या पुरुषाच्या चरित्राचे आपणांस पूर्ण आणि यथार्थ आकठन होणार 
नाहीं, हें निश्चित समजावें. मी हा सिद्धान्त मानतो व त्या सिद्गान्ताळा 
अनुसरून च म्हणतो कीं, ज्या मानानें तत्कालीन देशस्थितीचें चित्र 


२० श्रीसमर्थावतार 


आपल्या मनश्चक्षंपुढें उभें राहील, त्या मानाने श्रीसमथीच्या कार्याशी 
आपणांस समरस होतां येईल. कोणत्या हि काळांत होऊन गेलेल्या 
कोणत्या हि महापुरुषाच्या हृदयाचा आपणांस ठाव घेतां यावा, अशी 
इच्छा असेळ, तर आपल्या काळाचा विसर पडून आपण शरीरानं जरी 
नव्हे, तरी मनानें त्या काळांत जाऊन पडलें पाहिजे. आपणांस श्रीसमर्थाचें 
म्वरित्र जाणावयाचें आहे, तर त्यांच्या पूर्वीपासून चाळत आलेल्या 
त्यांच्या वेळच्या देशस्थ्रितीचें आपण जरूर ज्ञान करून घेतलें पाहिजे. 
श्रीसम्थीच्या चरित्राला जे चळवळीचे आणि कर्मयोगाचे बळण लागलें, 
त्याला कारण, माझ्या समजुतीने, तीर्थाटणाच्या काळांत त्यांच्या नजरेस 
पडलेली या देशाची तत्कालीन विपन्नावस्था होय. तो काळ म्हणजे इ. स. 
१६३२ ते १६४४ च्या दरम्यानचा, म्हणजे शहाजहानाच्या कारकीर्दीचा, 
ऐेन रंगाचा काळ होय. बापाळा केंदेंत टाकून व भावांना आणि त्यांच्या 
मुळांना निर्दैयपणें ठार करून किंवा देशोधडीस लावून औरंगजेब अजून 
तक्तकशीन झाला नव्हता, दक्षिणची नुसती सुभेदारी करून च होता. 
अश्या त्या काळांत श्रीसमथानी पाहिळेळी आणि ऐकलेली देशास्थिति, 
हा श्रीसमर्थचरित्राचा पाया होय. त्या पायाचे ज्ञान आपण करून घेतलें 
नाहीं, तर आपणांस श्रीसमर्थाच्या चरित्राची उपपत्ति बरोबर लावतां च 
येणार नाहीं. कोणा हि श्रीसमर्थचरित्रकाराळा त्या पायाचा पूर्ण विचार 
केळा च पाहिजे. तसा व्रिचार करण्याची साधनें स्वतः श्रीसमथाच्या 
वाड्ययांत आहेत च, पण तीं मोघम आहेत. तीं आपण विचारांत घेऊं च, 
पण त्यांच्या बेळच्या देशस्थितीचें साधार आणि सविस्तर ज्ञान होण्याला, 
तत्काळीन पाश्चात्य प्रवाऱ्यांचीं जीं प्रवासवर्णन प्रकागित आहेत, त्यांची 
आणि तत्कालीन इतिहासकारांच्या ग्रंथांची आपणांस फार मदत होणार 
आहे. तसें मला त्यांचें फार साहाय्य झालं आहे. तेव्हां प्रन्थारंभीं त्या 
प्रवाऱ्यांचें आणि इतिहासकारांचे स्मरण करणें मळा इष्ट वाटतें. श्रीसमर्थ- 
कालीन व पूर्वकालीन देास्थितीचें वर्णन करतांना मी त्यांच्या प्रवास- 
वणनांचा आणि इतिह्यासग्रंथांचा भरपूर उपयोग करणार आहे. 

(३२ ) असे प्रवासी आणि इतिहासकार पुष्कळ 'च आहेत. माझ्या 
विशेष उपयोगीं पडलेला पहिला प्रवासी म्हणजे मनुसखी (11811ए८० ). 
त्याच्या नांवाचा उच्चार त्याच्या देशांत मनुसी करतात कां मनुची, मला 


ग्रन्थारंभ 34 


माहित नाहीं. हा इटली देशांतील रहिवासी होता. बयाच्या अवघ्या 
चौदाव्या वर्षा हा मुलगा कोणाच्या तरी आश्रयाने या देशांत आळा, तो 
पुढें सारग्या वावन वर्षे इकडे च राहिळा. इ. स. १६१५३ च्या नोव्हेंबरांत 
या गुळानं व्हेनिस शहर सोडलें ब १६५६ च्या जानेवारींत सुरत शहर 
गांठ. पुढें १७०८ पयत तो सारखा या च देशांत होता; म्हणजे 
अँशंगजेव गादीवर येण्यापूर्वी दोन वर्षे आधीं मनुसी इकडे आला व 
औरंगजेब मेल्यावर एक वर्षाने परत आपल्या देशीं गेला; म्हणजे औरंग- 
जेबाची सारी कारकीर्द त्याने पाहिली. तो प्रथम दाराच्या नोकरीत होता, नंतर 
मग औरंगजेबाच्या मुलाच्या आणि स्वतः औरंगजेबाच्या नोकरींत आला. 
हें मूल मोठें भाग्यवान्‌ होतें म्हणावयाचे. त्याळा श्रीशिवाजीमहाराजांचें 
दर्शन घडलें होतें ! औरंगजेबाने जयासिंगास शिंवाजीराजांवर पाठविलें, 
त्या वेळीं जयसिंगाच्या पदरी, दररोज दहा रुपये घेऊन, मनुसी त्याच्या 
तोफखान्यावर होता. श्रीशिवाजी राजे इ. स. १६६१५ च्या जुलेमध्ये जयासंगास 
भेटावयास आले, त्या वेळीं मनुसी तेथें च होता. त्या प्रसंगाची मोठी हंसू 
येणारी एक गोष्ट त्यानें सांगितळी आहे. जयसिंगास भेटावयास राजे 
आले असतां रखवालदारास मोघम म्हणाळे, “ जा, आंत जाऊन 
जयसिंगांना कळीव, मी आळों आहे. ” '* कोण आले आहेत म्हणून सांगूं १ 
असें रखवालदारानं विचारलें. “ सांग, मी शिवाजी आलों आहे, ” असें 
महाराज म्हणाले. ' शिवाजी ' नांव ऐकतां च तो रखवालदार इतका 
घाबरला को, त्यानें जमिनीवर दोन चार कोलठांठ्या च खाल्या ! 
“ अरे, हो, हो, ” असें हंसत म्हणून महाराजांनीं त्यास सावरलें आणि 
“ मिऊं नको, मी तुला किं कोणाला मारावयास आलों नाहीं, '? म्हणाले, 
गोष्ट ऐकून हेसूं येतें, पण शिवाजीमहाराजांच्या नुसत्या नांवाचा, त्या काळी, 
सर्वत्र, केवढा दरारा होता, तो पाहून आज हि आपणांस किती तरी 
सानंद कोतुक वाटतें. त्या महाराजांच्या चरणांचें दर्शन मनुसीस घडलें, 
तेव्हां त्याच्या भाग्याचा आपणांस हेवा कां न वाटावा ? असो, तूर्त मळा 
येथें मनुसीच्या इतक्या च उपकाराचें स्मरण करावयाचें आहे की, आपल्या 
राष्ट्राच्या तत्काळीन राजकीय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितीची 
यथार्थ कल्पना करण्याला, त्याच्या प्रवासवर्णनाचें मठा फार साहाय्य झालें. 
त्याच्या प्रबासवर्णनाला त्यानें दिलेलें नांव 50018 100 ॥॥०2ळ' 1653- 


२२ श्रीसमर्थांवतार 


1708 असें आहे. मूळ ग्रंथ त्याच्या मातृभाषेत असून त्याचें इंग्रजी 
भाषांतर ९॥]][ळाण गाशा यांनीं केलेलें, सन १९०७ सालीं चार 
खंडांत प्रकागित झाळेलें उपलब्ध आहे. चारी खंड मिळून प्रष्ठसंख्या 
सुमारें २००० आहे, त्यावरून हें वर्णन किती विस्तृत आहे, याची 
कल्पना होईल. 

(३२३ ) मला उपयोगीं पडणारा दुसरा प्रवासी टॅव्हरानेअर होय. हा 
फ्रान्स देशाचा रहिवासी होता. तो श्रीसमर्थांचा अगदीं समकालीन होता. 
श्रीसमथीच्या आधी तीन वर्षे तो जन्मास आठा होता आणि त्यांच्या पश्चात्‌ हि 
आठ नऊ वर्षे तो हयात होता. या देशांत त्याचा आणि श्रीसमर्थांचा 
संचार जवळ जवळ एका च काळांत झाला. इ. स. १६३१ पासून 
१६६८ पर्यतच्या ३७ वर्षात तो सहा वेळां हिंदुस्थानांत आला आणि 
पुन्हां गेळा. हिरेमाणिकांचा तो व्यापार करी. त्या निमित्तानं देशांतील 
थोरामोठ्यांशीं त्याच्या गांठी पडत. औरंगजेब, शाइस्तेखान वगेरेंना तो 
भेटला होता. सुरतेपासून डाक॒यापर्यमंत व आग्र्यापासून मद्रासपर्यंत, 
म्हणजे वस्तुतः सर्वे देशभर त्याळा आपल्या व्यापारासाठी हिंडावें लागे. 
त्याचीं हि प्रवासवणेनें त्याच्या मातृभाषेंत १६७६ त च प्रसिद्ध झालीं 
होतीं. त्यांचें ५. 831 नें केलेलें इंग्रजी भाषांतर दोन खंडांत प्रसिद्ध 
आहे. टॅब्हरनिअर हा श्रीसमथौना समकालीन असल्यामुळें त्याच्या नजरेस 
जी या देशाची स्थ्रिति पडली, ती च श्रीसमथीच्या हि पाहण्यांत आली 
असली पाहिजे, या विचाराने, त्यानें केळेळें देशस्थितीचें वर्णन मला फार 
उपयुक्त बाटले. 


(२७ ) माझ्या उपयोगीं पडलेला तिसरा प्रवासी बरनिअर होय. तो 
टॅव्हरनिअरचा च देदाबंधु होता. या देशांत त्याने इ. स. १६५६ ते 
१६६८ संचार केळा. त्याच्या प्रवासवर्णनाचें 4101031 (2015813012 
यानें १८९१ त इंग्रजींत केलेलें भाषांतर वाचावयास मिळतें. हा हि 
श्रीसमथीच्या हयातींत च या देशांत आलेला असल्यामुळें त्यानें जी स्थिति 
पाहिली, ती च श्रीसम्थोनीं हि पाहिली, हें उघड आहे. 


(२५) श्रीसमर्थकालीन देशस्थितीची आपणांस कल्पना करून 
देणारा 'चवथा लहानसा प्रवासी एक जर्मन होता. त्याचें नांव मॅन्डेठस्लो. 


ग्रन्थारंभ २३ 


हा मुलगा आपल्या वयाच्या विसाव्या वर्षीं ह. स. १६३८ त या देशांत 
आठा व १६४० त परत हि गेला, पण तेवढ्या वेळांत गोवें, सुरत, 
अहमदाबाद, आग्रा, लाहोर, वगेरे भागांत त्यानें संचार केला व जें 
पाहिलं तं ठिहून ठेवलें. न 


(२६ ) याशेबाय आणखी हि दहा पांच तत्कालीन प्रवाऱ्यांची 
नांबे मठा ऐकून. ठाऊक आहेत व त्यांपैकी एका दोघांची प्रवासवर्णने 
वाचण्यांत हि आठीं आहेत, पण बाकीच्यांची मिळालीं नाहींत. त्यांची 
तितकी आवश्यकता हि वाटत नाहीं. वाटती तर, तीं मी मिळवून 
वा'चलींच असतीं. मनुसी, ठॅब्हरनिअर आणि बर्निअर यांनीं तत्कालीन 
स्थितीची बरोबर कल्पना करून दिळी च; आहे. आणखी इतरांचे ग्रंथ 
वाचावयास मिळते, तर ल्या च कल्पनेळा दुजोरा मिळता, इतकें च. 
तत्कालीन देशस्थितीचें हुबेहुब चित्र मनश्वक्षंपुढें उभें करण्याला वरील 
तिघांची वर्णने समर्थ आहेत. 

(३७) धन्य आहे या प्रवाश्यांची यांत शंका नाहीं, त्यांची प्रवास- 
वर्णनं आज माझ्या उपयोगाला येत आहेत, हें हि ठीक. पण माझ्या मनांत 
असं हि येऊन जातें कौ, पयायाने हे च प्रवासी बहुधा या राष्ट्राच्या 
अवनतीला कारणीभूत झाले असावेत ! थोडेसें विषयांतर होईल, पण कसें 
तं पहा. हे प्रवासी परत आपआपल्या देशांत गेले, म्हणजे तिकडे या 
देशाच्या वैभवाची आणि दुर्बलतेची, गुणांची आणि दोषांची, वगेरे 
इत्थंभूत माहिती ठिहून काढून ती प्रसिद्ध करीत. त्यांच्या ग्रन्थांची इंग्रजी 
फ्रेंच, जर्मन, डच, इटालियन वगैरे भाषांतून तत्काळ भाषांतरें होत, तीं 
त्या त्या देशांतील बुभुक्षित लोकांच्या वाचण्यांत येत, त्यावरून या देद्याच्या 
रेश्वर्यांची आणि संपत्तीची त्या लोकांना कल्पना होई च, पण त्याचें बळ 
आणि मरण, हीं दोन्ही कशांत आहेत, ते हि त्यांना कळून चुके ! ल्या 
ग्रंथांत त्यांना प्रोत्साहन हि दिलेलें असे ब मार्ग हि सुचविलेले असत. ६ 
त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटे, त्यांचें लक्ष या देशाकडे 
लागे, त्यांना स्वभें पडत आणि त्यांचे पाय इकडे येण्यास वळत. 


$ उदाहरणार्थ, मनुसी - खंड चवथा, प्र. ६२ पहा. 





२४ श्रीसमर्थावतार 


(३८) तत्कालीन देशस्थितीचें ज्ञान करून देणारा तत्कालीन च 
इतिहासकार महमद कासीम फेरिस्ता, हा होय. त्याचा ग्रंथ मूळ परशियन 
भाषेंत आहे, पण त्याचें इंप्रजांत ]०01॥ 131122७ नें केलेलें भाषांतर 
मिळूं शकतें. भाषांतराचे चार भाग आहेत. त्यांचा मळा फार उपयोग 
होणार आहे व तो मी भरपूर करून घेणार आहे. विशेषतः बहामणी 
राज्य आणि त्याच्या च पोटांतून निघालेल्या पांच शाह्या, यांच्या अंमला- 
खाली श्रासमर्थकालीन महाराष्ट्राची काय दशा झाली होती, ती कळण्याला 
फेरिस्ताच्या ग्रेंथाशिवाय दुसरा तिर्‍्हाइताचा 'चांगलळासा आधार नाहीं. 


(३९) त्या च प्रमाणें, माझ्या उपयोगास येणारी 121110६ & 1)00/5011 
यांनीं करून ठेवलेली अपूर्व कामगिरी होय. या गृहस्थांनी 111509 
0 पाताळ 35 लत छा पहा ०७ आांडिलाळा$ म्हणून आठ 
मोठमोठाळे भाग काढून अनेक तत्तत्काळीन अखबारनवीसांनीं ठिहून 
ठेवलेल्या इतिहासग्रंथांचीं इंग्रजींत भाषांतरे करून ते ग्रन्थ आपणांस 
उपलब्ध करून दिले आहेत. त्या आठ भागांपैकी सहाव्या भागांत 
अकबर ब जहानगीर आणि सातव्या भागांत शहाजहान, औरंगजेब 
आणि नंतरचे बादराहा, यांच्या कारकीर्दीचे इतिहास आहेत. श्रीसमर्थ- 
कालीन व किंचित्‌ पूर्वोत्तस्काठीन देशस्थितीची कल्पना करण्यास या 
दोन भागांची फार मदत होणार आहे. 


(४०) या सव चरित्रकारांच्या, प्रवाऱ्यांच्या आणि इतिहासकारांच्या 
ग्रन्थांचा मी जरी यथेच्छ उपयोग करणार आहे, तरी माझा ठरलेला 
पहिळा आधार, भासमान होणाऱ्या श्रीसमर्थकृपेचा आणि शेवटचा आधार 
माझ्या मना'चा. बाकीचे सारे मधले आधार होत. हृदयस्थ श्रीसमथीच्या 
कृपेवर सर्वस्वी अवलंबून राहून माजें मन मळा जें सुचवीळ ते च मी सत्य 
मानून वाचकांस निवेदन करीन. तसें निवेदन करीत असतां, कोणता हि 
आग्रह न धरतां मी वाचकांची प्रार्थना करीन कीं, माझें म्हणणे सत्य 
आहे कां मिथ्या आहे, हें आपळें आपण शोधून पहा आणि पटेल तसें 
मानून चाला. 


(४१) चरित्रग्रंथ जे लिहावयाचे आणि वाचावयाचे असतात, ते 
बोध घेऊन अनुकरण करण्यासाठीं. आधीं कौतुक वाटतें, कोतुकापासून 


प्रन्थारंभ २५९ 


प्रेमादर उत्पन होतो, मग अनुकरण करण्याची इच्छा होऊन किंचित्‌ 
अनुकरण घडतें. अश्या पायऱ्या वाटतात. पण श्रीसमथीचें चरित्र इतकें 
अलौकिक आहे कीं, विचाराचा पल्ला आदराच्या पुढें जाऊं च शकत 
नाहीं ! त्यांची निःसंगता अपूर्व नव्हे £ आईबाप, बंधु, सोयरेधायरे, 
आणि विशेष म्हणजे स्वत:च्या च विवाह्याचा सोहळा, या सर्वाचा त्याग 
करून, बयाच्या अवघ्या बाराव्या वर्षी, भगवंताचे अधिष्ठान प्राप्त करून 
घेण्याचे एक च एक ध्येय डोळ्यांपुढें ठेवून घराबाहेर पाऊळ टाकणारा 
पुरुष, पुराणांत आणि इतिद्दासांत, दुसरा कोणी झाल्याचें कोणाच्या 
ऐकिवांत आहे काय ? जन्मापासून समाधीपर्यंतचें श्रीसमथोरचें सारें चरित्र 
इतकें अद्भुत आणि असामान्य आहे कीं, त्यांच्याजवळ जाऊन उभें राहण्याची 
मजसारख्याळा लाज वाटते, भीति वाटते ! तशी भीति कदाचित्‌ 
श्रीएकनाथांची वाटणार नाहीं, नाहीं तुकारामांची हि ! तरी सुद्धां, मनाचा 
हिय्या करून त्यांच्या चरणांचा आश्रय करण्याचें मीं ठरविलें आहे. 
मनाच्या छोकांतील ४७ ते ५६ झछोकांत श्रीसम्थीचें च आत्मचरित्र 
आहे, असें मी मानतो. 
दिनाचा दयाळु मनाचा मवाळु । 
सेहाळु कृपाळु जनीं दासपाळु । 
तया अंतरीं क्रोध संताप कचा । 
जगीं धन्य तो दास सर्वांत्तमाचा ॥ '५६ 
तो दास दुसरा कोणी नसून स्वतः श्रीसमर्थ च ! ते अति दयाळु 
अहित. विश्वास वाटतो कीं, ते आपणांस झिडकारणार नाहींत, चरणांजवळ 
येऊं देतील, स्पर्श करूं देतील ! 
येक सहस्त्र कोटोबरी । 
जाली अन्यायाची परी । 
तरी सद्दुरू उपेक्षिना । 
अंतीं निष्ठुर होइना ॥ 
या वचनावर विसंबून भी त्यांचें चरित्र सांगण्यास प्रवृत्त होत आहे. 
(४२ ) या अवतारतचरित्राच्या परिशीलनानें, एकापुढें एक अशा 
क्रमाने, पुढीळ दोन सिद्धान्त बाचकांस पट्टन, तिसरी फलश्रृति आपणा 
सर्वीच्या पदरांत पडली पाहिजे-- 


२९ श्रीसमर्थावतार 


( श्री ) श्रीसमर्थानी आधीं बारा वर्षे पुरश्चरण आणि नंतर बारा वर्षे 
तीर्थाटण करून परमेश्वर आपलासा करून घेतला आणि मग च 
रामराज्याच्या स्थापनेच्या उद्योगाला लागून तें कार्य यशस्वी करून दाखविलें, 
तेव्हां त्यांचें हें चरित्र म्हणजे 

सामर्थ्य आहे चळबळेचें । 
जो जो करील तयाचें । 
परंतु येथे भगवंताचे । 
अधिष्ठान पाहिजे ॥ २०-४-२६ 

या त्यांनीं च प्रस्थापित केलेल्या सिद्धान्ताचें प्रत्यक्ष उदाहरण च होय, 
हें सवीना मान्य होऊन 

(रा ) श्रीसमर्थाचें स्मरण -- म्हणजे त्यांच्या चरित्राचे चिंतन, वाब्ञयाचें 
अध्ययन आणि आज्ञांचें पालन - हेंच आपल्या महाराष्ट्राचे जीवन होय, 
हें सर्वांना पटेळ, आणि मग 

(म) सर्वाना श्रीसमर्थचरणांचा निदिघ्यास लागून महाराष्ट्राचे कल्याण 

होईल ळू 

अशी या ग्रंथाची थोडक्यांत फलश्रुृति आहे. तिचें स्मरण ठेवून 
म्रन्थाच्या शेवटच्या उछ्छासांत सवड झाल्यास आपण ती पडताळून हि पाह. 











[ ८८४ - १५३० ] 

धन्य त्याचे कुळ धन्य त्याचा वंदा । 

जे कुळीं रामदास अबतरले ॥ १ ॥ 
धन्य ते जननी धन्य तिची कुसी । 

जे हरिप्रियासी प्रसवली ॥२₹॥ 
बअन्य ते संबंधी संतांचे सोइरे । 

संसगे उद्धरे कुळ त्यांचे ॥३॥ 
धन्य तो पे ग्राम धन्य तो पै देशा । 

जेथे रहिवास समथीचा ॥ ४ ॥ 


२८ श्रीसमर्थावतार 


श्रीसमर्थाच्या पूर्वजांची माहिती होण्याला साधन एकच - हनुमंत- 
स्वामीकृत श्रीसमथीची बखर. हनुमंतस्वामींच्या वेळीं आणि नंतर रंगो लक्ष्मण 
आणि मल्हार रामराव चिटणीवीस असे दोन कर्तृत्ववान पुरुष होऊन गेले. 
प्रस्तुत प्रकाशित असलेली बखर हनुमंतस्वामींच्या नांवावर मोडते, पण 
वस्तुतः ती या दोघा पुरुषांची कृति होय. प्रथम राक १७११ त एक 
लहानशी बखर ठिहिली गेळी. नंतर हक १७१५ त हनुमंतस्वामींच्या 
आज्ञेवरून रंगो लक्ष्मण यांनीं दुसरी तयार केली. तिच्यावर मल्हार रामराव 
यांनीं १७२९ त संस्कार करून थोडी वाढविली आणि नंतर पुन्हां, 
हनुमंतस्वामींच्या पश्चात्‌ महारुद्रस्वामींच्या आज्ञेवरून राक १७५२ त रंगो 
लक्ष्मण यांनीं च तिच्यावरून आपळा शोवटचा हात फिरविला. हली 
प्रकारात असळेली बखर, ती ही, दोवटचा संस्कार झालेली होय. 
ती भाविकपणानें लिहिलेली आहे, पण पुराव्याळा जपून च ध्यावी लागते. 
ती लिहिली गेली तेव्हांपासून च तिच्या पूर्ण विश्वसनीयतेविषयीं दिवाकर 
उपाध्ये यांच्या घराण्यांतील पुरुषांनी शांका प्रदशित केल्याचे कागद माझ्या 
वाचण्यांत आळे आहेत. विशेषत: दोवटच्या समयीं दिवाकरांना मागें 
सारून श्रेष्टांच्या मुलांना पुढें करण्याची कारवाई करण्यांत आली, असा 
उपाध्ये यांचा मुख्य आक्षेप होता. त्यामुळें बखरीचें प्रामाण्य जपून 
मानावें लागतें. तें कांहीं हि असलें तरी, श्रीसमथीविषयीं प्रेमादर निर्माण 
करण्यास बखरीचें वाचन हें उत्कृष्ट साधन होय, यांत शंका नाहीं. 

श्रीसमर्थाच्या पूर्वजांविषयीं इतकी जुनी माहिती कोठून मिळविली 
असावी कळत नाहीं. वाग्देवतामंदिरांतीळ क्रमांक १७५९ त ही सर्व 
माहिती गोंबलेळी आहे. श्रीसमथारचें उपनांव ठोसर व जांबेच्या परिसरांत 
कित्येक गांबीं आज हि ठोसरकुळांतीळ कित्येक घराणीं नांदत आहेत. 
जांबेपासून दोन कोसांवर पाटोदें गांव लागतें. हनुमंतस्वामींच्या वेळीं तेथ 
कोणी भानजी यादव पाटोदेकर जोशी नांवाचे, श्रीसमथोचे गोत्रपुरुष 
नांदत होते, त्यांनीं व इतरांनीं माहिती पुरविल्याचा उललेख क्रमांक १७५९ 
त आहे; असो. त्या क्रमांकावरून च श्रीसमथांच्या पूर्वजांबिषयींची माहिती 
उतरून घेऊन येथें सादर करतों. बखरीचा आधार हि बहुधा हें च क्रमांक 
१७५९ चें वेटोळें असावें. तें रक १७५२३ तीळ च आहे व तें बहुधा 
रंगो टक्ष्मणांच्या हातचे असावें. 


पूवज २९ 


१ “ पुर्वी पूर्वज कृष्णाजीपंत जामदसी गोत्री सूत्र आश्वलायन उपनाम 
ठोसर हे बेदरभागानगरप्रांती राहात होते. त्या कालीं दुष्काळ पडिला 
म्हणौन श्रीगंगानीरीं तिकडीळ मंडळी येऊं ठागली. त्याजबरोबर कुटुंबासुधा 
आले. चार कुटुंवे येकामेकाचे आप्तरारीरसंमंधी मिळोन आले. कृष्णाजीपंत 
मोजे हिवरे तर्फ तालखेडे प्रांत बीड गंगादक्षिणतीर येथें राहिले. येक जण 
गंगाउत्तरतीरीं मोजे गुंज येर्थे. येक जण कुटुंबसुधा राहिले. येक जण 
ठेहगाव येथें राहिळे, तिघांचे उपाध्ये चाभाडे गणेशभट हे कृष्णाजीपंत 
याजपासी हिबऱ्यांत राहिळे. शालिवाहन शके ८८४ दुंदुभी नाम संवत्सरे. 
कृष्णाजीपंत यांस पुत्र पांच, पैकीं पूर्वी पुत्र चार जाळे होते, हिवऱ्यास 
आले यावरी येक जाळे, येकूण ५ त्यांचीं नांवें--(१) ज्येष्ठ पुत्र 
केशवपंत, (२) दुसरे राघोपंत, (३) तिसरे हरिपंत, (४) चौथे 
आत्मारामपंत, ('५) पांचवे दशरथपंत ऊर्फ नाम दादोपंत, यांचा जन्म 
हिवर्‍यांत जाला. 


येकूण पुत्र पांच सुधा मौजे हिवरे येथें राहिले. त्या काळीं राज्य 
आनेयुंदीकर यांचें, याच्या राज्यांत साडे सह्या सुभे यापौ दोळताबाज सुम्यांत 
चोघे हि कुटुंबासुधा राहिळे. काळा दुष्काळामुळे वसाहत उठली व दिलीपतीचे 
नांवचे कलहामुळें जुजबी वस्ती. वतंदार गेळे मेळे. सबब दोळताबाज 
सुभ्यांतून वसाहत करितीळ त्यास वतन करून देत होते. म्हणोन 
कृष्णाजीपंत यांचे पुत्र चोघे केशवपंत आदिकरून आत्मारामपंत त्यांत प्रमुख 
प्रोढ त्याणी बीड प्रांतांत हिवरे व राक्षेससुवन व उकडगांव आदिकरून 
आठेचाळीस गांवची वसाहत केली, पांडेपण व ज्योतिषपण हे वतन करून 
घेऊन बारा बारा गांव वाटून घेतले. शके ९०४ चित्रभानु नाम संवत्सरे 
सन फसली ३९२. चोघे पृथक प्रथक राहिले. ते गाव बी तपसील 


(१) केशवपंत मोजे हिवरे येथें वडिलापासी राहिले 

(१) राघोपंत राक्षेसभुबनीं राहिले 

(१) हरिपंत गंगाउत्तरतीरीं उकडगांबीं राहिले 

(१) आमारामपंत मोजे $ नजीक बीड येथें राहिले 


$ मुळांत च जागा कोरी आहे. 


३० श्रीसमर्थावतार 


८. 


मूळ पुरुष कृष्णाजीपंत यांचे पुत्र पांच, पैकीं चौघे प्रथक प्रथक राहिले. 
पांचवे पुत्र यांचा तपसीळ पुढें ठिहिळा आहे. मूळ पुरुष येक. 


२ दशरथपंत हे कृष्णाजीपंत यांचे पांचवे पुत्र वय वर्षे पेरा ! सोळा. 
चौघे बंधु याणी आपल्यास वाटणी न देतां आपण गांव बारा बारा 
वाट्टन घेतले, आम्ही नाकर्ते, गुंजकर याणी गुंजेचे व मोर्तीचे दोन 
गांवचे पांडेपण त्याणी मेळविळे, देहगांवकर याणी पांडेपण मिळवून 
वसाहत केली, आपण नाकर्ते जालों, म्हणोन गणेशभट चाभाडे 
उपाध्ये याच्या विचारें हिवर्‍याहून निघोन झाबऱ्या माहार चोढालेकर 
बरोबर घेऊन हिवर्‍्यापासून तीन कोशावरी गंगाउत्तरतीरीं पड पांढर, पुर्वील 
गांवचे नांब वडगांव, त्या पांढरीवरी गबळियाणी गवळवाडा बसवून, प्रमुख 
लखमाजी गवळी हाता, त्यापासी गेले. त्याणी ठेऊन घेऊन छेपरी बांधोन 
दिल्ही. तेथें राहिळे. माहार माघारा गेला नाहीं, तेथेंच राहिला. वडगांब हा 
आंबड ताठुकेयातील गांव म्हणोन आंबडास जाऊन देदामुख देशपांडे 
पहिळे होते त्यांचे विचारें हकिमाची भेट घेतळी आणि बारा गांवची 
वसाहत केली. पड पांढर या गांवचें नांव कसबे वडगांव, तें नांव मोडोन कसबे 
जांब ठेविळे. लखमाजी गवळियास जांबेची ब साखलगांवची पाटिलकी 
देऊन आपण पांडेपण व ज्योतिषपण वतन करून घेऊन बारा गांवची 
वसाहत केळी बी तपसील 

१ को जांब १ मोजे साखलगांब 

१ मोजे पांडेपोखरी १ मोजे हातगांव 

१ मोजे आंतरवाळे १ मोजे सुरमेगांव 

१ मोजे आसनगांव १ मोजे साडेगांव गंगातीरी 
१ मोजे आरगडगव्हाण १ मोजे पाटोदे 


१ मोजे निंबी १ माजे वरेगव्हाण 
द द 
र्र्‌ 





[॑ नंतर कोणीं खोडून “ येकुणवीस ? केळें आहे. 


भी 


पूर्वज ३१ 


येकूण बार गांवची वसाहत शके ९०५ सुभानु नाम संवत्सरी केली. 
कुच दिवरे यथे 'च होते. तेथें ज्येष्ठ पुत्र रामाजीपंत जाहाले. शके ९० ९ 
यांत कृष्णा जीगंल यांचा काळ जाहाल. नंतरीं शके ९ १० सर्वेधारी नाम 
रावतगर्गी कुटुथासुचा जांबेस येऊनी राहिले. यांस पुत्र ६. ह्यांची नांवनिसी- 
(१) लष पुत्र रामाजीपंत, (२ ) दुसरे लक्षुमणपंत, ( ३ ) तिसरे 
भ२.॥॥ उप नांव बाहणाजीपंत, (४) चवथे शात्रप्रपंत ऊर्फ नांव 
अपादीपंत, ('५) पांचते हनुमंतपंत, (६ ) साह्यावे वासुदेवपंत हे व्याकरणादि 
नि्ांती यास व्यास म्हणत होते. 
येकूण पुत्र साहा. यांसी दशरथपंत याणी पुत्रास दोन दोन गांव वाटोन 
दिल्हे आणि झाबर्‍या माहार यास जांबेची वतनदारी करून दिल्ही 
बीग 
२ रामाजीपंत व्येष्ठ पुत्र यांस कसबे जांब व मोजे आसनगांव हे 
दोन गांब यास दिल्हे 


२ दुसरे ठक्षुमणपंत यास साखलगांब व सुरमेगांव हे दोन गांव 
यास दिल्हे 


२ तिसरे भरतपंत यास हातगांव व आंतरवाले द्ल्हि 
२ शत्रुधपंत यास मोजे साडेगांव व आरगडगव्हाण हे दोन गांव 


यास दिल्हे 
२ हनुमंतपंत यास मोजे निंबी व वीरेगव्हाण हे दोन गांव यास 
द्ल्हि 


२ साहावे वासुदेवपंत यास मौजे पाटोदे व पांडेपोखरी हे दोन 
गांव यास दिल्हे 





१्र 
"र्ट वारा गांवची वाटणी करून दिल्ही. कांहीं दिवसांनीं दररथ- 
.॥॥ काळ जाळा. वाटणीप्रमाणे आपआपले गांबीं राहिले. त्यांत पुढें 
तासन आणी नूतन गांव पुन्हा मेळविळे. कितेकांनीं जुने हि गमाविले. 


३२ श्रोसमर्थावतार 
केसोपंत आदिकरून यांतील कितेकाचा वौरा च नाहींसा जाला. याप्रमाणें 
दारथपंत हे पुरुष दुसरे 

३ रामाजी दशरथ याजपासून पुढें बौशज येक येक पुरुष 
होत आले. येखाद्यास दुसरा पुत्र जाहाळा असतां त्याची वोशवृध्यी 
जाली नाहीं. कन्येचा वौरा येखादियाचा असेळ. येक येक पुरुष होत 
आले ते ठा आहेत. 

४ हरि रामाजी चवथे | 

« पांचवे नीराजी हरि, यास निरंजनपंत म्हणत होते. हे त्रह्मवेते 
होते 

६ शिवाजी नीराजी हे साहावे पुरुष 

७ विष्णु शिवाजी सातवे 

८ बाहणाजी विष्णु आठवे, यांस ब्र्माजीपंत म्हणत होते 

९ आत्माराम बाहणाजी, यास ब्रृहस्पतीपंत म्हणत होते. याणी 
शके ११८४ दुंदुभी संवत्सरांत आंबडपरांतीं पुन्हा पांच गांव मेळविले. 
गांवचे नांवांचा तपसीळ 

(१) मोजे कुंभार पिंपळगांव, कुंभार याजकडे पाटिलकी व 
पांडेपण दोनी वतनं होती. पौ त्याजकडीळ पांडेपण, दुसरे- 
कडीळ ज्योतिषपण आपण घेऊन पाटिलकी कुंभार याजकडे 
ठेविली, 

(२) मौजे भेंडाळे, (२) मौजे निंबुलळी (४) मौजे कोठाळे बु, 
(५) मोजे घाणेगांव. 

येकूण पांच गांव व पहिळे दोन गांव येकूण सात गांवची वहिवाट 
सोनो बळाळ चाभाडे उपाध्ये याजकडून करवीत होते 

१० गणेश आत्माराम दाहावे पुरुष 

७७ ७ 3 *_ 

११ धोंडो गणेश अकरावे 

१२ आत्माराम धांडदेव, यास अलक्षपंत म्हणत होते. हे माहा 
ब्रह्मवेत्ते होते. 'चाभाडे उपाध्ये यांचे तीर्थ घेऊन आत्माराम बाहणाजी 


पूर्षज श्रे 


याणी पांच गांव गेळविळे होते ते सोनो बाळ चाभाडे उपाध्ये त्याचे 
चौदांतीळ गणेशगट बिन केशवभट गोत्र काऱ्यप सूत्र आश्वलायन याचे 
तीर्थ घेवन ग्रतीदानं दिल्ही, रके १३०५, पूर्वीचे दोन गांव आपणा- 
कडे ७१०, ह पुरुष बारावे 

१३ गुंडो आत्माराम तेरावे पुरुष 

१४ नीराजी गुंडी, यांस निरंजनपंत म्हणत होते, चवदावे पुरुष 

१५ आत्माराम नीराजी पंधरावे 

१६ शिवाजी आत्माराम सोळावे 

१७ विष्णु शिवाजी सतरावे 

१८ केसो विष्णु अठरावे 

१९ रामाजी केशव येकूणिसावे 

२० भानजी रामाजी विसावे 

२१ सूर्याजी भानजी येकविसावे 

२२ त्रिंबक सृयांजी ऊर्फ नांव बाहणाजीपंत यांचे कारकीर्दीस जुने 
पांढरीवरील वस्ती मोडून हालींचे पांढरीवरी बस्ती केळी. यांतील कारण 
जुन्या पांढरीवरी दोळताबाजेचा रस्ता, मार्गाचा उपद्रव, सरकारचा खजीना 
येक दोन वेळा गेला त्याचा तंटा जांबेवरी पडिला, सबब वस्ती मोडोन 

भं च > 2-७ र 
डाळे व वीरेगव्हाण ब आसनगांव व कोठाळे, व घाणेगांव, असे पांच 
गांवचे मध्यभागीं निपळ ] जागा पाहून वस्ती केली, ती च वस्ती सांप्रत 
आहे. शके १४९९ इश्वर नाम संवत्सरे सन फसली ९८७ तेव्हां वस्ती 
जाली याचे पूर्वी सूर्याजीपंत यांचा जन्म शके १४९० जुने पांढरीवरी $ 
जन्म जाला होता. या वस्तीवरी आळे ते समई नऊ वषाचे पंताचें बय 
होतें. न्रतबथ्ध होऊन ल्झ़॒ हि जाले होते. त्रिंबकपंत यांचा काळ शके 
१५०० बहुधान्य संवत्सरे नव्या पांढरीवरी जाला. ते पुरुष बेविसावे 

1 निबठ, मऊ. 

६ ही जुनी पांढरी हल्लींच्या गांवठाणापासून अर्धा पाऊण कोस असेल | 
भाविकजन तथील हि माती कपाळाला लावतात व एकादा दगड घरीं नेऊन 
पूजेत ठेवतात. 

स. अ. ३ 





शड श्रीसमर्थांवतार 


२३ सूर्याजी त्रिंबक हे पुरुष तेविसावे. यांची पितृभागिनी माजल- 
गांवकर पांडे यास दिल्ही होती. तिजला आसनगांवचें पांडेपण आंदण 
दिल्हे होते. कांहीं दिवस माजलगांवफर आसनगांवचें पांडेपण करीत 
होते. त्रिबकपंत असतां तिचा व तिचे भर्त्यांचा काळ जाला. तिजला 
संतान नाहीं, सबब आसनगांवचे पांडेपण त्रिंबकपंत वहिवाट करूं 
लागले, पुढें सूर्याजीपंत लहान असतां. त्रिंबकपंताचा काळ जाळा 
म्हणोन दोनी गांब पंत वहिवाट करूं लागले, आपण सूर्यआराधना 
करणार, दोनी गांवची वहिवाट न होये, सबब आपले बायकोचे बंधु 
भानजीपंत बोदलापुरकर यास आसनगांबचे पांडेपणाचे कामावरी ठेविले, 
आपण जांबेचें काम रात्रो करीत होते, ते पुरुष तेविसावे. 

येकूण मूळ पुरुषापासून सूर्याजीपंत. तेविसावे. यांस सूर्यउपासना, 
परंतु मूळ पुरुष कृष्णाजीपंतापासोन रामउपासना, श्रीरामनौमीचा उछाह 
करीत होते. परंपरेप्रमाणे सूयार्जापंत उछाह करून सूर्यउपासना करीत 
होते, त्यास पुत्र दोन ता 

(१) ज्येष्ट पुत्न गंगाधर सूर्याजी ऊर्फ नांव रामीरामदास, यांचा 
जन्म शके १५२७ विश्वावसु नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष 
शुध्ध १३ गुरुवारी जाला. 

(२) दुसरे पुत्र नारायण ऊर्फ नांव रामदास, यांचा जन्म शके 
१५३० कीलक नाम संवत्सरे चेत्र शुध्ध ९ रविवारी जन्म 
जाला, ते ब्रह्मचारी .... .... १? 


२४९ श्रांसदूरु समथ रामदास स्वामी हे पुरुष चोविसावे 
सूर्या जीपंतांनीं सूर्याची उपासना करावी, प्रत्यही हजार नमस्कार 
घालावे, गायत्रीचा जप करावा, आदित्यह्ृदयस्तोत्राचें पठन करावें. असा 
त्यांचा क्रम बारा वर्षे चाळला होता. तेव्हां सूर्य प्रसनन होऊन द्विजख्पानें 
प्रकट झाले. त्यांचें सूर्याजीपंतांनीं आतिथ्य केळें. द्विजानें जातांना राम 
क्ष्मण, सीता यांच्या मूर्ति देऊन परंपरेने यांची पूजा, अचा करीत जा 
अस आज्ञापिलें ब बर दिळा की, तुला दोन पुत्र होतीळ, एक जनकाप्रमाणें 
प्रपंचांते राहून परमार्थ करीळ व दुसरा झुकाप्रमाणे वैराग्यणशीळ राठून 
घर्मस्थापना करून जगदुद्वार करील 


पूर्वज ३५ 


ते हे उभयतां बंधु गंगाचर ऊर्फ श्रेष्ठ आणि नारायण ऊर्फ समर्थ 
रामदासस्वागी. 

संध्येच्या आरंभीं जगदीशा'चीं जशीं चोबीस नांबें घ्यावयाची, त्याप्रमाणे 
श्रीराम्थोच्या चारित्रास आरंभ करण्यापूवी आपणांस अनायासे या 
न्यीधिसांचं स्मरण घडत आहे. 

हा वेटाबृक्ष पाहिला, त्याचें मनन केलें, म्हणजे अपूर्वता वाटते. उगीच 
नहीं अशा कुळांत श्रीसम्थानीं जन्म घेतला ! या घराण्यांत श्रीसमथाच्या 
पूर्वींच्या तेवीस पिढ्यांत श्रीरामाची उपासना सारखी चाळू होती, तेव्हां 
कोठें 'चोविसाव्या पिढीला, या वंदरूपी आम्रवृक्षाळा, श्रीसमथोच्या 
सारखें मधुर, पक्क फळ लागलें, जें आपत्काठीं या राष्ट्राच्या उद्घाराथ आणि 
धर्माच्या रक्षणार्थ उपयोगास आलें, येत आहे व अखंड येत राहील ! 


आतां आपण सर्वजण त्या च फळाची संतत गोडी घेत आपलें आयुष्य 
कंठीत राटट. 
















































































उ छा स॒ ति स रा 


भरप्राणा आणांषाहापा 


[ १५३० - १५४० ] 


मूढ जन म्हणती देहधारी । 
सुबुद्धिमान म्हणती अवतारी । 
समर्थांची समर्थ जाणती थोरी । 
संतसजञन यथार्थ ॥ 
घर्मस्थापनेचे नर । 
ते ईश्वराचे अवतार । 
जाले आहेत पुढें होणार । 
देणें ईश्वराचे ॥ 





४० श्रीसमर्थावतार 


[ (१ ) सत्य संकल्पाची शक्ति-( २ ) धर्मग्लानि -( ३ ) देव धांवून आले - 
(४) समर्थजन्मार्चे कौतुक -( ५ ) संतसुखें श्रीसमथस्तवन -(६ ) जन्मभूमि 
जांब-( ७ ) तत्कालीन जांब-( ८ ) सद्यःकालीन जांब-(९) जांबेची 
पंचवटी --( १०) श्रीएकनाथांच्या पायांवर -( ११) शंका-समाधान-(१२) 
बारा बाळलीळा-( १३ ) अकरावें वर्ष लागलें ] 


(१) पांच-सहाशी वर्षे चाळू असलेल्या अस्मानी-सुलतानी 
कहरामुळें जनता अगदीं त्रस्त होऊन गेली होती. त्यांतून सुटण्याचा 
मार्ग कोणाला च दिसेनासा झाला होता. परमेश्वरास दया येऊन तो 
अवतार घेईल, तर च यापुढें धडगत आहे आणि धर्म टिकण्याचा संभव 
आहे, अशी संवोची खात्री होऊन चुकली होती. अशा हताश परिस्थितींत 
सर्वाचे च डोळे परमेश्वराकडे लागले होते. केव्हां हि सर्वाच्या च मनांत 
एक च एक विचार तीत्रतेनं आला, म्हणजे तो फलद्रूप झाला च पाहिजे 
आणि होतो हि, असा जगाचा नियम आहे. कठीण असतें, सीच्या 
मनांत एक च सत्य संकल्प उद्भवणें. उद्भवल्यानंतर तो सिद्धीस गेल्यावांचून 
मात्र रहात नाहीं. एकट्या हि सत्मवृत्तीच्या व्यक्तीच्या विचाराची तीव्रता वाया 
जात नाहीं, असं जेथें मला वाटतें, तेथें सामुदायिक उत्कट इच्छा सफल 
झाली 'च पाहिजे, याची मला मुळीं च शांका वाटत नाहीं. सव शात्तींत 
संकल्पाची शक्ति विशेष प्रबळ आणि प्रभावी असते. माणूस आपल्या 
कर्मीचीं फळें भोगीत असतो, असें आपण म्हणतों, तें बरोबर आहे. 
हा न्याय जसा व्यक्तीच्या बाबतींत सत्य आहे, तसा च तो समाजाला आणि 
राष्ट्राला हि लागू असतो. मला वाटतें, व्यक्तीचें किंवा व्यक्तिसमूहाचें कर्म 
ह्वि स्वतंत्र नसतें, तर तें त्याच्या संकल्पावर अवलंबून असतें. संकल्पाला 
अनुसरून कर्म घडते. जसा संकल्प तसें कर्म आणि जसें कर्म त्से 
त्याचें फळ. समाजांत द्वेष, मत्सर, निंदा, वैमनस्य, कलह, तिरस्कार, 
कृत्रिमता, कपट, स्वार्थबुद्धि, पापवासना, दुराचार, देवद्रोह, धर्मद्रोह, 
बंधुद्रोह, राष्ट्रोह, इत्यादि दुष्ट संकल्पांचा बुजबुजाट झाला, अशा च सर्वांच्या 
कुडी वासना बनल्या, म्हणजे सरवीच्या कपाळीं दुःख, दारिद्य, उद्देग, जुळूम, 
छळ, गुलामगिरी, पारतंत्र्य, हें फळ ठरलेलें असतें. पण, अश्या हि वेळीं 
दैववशात्‌ कांहीं महापुरुषांच्या चित्तांत कालवाकालव झाली, त्यांना ती स्थिति 
बघवेनाशी झाली, असह्य झाली, ते देवाला शरण गेळे, ती स्थिति पाळटावी 


भवतरण भाणि बाळपण श्रे 


अर्से स्पांना उत्कटवयानं वाटूं लागलें, ते तळमळूं लागले, तदनुसार त्यांच्या 
ठिकाणी गह्रणांचा प्रादुर्भाव झाला; भूतदया, स्वसुखनिरमिलाष, सत्याचरण, 
झातीप्पबुश्रि, परोपकारबुद्ि, सदाचार, सद्वासना, धर्मकर्मम्रेम, 
म, २ए्प्रेम, भगवतेम, इत्यादे मानसिक सद्रुत्तींचा उद्भव झाला 
७0 .॥ फलावत जात जात, एकंदर समाजाचा तो च स्वभाव बनला, 
हणजे त्याचें फळ सुख, शांति, समाधान, न्यायनीति, माणुसकी, 
'“॥तिस्थातंत्र्य, राष्ट्रस्वातंत्र्य यांचा लाभ झाल्यावांचून रद्दात नाहीं. 
* सथ रांकल्पाचा दाता नारायण | ' या वचनाचा दुसरा काय अर्थ आहे? 


(२) जेव्हां जेव्हां धर्माला ग्लानि येते आणि अधर्माळा जोर चढतो, 
अन्याय, अनीति, अत्याचार, बलात्कार, दुष्टपणा, बेबंदशाही माजून साधूंचा 
छळ होतो आणि दुष्टांचें वर्चस्व होतें, तेव्हां तेव्हां आपण, तेजस्वी आणि 
पराक्रमी पुरुषाच्या रूपानें अवतीण होऊन राष्ट्रधर्माची बिघडलेली घडी 
पुन्हां बसवितो, या भगवंताने अर्जुनास सांगितलेल्या गुद्याप्रमाणें, 
शालिवाहनाच्या सोळाव्या शतकांत भगवंतानं भरतखंडांत ब्राह्मण आणि क्षत्रिय 
कुळांत श्रीसमर्थ-शिवरूपानें अवतार घेतला, असा आमचा पूर्ण बिश्नास 
असल्यामुळें, अवतार घेण्यास कोणती स्थिति कारणीभूत झाली, त्या स्थितीचे, 
अनुसंघानासाठीं सिंहावलोकन करणें अवश्य होय. तें आपण योग्य वेळीं 
सविस्तर पुढें करूं. तूर्त येथें, संप्रदायाबाहेरचे महीपति काय म्हणतात, 
तेवढें च पाहूं. 

कल्ियुगामाजीं साचार । कर्मभ्रष्ट जाहले द्विजवर । 

यवन राजे दुराचार । प्रज्ञा निरंतर पौडिती ॥ 

असत्याचे भय निश्चित । देवते जाहलीं पाषाणवत । 

मंत्रांचे सामर्थ्य राहिळें समस्त । न्यायनीत बुडाली ॥ 

पुराणप्रसिद्ध तीर्थे पाहे । तीं हि जाहळीं जलमय । 

आतां जनासी तरणोपाय । 'घुंडितां ठाय दिसेना ॥ 

मग वैकुंठवासी नारायण । भक्तांसी आज्ञापी आपण । 

तुम्ही सत्युलोकीं अवतार घेऊन । लावावे जन भक्तीसी ॥ 

तो हा जगद्गुरु साचा । रामदास अवतार मारुतीचा । 

महीपति भार संतांचा । सत्कोर्ति वाचे वर्णित ॥ 
-संतवबिजय, १२- १८८ ते १९२ 


४२ भ्रोसमर्थांवतार 


(३) श्रीसमर्थाच्या जन्मापूर्वी अशी स्थिति येऊन ठेपली होती. 
कित्येक शतकें जनता पारतंत्र्यपंकांत रुतून पडली होती, धर्म ल्याला 
जाण्याच्या मार्गाळा लागला होता, दैन्याचा कडेलोट म्हणजे आपल्या 
आया-बहिणींच्या अब्रूचें हवि रक्षण करण्याचें सामर्थ्य लोकांत उरलें नव्हतें, 
सर्व बाजूंनीं आकाश फाटल्यासारखें झालें होतें, तेव्हां साहजिक सर्वाचे 
डोळे देवाकडे छागळे आणि त्यांनीं त्याचा धांवा मांडला ! तो धांबा 
देवाळा ऐकूं गेळा, त्याला द्या आळी आणि श्रीक्षेत्र जांब गांवीं सूर्यीजीपंत 
आणि राणुबाई यांच्या पोटीं शक १५५३० च्या श्रीरामनवमीच्या च दिवशीं, 
बरोबर श्रीरामजन्माच्या च क्षणाला, जन्म घेऊन तो धांवून आला. 
श्रीदासविश्रामधामकार म्हणतात 

पुनर्वसु चतुर्थ चरणीं । 
कर्कराशीस जन्मला सद्दुणी॥ 


- दासविश्रामधाम, २-१०४ 


मळा या जन्मवेळेचें मोठें कौतुक वाटत असतें. मी हा श्रीसमर्थचारित्रांती 
पहिला चमत्कार मानीत असतों. चमत्कार च नव्हे, तर काय ? सहसा 
न घडणारी अशी एकादी अपूर्व गोष्ट घडली, म्हणजे तिला च आपण 
चमत्कार म्हणत असतों. सांगा असें दुसऱ्या कोणाच्या चरित्रांत घडलें 
असल्यास, कीं ज्याची जी उपासना, त्या उपासनेच्या नुसत्या जन्मदिवशीं 
च नव्हे, तर नेमका जन्माच्या क्षणाला, त्याचा हि जन्म झाला. 


(४) श्रीसमथाचे चरित्रकार कांही हि म्हणोत, मातु:श्रीचे डोहळे 
वणेन करोत, की आणखी कांहीं सांगोत, एक गोष्ट खरी कीं, सूर्याजी- 
पंतांना दुसरा मुळगा झाला, याचें त्या वेळी कोणास च कांहीं विशेष 
वाटलें नसेळ, कोण जन्मास आले, याची कोणास च कांहीं कल्पना 
झाली नसेळ. पण एक मात्र सवीच्या च सकौतुक बोठण्याचा विषय 
झाला असेल कॉ, तिकडे श्रीराममंदिरांत टळटळित दुपारी रामजन्म होऊन 
गुलाळ उधळला जातो काय आणि इकडे कुळकण्यीच्या घरीं हें बाळक 
अवतीर्ण होऊन ठ्याहां ठ्याहां करूं लागतें काय ! श्रीसमथीचा जन्म 
म्हणजे आपल्या आया-बहिणींच्या आक्रोद्याचे आणि विलापाचे शाब्द 
यरमेश्वराळा ऐकूं गेल्याचें प्रत्यक्ष प्रमाण होय ! त्यांचा अवतार म्हणजे 


अवतरण आणि बाळपण ४३ 


पूर्वी्या सर्व गाभुसंतांच्या पुण्याईचे फळ होय ! धर्माला आलेली अवकळा 
पाहुन त्यांनी ज दू:खोद्वार काढले आणि देवाची करुणा भाकली, तें सारें 
याया गेळं नाहीं ! 

( '५) कोण जन्मास आले, हें त्या वेळीं जरी कोणाच्या लक्षांत आलें 
नर, तरी नंतर सर्व महाराष्ट्राला तें कळलें, तसें च तें श्रीसमर्थप्रतापकार 
गिरधर आणि रामसोहळाकार मेरुस्वामी यांनीं हि जाणले. त्या अवताराचे 
गिर्धरांनीं संतमुखें स्तवन केलें, तें असें : 

जय जय देवा ब्राह्मण्यगुरू । जय जय देवा परम युरु । 

जय जय देवा परात्पर गुरु । नरनारायण अवतरसी ॥ 

जय जय देवा धरामरा । जय जय देवा मायाभूमारहरा । 

जय जय देवा सहस्थकरा । बोधभास्करा दिनमणी॥ 
जय जय त्रिकांडवेदरक्षणी । जय जय कर्मउपासनासंरक्षणी । 
जय जय ज्ञानविक्ञानपूर्णलक्षणी । अलक्षलक्षणी परब्रह्मा ॥ 

जय जय सकामकर्मदळणी । जय जय निःकामकर्म प्रतिपाळणी । 

जय जय घरमअर्थकाममोक्षप्रदानी । केवल्यत्रह्मदानी जगद्रुरु॥ 

जय जय दंडकारण्यनिवासा | जय जय मायारण्यनिवासा | 

जय जय ब्रह्मारण्यनिवासा । मायातीता निरंजना ॥ 

जय जय ब्रह्मचर्यशिखामणी' । जय जय परत्रह्मनिवीणी । 

जय जय विमळ ब्रह्म निर्गुणी । छात्रजनसंरक्षका ॥ 

जय जय भरतवर्षेविभावना । जय जय भरतखंडजनपावना । 
जय जय ब्राह्मण्यकुळसक्धावना । पावनपावना हनुमान जी ॥ 
जय जय वैराग्यभाग्यउद्या । जय जय ज्ञानविज्ञानसूर्यौदया । 
जय जय अनंत अपार स्वरूपोदया]उदयअस्तविण विराजसी ॥ 


जय जय गिरिकंधरनिवासा | जय जय देवा जगन्निवासा । 
जय जय मुनिमानसहंसा । आत्मयारामा खुखमूर्ति ॥ 
-श्रीसमर्थप्रताप, १-५५ ते ६२ 


आणि मेरुस्वामी या अवताराचे रद्दस्य वणन करून सांगतात - 


सांच स्ृष्टींचा करावया उद्धार । जाला समर्थांचा अवतार । 
मीपणधरेचा भार । फेडिला समये ॥ 


४४ श्रीसमर्थावतार 


अनादि पातकाचे संस्कार । सरले समर्थळपेने संसार । 
तरले जीव भवसागर । समर्थअनुअहे ॥ 


समर्थ निजश्शांतीचा जनक । समर्थ सायुज्याचा प्रकाशक । 
स्वबोधस्थिति निग्धयात्मक । जाले मूर्तिमंत ॥ 
समर्थ सत्याचें रूप शाश्वत । समर्थ अनुभवाचे हृद्वत । 
समर्थ निश्वयाचे रढघत । व्यक्तीस आलें ॥ 
समर्थ देवत्रयाचें हृदय । परेचे अभ्यंतर निश्चये । 
स्वानंदाच्या अतिरायें । स्वरूपासी आळे ॥ 
सकळ देहाची प्रवृत्ती । चुकवावया या चि अर्थी । 
सच्चिदानंद आळृतीं । आले समर्थ ॥ 
स्वरूपसाक्षात्कारें नि्धोर । करावया कर्मभूमीचा उद्धार । 
स्वानंदविग्रही साचार | लीला प्रगटले ॥ 

यी ज्र ज्र 
दढुष्दमन सुखस्थिति । सर्वत्रासी निजगति । 
सज्ञनभतिष्ठा प्रतीति । केली निजसमर्थे ॥ 
होऊनियां दशावतार । सांभाळिली परंपरा साचार । 
आदिपुरुष कृपाकर । कळवळिला हृदयीं ॥ 
भवबंधकाराग्रहीं । श्रमळे निजअंशा सर्व हि । 
मुक्त करावयासी लवलाहीं धांबोनि आला ॥ 


मायामहाणव दुस्तर । माजी जीव बुडाले सविस्तर । 
ते समर्थस्वामीने सत्वर । तारिळे भवजळीं ॥ 


-रामसोइळा, १-६-६ ते १२ ब १९ते २२ 


(६ ) श्रीसमथीची जन्मभूमि जांब गांव, औरंगाबाद जिल्ह्यांत, आंबड 
ताढुकयांत, गोदावरीच्या उत्तरेस तीन कोसांवर व हीच्या परतुड स्टेशन- 
पासून दक्षिणेस सहा कोस आहे. पैठणच्या पूर्वेस जांब सुमारें वीस कोस 
येईल, आज तो सारामुलुख महाराष्ट्रापासून वेगळा पडलेला भासतो, पण 
खरें पाहूं जातां जांब-पैठण हा भूभाग म्हणजे महाराष्ट्राचे हृदयस्थान होय. 
श्रीसमर्थकालीन जांबगांवचें स्वप आज राहिलेले नाहीं. त्या वेळी तें 
कसें होतें, हें गिरिधरांना च क्रिचारिळें पाहिजे. तें आपणांस दुसरे कोण 
सांगणार १ गिरिधर सांगतात : 


अबतरण आणि बाळपण ४५ 


जांबुवती नामे गामगाज'घानी। भोंबतीं आरामें शोभती चक्रध्वनि। 
उभय सरिता जवी जनस्थानीं । पंचवटिका विराजे ॥ 


नगरींत धीमंत चारी वर्ण । अनन्य आह्मणीं तिन्ही वर्ण । 

विद्या तप शौच्यादि गुणें ब्राह्मणवर्ण । ्ह्मानंदें संतुष्ट हो ॥ 

भ्रामधासी भळे लोक । ग्रामपाळक पुण्यस्छोक । 

यहळोकीं साधिती परलोक । नीतिन्यायें बर्वती ॥ 

बेद देवालये देवदर्शन घेणे । नित्य हरिकथा पुराणश्रवणें । 

नित्य नैमित्य कर्मे आचरणें । परमार्थबुद्धि करूनियां ॥ 

देवब्राह्मणाची आराधना । घरोघरीं समाराधना । 

रंगमाळा दीपमाळा दीपाराधना। सुमनगंधमाळा वसंतपूजा ॥ 

त्राह्मणाची रक्षिती प्रतिष्ठा । संतसजनीं केवळ निष्ठा । 

परदार परद्रव्य मानिती बमन विष्टा । स्वप्नी हि अनि नातळती ॥ 

ग्रामसेवक जाति विजाति फिरती । आल्याचीं आतिधथ्यें करिती । 

कष्टल्यांभागल्यांचे श्रम हरिती । ध्वुघिस्थ कोण्ही राहेना ॥ 

ग्रामसीमेमधूनि संतमूर्ति । डाबलोनि कोण्हि च न जाती । 

पवित्र पुरीसी पावित्र करिती । चरणस्पर्दे करूनिया ॥ 

देशाकाळवतेमाने । ग्रामस्थ वर्तती प्रसंगमाने । 

पिके पिकती अतिमानें । पर्ज्यन्य वर्षती यथाकाळीं ॥ 

शुद्ध राजभाग राजयोगे देती । विवेकविचारे प्रपंच परमार्थ करिती | 

अंबापुरीं अधिष्ठानीं ऐक्य राहतो । सत्य *्वज लाऊनियां ॥ 
-श्रीसमथंप्रताप, १- १३ ते ररे 

असे त्या वेळचें जांबगांव होतें. 
ऐसीये जांबुबतिये नगरी । नगरलेखकाच्या दिव्य मंदिरी । 
जामदशिवछगोत्रीं श्रोराणांदेवीउद्रीं। स्वयें नारायण समर्थ अवतरले ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, १- २३ 


(७) आज त्या गांवाचे नैसर्गिक स्वरूप कायम असलें, तरी मानवकृत 
स्वरूपाचा पत्ता हि राहिला नाहीं ! गांवांत शिरण्यापूर्वी, गांवाला लागून च 
पण गांवाबाहेर मारुतीचें पुरातन देवालय आहे. या च देवालयाच्या 
पाठीमागें एकदां घरून रुसून येऊन समर्थ - समर्थ नव्हे, नारायण - बसले 


1 श्रोीसमथांवतार 


होते. गांवांत शिरतांना च दोन्ही बाजूंना जे दोन पडके बुरुज अजून 
आहेत-ते हि नाहींसे होण्याच्या पंथाला लागळे च आहेत-ते 
दर्शवितात कीं, एके काळीं गांवाभोवती चौफेर तट होता. गांवाळा मोठी 
थोरली गढी होती, तिचा हि फार थोडा भाग आतां उरला आहे. घडीव 
दगडांची कांहीं जोती अजून शिळुक आहेत, तीं सांगतात की, त्या 
जोत्यांवर एकदां मोठमोठाळे चिरेबंदी वाडे उभे होते. या गांबीं एके काळीं 
हातमागांवर कापड विणण्याचा धंदा मोठ्या प्रमाणावर चाळत असे. आज 
ती नुसती दंतकथा उरली आहे. एका पडक्या घराच्या उंच ओट्यावर -- 
ज्याळा कोंकणांत घरटा म्हणतात -- देवांच्या पाषाणाच्या मूर्ति उपेक्षित 
पडलेल्या आहेत, त्यावरून त्या जागीं पूर्वी शांकराचें देवालय असावें, असें 
वाटतें. सध्यां वापरण्यांत नसळेली जुन्या पद्धतीची एक साधारण बरी च 
मोठी पायविहीर गांवांत च एका बाजूस आहे. ती विहीर पाहून असें मनांत 
येतें, एके काळीं गांवाचा विस्तार आजच्या पेक्षां बरा च मोठा असावा. 
(८) ज्या जागीं ब्रृहन्महाराष्ट्रियांच्या मदतीनें श्रीसमर्थमोदेर 
उभारले गेलें व ज्यांत शक १८५४ च्या चेत्र शुद्ध ९ स श्रीसमर्थाच्या मूर्तीची 
प्राणप्रतिष्ठा झाळी, त्या जागीं पूर्व काळीं कुळकण्यींचा वाडा होता व जेथें 
श्रीसमथीचा देह धरणीमातेने प्रथम झेळळा, बरोबर त्या जागीं, पुनरपि 
श्रीसमर्थ येऊन कायमचे उभे ठाकले आहेत. श्रीसमर्थमंदिराच्या आवाराठा 
लागून च पूर्वेस पूर्वी पाटलांचा वाडा होता. त्या जागीं आतां, श्रीसमर्थाच्या 
दर्शनास बाहेरून येणाऱ्यांच्या सोयीसाठी श्रीदासविश्रामधाम नांवाचे 
निवासस्थान बांधण्यांत आळें आहे. मंदिराच्या पश्चिमेस कांहीं अंतरावर 
पुरातन स्वतंत्र श्रीराममंदिर आहे. अशा रीतीनें गांवाच्या बाह्य स्वरूपांत 
जरी थोडा फार फरक झाला असला, तरी हवापाणी पूर्वीचे च कायम आहे 
व तैं फार उत्तम आहे. हवा उल्हासकारक आणि पाणी पाचक आहे. गांवाला 
लागून एक लहान नदी वाहत आहे. श्रीसमथीच्या मूर्तिस्थापनेच्या सभारंभाळा 
जे हजारों ढोक आले होते, त्यांनीं या नदीचें नांव आनंदी म्हणून ठेविले. 
आनंदीहून हि दुसरी एक लहान नदी, तिला येथें च येऊन मिळते. जांबेस 
हि पूर्वी पांच वड होते. ती जागा आज हि दाखविण्यांत येत असते. जशी 
नाशिकची पंचवटी, तज्ली ही जांबेची पंचवटी होय. जांवेच्या अश्या या 
नैसर्गिक स्वरूपाच्या चिंतनांत च आज समाधान मानून रहावयाचे आहे. 


अवतरण आणि याळपण 1७ 


(९ ) श्रीसगान प्रलक्ष दर्रीन देऊन श्रीसमर्थावर अनुग्रह केळा, तो 
या पववटीस ऐस, अर्स कोणी मानतात, तर नाशिकच्या पंचवटीस 
अनूप झाटा, असं दुसरे कोणी म्हणतात. जांब ही च त्यांच्यावर श्रीरामाची 
ग्र भा./॥॥ भूमि होय, असें मी मानतो. त्यांचे शिष्य तिसगांवमठपाति 
दिनकर, धांनी. आपल्या अपूर्व ग्रंथाच्या सोळाव्या कलापाच्या चवथ्या 
त, सतरिस्तर वर्णन करून हें च सांगितलें आहे १ तें च सत्य होय. 
| भदुंत वर्णीन पुढच्या च उल्लासांत आपण वाचूं. 

( १०) वडील पुत्र गंगाधर आणि धाकटा नारायण, या उभयतां 
भेंगूंना अगदीं लहानपणी, निरनिराळ्या वेळीं, पैठणास श्रीएकनाथ- 
महाराजांच्या दर्शनास नेलें होतें, असं वणन बखरींत आहे. “* नारायणास 
नउन त्यांच्या पायांवर घालणार, तों च॑ नाथांनी नारायणबाळकास उचळून 
त्याचें चुंबन घेतलें आणि परम संतोष पावून सूर्याजीपैत आणि राणुबाई यांना 
नाथ म्हणाले, ' तुमची कूस धन्य, तुम्ही धन्य, तुमचा वंश धन्य, तुमची 
भक्ति धन्य, तुमची उपासना धन्य, तुम्हांस किती वानावें ? हा साक्षात्‌ 
मारुतीअंशंकरून पुत्र जाहाला, परम समर्थ, श्रीकृष्णातीरीं राहून जगविख्यात 
होऊन जगदुद्धार करील, ! म्हणोन वारंवार स्तवन करून * आमचें कृत्य 
राहिलें आहे तो हा शेबटास नेईल, आम्ही आतां अवतार समाप्त करतों, ' 
म्हणोन यासी कांहीं दिवस ठेवून घेऊन नंतर नाथांनी त्यांना निरोप दिल्हा. 

(११) असें बखरींत वर्णन आहे. तसेंच या भेटीच्या प्रसंगाचा 
उललेख वाकेनिसी टिपणांत हि आहे. यावर एक शांका उद्भवते, ती अशी. 
श्रीसमर्थांचा जन्म हाक १५३० त झाळा, हें निश्चित आहे. पण पैठणास 
नाथमहाराजांची समाधी असून तीवर कोरलेल्या छोकांत त्यांच्या समाधी- 
कालाचा शक दिला आहे, तो १५२१ चा. पण हे छोक तत्कालीन 
कोरळेळे नव्हत. नाथांच्या पश्चात्‌ पाऊणशे शांभर वषीनीं होऊन गेलेल्या 
कृष्णद्याणेवांनीं हे छोक रचलेले आहेत. तेव्हां त्यांत चुकी होण्याचा 
संभव आहे. नाथांचा समाधीराक १५२१ नसून १५३१ होय व तसा 
तो बखरीच्या एका प्रतींत आढळतो हि. तेव्हां नारायणास वडील्मातु:श्रींनीं 
नाथांच्या दर्शनास नेऊन त्यांच्या पायांवर घातल्याची गोष्ट मी सत्य मानतो. 

( १२ ) नारायणाच्या सवे बाललीला जांबेस च झाल्या. त्या सार्‍या 
आपणांस कोठून कळणार ? प्रतापांत आणि धामांत ज्या कांहीं थोड्या 


४८ श्रीसमर्थावतार 


वर्णिलेल्या आहेत, त्या च तेवढ्या ऐकून आणि त्यावर आपली कल्पना 
चालवून वाचकांनी आपल्या मनाशीं त्यांचा बिचार करावा. 

( एक ) नारायणाला लहानपणी गांवांतील इतर मुलांच्या बरोबर 
गोट्या खेळण्याचा नाद असे. $ 


( दोन ) गांबाबाहेर सदा सर्वदा उदासवृत्तीनं रानावनांत हिंडणे, 
घोड्यावर बसणें, शस्त्र फिरविणे, झाडांवर चढणे, झाडांवरून भिंतीवरून 
उड्या मारणें, पाण्यांत डुंबणं, कोठेंतरी एकीकडे जाऊन दुश्चितासारखें 
बसणें, इत्यादि त्याला फार छंद असे. 

( तीन ) बुद्धि अति तीव्र असल्यामुळें, पंतोजींनीं जें कांहीं 
शिकवावे, तें याचें तत्काळ तयार व्हावें. 


( चार ) सातव्या वर्षी च मुंज झाली. नंतर वर म्हणून यांना कोणी 
पहावयास आले, तर वडील माणसांच्या देखत यांनीं कांहीं बोळूं नये, 
पण बाहेर आलेल्या गृहस्थास म्हणावें, 
आपणासी आश्रम करणें नाहीं । श्रीरामआक्षा समर्थ कांहीं । 
चतुर्विधा कांता वरूनि गेलो पाहीं । निर्मळ निश्चळ निरंजनीं ॥ 


-- भ्रीसमर्थप्रताप, २- १९ 


( पांच ) बाळ समर्थ अक्षयीं बाहेर असावयाचे, घरांत क्वचित्‌ च. 
तेव्हां एकदां आई त्यांना म्हणाली, '* नारायणा, गंगाधर तरी तुझ्यापेक्षां 
तीन च वषोनीं मोठा, त्याला कुळकर्णीपणाचें काम पहावें लागतें, 
तूं कांहीं घराकडे पद्यात जा, थोडी तरी प्रपंचाची चिंता करावी. आईचे 
तेवढे च शब्द ऐकून कोणास न कळत नारायण अडगळीच्या खोलींत 
जाऊन आसन घाळून चिंतन करीत बसले. तिनीसांज झाळी, तरी नारायण 





$ श्रीसमर्थप्रताप, २- १५ व उद्धवसुत, २३-४१ पहा. श्रीसमर्थमंदिराचा 
पाया खोदण्याचें काम शक १८५०-५१ त चाळू असतां, पायांत एक पंचपात्री, 
मुलांच्या खेळांतील धातूचा एक धोडा, कांहीं कवड्या वरैरे वस्तु सांपडल्या, 
त्यांत एक गोटी हि पण आहे. या सर्व वस्तु श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील 
प्रदर्शनीय वस्तूंच्या कांचेच्या कपाटांत पाहण्यासाठी १८६९ कार्तिक शु. ६ 
( टिळक पंचांग )'या दिवसापासून ठेवण्यांत आल्या आहेत. 


अवतरण आणि बाळपण ४९ 


घरीं आळा नाटीं, असं वाटून आई वाट पहात राहिल्या. कांहीं कामानिमित्त 
आह त्या खाळींत गेल्या 
तंब समर्थमूर्ति घव्यवाणी देखिली । 
ब्रह्माडघरींची चिंता देवं मांडिली । 
आइ विचारते 
बापा काय हे करितोसी येकांतस्थळीं । 
नारायण उत्तर देतात 
आई चिंता करितों विश्वाची ॥ 

- श्रीसमर्थप्रताप, २-२२ 
आईने सांगितलं होतें, प्रपेचाची चिंता करावयाला आणि नारायण 
एकांतांत जाऊन विश्वाचे कल्याण कसं होईल, याची चिंता करीत बसले ! ३ 
ही जी वयाच्या अकराव्या वर्षां नारायणाने चिंता केळी, ती च सर्व 
जन्मभर केली. 


( सहा ) एकदां घरीं कांहीं प्रयोजन निघाले होतें. त्यासाठीं ताक 
पाहिजे होतें. आईनें आदल्या दिवशीं नारायणापाशीं ताकाची गोष्ट सहज 
काढली होती. तेवढें च ऐकून नारायणाने गांवांतील सर्व ब्राह्मणांच्या घरी, 
उद्यांढा सूर्योदयापूर्वी ताक पाहिजे, म्हणून गाडगी नेऊन ठेविली. त्याप्रमाणे 
त्राह्मणबायांनीं ताक करून गाडगी भरून आणलीं, तीं दिवस उजाडण्या- 
पूर्वी च नारायणाने मागील दरवाजाने आंत आणून ठेवलीं. आई व 
भावजय उठून पाहतात, तों जिकडे तिकडे ताक च ताक त्यांना दिसले 


( सात ) सूर्याजीपंतांचें घर लहानसं च होतें. एकदां कोणी एक 
प्रतिष्ठित गृहस्थ त्यांना भेटावयास आले असतां म्हणाळे, कोणी थोर मंडळी 
आल्या-गेल्यास तुमच्या घरीं बसग्यास स्वतंत्र अशी कचेरीची जागा नाही, 
ती असावी. त्या गृहस्थाचे हें म्हणणें नारायणाने ऐकले, त्यानें चार 
सतंगडे बरोबर घेऊन दिवसा लांकडें तोडून आणलीं व एका रात्रीत भिंती 

$ प्रत्यंतरासाठों पहा दासविश्रामधाम, ४-९८ ते १०२ व उद्धवसुत- 
कृत चरित्र, ५-१७ 
स, अ. ४ 


ष्ठ * श्रीसम थावतार 


घाळून बैठक तयार केली. दुसरे दिवशीं तो गृहस्थ येऊन पहातो, तों 
आश्चर्य च करूं लागला : 
अरे बा येके रात्रीं मोठी बैठक केसी केली । 
अवतारपुरुषाचो क्रिया देखिली । 
थेके राजी आणिला द्रोणाचळु ॥ 
-श्रीसमर्थप्रताप, २-२२ 
( आठ ) गाभण गायीने दूध दिलं 
एकदां नारायणाने, दूध दे, म्हणून आईपार्शी हट्ट धरला. घरीं गाय 
होती, पण गाभण असून आटली होती, दूध देईनाशी झाली होती. 
नारायणाने फार च हट्ट चालविला. तेव्हां त्याची समजूत करण्यासाठी 
आईने त्याळा गायी जवळ नेऊन म्हटलें, पहा, गाय गाभण आहे. व्यायली 
म्हणजे पुष्कळ दूथ देईल, मग खूप पीत जा. '" नारायणाने हट्ट सोडला 
नाहीं, “ धार काढ, दू देईल, ” असें म्हणून हट्ट चालविला च. त्याची 
पतमजूत व्हावी, म्हणून चरवी घेऊन आईने गायीच्या कासेला हात 
ळावला, तों गायीळा पान्हा फुटला आणि दुधानें चरवी भरळी, आईला 
चच काय, सवोना च आश्चर्य वाटलें. 
भक्तअगत्य जानकीचा । मनोरथ भंग नेदी सहसा । 
जाले होतीळ भक्त अनेका: । कदा न विसंबे जगदात्मा ॥ 
- दासविश्रामधाम, २--१०४ 
( नऊ ) दुष्काळ 
जांबेस च नारायण असतां एक वर्ष दुष्काळ पडला. श्रीरामनवमीचा 
उत्सव कसा साजरा होणार, याची चिंता सूर्यीजीपंतांस वाटून, मारुतीराय 
लाज राखणार, असे उद्गार त्यांनीं काढळे, ते नारायणाने ऐकळे, चिंता न 
करावी, असें नारायण वडिलांस म्हणाळे आणि गहूं काढण्यासाठी बळदांत 
उतरले. नारायण आंतून गहु देत गेळे आणि साठवणारे बाहेरून घेत 
गेले. गव्हाच्या राशी बाहेर झाल्या, पण बळदांतळा गहुं संपला नाहीं. गहू 
उत्सवाला तर पुरला च, पण प्रपंचाला हि पुरला. 
( दहा ) तूप 
दुष्काळामुळें दखर्षापेक्षां उत्सवाला जास्त च लोक लोटले. पंक्तीत 
तूप कमी पडलें. वडील चिंतातुर झाळे, नारायणास चिंतेचें कारण कळलें. 


अवतरण भाणि बाळपण ष्ट 


त्याने एक घडा उचेळला, त्यांत पाहिलें, “ तूप तर आहे यांत, वाढा संवीना 
ळागेळ लितर्फ '', असं म्हणाळा, सर्वोना भरपूर तूप वाढलें, तरी घड्यांत 
जेवर्ळे चे तवर्ट॑ शिळक च. 
शी तुपाची गोष्ट अन्यत्र अन्य तऱ्हेने सांगितलेली आढळते. 
ते| तुपाचा घडा जांबेस श्रीराममंदिरांत जपून ठेवलेला आहे. 

( अकरा ) लोखंडाचें सुवण झालें 

बाळपणीं नारायणाची वात्ते खोडकर होती. एकदा त्यानें कांहीं खोडी 
केली, म्हणून आई रागावली व कडब्याचें ताट घेऊन त्यास मारण्यास पुढें 
गेळी, तसा हा मागें मागें सरकत गेला, एका लोखंडाच्या तुकड्याला अडखळून 
पडला, दांताळा लागलें, तसें मग आईला च उळट वाईट वाटलें. नारायण 
न थांबतां, गोळा मुळांत खेळावयाळा. आईनें पाहिलें, तों ज्या लोखंडाच्या 
नुकड्याळा पाय अडखळून नारायण पडला, त्याचें सुवर्ण झालें होतें. 
(दासविश्रामधाम, ४-१९६) 

(बारा) धान्याची मोट 

एकदां खळवाड्यांतून सवा मण दाण्याची मोट उचळून, ती घेऊन 
पळत च नारायणाने घरीं आणली. “: अरे, काय आणलेस, कां पळत 
आलास ?” म्हणून आई विचारते, तों मागोमाग कुणवी धांवत च आला 
आणि आईला म्हणाठा, “ हा राक्षस आहे कीं काय?!” आईला समजलें 
आणि ती रागावली, “' अरे काय ह्या तुझ्या अनन्वित खोड्या ! ” नारायण 
कुणब्यास म्हणाळा, “* घेऊन जा तुझी मोट.  कुणव्यानें मोट कशीबशी 
उचळली, तों खालीं दुसरी मोट आहे च ! ती उचलली तों खालीं तिसरी 
लयार च ! अशा पन्नास-साठ मोटा निघाल्या. 

( १२ ) इत्यादि नारायणाच्या शक्तीच्या, बुद्धीच्या, दैवी कृपेच्या अनेक 
वाळलीळा पाहून आईबापांस परम संतोष होई. गांबांतल्या सर्व च लोकांना 
नारायण आवडू लागला, समवयस्क मुळांना तर त्याच्या संगतींत च सदा 
असावें, असं वाटे. नारायणाला हि त्यांच्यांत खेळणे, बागडणें आवडे. असा 
काळ आनंदांत जात असतां नारायणाला अकरावें वर्ष लागलें आणि 
त्याच्या भाग्याचा दिवस उजाडला. त्या दिवसाची रम्य हकिकत आतां 
'ढीळ उल्छासांत निवेदन करूं, 


क मीक 
॥ ॥ा गा॥) 











श्रीपाप्रण्रप्रा 
[ १५४१] 


जन्मांतरपुण्ये श्रीरामचंद्रे:। 

नारायणासी जुणससुद्े । 

सगुणसाक्षात्कारे भक्तनरेंद्रें । 

दीन दिधले निजत्रामीं ॥-स्थानुभवदिनकर, १६-४-४५ 
तुद्िया कृपेचा महिमा । 

न कळे चि आगमादिनिगमसा । 

तो तूं प्रसन्न होऊनि आम्हां । 

सांगसी स्वसुखं ॥ 





१५3 भ्रोसमथावतार 


[ (१) नारायणाच्या भाग्याचा दिवस -( २) बयाच्या अकराव्या 
वर्षी-(३) प्रत्यक्ष श्रीरामदशेन -(५४ ) नारावणाची अवस्था- 
(५) नारावणाचा होव -(६ ) श्रीरामनामसद्रांकित पत्र- (७) तें 
पत्र, वख व बाज -( ८) युख्परंपरा -( ९ ) श्रीसम्थाचे गुरु श्रीराम ] 


(१) याप्रमाणें आपल्या बाळळीलांनीं आईवापांस रंजवीत असतां 
पूर्वजांच्या पुण्याईने आगि स्वत:च्या पूर्वजन्मार्जित सुक्तानें नारायणाच्या 
अत्यंत भाग्याचा दिवस उजाडळा. तो दिवस कोणता होता, हें निश्चित 
कळण्याठा बखरीरिवाय सांधन नाहीं. बखरींत म्हटलें आहे कीं, “ जांबेंत 
पंचवटी म्हणून जं स्थळ आहे, तेथें शके १'५३२८ त श्रावण खुल ८ स 
श्रीरघुपतीनं प्रसन्न होऊन अनुग्रह करून मस्तकीं हस्त ठेवून नारायणास 
आज्ञा केली कीं, तुम्हांस मारुतीचे अंशेंकरून निर्माण केलें आहे, सांप्रत 
दक्षिण देशी, कृष्णातीरीं तुम्ही जाऊन, धर्मस्थापना करून, भक्ति व उपासना 
वाढवावी आणि जगदुद्वार करावा आणि म्लेंच्छांचे निवारणार्थ शिसोदे 
यांचे वंशीं शिवनामेंकरून राजा उत्पन होणार आहे, त्यास तुम्ही साह्य 
होऊन अनुग्रह देऊन वधर्मस्थापना करावी.'” यांतील महिना व मिति 
आपण मान्य करूं व शक सोडून देऊं. शक अशासाठी अग्राह्य मानावया'चा 
कीं, आपणांस अत्यंत विश्वसनीय मार्गाने ठाऊक झालें आहे कीं, त्या 
वेळीं श्रीनारायणाचें वय अकरा वषोचें होतें. म्हणजे हक १५५४१ येतो 


(२ ) हा विश्वसनीय पुरावा म्हणजे स्वानुभवदिनकर ग्रन्थाचा होय. 
त्या प्रन्थाचे कर्ते दिनकर यांनीं प्रन्याच्या सोळाव्या कलापाच्या चवथ्या 
किरणांत आपल्यावर श्रीसम्थाची कृपा कशी झाली, ती सांगतांना सहज 
ओघांत श्रीसमथोवर हि श्रीरामाची कृपा कशी आणि कोठें झाली, त्याची 
हॉर्किकत निवेदन केली आहे. तींत त्यांनीं म्हटलें आहे कीं, त्या वेळी 
श्रीसमथौचें वय अकरा वर्षीचे होतें. दिनकरांवर श्रीसमथीची कृपा १५७६ 
त झाली आणि त्यानंतर सत्तावीस वर्षे श्रीसमर्थ होते च. तेव्हां श्रीसमथोच्या 
वयाच्या अकराव्या वर्षांची हकिकत, न जाणों, दिनकरांना श्रीसमथीकड्टडून च 
समजली असावी. ह 


(२) ती हृकिकत अत्यंत अद्भत आहे. त्या दिवशीं कांहीं पर्वकाळ 
असावा, कारण वडील सूर्याजीपंत गंगेवर स्नानाला गेले होते. जांबेपासून 


श्रोरामळृपा ष्ऱ्प्य 


गंगा दक्षिणस तीन वोस तरी येईल, एक वानर दूतवेषानें येऊन 
नारायणा]| '1४ न गांवाच्या वाहेर बळजबरीने घेऊन गेला. नारायण 
गाहजिक, मगगीत झाला. आपणांस त्रास देत, सक्तीने कोण, कोठें घेऊन 
गात भा, यास कांहीं कळेना. गांवाबाहेर 
मधद्यामरूप क्षत्रियवेषे । सिबिकेमाजीं बैसली स्त्रीपुरुष । 
गमभंवते निजगण यथासंतोष । उभे असती दोहीं भागीं ॥ 
-स्वानुभवदिनकर, १६- ४-- ५० 
र्‍यांच्या पुढें नेऊन दूतानें नारायणास उभें केलें. तीं ख्री-पुरुषें कोण होती : 
दुसरीं कोण असणार? राम आणि जानकी शिबिकेंत बसलेलीं होतीं. त्यांचा 
बेप रजपुतांच्या सारखा होता व भाषा हि तशी च होती. त्यांनीं नारायणास 
व्रिचारिले, “ बडीळ कोठें आहेत? यांनीं सांगितलें, “ गोदेवर स्नानास 
गेळे आहेत.” मग प्रभूने नारायणास जवळ घेतलें, कुरखाळिलें आणि 
त्याच्या हातांत निजमुद्रांकित एक पत्र दिलें. 
तें पत्र हातीं पडतां च नारायणाची वृत्ति पालटली, संवोगाळा कंप 
सुटला, जिव्हेची बोबडी वळली, घाम सुटला, घाबरा झाला, क्षणांत हांसे, 
क्षणांत रडे, चकित होऊन क्षणांत उड्या मारूं लागला, 
इतुकियामाजीं निजनिवाडे । कौतुक देखे निजदष्टी ॥ 
तवं मुर्दि देखिली घवघवीत । मेघड्याम प्रभा लखलखित । 
वामांगी जानकी शोभत । पाठीसी खौमित्र भरत ॥ 
तया सेजीं उभा शान्चप्न ! पुढें उभा वीर हनुमान । 
अकस्मात वाहाठुळी येऊन । इतुर्के देखे तत्काळीं ॥ 
ऐसें देखेना जबं अकस्मात । तवं श्रीराम मस्तकीं ठेऊनि कपाहस्त । 
महावाक्य उपदेशूनि त्वरित । दनुमंतासी निरविलें॥. - £- ,' ' अ 
--_स्वानुभवदिनकर, १६-४-५६ ते:५९ 
याप्रमाणे श्रीरामचंद्रांनीं नारायणास ““ अहे. ब्रह्मास्मि ” या महावाक्‍्याचा 
उपदेश करून “ यापुढें सर्मस्त्री सांभाळ याळा आणि याच्या परंपरेला ” 
अज्ली मारुतीस आज्ञा करून त्याच्या स्वाधीन नारायणास केलें ! श्रीसमर्थांचें 
केवढें हें भाग्य ! ज्याचा कैवार ८श्रीरामानें घेतला आणि हनुमंताने 
अंगीकार केला, त्याला काय उणें असणार : या निरबिण्याची मारुतीला 
श्रीसमथीनीं पुढें अनेकदां आठवण करून देऊन मारुतीचें साहाय्य 


द श्रीसम थांवतार 


मिळविळें असलें पाहिजे. याला प्रत्यंतर करुणा्टकांतीळ “फाणिवर उठवीठा? या 
अष्टकांत स्पष्ट च मिळत आहे. त्या अष्टकांत श्रीसमर्थ मारुतीला म्हणतात 
तुजविण मज पाहे पाहतां कोण आहे । 
म्हणउनि मन माझे रे तुझी बास पाहे । 
मज तुज निरवीळें पाहिजे आठवीळे । 
सकळिक निजदासांलागि सांभाळवीळे ॥ 

- करुणाष्टके, १४४--५ 
आहे ना आठवण, असें म्हणून या छोकांत मारुतीला जी पूर्वीची 
आठवण करून दिली आहे, ती ह्या अकराव्या वर्षांच्या निरबिण्याची होय, 
यांत काय शंका आहे £ जांवेस अकराव्या वर्षीं च श्रीसमथीवर श्रीरामाने 
कृपा केल्याचे जे अपूर्व वर्णन दिनकरांनीं केळें आहे, तें यथार्थ असल्याचें 
या शछोकांत श्रीसमर्थाच्या मुखाने च सिद्ध होत आहे. 

( ४ ) हा या संप्रदायाला वास्तविक केवढा आधार आहे ! पण आम्ही 
तो मानूं आणि तदनुसार वागूं तर ना 

उपेक्षा कदा रामरूपीं असंना । ज़िवां मानवा निश्वये तो वसेना ॥ 
याला कोण काय करणार ? आमच्यावर याचा कांहीं परिणाम, आमच्या 
प्राक्तनाने, होत नसला, तरी नंतर नारायणाची काय अवस्था झाली, ती 
श्रीदिनकरांच्या तोंडून च ऐकली पाहिजे. 
ते समई दिग्मंडळ दणाणिळें । तेणें नारायणाचे सर्वोग थरारिले । 
म्हणे काय ब्रह्मांड कोसळले । मजवरी ये काळीं ॥ 
म्हणीनि थरथरां असे कांपत । तेणें दांतखिळी मैसों पाहात । 
सभंवते टकमकां अबलोकित । तवं धुघुकार देखिला ॥ 
इतुकियामाजी अकस्मात । विज्जुसारिखे टखळलखित । 
निजांगीं दिव्य वस्त्र वेष्टित । सोतनिवारणार्थ ॥ 
वस्त्र रंगाथिळे अति मनोहर । आरक्त शोभामंडित सुंदर । 
हुमुजीसारिखें सपरिकर । दिव्य तेज विलसे ॥ 


सव्य करीं पत्र रामसुद्रांकित । वाम करीं अर्धचंद्र बाण राम देत । 
इतुकियामाजी तत्काळ जाली सुत्त । रामसूर्ति निजांगें ॥ 
- स्वानुभवदिनकर, १६-४-६० ते ६४ 


श्रीरामकुपा षड 


इतुके सारें होत आहे तों नारायणाच्या डोळ्यांपुढे अंधारी आली, त्याची 
वाचा कुंठित झाळी आणि पुढें त्या समाधिअवस्थेत च एक वर्षभर नारायण 
तटस्थ च होऊनि राहिले ! 


( ५ ) इकडे हा प्रकार अरण्यांत घडत आहे, तों वडील गोदेहून घरी 
परत आळे आणि त्यांना कळलें कीं, कोणी एक दूत येऊन नारायणास 
हटानं घेऊन गेला. हें ऐकून वडीळ घाबरळे आणि ते आणि इतर कांहीं 
जण, नारायणाच्या शोधार्थ लागलींच निघाळे. शोधतां शोधतां त्रह्मारण्यांत 
नारायण निपचित पडलेला सवोच्या दृष्टीस पडळा. त्यास बोलविण्या'चा 
प्रयत्न झाला, पण तो बोळळा नाहीं, कर्णापक्णी गांवांत सवेत्र वार्ता 
कळली आणि गांवकरी गोळा झाले. त्यांचे तर्क सुरू झाळे. त्या तकोना 
आगा ना पिछा. कोणी म्हणत यास भूतान झडपिळें असावें, तर कोणीं 
म्हणावें, मुंज्या लागला असावा. असे अनेकांनीं अनेक तर्क केले व त्यांना 
अनुसरून उपचार हि करून पाहिले, पण नारायणाची निजसमाधरी कांहीं 
उतरली नाहीं ! त्यास भूत लागलें होते, हें खरें, पण ते ठोकिक भूत 
नव्हतें. त्याने च पुढें आईला दिव्य दृष्टि देतांना जे भूत सांगितलें, तेंच हें 
अळौकिक भूत होतें. पण तें तेव्हां कोणाच्या लक्षांत आलें नाहीं. वडिलांनी 
त्यास उचळून घरीं आणलें आणे लोकांना आपआपल्या घरीं जाण्याची 
आज्ञा केली. ठोक गेळे आणे वडिलांनीं नारायणाची मूढ उकळून पाहिली, 
तो श्रीरामनाममुद्रांकित पत्र त्यांच्या दृष्टीस पडलें. दुसऱ्या हातांत 
अर्धचंद्र बाण होता व अंगावर तें दिव्य वस्त्र होतें. वडिलांच्या लक्षांत 
आलें, ही झडपणी नसून प्रभु श्रीरामचंद्राची कृपा होय. 

(६ ) वडील सूर्याजीपंत आणि बंधु गंगाधर यांनीं तें श्रीरामनाममुद्रां- 
कित पत्र वाचतां च त्या दोघांस हि समाधिसुख प्राप्त झालें. दिनकर 
सांगतात कीं, वबडिळांनीं तर तत्काळ देह ठेवून निजवेकुंठीं साम्राज्यपद- 
सुखासनीं वास्तव्य केलें आणि बंधूंनी श्रीरामचरणीं लेखणी वाटून रामाजा 
प्रसन करून घेतलें. 

(७ ) अशा तऱ्हेचे कांहीं पत्र होतें ब त्यांत बहुधा श्रीसम्थीवताराचें 
पुढीळ कार्य वर्तबिलेळें असावें, याविषयीं मळा रांका नाहीं. पण आपलें हें 
केवढें दुर्दैव म्हणावयाचे कीं, ते पत्र, तें वस्त आणि तो बाण, या तिन्ही वस्तूंचे 


ष्ट भ्रोसमरथावतार 


रक्षण करून ठेवावें, अशी बुद्धि तेव्हां कोणास झाली नाहीं. असं कांहीं 
तरी पत्र होतें, असें मी मानतो, त्याला कारण दिनकरांचें वरील वणन 
आहे च, पण गिरिधरांनीं हि श्रीसमर्थप्रतापांत अश्या तऱ्हेच्या पत्राचा 
उल्लेख, थोडी निराळी हकिकत सांगून, केला आहे : 
समर्थाचे भविष्य अवतारमहिस्न । त्रामाधिपतिरूपे श्रोरघुवीर जाण । 
गंगाधरपंतांकरवीं लेहून । रात्री बटवृक्षातळीं दिघळें ॥ 
समर्थवटवृक्ष अद्यापि आहे | 
हनुमान मुळीं बैसला पाहे । 
गंगाधरस्वामि तीन दिवस समाधिस्थ राहे । 
समथेचारेत्रपत्न हस्ती घेऊनियां ॥ 

-श्रीसमर्थप्रताप, २-३४ व १५८ 
अर्थात्‌ अशा तऱ्हेचा कांहीं लेख होता, पण तो दृष्टीस पडण्याचे 
पुढल्या पिढ्यांच्या नशिबी लिहिलेलें नव्हतें; असो. 

(८) मागीळ दुसर्‍या उल्लासांत श्रीसमथापयेतची जशी वंशपरंपरा 
आपण पाहिली, तशी आतां येथें त्यांच्या गुरुपरंपरेची आठवण करणें, 
योग्य होईल. 
प्रथम सुरु विष्णु आदिनारायण । त्यापासूनि ब्रह्मत्व पावला चतुरानन | 
पुढें ब्रह्मयाने वहिष्टक्रषीलागून । अनुग्रह केला ॥ 
वरद्दिष्ठानुग्रह श्रोरामचंद्रासी । योगवादिष्ठ निजसंवादेसीं । 
पुढें श्रीरामदरोन भूतळीं नारायणासी । जालें जन्मांतरसुकृतं ॥ 
नाना पुरश्वरणे अनुष्ठाने । जन्मांतरें कोट्यावधि आचरणे । 
ये हि जन्मीं नाना वैराग्यसाधनं । श्रीरामचंद्र आराधिला ॥ 
तिया जन्मांतरपुण्ये श्रीरामचंद्रे | नारायणासी गुणसपुदें । 
ससुणसाक्षात्कारें भक्तनरेंद्रे । दर्शन दिधले निजम्रामीं ॥ 

-स्वानुभवदिनकर, ४-४२ ते ४५ 

(९ ) श्रीसमथांचे गुरु कोण, याविषयीं आतां काय शंका उरली 
दिनकर म्हणतात : 
मुळींचे नाम नारायण । असोनि रामचंद्रीं आवडी गहन । 
म्हणौनि रामदास हें नामाभिधान । स्वेच्छा घरिलं ॥ 


श्रोरामकृुपा ष्र 


त्यास हि गुरून्व श्रीरामजीचे । दर्शानसादद्य श्रीराममूर्तीचे । 

यासी असत्य म्हणतीळ तयांचे । नर्की पतन यावच्चंद्राक ॥ 

श्रीराम सीता लक्ष्मण । भरत दाबुन हनुमान । 

या इतुकियांचें प्रत्यक्ष सगुणदर्शान । म्हणौनि नाम रामदास ॥ 
-स्वानुभवदिनकर, ४-३० ते २२ 

याप्रमाणें बयाच्या अकराव्या वर्षां १५४१ च्या श्रावण जु. ८ स 

नारायणावर श्रीरामाची कृपा झाली आणि त्या दिवसापासून एक संवत्सर 

नारायण मोन्यमुद्रा धारण करून च होते. न जाणों, मनांतल्या मनांत पुढील 

आयुष्याचा चित्रपट तयार करीत राहिले असतील ! 


















































उ ला स पां च वा 


परा याग 


[ १५७२ ] 


जयास वाडे सुख चि असावे । 
तेणें रघुनाथभजनीं लागावें । 
स्वजन सकळ हि त्यागावे । 
दःखमूळ जे ॥ - श्रीदासबोध, ३--१०-६३ 
जयासी वाटे वैराग्य कराच । 
तेणें कांहीं च न विचारावे । 
उडोनि वाटा चि लागावं । 
दिगांतराप्रती ॥ -एकबीत समासी, १८- २४ 


।८२ श्रोससर्थावतार 


[( १ ) नारायणाच्या लग्नाचा विचार -(२) नारायणाचा त्रागा - 
उडी-( २) तरी आईचा नाद सुटला नाहीं -(४) सावधान शब्द ऐकून 
सावध झाळे-(५) हा केवढा अपूर्व चमत्कार -( ६ ) महत्त्वाचा क्षण - 
(७) लोक आश्चर्य करीत च राहिळे-(८) आईची अवस्था- (९) 
समर्थांचा मार्ग-( १० ) ते निश्चित असगार-( ११ ) पंचवटीस श्रीरामापुढे 
उभे राहिळे-( १२ ) श्रीरामाचा आशीर्वाद ] 


( १ ) याप्रमाणें स्वत: त्यांनीं केलें. “ आधीं केलें मग सांगितलें 
हें श्रीसमर्थचरित्राचें जणूं सूत्रवाक्य आहे. मातुःश्री नारायणाच्या ळय़ाच्या 
गोष्टी बोळूं लागल्या. परभारें बोळणीं होत तीं नारायण मुकाट्याने ऐकत 
असे, कारण आपणांस काय करावयाचें तं त्याचें मनांत ठरलें असावें 
बंधु गंगाधर हि जाणून होते. त्यांनीं तीं श्रीसमर्थचरित्रपत्रे वाचली होतीं. 
त्यांनीं आईला सांगून पाहिलें, तुम्ही नारायणाच्या ठयमाचा बिचार हि मनांत 

आणू नका. पण आई ती आई. जश्या सर्वे आया, तत्या च श्रीराणुबाई 
त्यांना वाटे, एकदांचे नारायणाचे दोन हाताचे चार हात व्हावेत. गंगाधरांनी' 
वारंवार सांगावें, तुम्ही हा विचार सोडा, नाहीं तर नारायण हातचा जाईल 
तस च अखेरीस झालें. तसा ईश्वरी संकेत च होता 


(२ ) गंगाधरांचें लयन झालें होतें. त्यांना आंवडच्या काऱ्यपगोत्री 
देशमुखांची मुलगी केळी होती. आईनं नारायणाजवळ त्याच्या ठय़ाची गोष्ट 
काढली म्हणजे नारायण डोक्यांत राख घाळी. एकदां तर लग्नाचा प्रश्न 
निघता 'च, त्यान त्रागा करून जवळच्या डोहांत च उडी टाकली, बाहेर 
यइना च. पुन्हां नाहीं बाबा लयनाची गोष्ट काढणार, असें आईनं म्हटल्या- 
वर स्वारी बाहेर आली. डोहांत उडी टाकली, तेव्हां डोक्याला दगड लागून 
टगूळ आल. तं च आवाळूं. त॑ आमरण होते. कोणी म्हणतात, खेळांत 
पोरांनी फेकलेल्या दगडाने तं आलें, तर कोणी म्हणतात, वाघाने ओरखडा 
काढला होता, त्यामुळें तें आलें होतें, तर आणखी कोणाचें म्हणणें. नें 
जन्मतः च होतें 


( ३ ) इतकें जरी झालें, तरी आईला राहवेना. आईचें हृदय तें 
इच हृदय कस असते, त्याची कल्पना होण कठीण आहे. आयांना 
च आयांच्या हृदयांची कल्पना करतां येईळ, किंवा फार तर, जे मातृभक्त 


संगत्याग दर 


पुत्र असतीळ त्यांना कांहींशी होऊं दाकेल, इतरांना अशक्‍य. एकदां 
नारायणाला जवळ घेऊन ठडिवाळपणानं आई त्यास म्हणाली, “ नारायणा, 
तुळा तर कांहीं बोलण्याची सोय च नाहीं, बोलावें तर तं. त्रागा करतोस, 
मी कांहीं बोळूं नको ना, तुला माझें ऐकावयाचें नाहीं ना १” इत्यादि आईचे 
निराशेचे आणि दुःखाचे बोलणें ऐकून मातृप्रेमानें नारायण विरघळला 
आणि म्हणाला, “ आई, असें कसें होईल, आईसारखे दुसरें कोणतें दैवत 
आहे? तुझें मी ऐकणार नाहीं, असें कसें होईल? तुळा दुःख होईल असा 
मी कसा वागेन ? '' आईला हर्ष होऊन ती म्हणाली, “* सांगूं तर मग, 
रागावणार नाहींस ना हें पद्ा, अंतरपाट धरीपयंत नाहीं म्हणू नकोस. ” 
नारायणाने आईचें म्हणणं मान्य केलें. “ बरें आहे ” म्हणाला. 


(४ ) आई आनंदाने लय़ाच्या तयारीला लागली. जांबेपासून कोस, 
पाऊण कोस आसनगांव म्हणून लहान गांव आहे. त्या गांवची मुलगी 
होती. जांबेहून वऱ्हाड लयाला आसनगांवीं गेलें. श्रीदासविश्रामधामकारांनीं 
लपय़ाची मिति दिली आहे! 

फाल्यनमासीं शुद्ध अष्टमी । येकादश घटिका द्वितीय यामी । 
सुमुहर्तकाळ नेमूनि धामीं । घटिका स्थापिली जळांत ॥ 

- दासविश्रामधाम, ५- ७१ 
तिकडे मुळगी, इकडे मुलगा, मध्ये अंतःपट धरला गेला, मंगठाष्टके 
सुरू झालीं. प्रत्येक अष्टकाच्या शेवटीं त्राह्मणमुखाने उच्चारळेलठा सावधान 
ठाब्द ऐकून नारायणाने वित्वारळें, “ हे ब्राह्मण सावधान, सावधान असें 
म्हणत आहेत, तें कोणाळा आणि कां? '” कोणीं नेहमींच्या विनोदाने म्हटलें, 
* हें तुम्हांला म्हणत आहेत, आतां थोड्या वेळानं तुमच्या पायांत सवा 
मणाची बेडी पडणार आहे, म्हणून तुम्हांला सावच करीत आहेत. ” 
हा विनोद झाला खरा, पण तो समथांनी खरा च मानला आणि, मारुतीचा 
अवतार च ते, उडी मारून निसटळे आणि धूम ठोकली. हें काय झालें, 
याची जमलेल्या लोकांना कल्पना हि होईना. ते आश्चर्यचकित होऊन 
स्तव्ध च राहिळे. नारायणाला तेवढी च संधी मिळाली. पळाले ते नाहीं च 
सांपडळे. रात्र पडल्यावर, आतां आपल्या पाठीमागें कोणी येइल, अशी 
नारायणाला धास्ती च उरली नाहीं. प्रतापकार म्हणतात, 


६४ श्रोसमरथावतार 


समर्थासी फावली मध्यरात्रो । समर्थ कोण्हाखी दिसतील चर्मनेत्रीं । 
समस्त लोक हाहाकारिती वग्त्रीं। सकळ साघुसंत म्हणती घन्य धन्य 
- श्रीसमर्थप्रताप, २-४० 
(५) श्रीसमर्थाच्या हातून अनेक चमत्कार घडले असतीळ, पण 
त्यांत कांहीं थोडें चमत्कार मळा अपूर्व वाटतात. त्यांतळा हा एक 
होय. हा चमत्कार नव्हे, तर याळा काय म्हणावें बारा वषीचें बय तें 
काय आणि सावधान शब्द ऐकून सावध होतात आणि पायांत पडणारी, 
म्हणतात त्याप्रमाणे, संसाराची वेडी झुगारून देऊन हें मूळ चालतें होतें, 
हा चमत्कार नव्हे? ही काय बाललीला समजावी, कां सिद्गावस्था मानावी £ 
विचार करून पहा, अद्या अल्प वयांत 


संसार मिथ्या ऐसा कळला | ज्ञान समजोन निघोन गेला ॥ 
याला काय म्हणावें? मोरोपंतांची आया प्रसिद्ध आहे. 


द्विज सावधान ऐेलं सर्वत्र विवाहमंगलीं म्हणती । 
तें एक रामदास आयकिलें, त्या असो सदा प्रणती ॥ 
कोणाच्या लग्नांत सावधान शब्दाचा सारखा उच्चार होत नाहीं? पण 
तो शब्द आजपर्यंत दुसऱ्या कोणास ऐकू आळा काय ? 
तें एक रामदासे आयकिलें । 
बाकी आजपयत ज्यांची लग्नें झालीं, त्यांच्या कानठळ्या बसल्या होत्या 
आणि यापुढें ज्यांची होतील, त्यांच्या बसतीळ, हें भविष्य कोणीं हि 
निर्धास्तपणे वर्तवावें ! कारण, 
छेसं कोठें नाहीं हो वर्तळें । पूर्वी अवतारादिकांसी न जाळे । 
मायामोहनीने ब्रह्मादिकां भुलविळें । नाना पुराणे आम्हीं ऐकिलीं ॥ 
-श्रीसमर्थप्रताप, ९२-४१ 
आणि तुम्ही हि ऐका. पुराणें पहा, इतिहासम्रेंथ धुंडाळा, तुम्हांळा 
असलें दुसरें उदाहरण आढळणार नाहीं! 
समर्थदेवें ख्याती केलो । सांगायासी ऐका(यासी गोष्टी जाली | 
म्हणून च मळा हा एक मोठा चमत्कार वाटतो. 


"ण्या 


हेहि. 


सगत्याग दप 


(६ ) हा चमत्कार म्हणजे त्यांच्या पुढच्या साऱ्या चरित्राचा पाया च 
समजावयाचा. समजा हा चमत्कार न होता, सावधान शब्दाकडे, तुम्हां 
आम्हां सर्वांच्या प्रमाणें च, त्यांचें हि लक्ष न जातें, त्यांनीं विचारलें नसतें 
आणि कोणीं विनोद केला नसता आणि आणखी एक क्षण लोटता, तो अंत:पट 
दूर होता, सवा मणाची बेडी राहूं या पण समर्थाच्या गळ्यांत माळ पडती, तर 
आज आपण आपले समर्थ म्हणून जे समजतो, ते आपणांस लाभले 
नसते. आणखी काय झालें असतें तें वेगळें, पण श्रीसमर्थ म्हणून आज 
आपण ज्यांना ओळखतो, ते आपल्या दृष्टीस न पडते. म्हणून मठा तो 
विनोद आणि तो क्षण हीं फार महत्त्वा चीं बाटतात. त्यांनीं श्रीसमर्थचरित्राळा 
वळण लावलें आणि महाराष्ट्राचा इतिहास घडविला. 


(७) मोठ्या संकटांतून निभावलो, असें नारायणाला वाटलें असेल ! 
आईला दिलेला शब्द हि पाळला, अंतरपाट धरीपर्यंत उभा राहिलों, नाहीं 
म्हटलें नाहीं आणि वैयक्तिक संसारपाशांत हि गुरफटला गेलो नाहीं ! 
नारायणावरील संकट टळले खरें, पण मागें काय हाहाकार झाला असेल, 
याची कल्पना हि कखत नाहीं. सवांचा कोण विरस झाला असेल, प्रथम 
तर कोणाला उमज च पडला नसेल. कल्पनेत हि न येणारी गोष्ट घडली. 
असें होईळ तरी कसें ? या आश्वयीत च सर्व जण गुंग होऊन राहिले 
असतीळ आणि तेवढा च अवसर नारायणाला मिळाला. मग ठोकांना बोध 
होऊन ते शोधावयास लागळे असतीळ, नारायण गेला तरी कोठें ? आधीं 
गांवांत च इकडे तिकडे शोधले असेळ. मग जांबेंत शोधावयास कोणी 
गेळे असंतील. तों तिकडे नारायण गंगापार होऊन दक्षिण तीराळा हि 
लागळा असेल, 


(८) पण, वडील बंघु गंगाधर आणि मातुःश्री राणुबाई यांची काय 
अवस्था झाली असेल ! बंधूंना थोडी तरी कल्पना होती, त्यांनीं आपलें 
समाधान करून घेतलें असेळ व आईची हि समजूत घालण्याचा प्रयत्न 
केळा असेळ, पण आईची समजूत कशी पटणार आणि समाधान कसें 
होणार ! आईला झालेल्या दुःखाची आपणांस कल्पना करतां येणार नाहीं. 
आई ती आई ! ते पोटागी वेगळी च ! मुलगा हातचा गेला, अशा प्रसंगीं 
गेला ! रडत बसणें लांच्या कपाळीं आलें ! वाचक हो, आईला झालेल्या 
स. अ. '"१ 





द्द श्रीसमथांवतार 


या दुःखाचे तुम्ही कृपा करून स्मरण ठेवा, कारण यानंतर चोवीस वर्षीनी, 
या झालेल्या दुःखाची परत आठवण करून देऊन मला तुम्हांस प्रश्न 
विचारावयाचा आहे. सारखें रडून रडून आईचे डोळे हि गेले. 


(९ ) तिकडे नारायण गंगेच्या दक्षिण तीरानें नदीच्या उगमाकडे चाळं 
लागले. त्यांना नाशिकपंचवटी ऐकून ठाऊक असेल, कदाचित्‌ बडिलांच्या 
बरोबर पूर्वी कधीं पाहण्यांत हि असेळ. अवघ्या दोन वसखत्रांनिशी फडकलेलें 
बारा वर्षाचे मूळ ! मार्गीत कोठें थांबले असतीळ, कोणीं आश्रय दिला असेल, 
काय हाळ झाळे असतील, ते त्यांचे त्यांना ठाऊक ! झोप, तहान, भूक 
यांची विस्म्रृति पडली असेल ! मनांत भावी कार्याचे संकल्प मात्र चाळले 
असतील. क्षणोक्षणी रामाचा धांवा मांडला असेल : 


रामा निदान पाहसी किती रे । धांव धघांब गा जानकीपति । 
तुजवेगळी न घडे गति । नाम तारक बेद बोलती रे॥ घु० ॥ 


जळीं पाषाण तारिले बाड । काय त्याहुनी तुज मी जड । 
माझे जीवींचे पुरवी कोड । मने घेतला विषयीं मोड रे ॥ १ ॥ 


तुझे भेटीचे आरत मोठें । तुजवेगळें न गमे कोठें । 
तुजवांचुनी सर्व हि खोटें । तुझे बाळक दीन घाकुटे रे ॥२॥ 


वृत्ति गुंतली तुजपासीं । जैसी गुळासी जडली मासी । 
देहीं असोनि गुप्त कां होसी । दास उदास देहभावासी रे॥ ३॥ 


कोणा चरित्रकारानं म्हटल्याप्रमाणे, न जाणो, जीवावर उदार होऊन, 
ज्याला आपण अविचार म्हणूं, असा हि कांहीं प्रकार घडला असेल ! 
आणि मग, ज्यांच्या स्वाधीन रामरायानें या धाकुट्या बाळकाला केलें होतें, 
त्या मारुतिरायाचें किराण पावलं असेळ आणि त्यांनीं आश्वासन देऊन त्या 
प्रकारापासून परावृत्त केलें असेल ! 


(१०) मागोत त्यांचे काय हाळ झाळे असतील, याविषयीं आम्हां- 
सारख्या अननुभवी, अनभिज्ञ माणसांच्या मनांत असले प्रश्न उभे रहावे, हें 
स्वाभाविक आहे, पण ज्याच्या मानसिक संकल्पाच्या सामर्थ्याचे सुरवरांनीं 
हि कोतुक करावें आणि ज्याचें तीव्र वैराग्य पाहून अष्ट दिकूपालानीं 


संगत्यार न. 


सीत उष्ण वात पर्जेन्य बन्ही । 

भय रोग पोडा दैन्य दास्त्रपात न करी कोण्ही । 
नाना अमस्तफळे प्रात्त विपिनविपिनीं । 

आसुची दिक्‌ूपाळसेवा चरणीं असो ॥ 

-_समर्थप्रताप, २-७० 
असा आशीर्वाद द्यावा, त्या श्रीनारायणबालस्वामीला सर्व आयुष्यांत केव्हां 
हि आणि कोठें हि कांहीं कमी पडलें नसणार, 

( ११) याप्रमाणे ही बालमूर्ति सर्वसंगपरित्याग करून १५४१ च्या 
फाल्गुन शुद्ध ८ स आसनगांवाहून लग्नसमारंभांतून निसटली, ती १५४२ 
च्या चेत्र श्युद्ध प्रतिपदेस पंचवटीस श्रीरामापुढें जाऊन उभी राहिली. 
ह्लींचें श्रीराममंदिर डोळ्यांपुढे येते, पण हें तेव्हांचें नव्हे. हें अलीकडचे, 
सतार दीडशे वर्षामागचें आहे, असें म्हणतात. श्रीसमथथीच्या काळीं 
तें केवढे आणि कसें होतें, कोण जाणे ! नऊ दिवसांच्या उत्सवाचा 
तो पहिळा च दिवस होता. मंदिरांत बाल-वृद्ध नर-नारी यांची खूप गदी झाळी 
होती, त्या गदीत च खुनाथाकडे थक्कीत होऊन पहात हे बालस्वामी एका 
कोपऱ्यांत जाऊन उभे राहिळे आणि मनांतल्या मनांत रामाला म्हणाले : 

रामचंद्रा ! तुझा बिधोग । ऐेखा नको रे प्रसंग ! 
तुजकारणे सर्व संग । त्यक्त केला ॥ 
रामा ! तुझिया स्वामीपणे । मी हे ब्रह्मांड मानी ठेंगणे । 
स्वामी | तुजविण कोण जाणे । अंतर आमुचे ॥ 
तुजविण मज माया । कांही नाहीं रे रामराया । 
आम्हा अनाथा कासया । उपेक्षिसी ॥ 
तुज सपुदाव दासांचा । पणी आम्हांसी स्वामी आणिक कैचा | 
तुजकारणें जिवलगांचा । संग सोडिला ॥ 
- एकत्रीस समासी, २-२ ते ५ 

: रामा ! केवळ तुझ्यासाठी ! तुझ्या पायीं अखंड ठाव मिळावा म्हणून 
घरदार, आई, बैधु वगैरे सर्थे सोडून तुझ्या चरणांपा्शी आलों रे!” 

रामानं विचारले, “: पण बाळ, बरोबर काय आणलें आहेस १” 

: प्राक्तनाशिवाय दुसरें बरोबर काय आणणार ! आपले चरण हें च 
आतां माझें सर्वस्व होय ! 


दट श्रीसमर्थावतार 


सगुण रघुनाथ मुदल । 
माझं इतुके चि भांडवल । 
या भांडवलाच्या आधारावर, मला विश्वास आहे, मी 
कास धरूनि टाकीन पैल- । 
पार या भवाचा ॥ ” 
( १२ ) थोड्या वेळाने गदी ओसरली आणि 


समर्थे मिठी घातली श्रीचरणकमळीं । 
येक मुहुर्त मानसपूजा संपूर्ण केली । 
उठोनि सप्रेम डोळां जंब देखिली । 
तंव अह्मगोळी पारेपूर्ण श्रीराम पूजिला ॥ 
-"समथंप्रताप, २-८२ 
मानसपूजेचा शेवट करतांना प्रार्थना हवि मानसिक च केली. त्या प्रार्थनेत 
मुख्य मागणें धर्मरक्षणाचें आणि समाजरक्षणाचें - समाजांतील हि विशेषतः 
स्रीसमाजरक्षणाचें - होतें. समर्थांच्या सर्व मागण्यांचा समावेश ' रामराज्य 
करणें सवेत्र हो ' या एका मागणींत होऊं शकेल. राष्ट्रांत पुनरपि 
रामराज्याची स्थापना व्हावी, ही एक च चिंता त्यांना होती. तें च मागणें 
त्यांनीं मागितळें. प्रभु रामचंद्राने आश्वासन देऊन म्हटळें, “* तुम्ही आम्ही 
एक च आहोंत, माझी आज्ञा म्हणून तुम्ही धर्मस्थापनेच्या कार्याला लागा, 
भरतखंड ही करमभूमि आहे, तुम्हां सर्व साधु-संतांचे संकल्प मी सिद्धीस 
नेईन, निश्चित असा. 
आतां धर्मस्थापना करावी तुम्ही । 
सेढ्यसेवकभावे ऐक्य तुम्ही आम्ही । 
सकळ साघुसंतसंकल्प कर्मभूमी । 
सिद्धीसी नेईन निधोरे ॥ 
-समर्थप्रताप, २-९२ 
श्रीरामचंद्राचा असा आज्ीवीद घेऊन श्रीसमर्थ पुरश्वरणास आरंभ 
करिते झाले. 











उऊ छा स स हा वा 


पएाध्रार्‍ण 


[ १५४२- १५५०] 
॥ नाना पुरश्धरणे करावीं ॥ 


ब्रह्मचर्य आंगीं उत्कट । वरी अळूुत दशा पिसाट । 
एकांत वनीं निकट । गांठी हृदयस्थेसीं ॥ 


अप्रांत वनाचा पैसार । नसे चि जनाचा संचार । 
तेथे महारुद्रसाक्षात्कार । समथोसी ॥ 





4७० श्रीसमर्थावतार 


[(१) टाकळीस राहून पुरश्चरण करण्याचें ठरविळें-( २ ) कालक्मणा - 
चाल्मीकि रामायणाची प्रत-( ३ ) प्रतीचा ठेखनकाल -( ४ ) अयोध्या आणि 
उत्तर हीं दोन कांडें केव्हां, कोठें, कोणीं उतरून काढलीं --(५ ) आज ती संपूर्ण 
प्रत कोठें आहे-( ६ ) कालक्रमणा आणि संकल्प-(७) या अवताराची ही 
केवढी अपूर्वता-(८ ) पुरश्वरणाचा मंत्र गायत्री -( ९) कशावरून! दिनकर 
म्हणतात म्हणून -( १० ) मेरुस्वामी हवि तसेच म्हणतात -( ११ ) निष्कर्ष - 
(१२ ) तेरा कोठी जप कोठें संपबिला -( १३) पुरश्वरणाच्या काळांतील इतर 
कार्यक्रम -( १४ ) सहकारी गोपीनाथ -( १५ ) या बालमूतींविषयीं प्रपंची 
लोकांच्या कल्पना -( १६ ) लोकांचें लक्ष ह्याकडे लागत चाललें -( १७ ) 
शहाजी राजांची मेट -( १८ ) तीस आधार-( १९) अएपुत्रा सौभाग्यवती 
भव-(२० ) उद्धवजन्म-( २१ ) आत्ता येतों-( २२ ) या उल्लासाची 
'फलश्रृति-( २२ ) तीर्थाटणास निघाले ] 


(१ ) याप्रमाणे श्रीसमर्थ घरदार सोडून व जिवलगांचा त्याग करून 
पैचवटीस आले, श्रीरामापुढें उभे राहिळे, रामाला आपलें हृद्त त्यांनीं 
'निवेदिळें आणि त्याची आज्ञा घेऊन पुरश्वरणाचा संकल्प केला. त्यासाठीं 
कोठें रद्दावे, असा विचार पडला. पंचवटीस च रहावें, तर लोकांचा फार 
उपसर्ग होऊन निवांतपणा मिळणार नाहीं, म्हणून जवळ च॒ तपोवनाच्या 
पलीकडे, गोदावरीच्या कांठीं च टाकळी म्हणून एक अगदीं लहान खेडे 
आहे, तेथें रद्दावयाचें त्यांनीं ठरविलें. काठांतरानें तेथें मठ झाळा असेल, 
पण आरंभीं तर, न जाणों, एकाद्या प्रचंड वृक्षाचा आश्रय करून च राहूं 
लागले असतीळ ! बाळ नारायणाने प्रात:काळी उठून, टाकळीला लागून 
च वाहणारी एक लहानशी नदी गोदेला जवळ च मिळते, तेथ संगमावर 
स्नानसंध्या करून पात्रांत च उभे राहून, सूर्य मस्तकीं येईपर्यंत गायत्री- 
मंत्राचा जप करावा, मग पेचवटीस जाऊन माधुकरी मागावी, ती रामाला 
अर्पण करावी आणि नंतर रामाचा प्रसाद म्हणून सेवन करावी. असा 
त्यांचा नित्य कम सारखा बारा वर्षं चाळू होता. 


(२ ) दुपारपासून सायंकाळपर्यतचा त्यांचा काळ कांहीं टाकळींत 
लेखनवा'चनांत व कांहीं नाशिक-पैंचवटींत विद्वान्‌ शास्त्रीपुराणिक यांच्या 
संगतींत जात असावा. या च अवधींत त्यांनीं वाल्मीकिरामायणाची प्रत 
केली असावी. सुदैवानं ती संपूर्ण प्रत आज उपल्ब्ध आहे. तिच्या प्रत्येक 


पुरश्चरण 14 


व क लेखनसमापतीचा 
कांडाचा शोबटचा ले काळ महत्त्वाचा आहे. तो विचार 
करण्यासारखा आहे. 


श्री आदिकाण्ड १ 


इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये बालचरिते आदिकांडं समातप्तमिाति ॥ 
समात्तमादिकांडं ॥ 


॥ श्रीराम ॥ ॥ श्रीरस्लु ॥ ॥ रामार्पणमस्तु ॥ 


शक संवत्‌ १५४४॥ दुंदुमिनामसंवत्सरे माघ शुद्ध १३ रवौ 
अस्मिन्‌ शुभदिने रामेण रामदासेन लिसखितमिदं पुस्तकं ॥ ॥ श्रीरघु- 
नाथार्पणमस्तु ॥ ॥ रमाकांतप्नरीतो भवतु ॥ ॥ श्रीराम राघव रमेश्वर 
रामचंद्र राजीवनेत्र रघुवर्य रमेश ईश ॥ श्रीरामभद्र भुवनेश्वर 
तीर्थपाद कंठे करोमि सततं तब नाममालां॥ १॥ 


॥ करछतमपराधं क्षेतुमहति संतः ॥ १॥ 


श्री अयोघ्याकाण्ड २ 


इत्यार्षे श्रीरामायणे5योध्याकांडे नंदिग्रामे भरतवासः सर्गः ॥ 
समात्तमिद॑ं कांड ॥ ॥ श्रीमत्‌ शक १५७१ विरोधीनाम संवत्सरे 
हुत्तरायणे फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे सत्तम्यायां पुण्यतिथौ अस्मिन्‌ 
शुभदिने राघबनास्ना कश्चित्सत्पुर्षचरणानुचरस्तेनालेखि ॥ अस्मिन्‌ 
दिने समाप्तमिति ॥ ॥ श्रीराघवः प्रीती भवतु ॥ ॥ शुभमस्तु 
लॅखकपाठकयोः ॥ राम 


श्री अरण्यकाण्ड २ 


इत्यार्षे श्रीरामायणे आदिकाव्ये घाल्मीकीये आरण्यकं कांड 
समातं ॥ ॥ समात्तमिदं कांडमारण्यकं ॥ ॥ श्रीरमारमण दूषणमईन 
जानकीजीवन ददारथनंदन अहिट्योद्धरण पतीतपावन राजीवलोचन 
मनमोहन रघुनंदन सहलक्ष्मण प्रीतो भवतु ॥ श्रीशक १५2४ दुंदुमि- 
नांमसंबत्सरे माघ बदि १२ रवी अस्मिन्‌ छुभदिने रामेण रामदासेन 
सह गोपिनाथेन लिखितमिदं पुस्तकं ॥ ॥ श्रीरामार्पणमस्तु ॥ ॥ 
श्रीरामभद्र भुवनेश्वर दूषणारे राजीवळोचन रमेश जगन्नषिवास ॥ 
कोदेड्धयारि करुणेकरस श्रिथेश्षा कंठे बहामि सततं तव नाममालां॥॥ 
करकूतमपराधं क्षेतुम्हति संत: ॥ ॥ श्रीराम ॥ ॥ श्रीराघव ॥ 


७२ श्रीसमर्थांवतार 


श्री किष्किधाकांड ४ 


इत्यार्ष श्रीरामायणे वाल्मीकीये किष्किधाकांडे सर्ग: ॥ पंच- 
षष्ठितमः सर्गः ॥ ॥ समाप्तमिदं किष्किथाकांडं ॥ ४॥ श्रीमारुति- 
वलभार्पणमस्तु ॥ किर्ष्कियाकांडसगांतेप्येकैकाक्षरलेखने ॥ यांति 
न्यायेन वर्णेश्व लोकझुम्रेश्च निर्मितः ॥ यांति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्येचोपि 
सदहायतां अपंथानं तु गळंतं सोदरोपि विमुंचति ॥ ॥ श्रीमत्‌ दाके १५४५ 

संवत्सरे आश्विन वदि दशम्यायां पुण्यतिथौ अस्मिन्‌ 
शछुभदिने रामेण लिखितमिदं पुस्तकं ॥ ॥ श्रीमद्रमारमण जानकिजीवन 
ददारथनंदन पतीतपावन अहिल्यातारण कोडशाल्यानंदवद्ध॑ंन जनरंजन 
मानसमोहन खरुंद्रवदन कमलनयन करुणार्णवपरम्हसनिषेवितचरण 
दकदाशातवदनवंदितराम मनविश्राम कॅवल्यघाम नमोस्तु ते ॥॥ श्री 
श्री सुंदरकांड "५ 

इत्यापे रामाय्रणे आदिकाव्ये वाटमीकीये खुंदरकांडे सीता- 
संदेशो नाम सर्गः ॥ ६७॥ ॥ समात्तं सुंदरकांडमिति ॥ ॥ श्रीमद्राम कृपा- 
निघे रघुवर श्रीराम सीतापते श्रीरामेश दयालयाद्यविज्यानंदेक देव 
प्रभो॥ श्रीरामाढ्ययसुंदरेककरुणासिंधो रमानायक श्रीदेवेश सुखार्णवा- 
प्रतिम हे मां चाहि मामुद्धर ॥ ॥ श्रीमत शके १५०५ रुधिरोद्वारी- 
संवत्सरे मार्गशीर्षमासे शुककपक्षे प्रतिपदार्या गुरुवासरे$स्मिन्‌ शुभ- 
दिने रामेण रामदासेन लिखितमिदे रामायणं खुंदरकांडें समातं ॥ 
श्रीमट्रमारमण जानकीजीवन पतीतपावबन सुरवरवंदन मानसमोहन 
रावणमईदन बालिनिकंदन सज्नरंजन पापनिवारण कारण र्घुवर 
देव नमामि नमामि नमामि ॥ 

श्री युडकांड ६ 

इत्यार्घे श्रोरामाथणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडं समाघत- 
मिति ॥ सर्गः ॥ १४० ॥ श्रीमत्‌ शके १५२५ ॥ रक्ताक्षीनामसंवत्सरे 
वैश्याख शुद्ध तृतीयाय़ां पुण्यतिथो अस्मिळुभदिने दिवा शुभल्े 
रामेण परोपकाराथ5लेखि ॥ ॥ तत्सड़्यार्पणमस्तु ॥॥ 
दकशारथनंदन रावणमर्दन पतीतपावन मानसमोहन अहल्यातारण 
त्रिददावंदून कारण भूतपरात्पर राजिवनयन जनमनरंजन जनश्वमनारान 
रघुनंदून तव दासोहं ॥ ॥ राम अवाप्तसकळकाम कैवल्यधाम मन- 
विश्वाम नाथ नमामे ॥ 


पुरश्चरण -] 


श्री उत्तरकाण्ड ७ 
इत्यार्षे श्रोरामायणे आदिकाव्ये श्रीवाल्मीकीये चतुर्विदातिसह- 
स्त्रिकाया संहिताय़ां श्रीमदुत्तररामायणे ददादाततमः सर्गः ॥ 
॥ थ्रीमद्रामायणं समा ॥ ॥ नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये 
जनकात्मजाये ॥ नमोस्तु स्ट्रेंद्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्ध- 
णेभ्यः ॥ ॥ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तज कृतमस्तकाजळिं ॥ बाष्प- 
यारिपरिपूर्णलोचनं मार्त नमत राक्षसांतक॑ ॥ ॥ एवमेतत्पुरावृर्त- 
माण्यानं भद्रमस्तु वः ॥ प्रब्याहरतु विर्ब्यं बलं विष्णोः प्रवर्ततां ॥ 
॥ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुज ॥ खुग्नीबं वायुसूचुंच प्रणमामि 
पुनः पुनः ॥ ॥ श्रीरामचंद्राय नमः ॥ ॥ शुभमस्तु ॥॥ हरिः “म्‌ ॥ 
॥परजुणपरिदानप्रस्तुतादोषकृत्या निजयुणकलितामिलॉकमामोद्यंतः॥ 
अविद्तपरदोषज्ञानपीयूषपूर्णीः करकृतमपराधं क्षंतुमहति संतः ॥ ॥ 
॥ श्रोमचुळस्ये नमः ॥ ॥ हरिः 3 ॥ श्रीरामाय नमः ॥ ॥ रामेण 
रामचरितं प्राप्त यडुकुलोद्धवं ॥ अनेन जगदीशोयं रामचंद्रः 
भ्रसीदतु ॥१॥ 
शके १५९७ पार्थिवसंवत्सर कार्तिक शुद्ध दशम्यां छुभदीने 
कांडउत्तरं समात्तं ॥ ॥ समाप्तमितिह्युत्तरकांडं ॥ ॥ 
(३ ) हा लेखनकाल थोडक्यांत सांगतां येईल, तो असा - 

आदिकांड- १५४४ माघ शुद्ध १३ 

अयोध्याकांड - १५७१ फाल्गुन वद्य ७ 

आरण्यकांड - १'५४४ माघ वद्य १२ 

किष्किधाकांड - १५४५ आश्विन वद्य १० 

सुंदस्कांड - १५४५ मार्गशीर्ष झुद्ध १ 

युद्धकांड-- १५४६ वेशाख अुद्ध २ 

उत्तरकांड- १५६७ कार्तिक युद्ध १० 


या ळेखनसमाप्तीच्या काळावरून असं दिसतें, प्रथम साहजिक च 
आदिकांड लिहिलें गेळें आणि नंतर अयोध्याकांड बाजूस सारून आरण्यकांड 
घेण्यांत आळें ब तें पंधरा दिवसांच्या आंत च संपविले. आदिकांडाच्या 
ळेखनास आरंभ केव्हां केला, तें कळण्यास मार्ग नाहीं, पण तो बुध 
माघ झुद्ध प्रतिपदेस च केला असावा, असें अनुमानितां येतें. आदि 


१9७ श्रोसमर्थावतार 


आणि आरण्य हीं दोन हि कांडें १५४४ च्या माघांत संपविण्यांत आलीं. 
पुढें १५४५ च्या आश्विनांत किष्किंधा व मार्गशीषात सुंदर, हीं दोन 
कांडे पुरी झालीं आणि नंतर एकट्या युद्धकांडानें बरोबर पांच महिने 
दोन दिवस घेतळे. आदिकांड उतरण्यास आरंभ केव्हां केला, हें जरी 
नक्की सांगतां येत नसले, तरी स्थूळ मानानें म्हणतां येईल कीं, १५४४ 
च्या माघापासून तों १५४६ च्या वैश्याखापर्यंत, म्हणजे सरासरी सवा 
वषात आदि, आरण्य, किष्किथा, सुंदर आणि युद्ध अशीं पांच कांडे 
श्रीसमर्थांनी उतरून काढलीं. राहिलीं दोन : अयोध्या आणि उत्तर, 


( ४ ) रामोपासकांना या दोन कांडांपैकी अयोध्याकांडाविषयीं निश्चित 
च्च ब उत्तरकांडाविषयीं बहुधा, मोठी अप्रीति वाटत असते. हीं दोन्ही कांडे 
वाचतांना वाचकाच्या मनाला फार दुःख होतें. नको तीं वाचावयास, असें 
ल्यास वाटत असतें. १५५१४ पयेत श्रीसमर्थ पंचवटीच्या परिसरांत च होते. 
हीं दोन कांडे त्यांना उतरून काढावयाची असतीं, तर सहज उतरातां 
आलीं असतीं, पण तीं ल्यांनीं तेव्हां टाळलीं. नंतर मध्यंतरी १५५७ ते 
१५५६६ तीथथोटणाचा काळ गेला. मग कृष्णातटाकीं गेल्यावर, ग्रंथ पुरा 
असावा, या कल्पनेने हीं दोन कांडे लिहिलीं गेलीं, असं लेखनकाठावरून 
स्पष्ट दिसतें. या दोन कांडांच्या लेखनसमाप्तीचा मजकूर व त्यांचें हस्ताक्षर, 
यांचें सूक्ष्म निरीक्षण करून आज माझ्या मनांत असें येतं कीं, या दोन 
कांडांचा उतारा श्रीसमथीनीं स्वत: केला नसून राघव नांवाच्या कोणा सत्पुरुष- 
चरणानुचराकडून त्या दोन कांडांची त्यांनीं प्रत करवून घेतली असावी. 


(५) आज ही संपूर्ण प्रत श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराची अघिष्टात्री 
देवता म्हणून त्या मंदिरांत बिराजमान आहे. मंदिरांतीळ संम्रह्मांत तिचे 
क्रमांक ६५३ व ६५४ असे आहेत. तेथें ती श्रीसमर्थाच्या कृपेनें अखंड 
नांदो. तिच्या प्राप्तीची कथा वाचकास मनोरंजक वाटेल. श्रीरामदासी 


टा च 


संशोधनखंडांत ती सविस्तर सांगण्यांत आली आहे. 
(६ ) याप्रमाणे टांकळीस असतां पुरश्वरण वगळून इतर वेळांत 
श्रीसमर्थ पंचवटींत कांहीं काळ विद्वानांच्या संगतींत आणि बहुतेक काळ 


उपासनामूतिंध्यानीं । अथवा आत्मानुसंधानीं । 
नाहीं तरी श्रवणमननीं । निरंतर ॥ 


पुरश्चरण ७५ 


असा कंठीत असळे पाहिजेत, मनाशीं काय बरें संकल्प करीत असतील 
दुसरा कोणता संकल्प करणार ? भगवंतानें त्यांना जन्मास घालण्यांत जो 
संकल्प केला असेळ, तो च त्यांच्या सर्व कर्माचा संकल्प असणार. 
परमेश्वराची कृपा संपादन करून धर्मसंस्थापना आणि धर्मरक्षण करणें 
यासाठी त्यांचा जन्म आणि तो च त्यांचा संकल्प. पुरश्वरणास आरंभ 
करण्यापूर्वी संकल्प करीत असतात. श्रीसमथीनीं दुसरा कोणता संकल्प 
कळला असणार £ 

(७) या अवताराची ही केवढी अपूवता म्हणावयाची ! बावीस-तेवीस 
पिढ्या ज्या कुळांत एकसारखी रामोपासना चालत आली, त्या कुळांत 
जन्म, तो हि श्रीरामजन्माच्या तिथीला आणि घटकेला, बाळपणी च प्रत्यक्ष 
प्रभु रामचंद्राचा अनुग्रह, उपासना रामाची च आणि कैवार घेतलेला 
मारुतीने, अखंड जप त्रयोदशाक्षरी राममंत्राचा आणि हातून लेखन झालें 
तें हि रामायणाचें च ! या सर्व पुण्यकर्माचें फळ म्हणजे महाराष्ट्रांत 
स्थापन झालेलें रामराज्य होय ! 


(८ ) एक प्रश्न असा विचारण्यांत येत असतो कीं, श्रीसमथौनीं 
पुरश्चरण केलें, तें कोणत्या मंत्राचे, गायत्रीचें कां त्रयोदशाक्षरी मंत्राचे 
माझ्या जेवढें कांहीं अवलोकनांत आलें आहे, त्यावरून माझा अभिप्राय 
असा झाला आहे कीं, गायत्री हा च त्यांच्या पुरश्वरणाचा मंत्र होता 
आणि अखंड स्मरणाचा मंत्र होता तेरा अक्षरांचा व तो च ते इतरांना सांगत. 

तुला सांगतो गूज हा बीजमंत्र । जेणें नौरसे थोर संसारशात्रु । 

नव्हे मिथ्य हें बोलणें सत्य वाचा ! जपा अंतरीं मंत्र तेराक्षरांचा ॥ 
- करुणाष्टके, ७४-१९ 

(९ ) माझा असा अभिप्राय होण्याचें कारण सांगतों. दिनकर हे 
श्रीसमथीचे प्रत्यक्ष शिष्य आणि मेरुस्वामी हे नातशिष्य, हें आपणांस ठाऊक 
झालें आहे. ते उभयतां आपआपल्या ग्रन्थांत काय म्हणतात, तें पहा. 

दिनकर म्हणतात : 
आपुली मुळींची जे कां उपासना । ते जोपर्यंत हा प्राणी विचारीना । 


आणि मंत्र तंच शिकला नाना । तरि तेणे काय होणें यासी ॥ 
- स्वानुभवदिनकर, ६-२-५७ 


७द्‌ श्रीसमथांवतार 
तसंच 
मुख्य प्राणियांची उपासना । ते प्रणवरूप सत्य आणितां ध्याना । 
त्रिपदागायत्रीमाजीं अर्थविचारणा । पाहातां असंभवनीयत्वे ॥ 
हे गोष्टी प्रगट बोलतां नये । बोलतां घडती नाना अपाय । 
म्हणोनि त्रिवर्णासी मुख्य उंपासना होय । प्रणवसहित हे ॥ 
ब्राह्मण आपुलिया स्वानंदमेळीं । संध्या प्रातमध्यान्हसायंकाळीं । 
पुरश्वरण आचरे त्यासी कदा काळीं । दरिद्र व्यथा मृत्यु नसे ॥ 
-स्वानुभवदिनकर, ६-२३-५रते५४ 


पुरश्वरणासाठीं इतर मंत्रांचा अन्यत्र स्पष्ट नित्रेध च करीत आहेत : 


म्हणौनि सांगावया हे चि कारण । प्राणी मुळींची निजञ उपासना सोडून । 
चरूनि नाना दैवतांचे साभिमान । तदनुसार वर्तती ॥ 

तरि सहसा पसं न करावे । मुळींचे उपासनेसी विचारावे । 
विचारूनि तदनुसार वर्ताबे । प्रपंचपरमार्थी ॥ 

अहो जे उपासनेने बह्मत्वासी आला । निज नाम ब्राह्मण ऐसें पावला । 
सर्वोत्कर्षे जगमान्य जाला । वेद्वाक्यगौरवें ॥ 

च्याऱ्ही वर्ण आणि आश्रम । सर्व यातीकुळक्रम । 

शास्त्रविचि सत्कर्मधम । श्रेष्ठत्व पावला सर्वाचे ॥ 

वेदवाक्याश्वई पूर्ण अधिकार । आंगीं सर्व शास्त्रांचा बडिवार । 

जे उपासनेकरितां पाबला साचार । तियेसी सोडिले सर्वस्वें ॥ 

पाहा नवल वाटतसे अपूर्व । सोडूनि मुळींचा उपासनागोरव । 
आपणां स्हणविती वैष्णव कीं शांभव । शाक्त सौर कां गाणपत्य ॥ 

- स्वानुंभवदिनकर, ६-४-२३ ते २८ 
या हि पेक्षां पुढें स्पष्ट सांगतात कीं, आपण स्वत: श्रीसमर्थाना विचारून 
गायत्रीमंत्राचें च पुरश्वरण केलं - 
ऐखिया प्रणवसूरीची उपासना । सोडूनि अन्य पदार्थ किंबहुना । 
म्हणौनि मुद्राध्यानविधाना । याचिया विचारावे ॥ 
येणेकरूनि सकळ कृतार्थता । इहपरलोक सार्थकरूप तत्त्वता । 
हें आधीं साधूनि मग स्वभावता । भजन करावें या सूर्याचे ॥ 
म्हणिजे ते सौरपण खरेंरबुरें । संसारसार्थक जालें पुरें । 
त्रिकाळसंध्येमाजीं परमादरें । उपासना नित्य जयाची ॥ 


पुरत्वरण छि 


ज्याचे आचरतां पुरश्वरण । होतसे अनंत जन्मांचें दुरित दहन । 
बह्मप्रात होऊनियां गहन । निजमोक्ष तत्काळ ॥ 
स्थानुभवदिनकरीं याचे उपासन | दिनकरें रामदासीं विचारून । 
निजमोक्षप्रात्तीचे विदाण | मुरुक्पाबळें साधिलें ॥ 
-'स्वासुभबदिनकर, ७-१-३५ ते ३९ 
( १० ) श्रीमेरुस्वामी तर या हि पेक्षां पुढें जाऊन म्हणतात काँ, 
ए.॥यानं गायत्रीमंत्र वजून आपल्या इष्ट देवतेच्या आराधनेचा च मंत्र 
*!*ता जपला, तर त्या मंत्राचा कांहीं एक उपयोग न होतां, तो जप वाया 
भातो. त्यांचें म्हणणें, गायत्रीचा जप करून नंतर आराध्यमंत्राचा जप 
करावा, आराध्यमंत्राचा च केवळ जप वृथा होय. 
नित्य विष्युक्त प्रातःस्नान । काळचय संध्यावंदन । 
सहस्त्र गायची उच्चारोन ! आराध्यमंत्र जपिजे ॥ 
गायित्री मंत्रजप न होतां । अन्य मंत्र जपो जातां । 
गायित्री त्या मंत्रासी तत्त्वता । भक्षूनि जाय ॥ 
तेणे गायित्रीची क्षोभता । दैवत हि क्षोभे तत्त्वता । 
त्यास्तव गायित्नी संतोषतां । दैवत जपे तोषवीजे ॥ 


- रामसोहळा, ४-८-३८ ते ४० 


(११) तासर्य, श्रीसम्थानीं जें पुरश्वरण केलें, तें गायत्रीचें नसतें 
आणि त्रयोदशाक्षरी मंत्राचे च असते, तर हे दोघे त्यांचे शिष्य आणि 
प्रशिष्य वरीळ विधानें न करते. म्हणून आपणांस नि:संराय म्हणतां येतें 
कॉ, प्रत्यही सकाळीं स्नानोत्तर नदींत उभे राहून सूर्य डोक्यावर येई तों 
श्रीसम्थीनीं गायत्रीचा च जप करावा आणि इतर वेळांत त्रयोदशाक्षरी 
मंत्राने व अन्य तऱ्हेने श्रीरामाठा आळवीत असावें. श्रीचारित्राच्या पुढच्या 
खंडांत श्रीसमर्थाच्या च वचनाघारें त्यांच्या हृदयाचा ठाव घेण्याचा आपण 
प्रयन करूं, तेव्हां या प्रश्नावर आणखी कांद्दी प्रकाश पडतो का, ते पाहूं. 


(१२ ) कित्येक जण, अंकांची घडामोड करून, आणखी अशी एक 
शंका उपस्थित करीत असतात की, इतर जरूर त्या कायीत जाणारा वेळ 
सोडून, तेरा कोटी जप, मग तो गायत्रीचा असो बा त्रयोदशाक्षरी मंत्राचा 
असो, बारा वर्षाच्या अवधींत होणें शाक्य आहे काय? याचें उत्तर 


टं श्रीसमथावतार 


दासविश्रामधाम, संतविजय आणि उद्भवसुतकृत श्रीचरित्रे, या तीन प्रन्थांत 
मिळतें, तें असें कीं, पुरश्वरणाच्या आणि तीर्थाटणाच्या काळांत साडे नऊ 
कोटी जप झाळा आणि उरलेला साडे तीन कोटी जप कृष्णातटाकीं गेल्यावर 
झाळा. मला हा प्रश्न गोण वाटतो. श्रीसमथीनीं तेरा कोटींचे पुरश्वरण केलें 
हें सत्य, मग त्याला काळ किती हि लागला असो व तें कोठें हि 
संपविले असो. 

श्रीरामजी जयरामजी जयजयरामजी । 

तारक तुजविण न दिसे दुसरा पूर्ण करी मनकाम जी ॥ 

श्रीराम राघव रमेश्वर रामचंद्र । 

राजीवनेत्र रघुवय रमेश ईशा । 

श्रीरामभद्र भुवनेश्वर तीर्थपाद । 

कंठे करोमि सततं तव नाममालां ॥ 


राघवा राजसा रामा रामचंद्रा रघोत्तमा । 
रत्नविभूबणा देवा रम्य राजीवलळोचना ॥ 


असा नामस्मरणाचा छंद तर अखंड 'च लागलेला होता. 


(१३) पुरश्वरणाच्या बारा वबीच्या काळांत त्यांचा मुख्य कार्यक्रम 
हा असा होता. याशिवाय आणखी ते काय करीत, तें आज कळण्याला 
साधन नाहीं. पवित्र विचार एकांतांत सुचतात, तदनुसार आचार हि 
एकांतांत च घडतो. निरहंकारवृत्तीचे थोर पुरुष एकांतांत जो साधनमार्ग 
आचरतात, त्याविबयीं ते सहसा कोणापाशी बोळत नसतात. स्वत:विषयी 
एकंदरींत च ते फार थोडें बोलतात, बहुधा नाहीं च बोलत. त्यामुळें 
श्रीसमथानीं स्वत: कोणतीं साधनें केळों, कोठें आणि कशीं केलीं, वगैरे 
माहिती त्यांच्या तोंडून कळण्याचा संभव च नाहीं. ही गोष्ट निर्विवाद आहे 
कीं, ते महान्‌ योगी होते, पण योगमार्ग त्यांना कोणीं दाखविला, कां 
योगापुरते ते स्वतः च स्वत:चे गुरु होते, हें आपणांस सांगतां येत नाहीं. 
श्रीरामकृपा कशी, कोठें आणि केव्हां झाली, हें तरी त्यांनीं स्वतः कोठें 
सांगितलें आहे ? तें आपणांस स्वानुभवदिनकरावरून च कळत आहे. 
सारांरा, आम्ही अभागी कीं, त्यांनीं अवलंबिळेळा साधनमार्ग कळण्यास 
अनुमानाशिवाय आपणाजवळ दुसरें साधन नाहीं. त्यांनीं आपल्या शिष्यांना 


पुरश्चरण रि 


वेळोवेळीं कोणतीं साथनं सांगितली, तीं त्यांच्या अंतर्भावादि काव्यांवरून 
आपणांस वाळतात आणि 
मुखें बोलिल्यासारिखें चालताहे । 
मना सह्रुरु तो चि शोधूनि पार्हे ॥ 
-"मनाचे चोक, १८२ 


॥ रिझ्ान्तान्वरये तो च त्यांचा हि साधनमार्ग असला पाहिजे, असें 
"गान करण्यास हरकत नाहीं. तेव्हां विस्तार न करतां आपण म्हणूं 
| कीं, पुरश्वरणाच्या काळांत, एकांतबास, एकाग्रता, वैराग्य, ध्यान, 
॥नसपूजा, जप, देवदर्शन, प्रन्थावळोकन, हा च त्यांचा इतर वेळांतळा 
कोर्यक्रम असावा. 


( १४ ) या अवधींत ते कोणाकडे जात किंवा त्यांच्याकडे कोणी 
"त, या विषयीं कांहीं कोठें उल्लेख सांपडत नाह्दी. नाहीं म्हणायाला, 
आरण्यकांडाच्या समापिळेखनांत कोणा गोपिनाथाचा उल्लेख आहे, 
सावरून त्यांच्याकडे येणाऱ्या सभवयस्क मंडळीपैकी गोपिनाथाचें सहकार्थ 
"पांना ामलें होते, असें दिसतें. या गोपिनाथांचा आपणांस शोध क्सा 
'ठागावा £ त्या वेळेपासून आतांपर्यंत नाशिक पंचवटीच्या भागांत कोणती 
धराणीं नांदत आठीं आहेत, याचा शोध त्या भागांतीळ मंडळींनी करून, 
'या काळीं एकाद्या घराण्यांत कोणी गोपिनाथ होऊन गेले कौ काय, हें 
पाहिलें पाहिजे. 

( १५ ) टांकळीस राठ लागल्यानंतर आरंभी आरंभीं, या पुरश्चरण 
करीत असलेल्या मुळाच्या वयाकडे पाहून नाशिक पंचवटीतील प्रपंची 
जनांना काय वाटलें असेल £ अशा मुळाळा पाहून आपणांस जें आज 
वाटेल, तें च त्या वेळच्या लोकांना वाटलें असेल. दुसरें काय वाटणार १ 
तयाची ती वैराग्यशील वृत्ति आणि तें धार्मिक आचरण पाहून प्रपंची 
टोकांना जरी अत्यंत कौतुक आणि आदर वाटला असेल, तरी ते असें च 
म्हणाले असतीळ कीं, मुलगा आंधळा नाहीं, पांगळा नाहीं, चांगळा धड 
आहे आणि असा कां वेडा झाला, परमार्थाला लागण्याचें याचें वय तरी 
आहे का ? उद्योगधंदा करावा, संसार करावा आणि म्हातारपणी देवाच्या 
नादीं लागावे, तें या मुलाचें कांहीं विचित्र च, संसारांत राहून काय देव 


८० श्रोसमर्थाबवतार 


भेटत नाहीं, पण या मुलाची रीत कांहीं वेगळी च, आम्ही सवे वेडे आणि हें 
मूळ तेवढें शहाणे कीं काय, संसार कसा तो पाहिला नाहीं, तों च संसाराला 
उबगलें आणि अहेतेच्या भरी भरून चारी पुरुषार्थीना मुकले, तेव्हां 
याला काय म्हणावें, कोणी याला घरचें मायेचें वडीलधारे माणूस नसेल, 
म्हणून हा मुलगा असा बहकला आणि पिसाटासारखें करतो, दुसरें काय 
असले विचार प्रपंची लोकांच्या मनांत आळे असतीळ ब कोणीं त्याच्या 
जवळ जाऊन हि व्यक्त केळे असतील ! टांकळीमठांतीळ एका बाडांत 
एक अप्रकाशित अभंग आहे, त्यांत हे च प्रपंची लोकांचे विचार 
श्रीसमथौनीं गोवळे आहेतः 
विषयांची सोयरीं प्रपंचाची सखीं । 
मिळोनि येकमेकीं करिती मात ॥ १ ॥ 
यासी काय जाले घड चि कां विघडलें । 
वयेवीण लागलें देवपीसं ॥ २॥ 
देव काय आम्हां सकळांपासीं नसे । 
जनावेगळें कैसे भजन याचे ॥३॥ 
हे आधीं चि विषयसंसारा उबगले । 
पुरुषार्थ सांडबळें अहंतेच्या ॥४॥ 
यासी कोण्ही मोहाचे बडिलधारें नाहीं । 
स्हणउनियां पाहीं छंद करी ॥५॥ 
न करवे म्हणडनि तजिला विषयधंदा । 
जल्पतसे सदा रामनाम ॥ ६॥ 
रामीरामदास पिसाळलें माय । 
म्हणौनि मोकली धाय विषयजनु ॥७॥ 


( १६ ) पुरश्वरणाचा काळ जसजसा लोटत चालला असेळ, तसतसे 
जनस्थानांतील लोकांचे लक्ष या मुलाकडे साहजिक गेलें असलें पाहिजे. 
त्यांतून दराकेपंचक गांवच्या कुळकण्यीची सून सती जावयास निघाली 
असतां “ अष्टपुत्रा सौभाग्यवती मव ' असा तिळा आशीवीद देऊन तिच्या 
पतीला प्राणदान दिलें असेळ, तर मग या मुलाच्या गोष्टी नाशिक- 
पंचवटीच्या पंचक्रोशींत घरोघरी कोतुकानं निघू लागल्या असतीळ ! तथापि 
कसल्या हि आधारावांचून इतकें मानतां येईल कीं, या बालकाचें घोर 


पुरश्चरण ट्र 


तपाचरण, त्यानी भगथगीत वेराग्यवृत्ति आणि प्रखर तेजस्विता हीं पाहून 
१५५१ पथेत अतयाच लहान मोठ्या लोकांचें लक्ष या तरुणाने आपल्या- 
कड अभून '॥त'» असले पाहिजे. 


। १७ ) श्रीसमर्थाच्या पुरश्वरणाच्या काळांत नाशिक-जत्र्यंबक हा प्रदेश 
"11 भःराजांच्या सत्तेखाली होता. त्या काळांत त्यांचा मुक्काम हि त्या 
'॥२॥.) घारंवार होत असे. १५५१ त तर त्यांचा मुकाम नाशकास च 
1॥. तपोवनाच्या पलीकडे टांकळीस तप करीत बसलेल्या या तरुणाच्या 
17) त्यांच्या कानांवर जाऊन ते त्याच्या दर्शनास हि गेळे असावेत. 
थीनमर्थ पुढें जे कृष्णातीरीं मसुरास गेले ते स्वेच्छेने गेळे नसून कोणाशी 
"री संकेत ठरून गेळे असावेत असें जें, त्यांच्या. तिकडून आलेल्या 
पत्रांतीळ * आणि मी पडलों दूरी देशीं ! या शब्दांवरून आपण मानतों, 
नौ संकेत दुसऱ्या कोणाशी ठरला नसून राहाजी महाराजांशी च ठरला 
असावा, कारण मसूरची पाटिलकी त्या वेळीं राहाजी महाराजांनीं आपल्या- 
कडे घेतली होती. या घटनेचा विशेष प्रपंच आपण योग्य स्थळी अन्यत्र 
करूं. पण या विचारसरणीला मुख्य आधार म्हणजे १५५१ त, अगर त्या 
सुमारास शहाजीमहाराजांचा मुक्काम नाशिक-ज््येबक भागांत होता, ही 
गोष्ट सिद्र झाळी पाहिजे. सुदैवाने तसें सिद्ध करणारा पुरावा माझ्या 
अवलोकनांत आलेला आहे. 


( १८ ) भोसल्यांचें त्यंबकेश्वर येथीळ तीर्थापाध्येपण ढेरगे या घराण्या- 
कडे होतें. त्या घराण्यांतील बरे च जुने महत्त्वाचे कागद पाहण्याची मला 
एकवार संघी मिळाली होती. त्यांपैकीं कांहीं कागदांची मीं टिपणें हि 
करून घेतठीं होतीं. त्यांत प्रस्तुतच्या प्रश्नावर किंचित्‌ प्रकारा पाडणारा 
एक अस्सळ कागद आढळला. तो शक १५५६ खमस सलासीन यांत 
त्र्यंबकेश्वराच्या समस्त ब्राह्मण व देशमुख मंडळींनी केळेला एक निवाडा 
होता. सिउभट व मिकंभट ढेरगे असे दोघे बंधु होते, त्यांच्यांत वांटणीचा 
कलह उत्पन्न झाला, तो प्रामस्थांनीं या निवाड्यानें मिटविळा. दोन रकाने 
करून डावे रकान्यांत मिकंभटाच्या वांटणीस काय दिलें तें लिहिलें व 
उजबे रककान्यांत सिउभटाची वांटणी लिह्विली. प्रस्तुत आपल्या उपयोगाच्या 
दृष्टीनें उजव्या रकान्यांतीळ एक कलम महत्त्वाचें आहे, तें असें : 

स. अ. ६ 


८२ श्रीसमथावतार 


५“ सोउ' भटी नवे उपार्जित आहेती 
राजश्री शाहाजी राजे ब याचे दिमतीचे 
जे अहेती ते सीउ' भरी आपले घरास 
*- णे भिक भटीसी निसबत नाही ” 


म्हणजे, शक १५५६ च्या पूर्वी च शाहाजी राजे यांचे कडून सिउभटानें 
जं कांहीं नवीन संपादन केलें होतें, तें. सिउभटानें ध्यावे, त्याच्याशी 
मिकंभटाचा कांहीं संबंध नाहीं. 

या आधारावर मी म्हणतो कौ, १५५१ त किंवा त्या सुमारास 
नाशिकव्यंबकेश्वरी राहाजीमहाराजांचा मुक्काम झाला असावा, असें मानण्यास 
हरकत दिसत नाहीं. त्या वेळीं त्यांना श्रीसम्थाचें हि दर्शन घडळें असावें 


ह् 


व उभयतांचे संभाषण होऊन कांहीं पुढील संकेत हि ठरला असावा. 


(१९) या च पुरश्वरणाच्या काळांत, बखरीप्रमाणं शाक १५४५ त 
टांकळीजवळच्या दराकपंचक गांवच्या कुळकर्ण्यीचा मुलगा वारला 
आणि त्याची स्री सती जावयास निघाळी असतां तिने श्रीसमथौना 
पाहिलें आणि तिच्या मनांत आळे, आपण सती जाण्यास निघालो 
असतां दैववशात्‌ सत्पुरुषाचें दर्शन घडत आहे, तेव्हां त्यांना नमस्कार 
करून सती जावें. तिनें नमस्कार केला, समर्थानी तिच्याकडे न पाहतां व 
काय प्रकार चालला आहे, तो लक्षांत न घेतां, “ अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव 
असा तिळा आशीर्वीद दिला. तो ऐकून ती खरी चकित च झाली आणि 
म्हणाली, “ महाराज, आपला हा आशीर्वाद केव्हां सफल व्हावयाचा, या 
जन्मीं कां पुढच्या 2” हे तिचे शब्द ऐकून श्रीसमर्थ जणूं भानावर आले, 
त्यांनीं पाहिळें आणे सारा प्रकार त्यांच्या लक्षांत आळा. त्यांनीं मुलाचें राव 
जवळ आणविले, त्यावर गंगोदकाचें सिंचन केलें आणि झोपेंतून जागे 
व्हावें, त्याप्रमाणें तो मुलगा उठला, त्याचे प्राण परत आले ! श्रीरामावर 
भार पडल्याचे श्रीसमर्थाना कष्ट वाटले. तेव्हांपासून त्यांनीं पुढें, कोणीं हि 
नमस्कार करो, ' जय राम? असा आशीर्वाद देण्याचा प्रघात सुरू केळा व 
तो च दंडक पुढें संप्रदायांत हि चाळू झाला. 

(२०) त्या दुंपतीनें संकल्प केला आणि तो श्रीसमर्थापाशीं बोळून 
हि दाखविला कॉ, आपणांस जो पहिळा मुलगा होईल, तो आपण 


पुरश्चरण ट्शे 


श्रीसमर्थचरणीं अपण करूं, त्याप्रमाणें त्यांनीं झाळेळा पहिळा मुलगा अर्पण 
करण्यास आणला, तेव्हां श्रीसमर्थ त्यांना म्हणाळे, “ आम्ही अरण्यवासी, 
आम्हांस हें मूळ घेऊन काय करावयाचें ? ” त्या नवरा-बायकोंचा आग्रह 
पाहून श्रीसमर्थ म्हणाले, “ बरें, हें मूळ आतां आमचें झालें, आतां आमची 
आला "शन या बालकाचा प्रतिपाळ तुम्ही करा व मोठें झाल्यावर ल्यास 
घेऊन या.” त्या बालकाचे केवढें भाग्य म्हणावयाचे कीं, त्यास श्रीसम्थीनीं 
२१७॥[, पायांवर घेऊन, दुधांत टाकू कां दह्यांत टाकू, असें विचारण्या- 
"ती, प्रपेचांत टाकूं कां परमाथीत, असें विचारावें ! त्या बालकाची मुंज 
शीसमर्थीच्या मांडीवर लागली. त्याचें पाळण्यांतलें नांव शिवराम $ होतें, 
र्मथानीं उद्धव नांब ठेवलें. उद्धव हे श्रीसमथीचे पहिळे शिष्य होत. 
त्यांचे मठ दोन ठिकाणीं आहेत : एक टांकळीस आणि दुसरा, तेळुंगणांत 
इंदूरबोथन या गांवीं. दोन्ही ठिकाणीं श्रीसमर्थस्थापित मारुती आहेत. 
टांकळी'ची मारुतीची मूर्ति गायीच्या शेणाची आहे. 

(२१९ ) पुरश्वरणाचा काळ संपला आणि तीथीटणास निघण्या'चा दिवस 
आला. त्या वेळीं या मुलाने हट्ट धरला की, आपण हि बरोबर येतो. आई 
बाहेर जातांना मुलानं हृद्र केला, म्हणजे आई जशी त्यास म्हणते, “ मी आत्तां 
येतें ' आणि असें म्हणून जाते आणि मग तिळा वेळ लागल्यास मूळ रडू 
लागतें, तेव्हां घरांतीळ दुसरीं माणसें हि त्याची समजूत घालतांना म्हणतात, 
५ आई आत्तां येईल अं, रडूं नकोस. अगदीं तद्वत्‌ , “ मी आत्ता येतों! असें 
उद्भवबाळास सांगून समर्थ फडकले. नंतर उद्भवास कोणीं हि विचारें, 
: श्रीसमर्थ केव्हां येणार?! कीं त्यानं उत्तर द्यावें, “ आत्तां येतील. ' पण तें 
आत्तां ठरळें कमीत कमी बारा वषीचें ! 

( २२ ) श्रीसमर्थचरित्रांत हा पुरश्चरणाचचा काळ अति महत्त्वाचा होय. 
तो सर्व कार्यकत्योना मार्गद्रीक वाटला पाहिजे. श्रीसमर्थ ढय़ांतून पळाले, 
ही असामान्य गोष्ट होय. तसं दुसरें उदाहरण नाहीं. त्स च, जांबेस च 
बाळपणीं 'च त्यांच्यावर श्रीरामाची कृपा झाळी, ही त्यांची आणि त्यांच्या 
पूर्वजांची पूर्वपुण्याई होय. पण राष्ट्रवार्य आणि धर्मकार्य करण्यास प्रारंभ 





& शिवराम ऊर्फ उद्धव यांची थोडी जास्त माहिती श्रीरामदासी संशोधन, 
खंड १ ला, प्रष्ठें ४२ ते ५० यांत पहावी. 


८ सम थावतार 


करण्यापूर्वी त्यांनीं बारा वर्षे पुरश्वरण करून ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य हीं 
संपादिलीं, ती त्यांची या च जन्मांतीळ कमाई होय आणि याप्रमाणें तपाचरण 
करून ज्ञानवैराग्यसामर्थ्यसंपन्न होण्याचा मार्ग त्यांनीं सर्वास दाखविला आहे, 
असे मठा वाटतें. पुरश्वरण संपवून त्यांनीं आपल्या जीवींची एक गोष्ट, 
अंतरींची पटलेली एक खूण, मोठ्या प्रेमानं आपणांस सांगितली आहे, ती 
आपण उत्सुकतेने ऐकली पाहिजे आणि श्रद्धेने आचरणांत आणली पाहिजे. 
ती च मी या उल्लासाची फलश्वृति समजतो. 


राघवाचे नाम राखसील जरी । तुज राखे तरी देवराणा ॥ १ 
देवराणा माझे जीवींचें जीवन । आवडीने खूण सांगतसे ॥ २ 
सांगतसे खूण माझे अंतरींची । सर्व हि सुखाची सुखमूर्ति ॥ ३ 
खुखसूर्ति राम सोडूं नको कदा । तुज तो आपदा लागों नेदी ॥ ४ 
"लागों नेदी कष्ट आपुल्या दासासी । रामीरामदासीं साहाकारी ॥ ५ 
(२३ ) पुरश्वरणाचा काळ संपळा, भगवत्कृपा झाली, तीर्थाटणास 
निघण्याची रामाने आज्ञा केठी, वियोगाची कल्पना होऊन समथीना जड 
वाटलें, रामाने आश्वासन दिलें की, मी सतत जवळ आहे समजा, स्मरण 
कराल तेव्हां आणि तेथें मी प्रकट होईन. श्रीसम्थाना कृतार्थता वाटून ते 
तीर्थाटणास निघाळे. चळा, आपण हि त्यांच्या पाठोपाठ जाऊं. 


























उ ला स सा त वा 


॥ धरण 


उत्तरेकडे 
[ १५५४-१५६१ र] 
॥ नाना तोर्थाटणे फिरावीं ॥ 
सकळ तीथौचे माहेर । जुरुपदयोग निर्धार । 


नित्य आत्मानुसंधानपर । तीर्थे पावन ॥ १ 


प्रवृत्तीचे पाप निरसावया । तीर्थे पवित्र असती भूमींत या 
तीर्थाचे पापमळ हरावया । साघु तीर्थरूप स्वये ॥ २ 





ट्द श्रीसमर्थावतार 


[ (१) तीर्थीटणाचा महत्वाचा काळ -( २ ) केव्हां केव्हां समुदायाबरोबर, 
पण बहुधा एकटे-( २) तीथेश्षेत्रांचीं तीन कवने - ( ४) त्यांतील क्षेत्रस्थाने 
समथीच्या पाहण्यांत असाबींत -( ५ ) हिमाल्यांत हनुसंताकडून मेखळा प्राप्त - 
(६) हिमालयकुंडीं देह झोकला तों च-(७) दत्त प्रकट होऊन पायाला 
मणका बांधतात--(८ ) काशी, गया, जगनाथ, प्रयाय आणि अयोध्या - 
(९) एका सिद्धाकडून टोणपा व गोरखाकडून तीरकमटा मिळाळा-( १०) 
पैठणास तिरकमस्याने पक्षी मारळे व जीवंत केळे -( ११) अंबाजोगाई येथें 
फकेराच्या वेषांत दत्तात्रेयांचे आगमन -( १२ ) श्रीसमर्थचारेञ्ांत अंबाजोगाई 
या क्षेत्राचें महत्तव -( १२) तेथून जांबेस जावयास निघतात. ] 

( १) कोणा हि माणसाच्या आयुष्यांतीळ अत्यंत महत्त्वाचा काळ 
म्हणजे वयाच्या चोबिसा्या वर्षापासून तों छत्तिसाव्या वर्षांपर्यतचा होय. 
कोणाच्या हि पुढीळ चरित्राळा जें वळण लागावयाचें, तें या काळांत 
ठरतें. चोबिसावें वर्ष म्हणज अत्यंत उमेदीचें वर्ष. चोवीस ते छत्तीस म्हणजे 
आयुष्यांतीळ महत्त्वाकांद्रेचा काळ. वारा वध पुरश्वरण करून रखघुनायकाला 
आपुलेंसे करून घेऊन श्रीरमर्थानीं आपल्या आयुष्याचा तो काळ तीर्थीटणांत 
आणि तननिमित्तानें देशास्थितीच्या निरीक्षणांत खर्च केला. त्या काळांत 
त्यांनीं सारा भरतखंड पायांग्वाठीं तुडविला. दुर्दैव माझें आणि तुमचें कीं, 
त्या काळांत ते केव्हां, कोठें, कसकसे गेळे, कोठें किती दिवस राहिले, 
कोठें काय केलें, वरोबर कोणी होतें का नव्हतें, वगैरे दिवसादिवसाची 
इत्थंभूत हकिकत कोणीं ठिटून ठेवठेली नाहीं व ठेवठेली असल्यास अजून 
उपलब्ध नाहीं. 


(२ ) माझ्या वाचण्यांत आठेलें आहे कीं, त्या काळांत, दोन दोन, 
चार 'चार हजार लोक, एकत्र जमून, देशाच्या या टोंकापासून त्या 
टोकापर्यंत यात्रा करण्यासाठीं निघत असत. असे प्रचंड मेळावे, मुक्काम 
करीत करीत जात. त्यांच्या बरोबर उंट, हत्ती, घोडे, बेळगाड्या, पालख्या, 
मेणे असत. तथापि बहुजन पादचारी च असत. श्रीसमर्थ क्वचित्‌ 
अशा मेळाव्याबरोबर हि फिरळे असतील, क्वचित्‌ बरोबर दहा पांच 
सांगाती असतीळ, पण बहुधा, माझ्या मनांत येतें, ते एकटे च, आपल्या च 
मनाशी रमत, संचार करीत हिंडळे असतील. पुढें पुढे, न जाणो, कोणीं 
कोणीं शिष्यभावाने दि त्यांची संगति केली असेल. 


ती थाटण ट्$ 


पुरश्वरणाचा काळ निदान महाराष्ट्रांतील च एका प्राचीन पवित्र क्षेत्राच्या 
सानिध्यांत राहून तरी समथोनीं कंठळा, पण तीर्थाटणाचा त्यांचा बहुतेक 
काळ महाराष्ट्राच्या बाहेर अनोळखी अशा परप्रांतांत गेळा, तीर्थाटणाच्या 
निमित्ताने सार्‍या देशभर - हिमाळ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत व द्वारकेपासून 
जगन्नाथपर्यंत -त्यांनी संचार केला. भाषा भिन्न मिन, आचार-विचार 
निरनिराळे असठेल्या लोकांच्या सहवासांत त्यांना रद्दावें ठागे. आपणांस 
कोणी ओळखत नाहीं, अशा ठिकाणीं राहण्यांत त्यांना फार आनंद वाटे. 
अशा ठिकाणीं स्वछंदाने भगवद्धजनांत आणि चिंतनांत निमम्न होऊन 
स्वत:शी *च स्मतां येतं. 


(३ ) त्यांचा तीर्थाटणाचा क्रम कसा होता, याचें तत्कालीन वर्णन 
उपलब्ध नाहीं. तथापि त्यांनीं कोणकोणती तीर्थे पाहिळीं, याचें अनुमान 
करण्यापुरती त्यांची च थोडी स्फुट कविता उपलब्ध आहे, त्यांत एक 
: तीर्थीबळी दंडीगांणं * म्हणून च एक गाणें आहे, तसा च एक 
अभंग व एक पद हीं आहेत. या तिन्ही कवनांत उछेखिळेली तीर्थ-क्षेतरे 
त्यांनीं केळेळीं असलीं पाहिजेत, असें मठा वाटतें. हीं तिन्ही कवने स्वत: 
श्रीसमथीचीं च असल्यामुळें या उल्लासांत तीं सं्वीच्या अवलोकनांत 
येणें इष्ट होय. त्यांत त्यांनीं उत्तरेकडीळ आणि दक्षिणेकडील, असा भेद 
केळेला नाहीं. बाडांक ४६९ व ६१८ या तत्कालीन बाडांवरून तीं येथ 
उद्भृत करतों. 

१ 
छि 4 १_$ 
|( तीथांवळी दंडीगांणं ।। 
स्वर्ग खृत्य आणि पाताळीं । देव राहाती तिन्ही ताळीं । 
येक राहातो अंतराळी रे रे रे रे। स्थळें निराळीं निराळीं रे ॥१॥ 
माझा राम तो जेथे तेथे । आत्मारामेंबीण सवे रिते रेरे रे रे ॥ तरुन] 


सर्व तीर्थामध्ये कासी । गति होते पूर्वजांसी । 
घन्य घत्यते पंचक्रोसीरेरेरेरे। अमर इडिऊती मरणासी २॥२॥ 


रामेश्वर कावडी नेती । पुण्य उदंड सांगती । 
देवदर्शन होते गति रे रे रे रे। लोक उदंड बोलती रे॥ ३॥ 


ट्ट श्रीसमर्थावतार॑ 
उडपेचा कृष्णनाथ । कावेरीं रंगनाथ । 
वडीया जगन्नाथ रेरेरे रे । देव नांदतो समर्थरे॥४॥ 


इच्छा धरूनि रामअवतारीं । उभी राहिली कन्याकुमारी । 
तीर्थ चालते अद्यापिवरी रे रे रे रे। काये सांगावी तेथील थोरी रे॥५७६ 


बैकटेळा याचे जाती । लोक उदंड कानग्या वाहाती । 
आणी नेवेद्य उभ्या खाती रेरे रेरे। रचना उदंड सांगती रे॥ ६॥ 


श्रीशलीं महिमा आहे । साठी वरुूषें वाट पाहे । 

लोक बहुतेक न राहे रेरेरे रे। तेथें पाताळगंगा वाहे रे ॥ ७॥ 
आवढाचा नागनाथ । परळीचा वैजनाथ । 

सोरटीचा सोमनाथ रेरेरे रे । देव नांदतो समर्थरे॥८॥ 
सेवाळें घुष्मेश्वर । पश्चिमेचा भीमारंकर । 

हिमाचळीचा दिमकेदार रे रे रे रे । तेथें महिमा तो अपार रे॥ ९ ॥: 
बारा वरुषां सिंहस्थासी । मिळे यात्रा ते गंगेसी' । 

जाती नासिका त्रिबकासी रे रे रेरे। पुण्य मोठें प्रदक्षणेसी रे॥ १०॥ 


लोक हरेश्बरा जाती । घरीची घुमो चि लागती । 
आंगा ब्राह्मकणसमंथ येती रेरेरेरे। जन्मांतरीचे निवडितीरे॥ ११॥ 


माणदेशी माहादेव । तेथें उदंड मोहोछाव । 

मिळे यात्रा समुदाव रे रे रे रे। सोखरीचा संभया देवरे ॥ १२॥ 
कृप्णाउगमीं माहादेव । तळकोंकणीचा भार्गव । 

गोकर्ण तें अपूर्व रे रे रे रे। धन्य होताती मानव रे ॥ १३ ॥ 
शक्तीचे माणकेश्वर । लक्ष्मीचे कोल्हापुर । 

सुत्रह्मणीं फणीवर रे रेरे रे | पक्षती्थींचे खेचर रे ॥ १४॥ 
शिवकंची विष्णुकंची । महिमा अरुणाचळाची । 

ठांई ठांई नरहरीची रे रे रे रे । थोर महिमा अयोध्येची रे॥ १५॥ 


ज्वाळासुखी ते अंबिका । सत्तशंगीची चंडिका । 
होगळाज ते कळिकारेररे रे । भद्रगिरीचा राम ऐका रे॥ १६॥ 


कामाक्षी बनदांकरी । मीनाक्षी जोगेश्वरी । 
आदिशक्ती भुषनेश्वरी रेरेरेरे । कितीयेक त्या जळांतरीं रे॥ १७॥ 


तीथाटण ८९. 
लोक उदड द्वारके जाती । माया मात्रा कोबे नेती । 
कृष्णातें पाहोनि येती रे रे रे रे) तीर्थमहिमा सांगती रे ॥ १८॥ 


मातापुर तुळजापुर । पोहो चालतो अपार । 

भक्त मिळती थोर थोर रे रे रे रे । तेणें दाटले देवद्वार रे॥ १९॥ 
लेंगाकार पृथ्वी आहे । लिंगमहिमा कोण पाहे । 

त्यासी उपमा न साहेरे रेरेरे। लिंगरूप हें सकळ आहेरे ॥ २०॥ 
भीमातीरीं पंढरपुर । तेथें कीतनाचा गजर । 

नामघोष वारंवार रे रे रे रे। भक्त मिळती अपार रे ॥ २१ ॥ 


ठांई ठांई खंडेराव । बहु जनासी उपाव । 
भरे यात्रा मोहोछावरे रेरे रे। रोकडा चि तो पावे देवरे ॥ २२॥ 


श्षेत्रपाळ सांगो किती । देव ठांई ठांई असती । 
डरी-दुरीचे लोक येती रे रे रे रे। तेथे रोकडी सप्रचीती रे॥ २३॥ 


महीमंडळीं चिंतामणी । ठांई ठांई घातलीं ठाणीं । 
न बोलवे महिमा कोण्ही रेरेरे रे। लोक बोलताती पुराणीं २॥२४॥ 


आदिशक्ति ठांई ठांई । स्थळें सांगो किती काई । 
तेथें होईजञेना उतराई रे रे रे रे । भक्त दाटले ठांईचा ठाई रे ॥ २५ ॥ 


ठांई ठांई विष्णुमूर्ति । पुण्यक्षेत्रां नाहीं मीती । 
कौर्त पुराणें बोलती रेरे रे रे। नाममात्रे होते गती रे ॥ २९॥ 


देव नांदती अपार । येकाहूनि येक थोर । रि 
किती सांगावा विचार रेरे रे रे। भक्त पावती पेलपार रे ॥ २७॥ 
देवस्थाने उदंड होती । आतां जाले म्लेंछ नृपती । 
ठांई ठांई उरूस भरती रेरे रे रे | कोर्ति उदंड सांगती रे॥ २८॥ 
आत्माराम तो ठांई ठाई । नांदे म्लेछाचे हृदई । 
तेथें फोडुनी पाहाती काईरे रे रे रे। तेणेकरितां चाळे सर्वे हिरे ॥ २९॥ 
दास म्हणे देव हा येक । येर सकळ हि माईक । 
पाहाणें तो अंतर्विवेक रे रे रे रे । तेणें होतसे सार्थक रे ॥ ३०॥ 

१ काबार कोवळा नारळ. 

२ मेळा, थवा, समुदाय, 


"२० श्रीसमथावतार 


२ 
विश्वेश्वर घुष्मेश्वर रामेश्वर सोमेश्वर । 
माणकेश्वर कुणकेश्वर काळेश्वर ॥ १॥ 
धारेश्वर पारेश्वर मलकार्जुन भीमशंकर ! 
नारटेश्वर वटेश्वर पिपळेश्वर ॥ २॥ 
बकेश्वर वांकेश्वर गुत्तेश्वर बेलेश्वर । 
सिधेश्वर संकेश्वर हरेश्वर ॥३॥ 
कडकेश्वर खडकेश्वर घाटेश्वर पाटेश्वर । 
कोपेश्वर घोपेश्वर सिघेश्बर ॥ ४ ॥ 
खंगमे*बर कनकेश्वर तारकेश्वर कोटेश्वर । 
मोरेशबर भुलेश्वर पांडवेश्वर ॥ ५॥ 
समुद्रेश्वर रुद्रेश्वबर चापेश्वर कपाळेश्वर । 
मुक्तेश्वर सर्वेश्वर नागेश्वर ॥ ६॥ 
मातापुर तुळजापुर जोगेश्वरी पंढरपुर । 
नर्सावुर कोल्हापुर सत्तद्युंग ॥ ७॥ 
नरिबक दांभुर्चे शिखर । वैजनाथ कपिलेश्वर । 
स्वामी कार्तिक केदार वैकटेश ॥८॥ 
रघुनाथ कृष्णनाथ वैजनाथ जगन्नाथ । 
द्गिंबर लोकनाथ ज्वाळामुखी ॥९॥ 
सुन्नह्मणी रंगनाथ बनशंकरी सोमनाथ । 
अष्ट भैरव नव नाथ सोळा सिंध ॥ १०॥ 
हिंगळाज हरिद्वार । नाना लिंगाचा विस्तार । 
भूमंडळीं नाहीं पार कोण जाणे ॥ ११॥ 
खंडेराव भवनेश्वरी । क्षेत्रपाळ जोगेश्वरी । 
खंडेश्वरी भुवनेश्वरी जाखमाता ॥ १२॥ 
देव देवता देवते । भूमंडळीं भु्तेकेतं । 
येक आत्मा चि समस्तें । चालवितो ॥ १९॥ 
दास म्हणे रे वाडा । आधीं त्यासी ठांई पाडा । 
पापपुण्याचा निवाडा । तेथे होतो ॥ १४॥ 





१ वावड > मटक्या, हिंडणारा, दौरे काढणारा. 


ती धोटण ९१ 


३ 
सकळ तोरथासी आधार । तो विचार सारासार ॥ घु०॥ 


अयोध्या मथुरा माया । काशी कांती द्वारावती ॥ १॥ 
तुळजापुर पंढरपुर । नर्सीपुर कोल्हापुर ॥ २॥ 

नागनाथ वैजनाथ । जगन्नाथ त्रिमलनाथ ॥३॥ 

मोरेश्वर भुलेश्वर । औंद संभूचे शिखर ॥ ४॥ 

नासीक निबक भोमादोकर । माभळेश्वर हररेश्बर ॥५॥ 
पाहिले पैबर जेजुरी । सोनारी ते जोगेश्वरी ॥ ६॥ 

रंगनाथ रामेश्वर । नाना स्थळींचे ईश्बर ॥ ७॥ 

परमेश्वरी परमेश्वर । भूमंडळीं हरिहर ॥ ८ 

उत्तरमानस दक्षिणमानस । करितां होतो कासावीस ॥ ९ ॥ 
रामीरामदास म्हणे । अधोक महिमा कोटीगुणे ॥ १०॥ 

(४) हीं तीन कवने वारंवार वाचून माझ्या मनांत येतें कीं, त्यांतील 
सर्व पुण्यक्षेत्रें स्वतः पाहून श्रीसमथीनीं त्यांचा उळेख केला आहे व 
महिमा वर्णिळा आहे. शेवटच्या पदांत एके ठिकाणीं * पाहिलें ' असें त्यांनीं 
म्हटलें च आहे. पहिल्या गाण्यांतीळ “ पोहा ' शब्द महत्तवाचा आहे- 
व्या काळीं हजार हजार यात्रेकरू जमावाने जात असंत, असें जें आपण 
म्हणतों, त्याचें हें प्रत्यंतर च होय. अशा जमावाबरोबर हि श्रीसमर्थ कचितू 
जात असावेत. 

("५ ) श्रीसमर्थ पर्यटणास निघाले ते प्रथम, श्रीदासविश्रामधामाप्रमाणे, 
त्र्यंबकास गेले व तेथून थेट उत्तरेकडे हिमाचळापयेत गेले. मागोत, अर्थात्‌, 
गांवें घेत घेत, लोकस्थिति अवलोकन करीत च गेले. हिमाळ्यांत विष्टा श्रम, 
व्यासाश्रम, हनुमंताश्रम बगैरे आश्रम त्यांनीं पाहिळे. हनुमंताश्रमांत भयंकर 
थंडीने त्रस्त झाळे असतां मारुतिरायांनीं श्रीसमथोच्या अंगावर प्रेमानं हुर्मुजी 
रंगाची मेखळा टाकली. हनुमंताला ती मेखळा राज्यामिभेकप्रसंगीं श्रारामा- 
कडून मिळाली होती व रामाळा हि ती मेखळा, वनवासाला निघतांना 
श्रीबरिष्ठाकडून प्राप्त झाळी होती. अशी ती पवित्र मेखळा श्रीसमथीना 
अपण करतांना तिचा वृत्तान्त आणि तिचे गुण, हीं हनुमंतांनीं सांगितठीं 
नी आपण आदराने ऐकावी. हनुमंत श्रीसमथीना सांगतात : 


९२ श्रोीसमर्थावतार 


प्रसादमेखळा स्वकरेकरूनी । मज लेवविला कोदंडपाणीं । 
तो तुज बोपिला तरी येथूनि । विजय सवाथी पावावे ॥ 
या रंगवस्त्राने भ्रम भ्रांति उडे । तप साघित्यासो सिद्धि घडे । 
सदा स्वानंदीं सद्वुत्ति जडे । विसर चि पडे देहबुद्धि ॥ 
- दासविश्रामधाम, ९- ११८ ११६ 
(६ ) हिमाल्यांत संचार करीत असतां, एकदां श्रीसमथीच्या ठिकाणी 
तीव्र वैराग्य उत्पन झालें. त्यांनीं विचार केला, “ देह नश्वर आहे, आत्मा 
अमर आहे, मी ब्रह्म आहें, मग हा देह तरी ठेवून काय करावयाचें आहे?” 
अर्से मनांत आणून एका अथराक कुंडांत देह झोकून देण्यास तत्पर होऊन 
कुंडाच्या कांठावर उभे राहिळे आणि देह झोकणार -नव्हे, झोकला -तों च 
वरच्या वर श्रीरामाने त्यांना धरलें. समर्थ म्हणाले, ' कां उगी च घरतां, या 
देह्दाळा ठेवून काय करावयाचें आहे ? '” प्रभु सांगतात आगि आज्ञापितात : 
तुम्हासी जगोद्धार करणें आहे | तुमची तनु ते आमुची तनु पाहे! 
दोनी $ तपें तुमची रक्षिली काया हे । धमेस्थापनेकारणें ॥ 
केवळ वैराग्य तीव्रतर केलें । अन्नवस्त्रविवर्जित भलें । 
आतां लोक पीडा पावतील दुष्काळें। कां जे तुम्ही ईश्वरतनु म्हणोनिया ॥ 
अझिहोत्री रांजा संन्यासी । देव द्विज मुनि संत साघु उपबासी । 
तरी राष्ट्रमंग होईल निश्चरयेसीं । कां जे आत्माराम सव दे म्हणोनिया ॥ 
समस्त देवांसी उपवास पडले । समस्त भूदेव वस्त्रहीन जाले । 
समस्त जीव दरिठ्रें पीडिले । तुम्ही अन्न वस्त्र भूषणे घरावीं ॥ 
येक वेष तुम्ही न धरावा । येक वेष तुम्ही न करावा । 
भोग त्याग विवेके विवरावा । त्यागात्याग सर्वज्ञपणे ॥ 
-"समथेप्रताप, ३-८ ते १२ 
श्रीरामाच्या सर्व आज्ञा समर्थानी शिरसा मान्य करून देहविसर्जनाचा 
विचार सोडून दिळा आणि वस्त्रे, भूषणे, अले, यांचा अंगीकार केला. 
(७) हिमाल्यांत हिंडत असतां त्यांना किती त्रास सोसावा ठागळा 
असेल, याची कल्पना कखत नाहीं. कोठें थंडीचा त्रास, तर केव्हां उन्हाचा. 
उन्हाने जीभ कोरडी पडली, तरी पाणी मिळूं नये, असें हि निर्जलारण्य 
लागावे. तथापि त्यांची वृत्ति स्वाभाविक निर्भय होती. त्यांच्या जवळ एक 
$ पुरश्भरणाच्या काळांत व ती्थौटणाच्या काळांत. 





तीथाटण ९३ 


खात्रीचा उपाय होता - सतत श्रीरामाचा घांबा आणि प्रार्थना ! अश्या 
प्रकारें, एका संकटांत धांवा मांडला असतां 
मातापुरनगीं जयाचे दायन । मनकर्णिकेमाजीं नित्य मजञन | 
करवीरीं जयाचे भिक्षाभोजन । जो सिद्धसिद्धांचा मुनिराय ॥ 
- दासविश्रामधाम, १०-११० 
ते श्रीगुरुदेव दत्त प्रकट होऊन त्यांनीं श्रीसम्थांना समस्त योग सांगून 
मणका अमोल्य ईश्वरी दत्त । त्यांच्या पाया स्वहते बांधिला ॥ 
-पूर्वोक्त, १०-११५ 
(८) याप्रमाणे, केदार, हरिद्दार करून गोकुळवूंदावनास जाऊन 
श्रीसमर्थ काशीस आले. तेथें त्यांचें वास्तव्य सहा महिने झालें. 
त्या अवधींत त्यांनीं रामानंद, तुळसीदास, कबीर वगैरे संतांच्या आश्रमांना 
नित्य भेट द्यावी. काशीहून निघून गया करून जगन्नाथास गेळे व तेथून 
पुन्हां उत्तरेकडे प्रयागास जाऊन श्रीसमर्थ अयोध्येस शस्यूतीरीं कांहीं काळ 
स्थिरावले. अयोध्येस श्रीसमर्थ कां एकदां 'च गेळे असतील £ अनेकदां 
गेळे असतील व अशा एका खेपेच्या वेळीं मेरुस्वामी त्यांच्या बरोबर 
होते कीं काय, न कळे. असतील तर, त्यांनीं प्रत्यक्ष पाहून केलेलें वर्णन 
रामसोहळ्याच्या नवव्या रुद्राच्या दुसऱ्या उल्लासांत आहे, तें बाचकांनीं संपूर्ण 
अवलोकिलें पाहिजे. मी येथें त्यांतील अगदीं थोडें देतां: 
निजवेधक स्वभावस्थिति। भक्तिसमारंभे गर्जना करिती । 
कौर्तनाच्या गजरे अयोध्येप्रति । चालिले समर्थ स्वसुखे ॥ 
समथसहवासी अनंत संत | सप्रेमं नाचती आनंदभरित । 
रामकीर्तने मार्ग कमित । आरोळ्या देती नामगजरें ॥ 


राम अवतरला सरवाप्रति । जाहला रामवेध महास्थिति । 
ठसावली रामसूर्ति । श्रीरामपिसे अनिवार ॥ 


ज्र ज्र 
स्वानंदाधरूनं पाझरती नयन । सप्रेमयुक्त प्रतीतीनं पूर्ण । 
थरकती रोमांच चमत्करोन । कांपती गदगदा ॥ 
स्तब्ध अंतःकरण स्तंभीभूत । पराकाष्ठा निचेष्टित । 
लोटांगणीं दंडबत । पडती भुमीवरी ॥ 


ज्र ज्र 


र्ड 


श्रोसमर्थावतार 


सुमीळ तेज गाळोवब चोखडं । मनोहर रामाचे रूपडे । 
ठाणठकारें चहुंकडे । उभें ठाकले सुंदर ॥ 
जद ज्र 
प्रत्यक्ष पिसं केळे दर्शनी । ईक्षणं अवलोकित मजलागूनि । 
तेण अंतर्भाव बोसरोनि । दाटे रघुबीर॥ 
नेणां येतो अवचट केसा | आंगीं भरे विस्मयासरिसा । 
अनिवार प्रेमाचा बळसा । आलोट लोट न संवरे ॥ 
भरींव सुखवेध उत्कट । निजहृदडईचा चि होय प्रकट । 
निघोंट सुखे पिसे चचि अबचट । लाऊनि खोडी ॥ 
नुमजे चि उमजवो पष्ट । त्याचेनि मी जालो पिसाट । 
काय करू प्रेमे हृदयस्फोट । सुखे चि प्राण घेतो ॥ 
हे श्रोरामाची झडपण । जाली न दिसे छणायुण । 
अयोध्येच्या मार्गी स्वानंदघन । समर्थ सहवास ॥ 
ज्र ज्र 
रामस्मरणें आकादा फुटे । निरावकाश अनुसंधान प्रगटे । 
अमरवृंद पाहों लोटे । खुमनवृष्टि तोषे ॥ 
रामस्मरणसंकीर्तन होय । तेणे पडसादें नभद्दद्य । 
दाटोनि तैसें चि गाये । पूर्णप्रतिध्वनोन ॥ 
ज्र ज्र 
गायक हो तुम्ही ज्यासी गाता । मायिक सांडूनि समाधीअवस्था ! 
पायिक होऊनि तयाचे आतां । पाहों निवास दृष्टीने ॥ 
पाहा रामनिवास मनोहर । ज्ञानपताकांनीं अचिळें अंबर । 
चित्त चि चित्तरत्नसार । कळसहारी शोभती ॥ 
ज्र ज्र 
निमळ वाळवंट शारयूचे । प्रकादावज्ञकिरण पांतुचे। 
पाहातां पाहातां दृष्टीचे । तेज तटस्थ होय ॥ 
मने देखोनि शरयूचें तीर। लोळण घातलें स्वखुखे निर्मळ! 
शारयुदर्शने चि रघुवीर । हृदयासी आला ॥ 
- रामसोहळा, ९-२-४४ ते ४६, ४९ ब ५०, 
५३, ५६ ते ६०; ६२ व ६३; 
७३ ब ७४, ८रव८र२. 


तीथोटयटण ९८ 


न श्रीसमर्थसहवासांत क्य बामींना 3. क चक नभ ह. 
याप्रमाणे, व मेरुरू अयोध्येचे, शरयूचें आणि 
श्रीरामाचें दर्शन घडलें होतें ! त्याचें स्वारस्य अनुभवावांचून कोणास हि 
कसें कळणार ! 


(९) येथून पुढें श्रीसमर्थ कारिमरांत गेळे व परततांना पूर्वेकडील 
चित्रकूट, रामटेक वगैरे व पश्चिमेकडील सुदामनगर, द्वारका वगेरे तीर्थे 
करीत व मागात राजे, तपस्वी वगेरे भेटतीळ त्यांच्या भेटी घेत, मिलु 
देशांतून जात असतां, जवळ कांडी शस्र असावें, अशी इच्छा झाली. तेव्हां 
एक सिद्ध पुरुष भेटले, त्यांनीं एक टोणपा म्हणजे लांकडाचा ओंडा च 
दिला व गोरख मेटले त्यांनीं तीरकमटा दिला. तो लांकडाचा ओंडा म्हणजे 
आज गडावर समाधीमागें पादुकांच्या पेटीच्या एका बाजूस कोपऱ्यांत जी 
वांकडी-तिकडी काठी आहे, ती तर नसेळ ? ती च असावी, एरहीं असली 
काठी आजपर्यंत जपून ठेवली गेळी नसती. कां, जी पुढें श्रीसमथौनीं 
रिंगणवाडीच्या रानांत रोबळी व जिला पलुवी फुटून जिचे झाड झालें, ती 
ही काठी होय ! त्या तीरकमट्याचा मात्र पत्ता नाहीं. 


(१०) याप्रमाणें उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येत येत मुंगीपैठणास 
पोचले. तेथें मग ती तीरकमट्यानं पक्षी मारल्याची आणि पुन्हां जीवंत 
केल्याची गोष्ट घडली. त्यांचा वेष पाहून पैठणच्या ब्राह्मणांना मोठें नवल 
वाटलें. वेष पाहाबा तर आहे साधूचचा, पण हातीं तीरकमटा, ही काय 
तऱ्हा आहे, असें मनांत येऊन आह्मणांनीं विचारलें, “ महाराज, या शखाऱचा 
आपणांस कांहीं अभ्यास आहे कीं काय ? * “ होय, '' असे उत्तर येतां च 
ब्राह्मणांनी म्हटले, ““ दाखवा पाहूं प्रत्यय, ते आकाशांत दूर पक्षी उडत 
आहेत, मारा पाट. ” श्रीसमर्थांनी एका च तीराने सात पक्षी पाडले. हें 
पाहून ब्राह्मण उलटले, म्हणाले, “ हें काय, ही हत्या घडली, प्रायश्चित्त 
घेतलें पाहिजे. ?” समर्थ म्हणाले, ““ ठीक आहे, तुम्हीं च मारावयास सांगितलें 
आणि तुम्ही च प्रायश्चित्त देणार, बरें आहे, द्या प्रायश्चित्त. ” ब्राह्मणांनी 
प्रायश्चित्त दिळें आणि समथीनीं घेतळे, पण पक्षी तसे च ग्रृत पडलेले 
पाहून समर्थ ब्राह्मणांना म्हणाले, “' प्रायश्चित्त झालें, तरी पक्षी जीवंत होऊन 
आकाशांत उडून गेळे च नाहींत ?'” ब्राह्मण म्हणाले, “ मेलेले पक्षी कोठें 
जीवंत होणार काय ?  “ मग प्रायश्चित्ताचे फळ काय ? ” असं म्हणून 


शदे शभ्रीसमथांवतार 


श्रीसमथोनीं पक्षी हातांत घेतळे, त्यांस गोंजारून उडडून जाण्याची आज्ञा 
केळी आणि पक्षी भुर्दिशरीं उडून गेले ! ब्राह्मण थक्क होऊन चरणीं लागले. 


(११) तेथून श्रीसमर्थ अंबाजोगाईस गेले. दत्तदर्रानासाठी तप 
करीत बसलेल्या ब्राह्मणांची गोष्ट अंबाजोगाईच्या रानांत घडली, असें 
दासविश्रामधामांत आहे, तर ती गोष्ट, आईला व बंधूला भेटल्यानंतर त्यांना 
विचारून श्रीसमर्थ मातापुरास गेळे असतां तेर्थे घडली, असें बखरीत 
आहे. कोणतें बरोबर मानावें ? कोणतें हि ठिकाण असलें तरी गोष्ट खरी 
आणि बोधप्रद आहे. पण कथानकांत असे फरक कां आढळावे, याचें 
मला नवल वाटत असतें. घामकर्ते आत्माराम आणि बखरकार हनुमंतस्वामी 
दोघे हि परंपरेंतीळ असून समकालीन होते; असो. ती गोष्ट अशी - 


श्रीदत्तात्रेयाच्या स्थानीं दहा पांच ब्राह्मण अनुष्टान करीत बसळे असतां 
श्रीसमथोचें तेथें आगमन होऊन, “ कां बसलां आहांत १ म्हणून त्यांनीं 
ब्राह्मणांना विचारलें. ब्राह्मण म्हणाठे, “* श्रीदत्तदर्शन व्हावें, म्हणून अनुष्ठान 
करीत बसलो आहोंत.! “: उत्तम, तुमच्या निमित्ताने आम्हांस हि दर्शन घडेल, 
तेव्हां आपण हि बसतों, !' असें म्हणून श्रीसमर्थ हि तेथें बसले. रात्रीचा 
समय प्राप्त झाळा, तो बरोबर स्त्री व पोरें पांच, कोंबडी पंचवीस, बकरी 
सहा, एक बोकड, एक छोकरी, अशीं एका मोणींत घाळून ती गोणी एका 
रेड्याच्या पाठीवर छादून, अशा लटांबरासह फकिराच्या वेबांत श्रीदत्तात्रेयांचें 
तेथें आगमन झालें. तें सारें ठटांबर तेथेंच जवळ उतरले. ब्राह्मण 
'पाहत च होते. फकीर स्त्रीस म्हणाला, “ जागा अच्छी है, ह्या खाना खानेका 
इरादा हे, वास्ते हंडी पकाना. ” खतरीनें रेड्यावरून सामान खालीं काढलें, 
दगडाची चूल मांडून तीवर हंडी चढविळी आणि विचारलें, “ हंडीमे क्या 
डालना. ” फक्तीर बोलला, “* मुरघीं काटके डाल. पंचवीस कोंबडी 
होतीं, तीं कापून खीनें मडक्यांत घातळीं. तथापि मडके रिकामे पाहून 
तिनें विचारलें, “ हेडी भरी नहीं, क्‍या डालना, ” फकीर म्हणाला, 
“६ छोरे काटकर डाल. ' हें ऐकून तिनें तिन्ही मुलें कापून मडक्‍्यांत घातटीं, 
'तरी हेडी रिकामी च. स्री म्हणाळी, :““ अबल्ग हंडी भरी नहीं. !/ फकीर 
म्हणाळा, ““ बकरीं काटकर डाल. '” तसें तिनें केलें, तरी दंडी रिकामी 
पाहून ती म्हणाली, “' इस्सेही हंडी भरी नहीं. याप्रमाणें क्रमाक्रमाने 


तीथांटण ९७ 


छोकरी, बोकड हंडींत पडले, अखेरीस रेडा हि कापून घातला, तरी हंडी 
भरली नाहीं. तेव्हां जवळ 'च बसलेल्या ब्राह्मणांकडे पाहून फकीर म्हणाला, 
“: ट्स॒ बह्मनोकू काठकर डालो. 


आतांपर्यंतचा सर्वे प्रकार आह्मण पाहात च होते. तेव्हां, ' बह्मनोकूं 
काटकर डालो ' हे राब्द ऐकतां च, अनुष्टानाचें सव सामान तेथें तसें च 
टाकून देऊन त्या ब्राह्मणांनी पळ काढळा, एकटे श्रीसमर्थ मात्र हठले 
नाहींत. बाहू फकिरास म्हणाली, ““ सब बह्मन भाग गये, एक बैठा है. !" 
फकिरानें हुकुम सोडला, “ अच्छा, इसकु काट डालो. बाई सुरी घेऊन 
सरसावली आणि श्रीसमथीनीं मान पुढें केली मात्र, तों फकीर कसला, 
स्री कसली आणि हंडी कसली, सारी उभारछेळी माया होती, ती अदृश्य 
होऊन श्रीदत्तात्रेय प्रकट झाठे आणि श्रीसमथीनीं त्यांच्या चरणीं मस्तक 
ठेविलें. 

गरीब बिचारे अनधिकारी ब्राह्मण आधीं च पळून गेळे होते. 
श्रीसमथौना त्यांची दया येऊन त्यांनीं त्यांना परत बोळाविळें व त्यांना हि 
श्रीदत्तदर्शन करविले. 


ही गोष्ट म्हणजे एक रूपक होय. स्त्री म्हणजे इच्छा मोहिनी, रेडा - 
अहंकार, गोणी > ममता, पंचवीस कोंबडीं म्हणजे पांच पंचकें, सहा बकरी 
म्हणजे पडिपु, बोकड > गर्व, छोकरी > कुविद्या, तीन पोरें म्हणजे त्रिगुण 
आणि हंडी म्हणजे अंतरस्थिति. गोष्टीपासून बोध इतका च घ्यावयाचा कीं 
अहंकार, ममता, षडिपु, कुविद्या इत्यादि दोष नष्ट होऊन त्यांच्या जागीं 
निरहंकारवृत्ति, निर्लाभता, वैराग्य, निष्टा इत्यादि सहुणांची स्थापना | 
झाल्यावर देवदर्शनास वेळ लागत नाहीं. 


(१२ ) ही दत्तदर्शनासाठीं अनुष्टान करीत बसलेल्या ब्राह्मणांची 
गोष्ट अंबा जोगाईस घडलेली असो, बा इतर कोठें घडलेली असो, 
श्रीसमर्थचरित्रांत अंबा जोगाई या क्षेत्राचे विशेष महत्त्व आहे, असं मी 
मानतो. आपल्या मराठी भाषेंत प्रन्यस्चना करणाऱ्या, आजपर्यंत ज्ञात 
असलेल्या प्रन्थकारांत दासोपंता इतकी प्रन्यस्चना दुसर्‍या कोणाची नाहीं. 
ग्रंथसंख्येच्या दृष्टीनें मराठी प्रन्थकारांत ते अग्रस्थानी असून शिबाय 

स. अ. ७ 


९८ श्रोसमर्थावतार 


दशोपनिषदांवर त्यांनीं संस्कृत भार्षेत भाष्ये लिहिळेली आहेत. अंबा 
जोगाई हें त्या दासोपंतांचें निवासस्थान होय. त्या दासोपंतांचा ग्रन्थराज 
म्हणून एक १२०९ ओव्यांचा ग्रंथ आहे. 


तर्से च आद्यकवि मुकुंदराज यांची समाधी येथे च जवळ असल्याची 
लोकांची समजूत आहे. कोणी नेतुल हें त्यांचें निवासस्थान असून त्या 
भागांत त्यांची समाधी आहे, असें म्हणतात. दोन्ही ठिकाणीं त्यांचा संबेध 
असणें शक्‍य आहे. 


मला सध्यां इतकें च म्हणावयाचें आहे कीं, या गांवीं श्रीसमथीचा मुकाम 
झाला असतां दासोपंत आणि मुकुंदराज यांचे ग्रंथ -त्यांत मुख्य म्हणजे 
दासोपंतांचा ग्रंथराज व मुकुंदराजांचा विवेकसिंधु हे ग्रंथ - श्रीसमर्थाच्या 
अबलोकनांत येथें आळे व या दोन्ही ग्रन्थांचा त्यांच्या मनावर इतका 
कायमचा परिणाम झाला होता कीं, कालांतराने, कृष्णातठाकीं गेल्यावर, 
या दोन ग्रंथांचा ठसा खुद्द श्रीसमर्थांच्या श्रीमत्‌ प्रन्यराज दासबोध या 
प्रन्यावर उमटलेला आज आपल्या प्रत्ययास येत आहे. त्याचा आणखी थोडा 
विस्तार “ श्रीसमथीची वेशिष्टये ' या उललासांत पुढें, आठवण ठेवून, करूं. 

(१३) बखरीप्रमाणें पैठणास व दासविश्रामधामाप्रमाणें अंबा 
जोगाईस 'च एके दिवशीं श्रीसमर्थ कीर्तन करीत असतां, जांबेचे कोणी एक 
वृद्ध गृहस्थ कीर्तनाच्या जागीं उपस्थित होते. कीर्तनकाराचें तें भव्य खूप, 
ती सुंदर दीक्षा, तें दिव्य तेज पाहून आणि ती अमृत वाणी ऐकून त्या 
गृहस्थाच्या मनांत, कीर्तन श्रवण करीत असतां, सहज एक विचारतरंग 
येऊन गेला कीं, पांच पंचवीस वषीमागें, आपल्या गांवच्या सूर्याजीपंतांचा 
धाकटा मुलगा लग्नांतन पळाळा होता, तो तर हा नसेळ ना ! कीर्तन 
संपले, आरती झाळी आणि समर्थ बसले. त्या गृहस्थाने जबळ जाऊन 
विचारलें, “ महाराज, आपण मूळ राहणारे कोणत्या गांवचे ? ? समथीनी जांब 
म्हणून सांगतां 'च त्या गृहस्थास शंका उरली नाहीं. तो आति आनंदला, 
पण त्यांत च किंचित्‌ रागावला हि, कारण त्यानें आईचा विलाप आणि 
दु:ख आणि सारखे रडणे पाहिलें होतें ! तो एकदम म्हणाला, “ महाराज, 
आपण हें वैभव प्राप्त करून घेतलें, हें ठीक, पण आपण गेल्यापासून 
रडून रडून आपल्या मातुःश्रीचे डोळे गेळे, आपणांस आणखी कोठें 


तीथोटण २९ 
जावयाचें असेळ तर खुशाल जा, पण आतां एकवार आईला मेटल्यावांचून 
दुसरीकडे कोठें जाऊं नका. / 

श्रीसमर्थाचें ठरळें च होतें, ते उत्कंठित झाले च होते. दुसरे च 
दिवशी ते तेथून जांबेस जावयास निघाळे. आपण ह्वि त्यांच्या पाठोपाठ 
मातुःश्रींच्या दर्शनास जाऊं. 
































ते पोटागो घेगळी च ॥ 


धन्य धन्य ते प्रपंची जन । 

जे मायबापाचे भजन । 

करिती, न करिती मन । 
निष्ठुर जिवलगांसी ॥ 





- दासबोध, २-४-३६ ब ४९ 


१०२ श्रोसमर्थावतार 


[( १) कोण? माझा नारायण आल्य कीं काय १-( २) करा आईच्या 
छृदयानंदाची कल्पना - (२) आईला नारायणानें दिव्य दृष्टि दिडिे-(४) 
उभय बंधूंत झालेलीं बोलणीं-( ५ ) आधीं जन्मदात्या मातेचा उद्धार करून 
सग भूमातेच्या उद्घारा्थ गेळे-( ६ ) यानंतर पुन्हां एकदां जांबेस आले, पण 
आतां कायमचे येऊन उभे ठाकले आहेत. ] 

( १) श्रीसमर्थ अंबा जोगाईहून तडक निघाले, ते जांबेस च गेले. 
जीवाला हळुवार करून सोडणारा तो प्रसंग आहे. वयाच्या बाराव्या वर्षी 
घर सोडलें होतें, ते आतां सरासरी बत्तिसाव्या वर्षी येऊन, घरांत एकदम 
न शिरतां, दारापुढें उभे राहून, खड्या आवाजांत 
सदा सेवि आरण्य तारुण्यकाळीं । मिळेना कदा कल्पनेचेनि मेळीं । 
चळेना मनीं निग्चयो रढ ज्याचा । जगीं धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ 

जय जय रघुवीर समर्थ 

असा शोक त्यांनीं म्हटला, रघुवीराचा जयजयकार केला, तरी आंतून उत्तर 
आलें नाहीं म्हणून 

नसे अंतरीं कामकारी विकारी । उदासीन जो तापसी त्रह्मचारी । 
निवाला मनीं लेश नाहीं तमाचा । जगीं धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ 
असा दुसरा छोक म्हणून जयजयकार केला. तरी जबाब आला नाहीं, म्हणून 
नसे मानसीं नष्ट आज्ञा दुराशा । बसे अंतरीं प्रेमपाणा पिपाद्या । 
च्हणी देव हा भक्तिभावे जयाचा । जगीं धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ 
असा तिसरा छोक म्हटला, जयजयकार केला, घरांत मातुःश्री खंगलेल्या, 
यायांत डोवे, घाळून बसल्या होत्या, त्यांनीं तिन्ही डोक आणि तीन वेळां 
केळेळा रघुवीराचा जयजयकार ऐकला, पण त्यांच्या कांहीं लक्षांत आलें 
नाहीं. कोठून येईल हो, वीस वर्षांचा काळ ठोटला होता, त्यांनीं किती 
वर्षे वाट पाहिली असेळ ? आज येईल, उद्यां येईल अशीं दोन चार, 
नव्हे, दहा पांच वर्षे वाट पाहिली असेल, पण वषीमागें वर्ष लोटत चाललें, 
तेव्हां आतां या जन्मांत पुन्हां नारायण आपल्या म्हणजे दृष्टीस पडेल, 
अशी त्यांना आशा हि उरली नसेळ ! वबिस्मृति कोठून होईल म्हणा £ वीस 
नाहीं, विसावर आणखी एक टिंब द्या, दोनशें वर्षे लोटली, तरी आईला 
पोटच्या गोळ्याची कधीं बिस्मृति होईल, हें संभवते तरी का ? मातुःश्रींनी 
ते छोक ऐकले, त्या छोकांतल्या वर्णनाप्रमाणें नारायणाची वृत्ति झाली 


आहईंचीभेट १०३ 


असेल काय, असें हि त्यांच्या मनांत येऊन गेलें, पण नारायण च आला 
अशी कांहीं त्यांना कल्पना झाली नाहीं ! त्या उलट, सुनबाईस म्हणजे 
श्रेष्ठांच्या पत्नीस म्हणाल्या, “ बाहेर कोणी गोसावी आला आहे, त्यास 
मूठभर मिक्षा नेऊन घाला. तं ऐकून श्रीसमर्थ बाहेरून च म्हणतात, 
“६ हा गोसावी मिक्षा घेऊन जाणारा नाहीं.” तीन 'छोक आणि तीन वेळां 
जयजयकार ऐकला तरी कल्पना झाली नाहीं, पण ' हा गोसावी भिक्षा 
घेऊन जाणारा नाहीं', हे राब्द मातुःश्रींनीं ऐकले मात्र, त्यांचा चेहरा 
प्रफछित झाला, हृदयांत परमानंदाच्या ऊर्मि उठल्या आणि ब्रह्मानंद वाटून 
त्या एकदम म्हणाल्या, * कोण, माझा नारायण आला कीं काय?” * कोण, 
भाझा नारायण आला कीं काय, ' हे राब्द मातुःश्रींच्या तोंडून निघताहेत, 
तोंच, “ हो मी नारायण आलों आहे”, असें म्हणत च नारायणानं जाऊन 
मातुःश्रींच्या चरणांवर मस्तक ठेवलें ! ! ! 


(२) करा त्या वेळच्या आईच्या हृदयाची कल्पना ! तुम्हांस कल्पना 
करण्यास सांगतों, कारण, त्या क्षणीं आईच्या हृदयाची काय अवस्था झाली 
असेल, तें वर्णन करून सांगण्यास मजजवळ शाब्द नाहींत आणि शब्दांनी 
त्याचें वणन हि होऊं शकत नाहीं ! काय वाटलें असेळ आईला ! 
५ मी स्वमांत तर नाहीं ना : व्यानीं, मनीं, स्वी नसतां नारायण एकाएर्का येऊन 
चरणांवर मस्तक ठेवतो ! मी समजूं तरी काय?” आईच्या हृदयाची कल्पना 
कोण करूं शकेल £ लय़समारंभांतून अचानक निसटले, त्या वेळीं आईला 
झालेल्या दुःखाची जशी आपण कल्पना करूं राकलों नाही, तशी च या 
वेळच्या आनंदाची हि आपणांस कल्पना होत नाहीं ! आईंचें हृदय आया 
च जाणोत. नारायण आला, खरं च नारायण आळा आणि आईच्या हृदयाला 
कंप सुटला आणि नेत्र भरून आठे, नारायणाने हि आईच्या चरणांवर 
नेत्राश्रूंनीं अभिषेक केला. उभयतांचे नेत्राश्र॒ स्वताहेत ! न सखवतीळ तर 
काय होईल ! प्रसंगाशी तदाकार वृत्ति होऊन लेखकाचे, त्यास न कळत, 
स्रवताहेत व वाचकांचे खरवतील, तर त्या प्रत्यक्ष माय-ठेकरांचे स्रवळे असतील, 
हें काय सांगावयास पाहिजे ! 


(३) वीस वर्षे आईनें दु:खांत काढलीं ! रडून रडून डोळे हि गेठे ! 
पण आज, आज म्हणजे तेव्हां, आज म्हणजे त्या अचानक भेटीच्या 


१०४ श्रीसमथांवतार 


दिवशीं, त्या दुःखाचा किंचित्‌ तरी अंश शिळुक उरला असेल काय 
डोळे गेलेले ! आई चाचपू ठागली, हात फिरवून पाहूं लागली. मस्तकावरून, 
तोंडावरून, हातांपायांवरून हात फिरवीत असतां काय हो आईची दशा 
झाली असेल ! त्या जटा नि ती दाढी, तो एक एक दंड आणि ल्या मांड्या ! 
ल्य़ांतून पळाला तेव्हां आधीं आईनें न्हाऊं माखूं घातलें असेल, तेव्हां 
कोठें होत्या त्या जटा नि दाढी, ते दंड आणि त्या मांड्या ! अंगावरून 
हात फिरवीत असतां आणि आनंदाश्रव॒ ढाळीत असतां आई म्हणाली, 
“: नारायणा, अरे तुझें हें रूप पाहण्यास मळा डोळे उरळे नाहींत ! ” 
नारायणाने आईच्या डोळ्यांवरून हात फिरविला - वाचक हो, तुम्ही इतर 
चमत्कार माना वा नका मानूं, मी हि मानीन किंवा मानणार नाहीं, पण 
हा चमत्कार तुम्हांहा आणि मला मानला च पाहिजे, कारण श्रीसम्थीचें च 
त्यासंबेधी एक पद आहे -- समथीनी आईच्या डोळ्यांबरून आपला हात 
फिरविला मात्र, तावत्‌ श्रीसम्थोचें नखशिखान्त स्वरूप मातुःश्रीस दृग्गोचर 
झालें आणि त्या म्हणाल्या, “ नारायणा, अरे, ही भूतचेष्टा त्‌ कोठून शिकून 
आलास ? ” “ आई, ही भूतचेष्टा नाहीं, ही प्रभु रामचंद्राची कृपा होय ! 
सव प्राणिमात्राच्या हृदयांत वास करणारा जो परमेश्वर 

सवी भूतांचे हृदय । नाम त्याचें रामराय । 

रामदास नित्य गाय । ते चि भूत गे माय ॥ 
आई, हें दुसरें तिसरें भूत नसून शार्युतीरनिवासी रामरायाची ही लीला 
होय. ” त्या भूताचें साद्यन्त चरित्र श्रीसमथोनीं एका पदांत त्या वेळीं आईला 
ऐकविले : 

होतें वैकुठींचे कोनीं । शिरलं अयोध्याभुवनीं । 

लागे कोसल्येचे स्तनीं । तें चि भूत गे माय ॥ १ 


जातां कोडिकराउळीं । अवलोकिली तये काळीं । 
ताटिका ते छळूनि मेली । तें चि भूत गे माय ॥२ 


मार्गी जातां बनांतरीं । पाय पडला दगडावरी । 
पाषाणाची जाली नारी ।॥ त चि भूत गे माय ॥ ३ 
जनकाचे अंगणीं गेले । शिवाचे धनु भेगिल । 
वैदेहीअंगीं संचरले । ते चि भूत गे माय ॥ ४ 


आहईचीभेट १०५ 


जेणे सहख्यार्जुन बधिला । तो हि तत्काळ चि भ्याला । 
घलु देऊनी देह रक्षिला । तें चि भूत गे माय ॥ ५ 


पितयाचे भाकेशीं । कैकेयीचे वचनासी । 
मानुनी गेळं अरण्यासी । तें चि भूत गे माय ॥ ६ 


चौदा संवत्सर तापसी । अखंड हिंडे बनवासी । 
सांगात भुजंग पोसी । तें चि भूत गे माय ॥ ७ 


खुग्रीवाचे पालन । वालीचे निर्दालन । 
तारी पाण्यावरी पाषाण । ते चि भूत गे माय ॥८ 


रक्षी भक्त बिभीषण । मारी रावण कुंभकर्ण । 
तोडी अमरांचे बंघन । ते चि भूत गे माय ॥ ९ 


वामांगी स्त्रियेला धरिले । धांबुनी शरयुतीरा आले । 

तेथे भरतासी भेटले । त॑ चि भूत गे माय ॥ १० 

सर्वी भूतांचे हृदय । नाम त्याचें रामराय । 

रामदास नित्य गाय | ते चि भूत गे माय ॥ ११ 

(४ ) समथौचें जांबेस राहणें थोडे च दिवस झालें. आईची व 

इतरांची इच्छा, त्यांनीं आतां निरंतर येथें च रहावे, अशी असणार, पण 
ते राहणार कोठून 2 विधीने त्यांचें अवतारकार्य निराळें च नियत केलेलें 
होतें. तथापि ते कांही दिवस तरी राहिळे च असळे पाहिजेत. त्यांना 
पाहून आणि त्यांच्या संगतींत राहून गांवच्या लोकांना फार आनंद वाटला 
असेल. घरांतल्या माणसांविषयी तर बोळावयास 'च नको. घरांत माणसं 
तरी किती ? इन मिन तीन - आई, बंधु आणि भावजय. आईच्या 
आनंदाला पारावार उरला नव्हता. तो आपण पाहिला च. बंघुबंधूंत हि 
खूप प्रेमाची बोळणीं झालीं असतील. शभ्रेष्टांनी विचारी असेळ व 
गेल्यापासून येईपर्यतच्या लोटळेल्या वीस वर्षांची हकिकत समथीनीं 
सविस्तर सांगितळी असेल. तींत अर्थातू , देशस्थिति किती चिताजनक 
झाळेली आहे व धर्म कसा प्राणांतिक संकटांत सांपडला आहे, 
यांचें हि, जीवाळा लागणारे वर्णन समर्थानी केळे असेल. तें सारें 
ऐकून श्रेष्टांनीं उद्गार काढले, “ अरेरे, असा का संकटकाळ धर्मावर 
आठेला आहे, जनता इतकी का त्रस्त झाली आहे, स्रियांच्या पातित्रत्यावर 


१०६ श्रीसमथोवबवतार 


असे का घाळे पडत आहेत, अरेरे, नारायणा, हें तुझें बोलणें ऐकून 
जीवाचें पाणी होतें, काय करावें, देवाचें नांव घ्यावें, दुसरें तरी कोण काय 
सांगणार, ज्ञानेश्वरांसारखे महाभागवत या काळीं अवतरळे तरी ते हि दुसरें 
काय सुचविणार ! 
नाहीं तरी महाभागवत नर । काय करिते ये काळीं ॥ 
-- भक्तिरहस्य, ७२-९० 


"गॅट 


निराशेचें बोळणें श्रीसमथीना मुळीं च पटले नाहीं. यत्न हा त्यांचा 
देव होता. ते म्हणाळे, “* असें निराश होऊन बसण्याचें केव्हां च कारण 
नाहीं, देवानें मनुप्याठा स्वतंत्र बुद्धि दिठी आहे. ती बुद्धि चालवून प्रयत्न 
केल्यास ही स्थिति हटकून पाळटेठ. परमेश्वरावर भार टाकावा, पण 
आपण हि यथामाते यथाशक्ति प्रयत्न केल्यास यश निश्चित आहे. 
घाळून अकलेचा पवाड । व्हावें त्रह्मांडाहून जाड । 

- दासबोध, १२-९-२९ 


र 


तेथे निराशेला मुळीं च थारा देतां कामा नये. 7 


(५) असो. याप्रमाणें कांहीं दिवस मातु:श्रीच्या प्रेमळ सहवासाचें 
अनुपम सुख भोगून, पूर्वी मातु:श्रीला आणि इतरांना न विचारतां सर्वीना 
दुःखांत टाकून जरी श्रीसमर्थ चालते झाळे होते, तरी आतां या खेपेस 
मातुःश्रीला पुसून, तिळा दिव्य दृष्टि देऊन आणि कृतार्थ करून, वडील 
बंधूंची परवानगी घेऊन व गांबकरी मंडळींचा निरोप घेऊन श्रीसमथीनीं 
. जांब सोडलें. मी नेहमीं म्हणत असतों, असे पुत्र पोटीं जन्मास यावे, कीं 
ज्यांनीं आईबापांचा हि उद्गार करावा. पहा, आमच्या समथीनी कष्ट करून, 
हाळ सोसून, देह शिजवून, श्रीरामरायाला आपलेसे करून घेऊन प्रथम 
जन्मदात्या मातेचा उद्गार केला आणि मग भूमातेच्या उद्घारार्थ ते दक्षिणेकडे 
चालते झाले. 


(६ ) यानंतर श्रीसमर्थ जांबेस आणखी एकदां च आल्याचा दाखला 
सांपडतो. त्यांचें बाळपण जांबेस च गेलें, आईसाठीं या वेळीं जांबेस आले 
च पुढें आणखी एकदां १५७६ च्या सुमारास जांबेस येऊन गेले, असें 
स्वानुभवदिनकरावरून दिसते. पण आतां ते १८५४ च्या चेत्र बुद्ध ९ स 


आहेची भेट १०७ 


कायमचे च येऊन, संवीना दर्शन देण्यासाठीं, सवीचें कल्याण करण्यासाठी, 
उभे ठाकले आहेत. ज्या ठिकाणीं त्यांचा देह प्रथम धरणीला लागला, 
किंवा मी नेहमीं म्हणत असतों त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं मातुःश्री राणुबाईनें 
हें बाळक दिलें आणि धरणीमातेनें अलगत झेलले, बरोबर त्या जागेवर 
भव्य मंदिर उभारले जाऊन वरील मितीस त्यांच्या मूतीची प्राणप्रतिष्ठा 
झाली आहे. अशा त्या पवित्र स्थानाकडे सवोचें सतत लक्ष असावें, अशी 
माझी प्रार्थना आहे. 


| 
































दक्षिणेकडे 
[ १५६२-१५६६ ] 
जयंत्यादिके नाना पर्वे । तीथे क्षेत्रे जे अपूर्वे । 
जेथे बसिजे देवाधिदेव । सामथ्येरूपं ॥ 
तया तौर्थाते जे न मनिती । शब्दज्ञान मिथ्या म्हणती ॥ 
4 च 
तया पामरां श्रोपति । जोडेल केचा ॥ 
नाना तीर्थी क्षेत्रांस जावे । तेथें त्या देवाचे पूजन करावें 
नाना उपचारी आचांवे । परमेश्वरासी ॥ 
-दासबोध, १४-५-७व ८, ४-५- १७ 


११० श्रीसमर्थावतार 


[.( १) मार्गात सर्व पवित्र स्थाने पहात पहात लंकेपर्यंत जाऊन परतले आणि 
पंचवटीस आठे-(२ ) देशासाठी, धर्मासाठी किती हे कष्ट - रामसोहळ्यांतील 
उतारा-( २) या समर्थाची सरी । कोण्ही न पावे। - (४) उताऱ्याचें प्रयोजन 
-(५) फिरे दास उदास लोकांस पाहे ।- (६) तसे लोक हि यांच्याविषयी 
अनेक तर्क करीत -(७ ) प्रवासांत हाळ - (८) मिन्न भिन्न क्षेत्रांत निरनिराळ्या 
दैवतांची प्रार्थना -( ९) सर्वोच्या भेटी धेत आणि शोध काढीत-( १०) 
पंचवटीस पुनरागमन आणि तेथून कृष्णातीरीं गमन ] 

(१) मातेचा आशीर्बाद व बंधूंचा निरोप घेऊन दक्षिणेकडील 
तीर्थक्षेत्रे करावयास श्रीसमर्थ जांबेहून निघाले. जातांना आणि येतांना 
सोयीप्रमाणे पूवी आणि पश्चिम बाजूची स्थाने पहात, थेट कन्याकुमारीपयत 
त्यांचें जाणें झालें. मागीत हि ळागतील तीं स्थानें पहात गेले. शंकराची 
स्थाने, व्यंकटेशाचीं स्थाने, शंकराचायीचें स्थान, मध्वराय, कुमारस्वामी, 
सुत्रह्मण्य, विरूपाक्ष यांचीं स्थाने, पंपासरोवर व कष्यभूक, अंजनी-सुप्रीव- 
स्थान, शबरीस्थान, जटायूद्गरणस्थान, अगस्तिस्थान, कावेरीतटीं श्रीरंगनाथ- 
स्थान, श्रीरामानुजसंप्रदायाचीं स्थाने, पद्मनाभ, गोकर्ण, पक्षीतीर्थ, कांची, 
अरुणाचल, त्रिपाति, कामाक्षी, हरिहरेश्वर, वरदराज वगैरे मागीत ठागतीठ 
तीं तीं स्थाने करीत च श्रीरामेश्वरास श्रीसमर्थ पोचले. तेथे सेतुस्नान घडलें, 
मारुतीच्या स्कंधावर बसून ठंकेस जाऊन आले, बिंदुस्थानगुहा पाहिली, 
भोगावतीचे तीरी हाटकेश्वराचें दर्शन घेतळें आणे परतले, ते चार वषौनी 
पुनरपि पंचवटीस येऊन पोचले. 


(२ ) उत्तरेकडीळ काय आणि दक्षिणेकडील काय तीर्थक्षेत्रे करीत 
पायांनीं हिंडत असतां श्रीसम्थाना किती कष्ट पडले असतीळ, कोण जाणे ! 
कठीण प्रदेशांतून जावें लागलें असेल, बरे वाईट, सुष्ट दुष्ट लोक भेटले 
असतीळ, हिंस्र श्रापदांची हि अनेकदां गांठ पडली असेल, नाना 
तऱ्हेची त्यांच्यावर संकटे आलीं असतील. या सर्वांची आपणांस बरोबर 
कल्पना करून देणारा एक प्रसंग मेरुस्वामींनी वर्णिला आहे, तो 
एक च प्रसंग पाहिला म्हणजे था महापुरुषाने देशासाठी आणि धर्मासाठी 
किती कष्ट सहन केले, याची आपणांस पूणे जाणीव होईल 
उतारा मोठा आहे, पण तो श्रीसमर्थीच्या तीथीटणाच्या काळांतील 
दगदगीची यथार्थ कल्पना करून देणारा असल्यामुळें तो येथे उद्भृत करणें 


तीर्थांटण १११ 


आवश्यक होय. तो ज्या अगत्याने मी येथें देत आहें, त्याच अगल्याने 
वाचकांनी तो वाचावा. तो टाळून पुढें जाऊं नये. तो टाळल्याने समथोना च 
टाळल्यासारखें होणार आहे. त्यांत आपणांस श्रीसमर्थ तर दिसतील च, पण 
त्यांचे कैवारी धनुर्धारी रघुवीर यांचें हि दर्शन घडेल ! 


सावधान म्हणतां संसारीं । सावच जाहले ॥ ३ 


निजविरक्तीच्या बळें । वघिले षडबैरी छळे । 

करूनि कल्पनेचे वाटोळे । पावले स्वरूपी ॥ ४ 

सूर्याचे प्रतिबिंब जळीं । जळ आटतां पावे सूरयेमंडळीं । 
तेवि कल्पनानाशं निश्चळीं । निव्वळ जाले ॥ ७ 
प्रार्धयोगे वनांतर । बिरक्तिददोने दुर्धर । 

नाना स्थळांतरं दुस्तर । संचरती तेथें ॥ ६ 

पंचभूत इदयाकर । मूळ अविद्येचा संसार । 
महाबसखुमतीचा विस्तार । 'घुंडित चालले ॥ ७ 
विरक्तीचें आंगीं वारे । उदासवृत्तीनं वावरे । 

वस्तीने गिरिकंदरे । वसबिलीं बहु ॥ ८ 

महातपस्वी अनुष्ठाते थोर । वसविती गुंफा योगेश्वर । 
नाना हटयोग विस्तार । पाहिले दष्टीसी ॥ ९ 

सात्त्विक प्रम भाविक भक्त ! स्वरूपप्रतीतीनं विरक्त । 
अखंड समाथि नित्य मुक्त । सिद्ध हष्टींसी पाहिले ॥ १० 
निवृत्तिदरकुटांचे निवासी । अनुभवगुहा सुखवासी । 
विरक्तिपर्णकुटीचे तापसी । तपोधन पाहिले ॥ ११ 
स्वानंददिखरीं विसावले । जे वुत्तीस नाहीं आले । 
निजउन्मनीमाजि राहिले । ते पाहिले समर्थ ॥ १२ 

एक बाह्यदीक्षेने संपन्न । योगदीक्षा प्रकाशमान । 
अंतरीं इच्छा घर्राने घ्यान । बैसळे किती ॥ १३ 
कुटिल वासना जडली । दिगंबरतनु सलोभ मुळीं । 
सकाम इच्छा घ्यान समेळीं । दीक्षाविभूषित ॥ १४ 


अनेक प्रकारचे महंत । हटयोगसाधनं समाधिस्थ । 
नाना चमत्कार अत्यऱ्भूत । सिद्धी बोळल्या ॥ १५ 


११२९ श्रीसमथांवतार 


नाना तीर्थे क्षेत्रे विशेष । महा पट्टणे वने उद्धस । 
स्वइच्छाविहार तोष । अति विरक्तीचा ॥ १६ 
विश्रांतिनदीतीरीं बसले । तपतेजे सूर्यसम प्रकाहलळे । 
महा सिद्ध तपस्वी भले । अनुष्टाते पुरुष ॥ १७ 
कोणासी नाहीं संभाषण । ईक्षणें चि हृदय घेऊन । 
निजांगविरक्तीनें पूर्ण । भरले विजनीं ॥ १८ 

नाहीं जनविकल्पाचा वारा । चाठिळे विचारीत विचारा । 
स्वरूपसाक्षात्कारजिव्हारा । प्रकटीत ॥ १९ 

द्वादश वर्षे पूर्व वनवास । त्यावरी द्वादश वर्षे संचारास । 
आहवारेवीण शरीरास । शक्ति कांहीं च नसे ॥ २० 

नाहीं श्वुघेतषेचे देहीं भान । नसे विश्रांति निद्रा जाण । 
वायूसारिखे संचरण । होतसे स्वइच्छा ॥ २१ 
शरीरउपजीविकाजीबन । सदोदित रघुनंदन । 
निजप्राणाचा हि प्राण । नित्यतूघीने असे ॥ २२ 
निजध्यासे राम चि सर्वत्र दिसे । जिवलग त्यावीण कोणी नसे । 
कृपासंजीवनीनें जीवितसे । जिवाचा निजजीव ॥ २३ 
जैसें हिरण्यकऱ्यपं दवेषछळें । प्रल्हादाचे धारिष्ट पाहिले । 
तैसेपरी च चित्त शोधिलं । आपआपण समर्थ ॥ २४ 
प्रल्हादासी' त्या सेवकजनीं । लोटिळे कडेलोटणी । 
स्वइच्छा चि समथोनीं । ते हि प्रतीति पाहिली ॥ २५ 
बनदाहो अश्लींत रिघाले । व्याघसिंहसहबासे राहिले । 
सर्प स्बइच्छा खेळविले । आंगावरी ॥ २९ 

विषाची निर्विष प्रतीति । मरणाची चिरंजीव स्थिति । 
बुडण्याची तारक रीति ! पाहिली समर्थे ॥ २७ 
अक्षोभजळीं उडी टाकूनि । चळवळ न करितां जीवनीं । 
पाहिले धारिष्ट शोधूनि । सख्य श्रीरामाचे ॥ २८ 
मासोपवासी महामहिमे । येथें वर्षांनुवर्षे चालिली क्रमे । 
साक्षात रामावतार नेमे । वनविचरण ॥ २९, 

दीक्षा रामाची पावन । ते चि दोक्षेनें समर्थ पूर्ण । 
फिरतां वनवासी दारुण । काळयोग जाहला ॥ ३० 


तीर्थाटण ११३ 


पद्या काय प्रसंग श्रीसमथोवर आला होता : 


राम प्रत्यक्ष व्हावयासी कारण । क्षोभलीं पंचभूते संपूर्ण । 
भूमि तापली सूर्येकडून । महाउष्णकाळीं ॥ ३१ 
पर्वताचे पाठार लागले । विस्तीर्णतेखी विस्तारले । 
वृक्षतृणादि उगवले । नाहीं च ज्यावरी ॥ ३२ 
जौबनाचा लेह नाहीं । सारिखं चि सर्वत्र हि । 
जैसे समुद्रजळ पाहीं । सारिखे च समान ॥ ३३ 
तेसें पाषाणाचे काळेपण । जैसें दयरहित गगन | 
तैसें स्थळ तें विर्स्तार्ण । समर्थ तेथे ठाकले ॥ ३४ 
कोणतें हें ठिकाण, उत्तरेकडचें कां दक्षिणेकडचें, कोण जाणे ! 

सूर्य मध्यान्हीचा महा खडतर । किरणें वरुषती वैश्वानर । 
अशिरूप तो स्थावर । पदगतीस पोळवी ॥ ३५ 
नाहीं विश्नांतीचा पवन । घेयीस भेडसावीत रान । 
कल्पांतचेळा ते निवोण । बोडबली सहजे ॥ ३६ 
संतत्त तोत्र चंडकिरणीं । पोळी लागली क्षमाघरणी । 
सूर्यकांत खडतरोनि । सूर्यरइमीने प्रज्वळ ॥ ३७ 
करूनिया निजनिधोर । स्वामी स्थिरावळे अतिस्थीर । 
तव तो पर्वत हरहर । शब्दे गडाडिला ॥ ३८ 
जय जय जय जय रघुवीर । घोष प्रगती भयंकर । 
घुमो लागलीसे गंभोर । आकादावाणी ॥ १९ 
उदासीनतायोग निर्लांभ । निघाले धारिष्ट ते अक्षोभ । 
क्षोभमलं चित्त सलोभ । कारुण्य उदेले ॥ ४० 
श्युघातूषाबाधा झळंबली । प्राणांतदणा जाणवली । 
संपूर्ण ममतेने आठवली । सूति रघुत्तमाची ॥ ४१ 

त्या निवाणददोे माझारीं। 

आला समथोचा साहकारी । 

काळनिवतंक निर्धारी । 

धनुर्धारी रघुवीर ॥ ४० 
स्वकरें समथासी कुर्वाळिलं । मंत्रसंजीबनीसंधान केलें । 


श्रवणावाटें पाजिळें । परमासृत ॥ ४५ 
गप, अ. ८ 


११४ 


श्रीसमर्थावतार 
समर्थाची नेत्रारविंदें । रघूत्तमकरारविंदें । 
स्पर्शेतां चि स्वतेजस्वानंदे । दृष्टी उघडली ॥ ४९६ 
दृष्टोसी देखिला राजीवनयन । आनंदलं समर्थाचे मन । 
समीप बेसळे उठोन । अभिवंदन केळे ॥ ४७ 
रघुराजपदकमळीं । समर्थे ठेविला मोळी । 
हात माथां ठेऊांने तात्काळीं । दिधळं आटिंगन ॥ ४८ 


सिद्धयोगियांचा विसावा । स्वलुखसायुज्यतेचा ठेवा । 
तो प्रत्यक्ष होऊाने तेव्हां । अनुग्रह करितसे ॥ ४९. 
छृपावात्सल्यरसे उचित । बिचारले जं अपेक्षित । 
आर्ळो तुझिया प्रीतीने 'घांवत । पुरबीन अभोष्ट ॥ ५० 
राम सप्रेमे असे दरवत । मायर बहु काळें पुत्रासि देखत । 
कळवळिळे तेस चित्त । जगजनकाें ॥ ५१ 
समर्थ म्हणती तुजवोण कांहीं । मज इच्छा उरलो च नाहीं । 
आंतां ठाव दे तुझिय़े पायीं । हे चि मज अपेक्षा ॥ ५२ 
अंतर परीक्षूनि आळासी । विरुद आलीं प्रत्ययासी । 
आतां देहसंस्कारदृत्तीसी । उरो नेदीं सर्वथा ॥ ५३ 
जालिया हि तुझे दर्शन । उरावे काय माझे मीपण । 
आतां छृपा करूनि निर्वाण । गती देई ॥ ५४ 
बोधससमुद्र रघुनंदन । आत्मदोक्षा भवकंदन । 
ब्रह्मोपदेशे सावधान । समर्थासी केळ ॥ ५५ 
-रामसोहळा, १-७ 


(३) कोणत्या पर्वतावरील हें वर्णन आहे, हिमाल्यांतील कां 
विंध्यपर्वतावरीळ, सातपुड्यांतील कां सह्याद्रीवरील, हें सांगतां येत नाहीं. 
पण देशासाठी आणि धर्मासाठी, भगवत्कृपेसाठीं आणि जगदुद्धारार्थ इतके 
कष्ट सहन केल्याचा, कोणत्या हि अवताराचा, आपणांस कोठें दाखला 
सांपडतो कां ? नसेळ सांपडत तर, 


छृतत्रेतद्वापारीं । जाले अद्भत अवतारी । 
परी या समथांची सरी । कोण्ही न पाबे ॥ 


- रामसोहळा, १-६- १०५ 


तीर्थाटण ११७५ 


अर्से जं मेरुस्वामींनीं म्हटलें आहे, ती अतिदायोक्ति नव्हे, हें आपण मान्य 
केलें पाहिजे. 

(४) हा एवढा मोठा उतारा दोन कारणांसाठी मीं उद्भृत केला आहे 
एक तर, तीथीटणाच्या काळांत श्रीसमथोवर आलेल्या प्रसंगांचे इतके 
विश्नसनीय वणेन माझ्या वाचण्यांत दुसरीकडे कोठें आलें नाहीं म्हणून, 
आणि दुसरें असं कीं, धनुधारी रघुवीराला श्रीसमथीची काळजी किती 
आणि कां लागली होती, हें आपल्या लक्षांत येऊन, आपण आपल्या 
ठिकाणीं जी इच्छा करीत असतों, ती कां पूर्ण होत नाहीं, आपला प्रयत्न 
किती कमी पडतो व जो होतो, तो हि कसा वरपंगी असतो, हें आपणांस 
कळावें, म्हणून. 

(५) कुग्रामं अथवा नगरें । पाहावीं घरांची घरें । मिक्षामिसे ठाहानथोरें । 
परीक्षून सोडावी ॥। अशी सूचना शिष्यांना देणारे श्रीसमर्थ, तीर्थाटणाच्या 
निमित्ताने देशभर संचार करीत असतां स्वतः, भेटतील त्या सर्वोची परीक्षा 
केल्यावांचून थोडे च राहिळे असतील ? त्यांनीं केलेल्या परीक्षेचे पांच ६ 
*ोोक आहेत. 
महीं मंडळीं लोक नाना गुणाचे । असंभाव्यलीळाकळाकूसरीचे । 
किती येक साधे किती येक बोधे । किती येक ते देखिले मंदबोधे ॥ १ 
किती येक लाताड लाबाडवाणे । किती येक पापी पुराणे पुराणे । 
किती येक तोंडाळ वोढाळ ऊणे। कुदाब्दी किती येक वाचाळ सूणे॥ ₹ 
करंठे कुरूपी विकारी भिकारी । किती येक ते तामसी दुःखकारी । 
किती येक ते पातकी पापरूपी | किती येक ते दक्ष पुण्यस्वरूपी ॥ ३ 
भले नष्ट पापी दुरात्मे चि कांहीं । जनीं पाहतां सारिखे येक नाहीं। 
बहू लोक हे तों बहुता परीचे । भले ते हरीचे तथा दुर्भरीचे ॥ ४ 
मठल्याचे भळे बोळती रम्य बाचा देहे खुकतती चालतो सुताचा । 
फिरे दास उदास लोकांस पाहे। मनामाजि थक्कीत होऊनि राहे ॥ ': 

(६) हे जशी लोकांची परीक्षा करीत, तसे लोक हि यांच्याकडं पटात 
आणि आश्चर्य करीत. त्यांची निरिच्छ, वैराग्यशील मूर्ते पाहून टोकांना 
मोठें नवळ वाटे. त्रेळोक्याची पर्वा नाहीं, अशी या तरुणाची ब्रति पाटून, 
्रियापुत्रमित्रादिकांच्या मोहृजाळांत गुरफटलेल्या जनाळा कोतुक वाटावे, 





ळय 


६ श्रीसांप्रदायिक विविध विषय, प्रथम खंड, विपयांक २४ वा. 


११८ श्रीसमर्थाबतार 


हें स्वाभाविक आहे. आपण कोण, कोठील म्हणून यांना विचारण्याचे लोकांना 
घैर्य होत नसे. ते आपसांत च कुजबुजत, कोण बरें हा तेजस्वी तरुण 
पुरुष असावा, याळा कसली च अपेक्षा दिसत नाहीं, याळा आईबाप किंवा 
आणखी कोणी जवळचे नातलग नाहींत कीं काय £ दारोदारी भीक मागत 
कां बरें हा हिंडतो ? मिस्लेची तरी कोठें याला पवी आहे ? जरुरीपुरतें घेतो 
व बाकीचे टाकून तर जातो. अशा अनोळखी लोकांत आणि मुलखांत 
हिंडण्याची समथीना हि फार गोडी वाटत असे. ते म्हणतात च, साधकाने 
अशा च ठिकाणीं मुद्दाम वास करावा. 

कोण कैंचा हा भिकारी । भोक मागे दारोदारी ॥ १ 

ऐेसे म्हणती तेथे जावे । सुखे वैराग्य करावें ॥ २ 

ळोक पुसती कोण काय । पुर्सो जातां सांगो नये ॥ २ 
लोकांनीं आपसांत म्हणावें 

आहे ब्राह्मण विदेशी । नाहीं ठाऊक आम्हांसी ॥ ४ 

रामीरामदास म्हणे । कोण आहे कोण जाणे ॥ ५ 

(७) त्यांना वाटळे नसतील, पण प्रवासांत त्यांचे हाळ झाले च 

असणार ! कोठले खाणें आणि कोठले पिणे ! बिश्नांते कसली आणि निद्रा 
कोठली ! एक च निदिथ्यास आणि सारखें परिभ्रमण ! 

येक्या ग्रामी सारूनि स्नान । येक्या गांवीं भिक्षा भोजन । 

येक्या खेड्यांत करिती शहायन । अनुसंधानीं जागत ॥ 

दाय्या भूमितटे दिशो$पि बसने । विरक्तवाक्य दिधले मान्य । 

सर्वांगामाजी येक कौपीन । पात्र उपपात्र हस्तांजळी ॥ 

श्रीभागवतीं व्यासात्मज । निस्पृहलक्षणें बोलिले जे जे । 

ते सार्थकी लाविले दासमहाराज | क्रिया करूनि स्वतःसिद्ध ॥ 

भू प्याटतां वैराग्यभरे । भूकताहनाचा पडतसे विसर । 

नामामृत वसे हृदयीं सार । कायाक्केश न वाटे ॥ 

, देही असोन पूर्ण विदेही । धनमानईषणीं चाड नाहीं । 


घूत्ती जडलीसे श्रीरामपाई । 
- दासविश्रामधाम, १९-४ट ते ५२ 


अका विदेही पुरुषाला कष्टाचे भान कोठून असणार ? अशा आत्मानुसंधानी 
पुरुषाळा कोणतीं संकटें आपल्या थ्येयापासून परावृत्त करूं शकतील : 


तीर्थांटण ११७ 


(८) ज्या ज्या क्षेत्राच्या ठिकाणीं श्रीसमर्थ जात, त्या त्या क्षेत्रांती 
दैवताची ते प्रार्थना करीत. मागणें काय मागत, याची कल्पना, परश्ुराम- 
क्षेत्राला गेळे असतां केलेल्या प्रार्थनेच्या छोकांवरून करतां येते. 
त्या छोकांत त्यांच्या जीवींचें आर्त प्रकट झालेलें आढळतें. श्रीसमथीच्या 
अंतरंगांतीळ तरंग, त्यांच्या काव्यांत उमटलेले, जेव्हां आपण पुढील खंडांत 
शोधूं, तेव्हां हि या छोकांकडे आपली नजर जाईल च. पण क्षेत्राक्षेत्राच्या 
ठिकाणीं प्रार्थना काय करीत, यांची कल्पना व्हावी, म्हणून ते छोक येथें 
हि उद्धत करणें अगत्याचे वाटतें. ते वारंवार वाचावे लागळे, तरी त्यांत 
काय बिघडेळ ? उलट फायदा च होईल, तितक्या वेळां श्रीसमथांच्या 

अंतरंगांत प्रवेश करण्याची आपणांस संधि मिळेल. 
महां कोप अस्नी क्रषी जामदझी । समर्था तया जाणिजे सर्व सूजहीं । 
सदा सर्वदा घेतसे नाम तूझे । वरिष्ठा स्वभावे चि है गोचर माझे ॥ 
वसे सागराचे तिरीं सूत तूझा । समाचार तो घेत नाहीं च माझा । 
तयाला बहूतापरी शीकवावे । स्वभावं चि बोढेल ऐसे करावें ॥ 
किती येक मागे बहू युध्य केलें । किती वेळ या ब्राह्मणा राज्य दिल्हे । 
अकस्मात सामथ्ये ते काय जालें । युगासारिखे काय नेणो विझाळें ॥ 
चिरंजीव आहेसि ऐेसी वर्दंती । समर्था तुझें चित्तकाठिण्य कीती । 
तुझे नामधारी तुला हें कळेना । छृपाळूपणें चित्त केसं वळेना ॥ 
नको रे उदासीन हें वाकय मानी । समर्था असावें बहू साभिमानी । 
करावी दिनानाथ हे सत्य वाचा | तुला चिंतितो दास मी राघवाचा ॥ 
-करुणाष्ट्के, २०-श ते ५ 
या अर्थपूर्ण करुणापंचकाचा विशेष प्रपंच श्रीसमर्थहृदयांत करू. 


(९ ) श्रीसमर्थ ज्या ज्या क्षेत्रस्थानीं जात, तेथें तेथें तपास काढून 
जे जे संत, साधु, सिद्ध, योगी, तपस्वी, संन्यासी, वीतरागी, अनुष्टाते 
असल्याचें कळून येई, त्यांच्या त्यांच्या अवश्य भेटी घेत. क्वचित्‌ कोणी 
शिष्यभावानें जवळ आला, तर त्याचा हि संग्रह करीत. भिन्न भाषेचा प्रांत 
ळागळा तर त्या भाषेचा हि परिचय करून घेत. आणि सर्वांत विशेष 
म्हणजे सूक्ष्म दृष्टीर्ने लोकांची स्थिति अवळोकन करीत व भेटावयास 
येणारे ठोक विश्वासाने परिस्थितीची जी माहिती सांगत, ती हि ऐकून 
घेत. याप्रमाणे तीर्थीटणाच्या काळांत स्वतः पाहून व लोकांच्या तोंडून ऐकून 


श्श्ट श्रोसमथांचतार 


देशस्थितीच्या अबनत स्वरूपाचा त्यांना जो बोध झाला, जो प्रत्यय आला, 
तो बोध किंवा तो प्रत्यय च त्यांच्या पुढच्या चरित्राचा पाया होय, असें 
मी मानतो. मी तर असं म्हणेन, श्रीसमथीनीं तीर्थाटण केलें नसतें 
आणि लोकस्थिति त्यांच्या प्रत्यक्ष अवळोकनांत न येती, तर त्यांचे 
वडील बंधु, श्रेष्ट, यांच्या प्रमाणं दोन चार पौराणिक व केवळ अध्यात्मपर 
ग्रंथ लिहून च त्यांनीं आपळा अवतार संपविळा असता. पण तीर्थाटणाच्या 
काळांत देडास्थितीचें त्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान झालें, धर्म प्राणांतिक संकटांत 
सांपडल्याचचें त्यांच्या प्रत्ययास आलें आणि त्या च वेळीं त्यांनीं संकल्प 
केला असळा पाहिजे कीं, या परिस्थितीचा शेवट आपल्या हयातींत झाला 
पाहिजे. यात्रा संपवून आणि तसा संकल्प करून च ते पुनरपि पंचवटीस 
श्रीरामाच्या दरौनास गेळे. पूर्वी पुरश्वरणाच्या बारा वषांच्या अवधींत 
पंचवटीस अनेकांची त्यांना ओळख झालेली असेल. त्या सर्वाची या वेळीं मेट 
झाली असेल व त्यांच्याशीं समथीनीं विचारविनिमय केला असेल. न जाणों, 
दाहाजीमहाराज हि भेटळे असतील व त्यांच्या 'च विचाराने कृष्णातटाकीं 
जाण्याचें ठरलें असेल 


(१०) या खेपेस पंचवटींत ते विदोष प्रकट रीतीनें लोकांत मिसळले. 
महाद्रारीं त्यांची कीतनं हि झालीं. बाल, वृद्ध, नर, नारी असे हजारों लोक 
त्यांचीं कीर्तने ऐकण्यास लोटत. त्यांना गाण्याचें अंग अप्रतिम होतें आणि 
त्यांचा आवाज खडा होता, हृदयांत राम आणि जिव्हाम्रीं सरस्वती, शरीर 
भव्य आणि वेष आकर्षक, आणि या संबोवर ताण, वृत्ति निस्पृह ! लोकांचीं 
मनें बेधून घेण्यास आणखी काय असावें ठागतें ? सारा गांव त्यांच्या 
कीर्तनास लोटे म्हटळें, तरी चुकीचे होणार नाहीं. वैदिक, पोडेत तसे च 
वेऱ्य, शूहू, सारे च येत. 


याप्रमाणें पंचवटीस कांहीं दिवस राट्रन, मनोमनी संकल्प करून, 
श्रीरामाची आज्ञा घेऊन, पुढीळ नियोजित अबतारकायीसाठीं श्रीसमर्थ 
कृष्णातीराकडे गेले, त्यांना जाऊं द्या पुढें. आपण, जी देऱस्थिति पाहून 
आणि ऐकून त्यांचें हृदय कळवळले आणि जिचा शेवट आपल्या हयातींत 
झाला पाहिजे, असा त्यांनीं संकल्प केळा, ती देशस्थिति पुढीळ उलासांत 
किंचित्‌ पाहूं आणि मग कृष्णातीरीं पुन्हां त्यांच्या चरणांपाशीं जाऊं. 
































उल्ला स दहा वा 
श्रीसमर्थपूर्वकालीन व श्रीसमर्थकालीन 


_ आहाहा. (आळ. ! 

क!) ह!) हि!) 

[ ५५१-१६०३ ] 

म्लेंछ दुर्जन उद्‌ंड । बहुतां दिसांचें माजले बंड । 


या कारणें अखंड । सावधान असावं ॥ 


बोलतां कलीचे महिमान । घर्म जाला कंपायमान । 
जे युगीं राजा यवन । तेथें अन्य वार्ता कायसी ॥ 


राजा देवद्रोही जाला । देवस्थळांचा उच्छेद केला । 
तीर्थमहिमा सकळ मोडिला । ठाईठाईंचा ॥ 


१२९० श्रीसमर्थावतार 


[ (१) या देशाच्या शेंकडों वर्षांच्या इतिद्ासावर श्रीसमथोचा शिक्का-(२) 
मुसलमानांचे बंड - ( २) श्रीसमर्थचरित्राचा पाया -(अ) मुसलमानांचा उत्तरे- 
कडील पाशवी धिंगाणा -( ४ ) हुयेनसंगच्या वेळचा महाराष्ट्र -(५) मुसल- 
मान धर्माचें बीं या देशांत प्रथम सिंधमध्ये पडळें--( ६ ) सबक्तगिनाची स्वारी 
--(७) बहुतां दिसां्चे म्हणजे किती शतकांचे--( ८) त्या बंडाची उत्पत्ति- 
स्थिति-ळय -( ९ ) बंडाचीं प्रमुख चार अंर्गे -( १० ) मोगल सत्तेचा संस्थापक 
तैमुर, याच्या शब्दांत च बंडाचा उद्धव -( ११) तो 'च अभिप्राय तद्धर्मियांचा 
व परस्थांचा हि-(१२) स्त्रीलंपटपणा-( १२ ) त्यांचे हेतु आणि दुर्गुण - 
( १४) त्या दुर्गुणांचा क्रम -( एक ) स्त्रिया ब मुळें यांचा अपहार आणि 
त्यांची विटंबना - १. गुजराथच्या राजाची राणी कमलादेवी व कन्या देवल- 
देवी - २. चौरागड येथील जोहार- ३. इ. स. १६३५तील बुंदेल- 
खंडाच्या भांडणांत- ४. मथुरेच्या एका फोजदाराची तऱ्हा - ५. तदांत 
लाजिस्वाणी शर्त- ६. श्रीसम्थांच्या अबळोकनांत असले प्रकार आले होते - 
७. स्त्रियांची विटंबना होण्याचे केव्हां थांबणार - ८. गुरुचरित्राचा दाखला - 
९, हे प्रकार सहन कसे होत- १०. माझ्या स्वराज्यांतठा कायदा -- ( दोन ) 
देवाल्यांचा बिध्बंस ब मूर्तींचा भंग आणि त्यांची बिटंबना- १. याचीं 
हजारों उदाहरणें, पण- २. आपण १६३२ ते १६८० द्रम्यानचीं दद्दा पांच 
पाहूं - २. पहिलेच उदाहरण १६२२ तीळ काज्ली प्रांतांतील ७६ देवाल्यांच्या 
विध्वंसाचें - ४. दुसरे उदाहरण १६६५ तीळ कोलारस येथील - 
५. तिसरें १६६९ तील, काशीच्या विश्वनाथाच्या देवाल्याचें व मथुरा 
येथील डेहरा केसुरायाचें - ६. जोधपुर, चितोड, आंबर येथीळ देवाल्यांचा 
विध्वंस -- ७. सत्त मोक्षदायक पुरींची दुर्दशा - ८. श्रीसमर्थांच्या पाहण्यांत 
- ९. गंजीकोट किल़यांतील -( तीन ) लूट, जाळपोळ, कत्तळ, धर्मातर - 
१. वर्गीकरण परस्परव्यापी झालें आहे- २. पण त्यांत बिघडत नाहीं, हा मानस- 
शास्त्राचा ग्रन्थ नव्हे, हा इतिहास आंहे-- ३. देवगिरीचें उदाहरण १२९४ 
तीळ-- ४. दिलीचे उदाहरण १३९८ तीळ - ५. सरसकट कत्तळ- ६. 
१६३१ त बादशाही सैन्य विजापुरावर चाळून जातांना- ७. गोवळ- 
कोंडा - विजापुर भागांतील उदाहरण - ( चार ) क्रौर्य-- १. अतर्क्य उदाहरणें 
-' २. महमद तघल्ख माणसांची शिकार करवी- १३. ऐशीं काफरांचा 
बळी -- ४. सैन्याळा उत्साह वाटावा म्हणून - ५. कत्तल केलेल्यांची मुंडकी 
प्रदर्शेनार्थ झाडांना टांगणें- ६. टॅव्हरनिअरची साक्ष- ७. नियम आणि 
वर्तन यांच्यांत मेळ नसणें- ८. जहानगीरचें अनुशासन व त्याचा भंग -- 
९, लिहीत असतां क्षणोक्षणी श्रीसमर्थांची आठवण - ( पांच ) धर्मवेडेपणा 
-' १. शिकंदर लोदीरचे एक उदाहरण, मताबद्दळ एका जाहमणाची हत्या - 


देशस्थिति १९१ 


२. श्रीसम्थाना असा कोणी धर्मवेडा भेटता तर - ३. शिकंदर लोदीनें 
केलेला देवळांचा बिध्बंस -( सहा ) बेइमान - १. वचनें देणारा आणि 
मोडणारा औरंगजेत्र - २. औरंगजेबाची राजनीति - ३. दिलेलीं वचर्न कधीं च 
पाळीत नसे- ४. औरंगजेबाविषयों मलतसीचें मत- ५. तें श्रीसमर्थोच्या 
मताशीं जुळतें- ६. कपट ही च त्यांच्या यशाची किल्ली- ७. मोगलांचे दोन 
विशिष्ट गुण- ८. पैसा हें देवत - ९. चनितोडच्या राण्याचा कायमचा 
इघारा- १०. मनुसी देखील मोगलांच्या नीतीला विटला- १९. 
मोगलांच्या नोतीविषयीं श्रीसमर्थांचा अभिप्राय -( सात ) न्यायाची विटंबना - 
१. तडकाफडकी न्याय - २. बाह्य देखावा मात्र किती गंभीर - २३. 
दशक ३, समास ७, ओव्या ६३-७८ यांतील शिक्षेचे प्रकार काल्पनिक नव्हत 
तर १-( आठ ) विलास, ऐषआराम, लंपटपणा -- १. अकबराच्या जनान- 
खान्यांत पांच हजार स्त्रिया- २. बाहेरख्यालीपणा आणि जुगार- ३. 
जहानगीरचचा आनंद कदांत- ४. जहानगीरचा एक च पेला- ५. राहा- 
जहानाचा निराळा छंद -निष्कर्ष- १. मनुसीचा अभिप्राय - २. वर्निअरचा 
अमिप्राय- ३. त्याचें भविष्य खरें झालें - ४. श्रीसम्थौंचा अभिप्राय 
आणि आश्वासन - ५. आतां दक्षिणेकडे -( आ) पोर्तुगीज ठोकांनीं दक्षिणेकडे 
मांडळेला धुमाकूळ - ( १) फिरंगण म्हणजे गोव्याकडील मुलख -- (२) माझी 
विचार करण्याची तऱ्हा - ( ३) मनुसीनें पोचुंगीजांच्या केलेल्या गुणवर्णनाचा 
सारांश-(४) त्यांचे हेतु- (५) वास्को ड गामा- (६) १५०२ तील 
क्रूरपणाचा एक मासला- ( ७ ) १५०३ तील दुसरा मासला - (८ ) तिसरें 
उदाहरण - ( ९ ) देवळांचा विध्वंस, जाळपोळ, ळूट- ( १० ) मानव कां 
दानव- ( ११ ) दानवांना शोभणारी १५६० तील कृति- ( १२ ) स्त्रियांचे 
धिंडवडे - ( १३ ) मऱ्हाटदेश थोडा उरला- (इ) महाराष्ट्राच्या पोटांतील 
कांचेचे तुकडे - ( १ ) बहामनी राज्याचा पहिला सबंध तुकडा- (२) त्या 
राजांचा वंशबृक्ष- ( ३) महमदचे अत्याचार- (४ ) तिसरे राजश्री - 
(५ ) फेरोजशद्दाचा छंद - ( ६ ) अहमददाहाची कत्तल करण्याची लह्र- 
( ७ ) त्यानें केळेला विश्वासघात - ( ८ ) अल्लाउद्दीनाचा सुखनिवास- ( ९ ) 
कूरकर्मा हुमायून - ( १० ) असें हें राज्य दोनशें वर्षे कसें टिकले-( ११) 
या एका तुकड्याचे झालेले पांच तुकडे- कुतुबद्याही- ५. सर्व च 
दाह्यांचे सामान्य गुण- २. कुतुबद्याहीचा वंशवृक्ष- २. देवरकोंडा 
किल्ला जिंकल्यावर- ४. विश्वासघाताचें उदाहरण- “५. कुठव सुलतान 
महमद यांचा संकल्प आणि आनच्चार- ६. विलासी व्रृत्ति- ७. मोगळू 
सेन्याचें वर्तन - निजामशाही - १. वंदावृक्ष- २. क््रकमा हुमायूनचा 
अवतार मीरन हुसेन - ३. आधीं मुलगा गादीवर, मग बाप - ४. जांबेचे 


१२२ श्रोसमर्थांवतार 


ठोसर व वेरूळचे भोसले यांचा स्नेहसंबंध - आदिलशाही - १. वंदावृक्ष - 
२. संस्थापक युसफ यार्‍चा निका हिंदु स्त्रीशी - ३. मुलूला अनैतार्गिक व्यसन - 
४. इन्राहमला दारू [पण्याचा छंद - ५. दिलावरखान थेरडा, तरी- ६ 
अल्लीचा खोजा-. ७. अल्ली राज्यें कां टिकलीं- ८. विजयानगरच्या 
रामराजाचें सुंडरके- ९. विलासी विजापुर शहर - एकंदरींत - 
मुसलमानांची जूट आणि हिंदूची अभिमानझ्ून्यता - २. प्रबळ स्वार्थ 
२. एक बाजू पाहिली, आतां दुसरी पाहूं- ( ईं ) लोकस्थिति- ( १) लोक 
ञस्त झाले होते- (२ ) वारंवार दुष्काळ पडत, इ. स. १६३०-३१ तळा 
हुष्काळ - (२) बरनिअरच्या मतानें दारिद्याचें आणखी एक कारण- (४ 
तशी 'च टेव्हरनिअरःची साक्ष- ( ५ ) हिंदूंचा बाबळटपणा - (६ ) गुलाम 
वृत्ति- ( ७ ) श्रीसमथार्चि परचक्रनिरूपण- ( ८ ) अवघा धुंधुकार- (९) 
एंक्‍याचा अभाव - ( १० ) जयसिंग, जसवंतसिंग, चितोडचा राणा, हे तिघे 
एक होते तर- ( ११ ) आश्चयोंतळें आश्चर्य- ( १२ ) मनुसी सतरांदा 
म्हणतो - ( १३ ) श्रीसमर्थांनी दिळेला मंत्र आणि गांठ घाळून दिळेळा देव ] 


( १) मथळ्याच्या जागीं दिलेल्या पाहिल्या ओवींत कारण सांगून 
नेहमीं सावध राहण्याचा इषारा श्रीसमथीनीं श्रीशिवरायाळा दिला आहे 
ही ओवी अठराव्या दशकाच्या सहाव्या समासांतील बारावी होय 
अफझुलखानाच्या भेटीला जाण्यापूर्वी श्रीशिवरायाला जणूं हृदयाशी धरून 
त्याचा गोरव करून, श्रीसमथीनीं जो उपदेश केला, तो या समासांत 
गोवलेला आहे. त्या समासाकडे पुढें एका महत्त्वाच्या उल्लासांत आपणांस 
वळावयाचे च आहे. येथे आज इतकें 'च म्हणावयाचे आहे को, आपल्या 
पूर्वाच्या अनेक शतकांचा इतिहास आठवून ब तीथीटणाच्या काळांत 
स्वत: पाहून व इतरांच्या ताडून ऐकून,. आपल्या वेळच्या देशस्थितीची 
जाणीब होऊन 

म्लेंच्छ दुर्जन उद्‌ंड । बहुतां दिसांचें माजले बँड ॥ 
हृ या देशाच्या अनेक रातकांच्या इतिहासाचे स्वरूप होय, असा 

श्रीसम्थीनीं या देशाच्या दोंकडो वर्षीच्या इतिहासावर या अर्ध्या ओवीनें 
जणू शेरा मारळा आहे. या अध्यी ओवीत, या देशाचा अनेक रातकांचा 
इतिहास सामावला आहे. 

(२) या दोन चरणांतील प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा आहे. त्या वेळचे 
सत्ताधारी जे मुसलमान त्यांच्या सत्तेळा श्रीसमर्थांनी बंड म्हणून संबोधिले 


देशस्थिति १२३ 


आहे. प्रजा राजाविरुद्ध जी उठावणी करते, तिळा बंड म्हणण्याचा प्रघात 
आहे, पण येथें राजानें च प्रजेवर चालविलेल्या जुलमाळा श्रीसमर्थ बंड 
म्हणत आहेत. म्लेंच्छ उदंड दञजन कसे आणि बहुतां दिसांच म्हणजे 
किती रातकांचें त्यांचे बंड माजळेळें आहे, याचा विचार आपण हि केला 
नाहीं, तर श्रीसमथोचा हा अभिप्राय बरोबर आहे किंवा कसा, हे 

[पणांस कळगार नाहीं, इतकें च नव्हे, तर श्रीसमर्थाच्या अवतारकायीे 
स्वरूप च मुळीं आपल्या लक्षांत येणार नाहीं. 


(३ ) तीथोटणाच्या काळांत सर्वे देशभर संचार करीत असतांना 
जी देडास्थिति श्रीसमथाच्या प्रत्यक्ष पाहण्यांत आली व इतरांच्या सांगण्या- 
वरून त्यांना कळली, तिनें श्रीसमर्थचरित्राचा पाया घातला, असं मीं 
नुकतें च म्हटलें आहे, तें सवथैव सत्य होय. याप्रमाणें त्यांचा देशभर 
संचार झाळा नसता आणि देशास्थिति त्यांच्या प्रत्यक्ष अवलोकनांत आठी 
नसती, अनेक रातकांच्या इतिहासाकडे त्यांचें लक्ष न जातें, तर श्रीसमर्थ 
समर्थ झाळे च नसते. ते आणि त्यांचे बंधु यांच्या जीवनक्रमांत फारसा 
फरक पडला नसता. त्यांचे बंधु गंगाधर ऊर्फ रामीरामदास, ऊर्फ श्रेष्ट, हे 
परमार्थमागीत श्रीसमथीपेक्षां कांहीं कमी नव्हते, पण ते समर्थ न होतां 
सदाचाराने वागून, भक्तिरहस्य, सुगमोपाय इत्यादि ग्रंथ करून, आपल 
बारा गांवचे कुळकर्गीपण सांभाळून, प्रपंच करीत समाधानाने काळ 
कंठीत होते. ती च दिशा श्रीसम्थीच्या चरित्राळा हि लागती. पण 
इंश्वरी संकेत निराळा होता. श्रीसमथौनीं आपल्या पर्यटणांत समाजाची 
भयंकर अवनति झालेली पाहिली, शतकानुरातकें तसा च अनन्वित प्रकार 
चालत आल्याचें त्यांना दिसले, तत्काळ प्रतिबंध झाळा नाहीं, तर धर्म 
कांहीं टिकत नाहीं, हें त्यांच्या प्रत्ययास आठे. (अ) उत्तरेकडे गुरट्मान 
सत्ताधाऱ्यांनी घातलेला पादावी धिंगाणा, (आ) दक्षिणेकडे पोर्चुगीज लोकांनी 
धर्मप्रसारार्थ मांडलेला धुमाकूळ आणि (इ) मध्यभागीं, महाराष्ट्रांत च 
महाराष्ट्राच्या जणूं पोटांत च - रुतून बसळेला बहामनी रार्‍्याचा काचेचा 
तुकडा आणि त्यांतून च उद्भवलेल्या पांच शाह्यांचे तुकड, या. यांग 
महाराष्ट्र जगू रक्तवंबाळ होऊन पडला होता, ही सारी स्थ्रिति त्यांनी 
पाहिळी आणि मनाशी निश्चय केळा. श्रीसमथाच्या अवतारकायाच 


१२४ श्रोीसमथांवतार 


यथार्थ स्वरूप आपल्या लक्षांत येण्यासाठी तो इतिहास आणि ती 
परिस्थिति आपण हि पाहिली पाहिजे, जी पाहून च श्रीसमथीनी 


कित्येक म्लेंछ होऊन गेले । कित्येक फिरंगणांत आरळे ॥ 
- दासबोध, १५-२-३ 
असे उद्गार काढळे आहेत. 


(अ ) मुसलमानांचा उत्तरेकडील पाठवी धिंगाणा 


(४) शालिवाहन शक ५५१ ते ५६७ म्हणजे सोळा वर्षे सर्वश्रृत 
चिनी प्रवासी हुयेन संग हा आपल्या या देशांत हिंडत होता. त्या काळा- 
पर्यंत आपल्या धर्माला परधर्मियांचा उपसर्ग कायमचा पोंचळा नव्हता. 
देशांत चारी दिशांना ठिकठिकाणीं क्षत्रिय राजघराणी राज्य करीत होतीं. 
आम्ही आमचे आपसांत काय भांडावयाचें तें भांडत होतों, एकमेकाच्या 
तत्त्वज्ञानपर बरिचारावर जे काय तात्विक हले चचढवावयाचे, ते चढवीत 
होतों, पण बाहेरून कोणी येऊन या देशांत आपली पथारी पसरली नव्हती. 
राजकीय बाबतींत देशांतल्या देशांत राजघराण्यांची उळथापाळथ होई, पण 
धर्म सुरक्षित होता आणि देश निर्भय होता. बुद्धधर्म हि आम्हांस परका 
नव्ह्ता व कधीं परका वाटला नाहीं. तें एक स्वतंत्र तत्त्जज्ञान होतें 
महाराष्ट्रापुरतें च पाहिलें तर, हयेन संगच्या निरीक्षणाप्रमाणें सर्व देशांत 
महाराष्ट्रियांची स्थिति बिशेष च स्पृहणीय हाती. कनोजच्या शिळादित्यांनीं 
सारा देश पादाक्रांत केला होता, पण त्यांना महाराष्ट्र जिकतां आला नव्हता. 


(५) पण पुढें एका दतकाच्या आंत च, ही समाधानाची स्थिति 
पालटण्याला सुरुवात, महाराष्ट्रापासून दूर, प्रथम सिंधप्रांतांत झाळी. इ. स. 
७१२ च्या सुमारास बगदादच्या वाळीद नामक खलिफाच्या आज्ञेने ब 
इराणच्या सुभेदाराच्या मदतीनें महमद कासीमने सिंधप्रांत पादाक्रांत केला 
व तसें करीत असतां त्याने ठिकठिकाणीं हजारों पुरुषांची सरसकट कत्तळ 
केली किंवा त्यांना मुसलमान करून सोडलें, पांच पनास नव्हे, शौ दोनशे 
नव्हे, हजारों कुलीन स्रियांना दासी करून इराणांत पाठविलें किंबा त्या 
ति १ « तरा्िठाश जे पाताच, ७7 ववल्याडिप्ा जिाजापाडलाल, शा यत्ता 
र्ण 1874, ॥. 29%. 





देशस्थिति , १२५ 


आपसांत वांटून घेतल्या, अनेक भव्य आणि सुंदर देवालयें उद्‌ध्वस्त केलीं 
आणि त्यांच्या जागीं मशिदी उभारल्या, गणना करवत नाहीं, इतकी अलोट 
संपत्ति ुट्न नेली, इत्यादि अनेक प्रकारचा, अंगावर शहारे आणणारा 
त्यानं घुमाकूळ केलो ! सिंध प्रांतावर त्या वेळीं एका ब्राह्मणघराण्याचें राज्य 
होतें. त्याची अशी वाताहत झाली आणि मुसलमान धर्मीचें बीं या देशांत 
प्रथम पडलें. 


(६) नंतर सुमारें अडीचशे वर्षांचा काळ लोटला. त्या काळांत पंजाब 
ब सिंध यांच्या पश्चिभेकडील राष्ट्रांत, म्हणजे अफगाणिस्थान, इराण, 
तुकेस्थान वगेरे देशांत मुसलमान घराण्यांत च जी उलथापालथ होत होती 
व जें भावी संकट शिजत होतें, त्यावरून त्या संकटाची झळ लागल्याबांचून 
आपला देहा फार काळ सुरक्षित राहूं शकेळ असें वाटत नव्हते. 
त्या संकटाची जाणीव, पंजाबांत जयपाळ म्हणून जो राजा राज्य करीत 
होता, त्यास होऊन चुकली होती. ज्या संकटाची त्यास कल्पना झाली 
होती, तें अखेरीस आलें च. गिझनीच्या सबक्तगिनानें पंजाबावर स्वारी 
केली. तीस तोंड देण्यासाठीं जयपालानें उत्तरेकडील प्रमुख हिंदू राजांची 
जूट घडवून आणली. तथापि तिचा उपयोग न होतां, त्याचा पराभव 
झाळा व कत्तठळ आणि ळूटमार करीत सबक्तगिन सिंधुनदीपर्यंत चाळून 
आला. तथापि मुसलमानांचे हें हि आक्रमण तातुरतें च होतें. 


(७) त्यांना त्या काळी मुळुख जिंकण्याचा तितकासा हव्यास नव्हता. 
ळूट मिळविणे आणि धर्मप्रसार करणें याची च लालसा विशेष होती. ल्या 
लालसेच्या पायी च इ. स. १००१ ते १०२७ या सत्तावीस वर्षीच्या 
काळांत महमुदाने या देशावर सतरा स्वाऱ्या केल्या. या ठिकाणीं 
तो सारा इतिहास आपणास पहावयाचा नाहीं, पण श्रीसमथाच्या 
कानांवर यांपैकीं कोणत्या गोष्टी गेल्या असतील, एवढ्यापुरता च विचार 
करावयाचा आहे. एका स्वारीत त्यानें, हिमालयाच्या एका अलीकडच्या 
रांगेत नगरकोट म्हणून एक तटबंदी देवाल्य होतें, तें लट्न अगणित 
संपत्ति वाहून नेळी, दुसर्‍या एका स्वारींत ठाणेश्वर येथून असंख्य 





२. चिंतामणराव वैद्यांचे मध्ययुगीन भारत, भाग पहिला, पुस्तक दुसरें, 
सम १९२०, पृर्ठे १५ ते ४६. 


१५८ « भ्रीसमर्थावतार 


हिंदु स्रियांना आणि पुरुषांना च कैद करून तो घेऊन गेला, आणखी 
एका स्वारींत त्याने मथुरा लुटली, तींतीळ देवालये भ्रष्ट केटी, मूर्ति 
फोडल्या, विपुल संपत्ति मिळविळी, घरांना आगी लावल्या आणि अनेकांना 
गुलाम केलें ! ह्ृदयविदारक अशी त्याची प्रख्यात स्वारी म्हणजे गुजराथॅ- 
तीळ सोमनाथाची. तेथीळ अत्याचाराची कथा सांगण्याची मळा आणि 
ऐकण्याची तुम्हांहा,' आज काय आवश्यकता आहे ! आपण येथें 
इतकें 'च लक्षांत घेतलं म्हणजे पुरें होईल कीं, हिंदू समाजाच्या दुदेवाच्या 
या साऱ्या काहण्या श्रीसम्थाना ऐकून ठाऊक झाल्या असल्या पाहिजेत. 
तथापि आपणांस आज निश्चित असं काय मानतां येईल ? शक्‍य 
आहे कीं, इ. स. ७१२ त सिंधचा उच्छेद महमद कासीमच्या नेतृत्वाखाली 
आरब्रांनीं केळा, १००९ त महमुदाच्या नेतृत्वाखाली तु्कोनीं पंजाबचा 
केळा आणि १२०० त महमद घोराच्या नेतृत्वाखाली अफगाणांनीं उत्तर 
हिंदुस्थानचा केळा, इतक्या दूरच्या मागीळ काळाकडे श्रीसमर्थानी आपली 
दृष्टि पोंचबिळी असेळ किंबा नसेळ, पण बावर ( १५२६-३०), 
हुमायून ( १५३०-५६ ), अकबर ( १५-५६-१६०५ ); जहांगीर 
( १६०५-२७ ) आगि त्यांचे स्वतःचे समकालीन शहाजद्दान 
( १६२७- ५८) आणि औरंगजेब ( १६५८-१७०७ ) यांच्या 
कारकीर्दीतीळ धुमाकुळाकडे त्यांचें ठक्ष गेळें च असलें पाहिजे, नाहीं तर 
वरीळ ओवींतीळ * बहुतां दिसांचें ' या शब्दांना अर्थ च राहणार नाहीं ! 
तसें च खुद्द महाराष्ट्रांतीठ, म्हणजे प्रत्यक्ष त्यांच्या सानिव्यांतील बाहमनी 
राज्य आणि त्या राज्याच्या पोटांतून निघालेल्या पांच शाह्या, यांतील 
अत्याचार तर त्यांच्या देखत च घडत होते किंत्रा कानांवर येत होते. 


( ८ ) फार पूर्वीपासून चाळत आलेले हे अनन्वित प्रकार पाडून च 
मुसलमानांच्या सत्तेला श्रीसमर्थांनी बंड म्हटलें आहे आणि त्यांना दुर्जन 
म्हणून संबोधिले आहे. तेव्हां ते दुर्जन कसे आणि त्यांचें बंड बहुत दिवस 
टिकू तरी शकले कसें, त्या बंडाची उत्पात्ते कशी झाली, स्थिति कशी होती 
आणि त्याचा लय कशानं झाला, या सव प्रश्नांचा आपणांस उलगडा 
झाला, म्हणजे श्रीसमथांचा अवतार कां झाला, या प्रश्नाचे उत्तर आपणांस 
आपोआप मिळणार आहे. 


देशस्थिति १२९७ 


(९ ) या बंडाची प्रमुख अंगें चार : (१) छुटणें, (२ ) श्रियांना 
पळविणें, भ्रष्टविणे, जनानखान्यांत कोंबणं, ( ३ ) देवालये उध्वस्त करणें, 
मूर्ति फोडणे, भ्रष्टविणे, तुडविणें आणि (४) लोकांना बाटविणें. हीं चार 
अंगें त्यांच्या धमीची जणूं मूळभूत मानठीं गेल्यामुळें पांचसहाशं वर्ष 
त्या लोकांनीं या देशांत सारखा धुमाकूळ घातला होता. 

(१०) मोगलसत्तेचा संस्थापक जो तैमुर, त्याच्या शब्दांत च, या 
बंडाचा उद्भव कसा झाला, तो पहाबयास सांपडतो -- 

५ मोगलांमध्यें शिरलेले बहुतेक दुर्गुण तैमुर्मुळें च त्यांच्यांत आले, 
असें दिसतें. धर्मवेडेपणा ( ४81वलाञा ), त्रोर्य ( खफ्था४), संपत्तीचा 
अमिलाष ( छा९९१ जि ए९9॥॥॥) आणि ठंपटपणा (10७. ) हजे दुर्गुण 
कित्येक मोगळांत आढतात, त्यांचें उगमस्थान म्हणजे तैमुरचें धोरण 'च होय. 
तो म्हणे च कीं, हिंदुस्थानावर स्वारी करण्यांत माझा हेतु, हिंदूंना मुसलमानी 
धर्माची दीक्षा देऊन अश्रद्धा आणि बहुदेव मानण्याची बुद्धि, यांची 
हिंदुस्थानांतून ह॒काळपट्टी करावी, त्यांचीं देवळें पाडावी आणि मूर्ति फोडाव्या 
आणि आपण गाझी व्हावे, असा आहे. ' त्याच्या कृत्याचा पाढा त्याच्या च 
शब्दांत असा : * इस्लामाची तलवार, नास्तिकांच्या रक्ताने माखली गेली, 
कैक वषापासून किल्ल्यांत सांठविळेळें धान्य, इतर पदार्थ व संपत्ति, ही 
सर्व ळूट माझ्या लढवय्यांना मिळाली, त्यांनीं नास्तिकांचीं घरें जाळून 
त्यांची राख केळी आणि किळा जमीनदोस्त केळी! !" 


(११) तैमुरच्या च शब्दांत, ही या बंडाची उपपत्ति पाहिली, म्हणजे 
पुढचा सवे ग्रंथ बरोबर लागतो व तसा च तो तद्धर्गियांनीं ब इतरांनी 
लावलेला आहे. त्याचीं एक दोन उदाहरणें देऊं. 

(एक) जवा 80 -च एकाड्टाप यांतील लेखर्के, जहांगीरबद्दल म्हणतो: 


“ दुश्वराच्या प्रेरणेने बादशाहाच्या मनांत नेहमीं येई कीं, आपल्या 
राज्यांतीळ सर्व बंडखोरांना धुळीस मिळवावे, सवे नास्तिकांचा सपदोळ 

| ३ गश2131 गाजर गा ताच, पवार 11, जि 9. रि. भवाताच, 
1.५. उत (01 30, 11. 1934, (लाता ला आय, 0. ०2४. 

४, जिज & 193009७णा, ४०. शा, 0. 328. 


१२८ श्रीसमथांवतार 


नार करावा आणि त्यांचीं देवळें जमीनदोस्त करावीं. त्याने आपली सर्व 
शक्ति मुसलमानी धर्माच्या प्रसाराकडे खर्च केळी आणि ईश्वराच्या कृपेनें 
आणि आपल्या तळ्वारीच्या साहाय्याने त्यानें राज्याचा विस्तार केळा आणि 
मह्मदाच्या धमीचा लौकिक वाढविला, 


(् 


दोघा परस्थांची हि मतें याहून भिन्न नाहींत. बर्निअर म्हणतो : 


“ मुसळमानी आचार म्हणजे शक्नांच्या साहाय्याने स्थापिळेला आणि 
अद्यापि हि त्या च पाऱावी शक्तीच्या बळावर मानवजातीवर लादलेला एक 
अनिष्ट आणि अपायकारक प्रचार आहे. ” 


असा च किंय्रा याडून हि कठोर अभिप्राय मोटस्टुअट एलफिन्स्टन 
व्यक्त केला आहे. 


(१२) ।' इंद्रियदमनाऐवर्जी इंद्रियांना मोकळा मार्ग करून देणें हा 
त्यांचा स्वभाव बनला आहे '' असं बर्निअर म्हणतो, तर चाळीस वर्षे 
मोगलांच्या दरबारांत ब मुसडपान सरदारांच्या संगतीत वावरळेला 
मनुसी म्हणतो, '* सवे मुसळमान स्रियांचे फार शोकी असतात. खल्रियांची 
संगति ही च त्यांची विश्रांति आणि त्यांचा सहवास हा च त्यांचा आनंद 
होय.” शाह आळमचा बदुतेक काळ स्रियांच्या संगतींत जाई, हे सांगून 
मनुसी आपला सरसकट अभिप्राय व्यक्त करतो कीं, “ इतर सर्व च 
मुसलमान आपला बहुतेक काळ स्रियांच्या संगतींत कंठतात.!” सर्व 
जगाची च जणूं साक्ष देऊन तो म्हणतो, “* सवे जगाला हें ठाउक आहे 
कीं, मुसलमान फार विषयळोलळुप असतात आणि म्हणून सर्वाचे च, 
विशेषतः सरदार आणि राजे यांचें थोड्या बायकांवर भागत नाहीं, म्हणून 
आपली कामवासना तृप्त करण्याचे ते इतर मार्ग शोधीत असतात. 
शहाजहानाची तर्‍हा, याहून कांहीं निराळी नव्हती. आपल्या वाड्यांतीळ 
स्रिया त्याच्या बासनेला पुऱ्या न पडून, आपल्या दरबारांतीळ सरदारांच्या 





५, ठेटयांश, ४. 291. त्सेच्च मत मोंटस्स्युअर्ट एलफिन्स्टननें हि व्यक्त 
केळे आहे. पहा, त्याचा हिंदुस्थानचा इतिहास, आवृत्ति सहावी, ए. ३०२. 

६. कवट्या, ४. 11, ॥. 232. 
वी १ » 9. 400. 


देशस्थिति १२९, 


बायकांशी तो संधान बांधीत असे, आणि या त्याच्या वर्तनाच्या पायीच 
त्याचा नाश होऊन त्यास म्रुत्यु आला. 

स्रीलंपटपणा हा अत्यंत दुष्ट दुर्गुण त्या समाजाच्या हाडी मासी 
खिळळेला दिसतो. त्यांची दृष्टि या देशाकडे वळण्याला जीं आमिपें 
कारणीभूत झालीं, त्यांत स्त्रिया पळविणें, हें एक आमिष होतें, अशी साक्ष 
एलफिन्स्टननें दिळेळी' आहे : “ फार पूर्वी उमर खडिफाच्या वेळी च 
आर ठोक जलमागाने सिंधमध्ये आळे होते, असं म्हणतात. तें खरें 
असल्यास, या देशांतील [श्रिया पळवून नेण्यापुरते च त्यांचे ते चांचेगिरीचे 
हले असळे पाहिजेत, कारण या देशांतील स्रियांच्या सौंदर्यीविषयीं आरबां- 
मध्ये फार प्रख्याति होती.!' 

१३. तासर्य, ळूट मिळविणे, स्रिया पळविणें, देवालये भ्रष्ट करण 
आणि बळजबरीने मुसलमानी धर्माचा प्रसार करणें हे ज्या लोकांचे 
चतुर्विच हेतु व छापल्या] र धर्मवेडेपणा किंवा माथेफिरूपणा, (वपश(४ 
त्रॉर्य, (ख९९त- अमिलाष, 1.प. > स्रीलंपटपणा, गपल्िलाश:- 
विश्वासघात, एगाशटावा्थीणा3९85 > कृतघ्पणा, एप०0वणश > दोंग, 
9152 0401 > असत्य वचन, इत्यादि ज्यांचे उपजत किंवा कमावलेले 
दुर्गुण, त्यांचा सारा पूवे इतिहास आठवून 

म्लेच्छ दुर्जन उद्‌ड । बहुतां दिसांचे माजले बंड ॥ 
असें श्रीसमथानीं त्या इतिहासाचे सार काढलें आहे. 

१४. या दुर्गुणांच्या लक्षणांपैकीं कोणाळा हि संताप यावा, कोणाचें 
हि मन उद्विम़ व्हावे, कोणाला हि प्रतिकार करण्याची प्रवृत्ति व्हावी, 
किंवा प्रतिकार करण्याचें अंगीं सामर्थ्य नसल्यास कोणाच्या हि मुखांतून 
शापवाणी बाहेर पडावी, अशा प्रकारें चीड आणणारीं विशेष लक्षणं दोन: 
एक, स्त्रियांची विटंबना, आणि दुसरें, मंदिरांचा आणि त्यांतील गूर्तींचा 
विध्वंस. बाकीची लक्षणं कमी महत्त्वार्ची नव्हत, पण तीं आया. दोन 
टक्षणांपुढें फिकीं वाटतील. कमी अधिक दुष्टपणाच्या मानाने या लक्षणांचा 
मी क्रम लावतो तो असा: (१) स्रिया आणि मुळें यांचा अपहार व 

८. ॥ैव्ापल्ला, एग. 1, ७. 192-193. 

२. ल़िमिपाडांजाल, 0. 307. 

स. अ. ९ 


१३० श्रीसमर्थावतार 


त्यांची विटंबना, ( २ ) देवाल्यांचा विध्वंस आणि मूर्तींचा भंग आणि 
त्यांची विटंबना, (३ ) ळूट, जाळपोळ, कत्तठ, धमोतर, (४ ) क्रौर्य, 
(५) धर्मवेडेपणा, (६ ) बेइमान, (७) न्यायाची विटंबना, (८) 
विलास, ऐषआराम, लंपटपणा. 


या ढक्षणांचीं शकडो उदाहरणे श्रीसमथोच्या ऐकण्यांत आलीं 
असतील व कांहीं प्रत्यक्ष पाहण्यांत हि आलीं असतील ! इतिहासम्रंथाधारें 
आपण येथें कांहीं थोडीं पाहूं, कीं जेणेकरून श्रीसमर्थांनी इतिहासावर 
मारलेला शेरा बरोबर असल्याचें आपणांस कबूळ करावें छागेळ. सर्वत्र 
हजारों प्रकार प्रत्यही घडळे असतील, इतिहासम्रंथांत त्यांपैकीं फार थोडे 
नवूद असतीळ आणि त्यांतून हि, फार च॒ थोडी उदाहरणें, केवळ 
नमुन्यासाठी, आपणांस येथें दाखळ करावयाची आहेत. बाकी सर्व 
वाचकांच्या अनुमानावर सौपवावयाचें आहे. 


(एक) स्त्रिम्ना व मुलें यांचा अपहार आणि त्यांची विटंबना 


अत्याचारांतील महान्‌ अत्याचार, अत्यंत निंद्य, गहणीय, पापमूळक 
अत्याचार म्हणजे स्रियांची विटंबना ! या हतभागी देशांत स्रियांचे 
धिंडवडे जितके निघाळे असतीठ, तितके, प्रथ्वीच्या पाठीवर कोणत्या हि 
अन्य दैशांत निघाळे नसतीळ ! न निघोत, रामा, सर्वे देशांतल्या सर्व 
स्रियांच्या अन्नूचें रक्षण त कर. या देशांत पूर्वी झाठेल्या असल्या 
अत्याचाराची शेकडों उदाहरणे पुढें असतां, सहज लक्षांत येतील, अशीं 
चार पांच च उदाहरणें, केवळ नमुना म्हणून, आपण येथें नमूद करूं. 
प्रत्येक उदाहरण, तसल्या च प्रकारच्या अनेक उदाहरणांपैकी एक 
समजावें. 

१. इ. स. १२९६ च्या आधींपासून करण वाघेला हा रजपूत राजा 
गुजराथत राज्य करीत होता. अलाउद्दीन खिळजीची लहर लागली कॉ, 
रुंजराथ प्रांत जिकांवा. मलिक काफुर्‌ या आपल्या सरदाराच्या हाताखालीं 
सैन्य देऊन त्यानें त्यास गुजराथवर स्वारी करण्यास पाठविळें. राजाचा 
पराभव झाला, त्यानें पळ काढला आणि राणी कमलादेवी मुसलमानांच्या 
हातीं ठागली. तिचें पुढें जे व्हावयाचे ते च झालें. तिळा दिळीस पाठविण्यांत 


देशस्थिति १२११ 


आठें आणि अलाउद्दीनच्या जनानखान्यांत तिचा प्रवेश झाला! ही 
दुदैवाची काहणी येथें च संपत नाहीं. राणीला देवलदेवी नांवाची एक 
मुलगी होती. या विचित्र काहणीच्या सर्व तपशिलाची आपणांस जरूरी 
नाहीं. येथें इतकेंच पहावयाचें की, ती मुलगी प्राप्त करून घेण्यासाठीं 
पुन्हां सैन्य आळें, देवळदेवीळा जिंकून नेण्यांत आळे आणि ती 
अलाउद्दीनच्या मुलाची बायको झाली ! 


२. जोहार करण्याचे प्रसंग रजपूतांवर किती तरी आळे असतील ? 
ते जोहार कां करीत, याचें कारण हि उघड आहे. जितांच्या स्रियांची 
विठेबना करणें, हें मुसलमानी सत्तेचे एक हीन स्वरूप होतें जोहार न 
केला किंवा करून हि त्यांतून कोणी स्रिया सुरक्षित राहिल्या च, तर 
त्यांची काय दशा होई, याचें एक मासलेवाईक उदाहरण आहे. शिवाय, 
उदार म्हणून गाजलेल्या अकबराच्या कारकीर्दीतील तें उदाहरण आहे. 


“ चौरागड येर्थे एक विशेष ब्रिचित्र प्रकार घडला. राणी दुर्गावतीचा 
सुलगा, राजा बीरशाह, किल्यांत अडकून पडला तेव्हां, पराभव झाल्यास 
जोहार करण्याची कामगिरी कांहीं जणांवर आधी च सोंपविण्यांत आढी. 
होती. जोहार करणें ही हिंदी राजांची एक जुनी चाळ आहे. पराभवाच्या, 
प्रसंगीं ते ख्रियांना घरांत कोंडतात आणि कचरा, लांकडे, कापूस आणि 
तूप भोंवतीं पसरून त्यास आग ळावतात आणि जाळतात. ल्रियांची ञन्र 
बचावण्याचा त्यांना ह्या एक मार्ग वाटतो. किला पडण्याचा क्षण आला, 
त्या वेळो, नेमळेल्या माणसांनी आग लावली आणि सर्व ख्रियांची जळून 
राख झाली. किला हस्तगत झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आग विझली, तेव्हां 
शोधून पाहतां एका मोठ्या लांकडाच्या ठोकळ्याखाळी दोन ख्रिया 
आढळल्या : एक राणीची बहीण आणि दुसरी राजाची नवीन केलेली 
बायको. त्यांना बाहेर काढण्यांत आलें, त्यांना इजा झाली नव्हती. त्यांना 
बादशहाच्या जनानखान्यांत पाठविण्यांत औलें, !? 

२. इ. स. १६३५ त, म्हणजे श्रीसमथीच्या उत्तरेकडीट 
तीथीटणाच्या काळांत च, बुंदेळखंडांत जीं आपसांत भांडणे झालीं, त्यांत एक 





१०, ४. & 13.,, एग. शा, १वायाचाच जि अघांडा झयायराता, 1५, 
121-122. 


११२ श्रोसमर्थावतार 


बाजू उचळून शहाजहानाने औरंगजेबाच्या प्रमुखत्वाखाठीं दुसर्‍या बाजूवर 
हला चढबिण्यास फौज पाठविली. त्या हल्यांत शात्रकडील जे मेले ते 
भाग्यवान, जे जिवंत राहिळे ते हतभागी, असं सांगतांना बंगाल्यांतील 
प्रसिद्ध इतिहासकार यदूनाथ सरकार अंत:करण पिळवटून ठिह्वितात ; 

“जे लढाईत मेळे, ते तुलनेने भाग्यवान म्हणावयाचे ! बीरसिंगची 
बिधवा स्री जखमा ठागून मेळी ती हि भाग्यवान्‌ च. सुटली बिचारी! 
ज्या स्रिया जिवंत राहिल्या आणि पकडल्या गेल्या, त्यांच्या दुदैवाला 
पारावार नव्हता. त्या सामान्य नव्हत. राजाच्या आया आणि मुली होत्या. 
त्यांना भ्रष्ट करून जनानखान्यांत कोंबण्यांत आलें ! तेथे एकाददुसरा दिवस 
धन्याची कामवासना तूप्त करण्याचें हृदयून्य, प्रेमरहित साधन व्हावयाचें 
आणि बाकी सारा जन्म, गृहिणीच्या वैभवाचा किंवा मातेच्या आनंदाचा 
अनुभव न घेतां, कैदखान्यांतल्याप्रमाणे दुःखांत कंठावयाचा ! ज्यांच्या 
ठिकाणीं स्रीदाक्षिण्याचा गंध हि नाहीं आणि जितांबिषयीं ओदार्य नाहीं, 
अश्या जातीच्या लोकांच्या तावडीत सांपडण्यापेक्षां, आपल्या च जिवलग 
माणसांच्या हातून मरण आलेलें त्यांना जास्त आवडले असतें ! 

“: झुंजारचे दोन अल्पबयी मुलगे व एक नातु पकडले गेले व त्यांना 
मुसलमान करण्यांत आलें. दुसरा मुलगा उदयभान व जुना आणि 
विश्वासू दिवाण श्याम यांनीं मुसलमान धर्म स्वीकारण्याचे नाकारले, 
म्हणून त्यांना निर्दयपणें ठार करण्यांत ओले.” 

9. मथुरेचा एक पौजदार मुर्दिदकुली नांवाचा होता. श्रीसमथाच्या 
उत्तरेकडील तीथीठणाच्या काळांत तो होता. एकाद्या गांवचा सारा थकला 
म्हणजे त्यानें त्या गांवावर हला चढवावा आणि स्रियांना पळवून नेऊन 
जनानखान्यांत कोंबावें. त्याची एक लीळा पदा : 

“ मथुरेस यमुनेच्या परतीरावर गोवर्वन आहे. तेथे कृष्णाष्टमीच्या 
दिवशीं खीपुरुषांचा मोठा मेळा जमत असे. ल्या वेळीं या फौजदारानं 
घोतर नेसावें, कपाळावर टिळा लावावा, हिंदूचा वेष घ्यावा, ्त्रीपुरुषांच्या 
घोळकयांत शिरावें आणि सुंदर स्री आढळली कीं तिच्यावर ठांडग्याप्रमाण 

११, पाडला र्ग कपाच्ाट्डा) 59 वितापाचाचा ञवाव्या, 1912, ४०. 1, 
४. 27. 





देशस्थिति १३३ 


झडप घाळून, आधीं च तयार ठेवलेल्या होडींत तिळा ठाकून आग्र्यास 
पळवावी. आपल्या मुलीचें काय झालें, म्हणून अब्र्साठीं तिच्या आईबापांनी 
तोंडावाटे शब्द हि काढू नये ! ” 

तोंडावाटे त्यांनीं शब्द नसेळ काढला, पण अशांचा तळतळाट च 
मोगलसत्तेळा भोवला असला पाहिजे ! 

७. लढायांत हस्तगत होत, अशा ख्रियांची जी विटंबना होत असेल, 
ती विचारावयास च नको, पण हिंदु राजांचा पराभव होऊन तहाची बोलणी 
सुरू झालीं, म्हणजे तहांत हिंदु राजाने आपली मुलगी, किंवा बहीण, किंवा 
आणखी कोणी.हि नातलग स्त्री द्यावी, अश्ली एक शर्त असावयाची ! याचीं 
बौक उदाहरणं आढळतात, येथें आपण सहज एक च पाहू. औरंगजेबाच्या 
कारकीदीत, जोधपुरच्या राज्यांत, देवळें पाडून जेथें त्यांवर मशिदी उभारण्यांत 
आल्या होत्या, त्या मशिदी, औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर, जोधपुरचा राजा 
अजितसिंग यानें नाहींशा करून पूर्ववत्‌ देवळें बांधलीं. या त्याच्या 
अपराधाबद्दढ महमद फरुकरियर याचें सैन्य राजावर चाळून गेलें, तेव्हां 
जो तह झाला, त्यांत राजाने आपली मुलगी फरुकशियरला द्यावी, अशी 
एक शर्त होती व ती लाजिखाणी शर्त कबूल करणें राजाळा भाग पुढले 

अशा शर्ती हिंदु राजांना निमूटपणे मान्य कराव्या लागत, याचा अर्थ 
जो कांहीं होत असेळ तो वाचकांनी करावा. 

६. हे च, असें आपण म्हणूं रकत नाहीं, पण असले च अनेक 
प्रकार श्रीसमथीच्या पाहण्यांत आणि ऐकण्यांत आळे असावेत व ते पाहून 
आणि ऐकून, ईश्वरी कृपेला पात्र झालेल्या त्या महापुरुषाच्या मनाची काय 
स्थिति होत असेल, याची कल्पना करावी ! त्यांचीं जीं अस्मानीसुलतानी 
म्हणून प्रकरणें आहेत, त्यांतील एका प्रकरणाच्या रोबटून दुसर्‍या 'छोका- 
वरून आपण ती कल्पना करूं शकूं. असठीं कित्येक उदाहरणे त्यांच्या 
अवलोकनांत आलेली होतीं, हेंच अनुमान त्या छोकावरून निघतें. 





१२, पाग जॉ औपाचाएयीठ जा. उघतपावीया ञ्ययाव्वा, ४७०७. पहा, 
फू, 331-332. 
१३. £. & 1)., एज. 1, 8. 446-47. 


१४. सांप्रदायिक विविध विषय, खंड १ ला, विषयांक ४४, ए. २६२- 


२१३४ श्रीसमरथावतार 


किती जुज्रिणी ब्राह्मणी भ्रष्टवील्या । 

किती शांसुखी जाहजीं फांकबील्या । 

किती येक देशांतरीं त्या विकोल्या । 

किती सुंदरा हाल होऊनि मेल्या ॥ 
असले स््रीहरणाचे प्रकार घडण्याला लढाया च व्हाव्या लागत, असें हि 
नव्हे. सुंडांनीं वाटेल तेव्हां आणि. वाटेल तेथें भाडी घाळून स्रियांना 
पळवून न्यावे, असे प्रकार हरहमेश घडत असत. याला प्रमाण 
श्रीग्रंथयाजाचें च आहे. तिसर्‍या दशकाच्या स्वगुणपरीक्षेच्या शेवटच्या 
समासांत तिसरें लग्न करून विचारा प्राणी मागील सर्व दुःख बिसरून कांहीं 
आनंद मानतो 

तव तों गल्बळा जाला । परचक्र आलें ॥ 


अकस्मात धघाडो आली । कांता बंदीं धरून नेलो । 
बस्तभाव हि गेली । प्रागीयाची ॥ 


तेणे दुःख जालं भारी । दीर्घ स्वर रुदन करी । 
मनीं आठवे खुंदरी । गुणवंत ॥ 
तव तिचो वार्ता आली । तुमची कांता भ्रष्टली । 
- दासबोध, ३-५-२७ ते ३० 


७. आपल्या पवित्र देशाच्या इतिहासांतील * स्रीविटंबना ' हा एक 
अत्यंत हृदयद्रावक भाग आहे. हा भाग संपला, त्याची पुन्हां केव्हां हि 
आद्रात्ते निघणार नाहीं, असें हि म्हणतां येत नाहीं. याची जबाबदारी 
सर्वस्वी हिंदू समाजावर आहे. ती जबाबदारी त्यास पार पाडतां आठी 
नाहीं, तर तें त्याच्या दुर्बलतेचें लक्षण समजलें पाहिजे. ही विटंबना 
होण्याचें केव्हां थांबणार, तें हि सांगतां येत नाहीं. 

८. या विटंबनेला प्रत्यंतर गुरुचरित्र या पबित्र प्रन्यांत हि आढळत 
आहे. त्या ग्रन्थाच्या एकोणतिसाब्या अध्यायांत भस्माचा महिमा सांगतांना 
कृतयुगांतल्या म्हणून एका ब्रह्मराक्षसाची गोष्ट सांगितली आहे. कृतयुग 
कसले आणि ब्रह्मराक्षस तरी कोठचा ! श्रीगुरूचा अवतार झाळा शक 
१३८० आणि १४४० च्या द्रम्यान आणि गुरुचरित्र ग्रन्याची रचना 
झाली शक ११५०० च्या सुमारास. कृतयुगांतले ब्रह्मराक्षस शालिवाहनाच्या 


देशस्थिति १२५ 


चवदाव्या, पंधराव्या शतकांत या देशांत धुमाकूळ घालीत होते आणि 
त्याचें च वर्णन कृतयुगांतीळ म्हणून २९ व्या अध्यायांत आलें आहे. 
तो ब्रह्मराक्षस आत्मचरित्र सांगत आहे, तें ऐका - 


पूर्वजन्म पंचविसीं । होतों राजा यवन देशीं । 
: दुर्जय' नाम आपणासी । दुराचारी वर्तलळों जाण ॥ 
म्यां मारिले बहुत लोक ! प्रजेसी दिधले दुःख । 
स्त्रिया बरिल्या अनेक । राज्यमंदेकरूनियां ॥ 
बरिल्या स्त्रियांब्यातिरिक्त । बलात्कार घरिल्या अमित । 
एक दिवस देवोनि रतिसुख । पुनरपि न भोगीं तयांसी ॥ 
एके दिवशीं एकीसी । राते देऊने त्यजी [तिसी । 
3ेविलें अंतर्ग्रहासी । पुनरपि तीतें न देखे नयेनीं ॥ 
ऐेसें अनेक एश्रेयांसी । ठेविलें म्यां अंतर्गृहासी । 
माते शापिती अहर्निशी । दर्शन नेदी म्हणोनेयां ॥ 
समस्त राजे जिंकोनियां । आणी स्त्रिया धरोनियां । 
एकेक दिवस भोगूनियां । त्यांते ठेविले अंतर्गहासी ॥ 
जेथें स्त्रिया स्वरूपे असती ! बळें आणोन देई मी राते । 
ज्या न येती संतोषवृत्तीं । तयां द्रव्य देऊनि आणवीं ॥ 
विप्र होते माझे देशीं । ते जाऊाने राहिले आणिक देशीं । 
जाऊनि आणी त्यांचे स्त्रियांसी । भोगी आपण उन्मत्तपणें ॥ 
पतिवता सुवासिनी । बिधवा मुख्य धरोनि आणी । 
त्यांते भोगीं उन्मत्तपणीं । रजस्वला स्त्रियांसी देखा ॥ 
विवाह न होतां कन्यांसी । बलात्कारें भोगीं त्यांसी । 
येणेपरी समस्त देशीं । उपद्रविळे मदांधपणे ॥ 

या यवनाची प्रीढी ऐका -- 
ब्राह्मणस्त्रिया तीन शते । शत चारी क्षत्रिया ते । 
वैदियिणी वरिल्या षटू शत । शूद्स्त्रिया सहस्र जाण ॥ 

१. नुकत्या चवर उल्लेखिलेल्या तिसऱ्या कलमांत बुंदेलखंडांतील 
भांडणाविषयीं लिहितांना हृदय पिळवटून यदुनाथ सरकारांनी * एकाददुसरा 
दिवस * म्हणून जो निर्देश केला आहे, त्याला येथें गुरुचरित्रांत कसे तंतोतंत 
प्रत्यंतर मिळत आहे ! 


१३६ श्रीसमर्थावतार 


एक शात चांडाळिणी । सहस्थ वरिल्या पुकिंदिनी । 
पांच शत स्त्रिया डोंबिणी । रजेकिणी वरिल्या शात चारी म्यां ॥ 
असंख्यात वारवनिता । भोगिल्या म्यां उन्मत्तता । 
तथापि माझे मनींची तृप्तता । नाहीं जाली स्वामिया ॥ 
इतुकया स्त्रिया भोगून । संतुष्ट नव्हे माझे मन । 
विषयासक्त मद्यपान । करी नित्य उन्मत्ते ॥ 
वर्ततां येणेपरी देखा । व्याधिष्ट जालों यक्ष्मादिका । 
परराष्ट्राजे चाळोनि ऐका । राज्य हिरतलें स्वामिया ॥ 
- श्रीगुरुचरित्र, २९-३० ते ४४ 
पुढें तो यवनराजा कोणत्या नरकाचा धनी झाळा आणि ल्यांत देवांची 
किती सद्दस्न वर्षे खितपत पडला आणि नंतर कोण-कोणते जन्म पावळा, 
वगैरे जो पुढचा कथाभाग त्या अध्यायांत आहे, त्याच्याशी आपणांस 
कांहीं कर्तव्य नाहीं. आपणांस येथें एवढें च बिचारांत घ्यावयाचे आहे कीं, 
ख्रियांच्या विटंबनेचे हे असले संतापकारी, निंद्य, पापी प्रकार श्रीगुरु 
नृसिंहसरस्वती यांच्या देखत आणि त्यांच्या चित्रकाराच्या काळीं, या 
देशांत सररास घडत होते. ते च श्रीसमथीच्या वाचण्यांत आणि ऐकण्यांत 
येत असावेत. 

९. तत्कालीन स्त्रीजीविताचे हे हाळ पाहिले, म्हणजे मोठें नवठळ 
वाटतें. कोणाच्या हि जीवाळा ही गोष्ट लागावी. पृथ्वीच्या पाठीवर 
कोणल्या हि देशांत, आपल्या पतिसमवेत, मुलाबाळांत, गणगोतांत आनंदानें 
नांदणाऱ्या, कोणत्या हि धर्माच्या आणि जातीच्या, एका हि निरपराध 
अबलेवर असा प्रसंग आठा, तिला परकयांनीं पळवून नेली, भ्रष्ट केली, 
कौडली, बाटविली, तर तिच्या केवळ रक्षणार्थ च नव्हे, तर त्या विटंबने- 
बद्दल सूड घेण्यासाठीं हजारों तलवारी म्यानांतून बाहेर पडल्या पाहिजेत. 
मग जेथे एक दोन नव्हे, शौ दोनशें नव्हे, तर हजारो ख्रियांवर, एकादे 
वेळीं नव्हे, तर नित्य असले प्रसंग येत, तेथें ते सहन कसे होत, हा 
प्रश्न च आहे. 

१०. क्षमा मागून, थोडें विषयांतर करून बोलतों. हें जग पापी 
तर खरें च, पण अशा या जगांत हि अत्यंत आदरणीय वस्तु म्हणजे 

२. मिक्लिणी. २३. धोबिणी. 





देशस्थिति १३७ 


स्राजात आणि अत्यंत पवित्र सद्रण म्हणजे पातित्रत्य, हीं बाटलीं पाहिजेत 
त्या जातीपैकीं एकाद्या हि सरीवर आणि तिच्या पातित्रत्यावर घाला घालण 
यासारखा घोर अपराध दुसरा कोणता च नाहीं. जाणूनबुजून विषयांतर 
करीत आहें, म्हणून सांगतों, मी एकदा एका वरिष्ट न्यायाधीशाला माझ्या 
स्वराज्ययोजनेंतील कायदा सांगितला होता. माझ्या स्वराज्यांत खून 
करणाराळा फांशीची शिक्षा नाहीं, तर सरीवर बलात्कार करणाराला फांशीची 
शिक्षा ठेवलेली आहे. फरक इतका च कीं, माझें हें स्वराज्य या पृथ्वीच्या 
पाठीवर कोठें हि नाहीं. तें स्वगोत आहे. तरी पण मला वाटतें, हें पाप 
या जगांत हि एकदम बंद झालें पाहिजे. पाप करण्याची होस च असेळ, तर 
इतर अमानुज कृऱ्ये करा, पण क्रियांच्या पुढें नम्न व्हा. ही नीति साऱ्या 
जगानें एकदम मान्य केली पाहिजे. 

स्रियांची विटंबना, हें म्लेंच्छांच्या दुर्जनत्वाचें श्रीसमथीनीं पहिलें लक्षण 
मानलें व अशा दुर्जनांच्या सत्तेळा आपल्या हयातींत आळा बसला पाहिजे, 
असा त्यांनीं श्रीरामापार्शी हट्ट घरला, 


(दोन ) देवाल्यांचा विध्वंस आणि मूर्तीचा भंग व त्यांची विटंबना 

१. याचीं राब्दराः हजारों उदाहरणें सांगतां येतीळ आणि कांहींच्या 
खुणा तर आज हि प्रत्यक्ष पाहतां येतीळ, आज हि पाहतां येतील, याचा 
अर्थ आज हि आपण पाहूं शकू कीं, कित्येक मशिदींच्या कामीं जे दगड 
वापरण्यांत आळे आहेत, ते मूळचे देवाल्यांचे असावेत. अहमदाबादे- 
जवळच्या सरकेजळा जाऊन पहा, किंवा हैद्राबाद प्रांतांतीळ कंधार गांवीं 
जाऊन पहा. कंधार येथें मशिदीच्या बाहेर बसावयास ज्या बैठकी केल्या 
आहेत, त्या जमिनींत उलट्या गाडलेल्या शंकराच्या पिंड्यांच्या केल्या आहेत. 
जा, पाहून या. पण इतकें लांब जावयाचें नसेळ तर जवळ च आमच्या 
खानदेशांतीळ नंदुरबारेस जाऊन पद्दा. तेथें तुम्हांस एका मारोदीच्या 
दरवाजाच्या चौकटीच्या वरच्या बाजूस जी शिळा बसविळी आहे, ती 
आपल्या विटंबनेची काहणी मुकाट्याने सांगेल. त्या शिळेवर गणपतीची मार्त 
कोरळेली असून, ती तेथें वर पाय, खालीं डोकें करून वसविळठी आहे. 

२. अशीं हजारो. उदाहरणें जरी असलीं, तरी आपणांस 
श्रीसमथीच्या पर्यटणकाळापासून तो अवतारसमाप्तीयसंतच्या काळांतीळ च 


श्श्ट श्रीसमर्थावतार 


मुख्यत: पहावयाची आहेत. तीं पाहून आणि ऐकून च श्रीसमथाच्या जीवाचा 
संताप झाला असला पाहिजे. असा काळ म्हणजे त्यांनीं पर्यटणास आरंभ 
केळा इ. स. १६३२ त, तें वर्ष आणि श्रीशिवाजीमहाराजांनीं आपला 
अवतार संपबिला तेव्हांपासून श्रीसमथौनीं बाहेर पडणें टाकलें तें वर्ष 
१६८०, यांच्या दरम्यानचा होय. तेव्हां १६३२ ते १६८० एवढ्या 
काळांतील च, दहा पांच उदाहरणे, नमुन्यादाखलट आपण दाखल करूं. 


३. पहिलें उदाहरण इ. स. १६३२ तीळ च आहे. तें काशी 
येथील आहे व न जाणों, श्रीसमर्थ त्या च वेळीं, किंवा थोड्या च दिवसांनी 
नंतर काशीस जाऊन पोंचळे असतील. अबदुळ हमीद लाहोरी यानें 
ठिहिलेल्या बादशहानाम्यांतील तें उदाहरण आहे. शहाजहानाची कारकीर्द 
सुरू होऊन सहा वर्षे झालीं होतीं. लाहोरी लिहितो : 


“ बादशहाच्या नजरेस अशी गोष्ट आणण्यांत आली कीं, काफिरांचें 
मोठें ठिकाण जें काशी, तेथें गेल्या कारकीर्दीपासून अनेक देवालये 
बांधण्यास सुरुवात झाळी, पण तीं देवाल्यें तशीं च अपुरी राहिली होतीं, 
तीं आतां पुरीं करावीं, असा काफिरांचा मनोदय आहे. तेव्हां सद्धमीचे 
रक्षक बादशहा यांनीं असा हुकुम फर्माविळा कीं, काशी येथें व आपल्या 
राज्यांत सवंत्र, जेथें जेथें देवळें बांधळीं जात असतील, तेथें तेथें तीं सर्व 
देवळे पाडण्यांत यावं. त्याप्रमाणें अलाहाबाद प्रांताकडून आतां च अहवाळ 
येऊन पोंचळा कीं, बनारस जिल्ह्यांत ७६ देवाल्यांचा नाश करण्यांत 


आला ओहे.” 


४. दुसरें उदाहरण इ. स. १६६५ तील सांगतों. मूर्तींचा भंग 
करणें हा मुसलमानांचा कसा खेळ झाला होता, त्याचें तें उदाहरण आहे. 
तें स्वत: टॅब्हरनिअरच्या पाहण्यांत आठें होतें. त्याचें वर्णन त्याने केलें आहे: 

“ आदल्या च वर्षी शिवाजीने सुरत शहर लुटले होतें. त्याच्या 
पारपत्यार्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे तोफखाना चालला होता. ग्वाल्हेरच्या 
हद्दीत मोगलसराईपासून सुमारें तीस कोसांवर कोलार्स म्हणून एक गांव 
आहे. तेथें गांबाबाहेर रस्त्याच्या दुतफी मोठमोठाळे आम्रवृक्ष असून 


१५, ८. & 1). ४०. शा, ७. 36. 


देशस्थिति १३९, 


त्यांपैकीं कित्येक बृक्षांच्या तळाशी लहान लहान देवळें होतीं. अशा एका 
झाडाच्या आश्रयाने आपण ( टॅव्ह्रनिअर ) एक दिवस मुक्काम केला 
असतां हा तोफखाना तेथें येऊन पोंचळा. तोफखाना प्रचंड होता. त्याच्या 
बरोबर दोन हजार तरी माणसं होतीं. सवांच्या पुढें एक मोठा हत्ती चाला 
होता. पुढें च एका देवळांत पांच फुट उंचीच्या तीन मूर्ति होत्या. लोकांच्या 
म्हणण्याम्रमाणे माहुतानें सूचना केल्यावरून त्या हत्तीने एक मूर्त सोंडेत 
घरून तिचे दोन तुकडे केळे, दुसरी मूर्ति सोंडेने इतकी उंच आगि दूर 
भिरकावली, कीं तिचे चार तुकडे झाळे, आणि सोंडेच्या एका तडाख्यानं 
तिसऱ्या मूर्तीचें डोकें च उंडविलें.' 

मागोत ठिकठिकाणीं अश्या लीला करीत हा तोफखाना चालला होता. 


०. तिसरें उदाहरण इ. स. १६६९ तीळ आहे. साकी मुस्ताईदखान 
यानें इ. स. १७१० त लिहिलेल्या ' मा-आशीर-इ-आलमगिरीं 'तीळ 
तें आहे ः 

“८ १७ जिल्काद १०७९ म्हणजे ता. १८ एप्रिळ १६६९ रोजीं 
-सद्धर्मरक्षक बादराहा यांचे कानावर अशी वाती आली कीं, ठट्टा; मुलतान 
आणि विशेषतः बनारस या ठिकाणी मूर्ख ब्राह्मण आपल्या शाळांतून 
बालिश प्रन्थांचें प्रतिपादन करीत असून त्यांच्या चेटकविद्येचा आपणांस 
परिचय व्हावा, म्हणून दूरदूरचे हिंदू, तसे च मुसलमान विद्याथी त्यांच्या 
कडे त्या दुष्ट विद्या शिकण्यास येत असतात. त्यावरून सर्व प्रांतांच्या 
अधिपतींना पत्नें पाठवून आज्ञा करण्यांत आली कीं, काफिरांच्या त्या 
शाळा आणि ल्यांचीं तीं देवळें यांचा खुशाळ नाश करावा आणि मूर्तिपूजेचे 
सर्व प्रकार कायमचे बंद होतीळ, असें करावें. या आज्ञेप्रमाणे बनारस 
येथील विश्वनाथाच्या देवाळयाचचा नाद केल्याची वर्दी ता. १५ रविळाग्वर 
रोजीं एकेश्वरीवादाचे पुरस्कर्ते ब धार्मिक प्रवृत्तीचे बादशाहा यांच्या पर्यंत 
. येऊन पोंचली. 

“८ जुलमी राजांचा कायमचा विरोधी, अशा या न्यायप्रिय बादशहाने, 
आपल्या कारकीर्दीच्या तेराव्या वर्षी, १०८० च्या स्मजान महिन्यांत, 
म्हणजे इ. स. १६६९ च्या डिसंबर महिन्यांत मथुरा येश्रीळ * डेहरा 

१६  गघशटायाला$ गुषव€$ ॥ ताच, एता, 0! 1925, ४ण., 1, ए. 48. 





१४० श्रोेसमधावतार 


केसुराय ' नांवानें ओळखल्या जाणार्‍या हिंदु मंदिराचा नाश करावा, अश्शी 
आज्ञा केली आणि त्याप्रमाणें भ्रांतिष्टांचा तो बाळेकिळा तत्काळ जमीन- 
दोस्त करण्यांत येऊन त्या च जागेवर, पुष्कळ खर्च करून, एका मोठ्या 
मशिदीचा पाया घालण्यांत आला 

“ हु ज पापाचे कोठार जमीनदोस्त करण्यांत आलें, तें त्या अडाणी 
आणि पातित नरसिंग देव बुंदेला यानें उभारठें होतें. गादीवर बसण्यापूर्वी 
जह्ानगीरची मजी, अनेक कारणांमुळे, एक वेळ, शेख अबदुळ फाझलवर 
खपा झाली होती आणि त्याला म्रृत्यूच्या गोत्यांत आणण्याच्या हेतूने 
राजपुत्रावर आपली फार भक्ति आहे, अशी त्या हिंद माणसानें बतावणी 
केली होती. तिचें बक्षीस म्हणून राजपुत्र जहानगीर गादीवर आल्यानंतर 
त्याच्याकडून त्यानं ते मथुरेचें देवाळय बांधण्याची परवानगी मिळविली 
होती. तें देवाठय बांधण्याच्या कामी त्यानें तेहतीस लाख रुपये खर्च 
केले होते 

“ ऱ्या इश्वराने आम्हांस इस्ठामावरीळ निष्ठा दिली आहे, त्याची ही 
केवढी थोरवी म्हणावी कीं, साधण्यास अति कठीण, असं हें असाध्य कार्य 
घडून आलें. .... काफरांच्या देवळांतीळ हिरेमाणकांनीं नटविलेल्या मूर्ति 
आप्रा येथ पाठविण्यांत येऊन नबाब साहेबाच्या मशिदीच्या पायऱ्यांखाीं 
घालण्यांत आल्या, कीं जेणे करून सद्धर्मीयांच्या पायांखालीं त्या सतत 
तुडविल्या जाव्या, मथुरा शहराचें नांव हि बदटण्यांत येऊन इस्ठामाबाद 
ठवण्यांत आल आहे आणि या च नांवाने सरकारी कागदपत्रांत त्याचा 
उल्लेख करण्यांत येऊं लागळा. लोक हि याच नवीन नांवाने तें राहर 
ओळखू लॉँगळे. 

६. त्या च साकी मुस्ताईदखानानें पुढें आणखी माहिती पुरविली अहि 
ती इ. स. १६७९-८० या साठांतीळ आहे. ती देऊन नंतर आपण 
दुर्जनत्वाच्या तिसऱ्या लक्षणाकडे वळूं 

“ कारकौर्दीचें बाविसावें वर्ष १०९० (इ. स. १६७९ ). 

“ जमीनदोस्त केलेल्या हिंदु देवळांतील मूर्ति कित्येक गाड्या भरून 
आपल्या बरोबर घेऊन जोधपुराहरन खान जहान बहादर ता. २४ रबिलाखर 


१७, ८. & 1)., शया, शा. 182-18. 
१८, ८. & 1)., या, क. 187-188. 





देदास्थिति १४१ 


रोजीं येऊन पोचला. बादशाहाने त्याची फार बाहवा केली. बर्‍याचशा 
मूर्तीच्या अंगावर मोल्यवान हिरेमाणिकें होतीं. कांहीं मूर्ति सोनं, रुपें, 
पितळ, तांबे, दगड यांच्या केलेल्या होत्या. कांहीं मूर्त बाहेरच्या बाजूस 
फेकून द्याव्या ब बाकीच्या मूर्ति जुम्मा मशिदीच्या पायऱ्यांखाठीं घालाव्या, 
कीं जेणे करून त्या पायांखाठीं तुडविल्या जातील, असा हुकुम झाला. 
कित्येक तशा च बरे च दिवस पडून होत्या, शेवटीं त्यांचा कांहीं मागमूस 
राहिला नाहीं. 


७**%१ १४१९१ १%%७ ७ 


५०५०७ «१४% ७७% 


५ ळु॒ १२ जिल्हेज १०९० ( इ. स. १६८० जानेवारी ता. ६) 
रोजीं राजपुत्र मुह्मद आझम आणि खान जहान बहादुर यांनीं उदेपुरला 
जाण्याची पखानगी मिळविली. तेथें जाऊन मूर्तिपूजकांच्या देवळांचा नारा 
करण्याच्या हेतूने त्यांच्या बरोबर रुहुळाखान आणि यकताझखान हे हि 
गेले. हीं देवळें राण्याच्या राजवाड्याच्या शेजारीं च होतीं, त्यांची गणना 
जगांतील आश्चयात होत होती. आपल्या संपत्तीचा दुरुपयोग करून ब 
आत्म्याची अधोगति पतकरून काफरांनीं तीं उभारलीं होतीं, या ठिकाणी 
मंदिराच्या रक्षणार्थ जीवावर उदार होऊन सुमारें बीस रजपूत पुढे 
सरसावले. त्यांपैकी एकानें हळछा करणारांपैकीं बऱ्याच जणांना ठार केठें आणि 
मग तो मारळा गेला. सर्व वीसच्या बीस जण पडेपर्यंत एका मागें एक ते 
चाळून आले. शेवटचा नरकांत जाऊन पडेपयेत सद्धर्मीयांपैकीं हि बरे च 
जण कामास आले. अखेरीस मंदिर ताब्यांत आलें आणि त्यांतीळ मूर्तीचा 
भंग करण्यांत आला, 


“ छु २ मोहरम सन १०९१ ( ता. २४ जानेवारी १६८० ) रोजीं, 
राण्याने बांधळेल्या उदिसागर तलावास बादशहानें भेट देऊन तथे असलेलीं 
तिन्ही हिंदु देवाल्ये पाडून टाकण्याचा हुकुम केला. ........ 

“ छु ७ मोहरमच्या दिवशीं राण्याचे वीस उंट घेऊन हसन अली खान 
आला आणि त्यानें कळविळें कीं, राजवाड्याच्या शजारचें मंदिर आणि 
शिवाय जवळपासच्या मुळखांतीळ १२२ मंदिरें यांचा नादा करण्यांत 


१४२ श्रोसम थांवतार 


आला आहे. या प्रशंसनीय कामगिरीबद्दल त्यास बहादुर ही पदवी बहाल 
करण्यांत आली. 

“ छ॒ १ सफर रोजीं बादशहाची स्वारी चितोडकडे जाण्यास निघाली. 
तेथें त्रेसष्ट मंदिरांचा विध्वंस करण्यांत आळा. 

“ आंबर येथील देवळांचा विध्वंस करण्याच्या कामगिरीवर अबु तुर 
यास पाठविण्यांत आलें होतें. त्याने छ २४ रजब रोजीं स्वतः येऊन 
कळविलें कीं, ६६ मंदिरें जमीनदोस्त करण्यांत आठी. ” 

७. अशी आणखी किती उदाहरणे देत बसून वाचकांचा अंत 
पाहूं £ असलीं उदाहरणें सांगतां सांगतां इटाटियन प्रवासी मनुसी याला हि 
वाचकांची कींव आली होती. तो म्हणतो, “ औरंगजेबाने आपल्या राज्यांतील 
ज्या प्रमुख देवळांचा नाश केला, तीं, हिंदु लोकांत मोक्षदायक म्हणून 
ज्या सप्त पुरी मानल्या जातात, त्यांपैकीं मायापुरी, मथुरा, काशी आणि 
अयोध्या येथीळ होतीं आणि इतर हि पुष्कळ 'च ठिकाणची होतीं. पण 
वाचकांस शीण वाटेळ म्हणून नांवें देत बसत मोही. 

अयोध्या येथें दशरथाचा वाडा ज्या जागीं होता, त्या जागेवर आज 
राममंदिर नसून मशिद आहे ! 

८. यांपैकीं बऱ्या च ठिकाणच्या मूर्तींच्या बिडंबनाचे प्रकार श्रीसमथीच्या 
ऐकण्यांत आणि कांहीं तर प्रत्यक्ष पाहण्यांत आळे असले पाहिजेत, असें 
श्रीमत्‌ प्रन्ययाज दासबोधांतीळ त्यांच्या पुढील उद्वारांवरून स्पष्ट च 
दिसतें - 

येक देव दुराचारों । फोडिला बळे ॥ 
येक देव जापाणिला । येक देव उदकीं टाकिला । 
येक देव नेऊन घातला । पायातळीं ॥ 

- श्रीदासबोध, ६-६-३४-३५ 

९, हो सारीं उदाहरणें उत्तरेकडचीं झालीं. एकादे तरी दक्षिणेकडील 
पाहिलें पाहिजे. म्लेंच्छांनीं जसा उत्तरेकडे मंदिरांचा उच्छेद मांडला 
होता, तसा च तो दक्षिणेकडे द्वि कांद्दी कमी प्रमाणांत नव्हता. मुसलमानी 
रियासतींत नबाब मीर जुमळा ही एक प्रख्यात व्यक्ति होऊन गेलो. 
प्रारंभीं तो गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाहाच्या नोकरीत होता. तेथून कांही 

१९ गचापल्ल, एज. शा, 1. 245. 





देशस्थिति १४३. 


भानगडीमुळें सुट्न शहाजहान आणि औरंगजेब यांच्या नोकरीत दिरला. 
त्यानें कनीटकांत बरा च धुमाकूळ मांडून पुरातन देवाल्यांतीळ मूर्तीची 
विटंबना करून विपुळ संपत्ति मिळविली होती. त्याची लीला ऐका -- 

£ गंजीकोट किळा जिंकल्यावर मीर जुमलाच्या मनांत आलें वी, 
किळुयावर कांहीं तोफा असाव्या. त्या खाळून आणणें अवघड होतें, तेव्हां 
वर च कांहीं तोफा ओताव्या, असें योजून, मायळे नांवाचा एक तोफा 
ओतणारा, पाश्चात्य राष्ट्रांतील मनुष्य होता, त्यास त्यानें तसें विचारलें. 
मायळेनें कबूल केलें. तेव्हां चोवीस चोवीस शेरांच्या दहा व बारा बारा 
शोरांच्या दहा, अश्या वीस तोफा ओतण्यास जुमलाने त्यास सांगितलं. ” 

तोफांना लागणारी धातु कोठून आणावयाची १ ती पंचाईत नव्हती. 

५ जुमलाने ठिकठिकाणच्या देवळांतीळ सोनें, रुपें, तांबे, पितळ, या 
धातूंच्या असंख्य मूर्ति गोळा केल्या होत्या. शिवाय खुद्द गंजीकोट येथे च 
एक प्रख्यात देवस्थान होतें, त्यांतील हि मूर्त कामास आल्या ! अश्या सर्व 
मूर्ति वितळून त्यांच्या तोफा पाडण्यांत औल्या.'? 

ही हकिकत इ. स. १६५२ तीळ होय. अशी च सर्वे देशभर मूर्तींची 
विटंबना चाळली होती ! ती श्रीसमथीना कशी सहन होणार ? हृदयाला 
पीळ पाडणारें दुर्जनत्वाचें हें दुसरें लक्षण होय. आतां तिसरें ठक्षण 
पाह. 

( तीन ) लट, जाळपोळ, कत्तल, धर्मातर 

१. एतद्देशीयांचे इतिह्ासम्रन्य आणि परदेशीयांचीं प्रवासवर्णने पाहिली, 
म्हणजे ळूट, जाळपोळ, कत्तल, स्त्रीह्रण, धमातर, क्रोर्याचे, अनीतीचे, 
अन्यायाचे आणखी कांहीं राक्षसी प्रकार असतील तर ते, या सवांचा 
यिंगाणा, या हतभागी देशांत शतकानुरातकें सारखा माजून राहिला 
होता, असें दिसतें. त्यांत कत्तठ कशास म्हणूं आणि क्रौयात कशाची 
गणना करूं, असा मला प्रश्न पडतो. सारे च पाशवी अत्याचार 
एकत्र झाळेळे आढळतात. त्यांचें मीं वर्गीकरण केलें आहे, करीत आहे, 
पण तें वृथा होय. त्या सव प्रकारांना, मानवजातीळा काळिमा फासणारे, 





२०, तिथले, एल. 1, . 231-32. 


१४४ भश्रीसमर्थावतार 


अमानुष राक्षसी अत्याचार, या एका च नांवानें संबोधिळें असतें, तरी 
चाललें असतें. परंतु वर्गीकरण करून येथवर विवेचन करीत आलों च 
आहे, तेव्हां आतां तें च वर्गीकरण शेवटपर्यंत चालवितो. अत्याचाराच्या 
निरनिराळ्या तऱ्हांचें मिश्रण होईल, त्याची वाचकांनी क्षमा करावी. 


२, मीं केलेलें वर्गीकरण परस्परख्यापी झालें आहे, पण त्यांत कांहीं 
बिघडत नाहीं. आपण कांहीं मानसश्शास्रावर एकादा ग्रंथ लिहिण्यास प्रवृत्त 
झालो नाहीं, तर एका प्रकारापासून दुसरा प्रकार कसा मित्न आहे, हें 
दाखविण्याची जबाबदारी आपण पतकरावयाची आहे £ ज्याच्यावर आज 
कोणाचें च सुखदूःख अवलंबून नाहीं, असा अडीचर्शे तीनशे वर्षीच्या 
मागचा इतिहास आपणांस पहावयाचा आहे. त्यांत आपला हेतु एक च. 
हे सारे प्रकार पाहून त्या ईश्वरी पुरुषाच्या मनाची काय स्थिति झाली 
असेल, याची तुम्हाआम्हांस यथार्थ कल्पना होऊन त्यांच्या चरित्राचा ग्रंथ 
आपणांस बरोबर लागावा. तो आपला हेतु सिद्ध झाला, म्हणजे वर्गीकरण 
शास्त्रोक्त नसले तरी कांहीं बिघडणार नाहीं. या विश्वासाने, केलेलें 
वर्गीकरण कायम ठेवून, प्रस्तुतच्या मथळ्याखाली कांहीं उदाहरणें साधार 
सादर करतो. 

३. फार मागचे, पण श्रीसमथीच्या जन्मभूमीपासून जवळचें च 
उदाहरण द्यावयाचें तर देवगिरीचे देतां येईल. अलाउद्दीनाने इ. स. 
१२९४ त दक्षिणेवर स्वारी केली, तेव्हां “ अडथळा न होतां देवगिरि 
त्याच्या ताब्यांत आळा आणि त्यानें शहर लुटण्याला आपल्या सैन्याला 
खुशाळ परवानगी दिली ! ळूट चाळू असतां जो छळ झाला तो काय 
सांगावी ! ” 

४. बहुतां दिसांचें म्हणजे अनेक रातकांचें. तेव्हां शतकांमागें 
शतकें ओढांडीत आपण गेळें पाहिजे. एक एका शतकांतळें एक एक 
उदाहरण म्हणजे त्या त्या शतकांतल्या अनेक उदाहरणांचा मासळा 
समजावयाचा. त्से 'च एक दक्षिणेकडील व दुसरें उत्तरेकडील, अशीं 
उदाहरणें पाहिलीं, म्हणजे मधल्या साऱ्या सुलखाची ती च गत समजावयास 
हरकत नाहीं. देवगिरीनंतर पुढच्या शंभर वषीचें उदाहरण म्हणजे 





२१, पियाझडलाट5 पाडगएर गाता, 1874, 5. 387. 





१७६ श्रोसमर्थावतार 


वर त्याच्या स्वाऱ्या होत. त्यांना अनुलक्षून, मुसलमान ग्रंथकारांचे च 
आधार देऊन, यदुनाथ सरकार लिहितात : 

५: जातांना मागौत सर्व ठिकाणीं मोगल सैन्यानें पिकांचा सपशेल 
नाश केला, घरें जाळली, गुरें पळविली, गांवकऱ्यांच्या कत्तली केल्या, 
किंवा गुलाम म्हणून विकण्यासाठी त्यांना बरोबर नेलें. .... .... भरभराटीत 
असलेलीं गांवें कायमची बुडालीं आणि लोकसंख्या कमी झोळी. 


( चार ) क्रौ्ये 

१. त्रोर्याची उदाहरणे अतर्क्य आहेत ! तीं इतकीं बिचित्र आहेत 
कीं, त्यांवर विश्वास तरी कसा ठेवावा, असा प्रश्न पडतो. जगांत मानवा- 
सारखे मानव इतके दुष्ट असूं शकतात, यावर बिश्वास ठेवणें कठीण जातें. 
पण विश्वास ठेवणे अपरिहाय आहे, कारण या साऱ्या घडलेल्या गोष्टी 
आहेत, त्या इतिहासमग्रंथांत नमूद आहेत, स्वतःच्या डोळ्यांनीं पाहिलेल्या 
लोकांनीं त्या लिहून ठेवल्या आहेत. 

२. श्रीसमर्थकाळीन उदाहरणें तर आपणांस पहावया'चीं च आहेत, 
पण ज्याच्या दुष्टपणाची ख्याति साऱ्या जगभर पसरून जग हि आश्चर्य 
करीत राहिलें होतें, ज्याचा एक दांत पडला असतां त्यावर कबर बांधण्यांत 
आल्य़ाचें आपण मराठी शाळेत रिकत असतां क्रमिक पुस्तकांत वाचले 
होतें, त्या महमद तघळखच्या अमानुष क्रोर्याचा पाढा श्रीसमथाच्या हि 
कानांवर गेला असला पाहिजे. तेव्हां ज्याच्यापुढें त्याच्या क्रौ्यीचीं इतर 
कृत्ये फिकी पडतील, असें महमद तघलखचें एक च उदाहरण देऊन, 
नंतर आपण श्रीसमर्थकाळीन व इतर दोन चार उदाहरणें पाहूं. 

“: गंगायमुनेच्या दुआबांतीळ ठोक जुलमी करांच्या ओझ्याखाली अगदीं 
त्रस्त होऊन गेले होते. हीं आपलीं धान्याची कोठारें हि नकोत व ते कर 
देणें हि नको, इतके ते लोक त्रासून कोठारांना आगी लावून, आपलीं गुरे 
ढोरें घेऊन, वाट फुटेळ तिकडे चाळते होत. यांवर सुलतान महमद 
तघलळख यानें हुकुम काढला कीं, असे सोडून जाणारे शेतकरी, सांपडतील 
तेथें पकडून ठार करावे आणि त्यांचा सारा मुळ्ख खुशाळ छुटावा आणि 





२५, उ. अ. ठव्याव्वा ७ पाडणार र्ण पागा, 1922, ४०. 1, 9. 37 


देशस्थिति १४५ 


तेमुर-इ-ठंगचें देतां येईल. “' सिंधुनद ओलांडून तेमुर इ. स. १३९८ 
च्या सप्टेंबरांत दिलीवर चाळून जात असतां मागोत अनेक टोकांना 
कैद करून तो बरोबर नेत होता. अश्या कैद्यांची संख्या फार च वाढली 
व एवढें मोठें लटांबर बरोबर नेण्याचे त्याला जड वाटूं लागळें. दिंडी 
जशी जवळ आली, तशी त्यानं एक लक्ष केययांची अगदीं शांतपण 
(ग ०णत ७००१) कतेळ केली. करा कल्पना. 

५, त्यानें दिली गांठळी आणि तेथें मग “: सरसकट कत्तल सुरू 
झाली. कांहीं रस्त्यांवर तर प्रेतांचे एवढाळे ढीग पडले कीं, त्या रख्यांनीं 
जाणें अशक्य झालें. सर्वे मोगल सैन्य दाहरांत घुसठें आणि नंतर जे 
भयंकर अत्याचार झाले, त्यांचें वर्णन करून सांगण्यापेक्षा कल्पनेवर च 
सोंपबिणे बरें ! कत्तळ करून करून सैन्य थकळें आणि टुटण्याठा 
च कांहीं राहिळे नाहीं, तेव्हां स्वारीनें मुक्काम हैलविला. 


६, कत्तळ करून तेमूरचें सैन्य थकळें आणि त्यांच्या कत्तलींचे 
चर्णन करून माझें मन वबिटटें, तेव्हां दोन तीन शतकें तशीं च ओलांडून 
पुढें जातो. इ. स. १६२१ त बादशाही फोज विजापुरावर चाळून जाण्यास 
निघाली असतां '* जेथे जेथें सैन्याला पुरवठा होण्यासारखे ठिकाण 
आढळे, तेथें तेथें सेन्याचा तळ पडे आणि चहूंकडून डुटून आणून 
पुरवठा करण्यास निरनिराळ्या तुकड्या पाठविण्यांत येत. ज्या मा्गीनं सेन्य 
जाई, त्या मागीत जे लोक आढळत, त्यांची कत्तळ होई अथवा त्यांना केद 
करण्यांत येई. दुतर्फा रस्यावरील घरें ठुटलीं जात आणि मुळुख बेचिराख 
केला जाई. याप्रमाणें सर्वे मुळुखभर, येतांना आणि जातांना, ढूट, नासधूस 
आणि कत्तल सारखी चोले.' याचें नांव स्वाऱ्या, ठढाया आणि प्रजापाठन ! 

७. इ. स. १६३६ ते १६४४ म्हणजे जवळ जवळ श्रीसमशोच्या 
तीर्थाटणाच्या काळांत, औरंगजेब दक्षिणेचा सुभेदार होता. त्या अवर्थीत 
गोवळकोंडा व विजापुर, म्हणजे कुतुबशाही व आदिलशाही यांच्या मुटटग्वा- 





२२९, [वाय 099 ७. 1)ला5$्या 1९०55, छिलया5 खाऊ []लणाए 10र्‍याए, 
'रठ. 19, ७. 56. 

२३. िागागाडणा€ भू. 415-16. 

२४. >. & 1),, ४०७. 1, ७. 30. 


स. अ. १० 


देशस्थिति १७७ 


उध्वस्त करून सोडावा. या कामगिरीवर स्वतः सुलतान, जणूं शिकारीला 
चचाळला आहे, असा सरंजाम बरोबर घेऊन बाहेर पडे आणि दिळुक 
राहिळे असतील, त्या सर्व शेतकऱ्यांची कत्तळ करवी आणि त्यांचीं मुंडकी 
किल्याच्या तटावर, सवीच्या नजरेस पडतीळ, अशीं ठेवण्याचा हुकुम 
करी. अद्या रीतीनें त्याने, आपला सारा मुठुख निर्जन, उजाड करून 
सोडला. त्यानें अशा कूर शिक्षा अंमलांत आणल्या कीं, त्या ऐकून च सारें 
जंग थक्क झले ! ? 

“: माणसांच्या अशा शिकारी त्यानें अनेक वेळां केल्या व पुढें एका 
प्रसंगीं तर कनोजसारख्या मोठ्या शहरांतील रहिवाऱ्यांची त्यानं सरसकट. 
कत्तठ च कॅरेविली, 

३. बादशहा मोहिमेवर किंवा दौऱ्यावर निघाला, म्हणजे शुभ व्हावें, 
म्हणून बळी देत. याचें एक चमत्कारिक उदाहरण मनुसीनें दिलें आहे. 
विजापुर व गोवळकोड्यावर स्वारी करण्यासाठीं औरंगजेबाने औरंगाबाद 
सोडलें, त्या वेळीं 

“: कुचच करण्याच्या पूर्वी सहा दिवसांट्रन जास्त दिवस आधीं, ज्या 
मार्गाने त्यास जावयाचें होतें, त्या रस्त्यावर ऐशीं काफरांना बळी द्यावे, असा 
त्यानं हुकुम सोडला. त्याचा प्रत्यक्ष हुकुम असा होता कीं, त्या ऐशीं लोकांना 
एका रांगेंत हात बांधून ओणवें उभें करावें आणि क्रमाने एकएकाचे डोकें 
उडवीत जॅविं. 

४. बापाविरुद्ध बंड करून औरंगजेब आपल्या भावाशी लढत असतां 
एकदां त्याचें सैन्य निरुत्साह होऊन थकळें असतां त्या सैन्याच्या ठिकाणा 
उत्साह भरून त्याला चेव आणण्यासाठी मीर जुमलानें जो सला दिला त 
जो औरंगजेबाने मानला आणि तत्काळ अंमलांत आणला, त्याला प्रश्वी'२॥ 
पाठीवर अन्यत्र कोठें तोड सांपडेल, असें वाटत नाहीं. 

“: सांपडतीळ त्या हिंदूंना ळुटावें आणि ठार करावे, असा हुम 
वरून सैन्याला हुरूप वाटेळ, असें करावें, असा मीर जुमळानं ओरंगजनार] 


२६, 15. & (3. हज. शा, एला). 184-859. 
२७, जाणा 8, 1). द06. 
-ट, ऐतिया टा, ९. त, 1. 40ठ. 


१४८ श्रीसमर्थावतार 


या प्रसंगीं सा दिला. त्याप्रमाणे सेन्याला हुकुम देण्यांत आला. एक 
तासाहून जास्त थोडा वेळ कत्तळ चाळली आणि त्यायोगें सैन्यांत उत्साह 
भरला. या कत्तलीविरुद्ध कोणी ब्र हवि काढला नांही. ” 


५. इटालिअन प्रवासी मनुसी हा श्रीशिवसमथोचा समकालीन होय. 
क्रौर्यीच्या व इतर बाबतींत त्याची साक्ष विरोध महत्त्वाची होय. पुष्कळदां 
त्याचें म्हणणें केवळ ऐकीव नसून प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं पाहिल्याचें असतें. 
पाहिल्याचे च जेव्हां तो सांगतो, तेव्हां मग विश्वास ठेवावा च लागतो. 
तो म्हणतो --- 


“ एकाद्या सरदारानं पराक्रम केला, म्हणजे त्याच्या विजयाचा दाखला 
म्हणून, कत्तळ केलेल्या लोकांची मुंडकी आग्र्यास पाठविण्यांत येत व तेथें 
तीं सर्वच्या नजरेस पडावीं, म्हणून बादशहाच्या राजवाड्याच्या चोकांत 
ठेव्रलीं जात. चोवीस तासांनंतर तीं मुंडकी तेथून उचळून बाहेरच्या 
रहदारी रस्त्याच्या दुतफा झाडांना टांगळीं जात, किंबा एवढ्यासाठी च 
मुद्दाम उभारण्यांत आलेल्या बुरुजांच्या भोंकांत ठेवीत. प्रत्येक बुरुजांत 
शांभर शांभर मुंडकीं मावत. अशा मुंडक्यांच्या राशी मीं कैक वेळां शहरांत 
पाहिल्या आहेत. एकदां तर अशी दहा हजार मुंडकी माझ्या पाहण्यांत 
आलठीं. बहुघा तांबुस रंगाच्या लांबलांब मिशा आणि बोडलेलीं डोकी, 
यावरून तीं मुंडकी ओळखू येत. मोगलाच्या राज्यांत माझें राहणें चोतीस 
वर्षे झालें, तेवड्या अवधींत आम्र्याहन दिळीला माझें जाणें वारंवार होई 
आणि दर खेपेस, नुकतीं च कापलेलीं कित्येक मुंडकी व रस्ताळट 
केल्याबद्दद ठार केलेल्या ठुटारूंचीं प्रेते, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडांना 
डांगळेलीं दिर्संत. ” 


६. या च प्रकारची साक्ष, फ्रेंच प्रवासी ठॅब्ह्रनिअर याची हि आहे. 


“: काळाबस हें एक मोठें शहर आहे. पूर्वी तें शहर एका मांडलिक 
राजाच्या राजधानीचे होतें. तो मोगळाळा खंडणी देत असे. परंतु औरंगजेव 
गादीवर आल्यानंतर त्यानें, त्या एकट्या राजाचें च नव्हे, तर त्याच्या 





२९, पशवापपथ्या, ४0७. 1, 1. 329. 
३१०. मैवघयाल्ला5 छाजांचे 130 ॥१०४ल, ४. 1, ७. 134. 


देशस्थिति १४९. 


प्रजेपैकीं कित्येकांची डोकीं उडविळीं. शहराजवळ रस्याळा लागून दोन 
बुरुज आहेत आणि त्या बुरुजांच्या चार हि बाजूना खिडक्यांप्रमाणें कित्येक 
भोके आहेत आणि त्या प्रत्येक भोकांत, दोन दोन फुटांच्या अंतरावर, 
माणसाचे एक एक मुंडके ठेवलेले आहे. इ. स. १६६१५ तील माझ्या 
शेवटच्या प्रवासाच्या वेळीं, ही कत्तळ नुकती च झाली असावी, वाईट घाण 
सुटली होती, पण सर्व मुंडकीं सबंध शाबूत होती. ” 

७. शहाजहानाच्या बापाचें - जहानगीस्चें -एक उदाहरण देऊन 
आपण पुढील लक्षण हातीं घेऊं. जहानगीरनें न्यायनीतीचा केवढा आव 
आणला होता आणि वर्तन कसें उलटें केलें, हें या उदाहरणावरून 
दिसणार आहे. त्यानें स्वतःला आणि इतरांना संदाचाराचे बारा नियम 
घाळून दिले होते. ते इलियट आणि डाउसन यांनीं आपल्या इतिहास- 
ग्रन्यमालेच्या सहाव्या खंडाळा जोडलेल्या एका परिशिष्टांत देऊन त्यावर 
इलियटनें टीका करून व त्यांच्या भंगाची उदाहरणें देऊन, शेवटीं एक च 
शेरा मारला आहे कीं, “: नियम आणि वर्तन यांच्यांत इतका ढळढळीत 
विरोध आपल्या कोठें पाहण्यांत आला नाहीं. ” त्या बारांपैकीं पांचवे 
अनुद्यासन व त्यावरील इलियट्ची टीका, हां आपल्या प्रस्तुतच्या विपया- 
पुरतीं पाहण्यासारखी आहेत. त्यावरून त्या काळच्या न्यायाची, सुरक्षिततेची, 
भूतदयेची आपणांस योग्य कल्पना होईल. 

८. जहानगीरचे पांचवें अनुशासन.--- “ दुसऱ्या कोणाच्या हि 
राहत्या जागीं जाऊन तेर्थे आपलें विर्‍्हाड लावण्याचा कोणाला हि हक्क 
नाहीं, असे मीं जाहीर केलें. न्यायाधीशांना मीं ताकीद दिली कीं, 
आरोपींचा गुन्हा कशा हि प्रकारचा असो, त्यांचीं नाके आणि कान 
कापण्याची शिक्षा देऊं नये व मीं स्वतः इंश्वराळा स्मरून रापथ 
घेतळी कां, असली शिक्षा मी कोणाळा करणार नाहीं. 

यावर इलियटची विस्तृत टीका आहे. तींतून अनुश्यासनभंगाचीं पांच 
सहा च उदाहरणें आपणांस पुरेशी होतील. 

( क ) “ गांवेंच्या गांवें जाळण्याची जहानगीरला लहर लागली, तेव्हां 
गरिबांचीं घरें जळतात, याची त्याने फिकीर केली नाहीं. सर थॉमस रो 





३१, ॥चवण्टणांटा, उि्ाशणचळा जिटाातञा, ॥. 46. 


२५० श्रोसमर्थावतार 


यानें लिहून ठेवलें आहे, अजमीरच्या लष्कराळा त्यानं आग लावली, तेव्हां 
मळा दुसरीकडे जाणें भाग च झालें. सबंध शहर जळाले, .... .... पुढें तो 
आणखी म्हणतो, जेथें याचा तळ पडे, तेथीळ जवळपासची गांवें जाळून 
टाकण्याचा हा हुकुम फर्मीवीत असे. गरीब लोक आपलें गांब सोडून जात; 
जे रहात त्यांना, जाहीरनामा काढून हा घालवून देत असे. 

(ख) “ ता. ९ ऑगस्ट रोजीं रांभर लुटारूंची ठोळी पकडून आणून 
जहानगीरपुढें उमी करण्यांत आळी. चोकशीचा देखावा हि न करतां, 
त्यानें हुकुम दिला, यांना घेऊन जा आणि ठार करा, त्यांच्यांतीळ मुख्याला 
कुल्यांकडून फाडवा. त्याप्रमाणं त्या सर्व केंद्यांना शहराच्या निरनिराळ्या 
भागांत नेऊन भर रस्त्यांत ठार करण्यांत आठे. सर थॉमस रो म्हणतो, 
मी उतरलो होतों, त्या ठिकाणाच्या जवळ च चोरांच्या मुख्याला बारा 
कुत््यांकडून फाडविण्यांत आलें, त्यांच्यापैकीं तेरा जणांचे हात व पाय बांधून 
त्यांच्या माना तलवारीनं कापल्या, त्या हि पुऱ्या कापल्या नाहींत आणि 
त्यांना तसेंच स्क्तबंवाळ स्थितींत कुजून जाईपर्यंत रस्त्यांत च पडूं दिलें. 


(ग) “ सुमारें चार हजारांना केद करण्यांत आलें आणि इतर 
हृळकटांना उदाहरण व्हावं म्हगून, माझ्या हुकमाने, त्यांना हत्तींच्या 
'पायांखाळीं तुडबिण्यांत आलें. ? 

( घ ) “ वीस लाख रुपये किंमतीचे जवाहीर असलेला राजाचा मुकुट, 
भाल्यांना अडकबिळेलठीं दहा हजार बंडखोरांची मुंडकी व जिवंत पकडलेले सर्व 
नायक, अशी माझ्यापुढे आणून हजर करण्यांत आलीं. आमच्या विरुद्ध बंड 
करून उठण्याची प्रवृत्ति इतरांना होऊं नये, त्यांना दहरात बसावी, म्हणून 
मीं असा हुकुम केला कीं, कनोज शहराचे रक्षण करण्यांत जे पडळे, अशा 
दहा हजारांना, शहराच्या वाहेरच्या रस्त्यावरील झाडांना, खालीं डोकीं, बर 
पाय करून टांगून ठेवा. मठा येथें दुःखाने नमूद करावें लागत आहे कीं, 
अशा प्रकारच्या शिक्षा आम्ही वारंगवार करीत असून हि, बंड करण्याची 





३२९, शा टा स्लांला जि ४०१४९७७ & शोधण्लळ ण. 1, फू. 
317, 325, 33. 

३३. ला ल्ञास्लाजा, 1%, 7. 281. 

३४. 101025 एटा ० उवाळाएपला, 0. 40. 


दे श्र स्थि ति १ ष्ट १ 


छोकांमधीळ प्रवृत्ति कमी झालेली दिसून येत नाहीं. माझ्या वडिलांच्या 
( म्हणजे अकबराच्या ) कारकीर्दीत आणि नंतर माझ्या कारकीर्दीत, असठीं 
उदाहरणें डोळ्यांपुढे असून हि, आमच्या राज्यांत क्रचित्‌ एकादा प्रांत 
असेळ कीं, ज्यांत बंड करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे पांच सहा लाख लोक 
आपल्या प्राणास मुकले नाहींत ! मधून मधून, कोठें ना कोठें तरी, 
एकादा चांडाळ बंड करून उठतो च ! पूर्ण शांतता अशी दिंदुस्थानला 
कधींच लॉमॅली नाहीं. 

(ड) “ चौकशीला बिठंब होत नसे व शिक्षा त्वरित अंमठांत येत 
गुन्हेगारांना, गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून, टांगीत, छाटीत, सुळावर चढवीत 
कुत्र्यांकडून फाडवीत, हत्तीकडून तुडवीत, सर्पदंश करवीत, इत्यादि 
ग्रकारांनी शिक्षा होई. रिक्षा बहुधा चव्हाट्याच्या ठिकाणीं अंमलांत येत 
ही च न्यायदानाची तऱ्हा सर्व प्रांतांत आणि दाहरांत चाळू आहे. 

कोठें राहिली त्या पांचव्या अनुश्यासनाची प्रतिष्ठा ? 

९, तत्कालीन देरास्थितीचें चित्र, मी अशा प्रकारें एक एक लक्षण 
विचारांत घेऊन, बाह्यतः शांतपणे रंगवीत चाललो आहें खरा, पण हृदय 
घडधडत असतें आणि परावाणीनं उद्ठार निधत असतात कीं, अश्या काळीं 
आणि अद्या परिस्थितींत आपले श्रीसमर्थ सवेत्र निर्भयपणे संचार करीत 
होते. त्यांचें रक्षण कोणीं केलें ? सदा सवदा संनिध असणाऱ्या 
श्रीरामाशिवाय दुसरे कोण करणार ? हें सारें मनांत येऊन मी मनानं च 
क्षणोक्षणी त्यांच्या चरणीं मस्तक ठेवीत च चाळलो आहे. 

( पांच ) धमेवेडेपणा 

१. या धर्मवेडेपणाची उदाहरणं, आरंभापासून दोवटप्यंत, असंख्य 
सांगतां येतीळ. तो वेडेपणा सुळतानापासून फकिरापर्येत सर्वोत सारखा 
चच आढळतो. त्याचें एक च उदाहरण देऊन आपण पुढें जाऊं. ते 
उदाहरण शिकंदर लोदीचें आहे. 

५ असें सांगतात कीं, एकदां एका ब्राह्मणाने, कित्येक मुसलमानांच्या 
समक्ष असं विधान केळें कीं, इस्ठामचा धर्म खरा आहे, पण तसा च 





३५, जहानगीरच्या सदरच्या आठवणी, प्र. १२८. 
१३६, शट २०४. प. हला पा 0. सिशांगाळ ४ल. गा, ७. 1476. 


१५२ श्रीसमर्थांवतार 


माझा हि धर्म खरा आहे. हें त्या ब्राह्मणाचे म्हणणे मोळवींच्या कानांवर 
गेळें आणि त्यांनीं तें सुलतान शिकंदर शहा यास जाऊन सांगितलें. 
धार्मिक चर्चेची सुलतानास फार आवड असल्यामुळें, त्यानें ठिकठिकाणच्या 
विद्वानांना बोलावून आणलें व त्यांच्या पुढें तं ब्राह्मणाचे विधान टाकलें. 
जमलेल्या बिद्वानांनीं एकमताने आपला अभिप्राय दिला कीं, त्या ब्राह्मणास 
कैद करून आणावें, त्याला इस्ठामी धर्माचा स्वीकार करण्यास सांगावें 
आणि तसं करण्याचें त्याने नाकारल्यास त्यास ठार करावें ! त्याप्रमाणें त्या 
ब्राह्मणास धरून आणून सांगण्यांत आलें आणि त्यानें नाकारतां च त्यास 
ठार करण्यांत आलें! या सुलतानाच्या कारकीर्दीत धर्मवेडेपणाची असली 
आणखी कित्येक उदाहरणे पैडलीं.!? 

२. आपल्या समथीनीं ' अळा निरंजन दोउ नही रे भाई” असें च 
त्या सुलतानास आणि त्याच्या धर्मवेड्या विद्वानांना एक दोन पदांनी 
सुनावळें असतें; पण असा कोणी धर्मवेडा सुलतान त्यांना भेटला नव्हता. 
भेटला असता, तर कांहीं निराळा च थाट उडाला असता. 

३. या च सुलतानाच्या कारकीदीत हिंदु देवळांवरून साफ नांगर 
फिरबिण्यांत येऊन त्यांचें नांव किंवा कांहीं खूण, कांहीं एक शिल्लक. 
ठेवण्यांत आलें नव्हेते. 


( सहा ) बेइमान 


मनुसी हा राहाजहान, दारा, औरंगजेब इत्यादिकांच्या नोकरींत कित्येक, 
वर्षे असल्यामुळें त्याला, थोरापासून लहानापयत, मुसलमानांच्या स्वभावाची 
चांगली पारख झाली होती. मुसलमानी अंमलांत लहानमोठ्यांच्या 
सहवासांत, तो अड्डेचाळीस वर्षे बावरला होता. तेव्हां एकट्या मनुसीनं च 
वेळोवेळीं त्यांच्या स्वभावाचे जं दिग्दर्हीन केलेलें आढळतें, तेवढें च 
प्रस्तुतच्या सदराखालीं देण्याचा माझा विचार आहे. हें त्याचें दिग्द्रीन 
श्रीसमथौच्या निरीक्षणाशीं कसं तेतोतंत जुळतें, तें हि आपण दोवटीं पाहूं. 





२७. इलियट आणि डौसन, खंड ६ वा, प्र. १८७. 
२८. पहा पदपदांतरें, गिरिधरांच्या हातची पदें, २२७, २२८. 
२९. इ. आणि डो., खंड ६ बा; प. १८७ च. 


देशस्थिति १५३ 


१. “ तुम्हांस चांगलीं बक्षिसे देऊं, तुमचा सन्मान करूं, अशी 
अघळपघळ अमिबचनें देत असल्यामुळें पुष्कळ लोक औरंगजेबाच्या 
शब्दावर आंधळेपणाने विश्वास टाकून स्वपक्षाची छिद्रे आणि बिंगें त्यास 
सांगत असतात, पण शेवटीं, * विश्वासघातकी ' म्हणून च अशा ळोकांची 
तो संभावना करी. मोगळ देऊं करतो पुष्कळ, पण देतो थोडे, हं ह 
छोक विसरतात. औरंगजेबाचा हा स्वमाव सवोस ठाऊक झाला असून हि, 
तो वचनें देत च असतो आणि लोक फसत च असतात. असं हं 
आजपरयेतरचे औरंगजेबाचे जीवन आहे, म्हणजे केवळ ढोंगी, दिसण्यांत 
सच्छीळ आणि धार्मिक प्रवृत्तीचा, पण खरोखर घातकी आणि पापी. 


२. सरदारांना कामगिरीवर पाठवितांना त्यांना औरंगजेबाची सांगणी 
च असे कीं, “ एकाद्या शत्रूला नामोहरम करावयाचें एकदां ठरल्यावर; 
कशाने हि कतवरूं नका, फसवा, खोटें बोला, खोट्या रापथा घ्या .... 
वाटतील त्या युक्त्या ठढवा .... थोडक्यांत म्हणजे आपला डाव साधण्यावर 
लक्ष ठेवा व तो साधण्यासाठी, जगांत असतीळ नसतीळ त्या साऱ्या 
बतावण्या वीरा. '” 

३. “ स्वतःचा डाव साधावयाचा असला कीं, कांडीं हि वचनं 
देण्याला औरंगजेब मागेंपुढें पहात नसे, कारण तीं वचनें आपणांस 
पाळावयाची नसंतात च, हें त्याच्या मनांत आधीं च ठरलेलें असतें. शपथा 
घ्यावयाच्या त्या केवळ फसविण्यासाठीं घ्यावयाच्या असतात, हें एक त्याच्या 
वर्तनाचें जणूं सूत्र च बनलें होतें. या च सूत्रालळा अनुसरून शिवाजीला 
दिलेला शाब्द त्यानें मोडला, पण त्याची त्याळा किंमत केवढी पडली ! 
चांगळें 'च प्रायश्चित्त मिळालें ! ” 


७. मनुसी तर म्हणतो कीं, “ औरंगजेबाच्या सर्व च लवाड्या आणि 
ढोंगें मी सांगूं छागलों, तर तीं केव्हां च संपणार नीहदींत. ? औरंगजेबाची 
सर्व च काळींबेरी कृत्ये ठाऊक असल्यामुळें, त्याचा निर्देश करतांना 


४०, ठरवायला, ४०1. 111, 1. 253. 
४१. शव ७्टा, ४७७. गा, ॥. 257. 
४२, ॥ै३वाप0०्ला, ४०. गा, ७. 25. 

डे, शवापल्ला, ४ण. 1, ॥. 2596. 


शप श्रीसमर्थांवतार 


“ गुणाह णा &ता"्याशट९, एट एटा पर्षाठ 8558108 ठा तहत्ला ” 
म्हणजे “ तो कपटी ओरंगजेब, दगळ्बाजीचा केवळ अँर्क ” असं मनुसी 
पुष्कळदां म्हणतो. 

"५. श्रीसमथोनी औरंगजेबाची दुरून केलेली परीक्षा, मनुसीनें संनिथ 
राहून केलेल्या परीक्षेशीं कशी पूर्णपणें जुळते, हें पाहून मोठें कौतुक 
वाटते. आपल्या आनंदवनभुंबन या प्रकरणांत श्रीसमर्थ म्हणतात -- 

बुडाला औरंग्या पापी । म्लेंचसंञ्हार जाहाला । 
मोडलीं मांडलीं छेत्रे । आनंदवनभुवनीं ॥ 
बुडाळे भेदवाहो ते । नष्ट चांडाळ पातकी । 
ताडिळे पाडिले देवे । आनंदवनभूवनीं ॥ 
गळाले पळाले मेळे । जाळे देशधडी पुढे । 
निर्मळ जाहाली पृथ्वी । आनंदवनभुचनीं ॥ 
-स्फुट प्रकरणे, ५८-२३ ते ३५ 

६. मनुसी म्हणतो, “ पूर्वींच्या काय आणि अलिकडच्या काय, 
मोगळ राजांनीं ज्या ठडाया जिंकल्या आणि मुळुख पादाक्रांत केला, तें सारें 
शक्तीपेक्षां कपट आणि असत्य वचनें यांच्या च बळावर बहा साधले गेलें. 
शत्रूकडीळ कोणी तरी घरमेद्या अनुकूळ करून घेतल्याशिवाय, लढाई 
देण्याला किंवा किलुधावर हला चढबिण्याला मोगळ हा क्वचित्‌ च 
प्रश्‍त्त होतो.'' आणि श्रीसमर्थ म्हणतात, 


फितदव्यानें बुडती राज्ये । खबरदारी अखेचिना । 
युक्ती ना शक्ती ना बेगो । लोक राजी असेचिना ॥ 
बेदादी बेकेद सेना । कारबारी च चोरटे । 
घण्यासी राखणे राजी । कदा काळीं घडेचिना ॥ 
चोरटीं होरटीं तुंदे । नासके लांच इछिती । 
लोंढीचे दुरी घालावे । मारावे राजकारणे ॥ 
- स्फुट प्रकरणें ६०-२४ ते ३६ 
७, मोगळांत दोन विशिष्ट गुण परंपरेने चाठत आलेले आढळतात : 
“ एक, भावानें भावांचे खून करणें आणि दुसरा गुण - जो बहुतेक 





डड, फशवार्‍पल्ला, ळा. 1, ७. 291. 
डॉ, हरवागाल्ला, प, ७, 464. 


देशस्थिति १.५ 


त्यांच्या सर्वे मोठ्या लोकांत दिसतो - प्रसंग पडला मःणज नुगाणानी 


शपथ घेऊन आणि गोड बोळून बचन देणें आणि प्रसंग निगा! 
म्हणजे दिलेळें वचन साफ नाकारणे.” 

८. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ अनेक उदाहग्ण :: न 
मचुसी म्हणतो : “ सपाटून पैसा कसा मिळवावा, या कलेत, मोगा 
नोकरींत असलेले लहान मोठे सर्व अधिकारी पूर्ण वाकवगार आहत. 
पैसा मिळविणें हें त्यांचें मुख्य ध्येय असतें, तें साध्य होत असेळ तर, लै 
वाटेल तें करतीळ, राजाशी हि प्रतारणा करण्याला ते मागेपुढे पहाणार 
नाहींत. फार काय, लांबेळ तितकें युद्ध लांबून आपली चंगळ चालावी 
म्हणून शत्रूशी सुद्धां ते संगनमत करतात.” 


९. ज्या अकबराच्या चांगुळपणाचे गोडवे गाण्याची रीत पडली आहे, 
त्या अकबरानं चितोडच्या राण्याशी जें विश्वासघाताचें वर्तन केले, तें पाहून 

“ चितोडचा किळा आधीं च उंच, त्यांत आणखी उंचवट्याचा भाग 
पाहून, त्यावर उंच स्तंभ उभारून ( देशाच्या जगं या ठोकापासून त्या 
टोकापर्यंत सवीना यावचंद्रदिवाकरौ दिसावे म्हणून ) त्यावर राण्यानें 
पुढील शब्द कोरून ठेवले ;: |ए० चिप आल्यात हश ७९ ७ावत्टत गा 
घाल पाटथेलाशाण्पड 10215 ( विश्वासधातकी मोगलावर कोणीं केव्हां 
हि विश्वसून राह नये ). ” असा सावधानतेचा इषारा चितोडच्या 
राण्यानें आपल्या धर्मबांभवांना कायमचा देऊन ठेवला होता. 


१०. मोगळदरबाराची एकंदर तऱ्हा पाहून मनुसीचें हि मन विटळे 
होतें, असें दिसतें. तो वैतागून म्हणतो : 


“ ऐहिक आणि पारळीकिक, या दोन्ही दृष्टींनी पाहतां, हा देश 
राहण्याला योग्य नाहीं ! ऐहिक दृष्टीनें पाहिलें तर कोणावर म्हणून 
विश्वास टाकण्याची सोय नाहीं, अखंड सावध च राहिलं पाटिज. नहमीं 
चाईट धरून च चाललें पाहिजे. बोठतात त्याच्या उलट ग्वरे असेल, 





ड६, गववपल्खा, 1, ॥. 107. 


४७, मयुसी, 1, 5. 270. 
इट, 'विणपल्हा, 3. 129. 


१५६ श्रीसमरथावतार 


असें च मानून चालावें ठागतें. तुम्ही सावध असा किंबा नसा, ते 
सर्वाशी च लबाडीनें वागतात. मैत्रीचा त्यांनीं फार च बहाणा केला, तर 
मग आति 'च जपले पाहिजे. याप्रमाणें जेथें न्यायबुद्धि नाहीं, वचनाची 
चाड नाहीं, वर्तनाला कसला च निर्बंध नाहीं, अशा देशांत आत्मोन्नति 
ती कोर्ठळी १ ” मोगलांच्या वर्तनाचा मनुसीला हि इतका वीट आढा ! 
११. जवळ जवळ अर्धे शातक या देशांत मोगलांच्या नोकरींत राहून 
मनुसी सारख्या परदेशस्थ माणसाच्या जं पाहण्यांत आलें, त्याचे त्याच्या 
मनावर जे परिणाम घडले, त्यावरून त्याचे जे ग्रह झाले व जे आपण 
येथवर नमूद करीत आलों, त्यांच्याशीं श्रीसमथोच्या अभिप्रायाच्या अवघ्या 
तीन च ओव्या ताडून पाहिल्या, म्हणजे त्या अभिप्रायांत मनुसीचें सर्व 
कांहीं म्हणणे आलें, असं प्रत्ययास येऊन श्रीसमथीच्या सूक्ष्म अवळोकनाची 
घन्यता वाटते. 
तुंड हेकाड कठोरबचनी । अखंड तोले साभिमानी । 
न्याय नो अंत:कर्णी | घेणार नाहीं ॥ 
तऱ्हे सीघरकोपो सदा । कदापि न घरी मर्यादा । 
राजकारणसंबादा । मिळो चि नेणे ॥ 
फेसे लौंद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं । 
पापो अपस्मार जनीं । राक्षेस जाणावे ॥ 
- श्रीदासबोध, १८-६-३ ते ५ 
राक्षस या अभिधानांत संव कांहीं आलें ! 


( सात ) न्यायाची विटंअना 

१. त्या काळीं न्यायदानाठा मुळीं च उशीर लागत नसे. न्याय 
कसा तडकाफडकी होत असे. आरोपी पुढें येतांच तत्काळ चौकशी, 
शीक्षेची सुनावणी आणि शिक्षेचा अंमळ हीं क्षणार्धात होत. प्रवासी 
टॅव्ह्रनिअर याच्या समक्ष च अशी एक चौकशी झाल्याचें वृत्त त्याने 
आपल्या प्रवासवर्णनांत नमूद केळें आहे. त्या एका हि उदाहरणावरून 
त्या काळच्या मुसलमानी न्यायपद्धतीची आपणांस कल्पना करतां येईल. 
टॅव्ह्रनिअर साक्ष देतात : 





४९, शिळापएल, ता, 5, 324. 


देशस्थिति १५७ 


५ ठरल्याप्रमाणे ता. १५ सप्टेंबर १६५२ रोजीं सकाळीं सात 
वाजतां आम्ही नबाब मीर जुमला यास भेटावयास गेलों. आम्ही आल्याची 
त्यास वदी मिळतां च त्यानें आम्हांस आंत बोलाविले. त्याचें काम चाललें 
होतें. आम्ही जाऊन बसलो, तरी त्याचें काम चालळें च होतें. त्याचे 
दोन चिटणीस प्रकरणांची सुनावणी करीत होते आणि हा निकाल सांगत 
होता. कांहीं निकाळ ते दोघे चिटणीस लिहीत होते आणि कांहीं तो 
स्वतः हि लिहीत होता. आम्ही बसलो च होतो. तेवढ्यांत एका शिपायाने 
येऊन वर्दी दिली कीं, चार कैदी आले आहेत. त्यानें ऐकठें पण आपलें 
काम चाळू च ठेवलें. अर्धा तास गेळा आणि बोलवा केद्यांना, असा त्यानें 
एकदम हुकुम केला. कैदी आंत आले, ह्यानें त्यांना विचारळें आणि 
त्यांच्यावर जे आरोप होते, ते कबूल करण्यास त्यांना भाग पाडलळें. नंतर 
सुमारें एक तास गेला, याचें काम चाळू च राहिलें. तेवढ्यांत कांहीं लष्करी 
अधिकारी येऊन त्यांनीं मोठ्या आदबीनें यास सलाम केळा आणि यानें 
मानेच्या खुणेने 'च त्या सलामाचा स्वीकार केला. नंतर शिक्षा सुनावण्यांत 
आल्या. 'चौघांपैकीं एकाने घरांत शिरून एक बाई आणि तिची तीन मुठे 
यांना ठार केठें होतें. याचे हात आणि पाय तोडून त्यास रस्त्याच्या बाजूला 
शोतांत फेकून द्या आणि मरू द्या त्यास तेथे, अशी रिक्षा झाली. दुसऱ्याने 
भर रस्त्यावर चोरी केली होती. याचें पोट चिरा आणि त्यास गटारांत 
फेकून द्या, अशी त्यास शिक्षा झाली. राहिलेल्या दोघांचे काय गुन्हे होते, 
ते मळा कळले नाहींत, पण त्यांचीं डोकीं उडबिण्यांत आलीं. हें इतकें 
होतें, तों खाना तयार झाल्याची वदी आली. तेव्हां आम्ही आमचें काम 
काढलें. तुम्ही गोवळकोंड्यास जा, तुम्ही तेथें पोंचण्यापूर्वी माझें पत्र जाईल, 
असं त्यानें आम्हांस सांगितलें आणि तो उठळा आणि आम्ही तंबूच्या 
बाहेर पडलो. 

२. कसा आहे न्यायाचा मासला आणि कसे होते शिक्षेचे प्रकार ! 
बाह्य देखावा मात्र किती गंभीर ! तो पाहून एकाद्या आधुनिक वकिलाला, 
हलींच्या एकाद्या मुलकी अधिकाऱ्याच्या स्वारींतीळ काम करण्याच्या तऱ्हेची 
आठवण व्हावयाची ! 





७०, ि्हणांश'$ चश 1) ताऊ, एण. 1, छू. 233-34, घरकपला 
्ज 1925, 0शणित ए१ाश्टाञए 01298. 


१५८ भश्रोसमथांबवतार 


३. शिक्षेचे प्रकार पाहिळे म्हणजे, श्रीसमथानीं आदिभूतिकताप- 
निरूपणांत “ प्राणी राजदंड पावत ' असं म्हणून तिसऱया दराकाच्या सातव्या 
समासांतीलळ ६३ ते ७८ ओव्यांत जे शिक्षांचे अनन्वित प्रकार सांगितले 
आहेत, ते काल्पनिक नसून त्या काळीं प्रत्यक्ष अंमठांत येत होते, हें 
आतां सहज पटण्यासारखे आहे. 


( आठ ) विलास, ऐषआराम, ठंपटपणा 

१. म्लेंच्छांच्या दुर्जनत्वाचें हें शोवटचें लक्षण होय. चेन करण्याची 
प्रवृत्ति आणि कामुक वृत्ति, हे त्यांच्या हाडींमासी खिळळेळे सहजगुण 
होत. शाहाण्यांतला शाहाणा अशी ज्याची ख्याति, त्या अकबराच्या जनान- 
खान्यांत पांच हजार स्रिया असत आणि प्रत्येकीचा महाळ वेगळा, 
प्रत्येकीचें खाणें, पिणे, वसणें, उठणे, निजणें, वेगवेगळें ! आणि बंदोबस्त 
तरी केवढा मोठा असे ! त्याचे चरित्रकार लिहितात - 

“: बादशाही जनानखाना म्हणजे एक स्वतंत्र शहर च वाटावयाचें. 
प्रकाराच्या आंत कमींत कमी पांच हजार ख्रिया असत आणि प्रत्येकीची 
राहण्याची जागा वेगळी असे. .... आंतल्या बाजूस रखवाली करण्यास 
स्रीरखवाळदार असत, बाहेरच्या बाजूस जवळ प्रथम खोजे, त्यांच्या पळीकडे 
बिश्नासू रजपुत सैन्याच्या तुकड्या आणि त्यांच्या हि पलीकडे, बर्‍या च 
अंतरावर, इतर सैनिक बंदोबस्तासाठी असेत. 

२. त्या च अकबराच्या कारकीदीत आझाद बेग बऱ्हाणपुरास गेला 
असतां त्यानं तेथें काय पाहिलें £ जे पाहिलें तें त्यानें छिहून च ठेवलें व 
जं लिहिलें त्यांत बर्‍्ह्वाणपुराबरोबर इतर सर्व च ठिकाणांचा उद्गार केला 
आहे. तो लिहितो, “ येथें च असें नव्हे, तर सवंत्र बाहेरख्याळीपणा 
आणि जुगार हे दुर्गुण बड्या लोकांत मोज्या प्रमाणावर आढळतात. 

३. “ जह्वानगीर तर म्हणत असे, राज्यकारभार नूरजहानने पहावा, 
ती धूर्त आहे, मला फक्त दाखवी एक वाटली व मांसाचा तुकडा असला, 
म्हणजे माद्या ऑनंद आहे." 





७१, औटी ७/ ४. 3. ञाणा, ॥ फराप्या, ७. 359. 
५२, 12. & 1), शा, ७. 194. 
७३, 9. & 13., छा, ७. 399. 


देशस्थिति १९२९, 


७. जहानगीरचा स्वतःचा कबुलीजबाब आहे, तो ' एक च पेला? 
याचें उत्कृष्ट उदाहरण म्हणतां येईल. जहानगीर स्वतःच्या 
आठवणींत लिहितो: 

५ तारुण्यांत चैन करण्याकडे मनाचा ओढा असतां मीं एकदां 
नोकराळा हकीम अलीकडे पाठवून, हुषारी आणणारें कांहीं तरी एकादें 
पेय पाठवा, म्हणून कळविलें. गोड लागणारी, पिंवळ्या रंगाची, सुमारें दीड 
पेला दारू नोकरानें एका बाटलींत आणली, ती मी प्यालो. फार हुषारी 
वाटली. त्या वेळेपासून मी दारू प्यायला लागलों आणि दिवसानुदिवस तिचें 
प्रमाण इतकें वाढत गेळें की, तिचा माझ्यावर कांहीं च परिणाम 
होईनासा झाळा आणे मग मी नुसता अर्क च पिऊं लागलों. नऊ वषाच्या 
अवधींत दारू पिण्यांत माझी प्रगति इतकी झाली कीं, दोनदां भट्टींतून 
काढलेला अर्क, दिवसाच्या कांठीं वीस बीस पेले मी पिऊं लागलों - 
चौदा पेळे दिवसास प्यावे व बाकीचे सहा रात्रींतन पार करावे. त्यांचें 
वजन दिंदुस्थानांतल्या सहा शोरांइतकें, किंवा इराणांतल्या एक मणाइतकें 
भरे .... याबद्दल माझी कानउघाडणी करण्याचें घेय कोणास होत नसे. 
आणि शोवटीं हें प्रकरण इतक्या थराला गेळें को, मी धुंदींत असतां माझा 
हात कांपे ब मळा पेळा धरवत नसे, म्हणून दुसऱ्याने पेला माझ्या तोंडाला 
लावावा आणि मग मी प्यॉवि.!” 

७. त्यांचे चिरंजीव शाहाजहान. त्यांना निराळा छंद होता. त्यांचें 
पुष्कळ च वणन मनुसीनें केळेळें आहे, पण त्यांतळें आपण, नमुना म्हणून, 
एक च उदाहरण येथें पाहूं. 

“: आपल्या विलासार्थ स्रिया घुंडून काढाव्या, एवढा च एक उद्योग 
शहाजहानास होता कीं काय न कळे. यासाठीं तो आपल्या वाड्याच्या 
आवारांत दरवर्षी यात्रा भरवीत असे. ती आठ आठ दिवस टिकत असे. त्या 
अवधींत आवारांत येण्याची दुसऱ्या कोणास परवानगी नसे, फक्त स्रिया आणि 
त्यांत हि ज्या देखण्या असतील, तेबढ्यांना च परवानगी मिळे, मग त्या 
गरीबांच्या असोत कौ थोरामोठ्यांच्या असोत. प्रत्येक ख्रीनें विक्रीसाठी 
माळू:आणावयाचा, पण त्यांत मुख्य माठ म्हणजे तिचें खत:चें सौंदर्य 





७४, >. & 33., ४ण. छा, राड फा १५९1015, 0. 342. 


१६० श्रोीसमर्थावतार 


त्या आठ दिवसांत शहाजहानाची स्वारी, माळ खरेदी करण्यासाठीं दिवसांतून 
दोनदां यावयाची. मुख्य मालाकडे पहात पहात स्वारी जावयाची. तो बरा 
वाटला म्हणजे तेथें थांबून इतर माळ खरेदी करावयाचा व मागण्यांत 
येईल ती किंमत द्यावयाची. सर्वे संकेत ठरलेले असावयाचे, त्याप्रमाणें ती 
स्त्री राजवाड्यांत यावयाची. .... या यात्रेच्या दिवसांत राहाजहानाशिवाय 
सबंध वाड्यांत दुसरा काणी पुरुष नसावया'चा, ” मनुसी लिहितो, “ एकदां 
त्या सर्वे स्त्रिया वाड्याबाहेर पडल्या, तेव्हां केबळ जिज्ञासा म्हणून त्या 
मोजल्या, तर त्या तीस हजारांहून हि जास्त भरल्या.!" 
निष्कपे 

१. जेव्हां स्वतः राजे आणि त्यांचे लहान मोठे कारभारी आणि 
अधिकारी, याप्रमाणे पिढ्यान्‌पिढ्या ऐषआरामांत दंग होऊन राह्र॑ लागतात, 
तेव्हां त्यांच्या राज्याळा उतरती कळा लागलेली असते, असें निश्चित 
समजावें. अशांचें राज्य फार काळ टिकत नसतें. त्यांच्या राज्याचा डोलारा 
बाहेरून जरी क्षचित्‌ भव्य दिसत असला, तरी तो आंतून पोकळ झालेला 
असतो ब ही स्थिति, राज्यांतल्या आणि राज्याबाहेरच्या चाणाक्ष माणसांच्या 
लक्षांत आल्यावांचून रहात नाहीं, पांच पन्नास वर्षे मोगलांच्या नोकरीत 
आणि निकट सहवासांत काढलेल्या मनुसीच्या लक्षांत ही गोष्ट येऊन 
चुकली होती, असे स्पष्ट च दिसतें. मोगलांच्या बाह्य वैभवाचे आणि 
अंतःस्थ सामथ्यीचें वणन करून झाल्यावर त्यानें जे अंतयीमींचे उद्गार काढले 
आहेत, त्यांवरून हें स्पष्ट होत आहे. इंग्रजी भाषेंतील उतारे न देतां, 
मी त्यांची मराठींत भाषांतरे: च आतांप्येत देत आलों, पण मनुसीने 
ठांसून केळेळें त्याचें हें महत्त्वाचें विधान इंग्रजींत हि दावेंसें मला वाटतें. 
तें प्रथम इंग्रजींत देतो. आणि मग त्याचें मराठींत भाषांतर हि देतों. मनुसी 
म्हणतो : 

* पद्षणपाश 82 लिण या फाड शाकातटपा' चात 00फएला जे शा 
॥ॉळ्ट्पा5, 1 छा, फणा (16 18230९0075 एलापांडांला, 355शत. ताठा 


वा. 1 11300 5९९1 घात (९8७९0, निव. (0 50९९ प हता 3०9 
वात एट्ल्पूण पाट पाण शज ॥०याश 15 एस्वणास्त 0९एलात 


५५. ऐवाएट्य, ४०. 1, 3. 195. बर्मिअरच्या प्रवासवर्णनांत हि अशीच 
हकिकत आढळते. 00. 272-274. 


देशस्थिति १९९ 


ये टणा$ रज पाण ताळाड्यात परश पंपाला ७णताटा5, 1९0 
09४ ळख्पाटला. ट०पापाचयातेश, छत० कण्यात पाटाकीश खवञाए 
चण्पपप९॥९ शण'१ ७ शा€ ट्ञावपश'टा'3.”*६ म्हणजे “ मोगलांचे सर्व 
वेभव आणि सामर्थ्य काय आहे, तें सांगून झाल्यावर, माझ्या जें पाहण्यांत 
आलें आणि ज्याची मला परीक्षा झाली आहे, त्यावरून, वाचकांच्या 
परबानगीनं मी असें ठांसून म्हणूं शाकतों कीं, हें साम्राज्य अजिबात उधळून 
लावून हस्तगत करण्याला वाकबगार सेनापतींच्या हाताखालीं अवघें तीस 
हजार युरोपिअन शिपायांचे लष्कर पुरें होईल, त्याहून जास्त लागणार नाहीं 
आणि तेणें करून त्या सेनापतींचा महान्‌ जेते म्हणून सहज च लोकिक 
होईल. 


२. मोगल साम्राज्याची ही दुर्बलता मनुसीच्या ढक्षांत इ. स. १७०० त 
आली, पण तत्पूर्वी च इ. स. १६६७ त बर्निअरनें हि तसाच अंदाज 
केला होता. मोगळ साम्राज्य उलथून पाडण्यास मनुसीला तीस हजार 
युरोपिअन शिपाई पाहिजे होते, बर्निअर पंचवीस हजारांत काम भागविणार 
होता आणि आमच्या श्रीशिवाजीमहाराजांनीं आणि त्यांच्या पश्चात्‌ मराठ्यांनी 
किती थोडक्यांत तें च काम केलें £ बर्निअर काय म्हणून गेला, तें पहा : 


“ गुरांच्या कळपाम्रमाणें सैरावेर उघळणारें हे मोगलांचें बेशिस्त 
सैन्य पाहिलें , म्हणजे माझ्या मनांत आल्यावांचून रहात नाहीं कीं, फ्रान्स- 
मधीळ नामांकित सेनापतींच्या ( त्यानें फ्रान्समधीळ दोघा तत्काठीन 
विद्यमान सेनापतींचीं नांवें घेऊन म्हटलें आहे ) आधिपत्याखाली आमचें 
अवघें पंचवीस हजार तरबेज सैन्य, या मोगली सैन्याचा, तें किती हि 
प्रचंड असूं द्या, सहज धुव्वा उडवीठ. ” याचें हि मूळ इंग्रजी देतों: 
“| लठपात 16070 52९2 0652 50!ताटा5, चर(पा2 रज लत्य, झा 
पावालापाष०्ट साठी ९ ा९ल्टपाठणा पर्ण पटात र्जा णापावाठ, फ्रापा- 
ठप एलीटटंया 2 पणा ए€2 295९0 का एणाला ॥९ए2-आर्त-नंफ्रशाए 
एठप8चात ठर ठपाः एलशाच्याड ताठा शाह वाणाए गरा गिचातटा$, 


लणा1॥ाचाा 060 50 0102 ए0पर्पट ण" एवा 5131 1 पाटाा€, ७०प0१ 
0एलाटणा९ ९5९ 85, ॥०७€एश' 1एपटा0प8. ” 


७६, '॥शवापट्ला, ४०. 11, ७. 441. 
७७, उेटणांटा”8 तपवशल हा 12 'त०2्टपा ज्या, १.1). 1656- 
1068, ॥>ताणजा ७ 1916, . 55. 


स. अ. ११ 


१द्र्‌ श्रीसमथांबवतार 


३. हे या दोघांचे प्रचीतीचे आणे आम्मादेश्रासाचे बोळ वाचून मला 
तर असें वाटलें कीं, ते जणूं भविष्य 'च बोळून गेळे, कारण यानंतर पांच 
पन्नास वर्षीत च त्यांचे राब्द खरे झाळे ! थोडें विषयांतर करून मळा असें 
म्हणावेंसें वाटतें कीं, या पाश्चात्य प्रवाऱ्यांचीं वर्णने वाचून च पाश्चात्य 
राष्ट्रांची लोभी दृष्टि या समृद्ध पण अभागी राष्ट्राकडे वळली असावी ! 


४. मलुसी हा मोगलांच्या नोकरींतळा तरी माणूस होता, पण 
बर्निअर हा तर निवळ प्रवासी होता, अदांच्या हि लक्षांत जी परिस्थिति 
आली, तिचा अंदाज 

कुग्रामं अथवा नगरे । पाहावी घरांची घरें । 
मिक्षामिसं लाहानथोरं । परीक्षून सोडावी ॥ 

अशी दुसऱ्यास ॥शीकवण देणाऱ्या श्रीसमर्थोसारख्या सर्वत्र संचार करणाऱ्या 
महापुरुषाला झाला नसेळ, हें कसें संभवेळ ? विलासी वृत्ति, ऐषआरामाची 
आवड आणि दुराचार करण्याकडे स्वभावतः असलेली प्रवृत्ति, यायोगें 
मोगलसत्ता आंतून पोकळ झालेली होती, हें श्रीसमर्थाच्या हि लक्षांत 
येऊन चुकले होतें. त्यांनीं महाराष्ट्राळा जो क्षात्रधर्म सांगितला, त्यांत कांहीं 
क्षत्रियांचे नेहमीं वर्तन कसं असावें, याचें ताच्विक विवेचन केलें नसून प्रत्यक्ष 
त्या काळच्या, त्यांनीं अजमावलेल्या परिस्थितींत क्षत्रियांनीं काय करावें, 
तें च सांगितलें आहे. त्यांनी महाराष्ट्राला हालवून जागें केलें आहे, धमीवरील 
संकटाची जाणीव करून दिली आहे, धर्म बुडत असतां आपण जगावे 
तरी कशासाठी, असे म्हणून डवचिळें आहे, महाराष्ट्राचा अमिमान जागृत 
केला आहे. ही वेळ आहे, एक होऊन 'चाळून जाळ, तर यदा निश्चित 
आहे, असा भरंवसा दिला आहे. या दृष्टीने, क्षात्रवमातीळ शेवटच्या 
निदान दहा पांच ओव्या वाचकांनीं जरूर अवलोकाव्या : 

देवमसात्र डउळेदिला । आपला स्वधर्म उडविला । 

जिण्यापरीस मृत्य भला । ऐेसें समजावे ॥ 

मऱ्हाठा तितुका मेळवावा । आपुला मऱ्हाटधर्भ राखावा । 

येविषीं न करितां तकवा । पूर्वज हांसती ॥ 

मरणें हक तें चुकेना । देह वांचवीतां बांचेना ! 

विवेकी होऊन समजाना । काय करावें ॥ 


देरस्थिति १९३ 


झले कुळवंत म्हणावे । तेही बेग हजीर व्हावें । 
हजीर न होतां भ्रष्टाचे । लागेल पुढे ॥ 


येक जातीने दोनि जाती पावला । तो कैसा म्हणावा भला । 
वुम्हा सकळांस कोप आला । तरी क्षमा केले पाहिजे ॥ 


देवद्रोही तितुके कुत्ते । मारून घालावे परते । 
देवदास पाबती फत्ते । यदर्थी संदेह नाहीं ॥ 

देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकालोळ करावा । 
मुद्धुक बडवावा बुडवावा । धर्मस्थापनेसाठीं ॥ 

विवेक विचार सावधपणे । दीघे प्रेत्त केला चि करणे । 
तुळजावराचोने जुणे । रामे रावण बुडविला ॥ 

ऐेखी हे तुळजाभवानी । प्रत्यक्ष रामवरदायनी । 
रामदास '्यातो मनीं । येतन्निमित्य ॥ 

-क्षात्रधर्म, १२ ते २९ 
या विषयाचा आणखी थोडा विस्तार उत्तराधीत श्रीरिव-समर्थमेटीच्या वेळीं 
होईल च, म्हणून आज येथें इतकें च बोलणें पुरें. 

७. उत्तरेकडीळ मोगळ साम्राज्यांतीक लोकस्थितीचा येंथवर विचार 
झाला. आतां आपण दक्षिणेकडे जाऊं. प्रथम पोर्चेगीज लोकांनीं जो छळ 
चालविला होता, तो थोडक्यांत सांगून मग खुद्द महाराष्ट्राच्या पोटांत च जे 
कांटे रुतून बसले होते, ते कितपत खुपत होते, तें पाहूं आणि हा उल्लास 
संपवू 


(आ) पो्चेंगीज लोकांनीं दक्षिणेकडे मांडलेला धुमाकूळ 


कित्येक म्लॅंब होऊन गेले । 
कित्येक फिरंगणांत आटले । 
- श्रीदासबो'ध, १५-२-३ 
१. येथवर आपण विरोषत: उत्तरेकडे म्लेंच्छांनीं घातलेळा धिंगाणा 
पाहिला, आतां दक्षिणेकडे फिरंग्यांनीं मांडळेला धुमाकूळ पहावयाचा. फिरंगी 


१६४ श्रोसमर्थाबतार 


म्हणजे मुख्यत: पोर्चुगीज. तेलंगण म्हणजे जसा तेलगु लोकांचा प्रांत, 

तद्वत्‌ फिरंगण म्हणजे पोर्चुगीज लोकांच्या ताब्यांतीळ गोव्याकडीळ मुलुख. 
बरून मुसलमान, खाळून फिरंगी आणि मध्यभागीं पोटांत च बहामनी 
राज्याचा कांचेचा मोठा तुकडा आणि त्याचे च पुढें झालेले लहान लहान 
पांच तुकडे, अशांच्या कांचांत एकंदर जनता अगदी त्रस्त होऊन गेली 
होती. उत्तरेकडील प्रकार आपण पाहिला, आतां दक्षिणेकडील थोडा वेळ 
पाहून दुःख करूं आणि मग एकदम कृष्णातीरीं जाऊन श्रीसमर्थीना गांठ 
आणि आनंदाने श्रीरामाचे दर्शन घेऊन त्यांची करुणा भाकूं. 


२. तसं करण्यापूर्वी, माझी विचार करण्याची नेहमींची तऱ्हा वाचकांस 
'एकदां केव्हां तरी सांगावयाची च आहे, ती येथें च सांगतों. आकारांत 
घ्ंब्ाच्या भोंबतीं जसे सप्तर्षि फिरत असतात, तद्वत्‌ श्रीसमथौना घ्रुवाचा 
तारा समजून, त्यांच्या पूर्वीच्या आणि नंतरच्या काळाचा विचार करतांना 
माझ्या विचाराचें चक्र श्रीसमर्थाच्या सर्भोवार परिभ्रमण करीत असतें. त्या 
माझ्या जीवनाच्या धुवताऱ्याकडे अचल दृष्टि लावून च मी पूर्वीच्या 
काळाचा विचार करता आणि त्यांच्या चरणांकडे, म्हणजे वास्तविक 
त्यांच्या पुनरागमनाकडे सारखी टक लावून च मी नंतरच्या काळाचा 
अंदाज करण्यांत आनंद मानीत असतों. मळा पूर्ण विश्वास आहे कीं, 
श्रीसमर्थ आपली केव्हां हि उपेक्षा करणार नाहींत. 


३. पोर्चुंगिजांचे पाय या भूमीला कायमचे इ. स. १४९८ त, 
म्हणजे श्रीसमथच्या जन्माच्या पूर्वी एकशे दहा वर्षे आधीं लागले. त्या 
वर्षी वास्को-ड-गामा या देशांत आढळा. १५०३ त कोचीन येथें 
पोर्चुगिजांनीं आपला पहिला किल्ला बांधला. १५१० त आदिलशाहीकडून 
त्यांनी गोवें घेतलें. स्थूळ मानानं १५०० ते १६०० म्हणजे शंभर वर्षे 
बाहेरच्या एकट्या पोर्चोगेजांनीं च या देशांत सर्वत्र च मनस्वी धुमाकूळ 
मांडला होता. पुढें मग १६०० ते १६५० यांच्या दरम्यान डच, इंग्रज, फरेंच, 
डेन्स, कचित्‌ जर्मन वगैरे बुभुक्षितांच्या धाडी या देशावर येऊन आदळल्या. 
त्यांच्या लीळा काय सांगाव्या 2 ते सारे ---सारे न म्हणतां, बहुतेक 
म्हणूं या -- गुंड होते, दरिद्री होते. त्यांत फार च थोडे चांगळे असतील. 
सुंडगिरींत वरचे स्थान पोर्चुगीज लोकांचें होतें. पशूंचे सर्व गुण त्यांच्यांत 


देशस्थिति १द्र 


होते. त्यांच्यांतील पुरुष आणि स्रिया सारख्या च भ्रष्ट होत्या. त्यांच्यांत 
चेटुक फार चाले. म्हाताऱ्या बाया चेटकी असत. द्रव्य आणि बायका 
मिळविण्यासाठी ते चेटुक करीत. विषप्रयोग, खून, ळूट, इत्यादि अत्याचाराचा 
आणि अनाचाराचा कोणता च प्रकार त्यांना वर्ज नव्हता. १६४६ 
ते १६६० गोवें शहर ळूट आणि खून यांचें आगर बँर्नलें होतें. 

9. ळूट मिळविणे आणि शक्‍य तर समुळख हि हस्तगत करणें, हे 
त्यांचे हेतु होते च, पण त्यापेक्षां हि त्यांची प्रबळ इच्छा आणि 'घडपड, 
इकडीळ लोकांना बाटवून त्यांना खिस्ती धर्माचा स्वीकार करावयास 
लावण्याची होती."* ही इच्छा सफल व्हावी म्हणून त्यांनीं अनन्वित अघोरी 
अत्याचार केले. हिंदु आणि मुसलमान या दोघांना हि, त्यांना बाटवावयाचें 
होतें. त्यामुळें असें हि घडलें असल्याचा संभव आहे कीं, मूळचा हिंदु, 
झाला होता मुसलमान आणि पोर्चुगीज आल्यावर बनला खिस्ती! ही 
दैवाची विचित्र करणी पाहून हसावे कां रडावे, समजत नाहीं ! ! 

"५. धर्मवेडेपणामुळें लोकांचा छळ करण्यांत मुसलमान आणि पोर्चुंगीज 
यांच्यांत कमीअधिक कोण, हें ठरविणे कठीण आहे. पोर्चगिजांनीं 
कांहीं कमी केलें नाहीं. अमानुष कृत्यें करण्यांत पोर्चुंगीज, मुसलमानांना 
मुळीं च हार जाणार नाहींत. “ सार्वत्रिक समजूत अशी कीं, तत्कालीन 
पोर्चुंगीजसमाज हा विश्वासघातकी, भरंवसा ठेवण्यास सर्वथैव अपात्र, 
निर्दय, कूर, वचन देऊन गळा कापणारा, असा होता. या देशांत आरंभीं 
जे त्यांच्यांतीळ धाडशी ठोक आले त्यांनीं, त्यांच्यापैकी विशेषतः ड-गामा 
याने, जीं कूरपणाचीं कृत्ये केलीं, त्यांचा विसर लोकांना केव्हां च पडला 
नव्हती” व पडणार नाहीं. 

अक्ा कृत्यांची शेकडो उदाहरणें देतां येतील, कारण तशीं कृत्यें सर्वत्र 
आणि प्रत्यही घडत होतीं. आपण कांद्दीं थोडीं पाहूं आणि तेवढ्यांवरून च 





५८. या कलमांतीळ सारा मजकूर म्हणजे मनुसीच्या ब्रृत्तांताचा खंड 
तिसरा, पृष्ठे १ ते २२९ यांतील कथानकारचे सार होय. 

७९, ॥ैशचाठठळा हात. ताल छिजापप2$8' 9 ए. ॥॥. एवा टचा, 
1919, 8. 124, 183. 


६०, ए्वचाातावा, 1). 171. 


१९६५९८ श्रीसमर्थावतार 


त्या काळीं आमच्या पूर्वजांवर कसे कसे हृदयद्रावक प्रसंग आले होते, 
त्यांची कल्पना करूं 

६. इ. स. १५०२ तीळ हा प्रसंग आहे. “ कालिकत येथील 
खोजा कासीमच्या भावाच्या माळकीचें एक जहाज मक्केहून परत येत होतें 
ड-गामाने ते वाटेंत च गांठून उर्भे करविळें, आंतीळ सर्वे माळ ळुटला व 
नंतर जहाजावरील संवरीना बाहेर पडण्याची बंदी केळी आणि यात्रेकरूं- 
सकट जहाजाला आग लावण्याचा हुकुम केळा. पोचुंगिञांना स्क्ताची 
तहान इतकी लागली होती कीं, कसल्या द्वि मनधघरणीचा आणि रदबदलीचा 
कांही उपयोग झाळा नाहीं. आग लावण्याचा जो हुकुम झाला, 
तो कायम झाला. पुढचे वर्गन कशास पाहिजे पोचुगिजांच्या राक्षसी 
क्ररपणाचा हा एक नुसता मासला आहे! याहून हि कित्येक अमानुष 
अत्याचार त्यांच्या हातून घडले आहेतं. ” 


७. त्या च गामानं इ. स. १५०३ त समुद्रांतन कालिकतवर तोफांचा 
मारा सुरू केला. जमिनीवरून झामोरिनची हि तोफ चाळू झाली. अश्या 
प्रकारें लढाई जुंपली तरी सामोपचाराने ळढा मिटावा, म्हणून झामोरिननें 
एक ब्राह्मण वकील ड-गामाकडें पाठविला. तोफांचा मारा चाळू असतां च 
“८ जीं तांदुळाची गळवते येऊन पोचळीं तीं सर्वे गामाने लुटली व त्यांवरीळ 
सर्वे नावाडी लोकांना केद करून आपल्या माणसांना हुकुम केला कीं, 
या सर्व नावाड्यांचे हात, कान आणि नाक कापून त्यांना एका लहान 
गढवतांत टाका आणि त्यांतच या ब्राह्मण वकिलाचे हि हात, कान, नाक 
कापून त्यास बसवा. त्याचे कापळेळे हात, कान, नाक त्याच्या च गळ्याभोंबतीं 
बांचा व त्याच्या त्या राजाला कळंबा कीं, कढी करण्यासाठीं हे तुझ्या 
वकिलाचे हात-कान-नाक पाठविळे आहेत! या अत्याचाराला इतिहासांत 
तोड सांपडणें कठीण आहे. हें ऐकून झामोरिनिनं प्रतिज्ञा केळी कीं, सारें 
राज्य खलास झालें तरी बेहेत्तर, पण पोचुंगिजांची खोड मोडीन.' 

८. तिसरें उदाहरण हि १५०३ च्या च सुमाराचें आहे. “ कोचीन- 
जवळ 'चेरुवाइपिळ काइमळ नांवाचा एक लहानसा संस्थानिक होता. 


६१, ऱिगापहवा, 7. 49-50. 
६२. उ्याापव्वा, "७. 51-52. 





देशस्थिति १द्9 


त्याची प्रजा सारी तीन हजार नायरांची होती. कोचीनच्या राजाच्या 
मदतीने -ही एक त्यांतल्या त्यांत दुःखाची बाजू होय -पोर्चगिजांनीं त्या 
संस्थानिकाच्या किल्याला वेढा घातढा, त्याचा पराभव केला आणि गांवाला 
आग लावून आंतीळ सवे माणसांना - स्त्रिया, पुरुष, बालके यांना - 
जाळून टाकळें. तसं च इडापल्टीच्या राजावर पोचुंगिजांचा विशेष दांत 
होता. त्यांनीं त्या राजाची गांवें जाळलीं, देवळें भ्रष्ट केलीं आणि बायका- 
मुलांना गुलाम करून नेलें. जात तेथें हा च त्यांचा उद्योग होता - लुटावें, 
जाळावें, भ्रष्ट वैरावें.” 


९, “मंदिरे आणि क्षेत्रांची गांवें छुटणें आणि त्यांचा विध्वंस करणें 
आणि तसें करतांना अमानुष क्रूरपणा'चीं कृत्ये करतांना मागें पुढें न पाहणे, 
हा जणूं पोर्चुगिजांचा नित्याचा व्यवसाय बनला होता. मार्टिन अफोन्सो 
डी सौझा गव्हर्नर म्हणून इकडे येण्यापूर्वी दोन वर्षें आधीं, इ. स. 
१५४० त पोर्चुगाळच्या राजानं फर्मान काढलें होतें कीं, गोव्यांतीळ सर्व 
देवळें पाडून टाकावी. राजाचा इकुम होता गोव्यापुरता, पण डी सौशा त्या 
हि पुढें गेळा. त्याला वाटलें, या मू्तिपूजकांची देवळें असतीळ तेथील सर्व 
च जमीनदोस्त करून त्यांवरून नांगर फिरविला, देवळांत सांठवून ठेवलेली 
संपत्ति लुटली आणि ती पोर्चुगाळच्या खिस्ती बांधवांत वांटून दिली, 
म्हणजे राजाच्या हुकमानची पूर्ण अंमलबजावणी केल्यासारखे होईल.” 


त्याने याप्रमाणें शब्ददाः वर्तन केलें. पूर्वपश्चिम किनाऱ्यावरील कांजीवेरं 
वगैरे ठिकाणची अनेक देवळें पाडली, त्राह्मणपुजाऱ्यांचा छळ केला, 
वाहरेंच्या शहरें जाळटीं, विपुल संपत्ति ठुटून नेळी, त्यानें तर दक्षिणे- 
कडील सारा मुलुख ख्रिस्तमय करून सोडण्याचा बेत केला होता, पण 
साधळा नाहीं, ही गोष्ट वेगळी. तथापि आपल्या घर्मीवर केवढें मोठें संकट 
आलें होतें, याची यावरून कल्पना करतां येते. 

१०. शेंकडों उदाहरणांतून हीं चार च उदाहरणं सादर केलीं, 
त्यांवरून पोर्चींगिजांनीं कसा धुमाकूळ मांडला होता, याची कल्पना होते. 


६३. एत त्या, 1. 58-59. 
६४. त्ता, 0. 121, 


१६८ श्रीसम थावतार 


आज हि वाटल्यास श्रीवर्धनपासून गोव्यापर्यंत च समुद्रकिनाऱ्यानें जाऊन 
पद्दा, म्हणजे पोर्चुंगिजांच्या अत्याचाराची दृश्ये नजरेस पडतील. कोणत्याशा 
युगांत मानवजातीचे पूवज वानर होते, म्हणतात. तसे ते होते कां नव्हते 

कोण जाणे, पण हल्लींच्या पोर्चुगिजांचे अवघ्या चारशे वर्षामागचे पूर्वज 
मानव नसून दानव होतं, असं कोणीं सांगितल्यास, तें खरें मानण्याइतका 
ऐतिहासिक पुरावा आहे 


११. दानवांना शोभणारा आणखी एक च प्रसंग सांगून, आपण 
पोर्चुगेजांना रजा देऊं. इ. स. १'५६० तला हा प्रसंग आहे 


“< गोव्याचा मुख्य अधिकारी कोन्डे डी रोडोन्डो यानें डोमिंगस डी 
मेस्कीठा या तांडेठाच्या आधिपत्याखालीं एक आरमार तयार करून त्या 
ताडळास स्पष्ट बजाविल कां, मलबारच्या सर्व किनाऱ्यावर जे लोक पकडाल 

ना जॉवंत ठेवूं नका, ठार करा. वरिष्टाची ही आज्ञा त्या तांडेलानें शिरसाः 

न्य करून मोठ्या आनंदानें पार पाडली. थोड्या च अवधींत त्यानें चोवीस 
गलबते पकडलीं व त्यास झालेल्या आज्ञेप्रमाणे, त्या गळबतांवरीळ सर्व 
ळोकांना, एक तर ठार केलें, किंवा अवजारांत शिवून समुद्रांत फेकून दिलें ! 
असा अंदाज आहे कां, याप्रमाणें कमीत कमी दोन हजारांची त्यानें वाट 
ळांबळी. !" 


तात्पथ जाळण, लुटणे, निर्दयपणाने कत्तळ करणें, हा पोर्चगिजांचा 
त्या काळीं खेळ झाला होता 


१२. पातकांतलं पातक, ज्याला प्रायाश्चित्त च नाहीं, असें पातक 
म्हणजे स्रियांचे थिंडवडे, ते बोठावयास च नकोत. एक च सांगितलें 
म्हणजे पुरे कीं, “* पोर्चुगिजांनीं हिंदुस्थानांत येतांना पोर्चुगाठ्मधून बायका 
आणल्या नव्हत्या ”?, असं असतां इकडे त्यांची प्रजा मात्र वाढत गेली. ती 
कशी ? ज्या स्रिया पकडल्या जात, त्यांचीं लें पोर्चुगिजांशीं लावून देण्यांत 
येत ! 





६५, ]्व्चट्वा, ॥. 129. 
६६, त्वया, 3. 129. 


ळ्भ/ 


शर स्थिति १८९, 


१२. हे सारे प्रकार, दक्षिणेकडील तीर्थीटणांत श्रीसमथीच्या प्रत्यक्ष 
पाहण्यांत आणि ऐकण्यांत येऊन च 
मऱ्हाटदेश थोडा उरला । 

तो कसा, हें सांगतांना त्यांनीं म्हटलें आहे 

कित्येक स्लेंच होऊन-गेले । 

कित्येक फिरंगणांत आटले । 

देशभाषाने रुधिले । किती येक ॥ 

- भ्रीदासबोध, १५-२-३ 


(इ ) महाराष्ट्राच्या पोटांत रुतलेले कांचेचे तुकडे 


प्रथम बहामनी राज्याचा एक सबंध कांचेचा तुकडा महाराष्ट्राच्या पोटांत 
इ. स. १३४७ पासून १५२६ पयंत खुपत राहिला. मग त्या एका तुकड्याचे 
आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, इमादशाही आणि बरीदशाही, असे 
पांच तुकडे होऊन ते फार च जाचक होऊन बसले. तो जाच काय झाला, 
कीं ज्यापासून महाराष्ट्राला सोडविण्यासाठी श्रीशिव-समथीना अवतार ध्यावे 
लागले, तो हि थोडक्यांत पाहिल्यावांचून या गुरु-शिष्यांच्या अवतारांची 
पार्श्वमूमि आपणांस नीटशी कळणार नाहीं. 


बहामनी राज्याचा पहिला सग्नंध तुकडा 


१. हें बहामनी राज्य १३४७ ते १५२६ म्हणजे १७९ वर्षे टिकले. 
तें स्थापन केलें अलाउद्दीन हुसन शाहा गंगु बहामनी यानें व तो धरून 
त्या सुमारें पावणे दोनशें वीच्या अवधींत त्याचे अठरा राजे झाले. त्याची 
राजधानी गुलबुर्गा येथें होती. आपणांस कांहीं या ठिकाणीं बहामनी राज्य, 
किंवा त्यांतून उद्भवलेल्या पांच शाह्या, यांचा सारा इतिहास पहावयाचा 
नाहीं, तर हिंदुसमाजाळा त्यांचा उपसर्ग कसा झाला, एवढें च पहावयाचें 
आहे. तथापि पुढें ज्यांचा नामनिर्देश होईल, ते कोण होते, हें लक्षांत यावें 
म्हणून यांचे वंशवृक्ष व गादीवर आलेल्यांचा क्रम, हीं आपल्या नजरेसमोर 
असणें आवस्यक होय, म्हणून तीं तेवढी येथें दर्शवू, 


१७० श्रीसमर्थावतार 


२. बहामनी राजांचा वंदावृक्ष ---- 
अळछाउदीन हुसेन गंगु बहामनी १ 





दोऊद ४ महमद २ प. महसुद 
| 


घेयासुदिन ६ समसुद्दिन ७ 


| 
मुजाहिद ३ 


फेरोज ८ महमद सनजुर प. अहमद ९ 


हसन न | 
महमद दु. अळाउदविन १० महमुद दाऊद मुलगी 
>< 
_ जुलाळखान बुखारी 
: 
एदद हुमायून ११ हसन शिकंदरखान 


( क्र्र कर्म का 
( वस्कमी ) 


| 
अहमद निझाम १२ दु. महमद १३ 





वळीउला १७ दु.अहमद १५ ति. अळाउदिन १६ 
| 


कुलीमउल्टा श्ट 
३. अलाउद्दीनच्या पश्चात्‌ त्याचा मधळा मुलगा महमदरशाहा गादीवर 
आला. “' वेलंपटणचा राजा विनायक देव हस्तगत झाल्यावर, त्याने कांहीं 
उर्मटपणाचें उत्तर दिलें म्हणून, शहाच्या हुकुमाने प्रथम त्याची जीभ 
कापली व मग त्यास पेटवळेल्या खाईत टाकून जिवंत जाळिले, !? 
६७. छ्या ७५. वला छाए$, ट्वाल्पाच पवहला खर 1909, 
१०. 11, ॥. 303. 





देशस्थिति १्छ् 


यानंतर श्रीसंभाजींमहाराजांपर्येत या क्ररपणाच्या किती आवृत्या निघाल्या 
ज महाराजाचा आवार कतवा हाता, याचा हराब नाहा 


या राजश्रीनें आपल्या सतरा वषाच्या कारकीदीत लाखो निरपराधी 
लोकांची कत्तळ केली, ती इतकी अमानुष होती कीं, तींतून गर्भाख्या 
स्रिया व आयांच्या अंगावर दूथ पिणारी बालके सुद्धां सुटली नाहींत ! 
या कत्तळ करून मारलेल्यांचीं मुंडकां गुल्बुग्यांस आणून त्यांची नगर- 
प्रवेशद्रवाजापाशीं रास करण्यांत ऑली 


४. तिसरे राजश्री मुजाहिरदाहा यांनीं अनेक मंदिरें लुटन त्यांचा 
विध्वंस केला व साठ सत्तर हजार लोकांना कैद करून नेलें. त्यांत 
बहुतेक स्रिया च होत्य 


८. आठवे राजे झाळे फेरोजराहा. या राजश्रीला स्रियांचा छंद फार 
असे. त्यांच्या धर्माप्रमाणे एका वेळीं चारापेक्षां जास्त बायका असतां कामा 
नये, असं आहे, तेव्हां ही अडचण दूर कशी करावी, म्हणून त्यानें धर्मज्ञांचा 

सला विचारला. धर्माविरुद्ध आचरण न होतां मार्ग निघाला पाहिजे 
बगज्ञांनीं सला दिला कीं, एकएकीळा सोडचिट्टी देत जावी व तिच्या 
जागीं दुसरी आणीत जावी ! शियापंथाप्रमाणे हा सला योग्य असठा, तरी 
सुनीपंथाळा तो अमान्य होता. सर्व धर्मप्रन्य उल्थेच्या पालथे करण्यांत 
आले, शेवटीं शियापंथाचें मत स्वीकारून या राजश्रीनें एका दिवसांत, 
एकामागें एक, अश्या तीनशे बायका केलया. 


“: निरनिराळ्या देशांशी व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर हें एक काम 
पविलेळें असे. त्यांनीं सवे देशांतून बायका विकत घेऊन आणाव्या व 
यांतून या राजश्रीनं निवड करून कांहींचा स्वत्निया म्हणून स्वीकार 
करावा व बाकीच्या त्यांच्या दासी म्हणून ठेवाव्या. याप्रमाणें या राजाच्या 
जनानखान्यांत अरेबिया, जॉर्जिया, टर्की, रशिया, इतर पाश्चात्य राट्रे, चीन, 


६८. ऱ्टार्‍ञाच, ४०. 11, ५. 312, 326-327. 
६९. फोरिस्ता, खंड ररा, प. २२३, ३३८ 
८". फोरस्ता, खंड २ रा, प. २६४--६५. 


१७२ श्रेसमरथावतार 


अफगाणिस्थान, राजस्थान, बंगाल, गुजराथ, तेलंगण आणि महाराष्ट इत्यादि 
देशांतीळ आणि प्रांतांतील स्रियांचा भरणा झालेला असे. ” 


विठासवृत्तीला कांहीं सीमा राहिली नव्हती. 


कुठला हि राजा जिंकला बा अनुकूल करून घेतला, म्हणजे त्याची 
मुलगी याच्या जनानखान्यांत यावर्यींची च. 


विजयानगरच्या राजाचा पराजय झाला तेव्हां त्याच्याशीं तह ठरला कीं, 
“ राजानं आपली मुलगी याला द्यावी ब शिबाय दहा लक्ष होन, पांच 
मण मोतीं, पन्नास निवडक हत्ती देऊन पुरुष व स्रिया मिळून दोन हजार 
गाणारे, नाचणारे, वाजविणारे पुरर्ीवे, वगेरे. 


या शर्ती मान्य करणें राजाला भाग पडलं ! फेरिस्ताचा भाषांतरकार व 
संपादक, यावर टीप देऊन म्हणतो, ““ आपल्या मुली मुसलमानांना देण्यानं 
होणारी मानखंडना हिंदू राजांना सहन करावी लागे, तेव्हां त्यांची अवस्था 
बरी च निकृष्ट झाली असावी. ” 


६. नववे राजे अहमददाहा. यानें विजयानगरच्या मुलखांत नुसता 
धुमाकूळ मांडला. देवळें पाडणे, मूर्ति फोडणे, संपत्ति लुटणे, ब्राह्मणांची 
विद्यापीठें उधळून लावणें, हा प्रत्येकाचा च उद्योग होता, याचा विशेष च. 
५ ही स्वारी निघाली म्हणजे कत्तळ करीत च जावयाची, दयामाया कांहीं 
न ये, कोणी हि येबो तडाख्यांत, पुरुष, स्रिया, मुलें कांहीं पह्वावयाचें नाहीं, 
ठार करीत जावयाचे ! अशा रीतीनें ठार केलेल्यांची संख्या वीस हजार 
भरली म्हणजे तीन दिवस थांबून, तत््रीत्यर्थ मोठा उत्सव करावर्यीचा. 


७. या राजश्रीचें आणखी एक उदारहण लक्षांत घेतलें पाहिजे. 
त्यांत दुर्जनपणाचे सर्व च प्रकार आढळतात. हा माहुखर चाळून रोला. 





७१, फेरिस्ता, खंड २ रा, प्र. २६९. 
७२. 9 ११ 39 रेजट. 
ष्र. १9 99 1) २८५ 


७४, »३ १9 पु. ४०२ ४, & 1), 1, ए१. 2382-33. 


देशस्थिति १७३ 


तेथील जमीनदार शरण आला व यानें त्यास अभयवचन दिलें. तरी 
“: ती आल्यावर त्यास व त्याच्या बरोबरच्या पांच सहा हजार लोकांना यानें 
ठार केलें, स्रिया ब मुलें यांना मुसल्मानधर्माचा स्वीकार करणें भाग 
पाडलें आणि मंदिरें उध्वस्त करून त्यांच्या जागीं मशिदी उभारल्या.!” 


८. दहावा शहा म्हणजे दुसरा अलाउद्दीन, याचा मोठा गुण 
म्हणजे स्रीलंपटपणा. '* राज्याचा सर्व भार मंत्र्यांवर टाकून, या स्वारीनें 
एक हजार सुंदर सुंदर स्रिया. गोळा केल्या आणि त्यांच्या साठीं एक 
भव्य राजवाडा बांधला. त्या वाड्याचें नांव सुखनिवास ठेवण्यांत आळे. 
या सुखनिवासांत त्या हजार रमणींच्या सहवासांत, त्यांचें अधरागरृत आणि 
मदिरा प्रादान करण्यांत आणि गाणें, बजावणे ऐकण्यांत या स्वारीचा 
सारा काळ जाऊं लागळा., इतका कीं, चार 'चार; पांच पांच महिन्यांनी 
एकादे वेळेस स्वारी दरबारांत येऊन बसाँर्बैयाची ! ” 


९, अकरावे विख्यात राहा हुमायून होत. याचीं कृत्यें पाडून, 
स्वतः फेरिस्तानें क्रूरकर्मा ( पळणाचऱण्या, पाट (पश) अशी 
'पदवी त्यास बहाळ केली होती, तेव्हां त्याच्या हीला काय वर्णाव्या ! 
त्याच्या क्रूरपणाच्या कृत्यांचा पाढा येथें न वाचतां, असें म्हणावेसे वाटतें 
कीं, फेरिस्तानें लिहिलेल्या इतिहासाच्या दुसऱ्या खंडांतील पृष्ठे ४६१ ते 
४६४ वाचून ज्याच्या अंगावर शहारे येणार नाहींत असा, आईच्या पोटीं 
जन्म घेतलेला कोणी मनुष्य असूं शकेळ, असें वाटत नाहीं. यानें 
आपल्या प्रत्यक्ष भावाला बाघाकडून फाडविलें, तापलेल्या तेलांत आणि 
आधणाच्या पाण्यांत माणसांना टाकून मारळें व निरपराधी अबलांना, 
त्यांच्या घरांतून ओढून आणून भर चौकांत मांगहृदयी गुंडांकडून त्यांची 
विटंबना इतकी करावी कीं, ते बिटंबनेचे प्रकार निवेदन करण्याची 
फेरिस्ताळा हि लाज वाटली ! आणि हे सारे प्रकार पहात राहून या 
राजश्रीनें आपल्या डोळ्यांचे पारणें फेडून ध्यावे. “ यानें स्वतः कित्येकदां 





७५. फेरिस्ता, खंड २ रा, प्र. ४०७. 
७६. फेरिस्ता, खंड २ रा, प्र. ४२६. 
७७. फेरिस्ता, खंड २ रा, प्र. २८३ च्या समोरील वंशद्रक्ष पहा. 


१०७४ श्रीसम्थावतार 


ठय़ाच्या मिरवणुकींतून वधूंना उचळून न्यावे, त्यांना भ्रष्ट करावें आणि नंतर 
त्यांना वरांच्या घरीं पावते वरंबे, 

१०. बहामनी राज्याची आणि राजांची कल्पना होण्याला एवदीं 
उदाहरणें बस व्हावींत, असं वाटतें. या उदाहरणांवरून आपणांस एवढें 
कळून चुकतें कीं, हे राजे दुराचारी, अत्याचारी, स्रीलंपट, व्यसनासक्त 
विलासी, क्रर, म्हणजे च श्रीसमथोच्या म्हणण्याप्रमाणे, उदंड दुर्जन ' 
होते. अशा दुर्गुणांनीं युक्त असलेल्या राजांनीं जवळजवळ दोनर्शे वर्षे 

ज्या लोकांवर राज्य केलें, ते लोक किती दीन, दुबळे, लाचार, स्वाभिमान- 
शून्य, : मळा काय त्याचें ' अश्या वृत्तीचे असले पाहिजेत, याची हि 
त्याबरोबर च कल्पना होते. 


११. महाराष्ट्राच्या पोटांत रुतून बसलेल्या कांचेच्या या एका 
तुकड्याचे १५२६ त पांच तुकडे झाले. एका शाहोंतून पांच शाह्या 
उद्भवल्या. हे पांच तुकडे सारख्या आकाराचे नव्हते, लहानमोठे होते. 
त्यांचें आयुष्य हि त्या च प्रमाणांत होतें. इमादशाही आणि बरीदशाही 
फार काळ टिकल्या नाहींत व त्यायोगें त्या तितक्‍याशा तापदायक हि 
झाल्या नाहींत. त्यांचा मुळीं च ताप झाला नाहीं, असें मात्र नव्हे. पण ते 
दोन्ही तुकडे लवकर च उपटले गेळे. उरलेल्या तीन तुकड्यांचा आतां 
आपण क्रमराः विचार करूं. 


[१] 


कुतुबशाहीचा कांचेचा तुकडा 
[ इ. स. १४८९-१६८६ ] 
१. मंदिरांचा विध्वंस, मूर्तींचा भंग, निरपराधी माणसांची कत्तल, 
धमांतराची सक्ति, विश्वासघात, मुलखाची नासाडी आणि स्वतःची विठास- 
ति, हे गुण या पांच हि शाह्यांत सामान्य होते, असं इतिहासम्रेथांवरून 
म्हणतां येतें. तेव्हां या दुर्गुणांची प्रत्येक शाहींतील दोन दोन, तीन तीन 
उदाहरणं देऊन या पांच हि - खरें म्हणजे तीन च - शाह्यांचें आपण धांबते 





७ट. फेरिस्ता, खंड २ रा, प. ४६५४; 1>. & 1)., शा, 235. 


देशस्थिति १७५ 


निरीक्षण करूं. इमाद ( १४८४-१५७२ ) आणि बुरिद ( १४९२- 
१६०९ ) या दोन शाह्या अल्पायुष्यी होत्या, त्या सोडून देऊं. कुतुब, 
निजाम, आदिल या क्रमांत या तीन शाह्या कशा खुपल्या तेवढें च पाहू. 


२. कुतुबशाहीचा जरुरीपुरता वंशवृक्ष : 
सुलतान कुली कुतुब १ 





| 
जमरोद २ इब्राहिम ४ 
| | 
सुभान ३ महमद ५ 
| 
अबदुला ६ 


| 
जावई अबु ७ 

३. “ पहिला च सुलतान कुली कुतुब देवरकोंडा किल्ला जिंकण्यास 
निघाला, तो किल्ला एका टेकडीवर असून फार मजबूत होता. पुष्कळ दिवस 
वेढा पडला, पण अखेरीस तो हस्तगत झाला च आणि नंतर सुलतानाच्या 
हकमान हिंदूंचे वाडे आणि देवळें यांना आगी लावून तीं खाक करण्यांत 
आलीं आणि त्यांच्या जागेवर मशिदी उभारण्यांत आल्या. !? 

४. कदापि सत्य नाहीं वचनी || याविषयीं या च सुलतानाचे एक 
उदाहरण आहे. नलदुर्ग किल्ल्यांत हरिश्चंद्र नांवाचा राजा राज्य करीत होता. 
सुळतानानं त्याच्यावर स्वारी केळी. पुष्कळ प्रयत्न केला, पण किल्ला सर 
होण्याचें लक्षण दिसेना. सुलतानाचे ठोक हि फार मेळे. तेव्हां जें कार्य 
ाक्तीने साधलें नाहीं, ते कपटाने साधण्या'चा त्यानें डाव स्चला. त्यानें 
राजास निरोप पाठविला कीं, “' तुम्ही आमचें मांडलिकत्व पत्करून आमच्या 
मुलखास त्रास देणार नाहीं असें अभिवचन द्याल, तर आम्ही वेढा उठवितों. !" 
राजानं शती मान्य करून सुळतानाकडे मोल्यवान नजराणा हि पाठविला 
आणि सुटतानानं वेढा उठविळा. मग मनीं कपट धरून, किल्ला वर जाऊन 


७५. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्र. २५५. 


१७८ श्रोसमर्थावतार 


पहावा, अशी सुलतानाने इच्छा दर्शविली आणि राजानं मान्यता दिली. 
“: मी दोन चार माणसांनिश्ीं बर जातों, दरवाजावरील रखवालदारांना 
कापतों, दरवाजा ताब्यांत घेतो आणि तुम्हांस संदेश देतों - खूण करतों 
--तुम्हीं तत्काळ वर यावें. '' असा आपल्या लष्कराशीं संकेत ठरवून 
सुळतान वर गेळा आणि “' आंत जातांक्षणीं च तलवार उपसून त्यानें 
स्वतः रखवालदारांच्या मुख्यास ठार केळें आणि त्याच्या बरोबर आलेल्यांनीं 
इतर रखवालदारांची वाट लावली. दरवाजा ताब्यांत आठा आणि सुलतानाचे 
रक्षक व एकंदर लष्कर वर आठें. ( नंतर काय झालें, हें कशास 
सांगावयास पाहिजे ! ) वर एका हि पुरुपाला, स्रीला आणि बालकाला जीवंत 
ठेवण्यांत आळें नाही, राजाला कैद करून पिंजर्‍यांत कोंडळें आणि 
अखेरीस त्यास ठार केठें. 

५. शेवटचा कुली कुतुब सुलतान महमद यानें तर “ संकल्प च 
केला होता कीं, हिंदूंचा धुव्वा उडविण्याच्या कामी किती हि खर्च येवो किंवा 
माणसे कामास येवोत, तिकडे पहावयाचे नाहीं. !' लष्कर चाळू लागलें 
म्हणजे “ मागोत शात्रच्या मुलखांत लागतील त्या सर्व गांबांना आगी 
छावीत जा, असा त्याचा हुकुम च होता. ” त्याप्रमाणें ठिकठिकाणीं आगी 
लावण्यांत आल्या, नामांकित आणि भव्य मंदिरें उध्वस्त करण्यांत आठी, 
मूर्ति फोडण्यांत आल्या ! 

६. विलासी वृत्ति आणि ख्रीलंपटपणा, हे गुण या सुलतानांच्या 
आंगवळणीं इतके पडळेळे दिसतात कीं, ते जणूं त्यांचे उपजत 'च गुण 
दिसतात. सुलतान कुली कुतुब याला त्याच्या च मुलाने मारविलें आणि 
नंतर त्याच्या च मुलामुलांत भांडणें लागून कोणीं कोणाचे डोळे काढले, 
कोणीं कोणाला मारळें आणि शेवटीं जमशेंद कुतुब गादीवर बसळा आणि 
“ गोबळकोंड्यास जाऊन विलास करण्यांत ही स्वारी इतकी दंग होऊन 
गेली कीं, महिनेच्या महिने जनानखान्याच्या बाहेर तो कधीं कोणाच्या 
नजरेस हि पडला नाहीं. या विलासाच्या पायीं शेवटीं त्याला भयेकर रोग 
जडला आणिं त्यांत 'च त्याचा अंत झाला. * 

८०. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्र. २३७३-७४. 

८१. » ४७ 9७ ५६-६०, 

८२. » ७» » ३८९. 





देशतस्थिति १७७9 


७. शेवटचा सुलतान महमद कुतुब, भागामती म्हणून कोणी त्याची 


राख होती. तिच्या नांवावरून च हेंद्राबादरचें भागानगर हें नांब पडले. 
त्याच्या कारकौदींत दिल्लीच्या दक्षिणेवरीळ स्वाऱ्या होत असतां 
५: हेद्राबादच्या कोतवालानें बरिष्टाकडे असा वाका पाठविला कीं, अलीकडे 
मोगलांचे बरे च सैनिक या शहरांत आठे असून बाहेरख्यालीपणाशिवाय 
त्यांना दुसरा उद्योग उरला नाहीं. !? 


[२] 
निजामशाहीचा कांचेचा तुकडा 
[ इ. स. १४९०--१६१७] 
१. या शाहीचा वंरवृक्ष-- 


अहमद निजाम १ 


| 
पहिला बुऱ्हाण २ 


1 








हसन २ 

| 
| ि 
मुतुझा ४ 'चांदविबी दुसरा बुऱह्माण ७ 
मीरन हुसेन ५ | 
इब्राहिम ८ इस्मायळ ६ 

| 

बहादूर १० 


आणि नववा निजाम कोठें गेला ? तर इब्राद्दिमनंतर रस्त्यांतठें च एक 


अहमद नांवाचें पोरगें गादीवर बसविलें होतें. तो ९ बा निजाम होय. 





८२, फेरिस्ता, खंड २ रा, पृष्ठ ४७७, 
स. अ. १२ 


१७८ श्रोीसमर्थावतार 


२. यांतळे पांचवे निजाम --मीरन हुसेन -म्हणजे बहामनी 
घराण्यांतळा क््रकर्मा जो हुमायून, त्याचा शुद्ध दुसरा अवतार होता. त्या 
क्ररकर्म्याच्या दुष्टपणाच्या लीला नुकत्या च पाहिल्या, आतां याच्या पहा 
श्रीसमथौच्या जन्मापूर्वी दहा वीस वीत च याची कारकीर्द गाजली 
होती. अत्यंत तिरस्करणीय अशी त्याची कारकीर्द झाली. चेन, ऐअआराम, 
अत्याचार, प्रजेचा छळ, लोकांवर जुलुम, हे त्याचे गुण होते. याची तऱ्हा 
अशी असे: “ दारूच्या घुंदींत घोड्यावर बसून याची स्वारी निधावयाची, 
बरोबर समानशीळ सोबती असावयाचे आणि रस्त्यांत भेटतील त्या 
माणसांना अपराधावांचून ठार मारीजयाचें ! 


३. मुर्तुझाच्या कारकीर्दीत त्याचा भाऊ बुऱ्हाण पळून दिलीस 
अकवराकडे आश्रयार्थ जातो, मीरन हुसेननंतर बुऱ्हाणचा एक मुलगा 
इस्मायळ गादीवर येतो, इतक्यांत अकबराच्या चिथावणीनें बाप बुऱ्हाण 
परत येऊन मुलाळा च पदच्युत करून आपण गादीवर बसतो, पण चार 
महिन्यांत च मरतो आणि मग त्याचा च दुसरा मुलगा इब्राहिम सिंहासनारूढ 
होतो. वंशवृक्षाकडे पाहून वाचा, म्हणजे ही विचित्रता ध्यानीं येईल ! 
पण हे सारे खेळ श्रीशिवसमर्थावतारापूर्वी महाराष्ट्रांतील लोक, नुसते 
तमासगिरांप्रमाणें पहात च राहिले होते ! 


७. अहमदनगरची निजामशाही आणि विजापुरची आदिलशाही, या 
दोन्ही शाह्यांच्या राज्यांच्या सीमा बारंभार बदलत, तरी आंबड परगणा व 
त्यांतीळ ठोसरांचें जांब गांव, हीं बहुधा निरंतर निजामशाही अंमलाखाली 
वव असत. शहाजीमहाराज हि आरंभीं निजामशाहीच्या च नोकरींत होते. 
वेरूळ हें त्यांचें मूळचें ठिकाण, ते हि बहुधा निजाम्याहीच्या अंमलाखाली 
असे. श्रीसमर्थ आणि श्रीशिवराय यांच्या पूर्वीपासून 'च जांबेचे ठोसर 
आणि वेरूळचे भोसळे, या दोन घराण्यांचा निकट सहसंबंध आणि 
घरोबा होता, अश्ी जी एक कल्पना आहे, ती बरोबर असण्याचा 'फार 
संभव आहे. 





८४. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्रष्ठ २७१. 


देशस्थिति' १७९, 


[३] 
आदिलशाहीचा कांचेचा तुकडा 
[ इ. स. १४८९--१६८६] 
१. या शाहीचा वंरावृक्ष : 
युसफ १ 


इस्मायल २ 





मुलु ३ इत्राहिम ४ 
| | 


एकजण अली "१ 





ल्न ध्‌ 


महमद ७ 


| 
अल्ली ८ 


शिकंदर ९ 

२. इतरांप्रमाणे या हि शाहीच्या इतिहासांत दुर्जनपणाचे प्रकांर 
उदंड आढळतात. या शाहीचा संस्थापक जो युसफ, त्यानं संस्थापना 
केली, तेव्हां त्यास कोणी मुकुंदराव मराठा व त्याचा एक भाऊ यांनीं 
विसेध केळा होता. त्या विरोधास न जुमानतां युसफ विजयी झाला आणि 
“: मुकुंद्रावाच्या कुटुंबांतील सर्वे माणसें त्याच्या हातीं सांपडली. त्यांत 
मुकुंदरावाची एक बहीण होती, तिच्याशी युसफनें निका लावून तिचें 
नांव बुबुजी खानम्‌ ठेवलें, तिच्या च पोटीं तीन मुळी आणि इस्मायळ 
यांचा जन्म झाला. तो च इस्मायळ युसफनंतर गादीवरब सला. ' हिंदूंची 


८'५. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प. ३१. 


४", 


१८५ श्रीसमर्थावतार 


आणि त्यांत हि त्यांच्या स्रियांची काय अवस्था झाली असेळ, याची 
कल्पना करवत नाहीं. 

३. तिसरे राजेश्री मुळ, “ याला कांहींच ताळतंत्र उस्ठा नव्हता 
स्रिया, दारू, गाणें, बजावणे, नाचणे आणि इतर निंद्य व्यसनं यांच्या 
नादांत तो सारखा गुंग होऊन राही........ राज्यांतील संभावित लोक 


त्याचा तिरस्कार करूं लागले. प्रजाजनांतीळ लहान लहान देखण्या 
मुळांना त्यानें पकडून आपल्या वाड्यांत अनैसर्गिक निळजञपणाच्या 


का्यीसाठी ओढून ववें.'? असे हे बाढराहा होते ! अशाचा रशोवट 
[वयाचा तो च झाला. त्यास गादीवर बसून सहा च महिने झाले होते 
तों च त्याचे डोळे काढण्यांत येऊन त्याचा च भाऊ गादीवर आला 


४. बंधु इब्राहिम याची हि तऱ्हा कांहीं निराळी नव्हती. “ त्याला 
दारू पिग्याचें व्यसन जबर जडले आणिं वाईट स्रियांच्या संगतींत त्याचा 
सारा काळ उघडपगे जाऊं लागला. त्यापायी त्याला साहजिक च अनेक 
रोग जडले. त्यानें हकिमांना बोलवावे व त्यांच्या उपचाराने गुण न आला, 
म्हणजे त्यांची डोकी उडवावी किंब्रा हत्तीच्या पायी यावें. अशा रीतीनं 
कित्येक हकिमांचा त्यानं निकाळ ढीवला. 


(५) जसा राजा तशी त्याची प्रजा. या च इंब्राहिमच्या कारकीर्दीत 
“ दिळावरखान आयशी बषीचा थेरडा झाळा होता तरी त्याचें लक्ष एका 
दक्षिणी ख्पसंपन कुमारिकेवर गेलें होतें ब ती वश व्हावी म्हृणून कैक 
दिवस त्याची खटपट चाळली होती. अखेरीस त्याच्या खटपटीस यर 
आलें व त्यानें ती एक रात्र तिच्या संगतींत कैठली. त्या च वेळीं कांहीं 
संकटाची खबर देण्यास अनेक दूत आले असतां, त्यांची वर्दी दिळावर- 
खानापर्यंत पोंचविग्याचें रखत्राळदारांनी साफ नाकारले, कारण माझ्या 
कायोत कोणीं हि व्यत्यय आणतां कामा नये, अशी त्यानें त्यांना सक्त 
ताकीद देऊन ठेविली “ होती. 





८६. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्र. ७६. 
८७. पूर्वोक्त, प. १११. 
८८. पूर्वीक्त, ए. १६७. 


वैषस्थिति श्ट्रे 


९. इंत्राहिमनंतर गादीवर आलेला अह्डी आदिलशहा याचें लक्ष, 
भैदरच्या बरीद्राहाच्या पदरीं असलेल्या एका देखण्या खोजावर च जडले 
होतं ! मुर्तुझा निजामराहानें बरीदशहावर स्वारी केली तेव्हां बरीदराहानें 
अल्ली आदिलशहाकडे मदतीची याचना केली असतां, तो खोजा मळा 
देशीळ तर मी मदत करीन, अशी शर्त अलीने घातली. बरीदनें ती रार्त 
मान्य करून त्या षंढाला अलीकडे पाठविलें. तो पंढ येतां च त्याच्याशी 
अल्ीनं जें वर्तन केलें, त्यायोगें चिडून त्या षंदानें, अलीच्या छातीत 
खंजीर खुपसून त्याचा प्राण च घेतला. 


अशा दुराचारी, व्यसनी, विलासी शाह्यांची राज्ये महाराष्ट्रांत अनेक 
शतके तरी कशीं टिकलीं, हें नवल नव्हे ? 


७. हे शहा आपसांत भांडत आणि लढत, तरी हिंदु राजांविरुद्ध 
ते एक होत व हिंदु मात्र ' मळा काय त्याचें! अद्या मनोवृत्तीनं अलग अलग 
रहात. त्यांची राज्ये इतकीं वर्षे कशीं टिकटीं, याची कारणें त्यांच्या आणिः 
हिंदुसमाजाच्या या मनोवृत्तींत शोधल्यास उमगतीळ. म्हणून च, मराठा 
तितुका मेळवावा, हा साधा पहिळा च धडा श्रीसमथरीना हिंदुसमाजाळा 
शिकवावा लागला 


८. याच्या उलट, या मुसलमानी शाह्यांनीं एक होऊन १५६४ त 
विजयानगरच्या वैभवशाली हिंदुराज्याचा पुरा नाश केळा. त्या वर्षी 
ताठिकोटच्या लढाईत विजयानगरच्या रामराजाचा पराभव होतां च या शाह्यांनी 
त्याचे शाहर ठलुटटन जणूं अगदीं धुवून काढलें, मंदिरें भ्रष्ट केलीं, प्रचंड 
वाडे जमीनदोस्त केळे, इतर हि अनन्वित अत्याचार केले. रात्र हाती 
लागला म्हणजे त्याचे हालहाल करून त्यास मारावयाचें, याचें श्रीसंभाजी- 
महाराजांच उदाहरण, हे च पहिलें नव्हे. त्यापूर्वी तशीं अनेक उदाहरणे 
घडल्याची इतिहास साक्ष देत आहे. रामराजा हातीं सांपडल्यावर त्याचें 
शिर उडविण्यांत आलें व तें तेलांत ठेवून १५६४ पासून १८१८ पर्यंत 
साठोसाळ विजयाच्या दिवशीं अहमदनगरच्या मुसलमानसमाजास 
दाखविण्यांत येत असे आणि त्यासारखे च धातूचें मुंडके करून तें 





८९. फेरिस्ता, खंड २ रा, प. ४३८, 


१८२९ श्रीसमथांबतार 
विजापुरच्या किल॒यांतीळ एका गटाराच्या तोंडाशी बसविण्यांत आलें” होतें. 


९. या इह्यांच्या अंमलाखाली, राजे आणि त्यांची प्रजा, सारे च 
ऐषआरामांत दंग होऊन रहात. त्या काळांत विजापुर हें एक अत्यंत 
विलासी राजधानीचे राहर बनलें होतें. एकानं स्वतः पाहिलेळें विजापुर 
शहराचें तत्कालीन वर्णन केलेलें आहे, तें वाचले म्हणजे त्या शहराच्या 
त्या काळच्या रंगेळपणाची आपणांस कांहींशी कल्पना करतां येईल. तो 


म्हणतो-- 


“ बाजाराच्या रस्त्याच्या एका बाजूस; दारूचे दुकान आगि दुसऱ्या 
बाजूस, तऱ्हतऱ्हेच्या अलंकारांनी नटलेल्या, म्हणावी ती इच्छा तूप्त 
करण्यास तत्पर, अशा सुंदर स्रिया आणि तितके 'च सुंदर त्यांचे साथीदार ! 
थोडक्यांत सांगावयाचें तर, दारू, नाचणाऱ्या सुंदर स्रिया, सुवासिक तेळें, 
सवे तऱ्हेचे अलंकार आणि खाण्याचे मिष्ट पदार्थ, यांनीं सर्व बाजार 
भरलेला असे. एका रस्त्यावर तर हजारों ख्री-पुरुषांचा जमाव जमलेला 
होता. खावें, प्यावे, बागडावें, चेष्टा कराव्या, प्रेमाच्या गुजगोष्टी कराव्या, 
यांशिवाय त्यांना दुसरा उद्योग नव्हता. आणि हे सारे प्रकार सतत हांसून 
खेळून चाललेळे असतात. असं वाटतें कीं, विजापुराहून जास्त अद्भुत 
देखावा पृथ्वीच्या पाठीवर अन्यत्र कोठें क्चित्‌ च पाहण्यांते' येईल. !? 

एकंदरींत 

१. या पांच हि शाह्या श्रीसमथाच्या पूर्वीपासून सुमारें श॑ सवाशे 
वर्षे महाराष्ट्राच्या पोटांत, कांचेच्या तुकड्यांप्रमाणें खुपत होत्या. त्यांची 
तऱ्हा पाहिळी तर, त्या एकमेकीशीं एकाकी किंवा जोडीजोडीनं युद्ध 
करण्यांत सारख्या गुंतलेल्या असत. त्यांपैकी कोणी हि दुसरीच्या विरुद्ध 
विजयानगरच्या राजाचें अनेकदां साहाय्य घ्यावे, पण अखेरीस तें च 
विजयानगरचें राज्य बुडविण्याच्या कामीं त्यांनीं आपसांत जूट केली. याच्या 
उलट हिंदूंची तऱ्हा होती. मुसलमानांच्या लष्कराला इस्लामचे लष्कर म्हणत, 





९०, फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्रष्टे १९२१--१३८ व प्र. १२० वरील तळटीप. 
२१, पाज & 1)007500, ४9. शा, 5. 164. 


देशस्थिति १८३४ 


तरी सुद्धां चमत्कार असा कीं, इस्लामच्या लष्करांत हिंदु सैनिक असत व 
ते विजयानगरच्या हिंदु राजाविरुद्ध मुसलमानांची बाजू घेऊन लढत. हा 
अभिमान-शून्यतेचा विपरीत प्रकार पाहून च महाराष्ट्रियांनो, एक व्हा आणि 
धर्म राखा, असला सामान्य उपदेदा श्रीसमर्थीना करावा लागे. 


२. हे शहा तरी हिंदूविरुद्ध एक होत पण व्यक्तिराः स्वार्थ साधण्या- 
साठीं बाटेळ तें पापाचरण करण्यास कचरत नसत. एक शाह्या मेला म्हणजे 
त्याला एक च मुलगा असला तर ठीक, नाहीं पेक्षां मुलांत भांडणें लागून 
तट पडत. ज्याची सरशी होई, तो मग आपल्या भावांना ठार करी, किंबा 
त्यांचे डोळे काढी, किंवा तुरुंगांत डांबून ठेवी, मीरन हुसेन निजामशहा 
याच्या कारकीदींतीळ, सन १५८७ तीळ एक उदाहरण तर असें विचित्र 
आहे कीं, गादीबद्दल तंटा करण्यास कोणी उरूं च नये, म्हणून एका च 
दिवशीं राजघराण्यांतीळ पंधरा राजपुत्रांचे वध करण्यांत आळे ! कोण 
राक्षसी कृत्य हें ! 


३. राजे स्वतः बिळासांत दंग राहून प्रजेवर अत्याचार करीत आणि 
प्रजा तो सारा छळ निमूटपणें सहन करी. अशी हिंदू समाजाची स्थिति 
झाली होती. येथपर्मत आपण मुख्यतः एक च बाजू पाहिली. उत्तरेकडील 
दक्षिणेकडील, आणि प्रत्यक्ष महाराष्ट्रांतीळ राज्यकर्ते कसे विलासी, व्यसनी 
स्रीलंपट, दुराचारी, मदांध, घातकी, क्रूर, जुलमी इत्यादि उदंड दुगुण- 
संपन्न होते, हें पाहिळें, आतां थोडक्यांत दुसरी बाजू म्हणजे लोकांची 
काय स्थिति होती ती पाहून हें देशस्थितीर्चे निरीक्षण संपवू. 


छे > कस्थिति 
(इ)लो 
डुःखदारिग्यउद्वेगे । लोक सर्वत्र पीडिले ॥ 

-स्फुट प्रकरणें, ६७ 

१. या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, सर्वे देशांतील लोक हीन, दीन, 
गलितधैेर्य, अस्मानी सुलतानीने त्रस्त, दुष्काळाने कावळेळे, दुबळे झाले 
होते. श्रीसमथीच्या पूर्वींच्या शेंसवाशे वर्षात लढाईवांचून कचित्‌ च 
एकादें वर्ष सुने गेळें असेळ, धाडीबांचून कचित्‌ च एकादा दिवस गेला 





९२. फेरिस्ता, खंड ३ रा, प्र. २७१ 


१८४ , श्रीसमर्थांवतार 


असेल ! सारख्या लढाया चाळू होत्या, सारखी अंदाधुंदी माजली होती, 
शांतता मुळीं च नव्हती. 


२. देवाचा हि कोप झाला होता. दुष्काळ वारंवार पडत. इ. स. 
१६१०-३१ त गुजराथ, खानदेश, दौळताबाद, बालाघाट, या भागांत 
भयंकर दुष्काळ पडला होता. “ हा भाग एरवहीं अत्यंत संपन्न असे, पण 
तो च या वर्षी भाकरीच्या एका तुकड्याला महाग झाळा होता. कुत्र्याचे 
मांस आणि म्रृतांच्या हाडांची भुकटी पिठांत मिसळून तें पीठ खाण्याचा 
प्रसंग लोकांवर आला होता. दुर्भिक्ष इतक्या शीगेला जाऊन पांचलें होतें 
कीं, माणसं माणसांना खाऊं लागलीं होतीं आणि पितम्रेमापेक्षां पुत्राचे 
मांस मिळेल तर बरें, असे म्हणण्याची वेळ आली होती. किती भयंकर 
अवस्था झाली होती म्हणावयाची ! अन्नावांचून तडफडत असलेल्या 
माणसांच्या योगानें रस्त्याने जातांना अडथळा होऊं लागला होती. 


अस्मानी सुलतानीचे ते तीन प्रँबंध अशा च प्रसंगाला अनुलक्षून 
असावेत, असें वाटतें. तसं च श्रीमत्‌ दासबोधांतील स्वगुणपरीक्षेच्या 
शेबटच्या समासांत - म्हणजे तिसऱ्या दराकाच्या पांचव्या समासांत जें 
आवर्षणाचें वणन आहे, तें त्या काळीं नित्याचें च झालें होतें, असें दिसतें. 


३. टोकांच्या दारिद्याचें आणखी एक प्रबळ कारण म्हणजे 
“ प्रजेला दास्यांत आणि दाबांत ठेवण्यासाठी बादशहांना जे अवाढव्य 
लष्कर पोसावें लागे त्यासाठीं व स्वतःच्या वैभवाने जगाला दिपवितां यावें 
म्हणून जो खर्च करावा लागे, तो रयतेला पिळून च भागवावा लागे. या 
छळाच्या पायीं र्यत किती त्रस्त होत असे, याची तिर्‍ऱ्हाइतास बरोबर 
कल्पना होणार नाहीं. बादराह्वांच्या दरबाराची चैन चालावी म्हणून 
बडग्याच्या भीतीनं रयतेला सारखें राबावे ठागत असे. दरबारच्या 
छळणुकीमुळें मनाच्या वृत्ती किती हि उचंबळून अनावर झाल्या, तरी 
प्रचंड लष्करापुढें कोणाचें हि कांहीं चालत नसे. 





९२३, अबदुळ हमीद लाहोरीचा बाददाहानामा. 
९४, श्रीसांप्रदायिक विविध विषयांक ४४ वा. 
९५. बरनिअर, प्र. २३०, 


देशस्थिति १८५ 


४. अशी च ठेव्हरनिअरची हि साक्ष आहे. “' ठजञारक्षणापुरता च 
खेड्यांतील लोकांजवळ कपडा असतो. त्यांच्या जवळ जास्त कांहीं 
असल्याचें अधिकाऱ्याला कळलें तर तो तें सक्तीनं घेतो, त्याचा तो जणूं 
हक्क च असतो. अधिकाऱ्यांच्या असल्या त्रासामुळे लोक गांवें सोडून 
जातात आणि प्रांतच्या प्रांत ओसाड पडतात, आपण मुसलमान आहोंत, 
म्हणून अधिकारी हिंदूंचा अनन्वित छळ करतात. आपल्या पाठीमागचा हा 
छळ चुकांवा व श्रम करावयास लागूं नयेत, म्हणून कांहीं हिंदू मुसलमान 
धर्माचा स्वीकार करून सैन्यांत शिरतात किंवा फकीर बनतात. फकीर 
म्हटला म्हणजे त्याने तत्त्वत: सर्वस्वाचा त्याग करून निवळ मिक्षेवर राहिलें 
पाहिजे, पण वस्तुतः हे फकीर अति डांबरट असतात. असे मुसलमान 
फकीर या देशांत आठ ठाख आहेत, असं सांगतात.” 

५. अशा असद्य दारिद्याचा एक बाईट परिणाम असा झाला होता 
कीं, लोकांत स्वाभिमान मुळीं च उसा नव्हता, या स्वामिमानशून्यतेचें 
एक दऱ्य असे पहा. उत्तरेकडे रजपुत आणि दक्षिणेंत मराठे मुसल्मानांतपे; 
हिंदु राजांच्या विरुद्ध खुशाळ लढत असत. यांत कांहीं स्वजनद्रोह्द आहे, 
अशी नुसती कल्पना हि त्यांच्या मनाळा शिवत नसे. याचीं असंख्य 
उदाहरणें सांगतां येतील, तीन मुसलमान शाह्यांनी एक होऊन विजया- 
नगरच्या राज्याचा जो धुव्वा उडविला, जो सपरोळ नाश केला, जीं प्रचंड 
देवळें उध्वस्त केलीं, टोलेजंग वाडे जाळले आगि जमिनीसपाट केले, 
त्या वेळीं मुसलमानांच्या सैन्यांत मराठे होते च, आणि याचें वर्णन एका 
हिंदु इतिहासकाराने मोठ्या कौतुकाने आणि अभिमानाने केलेलें आहे. 
हिंदूंच्या बावळटपणाला सीमा चच उरली नव्हती. सकाळच्या प्रहरी बादराहा 
वाड्याच्या खिडकीत येऊन बसल्यावर त्याचें दर्शन घेतल्यावांचून अन्न 
ग्रहण करावयाचें नाहीं, असा कित्येक हिंदूंचा नियम होता ! अशा हिंदूंना 
: दर्शनी ' म्हणत. 

६. या सव हीन स्थितीचे सार सर थॉमस रो यानें एका लहानक्ा 
वाक्यांत पांच च शब्दांत काढलें आहे. हा इंग्रज गृहस्थ या देशांत 





९६, पुव्टापांटा, ४०. 1, उेळाः हा, . 311-12, 5९ण्जात हकाीला 
६॥ ]|0925. 
९७ 12. & 1)., ४०७. घ्या, 1. 284. 


१८९ श्रीसमथोबवार 


व्यापाराच्या सबळती मिळविण्यासाठी जहानगीर बाद्राह्वाकडे ईस्ट इंडिया 
कंपनीतर्फे वकीळ म्हणून इ. स. १६१५ ते १६१९. साठांत आला 
होता. त्यानें ता. २४ नोव्हेंबर १६१५ रोजीं आपल्या कंपनीकडे 
पाठबिलेल्या पत्रांत एक वाक्‍य आहे. त्या वाक्यांत या देशांतील तत्कालीन 
लोकस्थितीचें सर्व सार आलें आहे. * गग टपायिए€(?) 15411 5विणांडा] ' 
म्हणजे “ हा सारा देश गुलामबदृत्तींचा आहे. ! 


७. ज्यांचा या देशाशी कांहीं संबंध नव्हता, अश्या परकीयांच्या 
नजरेस जी देशस्थिति पडली ती, डोळे आणि कान उघडे ठेवून सवत्र 
संचार करणाऱ्या श्रीसमथोच्या नजरेंठून कशी निसटणार ? त्यांचें : परचक्र- 
निरूपण ' म्हणून एक लहानसे प्रकरण आहे. पण दुदैव असे, ते अपुरें च 
मिळालें. जेवढें मिळालें तेवढें श्रीसांप्रदायिक विविध विषयांक २७ यांत 
दिलेळें आहे. त्यांतील कांहीं ओव्या पहा : 

पदार्थमात्र तितुका गेला । नुस्ता देशा चि उरला । 
येणे करितां बहुताला । संकर जालें ॥ २८ 

लोके स्थानभ्रष्ट जालीं । कितेक तेथें चि मेलीं । 
उरलीं तें मराया आलीं । गांबावरो ॥ २९, 

माणसा खादया धान्प नाहीं । आंथरुण पांघरूण ते हि नाहीं । 
घर कराया सामत्रो नाहीं । काये करिती ॥ २१९ 
कितेक अनाचारीं पडिलीं । कितेक यातिभ्रष्ट जालीं । 
कितेक तें आक्रंदलीं । मुलें बाळें ॥ ३३९ 

कितेकीं विषे घेतलीं । कितेक जळीं बुडाली । 
जाळिलीं ना पुरिलीं । किती येक ॥ २० 

पेसे जाळे वर्तमान । पुढें हि अवघा अनमान । 

सदा दउभ्योीत अवघे जन उद्देगरूपी ॥ २५ 

अद्यापि दइश्चिन्हं दिसतीं । दृष्ट त्रह आडळती । 

पुढें हि वाईट सांगती । किती येक ॥ ३६ 

अखंड चिंतेच्या प्रबाहीं । पडिले लोक ॥ ३७ 





९८, [12 एा385४ ७ झा पणात्याच$ रे०0ट (0 पाताच, एण 1 &ता 
ऱिसाागा जा 1899, एज. 1, ७. 100 


देशस्थिति १८७ 


प्राणीमात्र जाळे दुखी । पाहातां कोण्ही नाहीं खुखी । 
कठिण काळें बोळखी । 'घरीनात कोण्ही ॥ ४० 


लोक बहुत प्रस्तावले । किती येक जाजावल । 
किती येक ते कावले । उद्घेगरूपी ॥ ४१ 
८. तसं च हृलींचा काळ आणि परिस्थिति हीं हठयोगाळा अनुकूल 

नाहींत हें आपल्या मनावर बिंबवीत असतां श्रीसमर्थ काय म्हणाले, तें 
श्रीदिनकरांनीं आपल्या पग्रेन्यांत नमूद करून ठेवलें आहे, ते हि 
थोडक्यांत पहा : 

बोलतां कळीचे महिमान । धर्म जाला कंपायमान । 

जे युगीं राजा यवन । तेथें अत्य वार्ता कायसी ॥ ७१ 

जञे युगीं देव घर्म बुडाळे । अवघे येकंकार जालें । 

सत्य जातीनसीं हारपले । स्वघर्मासकट ॥ ७२ 


ब्राहमण कमभ्रष्ट जाळे । स्वाहास्वघाकार राहिले । 
वणोश्रमधर्म बुडाले । जातीकुळेखीं ॥ ७२ 


राजा देवद्ोोही जाला । देवस्थळांचा उछेद्‌ केला । 
तीर्थमहिमा सकळ मोडिला । ठाईठाईंचा ॥ ७४ 


राज्यांची अनेक बंडे जालीं । गोब्रा ,झमणावरी पालळाण पडिलीं । 
पृथ्वी हळकालोळ जाली । कोण्ही नव्हे कोण्हाचे ॥ ७५ 


पर्जन्याचे आवर्षण अखंड । राजा प्रजा लोक दुखंड । 
पृथ्वी जाळी शतसहस्त्र खंड । सौख्यवार्ता न दिसे ॥ ७६ 


कुळरस्त्रिया भ्र्टविल्या यवनीं । ब्राह्मण जाळे दासीगमनी । 
अंत्यजाचे ग्रहीं उत्तमवर्णी । बळात्कारे भ्रष्टिजञे ॥ ७७ 


तेणें जाला वर्णसंकर । वृद्धि पावला अनाचार । 
परस्त्रीपरद्रव्यापहार । परन्युन्य स्वेच्छा बोलती ॥ ७८ 


कुळवघु निर्लज्ञा जाल्या । त्या हीनयातीसी रतल्या । 
लोकापवादे भ्रष्टल्या । देशोदेशी फिरती ॥ ७९ 


श्रीपाद जाले द्रव्यामिलाची | साळो कोष्टो जाळे जटिळ संन्यासो । 
ब्राह्मण फिरती देशोदेशी । उपा्जंना करित ॥ ८० 


५०, स्वानुमभवदिनकर ९-१-७१ ते ८१. 


श्ट्ट श्रीसमर्थावतार 


तीर्थ क्षेत्रे बत उद्यापने । सकळ हि उछेदिलीं यवने । 
धर्मचर्चा पुराणश्रवणें । कथाकौोर्तन राहिळे ॥ ८१ 

याप्रमाणें अवघा धुंघुकार जाळा होता. अशा या सर्व परिस्थितीचा 
आशय श्रीसमर्थांनी मथळ्याच्या जागीं दिलेल्या एका अष्टाक्षरींत आणला 
आहे. 

दुःखदारिज्यउद्देगं । लोक संत्र पौडिले ॥ 

पण चमत्कार असा, ही स्थिति पालटण्या'ा प्रयत्न केला पाहिजे, असें 
श्रीरिवसमथांच्या पूर्वा एकाच्या हि मनांत येऊन त्या दिशेनें पाऊल 
पडल्याचे आढळत नाहीं. सारी जनता गालितधेर्य होऊन, “ आल्या 
भोगासी असावें सादर !, असें म्हणून हतारा होऊन बसली होती. 

९. या सर्वीत वाइट गोष्ट अशी होती की, देशांतील प्रमुख कर्तृत्ववान 
हिंदु लोकांत ऐक्य नव्हते, फूट होती; आणि या फुटीला प्रोत्साहन 
बादराहाकडून च मिळे, “ हिंदुराजांत आपसांत मत्सर उत्पन्न करून कलह 
माजविणें, हें बादराहांचें गरोरण च ' असे. ” पाश्रात्यांना याचें मोठें नवल 
वाटे कीं, “ हे हिंदू ठोक मुसलमानांच्या पेक्षां संख्येने पांचेर्पंट सहापट 
असतां मुसलमान राजांच्या जोखडाखाली मुकाट्याने आपल्या माना कशा 
देतात. पण या हिंदु लोकांत आपसांत सख्य व जूट नाहीं, त्यांच्यांत 
इतके मिन्न मित्न पंथ आणि निरनिराळ्या चालीरीति आहेत कीं, 
त्यांच्यांत एकोपा होणें राक्य च नव्हे ” हें त्यांच्या लक्षांत आलें 
म्हणजे सकृदर्शनीं त्यांना वाटणाऱ्या आश्चर्याचे आपोआप निराकरण होई. 

१०. आणि हें खरेंच कां, हिंदूंच्या केवळ आपसांतील वैमनस्यामुळें 
मुसलमानांचे इतकीं शतके फावळें. वास्तविक पाहतां, शक्तीने, युक्तीने, 
बुद्धीने, ज्ञानाने, नीतीने, सदाचाराने, तात्पर्य सुसंस्कृतीच्या सर्वे अंगोपांगांनीं 
हिंदुसमाज श्रेष्ठ होता, पण त्याच्यांत केवळ बिसकाळितपणा होता, म्हणून 
परक्यांच्या जूंखालीं त्यानें रातकानुशातर्के आपली मान वांकविली. त्या काळीं 
जयपुर्चे जयासंग, जोधपुरचे जसवंतसिंग आणि चितोडचे राणे, हीं 





१००, बर्निअर, प्र. २१०. 
१०१, हें त्या काळचे प्रमाण विचाराला चालना देईल. 
१०२, 7 चण्यणाटा, ४ण. 1, उठेळार ॥ाा, क. शा, 5. 141. 


देशस्थिति १८९, 


केबढालीं प्रस्थे होतीं ! हे तिघे च कां, असे आणखी शंभर राजे असतील, 
त्यांत निदान पंधरा सोळा तर सारखे बलवान्‌ होते, त्यांत हे तिघे बिरोष च 
प्रबळ होते. जयसिंगाच्या पदरीं असळेळा मनुसी जयसिंगाविषयीं म्हणतो 
कीं, “ राजा जयसिंग अत्यंत बलवान्‌ आणि संपत्तिमान्‌ असून साऱ्या 
हिंदुस्थानांत त्याचा तसा लौकिक होता. त्याचें सामर्थ्य इतके मोठें होतें 
कीं, मोगलसाप्राज्यांत त्याच्या बरोबरीचा दुसरा कोणी नव्हती. !” 
जयसिंगाविषयीं बर्निअरनें हि असें च मत व्यक्त केलेलें आहे. 
“६ मिरजा राजा या नांवाने विदोष ओळखळा जाणारा राजा जयसिंग हा, 
हल्लीं साम्राज्यांत जे विशेष संपत्तिमान राजे आहेत, त्यांपैकी एक असून 


१८ ४- 


सामर्थ्याच्या बाबतींत तर, सबंध राज्यांत तो सवोहून श्रेष्ट 'अहि.'" 


- जसवंतसिंगाविषयीं हि बर्निअर म्हणतो कीं, “' महत्तव आणि सत्ता या 
बाबतींत जसवंतसिंग हा जयसिंगाहून कमी नाहीं.” 


आणि चितोडच्या राण्याच्या सामर्थ्याविषयीं तर बोलावयास च नको. 
पण दु्दैंब कसें तें पहा ! हे तिघे कधीं एक झाले नाहींत ! “ ते तिघे 
एक होऊन बादरशहावर चाळून जाते, तर त्यांच्यापुढे बादराहाचा ठिकाव 
लागला नसता, कारण या प्रत्येकापाशीं वीस वीस हजार घोडेस्वारांची 
पथकें नेहमीं सज्ञ असत व तीं इतकी तरबेज असत कीं, त्यांच्यापुढे 
सामन्याला उर्भे राहण्याची कोणाची ताकद म्हती.! 


११. असें असतां, हें केवढें आश्चर्य म्हणावें कीं, या तिघांच्या 
मनांत आपण एक व्हावें, मोगलसत्ता झुगारून द्यावी, आपण स्वतंत्र 
व्हावें आणि देशा स्वतंत्र करावा, धर्मावरील संकटाचें निवारण करून तो 
निर्भय करावा, असें कधीं आलें 'च नाहीं ! मोगलांच्या अवडंबराची इतकी 
मोहिनी त्यांच्या मनावर पडली होती. इ. स. १०११ ते १५२६ या 
पांचशे वषीत गिजनी, घोरी, कांहीं गुलाम घराणीं सुद्धा, खिळजी, . 





१०३. शिापट्टा, एल. 1, ७. 243. 
१०४, उेटाणांला', ॥. 3. 
१०५, उिशा][श, . 37. 
१०६, उिसणांटा, 1). 208. 


१९० श्रीसमर्थावतार 


तधलक, सयद्‌, ळोदी आणि अखेरीस मोगळ, इतकीं निरनिराळीं घराणीं 
दिल्लीच्या तक्तासाठीं भांडली, कांहीं कांहीं वेळां तर हे बादशहा इतके 
दुर्बल झाळे होते की, दिळीच्या पंचक्रोशीच्या बाहेर त्यांची सत्ता चाळत 
नव्हती, त्यांना कोणी विचारीत नव्हतें, मध्यंतरी तघळक घराण्याच्या 
अवनतीनंतर छत्तीस वर्षें वस्तुतः कोणी सत्ताधारी बादशाहा नव्हता च 
म्हटळें तरी चाठेळ, पण चमत्कारांतला चमत्कार आणि आश्चयीतळे आश्चर्य 
असें कीं, या पांचशे वर्षांच्या काळांत आणि अशा परिस्थितींत एका हि 
रजपुत राजानं वा संघाने पुन्हां दिळीचें तक्त हस्तगत करण्याचा प्रयत्न 
केला नाहीं! 

१२. हें असं कां झालें : याचें उत्तर पूर्वी दिलें तें च. सारीं रजपुत 
घराणीं एकमेकांना शात्रूप्रमाणे लेखीत होतीं, म्हणून कोणी च दिल्लीच्या 
तक्तावर जाऊन बसण्यास धजावला नाहीं. त्यांच्यांत सामर्थ्य होतें, पण 
संगनमत नव्हतें. सतरांदा मनुसीनें म्हटलें असेळ, हे रजपुत राजे एक 
निश्चय करून उठले असते, तर त्यांनीं मोगलांना हिंदुस्थानाबाहेर 
क्षणार्धात पिटाळून लावठें असतं. 


१३. जी दुर्बळता दिलीच्या तक्ताळा आली होती, ती च महाराष्ट्रांतीळ 
उरलेल्या तीन हि शाद्यांना, त्या च, तसल्या च कारणांमुळे आलेली 
होती. मुसलमानी सत्ता ढांसळून पडण्याच्या पंथाला ठागळी होती. ती 
नामशेष करण्याचा कोणी प्रयत्न करण्याचा अवकाश होता. श्रीसमथीनी 
हें जाणलें होतें. ते काळाचे हवि काळ होते. इतरांप्रमाणे काळापुढें मान न 
वाकवितां काळाला हि त्यांनीं आपळें अंकित केलें, परिस्थितीच्या आहारी 
न जातां त्यांनीं परिस्थितीवर हि मात केली. त्यांनीं महाराट्राला एकीचा 
मंत्र दिला आणि यत्नरूपी देवाची गांठ घाळून दिली. हें सारें कसें, तें 
हळू हळू पुढें उकळत जाईळ च. सध्यां आपलें मन कृष्णातटाकीं त्यांच्या 
चरणांपाशीं जाण्यास उतावीळ झालें आहे. 





१०७, शवपल्ले, ७७. ॥ा, ७. 440, 





















































भीमोडास अकरावा 


फएात्रीाग्राप्प्त 


[ १५६६-१५७८ ] 


गंगातीरीं जो जन्मला । 
तो चि ळृष्णातीरा गेला । 
तेथें प्रताप प्रकटला । 

तो धन्य साघु ॥ 


ब्रह्मदेवाचे भविष्यबचन । 

कलयुगीं हनुमान अवतार होईल जाण । 
आपआपणा जागं करून । 

जगदोद्धार करील ॥ 





१९३ श्रोसमर्थावतार 


[( १) श्रीसमर्थोना लागलेली चिंता -(२ ) कृष्णातीरीं जाण्याचा निश्वय- 
(३) कृष्णातीरीं बिद्दोष काय होतें - ( ४ ) पिसाटासारखें बागणें, 'चेद्रगिरीच्या 
डोंगरांतील घळ -( ५ ) त्यांच्या मनांतील खळबळ व्यक्त करणारें पद - 
(६) कोल्हापुरास प्रसन्नता वाटली, कोल्हापुरवर्णन - ( ७ ) जमदभीची 
प्राथना -(८ ) सातारा ते कोल्हापुर संचार -( ९ ) गांबोगांवचे लोक भजनीं 
लागले -( १० ) श्रीसमर्थस्थापित मारुती ओळखण्याची खूण - ( ११) अकरा 
मारुतींची स्थापना -( १२ ) स्थापनेचा काळ |] 


( १) वरील पहिल्या ओवीनं श्रेष्टांनीं आपल्या धाकट्या बंधूस 
पाठविलेल्या एका पत्राचा शेवट केळा आहे. तीर्थाटण झालें, देशस्थिति 
नजरेस पडली, 'धघमीवरीळ प्राणांतिक संकटाची कल्पना आली, ही स्थिति 
छवकर पालटली नाहीं, तर धर्म कांहीं टिकत नाहीं, अशी खात्री झाली. 
चिंता वाटूं लागली, चित्त विव्हळ झालें, ही स्थ्रिति पाळटण्याला काय 
करावें, याचा विचार सुरू झाला, स्वत:च्या मनाशी झाला, तसा इतरांबरोबर 
हि झाला. श्रीसमर्थप्रतापांतील आतांपर्यंत सर्वतोमुखी झालेल्या त्या तीन 
ओव्यांत त्यांच्या अवताराचा हेतु प्रकट होत आहे. धर्म कसा टिकणार, 
लोक कसे वांचणार, ही च एक चिंता त्यांना लागून राहिली होती. 

श्रीगुरूसमर्थ येकांतीं बैसती । 

प्रांतीचे लोक दशेनासी येती । 

सकळ प्रांतीचा स्वामी परामश घेती । 

चिंता करिती विश्वाची ॥ 
देशकाळवर्तमाने । आपण चिंताग्रस्त होती मने । 
म्हणती कैसी बांचतील जन । कैसीं ब्राह्मण्यें राहतील ॥ 
कैसी क्षेम राहेल जगती । कैसीं देवदेवाल्यें तगती । 
कैसे कुटुंबबत्तलळ लोक जगती । कोणेकडे जातील हे ॥ 
- भ्रीसमथंप्रताप, २०-५८ ते ६० 

( २ ) धर्मावर आलेलें संकट त्यांनीं स्वतः पाहिलें होतें आणि 
प्रांतोप्रांतींच्या लोकांच्या तोंडून ऐकलें होतें. धर्मसंस्थापना हें च त्यांच्या 
जीविताचें कार्य होतें. त्या कामी साहाय्य करण्याची पात्रता कोणांत 
असल्याचें, उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील पर्यटणांत त्यांना आढळून 
आलें नव्हतें. कैपक्षी परमार्थी राजसत्तेवांचून धर्मरक्षण होत नसतें. अशा 


कृष्णातीरगमन १९५ 


राजाच्या शोधांत ते होते. तीथीटण संपवून पुनरपि पंचवटीस श्रीरामचरणीं 
वृत्त निवेदन करण्यास ते आले असतां पुन्हां राहाजीराजांची भेट झाली 
असणार व त्यांच्याशीं देशस्थितीबद्दद बोलणं चालणे होऊन त्यांच्याशीं 
संकेत ठरून च कृष्णातीरीं जाण्याचा श्रीसमथोर्‍चा निश्चय झाळा असला 
पाहिजे. 


(३) कृष्णातीरीं असें विशेष काय होतें ? त्या भागांत अरुणोदय 
झाला होता आणि स्वातंत्र्यसूर्य उदयास येऊं पहात होता. राक १५६६ 
-;७ चा तो काळ होता. शहाजीमहाराजांच्या पुत्रानें हिंदवी स्वराज्य 
स्थापण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून त्या दिशेनें पाऊळ टाकण्यास द्वि 
सुरुवात केली ६ होती. आधीं महाबळेश्वर, जरंडा, वगैरे दहा पांच ठिकाणीं 
जाऊन व पाहून श्रीसमथौनीं अखेरीस तळ दिला मसुर येथें, कारण 
मसुर्ची पाटिळकी होती शहाजीमहाराजांकडे आणि संचार सुरू केला, हली 
ज्याळा पुणें जिल्हा, सातारा जिल्हा, कुलाबा जिल्हा, सांगली, मिरज, 
कोल्हापुर इत्यादि संस्थानें म्हणतात, त्या प्रांतांत. 


(४ ) त्या प्रांतांत संचार करीत असतां आरंभीं आरंभीं त्यांचें वागणे 
पिसाटासारखें मुद्दाम च होतें. पिसाट रामदास म्हणून च त्या काळांत ते 
चडुंकडे ओळखले जात. ते निर्भयपणे एकांतांत रानावनांत, डोंगरांत रहात. 
डोंगरांतल्या घळींत राहण्याची त्यांना आवड फार असे. त्यांच्या राहण्याच्या 
अनेक घळी असतीळ, पण त्यांपैकी माझ्या पाहण्यांत अवघ्या पांच 
आलेल्या आहेत. त्यांचें वणन मी यथावकाशा पुढें एकाद्या उळलासांत करीन. 
प्रस्तुतच्या प्रसंगीं एक घळ डोळ्यांपुढे येते. कृष्णेच्या एका हाताला मसुर, 
गाह्वापुर, तर उंब्रज, चरेगांव दुसर्‍या हाताला. त्या चरेगांवच्या पाठीशी 
चंद्रगिरीचा डोंगर असून त्यांत श्रीसमथौची एक घळ आहे. त्या घळीत 
आरंभीं ते फार करून रहात. ते राहण्यास येण्यापूर्वी त्या घळींत एक वाघ 
रहात असे. त्यास त्यांनीं इसकून देऊन दुसरीकडे जाण्यास सांगितलें 
आणि आपण स्वतः त्या घळींत राहूं लागले. त्यांच्या सवे च धळी रम्य 
आहेत, त्यांत कोणती विशेष रम्य म्हणून मी सांगूं ! पण, या घळीचें 





६ मराठ्यांच्या इतिहासचीं साधनं, खंड १५ वा, लेखांक २६८. 
१, श्रीसमथेप्रताप, ३-६ १ पहा. 


१९६ श्रोसमर्थाबतार 


७५ ४७७ 3 कक 


त्यांनीं स्वतः च वर्गन केलेलें आहे, तसें दुसऱ्या कोणत्या घळीचें केलेलें 
मझा आढळले नाहीं. हें वाक्य लिहिळें गेठें आणि शिवतरच्या घळीचे 
त्यांनी केळेळें वणन आठवठें. असो, तें हि पुढें पाहूं. चंद्रगिरीच्या डोंगरां- 
तीळ या घळीचें श्रीसमर्थ वर्गन करितात. 
( बाडांक ६१८ वरून ) 

चैद्रगिरीचा डोंगर । त्य़ांत गुप्त यक शिखेर । 

तेथें राहे योगेश्वर । निरंजन ॥ १ 

रे नवलं त्या निरजनाचे । शिखर पाहो आकाशाचे ! 

णऐेसं पृथ्वोमध्ये केचे । पाहों जातां ॥ २ 

जागा खुंदर गहन । तेथे सुखावले मन । 

बरी पाहतां गगन । सांटवले ॥ ३ 

तेथें अखंड नाहीं वात । म्हणउनि जागा तो निर्वात । 

शोतकाळां घुमघुमोत । वस्त्र नलगे ॥ ४ 

कृष्णा कोन्या दोहींकडे । मध्ये पर्वताचे कडे । 

मंडळ पाहातां चहुकडे । समाधान ॥ ५ 

तळीं असतो शेतं भाते । तया फिरताती आउतें । 

नानापरीचीं मार्गस्थे । येति जाति ॥ ६ 

बरती सेरढं मेढरें । गुरंसीं गुरे बांसरे । 

ठाई ठाई गुराखी पोरं । क्रोडा करितो ॥ ७ 

भोंबतीं डोंगराचीं थाटे । दिसती कडे आणि कपाटे । 

सचेचि येताती 'घुकटें । झांकोळती ॥ ८ 

तळीं पाहतां आकाश । दिसे दुसरे केलास । 

तेथे जावया संतोष । वाटतसे ॥ ९ 

तया खालती आहे माण । बरते आहे तळकोकण । 

कऱ्हाड दंतागिरि पट्धण । पंचक्रोशी ॥ १० 

राया रघुनाथाचे देणे । जाळे हनुमंताकारणें । 

देव पाहावया पारणे । डोळ्याचे ॥ ११ 

रामदासाचा विसांवा | रुद्र जाहाला अक्तांचा । 

भक्तजन वेगीं थांबा । दरोनासी ॥ १२ 


१ * विवर ? पाठांतर, 


कृष्णातीरगमन १९७ 


हें कसें सुंदर वर्णन आहे ! त्या घळींत आपण जातों, तें ढगांच्या. वर 
जातों, ढग खालीं च राहतात. असं वाटतें, आपण स्वगौत च चाढलो 

होंत वा "3 ७ येतें २ गोत क नीं 4 
आहोंत, पण जेथून परत हि येतां येतें, अशा स्वगीत ! श्रीसम्थ 
केलेलें हें वर्णन वाचीत असतां, ती घळ पहावयास व तेथील स्वर्गसुख 
भोगण्यास आपण हि जाऊन परत येऊं, असें कोणाच्या मनांत येणार 
नाहीं १ भक्तजन हो, वेगीं धांवा दर्शनासी, म्हणून तुम्हा आम्हा सवास 
श्रीसमर्थ च बोलावीत आहेत ! 


(५) सर्वत्र संचार करीत असतां मनांत सारखा निराळा च विचार 
चाळळा होता. महाबळेश्वराच्या डोंगरांत हिंडले, माहुलीच्या रानांत फिरले. 
मला शंका वाटत नाहीं, त्या संचाराच्या काळांतील त्यांच्या मनांतळी 
खळबळ अनेक पदांत व्यक्त झाळेली आहे, त्यांपैकीं च पुढील एक पद 
होय. त्या पदांत त्यांचे या वेळचे आत्मचरित्र च आहे. 


( गिरिधरांच्या हातचीं पदपदांतरें--पद १४२ वें ) 


संसारसाखुरां तुवां बोळबिळें । 

येथें बहुत दिवस कां टाकिले रे रामा ॥ 
रात्रीदिवस तुझी वाट पाहे । 

मज अत्यंत संसारे गांजिळे रे रामा ॥ १ 
अंततर जाणोनि यावे झडकरी । 

तुझ्या वियोग न कंठे क्षणभरी रे रामा ॥ 
तुजबांचुनी अंतीं कोण आहे । 

ऐसी अवस्था लागली अभ्यंतरीं रे रामा ॥ घु० ॥ 
या लोकिकापासुनी मज सोडवावे । 

जरी तूं न येसी तरी म्यां काय करावें रे रामा ॥ 
नाहीं कोण्ही च माझे जिवलग । 

येथें कोणाच्या आधारं कंठावे रे रामा ॥ २ 
सुलभ जाणुनी धांब घातली रे । 

या लोकिकाची लाज म्यां टाकिली रे रामा ॥ 
आलो टाकुनी सर्व अभिमान । 

तुझ्या पाई माझी वृत्ति गुंतली रे रामा ॥ ३ 


शर्ट श्रीसमथांवतार 


येकला येकर जालों रानभरी । 
तुञकारणें उदास सर्वोपरी रे रामा ॥ 


चित्त चंचळ जालें राहवेना । 

भांबावलो हिंडतो वनांतरीं रे रामा ॥ ४ 
रामी रामदास तेणें आस केली । 

ते तां आपण होउनी पुरविली रे रामा ॥ 
दुःख संसारीचे फार जाले । 

येथें आम्हां संकटी घांब घालीं रे रामा ॥ ५ 


अजून चाफळास रामाची स्थापना झाली नव्हती, हें या पदावरून स्पष्ट 
दिसत आहे. ते रामाला सारखें आळवीत आहेत, रामा, तुजवेगळे मज 
कोणी जिवलग नाहीं, हें तुम्ही जाणतां, तुझ्यासाठी मी सर्व सोडून आलों 
आणि तुळा शोधीत रानीं वनीं भांबावल्यासारखा एकटा भटकत आहें, 
इत्यादि रीतीने ते रामाची करुणा भाकीत आहेत. 


(६ ) अश्या मानसिक अवस्थेत महाराष्ट्राच्या त्या भागांत ते सारखे 
हिंडत होते, पद्यात होते, विचार करीत होते, मार्ग शोधीत होते. खालीं 
कोल्हापुरपयेतचा सारा मुळुख त्यांनीं अनेकदां पायांखाळीं तुडविला. 
कोल्हापुरास गेळे आणि चित्तास प्रसन्नता वाटली. जेथें जेथें जात, तेथील 
वणन क्वचित्‌ करीत. काशीपासून रामेश्वरापर्यंतचीं सवे क्षेत्रे पाहिळीं, पण 
कोल्हापुर पाहून त्यांचें चित्त विशेष 'च प्रसन्न झालें, सर्व क्षेत्रांपेक्षां हें 
अंबाबाईचे क्षेत्र त्यांना अधिक महत्त्वाचें वाटलें, असें त्यांनीं केलेल्या 
वर्णनावरून दिसतें. ह्याची त्यांचीं कारणें आणखी काय असतील तीं 
असोत, पण मला एक कारण सुचवावेसे वाटतें. अंबाबाई, मग ती तुळजा- 
पुस्ची असा, प्रतापगडावरील असो, किंवा जोगाईची असो कीं कोल्हापुरची 
असो, तिनें रामाला वर दिला म्हणून तिचीं स्थाने श्रीसमथाना विशेष 
प्रिय वाटावी, हें साहजिक आहे, पण कोल्हापुरचे इतकें अगत्य वाटण्याचे 
एक लहानसे कारण असे कीं, श्रीकल्याणमहाराजांसारख्या अनुपम 
निष्ठावंत शिष्याची जोड त्यांना कोल्हापुरास झाली. कोल्हापुर प्रांताचे 
त्यांनीं केलेलें वणन ऐका: 


कपष्णातीरगमन १९९ 


( बाडांक ६१८ वरून ) 

केला काशीविश्वेश्वर । स्वेतबंध रामेश्वर । 

न पाहातां कोल्हापुर । व्यर्थ होय ॥ १ 

पूर्वा होता कोल्हाखुर । म्हणउनि नाम कोल्हापुर । 

तेथे ठश्वुमीचा अवतार । तुम्ही पाहा ॥ २ 

तेथुनि पाहातां उत्तर । पुढें आहे केशापुर । 

पंचगंगेचे जे तीर । सुंदर नीर ॥ ३४ 

वर्ते जळसेनाचं तळे । तया तळ्यांत कमळें । 

तेथुनि दिसते पत्नाळे । सारागड ॥४ 

मारकंड्याचा डोंगर । त्याहुनि थोर रत्नागिर । 

आला हिमचळिन केदार । भक्तालागीं ॥ ५ 

ेका पुढील प्रसंग । अळते बाहे रामठिंग । 

नरसीपुरीं देवधिंग । नांदताहे ॥ ६ 

जागा लक्षुमीचा सिराळें । तेथे निघती नागकुळें । 

श्रावणमासी मुळे बाळें । खेळविती ॥ ७ 

कऱ्हाड नगर सांगो काई । तेथे सुंद्र तुकाई । 

कृष्णासंगम ठाई ठाई । देवस्थाने ॥ ८ 

बहुलेश्वर रुद्रेश्वर । घारेश्वर चांपेश्वर । 

तेथें महिमा अपार । रघुनाथाचा ॥ ९ 

चेद्रगिरीमध्ये गवि । तेथे वास करी कवि । 

त्याचा जागा तो पुरवी । शाहापुर ॥ १० 

तेथे बहुसाल देउळे । तळें रंकाळें पाळे । 

जळे बाहाती निमळे । ठाई ठाई ॥ ११ 

(७) या च काळांत परथुरामक्षेत्रास हि त्यांचें जाणें पुन्हां झालें. 

बाहेर सवंत्र संचार चालला होता, पण मनांत काय चाललें होते, याची 
स्वूण जमदयनीच्या केळेल्या प्रार्थनेच्या त्या पांच च छोकांवरून कोणास हि 
पटेळ. ते जमदय्नीच्या दर्शनास दुसऱ्यांदा गेळे, म्हणून ते झोक मी पुन्हां 
दुसऱ्यांदा येथें उद्ग॒त करीत नाहीं, बाकी केळे असते तर बिघडले नसतें. 
श्रीसमथोच्या अंतरंगाचें दरीन घेण्याची तेवढी च संधि पुन्हां आपणांस 


२०० भश्रोसमथावतार 


लाभली असती. या च प्रन्थांत दक्षिणेकडील तीर्थाटणाच्या उल्लासांत ते 
दिळेळे आहेत. ते वाचकांनी पुन्हां एकवार आतां अवलोकावे, अशी 
विनंती करतों. त्या पंचकांत परशुरामाला उद्देशून श्रीसमर्थ बोळत आहेत, 
म्हणून त्यांत आह्मणांना राज्य दिल्याचा उळेख आळा आहे, बाकी भावार्थ 
आहे, धर्मरक्षणार्थ हिंदवी स्वराज्यस्थापनेचा. श्रीछत्रपति शिवाजीमहाराज 
यांचा उद्य व्हावयाचा होता, अशा काळांत ही प्रार्थना केठेली आहे. 


नको रे उदासीन हे वाक्य मानी । 


या त्यांच्या म्हणण्यांत, त्यांच्या हृदयांतील तळमळ आणि धर्गरक्षणाची 
कळकळ, हीं आपणांस स्पष्ट दिसत आहेत. 


(८) त्या काळांत ते उपासनामूर्तिथ्यानांत अखंड रममाण होऊन हिंडत 
आणि कोठें हि रहात - झाडाखाली, नदीकांठीं, देवळांत. भिक्षा मागावी, 
पानगे भाजावे, नैवेद्य स्वीकारावा. मुलांमध्ये रमावे, चिंतनांत मम होऊन 
रहावें, भजनांत गुंग व्हावें. कोठें हि असावें आणि उपाधी वाटूं लागली कीं, 
कोणास न कळत, एका ठिकाणाहून निघून दुसर्‍या ठिकाणीं जावें. पण ते 
कोठें हि गेळे, तरी त्यांचें दैवी स्वरूप आणि तेजस्वी वृत्ति, हीं लोकांच्या 
टक्षांत येण्याळा कितीसा वेळ लागणार ? जात तेथें अल्प काळांत च 
बाल, वृद्ध, नर, नारी असे भाविक जन त्यांच्या भोंबती गोळा होत. 
साताऱ्यापासून कोल्हापुरापर्यंतचा तो सारा भूप्रदेश किती पवित्र म्हणावा, 
ज्यांत तीस वर्षे तरी श्रीसमथीचें वास्तव्य झाळें आणि ज्यांतील बहुधा 
गांव आणि गांव त्यांनीं आपल्या हयातींत टिपठें आणि चरणधूलीनें 
पाबन केलें ! 


(९) या च काळांत मसुरच्या आफळे, पोरे, बुधकर, वगैरे घराण्यां- 
तीळ मंडळी, शहापुरच्या सतीबाई, त्यांचे पति कमळाजीपंत, पुत्र गोपाळ, 
चुलत भावाचा मुलगा भीम -जे पुढें तंजावरमठाचे अधिपति झाले, त्यांच्या 
गोतांतील आणि गांवांतील इतर मंडळी, वाळव्याच्या -: अंबी न विसरे 
गुरुपदाला प्रतिज्ञा खरी ! म्हणणाऱ्या - अंबिकाबाई, कऱ्हाडच्या आका, 
मिरजेच्या वेणाबाई, महाबळेश्वरचे दिवाकर आणि त्यांचे बंधु, चाफळ 
आणि तारळें या खोऱ्यांतील तरुण मुलें, इत्यादि मंडळी त्यांचें शिष्यत्व 


कृष्णातीररामन २५०१ 


पतकरून त्यांच्या जवळ राठ लागली. कोल्हापुरास गेले असतां कल्याण 
आणि त्यांचे बंधु दत्तात्रेय या पट्रशिष्यांची जोडी मिळाली. वस्तुतः 
गांवोगांवचीं तरुण मुळें श्रीसमर्थचरणांचा आश्रय करण्याच्या हेतूनें 
त्यांच्याकडे आकर्षिलीं जाऊं लागीं. 


( १० ) या सर्वाना त्यांनीं मारुतीच्या उपासनेला लावठें. ठिकठिकाणीं 
मारुतीची स्थापना करण्याचा त्यांनीं कम आरंमिला. यांत त्यांचे हेतु 
न सांगतां हि कळण्यासारखे आहेत ब ते लोकांनीं जाणले हि आहेत. 
त्यांनी स्थापन केलेळे अकरा मारुती प्रसिद्ध आहेत. पण जनांत 
अशी रूढि पडली आहे कीं, कोठें हि मारुतीचें जुने स्थान असलें व तें 
वोणीं स्थापन केल्याची माहिती नसली, म्हणजे तेथील मारुती 
श्रीसमथीनीं च स्थापन केला, असा प्रवाद सुरू होतो. त्यावरून इतका च 
बोध होतो कीं, मारुती पाहिला म्हणजे श्रीसम्थौची आठवण व्हावी, 
इतकें या दोघांचे साहचर्य लोकांना पटले होतें. त्याप्रमाणें सिमल्यास 
मारुती आहे, तो श्रीसमर्थस्थापित होय, अशी लोकवार्ता आहे. तसा तो 
असेल हि, पण तसा जुना उल्लेख मला कोठें आढळला नाहीं. श्रीसमर्थ- 
स्थापित मारुती, मग तो कोठें हि असो, ओळखण्याची एक नजरेंत 
भरणारी खूण आहे. अर्थात्‌ रामापुढें च मारुती असले, म्हणजे ते हात 
जोडून च उभे असावयाचे, पण एकटे मारुतीराय असले म्हणजे ते 
श्रीसमर्थस्थापित असल्यास त्यांच्या पायाखाली राक्षस तुडविलेला 
असावयाचा च. 


( ११ ) असे त्यांनीं स्थापन केलेले अकरा मारुती होत. श्रीसमर्थ- 
प्रतापांत त्यांचा उललेख आहे, तो असा: 


बाहोश्रामीं शक्तित्रामीं । मखुराव्रामीं पूर्वश्रामीं । 
उद्‌बरग्रामीं शृंगग्रामीं । हनुमान स्थापिले समर्थ ॥ 


बाहोत्रामींउपश्रामीं स्थान । मानसत्रामीं पारग्रामीं हनुमान । 
अधिष्ठानीं महारुद्र मुख्य प्राणनाथ निधान । 
पूर्वपश्चिमे स्थापिले समर्थे ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप, ३-५८-५९ 


२०२ श्रीसमर्थावतार 
या च अकरा स्थठांविषयी श्रीवेणाबाईचा एक अभंग आहे: 
चाफळामाजी दोन उंत्रजेसी येक । 
पारगांबीं देख चोथा तो हा ॥ १ 
पांचवा मसुरीं दाहापुरीं साहवा । 
जाण तो सातवा दिराळ्यांत ॥ २ 
सिंगणवाडीं आठवा मनपाडळें नववा । 
दहावा जाणावा माजगांवीं ॥ ३ 
बाह्यांत अकरावा येणें रोति गावा । 
सर्व मनोभावा पुरवील ॥ ४ 


वेणी म्हणे स्वामी रामदास समर्थ । 
कोर्ति गगनांत नसमाये ॥ ५ 


श्रीसमथीनीं स्थापन केळेळे अकरा च मारुती होत, असा उल्लेख 
त्यांचे शिष्य अनंत कवि यांनीं केळेळा, बाडांक ३४० तीळ एका झोकांत 
हि आढळतो: 


जेणें रुद्ध दहा मनोहर जगीं येकागळे स्थापिले । 
प्रत्येकी अकरा बिघे चृपतोच्या मुद्रांकितीं अपिले । 
त्या त्या नागरिका जना नवविथा भक्तोसि लाबोतसे । 
ऐेसा सद्गुरु जो अनंतकविचा बद्धासि तारीतसे ॥ 


(१२) या अकरा ठिकाणच्या मारुतीच्या स्थापनेच्या काळाची नोंद 
मंदिरांतीळ बाडांक २५३ च्या अगदीं शेवटच्या पृष्ठाच्या पाठीमागे केलेली 
आहे. ही नोंद मागाहून केलेली वाटते, पण ती कोणीं, केव्हां आणि 
कह्याच्या आधारावर केली, हें समजत नाहीं. ती नोंद अशी : 


१ शहापुर १५६६ १ बाहे १५७३ 

१ मसुर १५६७ १ मनपाडळें १५७३ 
३ चाफळ १५७० १ पारगांव १५७४ 
१ उंग्रज १५७१ १ शिराळें १५७६ 


१ माजगांब १५७१ --- 
११ 


कृप्णातीरगमन २०३ 


कोणत्या हि आधारावांचून ही नोंद केली गेली असेल, असें म्हणतां येत 
नाहीं. चाफळखेरीज बाकीच्या ठिकाणचे स्थापनेचे शक मला मान्य होतात. 
चाफळ येथीळ तीन मारुतींपैकी खडीवरचे मारुती व श्रीराममंदिराच्या 
पाठीमागचे प्रतापमारुती यांची स्थापना १५७० त झाली असेल, हें हि 
मला मान्य आहे, पण मंदिरापुढचे दासमारुती मंदिराच्या उभारणी- 
नंतस्वे असले पाहिजेत, हें उघड आहे आणि श्रीराममंदिर १५८० नंतर 
उभारले गेळें असावें कीं काय, असें मानण्याकडे माझ्या मनाची प्रवृत्ति 
होत आहे. पुढच्या च उलासांत आपण आतां याचा च विचार करूं. 






































उ छा स जना रा वा 


प्री पंयाथापा ता 


[ १५८२] 





२०९६ श्रीसमर्थावतार 


[(१) रामसंस्थापनेचा निश्चय -( २) चाफळास श्रीराममंदिर उभारल्याचा 
चमत्कार -( ३) आत्मविश्वास निमीण केला-( ४ ) विजापुरद्रबारांतील 
हिंदु सत्सद्ांची अनुकूलता -( ५ ) मंदिराची जागा ठरली -( ६ ) मंदिर 
आपण बांधून देतो, अशी शिवाजीराजांची इच्छा ब त्यावर समर्थाचे म्हणणे -- 
(७) बांधण्याचें काम चाळू असतां -(८ ) भिक्षेची व्यवस्था -( ९ ) मंदिर 
पूर्ण होत आलें, राम केव्हां येणार ? समर्थ हांका मारीत आहेत, राघोबा उदारा 
ये माझ्या मंदिरा-(_ १०) राम येणार म्हणून शकुन होऊं लागळे आणि 
समर्थांना स्वमसाक्षात्कार झाला -( ११ ) साक्षात्काराप्रमाणें अंगापुरडोह्दांतून 
मूर्ति काढून चाफळास आणली -( १२ ) अंगापुरकरांचा त्रागा-( १३) 
स्थापनेचे विधिविधान -( १४ ) समथोनीं रामापाशीं मागणे मागितले -(१५ ) 
कोठें कमी पडलें नाही-( १६) उभारणी केव्हां झाली -( १७ ) मंदिर जाऊन 
पह्ा-( १८) श्रीसमर्थांचा मठ -( १९ ) भक्तिपरंपरा अखंड कशी चालेल - 
(२०) उत्सबांतील मान व अधिकार-( २१ ) बारीक सारीक कामांची 
योजना --(२२ ) १६०२ तील बाद आणि उत्तरप्रत्योत्तरे-( २३ ) समारंभाची 
वृद्धि तशी राज्याची अमिवृद्धि-( २४) चाफळवर्णनाच्या वीस ओव्या - 
(२५ ) मूर्तचें स्थलांतर -( २६ ) चाफळचा मठ म्हणजे एक कल्पवृक्ष च ] 

( १) ही परिस्थिति बदलण्याळा काय करावें, याचा बिचार सारखा 
चालला होता. एकांतांत स्वतःच्या च मनाशी व इतरांशी हि पुष्कळ 
बोळणें केळे आणि शेबटीं निश्चय केळा कीं, रावणाच्या बंदीशाळेंत 
पडलेल्या तेतीस कोटी देवांना ज्यानं मुक्त केलें, त्या श्रीरामाच्या चरित्राकडे 
लोकांचीं मनें वेधून घेतां येतील, तर आज जी सारी जनता हृतारा, 
निस्तेज, गृतवत्‌ होऊन पडली आहे, तिच्यांत कांहीं चैतन्य उत्पन होईल. 
असा निश्चय होऊन, कोठें तरी श्रीरामाची स्थापना होऊन उत्सव सुरू 
केळा पाहिजे, असें श्रीसमथथीनीं ठरविलें. 

(२) या कल्पनेप्रमाणे चाफळास नवीन च श्रीराममंदिर उभारून त्यांत 
श्रीरामाची श्रीसमथानीं स्थापना केली, हें त्या काळीं त्यांच्या हातून मोठें 
च अचाट कृत्य झालें, यांत शंका नाहीं. ज्या काळांत मोठमोठालीं देवालये 
जमीनदोस्त होत होतीं ब देवांच्या मूर्ति मशिदींच्या पायऱ्यांच्या तळीं 
गाडल्या जात होत्या, अमुक क्षेत्रांतील मंदिरे उध्वस्त करण्यांत आलीं व 
मूर्ति फोडण्यांत आल्या, अश्या वार्ता ज्या काळांत प्रत्यहीं कानांवर येत 
होत्या, अशा त्या काळांत श्रीसमथीच्या हातून नवीन मंदिर उभारले गेलें, 


श्रीरामसंस्थापना २०७ 


हा जो चमत्कार घडला, त्याचें अपूर्वत्व पटण्याला त्या काळच्या परिस्थितीचे 
हुबेहुब चित्र मनश्वक्षंपुढें उभें राहिलें पाहिजे. या स्थापनेचे महत्त्व 
त्या काळीं किती होतें व लोकांच्या मनावर त्याचा केवढा परिणाम झाला 
असेळ, याची कल्पना, आपण मनानें त्या काळांत जाऊन पडल्याशिवाय 
आपणांस होणार नाहीं. 


(३) हा चमत्कार घडवून आणून श्रीसम्थीनीं लोकांना धीर दिला, 
त्यांच्यांत आत्मविश्वास उत्पन्न केला, हजारो तरुणांची मनें त्यांनीं आपल्या 
कार्याकडे आकर्षून घेतलीं. मूर्ति बोळून चाळून पाषाणाच्या होत्या, त्यांच्यांत 
तर श्रीसमथोनीं प्राणप्रतिष्ठा केळी च, पण जनता हि अहल्येप्रमाणे 
पाषाणवत्‌ अचेतन होऊन पडली होती, तिच्यांत हि त्यांनीं प्राणवायु 
भरला ! रामानें एक अहल्याशिळा मुक्त केटी, तर त्यांच्या या दासानें तशा 
टक्षाववी शिळा उद्धरिल्या ! 


समर्थांचिया सेवका वक्र पाहे । 
असा सर्व भूमंडळीं कोण आहे ॥ 


असा त्यांनीं जगाला च आव्हानपूर्वक प्रश्न केला होता ! 


(४) 'चाफळखोरें धरून कृृष्णातटाकाचा तो प्रदेश त्या वेळी 
आदिलशाहीच्या अमलाखाली होता, माझी समजूत अशी आहे कीं, 
विजापुरदरबारांत त्या काळीं दियानतराव, शहाजी राजे वगैरे हिंदु मुत्सद्दी 
यांचें वजन फार होतें व त्यांच्या सहानुभूतीने श्रीसम्थीचें कार्य सुकर झालें 
असावें. चाफळास श्रीसमर्थ नुसतें मंदिर उभारून थांबले नाहींत, तर 
आदिल्शाहीकडूंन मंदिरास त्यांनी इनाम जमिनी हि मिळविल्या ६ होत्या. 


(७५) 'चाफळगांव मांड नदीच्या कांठीं आहे. नदी तेथें च जवळच्या 
डोंगरांतून उगम पावून चार पांच कोसांवर कृष्णेला मिळते. मांड नदीच्या 
पाण्याला पावसाळ्यांत ओढ फार असते. मांड्याइतकें तिळा पाणी आलें 
म्हणजे चाळत नदी उतरून जाणें कठीण होतें, म्हणून तिचें नांव मांड 


पहा श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, प्रथम खंड, लेखांक १७, १८; २१, २२; 
2६, ३८; ५२ वगेरे. 





ऱ्ण्ट श्रोसमरथावतार 


पडलें, असें सांगतात. नदीच्या एका बाजूळा गांव आहे व श्रीसमथीना 
मंदिरासाठीं जी जागा मिळाली, ती दुसर्‍या बाजूस, नदीला अगदीं लागून 
च आहे. ती जागा, त्या वेळीं, गांवची स्मशानभूमि होती. म्हसोबाचे हान 
मोठे अनेक दगड त्या ठिकाणीं पडठेळे होते. एक एक दगड उचळून 
समथोनीं त्यांस मांडनदींत मुक्ति दिळी, पण त्यांत एक थोरला म्हसोबा 
होता, त्यानें समथोना विनविळें की, आपणांस राहूं यावे, आपण कोणास 
त्रास देणार नाहीं. त्याला समथीनीं राहूं दिळें, पण तेथें च नाहीं, समोर 
दूर अंतरावर दीपमाळेपाशीं त्याला जागा दिली व त्याचा मान ठेवण्यासाठी 
दडामीच्या दिवशीं श्रीरामाचा रथ तेथपर्यंत येई तेव्हां, त्यास दहीभात ब 
एक नारळ दिला जाईल, असं त्यास सांगण्यांत आलें. ती प्रथा तेव्हांपासून 
आतांपर्यंत चाळू आहे. 


(६ ) आपण मंदिर बांधून देतो, अशी इच्छा श्रीदिवाजीराजांनीं 
दर्शबिळी होती, पण समर्थ नको म्हणाले. समथीर्चे म्हणणें, मंदिराला 
संवीचा हात लागला पाहिजे, म्हणजे मंदिराविषयी सवीच्या ठिकाणी 
आपलेपणा उत्पन्न होईल. 


समर्थआज्ञा पुसे शिवराजा । 

श्रीरघुनाथदेवाल्य मी बांधेन बोजा । 

समर्थ म्हणती दिष्यसमुदाय संप्रदाय माझा । 
देवाल्यें करवीन अनंत हस्त ॥ 


समर्थे देवाट्य़ें केलीं सामान्य हस्त । 

सामान्ये मान्य केलीं समस्ते । 

पुढें पुढें कार्ये करितील प्ररास्तं । 
अनंतहस्ति समर्थ ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप, १९-१६-१७ 


(७ ) जागा उंचसखल होती व तीवर कांटेरी झाडे, झुडपें फार वाढलेली 
होतीं. समथीनीं स्वत: हातीं कुऱ्हाड घेऊन झाडेंझुडपें तोडून जागा साफ, 


श्रीरामसंस्थापना २०९, 


सपाट करण्यास आरंभ केला. मंदिराची उभारणी स्वतः समर्थ आणि 
।त्यांचे अनेक शिष्य यांनीं च केली. बरी च शिष्यमंडळी जमली होती. 
त्यांत सवे प्रकारचे कारागीर होते, पाथरवट होते, गवंडी होते, सुतार होते, 
जरूर ते सर्व जण होते. सर्व जण लवकर उठून, आपआपले नित्य नेम 
सारून कामावर वेळच्या वेळीं हजर होत ब आपआपल्या वां्याचें नेमलेले 
काम करीत. ती बिगार थोडी च होती, किंवा रोजमुरा घेऊन थोडे च 
काम करावयाचें होतें  भक्तिप्रेम हा च सवांचा रोजमुरा होता. त्यामुळें सर्व 
कामं कशीं मन लावून होत. कोणाला कष्ट वाटत च ना. कोणाचें कांहीं 
दुखले, खुपलें, तर राम हीं दोन च अक्षरें उच्चारीत जा, म्हणजे सर्व 
दृखण्याखुपण्याचा परिह्ार होत जाईळ, असा श्रीसमथौनीं संवीना 
प्रचीतीचा उपाय सांगून ठेवला होता. काम चाळू असतां 


खुंद्रनामा रघुपति रामारे॥ 


राम ऐसं वाचे बदतां । 
पाबन करि तू आम्हा रे ॥ 


असा घोष वातावरणांत सारखा धुमून रहात असे. 


(८) करा कल्पना त्या सर्वोच्या आनंदाची आणि भाग्याची ! 
कोणाच्या बांट्याला ते भाग्य येणार होतें, म्हणून ज्याळा त्याला वाटे 
आपण कामावर जाऊन कांहीं तरी सेवा करावी, दुसरें कांहीं होणार नाहीं 
तर निदान पाया खणावा, पाया भरावा, दगड 'चुना माती यांच्या टोपल्या 
याहाव्या, इकडची माती तिकडे टाकावी, तिकडचे दगड इकडे आणावे. 
पाप्रमाणे थोडी फार सेवा घडावी, म्हणून जरूरीपेक्षां जास्त च मोठा मेळावा 
भमा झाला होता. इतकया सबीची खाण्यापिण्याची व्यवस्था ठेवण्यासाठी 
भिक्षा सुरू झाली. मिक्षेच्या कामावर हि कांहीं शिष्यांची नेमणूक झाली. 
-पांना समथीनीं एक ताकीद देऊन ठेवली होती कीं, कोणाला हि मिक्षा 
भाळण्याचा भार वाटेळ, असें करूं नका. त्यांनीं एक तुंबा च त्या 
शिप्यांच्या हबालीं करून, त्या तुंब्यांत मावेळ, एवढी च मिक्षा एकएकट्या- 
कन घ्यावी, जास्त घेऊं नये, असें सांगून ठेवलें होतें. 

स. अ. १४ 


२१० भ्रीसमथोवतार 


(९ ) देऊळ पूर्ण होत आलें, तशी चिंता उत्पन झाली, मूर्ते कोठून 
आणावी. कोणी म्हणत आम्ही तयार करवितो, इतर कोणी म्हणत आयती 
घ्यावी. श्रीसमर्थ सर्वोचें ऐकून घेत आणि एकांतांत जाऊन बसत, तेथें 
रामाला सारखे आळवीत, प्रार्थना करीत, हांका मारीत ! 


राघोबा उदारा ये माझ्या मंदिरा । 
जानकीच्या वरा देवराया ॥। १ 

संसाराच्या संगें फार दुःखी जालों । 
म्हणोनिया आलों शरण तुज ॥ २ 

चित्त निरंतर जडले तुझे पायीं । 
घाउनिया येई रामराया ॥ ३ 


त्राहदे त्राहे त्राहे वाट तुझी पाहे । 
येउनिया राहे हृदयामाजीं ॥। ४ 


प्रेम स्फुंदताहे उभारूनि बाहे । 
वाट तुझी पाहे रामदास ॥ ५ 


( १० ) याप्रमाणें स्फुंदस्फुंदून श्रीसमर्थ टाहो फोडीत असतां राम 
येण्याठा उशीर लावतील, हें शक्‍य तरी कसें ? शकुन होऊं लागले. 
लवे नेत्रपाते स्फुरे आजि बाहे । दिनानाथ हा राम येणार आहे । 
जयाचेनि योग सुखानंद लोटे । तया देखतां अंतरीं बाष्प दाटे ॥ 
- करुणाष्टके, १७-१ 
श्रीसमथौनीं सारखा निदिव्यास घेतला होता आणि त्यांत त्यांना 
स्वप्नसाक्षात्कार झाला. रामाने येऊन सांगितलें, कृष्णेच्या डोहांत, शिवनाभींत, 
कोणास ठाऊक नसलेली, ब्रह्मकत आपली मूर्ति आहे, ती काढून तिची 
स्थापना करावी, आपण तींत संचार करूं. तसें 'च मारुतीने हि प्रकट 
होऊन आज्ञा केली कीं, रामासमोर माझी मूति स्थापन करून तींत तूंच 


श्रोरामसंस्थापना श्श्रै 


संचार करून रहा आणि मंदिराच्या पाठीमागें माझ्या प्रतापमूर्तीची 
स्थापना कर. 
देवा सन्सुखीं त॑ चि भक्तोत्तमा ! निर्मान ममाळृती त्यांत राही ॥ 
सादड्य तुझा जो असे ध्यानांश । हरिरूप हरिरूपीं कर्री प्रवेश 
आणि 


येक उरला जो मम तेजांश । श्रीरामामागे स्थापिजे ॥ 
माझें सर्वाना आश्वासन आहे कीं, 
सकामी निष्कामी कोणी तेथें । करितां पूजन सेवा विध्युक्त 
प्रसन्नपणे मी पुरवीन हेत । भक्तिभाव जैसा त्यापरी ॥ 
- दासविश्रामधाम, ६०-३४-३६ 


या सर्वाचा अर्थ असा होतो कीं, चाफळास श्रीरामाच्या समोर ह्वात जोडून 
जे दासमारुती आहेत, ती मूर्ते, समर्थ जें ध्यान करीत तद्रूप असून 
तिच्यांत प्रत्यक्ष श्रीसम्थीनींच च प्रवेश केला आहे व मागील प्रतापमारुती 
हे भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करणारे स्वत: हनुमंत होत ! भक्ताच्या रक्षणार्थ 
ब्रह्मांड पाल्थें घालण्याचें सामर्थ्य आपल्यांत आहे, असा आहे च त्या मूर्तीचा 
आविभीव. 


( ११ ) साक्षात्काराप्रमाणें श्रीरामाची मूर्ति आणण्यास श्रीसमर्थ 
निघाले. ते अंगापुरास गेळे, रात्रीं गजाननाच्या देवाल्यांत मुक्काम केला, 
सकाळीं उठून विष्णुपदीं, खुणेनं सांगितलेल्या जागीं त्यांनीं बुडी मारून 
श्रीरामाची मूर्ति बाहेर काढली आणि खांद्यावर घेऊन चाफळची वाट 
धरली. 


( १२ ) अंगापुर गांवच्या लोकांच्या कानांवर चहुंकडून आलें कीं, 
आपल्या गांवच्या डोहांतून मूर्ति काढून श्रीसमर्थ घेऊन गेले. तेव्हां त्या 
गांवचे लोक मोठ्या ईर्ष्येने आपली मूर्ति परत आणण्यास निघाले. ते 
चाफळास पोचले, पण तेथें जमलेल्या श्रीसमर्थभक्तांचा तो अपूवे उत्साह 
पाहून हे आलेळे ठोक थोडेसे विरमले. आले होते तावातावाने बोलण्यास, 
पण तेथील भक्तिप्रेमाचे वातावरण पाहून त्यांच्या बोलण्यांत नम्रता आली होती. 
ले समर्थांना एवढें च म्हणाले, “ ज्या गांवची मूर्ति त्या च गांबीं असावी.?? 


2१२९ श्रोसमर्थावतार 


त्यावर श्रीसमर्थ म्हणाले, “ उगीच अहंकाराला कां पेटतां ? मूर्ति तुमच्या 
गांवची कोठली : ती मुळीं होती डोहांत, तुम्हां कोणाला ठाऊक हि नव्हती, 
आम्हांस तरी कोठें ठाऊक होती, रामरायाने कृपा केली, म्हणून आम्हांस 
तरी तिचें ठावठिकाण कळलें ! नेऊन ठेवूं का डोहांत जेथल्या तेर्थे ? 
आलेल्या लोकांची समजूत पटेना. ते त्रागा करूं लागले. तेव्हां समर्थ 
म्हणाळे, “ कष्टी होऊं नका, रामराय येत असतील, तर घेऊन जा 
आपल्या गांबीं. '' ठोक आनंदले, मूर्ति नेण्यासाठी त्यांनीं गाडा तयार केला 
आणि मूर्ति उचळूं लागले, तों ती तीळभर हि हाळेना ! ठोक दचकले, 
थबकले, शरमळे आणि अभिमान टाकून श्रीसमथीना शरण गेले. 
उत्सवांत निश्याणकांठीचा मान श्रीसमर्थांनी अंगापुरकरांना दिला. 


(१३ ) मूर्तिस्थापनेबिषयीं शिष्यमंडळी उतावीळ झाली. स्थापनेच्या 
वेळीं श्रीसम्थानीं विधिविधानाची फारशी अपेक्षा ठेवली नाहीं. उपाधित्याग, 
तीत्र तप, नैराऱ्यमजन, निजात्मसाध्य आणि अखंड सोहंस्मरण, हीं च 
पंचविध विधानें त्यांना पुरेशी वाटलीं. मूर्तीखालीं कांहीं द्रव्य ठेवीत असतात, 
पण त्याची हि समर्थाना कांहीं आवश्यकता वाटली नाहीं. जगाचा उद्वार- 
जगदुद्धार-हा च एकमेव अर्थ त्यांनीं मूर्तीच्या तळीं ठेवला. 


(१४ ) मूर्तीत आगमन व्हावें म्हणून'प्रार्थना केळी. रामाचें आगमन 
झालें आणि श्रीसमर्थांनी स्वतः यथाविधि पूजा केली. अत्यंत समाधान 
वाटून श्रीसमथौनीं मागणे मागितले : 

राघवाचा धर्म गाजो । कीर्ति अद्भुत माजो । 
ठाई ठाई देवालये । भक्तमंडळी साजो ॥ धु० ॥ 


शक्ति आहे तो चि फावे । दोनी लोक साधावे । 
इहलोक परलोक । शत्र सर्व रोधावे ॥ १ 


संसारींच दुःख मोठें । दै मी कोणाला सांगों । 
जन्म गेला तुजविण । आणिका काय मी मागो ॥ २ 


मागता समर्थाचा तेणें कोणा मागावं । 

रामेवीण कोण दाता कोणामारे लागावे ॥ ३ 
रामदास म्हणे देवा आतां पुरे संसार । 

असंख्य देणें तुझें काय देतील नर ॥ ४ 


श्रोरामसंस्थापना २१३ 


( १५ ) स्थापनेचा समारंभ अपूर्व झाला. चहुंकडून हजारों ठोक आले 
होते. चाफळ गांव माणसांनीं फुढून गेळें होतें. पांच दिवस पंक्तीमागे 
पंक्ति उठत होत्या. सारखी कीर्तने होत होतीं, ठोक आनंद लुटीत होते. 
केव्हांच कोठें कांही कमी पडलें नाहीं ! पडेल च कोठून £ ज्यांच्या 
वचनांत राम गुंतून पडले होते आणि ज्यांनीं हनुमंत च मित्र जोडला 
होता, त्यांना कसली उणीव भासणार : 


(१६) ही श्रीराममंदिराची उभारणी केव्हां झाळी, या प्रश्नाचा 
बिचार, गाथाचरित्रांच्या सोळाव्या उलासांतीळ * सिंहस्थांत गंगायात्रा ' 
या गाथेनंतर करण्याचा माझा हेतु आहे. 


(१७ ) मी सर्वाची नम्रपणे प्रार्थना करीन, एकवार जाऊन पहा तें 
श्रीराममंदिर, जें समर्थानी आणि त्यांच्या निष्ठावंत शिष्यांनी स्वतःच्या 
आंगमेहनतीने उभारले! त्या पायऱ्या, ती दीपमाळ, तीं वृंदावन, तो 
पुढचा दासमारुती, आणि मागचा प्रतापमारुती, तो खडीवरचा मारुती, 
ती नदीकांठची भिंत, हीं सारीं स्थाने, शिष्यांच्या समवेत श्रीसमथीनीं 
निर्माण केलेलीं होत. मंदिर फार मोठें नाहीं, लहानसे च आहे. श्रीशिवाजी 
राजे तंजाबरकडे गेळे असतां तिकडील प्रचंड मंदिरें त्यांच्या पाहण्यांत 
आलीं होतीं. इकडे परत आल्यावर त्यांनीं समर्थाना विनंति करून पाहिली 
कीं, आपण हें मंदिर उकळून तिकडच्या नमुन्याप्रमाणें प्रचंड बांधूं, पण 
समथीनीं नको $ म्हटलें, गाभाऱ्याचा भाग, चोखांबी भाग आणि त्याला 
लागून असलेला मंडप व खाळचीं भुयारें, एवढी कार्मे त्या वेळची, पुढचा 
लांकडी सभामंडप हा अलीकडच्या काळांत झालेला होय. 


( १८) श्रीसम्थौनीं हजारों मठ स्थापन केळे, पण त्यांचा स्वतःचा 
मठ कोणता, असें मला विचारल्यास मी तत्काळ सांगेन, चाफळचा मठ 
हा त्यांचा मठ होय. चाफळचा मठ, हा आद्य मठ, हा मुख्य मठ होय. 
सव समर्थभक्तांनीं तेथें लीन होऊन जावें. तेर्थे जाऊन श्रीसमथीना पहा. 
तेथे ते तुम्हांस पहाळ तिकडे दिसतील. चाफळ ही श्रीसमर्थाची कर्मभूमि 
होय. येथून च त्यांनीं सर्व देशभर पसरलेल्या संप्रदायाची सूत्रे हाळविलीं. 


६ श्रीसंप्रदायाचीं कागदपर्त्रे, खंड पहिला, लेखांक २६ वा. 


२१४ श्रीसमथोवतार 


त्यांच्या आणि श्रीशिवरायाच्या अनेक मेटी या खोऱ्यांत झाल्या. सर्व शिष्यांनी 
निदान तीन वर्षात एकदां येथें येऊन वृत्तान्त निवेदन केला पाहिजे, 
असा त्यांचा दंडक होता. या कर्मभूमीचें वेभब अखंड चालविणे, हें 
श्रीसांप्रदायिकांचें आद्य कर्तव्य होय. तेथें साक्षात्‌ राम आहेत, हनुमंत 
आहेत, समर्थ आहेत. सबंत्र चाफळखोरें आधीं च रम्य, त्यांत आणखी 
श्रीसम्थीचीं पाउले सर्वत्र उमटलेली. अशा त्या खोऱ्यांत आपण जिकडे 
पाहूं तिकडे आपणांस श्रीसमर्थ दिसळे पाहिजेत. तेथील वृक्षांनी आणि 
डोंगरांनी श्रीसमथोना पाहिलें होते, ते आपणांस श्रीसमथीच्या गोष्टी 
सांगतीळ, इतकें तरी निदान खरें ना, चाफळास जाऊन रामापुढे, 
श्रीसमर्थस्वरूपी दासमारुतीपुढें आणि हनुमंतस्वरूपी महारुद्रापुढें ज्यानें 
लोटांगण घातलें नाहीं, तो सांप्रदायिक कसा म्हणावा 

(१९ ) तो काळ कसा होता, हें आपण पाहिळें च आहे. आपण 
येथें अशा परिस्थितींत मंदिर उभारळें, रामाची स्थापना केली, उत्सव सुरू 
केला, पण या अधिष्टानाची ही भक्तिपरंपर अखंड कशी चालेल, याची 
चिंता श्रीसमथीना हि लागली असावी, असें दिसतें. स्थापनेच्या समारंभाच्या 
दिवसांत च त्यांनीं चाफळचे अधिकारी नरसिंगराउ अंबरखानी, देशमुख 
प्राणजी, देशकुळकणी नागोजीपंत, नाईकवाडी नागोजी भाबे व 
नाणेघोळकर अशा पांच जणांना बोलावून ““ या अधिष्ठानाची भक्तिपरंपरा 
करावी, सवे साद्यता करावी, कानुकानुनाती ( पट्टी ) यात्रेंत होऊं न द्यावी, 
सर्वस्वेसी साहे असावे म्हणून त्या पांच हि जणांकडून श्रीरामाच्या 
पुष्पावर हात ठेवून घेतला. तेव्हां या पांच हि जणांनी उभें राहून समर्थांची 
प्रार्थना केळी कीं, आपण हि या अविष्टानाची उदासीनता न केली पाहिजे. 
त्यावरून “ श्रीसमर्थानीं हि श्रीरामाच्या प्रसादपुष्पावरी मान्य म्हणून 
हास्यवदने संतोषपूवक हस्त ठेविळा.!/ ६ 

कसा हा कौतुकाचा प्रकार आहे, कसें प्रेम आहे, कसा आनंद 
आहे ! 

त्या पांच जणांचा हस्त आणि त्यावर प्रत्यक्ष श्रीसमथांचा हस्त, म्हणजे 
नुसत्या सांम्रदायिकांच्या 'च नव्हे, तर यच्चयावत्‌ महाराष्ट्रीयांच्या पूर्वजांचा 





श्रीरामसंस्थापना २५१५ 


च हस्त होय, असा याचा अर्थ होत नाहीं काय ! तेव्हां या अधिष्टानाची 
भक्तिपरंपरा सतत चालविण्याची जबाबदारी सर्व च महाराष्ट्रीयांवर आहे, 
हें निर्विवाद होय. 


(२० ) मंदिरांत श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाली, त्या च वेळीं, 
नऊ दिवसांच्या उत्सवांत कोणता मान किंवा अधिकार कोणाकडे असावा, 
हें श्रीसमर्थानीं ठरवून दिलें होतें : 

प्रतिपदेसी मानकरी शाहापुरकर । 
द्वितीयेसी मानकरी बडगांबकर । 

तृतीये दिवशीं मानकरी महागांवकर । 
चतुर्थी भेडसगांबकराची ॥ 

पॅंचमीसी सन्मान श्रीआळयकरी । 
चषष्ठीसी भक्तराज नृर्सिहराय अधिकारी । 
सत्तमीसी बहुमान पारगांवकरी । 

अष्टमी बाहेकराची कथा ॥ 

मुख्य नवमी दिवस समर्थमहंतांचा । 
दषामी दिवस चाफळीं दीपाराधना रथोछहाचा ! 
प्रतिपदेपासून प्रारंभ यात्रेचा । 

नित्यानंद पद्धति ॥ 


-श्रीसमर्थप्रताप, २०-१० ते १२ 


(२१) इतकें च केवळ नव्हे, तर भिंती कोणीं सारवाव्या, त्यांना 
सफेती कोणीं द्यावी, त्यांवर चित्रें कोणीं काढावीं, स्वयंपाकगृहांत सुद्धां 
कोणता पदार्थ कोणत्या बाईनें करावा, हिळाळ कोणीं धरावे, समया कोणीं 
लावाव्या, बाजार कोणीं करावा, कोठीवर कोणीं असावें, देवासमोर 
ऱचोपदार कोण, देवाची पालखी उर्‍चठतांना पुढच्या बाजूचे भोई कोण व 
मागच्या बाजूचे कोण, चवरी कुंचे कोणीं वारावे, गंघअक्षता कोणीं 
लावाव्या, पंक्तीत वाढावें कोणीं, कोणीं समाचार ध्यावा, कीर्तनाची बेठक 
कोणीं घाळावी, कोणा हि तृषार्ताने केव्हां हि पाणी मागितळें तर तें 
कोणीं द्यावे, इत्यादि सर्वे बारीकसारीक गोष्टी हि श्रीसमथीनीं ठरवून 
टाकल्या होत्या. ज्याला जें काम नेमून दिलें असेल, तें त्याने करावें, 
दुसऱ्याच्या कामांत ढबळाढवळ करूं नये, अश्शी त्यांची सर्वीना सक्त 


२१८ श्रीसमर्थावतार 


ताकोद होती. या सर्व योजनेवरून श्रीसमर्थांची दक्षता तर दिसून येते च 
पण त्यांच्या हयातींत त्यांचीं सर्व कामें कशीं व्यवस्थितपणे होत असलीं 
पाहिजेत, याची कल्पना करतां येते. 


(२२ ) पण इतकें सर्व असून हि, शक १६०२ च्या उत्सवांत 
श्रीसमर्थ उपस्थित नव्हते, तेव्हां “ कथाप्रसंगानें समुदायी छोकांत 
परस्परे कलह जाहला, त्यांत सिराळेकर रुसोन गेले, त्याच्या समाधानास 
दिवाकर गोसावी जाऊन समस्तांच्या आशयानुसार श्रीसमर्थसंनिध जावें, 
तेथे कित्येक कल्हमूळ निवेदून पुढें सकळसमाधानें निर्व्याकुळ उत्सव- 
प्रसंग चाळे ऐसं आज्ञापत्र करावें, ऐसा निश्चय केला. तों मध्ये भूपाति 
सर्वांस निमित्यक अंतराय पडोन तो कार्यभाग राहिला. दिवाकर गोसावी 
हि कार्यभागप्रसंगें राजधानीस गेले. तों सिराळेकर समस्त समुदाय करून 
निश्चयपत्रास श्रीसमर्थसंनिध आले. तेथें पत्र प्रसंग करितां श्रीसमर्थआज्ञा 
जाहली कां दिवाकर गोसावी आल्यावांचून निश्चय केळा न जाय, त्याची 
प्रतीक्षा करावी, तो हि सीप्र च येईल. मग समस्त हि तटस्त राहिले. राघो 
अनंत भूपतिपदाभिमेकार्थ श्रीसम्थास विनंति करावयास दिवाकर गोसावी- 
समेत सज्ननगडास आठे. त्याचा सांनिध्य दिवाकर गोसावी व समस्त 
संप्रदाइकास बसवून श्रीसमथीनीं समस्त संदेहवचने ऐकोन तदनरूप आज्ञा 
केली ते उत्तरप्रत्योत्तरूपें अंताजी गोपाठ देशकुलकर्णी प्रो कुडाळ तेही 
लिहिले. ती उत्तरपत्योत्तरांची यादी श्रीसंप्रदायाची कागदपत्रे, प्रथम 
खंड, लेखांक ४२ यांत दिलेली आहे. 


(२२) मंदिर उभारून, मूर्ते स्थापून, उत्सव सुरू करून 
श्रीसमथीनीं श्रीशिवरायाठा आणि त्यांच्या द्वारें महाराष्ट्राला वेळोवेळीं 
आज्ञा केली कीं, 


* श्री रघुनाथ देवाचा समारंभ उत्तरोत्तर बुद्धीने 
पावावा तसें च राज्य हि उत्तरोत्तर अभिवृद्टीतं पावेल ” 


या आज्ञेचें पालन झाळें तोंवर तसा अनुभव हि आला. या आज्ञेकडे 
महाराष्ट्राची दृष्टि पुनरपि वळली पाहिजे.  रक्षिता देव देवांचा त्याच्या 
उपासनेला जनता लावावी, ही मुख्य कल्पना. त्यासाठीं नवीन च मंदिर 


श्रीरामसंस्थापना र्र 


उभारणे, यांत हि नावीन्य आहे. तें कांहीं स्मारकमंदिर नव्हे. चाफळ 
कांहीं मूळचें क्षेत्र नव्हे, कीं प्रख्यात शहर नव्हे, असें असतां तेथें मंदिर 
उभारणे, उत्सव सुरू करणें, त्या उत्सवाला प्रचंड स्वरूप आणणें, त्याची 
पद्धति ठरविणे, रावापासून रंकापर्यंत सर्वाचे लक्ष त्याकडे वेधून घेणें, 
त्याच्या चढत्या बाढत्या प्रचारांत समाजाचें कल्याण आहे, अशी भावना 
निर्माण करणें, या सर्व गोष्टी विचारांत घेतल्या म्हणजे त्या महापुरुषाच्या 
मनाचा कांहींसा ठाव लागतो. महाराष्ट्रमर जसजसं रामदास्य गाजों लागलें, 
तसतसं श्रीशिवरायाचें रामराज्य वाढूं लागलें. 


(२४) श्रीसम्थाचें तेरा समासांचें मानसपूजा म्हणून एक लघु 
काव्य आहे. त्यांतील सारें वर्णन चाफळक्षेत्र, तेथीळ श्रीराम आणि त्यांची 
नित्यनेमित्यिक पूजा, यांना उद्देशून आहे, असें माझ्या मनानें घेतळें व 
त्याला प्रत्यंतर उद्धभवसुतकृत श्रीचरिञ्राच्या २५ व्या अध्यायांत अचानक. 
मिळालेले पाहून मठा आनंद झाला. मानसपूजा प्रकस्णाशिवाय प्रत्यक्ष -या 
मंदिराचें आणि यात्रेचें वर्णन श्रीसमथोनीं निराळ्या वीस ओव्यांत केलेलं 

बाडांक ६१८ वरून 


भोंबता डोंगराचा फेर । मध्ये देवाचें शिखर । 

पुढें मंडप संपूर्ण पत्रा खण ॥ १ 

आठां खांबाबरी रचना । बर त्या येकेताळिस कमाना । 
कामकटडाउ नयेना समाधान ॥ २ 


नाना तरु अंबे बने । दोहींकडे वृंदावन । 
वृेदावनीं जगजीवन वस्ति केली ॥ ३ 
पुढें उभा कपिवीर । पूर्वेकडे लंबोदर । 
खाले दाटला दुर्बार नानापरी ॥ ४ 


दमामे चौघडे बाजती । धडके भांड्याचे गाजती । 
फौजा भक्तांच्या साजती ठाई ठाई ॥ ५ 


माही मोतबे निशाणे । मेघडंत्रे सूर्यापानें । 
दिंड्या पताका निज्याणे विजणे कुंचे ॥ ६ 


ट्ऱ्ट श्रीसमथोवतार 


काहाळा कर्णे बुरुंग बाके । नाना ध्वनि गगन झांके । 
बहु वाद्यांचे घबके परोपरी ॥ ७ 


ताळ मदांग उपांग । ब्रह्मविणे चटक्या चंग । 
तानमाने माजे रंग हरिकथेचा ॥ ८ 


घटा घांट दांख भेरी । डफडीं पांवे वाजांतरीं । 
भार गर्जती नगारी परोपरी ॥ ९ 


उदंड यात्रकरु आले । रंगी हरिदास मिळाले । 
श्रोते वक्ते कथा चाळे भगवंताची ॥ १० 


नाना पुष्पे माळा तुरे । पाहो जातां भडस पुरे । 
रंग स्वगींचा उतरे ठांई ठांई ॥ ११ 

गंघे सुगंघे केशर । उदेड उघळती 'ुदारे । 
जगदांतरं हरिहरे वस्ति केली ॥ १२ 

दिवट्या हिलाल चंद्रज्योति । नळे आर्डाती उठती । 
बाण हवाज्या झरकती गगनामध्ये ॥ १३ 


उदंड मनुष्यांची थाटे । दिसताती लखलखाटें । 
येकमेकासी बोभाटें बोलाविती ॥ १४ 


उदंड उजळिल्या दोषिका । नामघोष करताळिका । 
कित्तेक आईका आईका शब्द होती ॥ १५ 


खिरापतीची वांटणी ! तेथें जाहाली दाटणी । 
पैस नाहीं राजांगणीं दाटी जाली ॥ १६ 
रंगमाळा नीलांजने । तेथे वस्ति केली मने । 
दिवस उगवतां सुमन कोमाइलीं ॥ १७ 

रथ॒ देवाचा वोढिला । यात्रकरां निरोप जाला । 
पुढें जायाचा गळबला । ठांई ठांई ॥ १८ 


भक्तजन म्हणती देवा । आतां लोभ आसो द्यावा । 
धन्य सुळृताचा ठेवा भक्ति तुझी ॥ १९ 


दास डोंगरी राहातो । याचा देवाची पाहातो । 
देव भक्तासवे जातो ध्यानरूपं ॥ २० 


श्रीरामसंस्थापना २१९ 


(२१) दास डोंगरी राहातो । म्हणजे कोठें, हें आपण-पुढच्या च 
उल्छलासांत पाहूं. श्रीसमथीनीं वर वर्णन केल्याप्रमाणे तेव्हांपासून आतांपर्यंत 
र्‍चाफळास निर्वेधपणे उत्सब होत आला आहे. त्या काळांत एक दोन 
वेळां च चाफळाहून मूर्ति दुसरीकडे नेण्याचा प्रसंग आठा होता. एकदां 
स्वेच्छेने पारगांवीं मूर्ति नेली होती व दुसऱ्यांदां वाघापुरच्या सड्यावर 
सुरक्षितपणासाठीं न्यावी लागली होती. त्यानंतर मात्र मूर्ति दुसरीकडे कोठें 
हलविण्याचा प्रसंग आला नव्हता. 


(२६ ) श्रीसमथौच्या कृपाछत्राखाळीं कशी आनंदाची वेळ आठी 
होती ! श्रीसमर्थाच्या आधिपत्याखाटीं चाफळचा मठ म्हणजे जणूं एक 
वल्पवृक्ष बनला होता. त्या वृक्षाला बारमहा भक्तिज्ञानाचीं फळें येत आणि 
सुसुक्षु, साधक, सिद्ध त्या वृक्षावर निर्वेधपणे बसून तीं फळें चाखीत. 
श्रीरामाची आणि श्रीरामदासांचीं कीतिंगीतं स्वछंदानें गात ! पण आज 
काय स्थिति आहे त्या दृक्षाची ? कोठें गेठीं तीं फळें आणि तीं चाखणारीं 
तीं पक्षीकुळें £ श्रीसम्थाचे म्हणविणारांनीं याची चिंता केली पाहिजे ! 
मी काय सांगूं ! 





श्र 
फु , | 


गी 
शच 
क 
क्‌ धं 




















उ हा स ते रा वा 
ध्रीपार्णायरा प्रष्ठी 
1] 
शांये ताक्रापीत एप्प 


खनाळामध्यें जाऊन राहे । तेथे कोणी च न पाहे । 


सवंत्रांची चिंता वाहे । सर्व काळ ॥ 


अबघड स्थळीं कठीण लोक । तेथे राहाणे नेमक । 
सष्टीमध्ये सकळ लोक । 'घुंडीत येती ॥ 





- भ्रीदासबोध, १५-२-२३, २४ 


२२२ श्रोसमर्थांबतार 


[ १, घळी - (१) माझ्या पाहण्यांत आलेल्या - ( २) सजनगडाच्या 
डोंगरांतील घळ -( ३ ) चंद्रगिरीची ब 'चाफळची रामघळ -(४) कुबडीतीर्थ - 
(५) शिवतरची घळ - (६ ) दासबोधादि म्रन्थांची जन्मभूमि - 
(७ ) घळीचें वर्णन -( ८) चंद्रराव मोरे याचा बाडा-( ९ ) सुंदर मठ - 
(१०) तारळखोऱ्यांतील घळ--( ११) हेळवाकची घळ-(१२) तिचें 
वर्णन -( १२) समर्थांना सीतलाई झाली, हें स्वाभाबिक होतें-(_ १४) या घळी 
श्रीसमर्थोर्चे चरित्र सांगतात. २, मठांचें तत्कालीन स्वरूप -( १) तीं विद्यापीठे 
होतीं -( २ ) त्यांत लेखनक्तिया अखंड चाळे -(_ ३ ) अबरिष्ट संग्रह - 
(४) गिरिधरांची अपूर्व कल्पना - (५) पहिली पंगत-(६) दुसरी पंगत -- 
(७) निरनिराळे रस--(८) याचा अर्थ -( ९ ) येक्षेहाळीमठाचें तेंच स्वरूप - 
(१०) सवे च मठांचें स्वरूप --(११) तीं रसांचीं भांडीं आज कोठें आहेत - 
(१२) तत्कालीन स्वरूप अंतदृष्टीला च दिसेल. ] 


१. घळी 


(१) खनाळ म्हणजे कडेकपाटें, दरेदुर्कुट म्हणजे अवघड जागा, 
म्हणजे डोंगरांतल्या घळी. घळी ह्या एकांतांत चिंतन करण्यासाठीं असत, 
मग तं चिंतन परमेश्वरप्राप्तीसाठी असो, किंवा जगाच्या कल्याणासाठी 
असो, तत्त्वरचितानुवादासाठीं असो, कीं राजकारणाच्या तजविजांसाठीं असो. 
या सर्व कारणांसाठी श्रीसमर्थ वारंवार घळींत जाऊन रहात. अशा त्यांच्या 
आणखी हि घळी असतीळ, पण मळा ठाऊक झाल्या आणि माझ्या 
पाहण्यांत आल्या, अशा त्यांच्या पांच, सद्दा च घळी आहेत. 


(२ ) एक, सळनगडच्या च डोंगरांत आहे. गडावरून उतरतांना 
जेथे परळीकडे जाणारी बाट फुटते, त्याच्या वरच्या बाजूळा घळीकडे 
जाणारी फार अरुंद बाट आहे. घळीच्या जवळ तर दहा पंधरा हात 
वाट वीतभर च रुंदीची असेल. माती झिरपून ती हि वीतभर रुंदीची वाट 
आतां बंद च झाली आहे. घळ ठहान, पण मजेदार आहे. दहा पांच 
हात बसत बसंत च जावें, मग उजव्या हाताळा वळून तसें च बसल्या 
बसल्या दोन चार हात जावें, मग तेथें कमरे इतका खडा असून सुंदर 
वर्तुळाकार, आठ दहा माणसें बसूं राकतीलठ, अशी घळ आहे. रामाचा 
घांबा करीत खुशाल तेथें बसा, कोणी तुमच्या वाटेस जाणार नाहीं. 


भ्रीसम्थांच्या घळी व मठांचे तत्कालीन स्वरूप २२३ 


(३ ) दुसरी घळ, चंद्रगिरीच्या डोंगरांतील होय. ती आपण मागील 
कृष्णातीरगमनाच्या अकराव्या उल्लासांत पाहिली च आहे. चाफळास 
मठांत रामाचा उत्सव चाळू असतां श्रीसमर्थ ज्या डोंगरांत जाऊन रहात, 
तो डोंगर म्हणजे रिंगणवाडीच्या पाठीदी असलेला होय. त्यांत त्यांची 
तिसरी धळ आहे. चाफळपासून हा डोंगर येईल सरासरी कोस, दीड 
कास, आणि मग बरें च वर चढून गेल्यावर ती घळ नजरेस पडते. 
चढतांना मागोत च, ज्या एका उंच खडकावर श्रीसमर्थ बसले असतां 
वासुदेव गोसावी, दिवसा मद्याली पेटवून वाद करण्यासाठीं आले होते, 
ता खडक लागतो व आणखी थोडे वर गेल्यावर, मध्य रात्रीच्या वेळीं 
विड्याची पानें आणण्यासाठी मठाकडें जात असतां कल्याणांना सर्पदेरा 
झाला, तें भैरवाडीचें ठिकाण लागतें. तेथून आणखी एक टप्पा वर 
चढून गेल्यावर आपण घळीपाशीं जाऊन पोचतो. या घळींत बसून 
श्रीसमर्थ देवाची यात्रा पहात. रमणीय ठिकाण आहे. एकदां च॒ सांगून 
टाकतों, सर्व च घळी, एकीहून एक रमणीय आहेत. कोणत्या हि घळीशीं 
जाऊन पोंचल्यावर श्रीसमर्थ कोण होते, कसे होते, काय करीत होते, 
हें आपणांस कळून येतें. या घळीला रामघळ म्हणत. ती जणूं दोनमजली 
आहे. बाहेरून दोन मजले दिसतात. खालच्या मजल्यांत वरच्या बाजूला, 
माणसाळा जातां येईल एवढें भोक पाडून वरचा मजला केलेला आहे. 
त्या भोकांतून वरच्या मजल्यांत जावयाचें ब तेथें खुशाल निभयपणें चिंतन 
करीत बसावयाचें. खालच्या मजल्यांत उजव्या हाताला एक विवर आहे, 
त्यांत थोडें सरपटत गेल्यावर चार माणसें बसूं राकतील, अशी वर्तुळाकार 
जागा आहे. या च घळीला उद्देदून 

सम्थे पर्वती केळें येक जुत्त सदन ! 
प्रसंगे ठेवावया देवाचेन । 
सूर्यप्रकाश उदक सन्निध ऊर्ध्वेगमन । 
मार्ग सोपान करूनि जावें ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, ७-४ 
श्रीसमर्थम्रतापांतील ही ओवी बहुधा असावी. 


(४) या घळीपासून जवळ च, जाण्यास पांच सात मिनिटे 
लागतील, इतक्या अंतराबर तें पक्‍त्र कुबडीतीथे आहे. त्या तीर्थाचे 


२२४ श्रोसमर्थावतार 


मनोहरतव मठा किंवा कोणाला च विचारू नका, कारण तें कोणाला च संपूर्ण 
बरोबर सांगतां च येणार नाहीं. स्वतःच जाऊन पहा, अनुभव ध्या आणि 
संग्रदायाची दीक्षा घेऊन प्रसन चित्तानं परत या, रामघळींत कांहीं वेळ 
बसल्यावर तेथीळ मातीचे कण आपल्या वस्त्रावर बसतात व कुबडीतीर्थावर 
येऊन स्थान केल्यावर आपलीं वसे हर्मजी होऊन आपणांस आपोआप 
संप्रदायाची दीक्षा मिळते. आपणां संबरीस ठाऊक आहे, श्रीशेवाजी- 
राजांसाठीं हें तीर्थ निमीण झालें होतें. त्या ठिकाणीं एकदां श्रीसमर्थ 
बसले असतां राजे दमून आले होते व तृषाक्रांत झाले होते. त्यांच्यासाठी 
श्री ने कुबडीने एक दगड उलथविला व तेथे हे तीर्थ प्रकट 
झालें ! अद्यापि ऐन चेत्रवैश्याखांत करांगुलि एवढी गार पाण्याची संतत धार 
चाळू आहे. धारेखाळीं स्वाभाविक कुंड बनलें आहे. तेथें खानसंध्या करा, 
'फराळ करा, अमृततुल्य जळ प्राशन करा आणि त्या उभय अवतारी 
पुरुषांच्या लीला आठवीत आणि त्यांना आळवीत खुद्याळ बसा. 


(५) चौथी घळ शिवतरची. ही धळ तेहतीस वर्षामागें मीं प्रथम 
पाहिली, तेव्हां श्री रामदासी मासिकांत तिचें वणन, पृथ्वीवरील स्वर्ग 
म्हणून च केलें होते, इतकी ती मळा सुखदायक बाटली. त्या वेळीं मी 
भोरकडून हिरडोशी, माझिरी, पारमाची वरून शिवतर खोऱ्यांत उतरलो 
होतों. दुसरी जवळची वाट महाडकडून बीरवाडी, वरंधा, पारमाची वरून 
आहे. दुसऱ्या खेपेला मी त्या जवळच्या च वाटेने गेलों होतो. शक 
१५७६ पासून १५९८ पर्यत पुष्कळदां श्रीसमथौचें राहणें या धळींत 
झालेलें आहे व त्यांच्या आणि श्रीशिवरायाच्या गांठी पडळेल्या आहेत. £ 


(६ ) चोफेर डोंगराचा घेर असून मध्ये कुंभे शिवतर, आंबे शिवतर 
ब कसबे शिवतर, अशीं तीन लहान लहान गांवें आहेत. कसबे शिवतरच्या 
पाठीमागील डोंगराचे रांगेत च श्रीसम्थीची ती स्वर्गतुल्य घळ आहे. ही घळ 
म्हणजे श्रीसमर्थकृत प्रन्थराज दासबोधादि कित्येक प्रन्थांची जन्मभूमि होय. 
श्रीसमथोच्या पश्चात्‌ हि कैक वर्षे श्रीसमर्थशिष्यप्रशिष्यांचें वास्तव्य या 
घळींत होत असावें, असें दिसतें. कारण, श्रीसमथीचे उपाध्ये दिवाकर, 





$ उदाहरणार्थ पहा लेखांक २६ वा, श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, खंड पहिला, 
-यांतील, | 


श्रीसमथोच्या घळी व मठांचें तत्कालीन स्वरूप २२९५ 


यांचे नातु दिवाकर च नांवाचे होते, त्यांनीं या घळींत राहून रक १६६३ 
त ज्ञानदेवविरचित अनुभवामृताची केळेळी प्रत श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत 
बाडांक ३३९ म्हणून पहावयास मिळते. परंतु नंतर तेव्हापासून 
आतांपर्सत या घळीची, सर्वी च ऐतिहासिक महत्ताच्या स्थळांप्रमाण 
महाराष्ट्रानं उपेक्षा केल्यामुळें घळींत पुष्कळ च पडझड झालेली आहे 


(७) घळ सुमारें सवाशे फूट ठांब व पाऊणशे फूट रुंद आहे. 
भिंतींच्या अवशिष्ट भागांवरून असं दिसतें की, त्या काळीं घळींत दहा 
बारा निरनिराळीं दाळनें पाडलेली असावींत. धळींत देवतारचॅन ठेवण्याची 
जागा कोणती असावी, श्रीसमर्थ कोठें बसत असावेत, इतर शिष्यमंडळीकडे 
कोणतीं दालने असावींत, याची मी नुसती कल्पना करीत गेलों. दुसरें 
काय करणार ? आपणांस आतां कोण सांगणार ? घळींत चमचकूळा 
श्रीसमर्थ कोठें दिसळे नाहींत, पण अंतर्दष्टीला मात्र त्यांचें सारें चारित्र, या 
ठिकाणीं, कोणाला हि दिसल्यावांचून राहणार नाहीं ! 


(८) घळीपासून सुमारें फलोगावर, या च डोंगरांत, वरच्या बाजूस 
चंद्रराव गोरे याचा वाडा आहे. वाडा आतां अथात्‌ नाहीं, पण त्याच्या 
पायाच्या खुणा मात्र आहेत. आज हि कसबे शिवतरमध्ये मोऱ्यांची 'च 
चस्ती आहे. चंद्रराव मोरे हें त्या काळीं एक फार मोठें प्रस्थ होतं 
सतो एक पुंड राजा होता. तो नांवाला च विजापुरकरांचा अंकित होता 
जावळीपासून शिवतरपर्यंतचा मुलुख चंद्ररावाच्या हृकमतीखालीं होता 
तत्कालीन राजकारणांत शिंबतरचें महत्त्व फार होतें. ज्याच्या ताब्यांत 
शिवतरखोरें, तो कोंकणपट्टीचा मालक होय, असें या खोऱ्याचे भौगोळिक 
महत्तव होतें. मळा आतां नवळ वाटत नाहीं, पण प्रथम शिवतरला गेलो, 
तेव्हां वाटे, अशा या अवघड खोऱ्यांत श्रीसमर्थ कां बरें मधून मधून 
येऊन रहात? १५७६ ते १०५८६ लेखना'चा संकल्प करून त या 
ग्वोऱ्यांत येऊन राहिले, असें एका अप्रकाशित पत्रांत म्हटलें आहे 
त॑ लेखन चाफळास करतां आलें नसते काय £ कोकणपट्टी ताब्यांत 
व्यावयाची तर शिवतरखोरें ताब्यांत आलें पाहिजे. तें खोरें ताब्यांत 
च्यावयाचे तर चंद्रराव मोऱ्याला अनुकूल करून घेतळें पाहिजे होते. एक 

स. अ. ११५ 


२२९ श्रीसमथावतार 


तर त्याठा आपलासा तरी केला पाहिजे होता, किंवा त्याचा कांटा च उपटून 
टाकला पाहिजे होता ! 
भिक्षामिसे लहानथोर । परीक्षून लोडावीं ॥ 

याप्रमाणें चंद्ररावाची परीक्षा करण्यासाठीं व त्याळा अनुकूल करून 
घेण्याच्या हेतूनें श्रीसमर्थ त्या खोऱ्यांत जाऊन राहिळे असतील काय ? 
ह्या आपल्या प्रतिपादनास आधार काय म्हणून कोणा विरोधकानें 
विचारल्यास त्यास काय सांगावें £ त्यास एवढें च सांगतां येईल, बाबा रे, 
परिस्थिति पाहून तुला जें अनुमान सुचेल, तें च खरें मान ! राजकीय 
दृष्टीनें खोऱ्याचें भौगोठिक महत्त्व विचारांत घे, आणि आपल्या च मनाठा 
विचार, अशा त्या खोऱ्यांत चंद्रराव मोऱ्याच्या वाड्याशेजारी एका घळॉत 
१५७६ त श्रीसमर्थ जाऊन रहातात, तें उगीच च असेळ काय ३ 
चंद्रराव मोरे बघत नाहीं, अशी परीक्षा झाल्यावर च १५७८ त श्रीशिवाजी 
राजे यांनीं त्याचा कांटा उपटून टाकळा आणि खोऱ्यावर आपला अंमळ 
बसविला. 


(९ ) इतर सर्व घळींपेक्षां या घळींत श्रीसमथाचें राहणें फार होई. 
ही घळ म्हणजे चाफळच्या मठाखाळोखाळ श्रीसमथीचा मठ च बनली 
होती. तिला सुंदर मठ असें नामाभिधान प्राप्त झालें होतें, इतकें तें स्थान 
सुंदर आहे. गिरिधर हि सांगतात -- 

समर्थ चाफळअधिष्ठानीं श्रीराम संस्थापिले । 
मग सुंदर मठीं समर्थांचे रहवे जाळे । 
नाना गिरिकंधरीं दासविहरे निर्मिले । 
नाना मठ करविले लोकोद्वारा ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, ७-२ 


रहवे म्हणजे वास्तव्य आणि विह्रे म्हणजे मोठमोठाले पाणदुरे. असो. 
श्रीसमर्थह्ृ्दयांत या घळीचें आपण पुन्हां दर्शन घेऊं, तेव्हां च तिचें 
श्रीसमर्थकुत वर्णन हि अवलोकूँ. 

( १० ) पांचवी घळ तारळखोऱ्यांतील कळंब्याच्या डोंगरांतील होय. 
चाफळखोऱ्याला लागून च उत्तरेस तारळखोरें आहे. तारळ्यापासून कळंब्याचा 


श्रीसमर्थांच्या घळी व मठांच तत्कालीन स्वरूप २२७ 


डोंगर तीन कोस सहज येईल. तारळ्याहून पुढें गाडीने जाण्याची सोय 
नाहीं. एक तर पार्या जावें किंवा घोड्यावर बसून जावें. डोंगराच्या 
पायथ्याशी तोंडोशी खेडें आहे, तेथून डोंगर चढू लागावें व सुमारें अर्ध्या 
तासांत घळींत जाऊन पोचावे. धळ ११० लांब, २५ रुंद व ७ उंच आहे. 
११० लांबी, हें च घळीचें तोंड होय. माती ढासळूं नये म्हणून तोंडाशी 
दगडांनीं कांठ बांधलेला आहे व त्याच्या मागें ८” अंतरावर दुसरा कांठ 
आहे. म्हणजे ११०१% ८/% ७” अशी ही पडवी 'च आहे. पडवीच्या मागें 
चार निरनिराळीं दालनं आहेत. पुढच्या बाजूस बरोबर मध्यावर वरून पाणी 
पडत असावें. या ठिकाणचे हवापाणी फार उत्तम असलें पाहिजे, असें 
वाटतें, कारण येथील लोकांना लहान मूळ किंवा तरुण मनुष्य कसा मरतो 

याची कल्पना च नाहीं, सर्वोर्नी वृद्ध होऊन च मरावयाचें, असा येथीठ 
जणूं दंडक च आहे. 


(११) सहावी घळ हेळवाकची- हिला च कोंढवळ्याची हि घळ 
म्हणतात. त्या काळीं शिवतस्ची धळ असेळ बिदेष सुंदर, पण आज मात्र 
सर्वे घळीत हेळवाकच्या घळीचें सृष्टिसौंदर्य विशेष खुलळेलें दिसतें. 
हीं घळ आंत निविड अरण्यांत आहे. कऱ्हाडाहून चिपळुणास जाणारी, 
कायना नदीच्या कांठाकांठानं जी सडक आहे, त्या सडकेवर पाटणच्या 
पतीकडे, कुंभारलीघाटाच्या तोंडाशी हेळवाक म्हणून लहानसे गांव आहे. 
हेळवाकपयेत कोयना नदी सारखी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येते ब हेळवाक- 
पासून ती पूर्ववाहिनी झाली आहे. हेळवाकच्या दक्षिणेस एक दोन लहान 
डोंगरांच्या पलीकडे कोंढवळें नांवाचें खेडें आहे; तेथून पुढें श्रीसज्ञनगडापेक्षां 
हि जरा उंन्च डोंगर चढून गेल्यावर एक लहानशी धनगरवाडी 
वागते, तेथून पुढें अतिदाट अरण्यांतून च जावें लागते. ह्या अरण्यांत 
अस्वलांची वस्ति फार आहे व कचित्‌ वाघ हि आहेत. तेव्हां त्या 
अरण्यांतून जातांना नि:रास्त्र एकट्यादुकट्यानें जाण्याचे अकारण धाडस न 
करतां कोंढवळचीं कांहीं माणसें बरोबर घेऊन च पुढें जाणें नेहमी इष्ट 
असतें. मागीत सदरहु पशूंची गांठ पडल्यास त्यांचा समाचार घेण्यास, 
नेहमींच्या सराबामुळें, त्या माणसांना अवघड वाटत नाहीं ब आपणांस हि 
अनायासें घळीचा मार्ग दाखविला जातो. तेथून सुमारें मैळमर अरण्यांतून 


गर्र्ट श्रीसमथांवतार 


गेल्यावर एका डोंगराच्या द्रींत वळतां च ती भव्य पण मनोरम घळ एकदम 
दृष्टीपुढे येते आणि आनंद होतो. घळींत आपण पोचतो आणि श्रीसम्थीची 
आठवण होते. १५२९६ चा सबंध चातुर्मास श्रीसमथीनीं या घळींत 
क्रमिळा. आतां मात्र हिंत्र पश्यूंबांचून दुसऱ्या कोणाळा त्या घळीचा उपयोग 
राहिला नाहीं. तेव्हांपासून आतांपर्यंत दुसर्‍या कोणी पर्वा न केल्यामुळें 
घळींत हात हात मातीचा थर सांचळा आहे व त्यांत अस्वठांचे असंख्य 
केस मिसळलेले आहेत. 


( १२) घळीचें तोंड दक्षिणेस आहे. घळ तीन चार पुरुष उंचीवर 
असून घळींत जाण्याला मार्ग दोन्ही बाजूंनीं आहे. घळींतील दोन्ही बाजंच्या 
कपारी सोडून घळीची पूर्वपश्चिम लांबी बरोबर ९८ हात आहे व दक्षिणोत्तर 
रुंदी कोठें १५ हात तर कोठें ३० हात आहे. मातीचा थर काढला 
तर घळीची उंची चारपांच हात आहे. घळीच्या पुढच्या बाजूस तीन हात 
रुंदीची भिंत होती, असें दिसतें. मध्ये भिंती घाळून एकंदर पांच दालने 
केलेलीं होतीं. पांच हि दालनांत जी कांहीं अवशिष्ट चिन्हे दिसत आहेत, 
त्यावरून मीं कल्पना केली कीं, अगदीं मधल्या दालनांत देवतार्चन असावें 
व त्याच्या डाब्या बाजूचे पहिले दालनांत श्रीसमर्थ व पलीकडच्या दालनांत 
श्रीशिवाजी राजे येत असतील तेव्हां रहात असावेत व देवतार्चनाच्या 
उजव्या बाजूर्ची दोन्हीं दालनं रघुनाथभठादि शिष्य मंडळीकडे असावींत. 
श्रीरिवछत्रपतींच्या दाळनापुढें जो डोंगराचा भाग आहे, तेथें घोड्यांची 
'पागा होती म्हणून दाखवितात. घळींत बसून समोर पाहिलें म्हणजे फार 
चच मनोरम देखावा दृष्टीस पडतो. तळापासून घळ जशी तीन चार पुरुष 
उंचीवर आहे, तसा च घळीच्या वर आणखी सुमारें दहा पुरुप उंचीचा 
सारखा डोंगराचा कडा आहे व त्या कड्यावरून बरोबर घळीपुढे, 
देवतार्चनाच्या दालनाच्या लांबीभर वरून सारखें पाणी पडत आहे. 
रांगावतरणाचें स्मरण होतें. त्या पाण्याखालीं बसून मनसोक्त स्नानसंघ्यादि 
कर्मे सारून श्रीसदुरुचरणप्रताप्चितनांत कांहीं काळ कंठावा. 


(१२ ) ऐन उन्हाळ्यांत चेत्र वद्य १० स धाबळी पांघरून निजल्यावर 
हि जर थंडी वाजण्याची येथं रहात नाहीं, तर तेथें चातुर्मास च 


श्रोसमर्थांच्या घळी व मठांचें तत्कालीन स्वरूप २२९९ 


क्रमिल्यामुळें श्रीसमथौना सीतलाई $ झाली होती, यांत कांहीं च 
नवळ नाहीं. 


(१४) अशा ह्या सर्व घळी पाहिल्या म्हणजे शक ११५६६ पासून 
तो. १५९८ पर्मैतच्या काळांत श्रीसम्थोनीं कोणता व्याप केळा असला 
पाहिजे, याची कल्पना होते. या बत्तीस वर्षीच्या अवधींतील श्रीसमर्थचरित्राचें 
स्वरूप जाणावया'ची ज्याळा इच्छा असेल त्याने एकवार या सर्वे पवित्र 
घळींचें दर्रीन घेतलें पाहिजे. त्या घळी त्याच्याशीं बोळतील आणि त्यास. 
श्रीसमर्थीचें चरित्र सांगतील. 


येथवर आपण श्रीसमथांच्या कांहीं घळी पाहिल्या, आतां आपण त्यांच्या 
मठांचें तत्कालीन स्वरूप कसें होतें, तं समजून घेण्याचा प्रयत्न करूं. 


२. मठांचें तत्काळीन स्वरूप 


(१) श्रीसमर्थस्थापित मठामठांची हकिकत येथें सांगण्याचा विचार 
नाहीं, पण चार दोन उदाहरणें देऊन एकंदर मठांचें सामान्य स्वरूप 
कसें होतें, तेवढें च दर्शविण्याचा हेतु आहे. श्रीसमथीनीं भरतखंडभर 
अकराशे मठ स्थापन केले होते व सिद्धान्त असा आहे कीं, हे सारे 
मठ म्हणजे इतकीं व्रिद्यापीठें - श्रीसमर्थविद्यालये -- होतीं. 


(२) त्या काळीं छापखाने नव्हते. त्यामुळें पाहिजे असतील त्या 
ग्रन्थांचा नकळा करून घ्याव्या लागत. यासाठीं प्रत्येक मठांत 
लेखनक्रिया अखंड चाळू च असे. श्रीसमर्थारचें वाड्मय, प्रत्येक मठांत 
बहुधा संपूर्ण असे, पण परंपरेनें जे मठपति होत, ते आणि त्यांचे शिष्य 
आपापल्या आवडीप्रमाणे इतरांचे हि ग्रन्थ लिहून काढून मठांत त्यांचा 
संग्रह करीत असत. सांप्रत विद्यमान असलेल्या बहुतेक मठांतील महत्त्वाचा 
संग्रह आज एकत्रित होऊन श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत सुरक्षित येऊन 
बसळा आहे. त्या संग्रहमाची वणेनात्मक यादी, श्रीरामदासी संशोधन, या 
नांवानं, सुमारें हजार अकराशे प्रष्ठांच्या दोन खंडांत प्रसिद्ध आहे. 


या ह्य 


६ श्रीसमर्थाचें एकमेब उपलब्ध असलेळें बावन ओळींचे हस्तलिखित पहा. 
श्रीसेप्रदायाचीं कागदपत्रे, ळेखांक पहिला. 


२२० श्रोसमर्थावतार 


तीवरून नुसती दृष्टि फिरविली, तरी कळून येईळ कीं, या मंदिरांत 
श्रीसमर्थवाड्यया'ा पूर्णावतार झाळा असून, ब्रृहन्महाराष्ट्रांत होऊन गेलेल्या 
सर्वे सपुरुषांचें कांहीं ना कांहीं वाड्मय त्यांत आहे च. त्यांत मुळीं च 
नाहीं, असा शक १७४० पूर्वीचा कोणी च विख्यात प्रन्थकार बाहेर 
राहिला नाहीं. 

(३ ) शिवाय एक गोष्ट लक्षांत घ्यावयाची कीं, वर्षानुवर्षे उपेक्षा 
होत होत, राष्ट्राच्या पडत्या काळांत मठांतून अवशिष्ट राहिलेला हा संम्रह्‌ 
आहे, तरी तो आज ढक्षावधि रुपये मोठाचा आहे, मग हे मठ ज्या काळीं 
आपल्या पूर्व वेभवांत पूर्णपणे सुशोभित असतील, त्या काळी या संप्रहाचें 
स्वरूप कसं असेळ, यांची कल्पना च केली पाहिजे. 


(४ ) संग्रहाच्या त्या तत्काळीन स्वरूपावर श्रीसमर्थप्रतापांतील दोन 
समास उत्कृष्ट प्रकाश पाडीत आहेत. ते दोन समास म्हणजे सोळावा 
आणि सतरावा समास होत. त्या दोन समासांत गिरिधरांनीं अशी अपूर्व 
कल्पना केली आहे कीं, श्रीसम्थीच्या घरी सर्व साधुसंत आणि कवि, 
वेदांती आणि पोराणिक, योगी आणि सिद्ग, सूत्रकार आणि भाष्यकार 
सर्व जण भोजनास आले आहेत आणि त्या प्रत्येकाच्या पात्रांत ज्याच्या 
त्याच्या आवडीचा च पदार्थ वाढण्यांत आळा आहे. प्रत्येकाच्या आवडीचा 
पदार्थ दुसरा कोणता असगार ? त्याने केलेल्या प्रन्थांत जो विषय 
असेल, जो रस असेळ, तो च त्याच्या आवडीचा पदार्थ असणार. 


(५ ) श्रीसमर्थाच्या घरी, याप्रमाणें कोण कोण मंडळी भोजनास 
आली होती ? आमच्या 


समथंस्वामीचे न्रह्मांड घर । ब्रह्मांडी ढ्यापक सवेश्वर । 
सवेश्वराचे संत अवतार । सुखस्वानंदे पातले ॥ 


-- श्रीसमर्थप्रताप, १६-६ 
इतकी मंडळी आली कीं, त्यांच्या अनेक पंक्ती कराव्या लागल्या. त्यांपैकीं 
गिरिधरांनीं फक्त दोन च पंक्ती वर्णिल्या आहेत. पहिल्या पंक्तींत मुख्य 
श्रीमत्‌ जगद्वुरु श्रीदंकराचार्य, श्रीधराचार्य, विद्यारण्य, मधुसूदन, रामानंद, 
मध्वमूर्ति, नासिहसरस्वती, सभ्यतीर्थस्वामी, तारकन्रह्मस्व्रामी, गंगाधरस्वामी, 


श्रीसमर्थाच्या घळी व मठांचे तत्काळठीन स्वरूप २३१ 


सच्चिदानंदस्वामी, नारायणाश्रम, त्रिंबक, मुक्तेश्वर, साल्या, पाठकनामा, 
विष्णुदासनामा, मुकुंदराज, हरिनाथ, हस्तामठक, मत्स्येंद्रनाथ, मीन, 
गोरक्ष, थोरंगी, गनी, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जालंधर, 
गंपीचंद, मैनावती, कानीफ, जयदेव, अनंतदेव, बोपदेव, नामदेव, 
सांवतागाळी, पुरंदरविठळ, कूर्मदास, गोराकुंभार, रोहिदास, जनमित्रनागा, 
परगाभागवत, विसोबाखेचर, चांगदेव, भानुदास, येकोजनादन, 
॥"गदासमुद्दळ, मुद्दलस्वामी, गोपाळ, परमहंस, नरहरि मालो, नरहरि 
"नार, परमानंदजोगा, कृष्णयाज्ञवल्की, सहजानंद, शिवनिजानंद, 
अन्युताश्रम, रेणुकानंदन, दुंढिजनार्दन, दासो दिगंबर, दामाजीपंत, मुधोबा, 
तुळसीदास, नृसिंह, चंद्रेधर, गंगाधर, जनजसवंत, मीराबाई, धनाजाठ, 
सुर्दास, सेना न्हावी, पिपातानसेन, श्रीवरस्व्रामी, तान्हो भक्त, कान्होचोरटा, 
बहिरे पिसाट, नागेश, शांतटिंग, चोखामेळा, बाजीद पठाण, हुशेन 
छतिफ, शेख महमंद, कबीर भाई, नन्हवा फकीर, मृत्युंजय, बळखश्ाह, 
शामनामीर, बिढार योगी, इत्यादि थोर थोर मंडळी बसली आहेत आणि 
संवीचा समाचार घेत श्रीसमर्थ पंक्तींत फिरत आहेत. कोणास काय 
आवडते, हें सारें श्रींना ठाऊक. त्याप्रमाणें ज्याच्या त्याच्या पानांत, 
आम्रहपूवेक तो तो पदार्थ वाढवीत आहेत. 


सद्ुरु समर्थ सवे परामर्श घेती । 
सववेसाक्षी आत्माराम प्राणनाथ रसस्वाद जाणती । 
मुख्य रामत्रह्म आग्नररस सर्बोसी आवडती । 
सद्दुरुनाथ वाढविती सर्वचां ॥ 
- भ्रीसम्थप्रताप, १६-४५ 


(६ ) याप्रमाणें पहिली पंगत उठल्यावर दुसऱ्या पंक्तीच्या तयारीला 
शिप्पमंडळी तत्काळ छागली. दुसऱ्या पंक्तीची मंडळी आलेली च होती. 
सवे तयारी झाल्यावर दुसरी पंगत बसली. या पंत्तींत कोण कोण 
बसले होते ! 

प्रथम विश्वनाथ पुराणिक, रंगनाथ, भगवंतपंत, रघुनाथस्वामी, 
आनंदमूर्ति, विठ्ठल, रंगमूर्ति, कृष्णदास जयराम, केरावराज, तुकोबा, वामन, 
र्मावळुभदास, निरंजन, पूर्णानंद, शिवराम, सनतिदास, तुकोबातनय 


२२२ श्रीसमथांबतार 


नारायण, वामननंदन देवराज, काशीराज, योगीराज, राघवरंक, कृष्णदास, 
मुकुंदनारायण, महादेव, मुररारे, शिवसुत, विठठळ, जनपंडित, गोविंद 
दीक्षित, पंडितराय, काकंभट, श्रीरामजोसी, हारेदास, रुक्‍्मपंडित, यदुराज, 
आप्पादीक्षित, सखाभक्त, लोठिंबराज, गोसावीनंदन, रामानंद, परमानंद, 
बोधला, हरि नारायण, राघवचिद्वन, उद्धवचिद्दन, रामकृष्णचिद्धन, 
श्रीधरचिद्वन, विठद्ठलचिद्वन, चिंतामणीचिद्वन, येकनाथ, काशीनाथ, 
दिनशाम, निंबराज, गोविंदराज, रामकृष्णद्याणेव, नारायण, शिवराम, 
दादो, गोविंद, अनंत कवि, श्रीधर, गंगाधर कोनेरी, नरहरिदास, 
शिवदास, आत्मगोपाळ, प्राणगोपाळ, त्रिंबकनाथ, मारकीनाथ, मानपुरी, 
केसरीनाथ, मध्वनाथ, गणेशनाथ, गोपीनाथ, बंदेनाथ, निपटनिरंजन, 
इत्यादि 


समर्थ सर्वज्ञ सर्व परामूशा घेती । 

आत्माराम सर्व हि सांभाळितो । 

ऐक्यभावें पंगती न्याहाळिती । 
मिन्नभावें कोण्ही असेचिना ॥ 


-श्रीसमर्थप्रताप, १७-३९ 


(७ ) अशा या दोन पंक्तींत, ज्याला ज्याची आवड, तो च रस त्याच्या 
पानांत वाढला जाई. गीतारस, भागवतरस, दैतरस तथा अद्वैतरस, 
ब्रह्मानंदरस, कथाम्रतरस, बिवेकरस, योगरस, गीतगोविंदरस, वेणुरस, 
नामामृतरस, विठ्ठलरस, रामरस, रामरहिमरस, कृष्णरस, हरेरस, ऐक्यरस, 
हरेहररस, परमानंदरस, गीताणवरस, भूतदयारस, नादब्रह्मरस, 
हरिकीर्तनाम्रृतरस, सोहंस्मरणामृतरस, भक्तिरस, गुरुभक्तिप्रेमररस, इत्यादि 
रसांचीं अनंत भांडीं भरलेली श्रीसमथीच्या घरी सिद्ध होतीं. बाढावयाला 
गिरिधर स्वतः होते. कोणाला काय आवडते तें त्यांना ठाऊक. ते नेमके 
त्यांच्या पात्रांत ते च नेऊन वाढीत. आणि आमच्या समथांनी 

निगमकल्पतरूचे विशाळ अमृतफळ । 

अपार ब्रह्मरस काढिला निर्मळ ॥ 
आणि तो सर्व संतसजनांच्या पात्रांत, आग्रह करकरून, स्वतः श्रीसम्थोनीं 
वाढावा ! कोण भाग्य त्या जेवणारांचें ! ! 


श्रीसमर्थांच्या घळी व मठांचें तत्काळोन स्वरूप २३्रे 


(८) या सर्व पंक्तींचा, भोजनाचा आणि निरनिराळ्या पक्कानांचा 
व रसांचा इतका च अर्थ होतो कीं, या सर्व ग्रन्थकारांचे ग्रन्थ, चाफळास 
मुख्य मठांत आणि गिरिधरांच्या बीड येथील मठांत होते, इतर्केच नव्हे, 
तर ने सव ग्रन्थ गिरिधरांच्या अवलळोकनांत आलेले होते, एरूहीं त्यांना 
प्रत्यकाच्या प्रन्यांतीळ रस ओळखून तो नेमका त्या प्रन्थकाराच्या पात्रांत 
वाढतां च आला नसता. 


(९ ) जें स्वरूप बीड येथील गिरिवरांच्या मठाचे, ते च येकेहाळी 
येथीळ मठाचें असलें पाहिजे, याची साक्ष येक्ेहाळीमठपति आत्माराममहाराज 
यांचा श्रीदासविश्रामधाम हा प्रचंड प्रन्य च देत आहे. हा प्रन्थ म्ह्णजे 
श्रीसमर्थचरित्र होय, हें खरें, पण तें चरित्र वणन करीत असतां, 
मुकुंदराजज्ञानेश्वर यांच्या पासून तों चरित्रकाराच्या काळापर्यंत कोणा हि 
संताचा आणि कवीचा कांहीं संदर्भ आळा, तर आम्माराममहाराजांनीं त्या 
पुरुषाच्या ग्रन्थांची हि थोडक्यांत ओळख करून दिलेली आहे. ते सारे 
ग्रन्थ त्यांच्या संग्रही असल्यावांचून आणि ते त्यांच्या वाचण्यांत आल्यावांचून 
त्या प्रन्यांची अशी ओळख करून देणें शक्‍य नव्हे. 

( १० ) माझ्या समजुतीप्रमाणे, जें स्वरूप गिरिधरांच्या बीड येथील 
मठाचे किंवा आत्माराममहाराजांच्या येकेह्ाळी येथील मठाचे, तसें च 
स्वरूप, थोड्या फार प्रमाणाने, श्रीसमथीच्या सर्व च मठांचें असावें आणि 
म्हणून च मी म्हणत असतों कीं, श्रीसमथौचे हजारों मठ म्हणजे इतकॉ 
विद्यापीठे होतीं, इतकीं श्रीसमर्थबिद्याल्ये होतीं. महाराष्ट्राला आज एक 
समर्थविद्यालठय चालविणे जड झालें आहे ब चालविले तर त्याचें मोठें भूषण 
वाटतें, तर श्रीसम्थीनीं त्या काळीं, अशीं शब्दशः हजारों समर्थविद्यालये 
स्थापिटीं आणि चालविली होतीं ! 


(११) मीं वर म्हटलें च आहे कीं, नष्ट होत होत, मठांतून उर्लेटीं 
रसांची तीं सारी भांडीं आज श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांत, सर्वाच्या उपयोगा- 
साठीं म्हणून आणून ठेविलीं आहेत. तीं ओझरतीं जरी पाहिली, तरी 
तेवढ्यावरून त्या काळीं सर्व मठांचें स्वरूप कसें भव्य आणि रम्य असेल, 
याची कोणास हि कल्पना होईल. या संम्रह्मंत तंजावर येथीठ 
भीमस्वामींच्या मठांतील ३०४, तिसगांव येथील दिनकरांच्या मठांतील 


२३४ भ्रीसमथांवतार 


१४८, बीड येथील गिरिधरांच्या मठांतीळ १ ४७, येक्केहाळी येथील 
आत्मारामांच्या मठांतीळ १४१ व कल्याणस्वामींच्या डोमगांव येथील 
मठांतीळ १०७, अशीं एकूण ८४७ रसांची भांडी आहेत आणि इतर 
सर्व ठिकाणचीं मिळून हजार बाराशे भांडी आहेत, तीं निराळीं च. या 
भांड्यांचा एक चमत्कार असा पाहिला कौ, त्यांतील रस कोणी किती हि 
प्राशन केला, तरी श्रीसम्थीच्या जांब येथील तुपाच्या घागरीप्रमाणे, तो 
सुळीं च कमी होत नाहीं, भांडी पुन्हां भरळेटींची भरलेली ! 

(१२) असें, त्या काळीं, श्रीसमथीच्या सर्व मठांचे स्वरूप होतें. 
तें पाहिलें म्हणजे त्या सर्व मठांचे पहिळे पहिळे मटपति किती साक्षपी 
आणि कशा योग्यतेचे असले प्राहिजेत याची हि कल्पना होते. आपल्या 
चर्मदृष्टीला, मठांचें तें तत्काळीन वैभवशाली स्वरूप आज कोटे हि 
पहावयास मिळणार नाहीं, पण अंत्दैष्टील्या तें गोचर होऊं शकेल. तेव्हां 
त्या दृष्टीनें च ते सारे महंत आणि त्यांचे मठ आणि त्या सवीचे आद्य 
कुलगुरु आणि त्यांचा आद्य मठ, यांचें अनन्य भावाने दर्शन घेऊन 
आपण आपल्या पुढीळ उद्योगास लागूं. 








ऊउद्ठा स च बदा वा 


शभीगिप्र्रापर्ण 


बोळतां भवानी माता । महींद्र दास्य इच्छिती । 
बोलणे हें प्रचीतीचे । अम्यथा वाउगे नञ्हे ॥ 

--स्फुट प्रकरणे, ६७-५२ 
कोण्ही राजदर्शनासी अनुष्ठाने करिती । 
समर्थपाई राजराजेंद्र लागतो । 
समर्थ केवळ अवतारमूर्ति । 


हनुमानरूपं सरवेश्वरू ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप २३-६६ 


२्३द श्रीसमर्थावतार 


[ (१) श्रीगिवसमर्थभेट केव्हा झाली-( २ ) वादाची निरर्थकता - (३) 
माझी भूमिका -(४) महाराष्ट्राची थोर पुण्याई - (५) उभयतांची परस्परांच्या 
भेटीविषयीं आतुरता - श्रीसम्थारचें पत्र-( ६ ) वादातीत गोष्ट - (७) 
मऱ्हाष्टथमे राहिला कांहीं । तुम्हाकरितां ||-(८ ) यांतून निघणारा ध्वनि -- 
( ९) मराठ्यांचा लौकिक -( १० ) शिंगणवाडीच्या रानांत उमयतांची भेट 
आणि श्रीशिबरायावर श्रीसमथांची कृपा - (११) धर्म आणि राज्य यांची 
सांगड -( १२ ) उभयतांची ताटातूट कोण करूं शकेल १ - (१३ ) तुकाराम- 

महाराज काय म्हणतात --( १४) बाकेनिसी टिपणाचा आधार ब तो च 
सर्वथेब मान्य होय -( १५ ) दक अठरावा, समास सहावा -- (१६) समर्थे 
अफझळखानासि मारविळें--( १७ ) खानाच्या भेटीस जाण्यापूर्वी प्रसंगीं तसें 
वागण्याचे ठरे होतें--( १८ ) ऐसे लोंद बेइमानी -( १९ ) कण्हेरीचा मठ 
आणि त्यास इनाम-(२०) तुझा तूं बाढवी राजा- (२१) पाठोराखे 
श्रीसमर्थ -( २२ ) संकटनिवारण -( २३ ) ताइतांत मारुती -- (२४) अकरा 
मुठी मिक्षा -( २५ ) श्रीसमर्थप्रतापांत वर्णिळेळे सात प्रसंग -( २६ ) समथोनीं 
गडावर रह्वावयास याबें, अशी शिवरायांची इच्छा -( २७ ) तीस श्रीतमर्थाची 
सते मान्यता-( २८) चाफळच्या उत्सवाची व्यवस्था - (२९) 
व्यवस्थेसाठी राजपर्त्रे--(३०) उत्सव करणें राज्यकारभाराचे एक अंग बने -- 
(३१) धर्माधिष्ठित महाराष्ट्रराज्य -(३२) श्रीसमर्थ गडावर रह्दाबयास जातात -- 
(२३ ) संतसजनांना आमंत्रणे -(२४) पहिली संतपरिषदू गडावर - अध्यक्ष 
श्रीसमर्थ आणि स्वागताध्यक्ष श्रीशिवछत्रपति-( ३५ ) इतर कार्यक्रम - (१६) 
गागा पंडितांचा अनुताप-( ३७ ) दर्शनास येणाऱ्या माणसांची सारखो रीध 
7( २८ ) श्रीसमर्थोच्या सोयीकडे राजांचे लक्ष-(_ २९) गडावरील गुसी- 
(४० ) राम राम म्हणण्याचा दंडक -( ४१ ) सर्व देशभर लौकिक पसरला -- 
(४२ ) गुरुदक्षिणा-( ४३ ) राज्याची सनद - (४४) सद्रुरुचरणीं राज्यद 
जो जैसा जनक याझवल्क्यास -( ४५ ) दोन देह पण प्राण एक-- (४६ ) 
महाराष्ट्राचे जीवन ] 


(१) श्री छत्रपति शिवाजीमहाराज आणि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी 
यांची प्रथम भेट १५९४ त झाली, तत्पूर्वी नाहीं, असा एक वाद आहे, पण 
त्या वादांत शोरण्याचें आपणांस कांहीं कारण दिसत नाही. जनक आणि 
याझुवल्क्य, श्रीराम आणि वारोष्ट, अर्जुन आणि श्रीकृष्ण, यांच्या जेव्हां 
भेटी झाल्या, तेव्हां च श्रीशिवराय आणि श्रीसमर्थ यांची हि मेट झाली. 
त्यांची ताटातूट झाली च होती केव्हां, तर त्यांच्या भेटीचा प्रश्न उत्पन 


श्रीशिवसम थे २३७ 


न्हावा ! महाराष्ट्राच्या पुण्याईने इंश्वरी संकेतानुसार हे दोघे ईश्वरी पुरुष 
एका च काळीं, एका च कार्यासाठी अवतीर्ण झाळे असल्यामुळें त्यांच्या 
भेटी, अवतार घेण्यापूर्वी च, युगायुगाच्या ठायीं झाल्या होत्या. माझ्या या 
निघानांत इतिहास नाहीं, असे कोणास वाटेळ, तर त्यास माझा इलाज 
नाहीं. ज्याला हे आक्षेपक इतिहास म्हणतात, तो हि आपण, त्यांच्या 
समजुतीसाठीं, किंचित्‌ पाटटूं दि. 


(२) मला हा बाद निरर्थक वाटतो. तो कलुषित भावनांनी कोणी 
तरी उत्पन्न केलेला आहे. मळा त्यांत पडण्याची इच्छा होत नाहीं. 
तो घातक आहे. आम्मकल्याणेच्छु माणसांनी असला वाद घाळूं नये. 
त्यांत सत्यांद हि नाहीं. त्याचें उगमस्थान च मुळीं गढूळ आहे, निर्मळ नाहीं. 

यत्र योगेश्बरः छुष्णो यत्र पार्था धचुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्घृवा नीतिमतिमम ॥ 
हें भगवंताचे अगदीं शेवटचें सांगणें आहे. त्यावर महाराष्ट्रियांनीं विश्वास 
ठेवून वागावें. या च वचनाची आठवण होऊन श्रीसमर्थ हि शिकवितात 
शक्तीने मिळती राज्ये । युक्तीने यत्न होतसे । 
शक्ति युक्ति जये ठाई । तेथे श्रीमंत 'घांबती ॥ 


-स्फुट प्रकरणें, ६७-२० 


घनुर्धर श्रीशिवराय, त्यांची शक्ति आणि योगेश्वर श्रीसमर्थ, यांची 
युक्ति, यांची युति झाळी आणि महाराष्ट्राचे कल्याण झालें, हें आपण 
पाहिलें. मग यापासून इष्ट तो बोध घेऊन कल्याण साधावे, कां वितंड 
वाद करून सबोचे च अकल्याण करून घ्यावें, याचा सुज्ञांनी . विचार 
करावा. 


(३) श्रीशिवाजीमहाराजांमुळें श्रीसमथीना महत्त्व प्राप्त झालें, किंवा 
श्रीसमथौच्यामुळें श्रीशिवरायाची प्रतिष्ठा वाढली, असें मानून ज्यांना 
आपआपले दुराग्रह्ह हृदयांशीं बाळगावयाचे असतील, त्यांनीं हा वाद 
घालीत बसावें, पण मजसारख्या ज्यांना हे दोघे हि अवतारी पुरुष वाटतात, 
यांच्यामुळें ते किंवा त्यांच्यामुळे हे मोठे, असं नसून, दोघे हि स्वतंत्र, 
स्वयंभु, श्रेष्ठ अवतारी पुरुष होत, असें ज्यांना वाटतें, त्यांनीं असल्या 


ऱ्ड्ट श्रोसमर्थांवतार 


निष्कारण वादांत पडूं नये, हें च उत्तम. अशांनीं फक्त निर्विकार मनानें 
फक्त इतिह्वास पहावा. 


माझी भूमिका ही अशी आहे. श्रीगिवसमर्थ हीं दोघांची दोन निरनिराळीं 
नांवे खरी, पण दोघांचा आत्मा एक च होय. त्यांचीं चरित्रें, त्यांचें 
वाड्य़य, त्यांच्या काळचे इतिहासमग्रन्य वाचून माझी अशी भावना झाली आहे 
कीं, या दोघांचे देह फक्त भिन्न, पण जीव एक च होता. रामदास हें एक. 
नांव उच्चारल्याने जसं दोघांचें हि स्मरण होऊन दोघे एकरूप भासतात, 
तद्वत्‌ शिवसमर्थ असें नांव उच्चारतां च दोघांचें स्मरण होतें, पण दोघांचा 
प्राण एक च, याचा प्रत्यय येतो. 


(४ ) महाराष्ट्राची पुण्याई थोर होती, म्हणून हे दोघे हि शक्तियुक्तीचे 
आदर्श प्रतिनिधि पुरुष एका च काळीं महाराष्ट्रांत अवतीण झाले. या दोघा 
पुरुषांच्या अवताराला गंगायमुनांच्या अवतरणाचा दृष्टान्त देण्यांत येत 
असतो, तो मला अत्यंत समर्पक वाटतो. त्या दोन्ही नद्या हिमाल्यांत च 
निरनिराळ्या ठिकाणीं उगम पावतात, तेथें कांहीं त्यांचा आपसांत संकेत 
ठरत नाहीं कीं, मी अशी वाहत जातें व तूं तशी वाहत जा व कालेंकरून 
आपण दोघी जणी प्रयागास मिळूं. दोघी हि स्वतंत्रपणें उगम पावतात, 
कांहीं काळ स्वतंत्र वाहत जातात आणि परिस्थितीला अनुसरून संगम 
पावतात. अगदीं तद्वत्‌ राक १५६७-६८ च्या सुमारास, एका च मुलखांत, 
एकीकडे श्रीसमथीनीं मारुतीरायाची स्थापना करून व रामराज्याची 
द्वाही फिरवून धर्मकारणाची गुढी उभारली, तर दुसरीकडे श्रीशिवरायांनीं 
तोरणा किल्ला घेऊन व “* हिंदवी स्वराज्य व्हावें हें श्रीरोहिडेश्वराचे मनांत 
फार आहे * ” असें श्रीच्या मनांतीळ जाणून स्वतंत्रपणें राजकारणाचा 
ध्वज फडकाविला. 


('५) याप्रमाणे १५६७ पासून दोन तीन वर्षे या दोघा मद्दापुरुषांचे 
उद्योग एका च प्रांतांत चाळू असतां, एकमेकांची वार्ता एकमेकांच्या 
कानांवर जात असे. दोघे हि परस्परांच्या प्रत्यक्ष भेटीविषयीं उत्सुक झाले 
होते. 





* मराठ्यांच्या इतिहासाचीं साधर्ने, खंड १५ वा, लेखांक २६८. 


श्रीशिवसमधथें २३९ 


शिवराजासी वृत्तांत कर्णांपकर्ण गेले । 
दर्शनासाठी डोंगरोडोंगर लागले । 
समर्थदर्शान होय ना उदास जाले । 
राजकार्य कांहीं सुचेचिना ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप, ३-६४ 


श्रीसमर्थ कोठें आहेत, याचा शोध आणण्यास त्यांनीं चहुंकडे मनुष्ये 
पाठविली. त्यांनीं श्रीसमथींना गांठून राजांची उत्सुकता त्यांच्या कानांवर 
घातली. ]! श्रीसमथोनीं त्यांच्याबरोबर राजांना देण्यासाठीं उत्तरादाखल 
पत्र दिलें. तें पत्र प्रसिद्ध आहे, पण त्यांत कांहीं पाठांतरें आहेत. 
पत्र महत्त्वाचें आहे. श्रीसमर्थवाग्देबतामंदिरांतील बाडांक ३५, ८६ व 
३०४ या तीन बाडांत तें पत्र उद्गृत केलेलें आहे. २५ वरून मी ते येथें 
उतरून घेतों व ८६ आणि ३०१ यांतील पाठांतरें टीपांत देतों. 
लिखित 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

निश्चयाचा महामेरू । बहुत जनासी आधारु । 

अखंड स्थितीचा निर्धारु । श्रोमंत योग ॥ १ 

परोपकाराचिया रासी । उदंड घडती जयाखी । 

तया गुणा महत्त्वासी । तुळणा कैंचो ॥ २ 

नरपति हयेपति गजपति । गडपति भूपति जळपति । 

पुरंदर आणि आदिदाक्ति । पृष्टीभागीं ॥ ३ 

येशबंत कौर्तिबंत । सामर्थ्येबंत वरदवंत । 

पुण्यवंत नीतिवंत । जाणता राजा ॥ ४ 

आचारखसीळ विचारसीळ । दानसीळ धर्मसीळ । 

सर्वज्षपणें सुसीळ । सकळां ठाई ॥ ५ 

धीर उदार आणि सुंदर । शर क्रियेसी तत्पर । 

सावधपणे नृपवर । तुछ केळे ॥ ६ 





1 सप्तप्रकरणात्मक बखर, आवृत्ति दुसरी, सन १८९४, प्र ४५. 


(१) योगे? ८६; “योगें' ३०४, (२) ' पुरंधर? ८६, २३०४, 
(२) 'दाक्ति' ८६. (४) ८६ व ३०४ त ' आणि ? नाहीं. 


२७० श्रीसमर्थावतार 


तीर्थे क्षेत्रे त॑ मोडलीं । ब्राह्मणे स्थानभ्रष्ट जालीं । 
सव्हळळ पथ्बो आंदोळली । धर्म गेला ॥ ७ 
देव धम गोब्राह्मण । करावया संरक्षण । 
हृदयस्थ जाली नारायेण । प्रेरणा केली ॥ ८ 
शूर पंडित पुराणिक । कवेश्वर वैदिक याज्ञिक । 
धूर्त तार्किक सभानायेक । तुमचा ठाई ॥ ९ 
या भूमंडळाचे ठाई! धर्म रक्षी ऐेसा नाहीं । 
मऱ्हाष्ट्धर्म राहिला कांहीं । तुम्हाकरितां ॥ १० 
आणीक हि धमकृत्यें चालती । आश्रित होउनी कितेक असती । 
धन्य धन्य तुमची कोर्ति । विश्वी विस्तारली ॥ ११ 
कितेक दुष्ट संव्हारिळी । कितेकांसी धाक सुटला । 
कितेकांसी आश्रयो जाला । दिवकल्याण राजा ॥ १२ 
तुमचे देसीं वास्तव्य केळं । परंतु वर्तमान नाहीं घेतलं । 
रुणानुबंधे विस्मरण जालें । काये नेणो ॥ १३ 
सववज्ञ मंडळी 'घर्ममूर्ती । सांगणे काये तयांप्रती । 
धर्मस्थापनेची कोर्ति । सांमाळिली पाहिजे ॥ १४ 
राजकारणे उदंड दाटले । तेणे चीत विभागले । 
प्रसंग नस्तां लिहिलें । क्षमा केळे ' पाहिजे ॥ १५ 

इति लिखित नाम समास ॥ १ ॥ 


(६) या उभयतांची प्रथम भेट केव्हां झाली, कोठें झाली, नंतर 
भेटी केव्हां केव्हां आणि कोठें कोठें झाल्या, याविषयीं ज्यांना अजून वाद 
घालावयाचा असेल, त्यांना घाळूं द्या. त्यांचें हि समाधान होईल, असे त्या 
वादांचे निणेय लागावयाचे असतील, तेव्हां लागतील, पण एक 'गोष्ट मात्र 
आज हि सवोना वादातीत मानतां येईल, ती ही कीं, या दोघा महापुरुषांची 
अंतःकरणे एक होतीं, दोघांचे परस्परांवरीळ प्रेम अप्रतिम होतें, 
एकमेकांच्या कर्तृत्वाविषयीं उभयतांना वाटणारा आदर निस्सीम होता, 


(५) गंधर्व ८६. (६) ' होउनी” ३०४. (७) तिन्ही चरणांचे 
शेवटीं “ला? ऐवजीं 'ले? ३०४. (८) ' सांभाळविली ? ८६. 
( ९) ' उदेड राजकारण ' ८६, ३०४. (१०) “निघतां ! २०४. (११) 
“* कीजे! ३०४. 


श्री शिवसमर्थ २४१ 


असं मानण्याला श्रीसमथोनीं श्रीशिवरायाच्या हयातींत वरील पत्रांत 
काढलेले उद्गार आणि त्यांच्या पश्चात्‌ श्रीसंभाजीमहाराजांना पाठविलेल्या 
पत्रांत श्रीरिवरायाविषयीं प्रकट केलेलें वात्सल्य, हीं पुरे आहेत. पश्चातचे 
उद्गार पुढें पाहू, सध्यां येथे ह्यातींतील उद्गारांचा विचार करूं 
(७ ) वरीळ पत्रांतील दहावी ओवी-- 

या भूमंडळाचे ठाई । घर्म रक्षी ऐसा नाहीं । 

मऱ्हाष्ट्चर्म राहिला कांहीं । तुम्हांकरितां ॥ 
र्‍या सरसहा व्यापक उद्गारांत केवढा अर्थ भरला आहे, विचार करा. संबंध 
भारतवषीत श्रीशिवछत्रपतीवांचून धर्मरक्षण करील, असा दुसरा कोणी 
उरला नव्हता, हा जसा उत्तानार्थ या उद्गारांतून निघतो, तद्वत्‌ धर्मावर 
आलेलें संकट कसें प्राणांतिक होतें व त्या संकटाच्या निवारणाची 
श्रीसमथाोना अति चिंता लागली होती, हा हि गर्मितार्थ आपल्या 
प्रत्ययास येत आहे 


(८) ह्या ओवींतून असा ध्वनि निघत आहे, श्रीसमर्थ श्रीशिवरायाठा 
म्हणत आहेत, ' राजा, तीथीटणाच्या काळांत उत्तरदक्षिण सारा देश 
पाळ्या घातला, विशेषतः उत्तरेकडे शेंकडों बलवान्‌ क्षत्रिय राजे राज्य 
करीत आहेत, त्यांच्यांत कदाचित्‌ सामर्थ्य असेळ, पण धर्मरक्षणाची चाड 
एकांत हि असल्याचें मळा दिसून आलें नाहीं, सारे दिल्लीच्या बादशाहांचे 
मिंधे बनले आहेत, तूं एक च पुरुष मला असा दिसतोस, ज्याला 
'धर्मरक्षणाची चिंता लागली आहे आणि तें रक्षण करण्या'ची ज्याच्यांत शाक्ति 
आणि युक्ति, दोन्ही आहेत. राजा, तुझी आणि तुझ्या पदरीं असलेल्या 
संबीची धन्य आहे, मी सवेत्र हिंडून पाहून आलों, आपल्या तीर्थक्षेत्रांची 
दुर्दशा आहे, त्यांच्या रक्षणाची, तुला आणि मला जी प्रेरणा होत आहे, 
ती हृदयस्थ नारायणाकडून च होत आहे, तुझ्या मुलखांत मी आज दोन 
चार वर्षे संचार करीत आहें, पण तुझ्या लक्षांत आलें नाहीं, फार काय 
सांगूं, सवीनीं मिळून धर्मस्थापनेची कीर्ति सांभाळेली पाहिजे, माझें चित्त 
मात्र प्रस्तुतची स्थिति पाहून भंग पावत आहे. ' 

(९ ) श्रीशेवाजीमहाराज म्हणजे यच्चयावत्‌ मराठे होत. श्रीशिवाजी- 
महाराज म्हणजे आखिल महाराष्ट्र. त्या वेळच्या महाराष्ट्राचे महाराज 

स. अ. १६ 


२४२ श्रोीसमर्थावतार 


प्रतिनिधि होते. सारा देश हिंडून श्रीसमथोची खात्री झाली कीं, तदा 
संकटकाळी धर्माचें रक्षण कोणाकडून होईल, तर तें महाराष्ट्राकडून च. 
मराठ्यांच्याविषयीं त्या काळीं एकंदर देशांत काय मत होतें, तें मनुसीने 
नमूद केलेलें आहे. “ मराठे हे अत्यंत शूर आणि धाडशी आहेत, असा 
त्यांचा सर्व देशभर ठोकिक आहे, '” असे मनुसी लिहितो आणि तो च 
प्रत्यय श्रीसमथोना हि आला होता; आणि म्हणून च त्यांना 
महाराजांविषयी इतका बिश्नास वाटला. 


( १०) श्रीसम्थाच्या शोधार्थ पाठविलेल्या माणसांनीं वरील लिखित, 
म्हणजे पत्र, आणून देतां च राजांचें चित्त उत्कंठेनं अति उतावीळ झालें. 
मी आपल्या दरीनास येत आहें, म्हणून त्यांनीं श्रीसम्थोकडे पत्र खाना 
केलें, पण त्यांना धीर निघाला नाहीं, ते तत्काळ निघाळे च. त्यांचें पत्र 
आणि स्वतः श्रीशिवराय बरोबर च श्रीसमर्थचरणांपाशीं येऊन पोचले. 
पोचळे तं पवित्र ठिकाण, चाफळास श्रीराममंदिराच्या मागच्या बाजूस, 
डोंगराच्या पायथ्याशी असळेलें शिंगणवाडीचें रान होय. तेथें श्रीसमर्थ 
बागेंत एका झाडाखाली बसले होते, जवळ कल्याण होते आणि कांहीं 
लेखन चाललें होतं. जासुदाने राजांचे पत्न आणून दिलें मात्र, तों च 
पाठोपाठ राजे हि येऊन पोचले. श्रीसमर्थ दृष्टीस पडतां च राजांनीं हात 
जोडले, त्यांचा कंठ भरून आला, त्यांनीं दंडबत घातला आणि श्रीरघुपाति 
तुमची मनकामना पूर्ण करील, असा श्रीसमथीनीं अभयवर दिला. 
महाराजांचे नेत्र प्रेमाश्रूनीं भरून आले. 

श्रीसम्थीची श्रीशेवरायावर पूर्ण कृपा झाली, त्यांनीं समर्थांना अकरा 
हजार होन अर्पण केले. श्रीसमथीनीं त्यांची वृष्टि ब्राह्मणांवर केली. 
तेव्हांपासून आतांपयेत ते ठिकाण परंपरेने दाखविण्यांत येत आहे. 
नंतर द्वि केक वर्षे त्या रानांत एकाद्यास एकादा होन दैववशात्‌. सांपडत असे. 


( ११) याप्रमाणें या दोघा अवतारी पुरुषांची घर्मकारण आणि 
राजकारण आशीं दोन्हीं कार्ये कांहीं काळ स्वतंत्रपणें चालल्याबर, प्रया- 
गास गंगायमुनेम्रमाणे, चचाफळखोर्‍्यांत शिंगणवाडीच्या रानांत त्यांचा लवकर 
चे संगम झाला आणि नंतर मग, ज्याप्रमाणे गंगायमुनेचा संयुक्त प्रवाह 
आजपर्यंत जगाला पावन करीत आला व पुढें अखंड पावन करीत राहणार, 


शभ्रोथिवसमथे २०२ 


त्या च प्रमाणें या दोघा कर्मयोग्यांच्या भेटीनंतर धर्मकारण आणि 
राजकारण यांचा जो एकत्र प्रवाह सुरू झाला, त्यानें नंतर सुमारें दीडशे वर्षे 
हाराषट्रास सुखाचे आणि वैभवाचे दिवस दाखविळे आणि त्यावर च 
महाराष्ट्राची दृष्टि अखंड खिळून राहिली आहे. त्यांच्या भेटीनंतर महाराष्ट्राचे 
भव सारखे वाढत च गेलें. महदाराष्ट्राज्याठा श्रीसमथीचा आशीर्वाद च 
होता की, ज्या प्रमाणांत चाफळच्या श्रीरामाचा महोत्सव उत्तरोत्तर वृद्धीते 
पावविळा जाईल, त्या च प्रमाणांत महाराष्ट्राज्य हि अमिदृद्धीते पावेल. 
आणि तसं च अक्षरशः घडत गेलें. श्रीरामाच्या चढत्या वाढत्या वैभवा- 
बरोबर श्रीशिवरायाचें राज्य हि वृद्धिंगत होत गेळें आणि जसजसा राज्याचा 
विस्तार होत गेला, तसतशीं देवाचा महोत्सव हि चढत्या वाढत्या प्रमाणा- 
वर साजरा करण्याची साधने उपलब्ध होत गेलीं. चाफळच्या श्रीरामाचा 
महोत्सव आणि श्रीशेवरायाचें महाराष्ट्रराज्य यांचा उत्कर्ष परस्परावलंबी होता. 
श्रीसम्थाचा तसा आशीवीद होता आणि राजांचा तसा अनुभव होता 


कळासवासी शिवगणनासे । क्षत्रियकुळावतंसे सप्रेम । 
मंत्रियानुमते सेवेसी संभ्रमे । रुद्रसेख्या ग्रामे समार्पिटीं ॥ 
जव जब शिबराज्यवर्धमार्ने । तब तव रामभजनासो ग्रामप्रदाने । 
राजा ब्रह्म राम अनुसंधान । राजश्रिया विराजत ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, २०-४, ५ 


(१२) असा या दोघा इंधरी पुरुषांचा ऐतिहासिक संबंध असतां 
त्यांची ताटातूट कोण करूं शकेल व तसा कोणी बिकारवरतेमुळें प्रयत्न 
केल्यास त्यांत त्यास यश कसें यावें £ त्यांची असली ताटातूट करण्याची 
बुद्धि पूर्वीच्या कोणा हि चरित्रकारास झाली नाहीं. हे चरित्रकार 
श्रीसांप्रदायिक असल्यामुळें आपल्या गुरूत्ची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी समर्थ 
आणि शिवाजीमहाराज यांचा संबंध ते प्रथमपासून दाखकितात व जेथें तेथे 
आणतात, असा आक्षेप घेण्यांत येंतो, पण त्याला माझें उत्तर असें आहे 


कौ, १६०३ पासून १७४० पयत आणि कांहीं नंतर हि, मिळून जे दह 


३ श्रीरामदासी मालेतील नववा भाग, श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, ठेखांक 
२६, ४३, ८० इत्यादि व श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं आर्पिलेला पहिला 
सुमनहार, पुष्प २१ वें पहा, 


२४४ श्रीसमर्थावतार 


वीस चरित्रकार झाले, त्यांनीं काय आपसांत संगनमत केलें होतं £ 
कोणाला च सत्यकथनाची चाड नव्हती होय ? प्रख्यात संतचरित्रकार 
महीपति हे तर श्रीसंप्रदायाबाहेरचे होते ना ? मग ते हि, महाराजांचा संबंध 
अगदीं आरंभापासून च होता, असे आपल्या संतविजयांत कां म्हणतात व 
जेथे तेथें आणि जेव्हां तेव्हां महाराजांना पुढें कां करतात ? तात्पर्य, या 
दोघा पुरुषांचा तसा च क्रणानुबेध होता, असं या सर्व चर्त्रिकारांच्या 
निवेदनावरून व इतर अनेक सबळ प्रमाणांवरून मी मानतो. त्यांपैकी 
कांहीं थोडीं प्रमाणे पुढें यदच्छेनं कदाचित्‌ प्रकट होतील हि. 

(१३) श्रीतुकाराममहाराजांचा नियीणकाळ १५७१ फाल्गुन वद्य 
२ होय. ततूर्वी त्यांची मेट घेण्याची इच्छा श्रीशिवाजी राजांनीं दर्शविली 
असतां तुकारामांनी राजांना जें सहा अभंगांचे पत्र पाठविलें, त्यांतील 
सर्वच्या सर्व अभंग किंबा कांहीं अभंग आपल्या आवडत्या कल्पनेला 
नडतात, म्हणून च केवळ, कित्येक जण ते अभंग प्रक्षिप्त मानतात, हें 
योग्य म्हणतां येईल काय १ मंदिरांतील बाडांक १२४४ यांत ते सहाचे 
सहा अभंग आढळतात. मल्हार रामरावकृत श्रीशिवछत्रपतिमद्दाराजांचे 
जें सप्तप्रकरणात्मक चरित्र प्रसिद्र आहे, त्यांत हि ते अभंग आहेत च. 
तुकाराममहाराजांनीं निःसंदिग्धपणें राजांना लिहिलें आहे की, 


सद्ुरू श्रीराम-दासाचें भूषण । तेथे घाली मन । चळूं नको ॥ ९. 


क्क शक हशी 


-आत्मारामीं मन । ठेउनियां राहे । रामदास पाहे । आपण चि ॥ १० 


गी कजर 
पे शी र 


राया छत्रपती । ऐेकावें वचन । रामदासी व्यान । लावी वेगी ॥ १ 
रामदासस्वामी । सोयरा सजन । त्यासी तन मन । अर्पी बापा ॥ २ 
मारुती अवतार । स्वामी प्रगटला । उपदेश केला । तुजलागी ॥ ३ 


अर क्क 
कम रः 


धरूं नको आस । आमुची भूपाळा । रामदासी डोळा । लावी आतां॥ ८ 
जॅ क 


जै क 
क क्क पे 


क 
क्क 


शरण असावे । रामदासालागीं । नमन साष्टांगीं । घाली त्यासी ॥ १४ 


श्रीशिवसमथं २४१५ 


यावरून श्रीशिवरायावर श्रीसमर्थाची कृपा १५७१ च्या फाल्युनापूर्वी च 
झाली, हें उघड आहे. 


(१४) श्रीसमथाच्या निर्याणानंतर तीन चार दिवसांत च लिहिलें 
गेलेल्या वाकेनिसी स्मरणटिपणांत श्रीशिवाजीराजांना झालेल्या अनुमग्रहाचा 
शक, महिना, मिति व वार हीं दिलीं आहेत, तीं १५७१ वैश्याख शुद्ध 
९ गुरुवार अशीं आहेत. पण थोडा चमत्कार असा, रामदासगुणारणव या 
ग्रन्यांत राक दिलेला नसून ज्येष्टमास, शुकृपक्ष नवमी, मंदवासर हीं 
दिलेलीं आहेत. युणारणवकारांनीं ज्येष्ठ महिना व मंदवासर, हीं कोठून 
घेतलीं, तें कळण्याला मार्ग नाहीं. १५७० च्या ज्येष्ट श्यु. ९ ला शनिवार 
होता व संभव आहे कीं, ही मिति राजांच्या एकाद्या भेटीची असावी. 
आपण वाकेनिसी टिपणाच्या आधारें १५७१ वैशाख झु. ९ गुरुवार, हा च 
महाराजांच्या अनुग्रहाचा दिवस होय, असें धरून चालावें. 


( १५) अफ्झुलखानाचा वध १'५८१ च्या मार्गशीष शु. ७ स झाला, 
हं ध्यानांत असूं द्यावे. दिवाजीराजाळा जिवेत पकडून तरी आणीन, किंवा 
यमसदनास तरी पाठवीन, असा विजापुरदरबारांत विडा उचळून सरदार 
निघ्राल्याची बातमी श्रीसमर्थ आणि श्रीशिवराय यांना लागतां च, श्रीशिवराय 
श्रीसमथ्रीच्या मेटीस आले. त्यांच्यांत इतर संकेत काय ठरला असेल, 
तो जगाला कोठून कळणार, पण त्या भेटींत समथीनीं राजांना ज्या सूचना 
केल्या, जें धोरण सांगितलें, जे आश्वासन दिलें, ते सर्व प्रन्यराज 
दासबोधांतीळ अठराव्या दशकाच्या सहाव्या समासांत नमूद आहे. या क्षणीं 
वाचकांच्या हाताशी ग्रन्ययज दासबोध असेळ, नसेळ आणि या वेळीं तो 
समास दृष्टीपुढें असणें अगत्याचें आहे, म्हणून तो समास येथें मी मुद्दाम 
उद्धृत करतों. वाचकांनीं कृपा करून गय करावी. 


॥ श्रीरामसमर्थ ॥ 


नाना वस्त्रे नाना भूषणे । येणें शरीर शंघारणे । 
विवेकें विचारें राजकारणे । अंतर शुंघारिजे ॥ १ 
शरीर सुंदर सतेज । वस्त्रे भूषणे केलं सज । 

अंतरीं नस्तां चातु्येबीज । कदापि शोभा न पवे ॥ २ 


२४५६ ध्रीसमथांवतार 


तुंड हेकाड कठोरबचनी । अखंड तोले साभिमानी । 
न्याय नीति अंतः'कर्णी । घेणार नाहीं ॥ ३ 


तऱ्हे खीघकोपी सदा । कदापि न घरी मर्यादा । 
राजकारणसंवादा । मिळो चि नेणे ॥ ४ 


ऐसे लौंद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं बचनीं । 
पापी अपस्मार जनीं । राक्षेस जाणावे ॥ ५ 
समयासारिखा समयो येना | नेम सहसा चालेना । 
नेम धरितां राजकारणा । अंतर पडे ॥ ६ 

अति सर्वत्र बजीवे । प्रसंग पाहोन चालावे । 
इटनित्रहीं न पडावे । विवेकी पुरुष ॥ ७ 

बहुत चि करितां हट । तेथें येऊन पडिले तट । 
कोणीयेकाचा शेवट । जाला पाहिजे ॥ ८ 

बरें ईश्वर आहि साभिमानी । विदोष तुळजाभोवानी । 
परंतु विचार पाहोनी । कार्य करणें ॥ ९ 

अखंड चि सावधाना । बहुत काये करावी सूचना । 
परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिले पाहिजञे ॥ १० 
समर्थापासीं बहुत जन । राहिला पाहिजे साभिमान । 
निव्वळ करूनियां मन । लोक असती ॥ ११ 

म्लेच डर्जन उदेड । बहुतां दिसाचें माजळें बँड । 
याकारणे अखंड । सावधान असावें ॥ १२ 
स्थकळकर्ता तो ई*बरु । तेणे केला आंगिकारु । 

तया पुरूपाचा विचारू । विरळा जाणे ॥ १३ 

त्याय नीति विवेक विचार । नाना प्रसंगप्रकार । 
परीक्षिणे परांतर । दण ईश्वराखें ॥ १४ 


माहायेत्त सावधपणे । समई धारिष्ट धरणे । 
अन्त चि कार्य करणें । देणं ईश्वराचे ॥ १५ 


येश कीर्ति प्रताप माहिंमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा । 
नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचे ॥ १६ 


श्रोशिवसमथं २४७ 


देव ब्राह्मण आचार विचार । कितेक जनासी आधार । 
सदा घडे परोपकार । देणे ईश्वराचे ॥ १७ 


थेहलोक परलोक पाहाणे । अखंड सावधपणे राहाणे । 
बहुत जनाचे साहाणे । देणे ईश्वराचे ॥ १८ 


देवाचा कैपक्ष घेणे । ब्राह्मणाची चिंता बाहाण । 
बहु जनासी पाळणे । देणे ईश्वराचे ॥ १९ 


घर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । 
जाळे आहेत पुढें होणार | देणे ईश्वराचे ॥ २० 
उत्तम गुणाचा ग्राहिक । तर्क तीक्षण विवेक । 
धर्मवासना पुण्यस्छोक । देणे ईश्वराचे ॥ २१ 


सकळ सुणांमर्धे सार । तजविजा विवेक विचार । 
जेणे पाविजे पैलपार । अरञपरचरींचा ॥ २२ 


उत्तमपुरुषनिरूपणनाम समास 


किती महत्त्वाचा समास आहे! कोणी हि सांगेळ काँ, ह्या समास 
लिहिणारा पुरुष इहपस्लोकींचा कोणी तरी मोठा अधिकारी असला पाहिजे, 
इहलोकींचा थोर मुत्सद्दी - राजकारणी पुरुष - आणि परलोकींचा ईश्वरनिष्ट 
ब्रह्मसाक्षात्कारी असळा पाहिजे. मी प्रांजलपणें मान्य करतों कीं, या 
समासाचें आणि त्यांतील प्रत्येक ओवीचें संपूर्ण मर्म माझ्या लक्षांत आलेलें 
नाहीं, पण हा समास ज्यांच्या मुखांतून प्रकट झाला ते श्रीसमर्थ व तो 
ज्यांच्या साठीं झाला ते श्रीशिवराय, या उभयतांशिबाय तें संपूर्ण मर्म 
तिसरा कोण आपणांस उलगडून सांगूं राकेल ! 


( १६) श्रीसमथीनीं कोणता सला दिला असेल, याविषयीं हा 
समास वाचून आपण जो तर्क करूं, त्याला गिरिधरांच्या श्रीसमर्थप्रतापांत 
पुष्टि आढळते. क्रमांक ६३१ आणि ६२२ अशा श्रीसमर्थप्रतापाच्या दोन 
प्रति या मंदिरांत आहेत. ९३२१ ही पोथी आहे व ६३२ हें शिवलेलें 
वाड आहे. अठराव्या समासांतीळ ३६ वी ओवी पोथींत आहे, ती अशी : 
समर्थे अकारपुबक यबनासि मारविले । मग चांफळक्षेच उभे केलें । 
श्रीतुळजामाउलिसखि संस्थापिलें । जाउलिपर्वति प्रताप्गाडं ॥ 


र्ड्ट भश्रोसमर्थावतार 


यांत कांहीं खोडाखोड नाहीं. बाडांत मात्र खोडाखोड करून या ओवीला 
वरीलयरमाणें स्वरूप दिलें आहे. म्हणजे बाड ही मूळ प्रत व तिच्यांत 
खोडाखोड केल्यानंतर तिच्यावरून पोथी लिहिली गेली असें ठरतें. 
बाडांतील खोडाखोड फार महत्त्वाची आहे. खोडाखोड करण्यापूर्वी 


: अफ्झलखा ' होतें, त्यांत फ' चा 'क! केला व “झ! चा 
नुसता काना केळा ब : लखा ' वर अगदीं बारिक कागद डकवून त्यावर 
: र * लिहून समासांत ' पुर्वकयव ' लिहिलें आहे, व जेथ मूळ 

अफझलखानासि मारविळं 
होतें, त्याचें 
अ ' कारपुर्वकयव 'नासि मारविलें । 
केलें आहे. 

यापासून हि अर्थबोध तो च होतो, पण तो संदिग्ध केळा आहे. 
अकारपूर्वकयवन म्हणजे, ज्या यवनाच्या नांवाचें पहिलें अक्षर अ आहे, 
अशा यवनास म्हणजे अफझलखांनास. पण मूळचीं अक्षरें तशीं स्पष्ट 
असतां, ही खोडाखोड करून अशी संदिगता, त्या काळीं, कां आणावी 
लागली, कोण जाणे! 


(१७) या स्पष्ट ओवीच्या संदर्भाने आतां पुन्हां १८% ६ कृपा करून 
वाचा, म्हणजे अफझळखानाच्या भेटीस जाण्यापूर्वी श्रीशिवरायाला श्रीसम्थीनीं 
किती आणि कसा सावधानतेचा इषारा दिळा असला पाहिजे, याचा 
जो तुम्ही पूर्वी मनांत नुसता तर्क केळा असेल, त्याला आतां उघड 
निश्चयाचें स्वरूप प्राप्त होईल. हें सारें खानाच्या पूर्व चरित्राला अनुसरून 
च घडलें. 

(१८) ऐसे लौंद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं । 
असे सरसकट विधान करण्याला श्रीसमथोच्या पुढें शंभर उदाहरणे 
असतील, पण खुद्द अफझलखानाचा बेइमानीपणा तर महाराष्ट्रांत सर्वेतोमुखी 





! ही गोष्ट मंदिराच्या एका वार्षिक समारंभाच्या वेळीं श्री. तात्यासाहेव 
करंदीकर यांनीं टांचण वाचून प्रथम उजेडांत आणली. 


श्रीगिवसमथ २४९. 


झालेळा होता. रणदुलाखानाने आपल्या हाताखालीं अफझलखान व 
गाहाजीराजे यांना घेऊन इ. स. १६३८ ते १६४० कर्नाटकांत दक्षिणे- 
कडे अनेक स्वाऱ्या केल्या. त्या वेळीं दक्षिणंत अनेक ठिकाणीं लहान 
लहान हिंदु संस्थानें होतीं. तेथील राजांना नायक म्हणत. त्या नायकांत 
जूट नव्हती. नसावयाची च. तेव्हां कांहीं लढून व कांहीं विश्वासघात 
करून तीं संस्थाने जिंकण्याचा रणदुळाखानानं सपाटा चालविला. त्यांत 
बंगळुरजवळ'चा शिरें येथीळ किल्ला हस्तगत करण्याचें काम अफझळखाना- 
वर सोंपविण्यांत आलें होतें. किल्ला मजबूत होता, सह्दज हस्तगत होण्यासारखा 
नव्हता. तेव्हां अफझलखानाने तेथील नायकास अभिवचन देऊन तडजोडी- 
साठी बोळाविळें आणि तो येतां च विश्वासघात करून त्यास ठार ६ केलें. 
अश्या लौकिकाचा हा सरदार शिवाजीराजावर चाळून आला असतां व 
त्याने विश्वास दाखवून आपसांत बोलणीं करण्यास राजांना बोलाविले असतां 


अखंड चि सावधाना । बहुत काये करावी सूचना । 
परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिले पाहिजे ॥ 


अशी श्रीसमथीनीं सूचना देऊन, या च खानाने शिरें येथीळ नायकाची 
काय वाट लावली, ती विचारांत घेऊन काय अनुमान काढावयाचे, तं 
समासांत नुसतें सूचित केलें आहे, पण प्रत्यक्ष मेटींत श्रीशिवरायाला जें 
सांगावयाचें, तें स्वच्छ च सांगितलें असणार. 


(१९ ) एक लहानसं च, पण चुप करणारें प्रमाण असं आहे कां, 
श्रीसमर्थशिष्य कण्हेरीमठपति श्रीबासुदेव महंत यांना श्रीरिवाजीमहाराजांनीं 
शके १"१९३ च्या अधिक वैशाखाच्या वद्य १२ स पुष्पबाटिकेस ब बाग 
करावयास दोन ठिकाणीं मिळून अकरा बिघे जमीन इनाम करून दिली 
होती. त्या इनामाचा उललेख करून श्री राजा रांभु छत्रपाति यांनीं १६०२ 
च्या कार्तिक शु. ७ स नवीन सनद करून | दिली. श्रीसमर्थांच्या 
एका शिष्याला १५५९३ त श्रीशिवराय सनद करून देतात, पण १५५९४ 


६ श्रीसमर्थ-सदन-प्रकाशन, मराठी रियासत, शहाजी राजे भोसळे, १९२५ 
पठ ६४. 


(! श्रीसांप्रदायिक विविध बिषय, द्वितीय खंड, विषयांक ९० वा पहा. 


२" श्रीसमधांबतार 


पयेत श्रीसम्थांना मेटत सुद्धां नाहींत, हें कोणीं खरें मानावे 2 १५९३ 
त श्रीशिवराय वासुदेव महंतांना इनाम करून देतात, इतके च नव्हे, तर 
तसूर्वी च समथीच्या सांगण्यावरून त्यांना त्यांनीं कण्हेरीस मठ हि करून 
दिला होता. 

(२०) श्रीशिवाजीराजांवर श्रीसम्थांचा किती जीव होता, हें 
दर्शविणारे जे एक प्रमाण उपल्ब्ध आहे, तेवढें पुरें आहे. रांभर गोष्टी मागू 
नका, शंंभरांतळी एक गोष्ट काय मागाबयाची असेल, तेवढी च मागा, असें 
जणूं देवीने म्हटल्यावरून श्रीसमर्थांनी जे एक च मागणें मागितले, तें काय 
दर्शविते ? छत्तिसावें स्फुट प्रकरण सबंध च श्रीसमर्थचरित्रपर आहे, तें 
आपण श्रीसमथीच्या कवितेच्या पहिल्या खंडांत पहा. त्याचा शेवट करतांना 
श्रीसमर्थ देवीजवळ एक च मागणें मागतात--- 

येक चि मागणे आतां । द्याचे ते मजकारणें । 

तुझा तूं वाढबी राजा । सीघर आम्हा चि देखतां ॥ १७ 
दुष्ट संव्हारिळे मार्गे । ऐसे उदंड ऐकतों । 

परंतु रोकडे कांहीं । मूळ सामर्थ्य दाखवी ॥ १८ 
देवाचीं राहिलीं सत्वे । तूं सत्व पाहसी किती । 
भक्तांसी वाढवी वेगीं । इच्छा पूर्ण परोपरीं ॥ १९. 
रामदास स्हणे माझे । सवे आतुर बोलणे । 

क्षमाचें तुळजे माते । इच्छा पूर्ण चि ते करी ॥ २० 

(२१) इतका श्रीसमथीचा जीव श्रीशिवरायाकडे ठागळा होता. 
भक्तांचा प्रतिपाळ करणें हे श्रीसम्थीचें ब्रीद 'च होतें. राजांना हि त्याचा 
प्रत्यय अनेकदां आला होता. श्रीसमथोसारखा ईश्वरी कृपेला पात्र झाळेला 
पुरुष आपल्या पाठीशी आहे, याचा श्रीशिवछत्रपतींना केवटा आधार 
चाटत असला पाहिजे. श्रींदासबिश्रामधामांत एक प्रसंग वर्णिला आहे. 

(२२) एकदां आपलें सैन्य मागें टाकून, श्रीसम्थीच्या भेटीसाठी 
म्हणून, राजे फार पुढें निवून गेळे आणि श्रीसमथोपुढें दाखळ होऊन उभे 
राहिले, तों त्यांना एकटे पाहून शत्रूच्या सैन्यांतीळ एक तुकडी त्यांच्या 
छागावर 'चाळून आली. एकाएकीं आलेला हा प्रसंग पाहून किंचित्‌ चिंता 





8 पहा भक्तमंजरीमाठा, अध्याय १० वा. 


श्रीशिवसमथ॑ २५१ 


वाटून, आपण असें च निघून जाऊन आपल्या सैन्याला मिळावें, तर वैरी, 
न जाणों, श्रीसमथीबर धांबतीळ, असा संकोच उत्पन्न होऊन राजे 
संशयांत पडळे असतां 
तंव हास्य आले करुणाकरा । 
म्हणतिळें कां रे भोतोसी वीरा । 
श्रीरामकर्ता भाऊनि सामोरा । 
होई, होणार होईल तै ॥ 


- दासविश्रामधाम, १०५-१ रड 


राजांनीं निर्भयपणें घोडा फिरविला, राजे एकटे नसून अमूप सैन्यासह 
आहेत, असं वेऱ्यांना भासून, भयभीत होऊन, त्यांनीं पळ काढळा आणि 
श्रीराजे हरिखत श्रीसदुरूपार्शी परतले ! आपल्या भक्तांवर आलेलीं अशीं 
किती तरी अरिष्टे श्रीसमथीनीं निवारिठीं ! 

(२३) केव्हां केव्हां युद्गप्रसंगीं धैर्य खचू पहाते, तरी अशा वेळी 
काय करावें, असा प्रश्न, सैनिकांपैकीं कांहीं प्रमुखांनी काढला असतां 
श्रीसमथीनीं राजांना आणि त्या संबोना सुचविले कीं, 

छघूसी परी मूर्ति हे हाटकाची । 
करावी तथा मारुती नाटकाची । 
असावी सदा ताइतामाजि देडीं । 
समरंगणीं पाठि दीजे उदंडी ॥ 

(२४ ) श्रीसमथीचा शब्द झेळून धरण्यास राजे सदा तत्पर असत. 
सद्दरूंच्या आज्ञांचे पालन करणें, हें च आपल्या सामर्थ्याचे रददस्य होय, 
असं त्यांना वाटे. एकदां समथोनीं राजाकडे अकरा मुठी मिक्षा मागण्यास 
एका शिष्याला पाठविळें. समथौनीं आपली ही कांहीं परीक्षा मांडली आहे, 
असं राजांना वाटलें. तेव्हां त्यांनीं, वत्रदेही दिसे जेसा पर्वत, अशा भव्यरूप 
हनुमंताची अकरा खंडींची एक सुष्टि कल्पून ११११२ १२१ खंडांची 
कोठी पाठविली. ही गोष्ट सांगून श्रीसमर्थप्रतापकार म्हणतात--- 

समर्थआज्ञा राजा मानी मोठी । 
शिवराज तण बळावला ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, ८-४ 


२५२ श्रोसमथोवतार 


श्रीरामदासी ग्रंथमालेतीलळ भाग नववा, श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, 
यांतील लेखांक १४ यांत या गोष्टीला प्रत्यंतर हवि मिळतें. 


(२१५) श्रीसमर्थप्रताप या अत्यंत विश्वसनीय श्रीसमर्थचरित्रांत 
श्रीशिवरायासंबंधाने, याऱिवाय आणखी जे कांहीं प्रसंग नमूद आहेत, ते 
आपण हि थोडे पाहिले पाहिजेत--- 


( मरीचि ) पराशरपर्वत म्हणजे, मला वाटतें पन्हाळगड होय. तेथीळ 
एक अपूव प्रसंग गिरिधरांनीं सांगितला आहे. तो त्यांच्या च शब्दांत 
वाचलेला बरा--- 


पराशरपर्वतीं विचित्र वर्तले । 

समर्थासी शिवराज भावे विनविले । 

स्वामी प्रवर्षगिरिवरि येक रात्रीं राहिलें । 
पाहिजे आतां गुरुदेव ॥ ५० 


शिवराजा राजात्रह्मरामआज्ञा आजि नाहीं । 

स्वामी राजात्रह्मराम तुम्ही च मी पाही । 

हळुमानस्वामी तुम्ही लीलाविग्रहदेही । 
अनुमान कांहीं असेचिना ॥ ५१ 


निर्के म्हणोनि सोमतीर्थी केलें संध्यावंदन । 

पुढें अमात्यसदनी जालें कथानुकीर्तन । 

कथासमाष्ती समर्थे केलें उडण । 
पर्वतावरूनि स्वानंद ॥ ५२ 


शिवगणासी परम विस्मय जालं । 
हनुमानस्वामी प्रत्यया आले । 
अष्टे प्रधान समाधान पावले । 

लाधले निधान जगदोद्धारा ॥ ५३ 


(आत्रि ) जिवराजं शिवतरीं चमत्कार देखिले । 
करतळस्फोटक स्मरणे तात्काळ शमले । 
स्वप्नीं समर्थ प्रसाद देऊनि गेले । 

महा नदी उतरूनिया ॥ ९५ 


- श्रीसमर्थप्रताप, ३२-५० ते ५२ व ६५ 


श्रीजिबखमथे २१५३ 


या प्रसंगाचा उलगडा सांप्रदायिक कागदपत्रांतीळ लेखांक २६ वरून 
चांगळा होत आहे. श्रीशिवाजीराजे कर्नाटकच्या स्वारीहून परत आल्यावर 
श्रीसमथौना भेटावयास सज्जनगडीं गेळे असतां, पूर्वीच्या एका प्रसंगाची 
हकिकत राजांनीं स्वतः सांगितली ती अशी कीं, आपण बीरवाडीस होतों, 
श्रीसमर्थ शिवतरीं होते, दरम्यान काळनदी होती व तिला पूर आला होता, 
तेव्हां समथीनीं “ मधें माह्यानदी माहापूर आणि अकस्मात रात्रीं पलंगापासीं 
येऊन चमत्काररूपें दर्शन दिल्हे, कितेक चित्तीं होते ते चि 
आसीवीद दिल्हे..." 

( अंगिरस ) एका कोठिकाने म्हणजे मांत्रिकाने समथोना एका गुद्देंत 
नेऊन अकरा दिवस त्यांना गुहेत च फिरविले, परंतु परम भाग्यानं 
श्रीसमर्थ त्या कौलिकाच्या मंत्रांतून निसटले. त्या कौलिकास तोफेच्या तोंडीं 
देण्याचा राजांनीं हुकुम केला. समथीनीं त्यास सोडविले : 

समर्थ येकदां कोळिकवचने गुहांतरीं प्रवेशले । 
हस्तकडगे देऊनि कोळिक मागं फिरविले । 
शिवराज कोळिक भांड्यासुखीं बांधविले ! 
समर्थ घांबण्या धांविले अक्रा दिवसे ॥ 
अक्रा दिवस समर्थ गुहांतरीं फिरले । 
परम भाग्ये पुन्हां देखिले । 
समर्थाविणे लोक आंधळे होते जाले । 
संसारतमामाझारी ॥ 
आनंद जाला रष्णातीरीं । 
घोष दाटला जयजयकारीं । 
समाचार गेले रायेरी । 
दिवराज दाटला स्वानंद ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, ३-७८ ते ८० 

( पुलस्त्य ) समथीच्या वेळीं 'चाफळास परांजी देशमुख होते. 
ते आपल्या ओळखीचे झाले आहेत. चाफळास श्रीरामाची स्थापना झाल्यावर 
त्या अधिष्टानास साह्यता करण्याविषयीं ज्या पांच जणांनीं श्रीच्या पुष्पावर 
हात ठेवून अभिवचन दिलें होतें, त्या पांचांत परांजी, म्हणजे च प्राणजी 
देशमुख्व हे एक होते. त्यांनीं श्रीसम्थस्थळीं हि कर बसविळा आणि 


२प्५३ भश्रीसमर्थावतार 


मागणी केली, ही वार्ता राजांच्या कानांवर जातां च त्यांनीं परांजीस कडक 
शासन करण्याचा हुकुम दिला. समथोनीं मध्यस्थी करून त्यास सोडबिलें. 
तेथून मग पुढें प्राणजी देशमुख हे श्रीराममंदिराचे एक निष्ठावंत सेवक 
बनले, 

समर्थस्थळीं चाफळीं त्रामस्थीं कर मागितला । 

शिवराजे ऐकतां जीवघात आरंभिला । 

प्राणजीचा प्राण रक्षूनि समर्थे अभयंकर दिधला । 

सेवाभाग्य दिधले चिरकाळं ॥ 
- भ्रीसमर्थप्रताप, १९-१५ 


( पुलह ) त्या च प्रमाणे एक वर्षीं सज्ञनगडावरीळ समथीचा आश्रम 
थोडा गळाला, तर किलुयावरीळ अधिकाऱ्याला कडक शासन करण्यास 
राजे प्रवृत्त झाळे असतां श्रीसमथीनीं त्यास बांचबिलें. चचाफळचा मठ 
आणि गडावरीळ आश्रम प्रतिवर्षी शाकारण्याचें काम राजांनीं देऊन 
ठेवलेल्या कायमच्या हुकमाप्रमाणे $ होत असे. 

सजनगडीं समर्थआश्रम किंचित पर्जन्यीं गळाला । 
शिवराजें दुर्ाधिंपत्यासी पर्बतपात आरंमिला । 
समर्थ सेवेसी सेवक मागाने घेतला । 
स्वामी क्षमा्सिचु दीनबंचु ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, ८-१२ 


(क्रतु ) श्रीशीवरायांनीं एकदां पत्र पाठवून समर्थाच्या पलंगाचें माप 
आणवून त्याप्रमाणें नवीन पटंग तयार करवून तो श्रीसमथोकडे पाठविळ 
हाता. श्रीसमथीनीं तो वापरण्यांत घेतळा ब त्यावर निजू लागले. 
पलंग स्वीकारल्याचे एकून राजांना आनंद झाला. म्हणून मग शय्या तयार 
करवून स्वतः घेऊन आले. राजे येत आहेत म्हणून हेरांनी समाचार 
जाणविला. तेव्हां पारपत्याधिकारी यांनीं श्रीसमथोना विनंति केली कीं, 
राजे येत आहेत, तरी त्यांना संतोष व्हावा म्हणून आपण उत्तम वसे, 
भूषणें धारण करावीं. राजांना संतोष वाटेल. समर्थानी पारपत्याधिकारी यांची 
विनंति मान्य करून उत्तम हुर्मुजी भगवा साज केला. राजे आले, त्यांनीं 





$ श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, लेखांक ७१ पहा. 


श्रीशिवसम ्थ २५५ 


एक मुहूर्त साष्टांग नमस्कार घातला. उठोन प्रेमानें श्रीसमर्थाकडे पहात 
राहिले. श्रीसमथोच्या सहवासाचा संतत लाभ घडणाऱ्या कल्याणादि 
रिष्यमंडळींना पाहून राजांना फार आनंद झाला, त्या सर्वोची त्यांना 
'न्यता वाटली. त्या वेळीं प्रतापकार गिरिधर स्वत: गडावर च होते. 
ते लिहितात--- 


संत महंत निवांत सभेसी देखिले । 

सिद्ध साधक पुण्यस्छोक भले । 

निस्पृह ग्रंथळेखक देखतां नृपे माथे डोलविले । 
देवसभा जेथें कुरवंडिली ॥ 


शिवराजा म्हणे माझे परम भाग्य साप्राज्य । 

स्वराज्यी केवळ राजा ब्रह्म रामराज्य । 

अनंत जीवगण शिवगण पावले सायोज्य । 
स्वर्गस्थ देवगण उद्धरिले ॥ 


- श्रीसमर्थेप्रताप, ८-२१,२२ 


( वशिष्ठ ) पुढीळ दोन ओव्यांत गिरिधरांनीं जो प्रसंग वर्णिला आहे, 
तो अपूर्व होय. दुसऱ्या कोणा हि चरित्रकाराने त्याचा उल्लेख केलेला नाहीं. 


समर्थ भविष्य न सांगोने सांगती । 

दक्षणेसी युद्धे दुर्घर दिसती । 

अकराअकरीं तरवारा मार्गो धाडितो । 
शिवराजयासी सत्वर ॥ 


शिवराजे चिन्ह जाणितले । 
दक्षणेसी परचक्र सत्य आलें । 
समर्थ सर्व पराभविले । 

स्वये निजरास्त्रे घेउनिया ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप २०-६१, ६२ 

(२६ ) श्रीशिवरायांच्या मनांत वारंवार यावें कीं, श्रीसहदुरु पळी 
किल्ल्यावर रहावयास येतील, तर आपली नित्य दर्शनाची सोय होणार 
आहे. त्यांना विश्नास वाटे कीं, आपण त्यांना तशी विनंति केल्यास ते 
नाहीं म्हणणार नाहींत. गुरुरिष्यांच्या संबंधांत असा एक न्याय आहे कीं; 


२२५ श्रीसमथावतार 


आपल्या गुरूने अमूब; गोष्ट करावी, अशी उत्कट इच्छा निष्टावंत रिष्याळा 
झाली आणि ती त्याने श्रीगुरुचरणांजवळ विदित केली, म्हणजे गुरु 
शिष्याच्या प्रेमाळा वरा होऊन त्याच्या मनासारखं वागण्यास तयार होतात. 
मजसारखा दुर्बल, अल्पज्ञ, भिकारी हि स्वानुभवाने अशी साक्ष देईल, 
मग सदगुरु आपलें ऐकतीळ च, असं शिवरायासारख्या सच्छिष्याच्या 
मनानें ध्यावे, यांत काय नवळ आहे ? आपली विनंति श्रीसमर्थ मान्य 
करणार, ते गडावर रहावयास येणार, आपली नित्य दर्शनाची सोय होणार, 
या नुसत्या विचाराने त्यांचें चित्त प्रफुछ्ठित झालें आणि श्रीसमथीना 
विचारण्यापूर्बी च गडावर त्यांच्या राहण्याची सर्व सोय करण्याच्या तयारीला 
हि ते लागले ! श्रीसमर्थ नाहीं म्हणतील, अशी नुसती शंका हि त्यांच्या 
मनाला शिवली नाहीं ! त्यांना वाटलें, आपल्या मनाचा उल्हास, हें च 
श्रीसमथीच्या अनुमतीचें पूर्व चिन्ह होय ! 


(२७) श्रीसमथोना तशी विनंति करण्यास महाराज चाफळास गेले. 
श्रीचरणीं त्यांनीं आपली इच्छा नम्रपणे निवेदन केली. श्रीसमथानीं एकदम 
हो किंबा नाहीं न म्हणतां क्षणभर विचार केला. चाफळ सोडावयाचें तर 
येथीळ व्यवस्था कशी लावावी ! त्यांनीं छत्रपतींना आज्ञा केली कौ, 
येथील श्रीरामाच्या नित्य पूजेचा आणि वार्षिक उत्सवाचा अंगीकार आपण 
करावा. ती गोष्ट श्रीछत्रपतींनीं तत्काळ मान्य केली. कालेंकरून जावळीच्या 
सुभेदारास नित्याच्या खर्चासाठी व दत्ताजी त्रिमळ यास वार्षिक उत्सवाच्या 
बेगमीसाठीं महाराजांची आज्ञापत्रे गेलीं. माझ्या दृष्टीनें ही घटना फार 
महत्त्वाची घडली. या घटनेचा अर्थ असा होतो कीं, चाफळचें 
श्रीरामसंस्थान हं महाराष्ट्रराज्यकारभाराचें एक अंग बनलें. श्रीशिवराय, 
श्रीसंभाजीमहाराज, श्रीराजाराममहाराज, श्रीश्ाहुमहाराज, इत्यादि छत्रपतींची 
एतद्विषयीं आज्ञापत्रे पाहिली म्हणजे चाफळच्या श्रीरामाचा उत्सव करणे व 
तं देवस्थान चालविणे, हें एक मराठ्यांच्या राजकारणाचे च अंग म्हणून 
अखेरपयत मानण्यांत आठे, असं दिसतें. 

(२८ ) दत्ताजी त्रिमळ हे महाराजांचे वाकनीस असून पुढें त्यांना 


मंत्रीपद प्राप्त झालें होतें. त्यांनीं मद्ाराजांच्या आज्ञेवरून प्रतिवर्षाच्या 
उत्सवाची व्यवस्था लावली, ती अशी : 


धीशिवसमधथे २५ 


व्ेस्यांक १९ ] १५९९ भाद्रपद $ व. २ [ अस्सल-मोडी 
श्री 
श्रीरघुनाथदेउ 
राजमान्य राजश्री वेकाजी सद्र सुभेदार ब कारकून, 
माहालानिहाये ता कोळे गोसावी यासी 
सेवक दताजी त्रिमळ नमस्कार सुहूर सन समान सवैन अलफ कसबे चाफळ 


येथे श्री यांचे देवालय आहे तेथे रामनबमीस यात्रेचां मोहोछाव 
राजश्री स्वामी करीत असताती त्यावरी राजश्री छत्रपती स्वामी श्री 


देवाचे मेटीस आले होते ते समई स्वामीन राजश्री राजयास आज्ञा केली 
की देवा'चा नित्य उछाव व यात्रा उछाव करावा ऐसी आज्ञा केली आज्ञेप्रमाणे 
राजश्रीने मान्य करून नित्य उछाव यास खर्च लागतो त्याची बेगमी जाउलीचे 
सुभेवरी करून दिल्ही आणी रामनवमीचा उछाव चालवा तेविसी आम्हास 
आज्ञा केली की तुम्ही या प्राती राहाता येथील रामनवमीचा मोहोछा तुम्ही करणे 
त्यास जो खर्च लागेल तो दीवाणातून लावणे ऐसे सागीतले त्यास आजी ता 
साल गुदस्ता जैसे तैसे चालिले हाली रामनवमीच्या मोहोछायाची मोईन साळ 
मजकुरी येणे प्रमाणे करून दिल्ही असे तरी तुम्ही आपल्या सुभ्यापैकी ते 
दिवसी खर्च करणे बीग जाबीता तपसीलवबार 





नख्त बेरीज कैली माहाल मापे बजन टकबदी 
नाणे होत ४३ गहु ४१८५ तुप 
१ ८३॥- तादुढ ८२॥- गुल 
'पा खुर्दा टके 
१५० 
कापड मोठे व बारीक ८१ दाली -११ तेल 
व नरमिना सनगे ८८३ मीठ टॉड गुलाल 
शड -३ नाचणे ८॥- बुका 
विडीयाची पाने ८२ दाल हरभरेची ८१ स्वोबरे 
११००२ | ४१ खारीक 
-॥२॥३ ८८२॥ उद 
८॥|- सुपारी 
€२ काथ 
-॥३८९]- 


६ हा व पुढील तीन टेखांक, श्रीसमर्थसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, भाग पहिला, 
यांतील होत. 


स. अ. १७ 


२५८ श्रोसमथावतार 


येकून अकरा होन व दीड्से टका खुर्दी व कैली साडेसतरा मण तीन पाईली व 
बजनी आठरा मण साडेनवसेर व जामा चौदा सनगे व अकरा हजार पाने रास 
देवीळे असे येणेप्रमाणे साळ दरसाळ खर्च करणे आणी हुजरातीचे बाजे खर्च 
खर्च लिहिणे सदरहु खर्चकरीता तेथे राजश्री साहेबी येक कारकून 
ठेविला असे त्याचे विद्यमाने व स्वामीचे शीशा असतील त्याचे गुजारतीने खर्च 
करणे समयाने समयास कोठे अतर पडो नेंदणे ब ते स्थळी समयानसार 
जटाधारी जोगी येऊन पीडा करिताती तरी ती पीडा होऊ नेदणे ब साळ दरसाल 
जागाजागार्‍ची सीहासने येत असताती तैसी च येउनु यात्रासमारंभ चाले ऐसे 
करणे येविसी बहुत लिहिणे तरी सुज्ञ असा या कागदाची तालीक घेउनु असल 
परतून देणे दरसाल ताजे सनदेचचा उजूर न करणे लिहिले प्रमाणे आवोछीन 
चालवणे तुम्ही खासा तेथे जाउन यात्रेचे सौरक्षण बरेपणी करणे द्दी:यातच्रा 
कौळाची आहे या खेरीज दसमीचे दिवसी येकसे ग्रेकवीस ब्राह्मण भोजन येथोग्त 
बरबी सामसय्री देउऊनु श्रीद्वारी समाराधना करवीत जाणे प्रतीत्राह्षणासी दक्षणा 
टकसाली चार रुके देणे येणे प्रमाणे वारसीक यात्रा करीत जाणे रा छ १५. 
माहे रजबु पा हुजूर 


पो छ १३ सौवाल 


ही व्यवस्था मोरो त्रिमळ पंत प्रधान यांनीं एक आज्ञापत्र काढून 
दृढ केली, तें आज्ञापत्र असे-- 


लेखांक २५ ] १५९९ कार्तिक थुद्ध १२ [ अस्सल.- मोडी 
श्रीश कर 
अखंडीत ळक्ष्मी अळंकृत राजमान्य राजश्री वेकाजी 
रद्ध सुबेदार व कारकून सुब्या ता कोल गोसावी यासी 


सेवक मोरो त्रीमल प्रधान नमस्कार विनती सुहुर सन समान ,सबरैन अळफ 
कसबे 'चाफल येथे श्री याचे देवालय आहे तेथे रामनवमीस यात्रेचा 


श्रीशिवसमर्थ २५९, 


मोहछाव राजश्री स्वामी करीत असताती त्याउपरी राजश्री छत्रपती 
स्वामीने हदी मोदेछाव प्रतिवर्षी रामनवमीस होत आहे तैसा च करीत जाणे 
म्हणौन राजश्री दताजीपंतास अज्ञा केली अज्ञेवरून तुझास राजश्री दताजी- 
पंतानी अज्ञा करून सवीस्तर पत्र ळीहीळे आहे ते तुही मनास अणौन पत्रप्रमाणे 
येक काडीचे अंतर पडो ने दीता रामनवमीचा मोहछाव समारंभ बरवे प्रकारे 
करीत जाणे तुम्ही खासा चाफलास येऊन ८१० दिवस राहून यात्रा भरऊन 
मोहछाव करीत जाणे रामनवमीच्या मोहछावास दिवाणातून खर्च करावयाचा 
मोईन करून दिधली आहे ते राजश्री दताजीपंताचे सनदेप्रमाणे खर्च करून 
मोहृछाब करणे सर्वथा अंतर काडी इतके पडो नेदणे विज्ञेष ळिहीणे तर तुम्ही 
सुज असा छ १० रमजान या पत्राची तालीक घेऊन असल परतोन देणे 
अज्ञा प्रमाण 


विळसति 
ळेखनाव 


धिमुद्रा 


शुध 
पौ छ १३ सौवाल 


(२९ ) नित्याच्या व्यवस्थेसाठी श्रीरिवरायांच्या आज्ञेवरून १०५९७ च्या 
वर्पप्रतिपदेस निघाळेलीं आज्ञापत्रे उपलब्ध नाहींत, पण त्या आज्ञापत्रांचा 
उल्लेख करून व त्यांना अनुसरून च श्रीसंभाजीमहाराजांनीं काढलेली 
आज्ञापत्रे प्रसिद्ध आहेत. चाफळास श्रीसमथीची शिष्यमंडळी असत, 
ऱिवाय अतिथि अभ्यागत येत, त्या सवीच्या योगक्षेमासाठीं एक आज्ञापत्र 
निघालं ब देवाच्या नित्य पूजानेवेद्यासाठीं व सेवकांसाठी निराळें आज्ञापत्र, 
५ दोन्हीं आज्ञापत्रे एका च मितीस निघालीं, तीं दोन्हीं कमरा: येथें 
!६त करतों. 


२८५० श्रीसमथावतार 


लेखांक २४ ] १६०२ कार्तिक झु. ६ [ अस्सल - मोडी 
श्री 
राजश्री रामदास गोसावी 

स्वस्ती श्री राज्यामिषेक शक ७ रौद्रनाम संवत्सर कार्तीक शुध षष्टी इंदुबासर 
क्षेत्रियकुळावतश श्रीराजा शंभु छत्रपति यांणी राजश्री काशी रंगनाथ 
देशाधिकारी ब देशळेखक प्रांत जाउली यांशी 
आज्ञां केली ऐसी जे श्री गोसांबी यास 
अतीत अभ्यागत आदीकरून नीत्यनीमीत्य 
ालीलें पाहीजे हझणौन पेशजी तीर्थस्बरूप 
राजश्री केलासवाशी स्वा (मी) ने छ २९ 
जील्हेज सन $ खमस सब्रेनामध्ये येणेप्रमाणे 
मोईन केली बी ता 
खासा समुदायास प्रत्यही सामग्री 
बजन टक बदी मण ४१॥ ७ बी ता 

८-५ तांदुळ बारीक सडीक 













'एषा श्री शिवरा 
जेंद्र मुख्यामात्यस्य 
सत्यधूकू ।। मुद्रा मोरे 
श्वरस्यास्तां भद्रा स 
द्रागदायिनी 








८-|॥ ० कणीक 
८- दाली 
इॅढ५ तूप 
८'८'२॥ मीठ 
८१॥| ७॥ 
कीता कीरकोली 
'पान सुपारी ब कात व पानें तभाखु दरमाह वजन 
पाने बिडीयानची वजन टक बदी ढ्ठ्रे 
झुमार ५०० ८८॥० सुपारी तेळ दीपास दरोज 
८८८४|| कात वजन 
दठ1४॥० ८८१७ 
दरोज प्रमाणे 
हैस दुभत्यास १ 


एकूण वजन टकबदी दरोज प्रमाणे ४१) ९॥| ४॥ येक मण सडियेकूणतीस 





६ म्हणजे हक १५९७ चेत्र शुद्ध १. 


श्रोशिवसमधथे यऱ्द्रे 


सेर साडेचार टाक व दरमाहे तीन सेर व पाने दरोज पांचसे व दुभती हौस 
येक रास येणे प्रमाणे पेशजी ता साल गुदस्तां चालीळे आहे हाली येणे प्रमाणे 
पेस्तर साल दरसाल चालवीत जाणे हौस दुभत्यास देणे ते हेस जोबरी दुमेल 
तावरी असो देणे ते उडालियाउपर (ज) मा करून दुसरी हौस दुभत्यास 
देत जाणे व तेळ पेशजी नंदादीपास हाणीन सदरहु दौड सेर पावत आळे 
आहे यैज्लीयास ते तेळ नंदादोपास नव्हे सदरहु दीड सेर तेळ गोसावीयांकडे 
समुदायास देत जाणे फाटी ब गवत पेढाजी सुभेमजकुरी पावत होते हाली 
सातारांच्या सुभापैकी देवीळे असे या कारणे हाळी गवत ब फाटी तुही नेंदणे 
प्रतीवर्षी हुजूरचे सनदेचा उजूर न करणे ये च सनदेची ताढीक लिहून घेउन 
असल सनद गोसावीयाकडे देणे आण लिहीळे प्रमाणे प्रत्यही सामग्रीचे लग 
पडो नेदणे ब श्रीकडे सेवेसी येक हरकारा हुजरून पहील्यापासून दील्हा आहे 
त्यास वेतन तागाईत साल गुदस्ता सुभे मजकूर पैकी पावत होते हाली ही 
हरकारा श्री कडे देविला असे त्यास वेतन पहिल्याप्रमाणे दरमाहे होन 
८॥ २८ प्रमाणें झा अवल साळापासून पेस्तर साळ दरसाळ देत जाणे आणी 
धर्मादाऊ हणोन खर्च लिहीत जाणे वेतन देणे ते नीवल पाववीत जाणे 
'ठेखनालंकार 





पौ छ २४ मास मार्गसीर्ष वद्य ११ रुजु सुरु 
नीबीस 

तेरीख ४ माहे सोवाल 

सौवाळ सन इहिदे समानैन 

थारसुद सुरु सुद 


छ २९ जीलकाद बार 


८२ श्रीसमर्थावतार 


लेखांक २५ ] १६०२ कार्तिक झु. ६ [ अस्सल --- मोडी 
श्री 
श्रीरघुनाथदेव राजश्री रामदास गोसावी 


स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शक ७ रोद्र सवछर कार्तिक शस्टी इदुवासरे 
क्षत्रियेकुलावतंस श्री राजा शभु छत्रपति याणी राजश्री कासी रंगनाथ देशा- 
धिकारी व देदाळेखक प्रांत जाउली यांस 
आज्ञा केली ऐसी जे राजश्री गोसावी 
यांस श्री दैव वास्तव्ये कसबे चचांफल यास 
प्रतीही पूजेनिमित्य ब नवेदास ब देवाच्या 
सेवकास मोईन बा सनद राजश्री 
केळासवासी स्वामी छ २९ जील्हेज सन $ 
खमस संवैन येकूण मोईन 






एघा श्री शिवरा 
जैद्र मुख्यामात्यस्य 
सत्यधूक्‌ ॥ मुद्रा मोरे 
श्वरस्यास्तां भद्रा स 
द्रागदायिनी 








मुशाहिरे देवाच्या सेवकास देवाच्या नबेदास प्रतीही 





दर माहे होनु पातशाही सामग्री वजनी टकबंदी 
३८" पारपत्यगार १ ८८६). तादुलबारीक सडीक 
४ पुराणिक २ दर २₹ टढ६|- कणीक 
५ हरिदास ४ दर १२ ढ८२|]* दाली 
5 वाजंत्री ७ दर 2 येक द॑८९|- तुप 
४ पुजार २ बीता ८८९ तुप स्था मीठ 
श्रीरघुनाथ श्रीहृणुमतास  ८॥६॥॥९ 
2 दोपास तेल श्रीहृणुमतास प्रतीही 
५१ माली £ येक बजन टक ८८४. 
१ झाडी कडी करावयास देवाच्या पंचामृतास ब परिमळ 
४ थक द्रब्वाकारणें दराोज नख्त खुर्दा 
२५ टका ९८. 


येकूण दरमाहे होनु पातशाही पंचवीस व दराज मोईन वजन टकबंदी साडे 
सतरा सेर नव टांक ब नख्त खुदा टका थक रास येणे प्रमाणे पेक्ञजीपासून 
तागाईत साळ गुदस्ता पावत आले आहे हाली ही पेशजी मोईन प्रमाणे साळ 
मजकुरी शा अवऴ सालापासून देविळे असे साल दरसाल देत जाणे प्रतिवरसी 





8 म्हणजे शक १५९७ वर्षप्रतिपदा, 


श्रीशिवसमथं २८३ 


ताजे सनदेचा उजूर करीत नव जाणे तालीक लेहोन घेऊन असल पत्र वेदमूर्ति 
राजश्री दिवाकर गोसावी यापासी फिराउन देणे वब देवांच्या सेवकास मुक्षाहिरा 
देणे तो नीवल देत जाणे टेखनालंकार 


म्या 
देयं विज 
यते 
रुजु सुरु 
निवीस 
पौ छ २४ मास मार्गसीष बद्य ११ 
तेरीख ४ माहे सौबाल 
सौवाळ सन इहिंदे समानेन सुरु सुद बार 
बार सुद 
छ २९ जीडकाद 


* (३० ) स्वतःच्या निर्याणापूर्वी बरोबर एक च महिना आधीं 
आ्रीसमथीनीं केलेल्या ज्या अकरा सूचना लेखांक ४३२ त नमूद आहेत, 
त्यांतील सहावें वचन येणेंप्रमाणें -- 

५ प्रमादि $ संवत्सरी सींगणवाडीचे मठीं राजश्रींनीं श्री च्या 
र क्क क 
सवे कायीचा आईकार केला त्यापमाणे त्यांनीं नित्य उत्सव व यात्रा- 


समारंभ उत्तम चालविला पुढें इमारतीचे हि स्मरण द्यावे हे त्यांनी 
मान्य केल्यावरि आपण सज्ञनगडीं सुखे वास्तव्य केले ॥ ६॥” 


(३१) श्रीसमर्थ आणि श्रीशिवराय यांनीं महाराष्ट्रराज्य हें कसं 
धमीधिष्टित केलें होतें, याचा उत्कृष्ट बोच वरील घटनेवरून होत आहे. 
हे महाराष्ट्रराज्य म्हणजे देवाब्राहमणांनचें राज्य होय, असे उद्गार, पुढचे सवे 
राजे आणि मुत्सद्दी काढीत, त्यांचा पाया हा असा या दोघा अवतारी 
पुरुपांनीं घरातळा होता. श्रीसम्थीचें एक वचन च आहे कीं, “ श्रीकार्यीसी 


$ प्रमादी संवत्सर म्हणजे १५९५, 


२द्ट भश्रोसमर्थावतार 


अति तत्पर ऐशा पुरुषाच्या योगें धर्मबृद्धी आहे धर्मवृद्धीनें राज्यवृद्धी 
आहे.'” 1 असो. 

(२२ ) याप्रमाणे श्रीशिवरायांनीं श्रीरामाच्या नित्यनेमित्यिक पूजेचा 
आणि उत्सवाचा अंगीकार केला आणि श्रीसमर्थ श्रीसजञनगडीं जाण्यास 
तयार झाले. श्रीसमर्थांनी येण्याचें मान्य केलें आणि श्रीसमर्थसदन सज 
करण्याचा महाराजांनीं हुकुम केला, सदन सर्वथैव तयार झालें आणि 
थोडे शिष्य बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ गडावर रहावयास गोळे. ते गडावर 
श्रीशिवरायांसाठीं रह्दाबयास गेळे व रायांनीं त्यांस आणलें, असें तंजावर- 
मठपाति भीमस्वामी हि सांगतात : 

राजा शिवछत्रपति । समर्थासी आति प्रीति । 
सज्ञजनगडीं तेहीं वस्ति । करविली ॥ 
- दोन जुनीं चरित्रे 
आणि प्रतापकार हि म्हणतात : क 
विवेके चि शिवराजे समर्थासी बिनविले । 
सेह्याद्रिशिखरीं राहावें गुरूदेबे ॥ 
पूर्वित्रषीचे आहे गुप्त स्थान । येथें समर्थे करावे अधिष्टान। 
जेथे श्रोचरण लागती परिपूर्ण । तेथें पुण्यपावन भूमंडळ ॥ 
-र्‍्समर्थप्रताप, ८-१०, ११ 


(३३ ) श्रीसमर्थ हक १५९८ त गडावर रहावयास आळे आणि 
त्या च वर्षी त्यांनीं श्रीशिवरायाळा आज्ञा केली कीं, ठिकठिकाणच्या 
संतसजञनांना आणि साधु पुरुषांना गडावर येण्याविषयीं विनंतिपत्रें पाठवावी 
व तशी आवश्यकता वाटल्यास, माझ्या सांगण्यावरून आमंत्रण करीत 
आहे, असें हि त्यांना कळवावे. या आज्ञेप्रमाणे राजांचीं पत्रे चडुंकडे 
गेटीं, श्रीसमथोच्या भेटीस येण्याची उत्सुकता सवांना होती च, तांत खुद्द 
राजे यांचेकडून आमंत्रण आलेलें, तेव्हां ज्यांना येणं शक्‍य होतें, असे सारे 
सत्पुरुष गडावर जमळे, कोण कोण आले होते, त्यांची नांवनिशीवार 
यादी उपलब्ध नाहीं, पण प्रख्यात असे सव सत्पुरुष आपआपल्या 





उं भ्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, केखांक ४३२ तील वचन १९ वें. 


श्रीशिवसमधथे २५ 


अनुयायांसह डय होते. हा सुखसोहळा पाहण्यासाठी इतर हि ह्जारों 
लोक गोळा झाले हाते. गागा पंडित सुद्धां उपस्थित होते. त्यांना पेंच च 
पडल्या होता, न जावें तर राजांना काय वाटेल व जावें तर तेथें जमणारे 
लोक आपला मान कितपत ठेवतीळ, कोण जाणे, अशी त्यांना रांका 
उत्पन्न झाली होती. पण ते आले होते. 


(२४ ) महाराष्ट्रांत भरलेली ही पहिली संतपरिपद्‌ होय. तिला 
यच्चयावत्‌ सर्व संतसज्ञनांचा मेळा जमला होता, इतकें च नव्हे, तर तींत 
सर्व राजकारणी पुरुष हि. उपस्थित होते, हें विशेष होय. स्वागतमंडळाचे 
जणूं अध्यक्ष च स्वतः श्रीशिवछत्रपतिमहाराज च होते. तेथें मग काय 
कमी पृडणार ! |! देशस्थिति संबोच्या डोळ्यांपुढे होती. धर्मीवर आलेल्या 
संकटाचें सवाना भान होतें. परिषदेंत ठरांव काय काय झाळे आणि त्यांत 
मुख्य ठराव कोणता होता, याचा कोणी लिहून ठेवलेला दाखला 
सांपडल्यावांचून आम्हांस कल्पनेनं हि जाणतां येणार नाहीं, इतके का 
आम्ही मूढ बनलो आहोत ? श्रीसमर्थाच्या प्रमुखत्वाखाठीं सवोनीं मिळून 
तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून, धर्मरक्षणार्थ साधनांची योजना 
एकदिलाने केली च असली पाहिजे. या परिस्थितीचा शेवट झाला पाहिजे, 
धर्माचें रक्षण केलें पाहिजे, सर्वाना सुख लागलें पाहिजे, सवीनीं राजाचें 
अभौष्ट चिंतिळें पाहिजे, तात्पर्य, भारतवषीत पुनरपि रामराज्याची स्थापना 
झाली पाहिजे, असा एक च एक अलिखित मुख्य ठराव त्या परिषदेंत 
एकमुखाने होऊन ब तो स्वोनीं आपल्या हृत्पटलावर कोरून ठेवून, मग च 
त्या परिषदेचे विसर्जन करण्यांत आळें असलें पाहिजे. 


(३५ ) इतर ह्वि अनेक कार्यक्रम झाले. या संधीचा फायदा घेऊन 
श्राशैवाजीराजांनीं केलेला आपला लक्षभोजना'चा संकल्प सिद्धीस नेला. 
वटक्षभीजन झालें आणि प्रत्येकास एक एक रुपया दक्षिणा मिळाली. 
साची कीर्तने झालीं. कोण कोणाचीं नांवें सांगूं £ वामन, रंगनाथ, 
जयराम, निंबराज, वेणु, आक्का, कल्याण, उद्धव, आण्णाप्पा, वासुदेव, माधव, 
मर्न्हार, इत्पादिकांचीं कीर्तने झालीं, पण कोतुकाची गोष्ट अशी कीं, 
श्रीसमथाची आज्ञा झाली आणि स्वागताध्यक्षांनीं हि कीर्तन केलें. त्यांचें 
पाठांतर होल च आणि ते एकांतांत भजन हि करीत असत. तेंच भजन 


श्व 


श्रोसमथावतार 


त्यांनीं या प्रसंगी, समथोच्या आज्ञेवरून लोकांतांत केलें. शेवटचें कीर्तन 
श्रीसमर्थाचें झालें. असा हा अपूर्व सोहळा परळीच्या किल्यावर एक 
महिना चाळळा होता. तेव्हांपासून त्या किळ॒याचें नांव सज्ञनगड 


पडलें. 


सह्याद्रोगिरिचा विभाग विलसे मंदारझांगापरी । 
नामें सज्भन जो नुपे बसविला श्रीऊर्वशीचे तिरी । 
सांकेताधिपति कपी भगवती हे देव ज्याचे शिरीं । 
तेथे जाग्रत रामदास विलसे जो या जना उद्धरी ॥ 


(३६) ही परिषद किती प्रमावी झाली असली पाहिजे, याची 
कल्पना, गागा पंडिताच्या विचारसरणींत जी क्रांति घडून आली, तिजवरून 
आपणांस होऊं शकेल. सोहळा चाळू असतां एके दिवशीं दुपारच्या वेळी 
जे ते विश्रांति घेत असलेले पाहून गागांनीं श्रीसमथौची एकांतांत भेट 
घेतळी व आपणांस झालेला अनुताप व्यक्त केला. हात जोडून ते 


म्हणाले : 


जी देवदेवा विद्यामदान । 
नाडलो भवी या जालों दोन । 
निदास्मरणाचें फळोन पुण्य । 
पद्प्नाप्तीसी पावलो ॥ 
जळा ते शाहणीवजाणीवमस्ती । 
कामा न ये कीं संतती संपत्ती । 
आतां पतिताला कृपासूर्ति । 
अन्याय न पाहतां तारावं ॥ 
जय जयाजी श्रीरामदासा । 
भयनिवारका भक्तजनकोवसा । 
दूर करूनि दुराशापाशा । 
निर्विकारदश्णा पाबविशी ॥ 


-दासविश्रामधाम, ९२-५६ ते ५८ 


पंडितांचा शुद्ध भाव पाहून श्रीसम्थानीं त्याजवर कृपा केली आणि संस्क्रत 
भाषेचे पूर्ण अभिमानी गागापंडित प्राकृत भाषेंतील ग्रन्यराज दासबोध 
नित्य वाचू लागळे. निंदेपासून आरंभ करून शेवटीं ते श्रीसमथांचे 


श्रोशिवसमथं २८७ 


स्तुतिपाठक बनले, इतके कीं, त्यांनीं संस्कृतांत श्रीसमथीवर स्तवनपर 
'ठोकाष्टके हि स्चलीं. 

(३७) येथून पुढें श्रीसमर्थाचें गडावर च कायमचें राहणें झालें. फक्त 
टर्वर्पी श्रीरामनवमीच्या उत्सवापुरते श्रीक्षेत्र चाफळास जात. ते हि 
टाक १६०२ च्या उत्सवाला गेळे च नव्हते. गडावर रिष्य आणि सेवेकरी 
मिळून सुमारें पंचवीस मंडळी असत. शिवाय दर्शनास मंडळी नेहमीं 
येत च. इतर सर्व किल्लयांप्रमाणें या हि किल्यांवर येण्याजाण्याला पूर्वीं 
प्रतिबंध असे, तो समर्थ राहूं लागल्यापासून काढून टाकण्यांत आळा होता. 
त्यामुळें बारा हि महिने गडावर श्रीसमथौच्या दर्शनास येणाऱ्या माणसांची 
सारखी रीघ लागे. या सवीच्या योगक्षेमाची तरतूद राजे यांनीं च केलेली 
होती. किल्याच्या दराजापाशी कोणी एक प्रतापी साधु रद्दात असे. 
त्याची श्रीसमथीवर फार मर्जी असे. पण तो कोण होता, कांडी वार्ता 
नाहीं. ( पहा समर्थप्रताप, ८, १४-१६) 

(३८) श्रीसमथीची कोणती हि गैरसोय होऊं नये, किंवा त्यांना 
कसला हि त्रास पोचूं नये, म्हणून श्रीशिवरायांनीं अगदीं बारिकसारिक 
गोष्टीकडे सुद्धां स्वतः लक्ष पुरवून तरतूद करून ठेवली होती. बारिक- 
सारिक म्हणजे किती पण बारिकसारिक, याची आपणांस कल्पना हि 
होणार नाहीं ! गडावर पाऊस फार पडतो व हिंवाळा हि खूप जाणवतो, 
म्हणून श्रीसमथीच्या सन्निध शेगडी ठेवण्यांत यावी व तिला प्रत्यही पांच 
शेर कोळसे पुरविळे जावेत, असे सातारच्या देशाधिकाऱ्यांना राजांचे हुकुम 
असत. 1 इतक्या बारकाईने श्रीसम्थाच्या सुखसोयीकडे राजांचें लक्ष होतें. 
हीं उदाहरणें पाहिली म्हणजे म्हणावेसे वाटतें कीं, दिवसाच्या चोवीस 
तासांपैकीं क्षणभर सुद्धां श्रीसमर्थाची मूर्ति श्रीशिवरायांच्या हृदयांतून ढळत 
नसावी ! याला म्हणतात निदिध्यास ! 


(३९ ) गडावर शेजघरांत जी गुप्ती आहे, ती श्रीशिवछत्रपतींनी 
श्रीसमथरीना अपण केली होती. ती छत्रपतींनी एका सौदागरापासून 
३६० होन देऊन विकत घेतली होती. सवानी त्या शस्त्राची तारीफ च 


*. उदाहरणार्थ पदा, श्रीसंप्रदायाचों कागदपर्त्रे, लेखांक २९ वा. 


२्द्ट श्रीसमर्थावतार 


केली, पण एका गणिकानें वर्तविळें कां, हें शस्त्र अमोल्य खरें, पण घातक 
आहे, तें राजाजवळ नसावें, तं सजञनापाशीं च असल्यास हितावह होणार 
आहे. म्हणून राजांनीं ती असिळता गडावर जाऊन श्रीसम्थींना अर्पण 
केली. समर्थानी ती उभ्याने कांखेंत धरण्याच्या कुबडींत ठेवली. आज हि ती 
गुप्तीची कुबडी गडावर शेजघरांत पहावयास मिळते. या कुबडीवरून च 
मी श्रीसमर्थाच्या उंचीचा अदमास केला आहे. श्रीसमथीची उंची पांच फूट 
नऊ इंच असावी, असें मळा या कुबडीवरून वाटतें, आणि या अंदाजा- 
वरून च जांवेची मूर्ति निम्यानं योजिली, ती दोन फूट साडे दहा इंच आहे. 


(४० ) श्रीसमर्थ एकदां राजांना म्हणाले, “ राजा, तं आम्हांस 
: महाराज * म्हणतोस, पण जो कोणी आम्हांस नमस्कार करतो, त्यास आम्ही 
: जय राम म्हणत असतों. तं हि यापुढें एक कर, संवीनीं आपसांत 
* राम राम ' म्हणत जावें, अशी सवाना मर्यादा घाळून दे, म्हणजे अनायासे 


उभय पक्षीं घडेल स्मरण । 
ते भजनप्रभावे होतील पावन ॥ 


राजांना ही आज्ञा मानवली व तेव्हांपासून परस्परांना : राम राम करण्याचा 
दंडक 'चाळू झाला, तो अद्यापि चाळू आहे ब सतत चाळू राहील. 


(४१ ) धर्मरक्षक म्हणून या गुरुशिष्यांच्या जोडीचा लौकिक ल्या 
काळीं सर्व भरतखंडभर पसरला होता. त्यामुळें दूरदूस्चे लोक, श्रीसमथांचें 
दन घ्यावें व कांहीं राजाश्रय हि मिळाला तर पहावें, अशा दुहेरी हेतूनं 
सारखे येत. श्रीसम्थाना हि बसल्या जागीं, सर्व देशभर काय चाललें 
आहे, तं कळत असे, प्रसंगानुसार चर्चा हि होत असे आणि श्रीसर्मर्थ 
आपला अनुभव सांग्रून सवांना उपदेश करीत. कोठून कोठून लोक येत 
मनांत काय काय योजून सत आणि काय काय पाहून आणि घेऊन जात 
याचें थोडक्यांत वर्णन आढळते, तं असें--- 


मिळाले असती कोकणस्थ । 

कर्णाट देशीचे साबडे ग्रहस्थ । 
सिंघुतीरवासी बोलके पंडित । 
हिदुस्थ कास्मीर मारवार्डाचे ॥ 


श्रीश्िवसमथं २९९, 


बहुदेशीचे गृहस्थ भले । 

निस्पृह्ापासी कैसे मिळाले । 

म्हणाल श्रोतेनो तरि असती पातले । 
अर्जोन राजाला 'धन मेळऊं ॥ 


छपन देशीचे विद्यावंत । 
धनवंताकडे येती घांवत । 
मा जगद्वुरु तो राजसुरूतें । 

कां विनबोन आश्रय न करिती ॥ 


सत्य हो मारुतीअवतार दास । 

साक्षात्कार ज्याला अयोध्याधीदा । 

क्रिया जयाची केवळ विदोष । 
मानिती सत्पुरुष जयासी ॥ 


वैराग्यराजा विरक्त निस्पृही । 

अग्रगणु हा ज्ञानविषई । 

न वानवे ज्याची भक्तिनवाई । 
ससुण निसुण पूर्णकाम ॥ 


चालती बिधीने शास्त्रमर्यादा । 

बोलणें जयाचे उत्तम सदा । 

स्फुरल्या हि येथें प्रश्न येखादा । 
विहित हो स्वामीला पुसावा | 


- दासविश्रामधाम, ६९-१७, १८;२० ते २३ 


( ४२ ) श्रीशिवराय श्रीसमथोच्या पाशी वारंवार गोष्ट काढीत कीं, 
गुरुदक्षिणा म्हणून आपणांस कांहीं मुळुख द्यावा, अशी इच्छा आहे. त्यावर 
मग श्रीसमर्थ एकदा म्हणाले, “' ठीक, जो मुलुख तुमच्या सत्तेखाली असून 
त्यावरील राज्य सुख्ठीत चाललें आहे, त्यांतलें मळा कांहीं नको, पण जेथें 
अजून तुमची सत्ता जाऊन पोचली नाहीं, दुस्तर नद्या आणि उत्तुंग पर्वत 
यांचा अडथळा होत असेल, अशा मुलखांत आम्हांस द्यावयाची असेळ, ती 
भूमि दे, म्हणजे तेथें आम्ही खानसंध्या करीत निवांतपणे राहूं. ” राजांनीं 
विचार केळा आणि सनद ठिहिली--- 


२७० श्रीसमर्थावतार 


ञयदिद्या समुद्रवलयांकित । 

अटक नदीपासून भारत । 

आपुलं परावें न म्हणे किंचित्‌ । 
राज्य समस्त रोखीं असे ॥ 

- दासबिश्रामधाम, २८-६६ 
अशी सनद लिहून ती श्रीसमर्थचरणीं ठेवली. ती वाचून श्रीसमर्थ हंसून 
म्हणाळे, “ राजा, तूं मळा भोळा दिसतोस. अरे, तुला अटकेने अटक 
करावी : माझें राज्य ऐक 

श्रीराम दिधलं ऐस देणें । स्वराज्य आसुचे हं त्रयभुवन ॥ 
तेव्हां, त्रिभुवनावर सत्ता चालविण्याची महत्त्वाकांक्षा असूं दे. महाराष्ट्र- 
राज्य करावें जिकडे तिकडे ! 
गुरुशिष्यांत झाळेला विनोद तर यांत आहे च, पण धोरण हि दिसून 
येत आहे 
(४२३) शिवाजीमहाराजांच्या मनांत वारंबार त्यागाच्या ऊर्मे उठत. 

श्रीसमथाच्या कडे पाहून त्यांना प्रश्न पडे, यांचें हें त्रिभुवनाचें राज्य बरें, कां 
माझें हें चिमुकळें च राज्य बरें £ रामाच्या कृपेमुळे यांना ब्रह्मांड ठेंगणे 
वाटतें आणि मी हें एवढें टीचभर राज्य मिळवून चिंता करीत बसलों 
आहें. याप्रमाणे त्यांचें स्वाराज्य आणि आपलें स्वराज्य यांची तुलना 
वारंवार मनांत येऊन त्यांना वाटे, द्यावें हें स्व सोडून आणि रद्दावें सदा 
श्रीसम्थीच्या संगतींत. उरमोडी नदीच्या कांठीं पर्णकुटी बांधून श्रीसमर्थ 
कल्याणादि दिष्यांसह एकदां राहिळे असतां, त्या स्वीची दिनचर्या पाहून 
राजांचे मन असें च त्या वेळी उत्कंठित झालें होतें. कर्नाटकच्या स्वारीवर 
गेळे असतां, वेळुरपाशीं असा च वैराग्यवृत्तीनें त्यांच्यावर अंमळ बसविला 
होता. तेव्हां तेथें प्रकट होऊन श्रीसमथीनीं त्यांना क्षात्रधर्म सांगितला. 
त्या 'च प्रसंगाचा उल्लेख प्रतापकारांनीं 

पुढें करनाटक हस्तगत केलें । 

समर्थच्यान तेथे आठवले । 

अभिजितीं येळरीं दर्शन दिधले । 

छृष्णातीरीं तेव्हां समर्थ ॥ 


-' समर्थप्रताप, ३-७२ 


श्रीशिवसमथें २७१ 


या ओवींत केटेला दिसतो. अशा च वृत्तीचा पगडा मनावर बसून त्यांनीं 
राज्याची सनद श्रीसमथाच्या झोळींत टाकली. त्या वेळीं श्रीसमर्थ म्हणाले 
असतीळ, “* ठीक, राजा, हें राज्य आतां आमचें झालं, तं आतां नीति- 
न्यायानं 'चालबण्यासाठीं ब वाढविण्यासाठीं आम्ही तुझ्या हवाली करतो, 
ते सांभाळ आणि त्याचा विस्तार कर. ” 


(४४) या गुरुशिष्यांच्या जोडीकडे, त्यांच्या परस्परांविषयींच्या प्रेमळ 
भावनांकडे पाहून वशिष्ठ आणि राम यांचा दृष्टान्त एकाद्यास सुचेळ, पण 
महाराष्ट्रकविवर्य मोरोपंत यांनीं श्रीसमर्थस्तवनपर केलेल्या आयात 

शिवराजास ज्ञानद जो जैसा याज्ञवल्क्य जनकास । 
तरले भवार्णवीं बहु दढतर ज्याची धरूनि जन कास ॥ 
हा जो याज्ञवल्क्य आणि जनक यांचा दृष्टान्त योजिला आहे, तो च अधिक 
समर्पक आहे. ब्रृहदारण्यकावरून असें दिसतें कीं, याज्ञवल्क्यांनीं 
जनकाला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करून जेव्हां अभय केलें, तेव्हां जनकानें 
याज्ञवल्क्यास नमस्कार करून “ हें माझें राज्य आणि हा माझा देह * असं 
म्हणून, दोन्ही याज्ञवल्क्यचरणीं अपण केलीं : 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्ते ५स्त्विमे विदेहा 
अयमहमस्मि ॥ ४-२-५ 
अगदीं तद्वत्‌ आमच्या श्रीशिवरायानें आपलें राज्य आणि आपला देह, 
अशीं दोन्ही श्रीसमर्थचरणीं अर्पिलीं. म्हणून मला मोरोपंतांनी दिलेला 
दृष्टान्त सर्वथैव लागू पडतो, असें वाटतें. 
शिवराजास क्ञानद जो जैसा याज्ञवल्क्य जनकास ॥ 
असे श्रीसमर्थ होते, तर 
सट्ुर्चरणीं राज्यद जो जैसा जनक याझवल्क्यास ॥ 
असे श्रीशिवराय होते, असें म्हणतां येईल ! ते जनक च होते, यांत 
काय संशय आहे ? 

( ८५ ) महाराष्ट्रजनकाच्या अवतारसमाप्तींचा काळ जवळ येत चालला. 

त] श्रीरामथाच्या लक्षांत हि आला. तो त्यांनीं औपरोधिक ६ शाब्दांनीं ध्वानित 


३ श्रीसमथप्रताप, २०- ६३. 


६:14 श्रीसमर्थांवतार 


हि केळा. श्रीसमथीचें शेवटचें दर्शन घेऊन व गहिवरून त्यांच्या चरणांवर 
मस्तक ठेवून आणि त्यांचा अखेरचा निरोप घेऊन श्रीशिवराय रायगडास 
गेळे. तेथें त्यांनीं १६०२ च्या चैत्र शुद्ध १५ स॒ आपला देह ठेवला. 
श्रीसमथथोचें मन उदास झालें, श्रीशिवरायासाठीं च त्यांचा अवतार होता. 
तं आपलें अवतारकार्य संपले, असें त्यांच्या मनाने घेतलें. त्यांना जनसंपर्क 
नकोसा झाला. दिवसाचे दिवस त्यांनीं एकांतांत जाऊन बसावें, कोणास 
दर्दान देऊं नये. त्यांनीं बोलणें सोडे, अन्न वर्ज केलें. त्यांना सर्व कांहीं 
नकोसे झाठें. जवळ होतें, नव्हतें, तें सर्व देऊन टाकू लागले. 


(४६ ) इतके हे दोन आत्मे एकरूप होते ! या उभयतांचे पुण्य- 
स्मरण हें च महाराष्ट्राचे जीवन होय ! या माझ्या सिद्धान्ताची शंभरदा 
पुनरुक्ति करावी ठागलळी, तरी तो दोष पतकरून मी महाराष्ट्रास जीव 
तोडून पुन्हःपुन्दां सांगत च राहीन काँ, श्रीशिवसम्थाचें स्मरण हें च 
आपलं जीवन होय, त्यांचें विस्मरण म्हणजे मरण च. तें मरण, देवा, 
महाराष्ट्रास येऊ देऊ नको! 























उ्लास पंधरावा 


प्रीपाध्रांत्रात्त 





श्रीरामदास जयराम रंगनाथ । 
आनंदमूर्ति केशव सनाथ । 
ऐसें हे पंचायतन समर्थ । 
रामदासस्वामींचे ॥ 


ते दिसताती वेगळाले । 

परी ते स्वरूपीं मिळाले । 
अवघे मिळोनि येक चि जाले । 
निर्विकार वस्तु ॥ 


२७४ श्रोसमर्थावतार 


[ (१) तत्कालीन सत्पुरुष सम्थोना गुरुस्थानीं मानीत -( २ ) विदोष 
संबंध म्हणून पंचायतन -( ३ ) परस्परांचें अकृत्रिम प्रेम -(४) बाकीच्या 
चौघांची तोंडओळख -( ५ ) दुसरे जयराम - त्यांचें बाळपण -(६ ) त्यांचे 
सद्गुरू कृष्णाप्पा, त्यांचे शांतालिंग -( ७ ) कृष्णाप्पांचें न्हाव्याच्या मुलीशी 
चुकून लय़ झाळे-(८) कृष्णाप्पांची पुण्यतिथी - जयरामावर श्रीसम्थोचें 
प्रेम-( ९) बद्रिकाश्रमीं गोपाळ शिष्य जोडला-( १०) काशीस कीर्तन 
करीत असतां जयरामांच्या खांद्यावर श्रीकृष्णाची बालमूर्ति-( ११ ) त्यांचे 
ग्रेथ-( १२) त्यांची अवतारसमाप्ति-( १३ ) तिसरे रंगनाथ - त्यांचा बाणा 
आणि राजयोग --( १४) त्यांचा जम आणि त्यांनीं केलेले योगसांधन-( १५ ) 
गुरुपरंपरा -( १६ ) त्यांचे निगडीस वास्तव्य - ( १७ ) त्यांचीं पदपदांतरें, 
पंचर्के, अष्टके -( १८ ) श्रीसमथावर त्यांचें पद्‌-( १९) या पदाचे महत्त्व - 
(२०) त्याची विशिष्ट रचना-( २१ ) अद्वैतचर्चा -(२२) भागानगराहून 
घोड्यावर सकाळीं निघाळे, सा्यकाळीं बडगांवीं पोचळे-( २३) निर्याण - 
(२४) चौथ आनंदमूर्ति - त्यांचे वडील, मातुःश्री, सद्दुरु रघुनाथ -( २५ ) 
वसगडे, तेथून संकेश्वर, तेथून पुन्हां बसगंडे -( २६ ) रघुनाथांचा तनुत्याग, 
वृंदावन डोले-( २७ ) गुरूच्या पायांतीळ चमी जोड्याची पूजा गुसपणें 
करीत -( २८ ) निर्याण -( २९ ) पांचवे केशवस्वामी -बाळपण-( ३०). 
जयदेवाचा अवतार -( ३१ ) त्यांच्या कांहो आख्यायिका -(२२ ) समथौवर 
त्यांचीं पदे-(२२) समर्थाच्या भेटीची तळमळ, पत्रव्यवहार - (२४) गडावर 
ज्ञाण्यास पत्नीसह केदाव निघाले, मार्गांत बाळ मेटला-( २५) वर 
पोचले, पण जीव गळून गेला होता -( ३६ ) त्यांच्यांत जीव आला, समथौनीं 
त्यास चकित केलें -( २७ ) निर्याण आणि पदपदांतरे-( ३८ ) उपसंहार ] 


(१) श्रीसमर्थाच्या काळांत आपल्या महाराष्ट्रांत अनेक सत्पुरुष 
उदयास आले होते. त्या बहुतेकांचा श्रीसम्थोशीं संबंध आळा होता. 
श्रीसमथौपासून प्रत्यक्ष अनुग्रह घेतला नसला, तरी बहुतेक जण 
श्रीसम्थाना गुरुस्थानी मानीत. तसा त्यांचा अधिकार हि होता. श्रीसमथो- 
विषयीं वाटणारा प्रेमादर पुष्कळांनीं श्रीसमर्थस्तवनपर 'छोक, अभंग, पदें 
स्चून व्यक्त हि केळेळा आहे. 

हुर्मुजी रंगाचा उंच मोतीदाणा । रामदासी बाणा या रंगाचा ॥ 


हा तुकाराममह्ाराजांचा अभंग, कांहीं कारणानें कोणी नाकारोत, पण 
प्रसिद्ध आहे. 


श्रीसमथेपेचायतन २५ 


शुुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे । वसिष्ठापरी ज्ञान योगेश्वराचें । 
की वाल्मिकासारिखा मान्य ऐेसा । नमस्कार माझा तया रामदासा । 


हा सर्वेतोमुखी झालेला छोक वामनपंडितांचा आहे. 

(२) याप्रमाणे तत्कालीन बहुतेकांशीं जरी श्रीसमथाचा संबंध जडला 
होता, तरी त्या सत्रात वडगांवचे जयराम, निगडीचे रंगनाथ, त्रह्मनाळचे 
आनंदगूर्ति व भागानगरचे केशव, या चौघांचा बिशेष घरोबा होता. या 
च जणांचे पैचायतन म्हणून च ओळखलें जाऊं लागलें, केशव जरा, जरा 
कां वरे च, लांब पडत, पण बाकीचे चौघे, आधीं ठरवून, एकमेकांकडे 
भटीगांठीसाठीं वारंवार जात. असे हे चौघे अधिकारी पुरुष एकत्र जमले, 
म्हणजे त्यांच्यांत चर्चेला कोणते विषय निघत असतीळ, काय काय संवाद 
हात असतीळ, कोण आनंद उचंबळून येत असेळ, याची कल्पना करावी ! 
एक प्रसंग बखरीत वर्णिला आहे, त्यावरून कल्पना करतां येईल. एकदां 
चाघे एकत्र सुखाने बसले असतां, श्रीसमथीनीं सहज च एक चरण म्हटला 

मुक्तासि कांददीं तनुभाब नाहीं । 

तों लागली च बाकीच्या तिघांनी एक एक चरण रचून श्होक पुरा केला. 
तो पुरा झालेला सबंध छोक असा--- 

स म र्थे - मुक्तासि कांहीं तनुभाव नाहीं । 

जय रा म - असोनि देही परि तो विदेही । 

रुगना थ- प्रार्धकर्मास्तव देहि जाले । 

आनंदभूर्ति - वायूसवें पादप जेवि डोळे ॥ 
चावे एकत्र जमले म्हणजे कशी मौज येत असेल ! हा एक प्रसंग कोणी 
'टटून ठेवळा, म्हणून आपणांस कळला तरी ! असे शेंकडों सुखसंवाद 
"प"यांत झाले असतीळ ! 

(२ ) या पांचांत श्रीसमर्थ हे वयानें वडीळ आणि कर्तृत्वाने श्रेष्ठ 
"0.1. त बाकीच्या चौघांना चिरंजीव म्हणत आणि ते चोघे श्रीसमर्थीना 
तथर्तरूप म्हणून संबोधीत. सर्वाची उपासना एक च नव्हती, असें 
१२. ४, या पांच हि जणांचें परस्परांवरील प्रेम इतकें अक्रत्रिम होतें कीं, 
णा (८. काळी, निरनिराळ्या दिशांनी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यी 
'ुरुंपार्नी "यापासून बोथ ध्यावा. 


२७६ भ्रोसमथावतार 


(४ ) श्रीसमर्थचरित्रांत बाकीच्या चौघांची निदान थोडक्यांत ओळख 
करून दिल्याशिवाय 'चरित्राला पूर्तता येणार नाहीं. नुसती तोंडओळख 
तरी करून घेतली पाहिजे. पंचायतनांतीळ प्रमुख श्रीसमर्थ, त्यांचें चरित्र 
आपण येथवर पहात आलों, तें शेवटपर्यंत पाहूं हि. मध्यंतरी येथ बाकीच्या 
चौघांची ओळख करून घेऊन पुढें जाऊं. 


( दुसरे ) जयराम 

( ५) नवल वाटतें, हीं सारीं देशळेखकांचीं म्हणजे कुळकण्योची 
मुळें होतीं. जयरामांचे वडील कात्राबाज मांडवगण येथील कुळकणी होते. 
त्यांचें नांब मिकाजीपंत आणि मातु:श्रींचें नांव कृष्णाबाई. हे कगेदी ब्राह्मण. 
जयरामांचा जन्म कृष्णाष्टमीला झाला, पण शक कोणता होता, तो विदित 
नाहीं. जयराम पांच वर्षीचे असतां च वडीळ निवर्तळे, तेव्हां मातुःश्री 
जयरामाला घेऊन पंढरपुरी गेल्या. जयरामांचा त्रतबंध पंढरपुरास च झाला. 
नंतर मातुःश्री हि इहलोक सोडून गेल्या. जयराम पोरके झाले. पंढरपुर 
सोडून ते प्रथम सप्तशुंगास व तेथून अंबा जोगाईस गेले. तेथें श्रीसमर्थाच्या 
प्रमाणें च त्यांना दत्ताचें दर्शन झालें, दत्तांनीं त्यांना वडगांबीं जाण्याची 
आज्ञा केली. 


(६ ) वडगांवीं जाण्यास कां सांगितलें ? तेथें काय होतें £ तेथें 
त्यांचा भाग्योदय व्हावयाचा होता. तेथे त्यांच्या मोक्षदात्या सहुरूचें 
वास्तव्य होतें. त्यांचे सहुरु श्रॉकृष्ण ऊर्फ कृष्णाप्पा. कृष्णाप्पांचें चरित्र 
मोठें अलौकिक आहे. श्रीसमर्थचरित्रांत प्रसिद्द असलेल्या बाहूुक्षेत्रीं 
यजुर्वेदी ग्रामलेखकाच्या पोटीं कृष्णस्वामींनीं जन्म घेतला, बाळपणापासून च 
त्यांच्या अंगीं पूर्ण वैराग्य बाणलें होतें. ते भ्रमण करीत असतां मह्दादेव- 
क्षेत्री शांतलिंग नामे गुरूची त्यांच्यावर कृपा झाली. ती प्रचलित असलेली 
अद्धत हकिकत अशी आहे कीं, शांतर्लिंगांनीं काशीच्या एका ब्राह्मणा- 
कडून दोनशें रुपये कर्जाऊ घेऊन त्यास यात्रेचे पुण्य गहाण मांडून दिलें 
होतें. शांतठिंगांचा अवतारसमाप्तीचा दिवस प्राप्त झाला. कजोत राठून 
कसें जावें £ तें गहाणखत सोडवून आणलें पाहिजे व तें हि आजचें 
आज ! कोण सोडवून आणणार, असा शांतलठिंगांनीं शिष्यांपुढें प्रश्न 
टाकला ! कृष्णाप्पा तयार झाले. महादेवक्षेत्रीं असलेल्या विस्तीर्ण तळ्याच्या 


श्रीसमरथंपंचायतन २७७ 


र 


इंशान्येस ईश्ररदैवत असल्याचे कृप्णाप्पांना ठाऊक होतें. तेथ बुडी मारून 
काशीस मनकर्णिकच्या घ्राटीं ते प्रकटले. गह्वाणाचे पैसे देऊन त्यांनीं 
गहाणपत्र सोडवून घेतलें आणि गेले तसे च परत येऊन सायंकाळच्या 
आंत, गहाण सोडवून आणल्याची पावती शांतलिंगांच्या पुढें सादर केली. 
सारं ब अद्भत. शांतठिंगांची कृष्णाप्पावर पूर्ण कृपा झाली. त्यांनीं नंतर 
महादनक्षत्री समाधी घेतली. कांहीं दिवसांनीं कृष्णाप्पा आपल्या गांवी 
नाटक्षत्री गेळे व तेथून अन्य कारणाने त्यांचें वडगांवी जाणें झालें, ते 
"५ च कायमचे राहणें घडलें. 


(७) तेथें अजाणपणें एका न्हाव्याच्या मुलीशी विवाह करण्याचा 
त्यांना योग आठा. कोठल्याशा यात्रेंत एका न्हाव्याची मुलगी चुकली 
हाती, तिची दया येऊन एका ब्राह्मणाने ब्राह्मणाची मुलगी समजून तिचा 
सांभाळ केला. त्या मुलीसह त्या ब्राह्मणाचे येणें दैवयोगाने वडगांवीं झालें 
आणि वडगांवच्या ब्राह्मणांनी त्या मुलीचें लग्न कृष्णाप्पा्शी लावून दिलें. 
योगायोग असा होता, कांहीं काळानें त्या मुलीच्या बापाचें येणें वडगांवीं 
झालें. त्यानं आपल्या मुलीस ओळखलळें आणि मात प्रकट झाली कीं, 
जिच्याशी कृष्णाप्पांचें लयन झाळें, ती ब्राह्मणाची मुलगी नसून एका 
न्हाव्याची आहे. कृष्णाप्पांना ब्राह्मणांनी बहिष्कृत केठें. 


(८ ) पैठणास ज्या श्रीखंड्यानें एकनाथांच्या घरीं कावडीने पाणी 
भरलें आणि गंध उगाळळें, ते च हे कृष्णाप्पा होत ब जयराम हे एकनाथ 
होत. जयराम हे नाथांचा च अवतार होते. या कारणानं दत्तांनीं 
जयरामास वडगांबीं जाण्याची आज्ञा केली आणि जयराम वडगांवी आले. 
तेथ त्यांना कृष्णाप्पांचें दर्शन झालें आणि त्यांचा अनुग्रह झाला. जयराम 
कृतार्थ झाले. कालांतराने एका माघ झु. १५ स कृष्णाप्पांचा काळ झाला 
आणि प्रतिवर्षी त्या मितीस जयरामांनीं बडगांबीं मोठ्या प्रमाणावर गुरूच्या 
'ण्यांतथीचा उत्सव चाळू केला. त्या उत्सवासाठी श्रीसमर्थ, रंगनाथ, 
जनंदगूर्ति यांचें वडगांबीं येणें घडे. त्या उत्सवांत स्थ निघावा, अशी 
५" ठोऊन समथीनीं भेंड्याचा रथ तयार करून दिला होता. याच 
उन्गवांत एक वर्षौ, आनंदमू्तींची विलक्षण गुरुभक्ति जगाच्या निदर्शनास 
आठी होती. ती रम्य कथा पुढें त्यांच्या त्रोटक चारित्रांत निवेदन करु. 


र्फ्ट श्रीसमर्थावतार 


जयरामांवर श्रीसमर्थाचें फार प्रेम असे. जयरामांवर जेव्हां कांहीं संकटें येत, 
तेव्हां प्रत्येक वेळीं जाऊन श्रीसमर्थ त्या संकटांचें निवारण करीत. 

(९ ) जयरामांनीं उत्तरेकडील बद्रिकाश्रमापयतच्या यात्रा केल्या होत्या. 
ठिकठिकाणीं त्यांनीं कीर्तने करावींत. श्रीसमथौचे जसे कल्याण, तसे यांचे 
गोपाळ. हे गोपाळ त्यांनीं बद्रिकाश्रमींच जोडले. 


( १० ) काशीस मुक्काम असतां, एक कृष्णाष्टमी त्यांना तेथें पडली. 
तेथें अष्टमीचें त्यांनीं कीर्तन केलें. कीर्तनाळा कोणी अनंत नांवाचे एक 
भटजी आले होते, त्यांना कीर्तन चाळू असतां जयरामांच्या खांद्यावर एक 
बाळक दिसे. भटजींना वाटलें, कोणा श्रीमंताची खुशामत करण्यासाठी 
त्याच्या मुळाळा यांनीं खांद्यावर घेतलें असावें. पण कथा करीत असतां 
असं करणें बरें नव्हे, असें वाटून कथा संपल्यावर इतर श्रोत्यांच्या जवळ 
भटजींनीं ही गोष्ट काढली व हें बरें नव्हे असं आपण सर्वे जण मिळून 
जयरामांना सुचवूं, असें ते म्हणाले. पण इतर कोणाला च बुवांच्या 
खांद्यावर मूळ दिसलें च नव्हतें, तेव्हां ते बुवांना काय म्हणणार : तेव्हां 
अनंतभटजीच्या हृदयांत प्रकाश पडला कीं, तें कोणा श्रीमंताचें मूळ नसून 
अत्यक्ष श्रोकृष्णाची बालमूर्ति होती ! भटजी पस्तावळे आणि त्यांनीं 
जयरामांचे पाय धरले, 


(११) जयरामांची अशी गोष्ट सांगतात कीं, ते गाढमूढ निद्रेंत असले, 
तरी त्यांच्या हातांतली स्मरणी नीट फिरत च असे. ते आति थोर, अधिकारी 
पुरुष होते. त्यांच्या वडगांव येथील मठांत त्यांनीं केलेळे ( १ ) रुक्र्मिणी- 
हरण, (२ ) अभंगात्मक भागवत दराम स्कंद, (२ ) सीतास्वयंवर, 
(४ ) अपरोक्षानुभव, असे चार मोठे ग्रन्य व (१) ज्ञानीभक्तसंवाद 
आणि (२ ) शांतीपंचीकरण, अशीं दोन प्रकरणे, असे ल्हान मोठे सहा 
ग्रन्थ, सुमारें चाळीस वर्षांमागें माझ्या पाहण्यांत आळे होते, पण त्यांपैकीं 
कोणता च प्रन्थ प्रकाशित झालेला नाहीं. मला आश्चर्य वाटतें. 

(१२ ) श्रीसमथ्रांच्या हयातींत च १५९४ भाद्रपद वद्य १९ स 
जयरामांनीं आपला अवतार संपविला. त्यांची आणि त्यांच्या गुरूंची, अश्या 





8 भ्रीसमर्थप्रताप, १९, ७५ -७६, 


श्रीसमथंपंचायतन २७९, 


समाधी वडगांवी आहेत. मी त्यांना आज येथून च ' देहेबीण लोटांगणी ! 
जातां ! 


( तिसरे ) रंगनाथ 


( १३) ह्यांचा बाणा शिपायाचा असे. ते नेहमीं घोड्यावर असत. 

१ राजयोगी होते. झिडकारळें तरी वैभव त्यांच्या पाठीमागें लागे. 
त्यांच्या चरित्ञांत अशा कथा अनेक आहेत. सर्वस्वाचा त्याग करून ते 
गटांत जाऊन बसळे असतां एक रिष्य शेजारच्या गांबांत पीठ मागण्यास 
गातो, तों त्याच्या मागें दुसरा एकादा श्रीमान शिष्य, राइटी, पालख्या, 
भवा, मिठाई वगैरे घेऊन यांचा शोध करीत येतो, त्यांना जंगलांत गांठतो, 
राहुट्या उभारतो, पूजा आरंभितो, तों पहिला शिष्य मिक्षेचें पीठ घेऊन 
येतो आणि पहातो, तों इकडे हा असा थाट होऊन राहिळेळा असतो ! 
रंगनाथस्वामींचा हा असा योग होता. 

(१४ ) यांच्या वडिलांचें नांव बोपाजीपंत व मातुःश्रींचें नांव बयाबाई. 
हे यजुर्वेदी ब्राह्मण, माण नदीच्या कांठचे नाझरे गांवचे कुळकणी. या 
दंपतीच्या पोटीं यादवराव, रंगनाथ व विठ्ठलराव ऊर्फ आत्यास्वामी, अशा 
तीन पुत्रांनी अनुक्रमे १५३१, १५३४ व १५३८ या सालीं जन्म घेतले. 
रंगनाथस्वामी ब्रह्मचारी होते. त्यांनीं हि उत्तरेकडील सर्वे यात्रा केल्या 
होत्या, बद्रिकाश्रमी जाऊन योगसाधन केलें होतें. 

( १५) कल्याणीचे पूर्णानंद हे सहजानंदांचे शिष्य होते. रंगनाथांचे 
चडीळ बोपाजीपंत यांनीं पूर्णानंदापासून संन्यासदीक्षा घेतली, तेव्हां त्यांचें 
निजानंद नांव ठेवण्यांत आलें. त्यांचा च अनुग्रह रंगनाथांना. निजानंदांनीं 
१५६४ त मार्गशीर्ष व. २० सं कऱ्हाडास जित जल्समाधि घेतली. 

( १६ ) रंगनाथस्वामींनीं नाझऱ्यास राहण्याचे सोडून देऊन तीर्थयात्रा 
करण्याचें आरंमिलें. मागात निगडी गांवाजवळ एका ओढ्याच्या कांठी 
घोड्याचा खुर दगडांत रुतला, म्हणून हे खालीं उतरले व येथें च रद्दारवे, 
ही आपणांस सूचना आहे, असें मानून ते निगडीस 'च राट्रं लागले. 

( १७) त्यांनीं हजारो पदें व 'छोकबद्ध पंचकें आणि अष्टके रचली 
होतीं, पण त्यांपैकीं फार च थोडीं, म्हणजे सुमारें सातआठरशे च चाळीस 


२८० श्रोसम्थाबवतार 


पंचेचाळीस वपोमागें छापून निघाली होतीं. तें हि पुस्तक आतां दुर्मिळ असून 
त्याची पुन्हां आवृत्ति निघाली नाहीं. मळा मोह होतो, पण मी तो आवरता 
आणि त्यांचें एक द्वि पद नमुन्यासाठी म्हणून उद्भृत करीत नाहीं. इतर्के च 
म्हणतों कीं, श्रीसमर्थाच्या पदपदांतरांशिबाय इतकी ठसठशीत, मर्ममेदक, 
थेट अंतःकरणाला जाऊन मिडणारीं आणि बोधप्रद पदें माझ्या वाचण्यांत 
दुसर्‍या कोणाची आलेलीं नाहींत. 


(१८ ) श्रीसमर्थावर त्यांचा फार लोम असे. ते समथीना वारंवार 
भेटावयास येत. त्यांचें श्रीसम्थीवर एक पद आहे, त्यांत ते म्हणतात--- 


राजाधिराज अवतरला हा या जगदोद्वारा । 


यावरून, श्रीसमर्थाच्या सामर्थ्याविपयीं त्यांना काय वाटे, तें कळून येतें. 
एक हि पद उद्धृत करीत नाहीं, असें इतक्यांत च म्हणून गेलों, पण हें 
पद आपल्या कानांवर घातल्यावांचून राहवत नाहीं, कारण तें श्रीसमर्थीवर च 
असून सर्वोच्या पाठांत असावें, असें मला वाटतें : 


रामदास चतुराक्षरि मंत्र जप वारंवार । 
दुस्तरतर भवसागरतारक सक्चित्सुखसार ॥ घ० 


रामदास दवय अभिन्न नामे गोडी शर्करा । 
राद्वाटे परिमळ भुवनी हातीं घेतां कर्पूरा । 
राजति वतुळशा त्यापरि तें जीवन को गारा । 
राजाधिराज अवतरला हा या जगदोद्वारा ॥ १ 


मनुष्यरूपें विलसे परि हा परिपूर्ण काम । 
मकराळकुति कुंडले पहातां स्वतःसिद्ध हेम । 
मंडण संतसभेचे साधक जनासि विश्राम । 
मस्तकमणि हा शतकोटींचे वीज श्रोराम ॥ २ 


दास तो उदास सेवुनि परमासृतकंदा । 

दाता स्वात्मसुखाचा निरसुनि विषयाचा धंदा । 
दानवकुळ षडुुरी मर्दुनि तारित मतिमंदा । 
दारा द्रव्य त्यज्ुनी सत्वर सद्भावे बंदा ॥ ३ 


ध्रोसमर्थपंचायतन श्ट्शे 


सुस्यज विराजत करुनी सज्जनगिरिवास । 

वेशीं शरण रिघावे 'घरूनियां कास । 
सत्य सनातन श्रीगुरु समर्थ मुनिमानसहंस । 
सहज पूर्ण निज रंग रंगला तारक विश्वास ॥ ४ 


(१९) या पदाचें विशेष महत्तव असें कीं, रंगनाथस्वामी हे 
श्रीसमथाच्या बरोबरीचे असून ते श्रीसमथीना किती मानतात, ते पहा. 


(२०) या पदाची विशिष्ट र्चना वाचकांच्या लक्षांत तेव्हां च येईल. 
त्याचीं कडवी चार असून रा म दा स हीं अक्षरें कमराः चारी कडव्यांचीं 
आद्याक्षरे आहेत, इतकेंच नव्हे, तर त्या त्या कडव्यांतीळ अक्षराने प्रत्येक 
चरणाचा जसा आरंभ, तसा च शेबट हि केला आहे. शेवटच्या चरणांत 
सहज, पूर्ण, निज, असे सहज शब्द ओघांत योजून आपले परात्पर गुरु, 
परम गुरु आणि आम्मगुरु यांचें स्मरण साधले आहे. 


(२१ ) तुम्हांआम्हांस हि बोध घेण्यासारखा एकाददुसरा प्रसंग 
सांगून आपण आनंदमू्तींच्या भेटीस जाऊं. एक प्रसंग असा : कल्याणांना 
अद्रेतचर्चेपेक्षां सगुणचरित्रें फार आवडत. त्यांना वाटे, सगुणचरित्र- 
श्रवणांत जी गोडी असते, तिच्या पुढें अद्वैतचर्चेची काय एवढी प्रतिष्टा 
आहे ! ही आपली आवड त्यांनीं एकदा रंगनाथांना सांगून आधाराला 
वचन दि दिलें 





अद्वैतचर्चा कंटाळवाणी । सांडूनि वर्णा कोदेंडपाणी ॥ 
पण याबर लागली च रंगनाथांनीं ठांसून सांगितलें कां, 

अद्वैतचर्चा जंब हे कळेना । तो पूर्ण रामीं मन हें बळेना ॥ 
असे उद्ठोधक संवाद हजारों झाले असतील, पण ते सारे आपणांस 
कळाव, एवढें आपलें भाग्य कोठें आहे ? 

( २२) रंगनाथ हे घोड्यावर बसण्यांत फार पटाईत असत. माघ 
शुध '५ च्या एका उत्सवाळा वडगांवीं येण्याचें त्यांनी जयरामांजवळ 
कवळ केलें होतें. पण त्याची त्यांना विस्मृति झाली होती. ते त्या 
पोर्णिमेला भागानगरास होते. आज पोर्णिमा, हें सकाळीं त्यांच्या ध्यानांत आलें 
आणि जयरामांना दिलेल्या शाब्दाचें त्यांना स्मरण झालें. स्मरण झाळें मात्र 


२८२ भ्रोसमथावतार 


आणि त्यांनीं घोडा सज्ज करविळा आणि स्वार होऊन भागानगराहन निघाले 
ते सायंकाळी वडगांबी पोचळे. सवोनीं त्यांच्या धाडसाचें कौतुक केलें 
मागोत रामोझ्यांनीं हि गांठलें होतें, पण यांच्या पराक्रमापुढें त्यांचें कांहीं 
चाललं नाहीं 


(२३) असे हे पराक्रमी, धाडसी, थोर, अधिकारी राजयोगी होते. 
१६०६ मार्गशीर्ष व. १० रविवार रोजीं त्यांनीं देह ठेवला. त्यांची समाधी 
निरडी येथें च आहे. हरिविजय, रामविजय, पांडवप्रताप, इत्यादि लोकप्रिय 
ग्रन्थांचे कते श्रीवर, हे रंगनाथांचे पुतणे होत 

( चोथे ) आनंदमूति 

(२४) हे मूळचे राहणारे आगळगांवचे. त्यांच्या वडिलांचे नांव 
ब्रह्मदेव भट व आईचे सावित्री. यांचें गोत्र वशिष्ट आणि शाखा आश्वलायन 
आनंदमूर्तीचे गुरु रघुनाथ, हे नाशिकचे राहणारे असून खयजुर्बेदी 
माध्यंदिनी शाखेचे होते. त्यांचें गोत्र विश्वामित्र. साक्षात्कारी सत्पुरुष होते. 
त्यांनीं काशीहून चोबीस वेळां कावडीने गंगोदक नेऊन रामेश्वरास अभिभेक 
केला होता व तितक्‍या च वेळां रामेश्वराहून सेतु आणून गंगेत टाकला 
होता. तेविसान्या कावडीच्या वेळीं अकल्पित रीतीनें आनंदमू्तीस त्यांचें 
दरान घडलें, तेव्हां चोविसावी कावड नेल्यानंतर आपण तुझ्या आगळगांती 
यंऊन वास्तव्य करूं, असा त्यांनीं आनंदमूर्तींस शब्द दिला होता 
व्याप्रमाणे ते आळे आणि आनंदमूर्तीबर त्यांची कृपा झाली. 


( २५ ) आपल्या मुलानं एकाद्या बुबाच्या नादीं लागावे, हें आनंद 
मूर्तींच्या वडिलांना आवडले नाहीं. आनंदमूर्ति विवाहित होते आणि त्या 
वेळीं त्यांची खरी नुकती च प्रसूत झाळेली होती. तशा स्थितींत हि वडिलांनी 
सुलास आणि नूतन बालकासह स्सुयेस घराबाहेर काढून दिठें. तेव्हांपासून 
आनंदमूति पत्नीसह गुरूच्या च संगतींत राहूं ठागळे. गुरु आणि सहकुटुंब 
शिष्य आगळगांवाहून वसगडे गांवीं रहावयास गेळे. तेथून एके दिवशीं 
शिष्यास न कळवितां च गुरु चालते झाले, ते गेळे संकेश्वरास. तेव्हां 
स्रीला आणि बालकाला वसगडे येथं च ठेवून गुरूच्या शोधार्थ आनंद 
मूर्ति एकटे च निघाळे, ते शोध घेत घेत त्यांनीं संकेश्वर गांठले सुरू 


भ्रोसमथेपंचायतन २८३ 


मेटतां च त्यांच्या चरणीं मस्तक ठेवलं. शिष्याची निष्टा पाहून गुरूस 
आनंद झाला, गहिंवरून त्यांनीं आनंदमूर्तीस आठिंगन दिळें. पुन्हा उभयता 
चसगडे गांवी आठे. आनंदमूर्तीची खरी नूतन बाळकासह मार्गम्रतीक्षा करीत 
र्‍च होती. आनंद झाला. 


(२६ ) असा कांहीं काळ आनंदांत गेल्यावर रघुनाथस्वामींनीं योगपीठ 
सिद्ध केलें आणि जड तनूचा त्याग करून परबह्मीं ज्योति मिळविली. 
आनंदमूर्तींनी उत्तरविधान करून ब्रह्मनाळ येथें वृंदावन स्थापिलें आणि 
आपण, स्री आणि मुलगा, अशीं त्या वृंदावनाची सेवा करीत राहिले. 
आनंदमूर्तीचें गुरुभक्तिप्रेम काय असेल तें खरें, पण त्यांच्या प्रेमामुळे 
रामनवमीच्या दिवशीं वृंदावनाची पूजा होत असतां, तें वृंदावन डोळत 
असे. 


(२७) त्यांचें गुरुभक्तिप्रेम काय असेल तं त्यांचें त्यांना ठाऊक, असें 
मीं इतक्यांत ध्वनित केलें खरें, पण नंतर लवकर च तें जगास हि कळून 
येण्याचा योग आला. तो असा कीं, आनंदमभूर्ते आपल्या संबळींत गुरूच्या 
पायांतील प्रत्यक्ष चमी जोडा ठेवून गुप्तपणे प्रत्यही त्याची पूजा करीत 
असत ! ही त्यांची गुप्त पूजा प्रकट होण्याचा अचानक प्रसंग आला, तो 
असा. वडगांवीं आपल्या गुरूच्या पुण्यतिथीला येण्याबिषयीं जयरामांनीं 
सबोना आमंत्रण केलें होतें. त्याप्रमाणें श्रीसमर्थादि सर्व संत उपस्थित झाळे 
होते. आनंदमूर्ति हि गेळे होते. संबळी मठांत ठेवून आनंदमूर्ते स्नानास 
गेले. इकडे पहिली पंगत बसण्याची वेळ आली, तेव्हां मंडळीस उठण्यास 
सांगितळें असतां, एक गृहस्थ म्हणाठे, “ भगवद्वीतेचा एक अध्याय तरी 
याचल्यावांचून मी भोजन करीत नसतो, मी माझी पोथी आणण्यास 
॥मर्ळों आहे, कोणाची तरी द्या, अध्याय वाचून येतों च. '* तेव्हां जयराम 
*:णाठे, “' आनंदमूर्ति स्नानास गेले आहेत, त्यांच्या संबळींत पोथी असेल, 
त ऊन बार्‍वा आणि त्वस्ति चला. ' त्याप्रमाणे त्या गृहस्थानं संबळी 

१५८2, गीता हातीं घेतली - गीता होती च कोठें, जोड्याची गीता झाली 

|. एक अध्याय वाचला मात्र आणि ग्रहस्थास समाधी च लागली ! 
मंडळी नमा झाली, जयरामांनीं गृहस्थाच्या नेत्रांस पाणी लावलें, गृहस्थ 
रावभ झाला आणि म्हणाला : 


२८2 श्रीसमर्थावतार 


गीता वाचितां । येकायेकीं हो अवस्था । 
माझी मी च आत्मा आईता । नाहीं बार्ता दुजयाची ॥ 


गीता नव्हे ती हि अक्षर । प्रत्यक्ष दिसतसे जानकीवर । 
अनुत्रह जाहला साचार । काय विचार सांगूं तो ॥ 
उमस खाऊं नेदी क्षण । अवघे ब्यापिळें चेतन्य । 
आतां कैचे गीतापठण । जाहळें मन उन्मन तें ॥ 
-म. मं. मा., २२, १०४- १०६ 


हें त्याचें बोलणें ऐकून सवे जण आश्चर्य करीत आहेत, तों इतक्यांत 
स्नानाहून आनंदमू्ति आळे, आपली संबळी उघडलेली त्यांना दिसली, 
खजिळ झाले, खालीं मान घाळून, हात जोडून, जमलेल्या मंडळीस 
म्हणाले, “* मळा क्षमा करा, माझा अपराध पोटांत घाला, मी मूढ आहें. 

पादरक्षा ध्रीस्वामीच्या । पूजन करितो नित्य साचा ॥ 

भ्रष्ट असे मो ठाईंचा । स्पर चर्माचा नित्य मज ॥ १०९ 7 
मंडळींना कांहीं [च बोध होईना. मग कळळें, आपल्या गुरूच्या पायांतीळ 
जोडा संबळींत ठेवून त्याची आनंदमूर्ति नित्य पूजा करीत, आणि या 
प्रसंगीं त्या जोड्याची गीता झाली होती ! हें कळून आलें आणि आनंदमूतींची 
ही युरुभक्ति पाहून, सवाचे नेत्र भरून आळे, धन्य, धन्य ही गुरुभक्ति, 
असे सवोनीं उद्गार काढले, वैदिक आणि पंडित होते, ते हि बोळं लागळे 
कां, आम्ही संतांना व्यर्थ नांवें ठेवतों, त्यांची लीला अगम्य होय ! बाकी, 
आतां कल्पना करा, हा प्रकार पाहून त्या दिवशीं, त्या ठिकाणीं, गांवभर 
लोकांत आनंदाचा सागर कसा उचंबळला असेल ! ज्याच्या त्याच्या तोंडीं 
आनंदमूर्तीच्या अपूर्व गुरुभक्तीचा च विषय झाला असेळ ! आनंदमतींनी 
गुरुभक्तीची परिसीमा गांठळी ! केव्हां द्वि काय, अशा प्रसंगीं मी लिहू 
फार थोडें शकतों, सर्व कांही वाचकांच्या कल्पनाशक्तीव च 
सोपवीत असतों. 


(२८ ) या निस्सीम गुरुभक्तानं आपल्या पश्चात्‌ दृंदावनाची जोपासना 
आपला पुत्र कृष्ण याजवर सोंपवून आपण शक १६१८ च्या वैकुंठ- 
चतुर्दशीस वैकुंठवास स्वीकारला. यांचें स्वतंत्र हस्तलिखित चरित्र असून 
त्याची प्रत मंदिरांतीळ क्रमांक &२७ च्या जागीं आहे. त्यासोबत मठांतीळ 


ध्रीसमथेपंचायतन २८५ 


पांच पन्नास अस्सळ सनदापत्रांच्या हि नकला आहेत. प्रसिद्ध व्हांबयाच्या 
असतीढ, तेव्हां होती, 


( पांचवे ) केशवस्वामी 


(२९ ) हे कगेदी ब्राह्मण, राहणार कल्याणीचे. मुंबईजवळचें आपलें 
गजबजलेले कल्याण नव्हे, हें तिकडे च एक, लातुरच्या दक्षिणेस, 
इतिहासप्रसिद्ध, असें गांव आहे. त्या गांवी श्रीसम्थाचा मठ होता व आहे. 
केदावस्वामींचे वडील त्या गांवचे देशालेखक, म्हणजे कुळकणी होते. 
त्यांचें नांव आत्मारामपंत आणि त्यांच्या पत्नीचे, म्हणजे केरावांच्या 
मातु:श्रीचें नांव गंगा होतें. आश्रचयीची गोष्ट अशी, वयाच्या आयरियाव्या 
वर्षी गंगाबाईना हे केशव पुत्र झाले. वयाच्या पांच वर्षापर्यंत केशव 
बोळ ठागळे नव्हते. मुळ्गा मुका आहे कीं काय, अश्शी रांका येऊं 
लागली होती. त्या सुमारास श्रीशंकराचायीचें आगमन कल्याणीस झालें 
आणि त्यांच्या प्रसादाने मुलास वाचा आली, केशव बोळूं लागले. बोळूं 
वागळे तें भगवन्नाम च उच्चारू ठागठे. 


(३० ) कालांतराने त्यांचा विवाह झाळा आणि ते जसे भगवनाम- 
स्मरणांत रंगून जात, तसे च विषयोपभोगांत हि मम्न होऊन रहात. 
भगवक्नामकीर्तन आणि विषयोपभोग, या परस्परविरुद्ध वृत्ति खऱ्या, पण 
त्या त्यांच्या ठिकाणीं एकवटल्या होत्या, हें हवि खरें. त्यांना लवकरच 
कवित्वाची स्फूर्ति झाळी आणि अध्यात्मपर, पण त्यांना शुंगारिक रूप 
देऊन, ते पदें स्चू ठागळे. या त्यांच्या गुणांमुळें च त्यांना बहुधा 
गीतगोबिंद काव्याचे कर्ते जयदेव यांचा अवतार मानूं लागळे असावेत. 


(३१) भगवंताने आपल्या गळ्यांतळा हार यांच्या गळ्यांत घाळावा, 
तेव्हां यांनीं संकीर्तन थांबवावे, असा यांचा लौकिक होता. यांच्या उत्कट 
प्रार्थनेमुळें भिंतीवरील कृष्णाच्या चित्राने तोंड फिरवून राधिकेने दिलेल्या 
विड्याचा स्वीकार केला व भिंतीवरून प्रत्यक्ष मुखरस गळाठा, हें पाहून 
यवनाधिकाऱ्यांनीं हि आपली खात्री करून घेतली. यांच्या एका कीर्तनांत 
सुंठेच्या ऐवजीं "चुकून बचनागाच्या कांड्या कुटून प्रसाद वांटण्यांत आळा, 
पण कोणास च त्या विषाची बाधा न होतां देवाने तें सर्व विष आपणाकडे 


२८६ श्रोसमर्थावतार 


घेतलें आणि त्यायोगें देवाची मूर्ति मात्र काळी पडली. अशा यांच्या अनेक 
आख्यायिका प्रचलित आहेत. 


( २२ ) कल्याणीहून केशवस्वामी भागानगरास गेले व तेथें च मठ 
करून राह लागले. तेथें त्यांचा संप्रदाय बरा च वाढला. त्यांच्या मठांत 
समर्थ, रंगनाथ, जयराम यांचें जाणें झालें होतें. श्रीसमर्थाविषयीं त्यांना 
विलक्षण प्रेमादर वाटे. ते आपल्या शिष्यांना श्रीसमर्थीच्या वारंवार गोष्टी 
सांगत. श्रीसमथोवर त्यांनीं केलेळें एक पद ते आपल्या समुदायापुढे 
अनेक वेळां स्वत: म्हणून दाखवीत. तें पद असें : 

ब्रह्मसुखसंपदा भोगिताती सवंदां । 
द्वैतभाव तो कदां नाठवे चि मानसीं ॥ १ 


ऐसियाचे पायी रे लीन होउनि राही रे । 
मग तुज नाहीं रे जन्ममरण कांहीं रे ॥ घु० 


शांति ज्याची वनिता भक्ति ज्याची दुहिता । 
बोध पुत्र तत्त्वता त्रिभुवनीं विजयी ॥ २ 


काळांत हि मारिला लोकांत हि तारिला । 
भेदांत निवारिला केशव म्हणे आमुचा ॥ ३ 
केशव म्हणे आमुचा, तो आमुचा कोण ? दुसरा कोण ? ते च सांगतात 
रामदास माउली ॥ घु० ॥ 
सच्यित्सुखघन बरद्‌ प्रतापी । शांतीची साउली ॥ १ 
अनन्य जे नर दारण र्घाले । तयालार्गि पाबली ॥ २ 
केशरवि केशव निजसुख सेवी । आठवितां चि धांबली ॥ -। 
(२९) श्रीसमर्थाची वारंवार मेट व्हावी, असें त्यांना फार वाटे, पण 
तें शक्‍य नव्हतें. पंचायतनांतीळ बाकीच्या चौोंघ्रांच्या वास्तव्याची ठिकाणें 
जवळ जवळ होतीं, त्यामुळें त्यांच्या भेटी वारंवार होत, पण भागानगर दूर्‌ 
पडलें. केशवांची श्रीसमर्थदर्शनाची तळमळ मात्र सारखी वाढत च चाळली. 
त्यांनीं म्हणावें-- 


श्रीसमर्थपंचायतन र्ट 


निजात्मानंदडोहीं । ते बुडोन गेले पाहीं ॥ १ 

तजुत्याग होतां त्याची । मग सगयुणभेट कैंची ॥ थु० 

जीत चि त्रह्म जाले । अहंभाव बाटुनि प्याले ॥ २ 

केशव म्हणे डोळां । ते पाहावे वेळोवेळां ॥ २ 
पण कोठून वेळोवेळां पाहणें घडणार ? स्वतः मनांत येतां च. उठून 
चचाफळास जाणें केऱावांना राक्‍य नव्हतें. ते फार अशक्त झाले होते. 
तेव्हां शोवटीं त्यांनीं पत्न देऊन एका शिष्याला श्रीसमर्थाकडे पाठविलें. 
तं पत्र-- 

3 नमोजी सच्चिदानंदा । पदत्रयस्वरूपसिद्धा । 

बीजतरुअरविंदा । स्वयें आमोदा परिमळसी 1 १ 


तया स्वादासृताची चाखवटी । तूं चि रुची तुझे पोटीं । 
निरखूनिया दोजे भेटी । स्वानंददष्टी अवलोकन ॥ २ 


श्रीरामदासा परमसखया । स्वानंद्कदा गुरुवयो । 
केदावे विज्ञत्ति ल्याहावया । हे चि कारण ॥ ३ 


केरावांच्या शिष्याने हें पत्र श्रीसमथाना आणून दिलें, समथीनीं ठागली च 
उत्तर लिहून त्या रिष्याच्या हवाली केलें--- 

पदातीत वाकयार्थ शोधी समाधी । 

क्षयातीत जो निर्विकल्पावबोधी । 


जया उगमीं जन्म नाहीं जिवासी' । 
मिळे दास त्या संगमीं केशवासी ॥ 


तथापि श्रीसमथीनीं त्या शीष्याबरोबर केशवांना तोंडी निरोप सांगितला, 
म्हणाळे, “ सांगा केशवांना कीं, तुम्ही एकवार इकडे आलें पाहिजे. ' 


(३४ ) रिष्यानें परत जाऊन केशवस्वामींना पत्र दिलें व तोंडी निरोप 
होता, तो हि सांगितला. पत्र वाचून व निरोप ऐकून भेटीस जाण्याचा 
केरावांनीं संकल्प केला. त्यांनीं निघण्याळा फार दिवस लावळे नाहींत, 
सजजनगडीं श्रीसम्थोच्या भेटीस जाण्यास ते कुटुंबासह निघाले च. 
केऱवस्थामी फार अराक्त झाले होते. त्यांना गांजा ओढण्याची संबय जडली 


रट्ट श्रीसमर्थावतार 


होती. त्यांच्या अशक्तपणामुळें प्रवासांत सर्व दगदग त्यांच्या पत्नीला च 
करावी लागे. मार्गात मुक्काम करीत करीत दोघे चाळले. बरोबर घेतलेल्या 
सामानाचे गांठोडें पत्नीनं डोक्यावर घ्यावें. मुक्काम होई तेथें लान करावें 
अन्न शिजवावे, नवऱ्याळा घालावें, आपण सेवावे, उष्टे खरकटे काढावें 
दरम्यान यांची गुडगुडी हि भरून द्यावी आणि डोक्यावर सामानाचें ओश्लें 
घेऊन पुढच्या मुक्कामाठा लागावे. अजून पुष्कळ च पल्ला गांठावयाचा होता, 
तों त्या हि थकल्या. तेव्हां एक धष्टपुष्ट ब्राह्मण तरुण आला आणि म्हणाठा 
“£ मला हि सजञनगडाला 'च जावयाचें आहे, मी तुमच्या बरोबर येतों, मी 
तुमचे सामान डोक्यावर घेत जाइन. ' देव च पावला, असें त्या उभयतांना 
वाटल, त्यांना मूलबाळ नव्हतें. त्या तरुणाविषयीं त्यांना अपत्यप्रेम वाट 
लागल. सजञनगड आतां फार लांब राहिला नव्हता, तों बाई हि अति थकल्या 
यांना चाळवेना हि. तेव्हां तो तरुण ळडिवाळपणें मातु:श्रीस म्हणाला 
“ मी सामानाचे गांठोडं एका खांद्यावर घेईन, दुसऱ्या खांद्यावर तुम्ही वसा.!' 
बाईंनीं नाकारठें, त्या संकोचल्या, पण चाटणें तर होईना, तेव्हां केरावांनी 
पत्नीस म्हटळें,“* कांहीं हरकत नाहीं, बसावें त्याच्या खांद्यावर, आपटे बाळ 
आहे तो. बाई त्याच्या खांद्यावर वसूं लागल्या आणि पुढचा प्रवास सुखकर 
झाला. गडाच्या पायथ्यापा्शीं ते पोचले आणि “ आपणांस आतां दसरीकडे 
काम आहे,” असं केशवांना सांगून तो तरुण निधन गेळा. बाळ गेला असें 
पाहून बाई अन्नाचा घास घेईनात. “ बाळाला बोलवा तेव्हां जेवीन, 
म्हणाल्या. केशवांच्या ध्यानांत आठें. त्यांचे नेत्र भरून आले ! ते पत्नीस 
म्हणाळे, “ गे आपला बाळ कसला, तो अंजनीचा बाळ होता, तो आतां 
आपणांस वर, गडावर च, श्रीरामदासांच्या च रूपांत मेटेट ! ! 


(३५ ) उभयतां हळु हळु गड चढून वर गेटीं. सवांच्या भेटी 
झाल्या, सवीना आनंद झाळा. गडावर पुष्कळ च मंडळी जमली होती 
ठिकठिकाणचे साधु संत आले होते. स्वत: श्रीसमर्थ, पारपत्याधिकारी 
इतर शिष्य मंडळी, श्रीशिवराय, सवे पाहुण्यांची सोय लावीत होते 
आदरातिथ्य करीत होते. आज आतां केशवस्वामी थकून आळे आहेत 
तव्हा आज नको, पण उद्यां त्यांचे कीतन ऐकावयास मिळालें पाहिजे 
असा संवोचा आग्रह पडला. दुसरा दिवस उजाडला आणि केरावस्थामी 


भश्रीसम्थंपंचायतन २८९ 


फिकिरींत पडले. त्यांच्यांत उत्साह मुळीं च राहिला नव्हता, त्यांचा जीव 
गळाळा होता. त्यांना गांज्याची संवय ह्योती आगि वर आल्यापासून तो 
मिळाला नव्हता. त्यांना ठाऊक, श्रीसमथीना आवडणार नाहीं ! 


( ३६ ) पण, त्यांची संय श्रीसमर्थ जाणत होते. केशव श्रीसमर्थाच्या 
भेटीस गेळे, आणि 


तो योगी जनाचा जाणता मानस । 
संतसाघुजनांचा मित्र रामदास । 

( केशव ) येतां येकांती भेटावयास । 
चुट्दा भरिळेला बोपिळं ॥ 

-दासविश्रामधाम, ९३-२८ 
केशव चकित होऊन म्हणाले, ' गुरुवयो, काय हें ! '” समर्थ म्हणाले, 
:: काय करणार, तुमचें यावांचून चाळत च नाहीं, आणि तुमचें कीतन तर 
झालें पाहिजे, लोक उत्सुकतेने त्याची वाट पह्ात आहेत. '' केशव ढजञ़ित 
होऊन म्हणाले, “ आपल्या हातचा हा प्रसाद स्वीकारून प्रतिज्ञा करतां 
कीं, पुन्हां या पदार्थाचे नांव काढणार नाहीं. '? नंतर केशावांचें कीर्तन झालें 
आणि नंतर, धन्य धन्य, हा एक च राब्द कांहीं काळ संबीच्या तोंडून 
ऐकूं येत राहिला. 


(३७ ) केशावांनी आपला अवतार १६०४ च्या पोषांत १३ स 
संपविळा. त्यांची समाधि हैद्राबादेस नदीच्या कांठीं दुर्लक्षित, अशा 
स्थितींत आहे. यांचीं पदपदांतरें अमूप आहेत, पण फार च थोडी छापून 
निघाली आहेत, या मंदिरांतच अजून त्यांचीं किती तरी पदें प्रकाशनाची 
वाट पह्ात आहेत ! 


उपसंहार 


( ३८) या पंचायतनाच्या चरित्राचा विचार केला, म्हणजे एक 
मान गण या पांच हि जणांत असल्याचें दिसून येतं. तो समान गुण 
॥:५॥ | संवीची विलक्षण गुरुभक्ति होय. हा यांच्यांतीळ गुण पाहिला, 
मष अता असं वाटूं लागतें कां, गुरुभक्तीपुढें इतर सवे साधनं फिकी, 
१८ फीत. काळजी घ्यावयाची असते, ती फक्त गुरु शोधण्याची. 


स. ॥. ५४५, 


२९० श्रीसमथांवतार 


श्रीसहुरूचीं लक्षणें श्रीसमथोनीं श्रीमत्‌ दासबोधांत विस्ताराने व मनाच्या 
*होकांपैकीं एका १८२ व्या छोकांत संक्षेपाने सांगितली आहेत. त्या 
लक्षणांनी युक्त असे सद्दुरु भेटून जो एकदां त्यांची कांस धरतो, तो त्या 
युरुभक्तीच्या बळावर शेवटास पोचतो च, तो कृतार्थ होतो, त्याच्या 
जन्माचें सार्थक होतें, तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सुटतो. आनंदमूर्तीची 
गुरुभक्ति पाहिलीत ना ! तिळा दुसरी तोड नाहीं. कोणाला तिचें कौतुक 
वाटणार नाहीं ! 

गुरक्षेत्रींचे धोंडे पत्चु पक्षी श्वान । सर्व हि पूज्यमान गुरुदासा ॥ 
असे म्हणतात, तं शब्दशः खरें आहे. असल्या प्रकारावर विश्वास 
ठेवणारास चाळू युग कदाचित्‌ वेड्यांत काढील, पण मला वाटतें, असले 
वेडे कमी कमी होत चालले, म्हणजे बाईट दिवस येत जातात व 
कोणी च वेडा उरठा नाहीं, म्हणजे धर्माचें हि वाटोळें होत असावें ! 
या पंचायतनाच्या चरणीं सर्व वेड्यांच्या वतीनें माझा अनन्य प्रणिपात ! 








उ छा स सो ळा वा 


श्रीपार्थाग्री गाधापीगे 


समर्थदेवें जे जे केलें । ते कोण्ही नसेल ऐकिले देखिले । 
भक्ति ज्ञान वैराग्य गाजळें । न भूतो न भविष्यति ॥ १ 
समर्थ प्रताप अद्भुत केळे । समर्थ नाना पंथ शोधिले । 
समर्थे नाना लोक बोधिले । आणि वेघिले तेसे चि॥ २ 

अनंत समथाौचीं प्रतापचरिते । 

अटपस्वल्प सांगिजेतीं वक्ते । 

गुरुसंप्रदायी गुरुदेवस्तोत्ते । 

श्रवण असावीं सऱ्द्राविका ॥ ३ 





२९२ श्रोसमथावतार 


[ (श्री ) चमत्कारांचे प्रकार-( गु ) बिश्वास ठेवला च पाहिजे-(रु) 
त्याचें कारण - ( रा ) आपली योग्यता नसेल -- (म ) श्रीसमर्थांची होती- 
दा) त्यांचा स्वोत मोठा चमत्कार -( स ) गोष्टींचे वर्गीकरण न करतां- 
९ १) श्रीसम्थना सिद्धोंची अनुकूलता - (२) श्रीसमर्थ वाटेल तेव्हा आणि 
वाटेल तेथें गुत आणि प्रकट होत - (३) जागच्या जागीं अंतर्धान पावत - 
(४) एका च वेळीं अनेक ठिकाणीं प्रकट होत -( ५ ) वरुणगांबीं एका च 
वेळीं अक्रा घरीं भोजनास गेळे -( ६ ) मारुतीसारिखें उड्डाण हि करीत - 
(७) सात दिवस बाळूंत पुरठेळे समाधिस्थ होऊन जिवंत राहिले-(८) 
अन्नसासुग्नी वाटेल तेव्हां व वाटेल तेथें काढीत -( ९ ) अमिनवाच्या कोटी- 
( १० ) करंजगांवीं गांबजेबण -( ११ ) इच्छेचा दाता भगवान-( १२) 
द्याक्तांनीं मारलेलीं हरिणे -( १३ ) मृत ब्राह्मणास प्राणदान-( १५) 
समर्थोंच्या अंगावर कडा कोसळला -( १५) सौदागर -( १६ ) जन्मवांझ 
गायीनें दूध दिलें-( १७) कल्याणांचें उच्छिष्ट - खलबत्ता -( १८) 
मलळ्यगंधर्वांचे तीन जन्म - घोडा, रेडा, अंत्यज -( १९ ) अंबाजीर्चे कल्याण 
नांव कसे पडळे-( २० ) कल्याणांची दुसरी परीक्षा -(२१ ) दाळगपु- 
(२२ ) कल्याणांनीं चोरांना बठणीबर आणरले-(२३ ) मस्त हत्तीची रग 
जिरविळी -( २४) कल्याणांच्या खांद्यावर श्रीसमर्थ -( २५ ) शिष्यांच्या 
निष्ठेची श्रीसम्थौनीं परीक्षा आरंभिली - कल्याणांकडे गुरुत्व वोपिळे-(२६) 
शहापुरच्या सतीबाई -( २७ ) श्रीवेणुबाई-( २८ ) एकदां वेणाबाईनीं 
श्रीसमथोना कुंठित केले-(२९ ) पूर्णानंदाची गोष्ट-(२० ) शिबाजी राजे 
प्रसंगीं कीर्तन करीत -( २१) उपदेशी निरनिराळ्या अधिकाराचे -(३२) एक 
मदार शिष्य - (३३) भटजी नामा सुशील ब्राह्मण (३४) रामराव मोहिते - (३५ 
करारी जीवन्मुक्त भक्ताची गोष्ट -( २६ ) वृद्ध प्रेमळशोटीची कथा-( ३०७) 
श्रीसमर्थोनीं एका ब्राह्मणास मारुतीदर्दान करविले -( ३८ ) आण्णाजी बाबा - 
(३९ ) दादाजी आणि त्यांच्या पत्नी यांची श्रीगुरुचरणीं अपूर्व निष्ठा-(४०) 
'बाबाजीच्या एकदं एक मोहरा - भोजनें ब एक प्रत्यंतर -( ४५ ) गोटे दक्षिणा 
दिली-( ४२ ) बुडणांरें जहाज तारलें- (४२) मंत्रांत फरक -( ४४ ) मंत्रांत 
कमी जास्ती ( ४५ ) मंत्र परत केला - ( ४६ ) श्रीसमर्थ आणि रंगनाथ यांची 
भेट -( ४७ ) जयरामांच्या वडगांबीं रथोत्सव -( ४८ ) समथांना बोलावण्यास 
वडगांवीं खटावकर आठे-( ४९ ) जयराम तीन दिवस विहिरीच्या पाण्यांत 
तळाशीं-( ५०) करवीरकर शंकरा-चार्योबरील संकटाचे निवारण-(५१) 
जयरामांचें संकटनिवारण-( ५२) पाटगांबचे मौनीवाबा -( ५२३) सांप्रत 
कोणी बिदेही आहेत काय १-( ५४) श्रीठुकाराम-रामदास भेट -( ५५) 
तुकाराम-रामदास संबंध -( ५६ ) अमात्यांचें घराणें -( ५७ ) राज्यकारभारां- 


श्रोसमर्थाची गाथाचरित्रे २९३ 


तीळ लोकांना श्रीसमर्थ सहसा अनुग्रह देत नसत -( ५८ ) शमनामीर पीर - 
(५९) दद्याबतारी एकदां श्रीसमर्थाच्या दर्शनास आले होते -( ६० ) आका- 
शांतून फुळें पाडणारा हरिदास -( ६१ ) एक स्त्रीलंपट कपटी ग्रहस्थ -( ६२) 
एका ब्राह्मणास संसार सोडण्याची झालेली इच्छा-( ६३) जाळगेवाडीचा 
कुणबी -(६४) त्यांच्याकडे कोणी हि येवो, ते सर्वोचें समाधान करीत- (६५) 
एकदा एक गायक जयपत्र मिळविण्याच्या आशेनें आला--(६६ ) सवोचें 
च ते विश्रांतिस्थान झाळे होते -(_ ६७ ) श्रीमत्‌ ग्रन्थराज दासबोधाची रचना 
-(६८) दासगीता तथा पंचाध्यायी -(६९ ) लिहून देण्याचा कंटाळा नसे- 
-(७० ) कर्मकांडाहून ज्ञानकांड श्रेष्ठ -(७१) तो राजा केव्हां होणार !- 
(७२) प्राकृत ग्रंथांचें पुढें काय होणार १ ( ७२ ) मद्मपाननिषरेध -( ७४ ) एक 
मायाळू म्हातारी बाई -( ५७५ ) खिरीची वासना -( ७६ ) हुरड्यासाठीं कणसें 
तोडलीं -( ७७ ) पिश्याचवृत्ति-( ७८ ) संकटकाळीं शिष्यांसाठीं धांवून जात - 
(७९) पलंगावर कां न निजत-( ८० ) वासनेःचें रूप आणि तिचा परिहार- 
(८१) अन्यायाची चीड आणि धर्माच्या लोपाची असह्यता-(८२ ) कफाची 
व्यथा-(८२३) बहुधा एकांतांत भोजन करीत -( ८४) प्रतापगडावरील 
देवीच्या नर्थेतील मोतीं-( ८५ ) एकदां न जेवतां च वनांत निघून 
गेळे-( ८६ ) रंगनाथांचा थाट आणि श्रीसम्थोचा बिनोद-( ८७) 
विलासाबरोबर च त्यागवृत्ति - एका रंकाच्या जीवासाठी -( ८८ ) वैदिकी 
ब्राह्तणांच्या तऱ्हा -(८९) बिवाहमंडपीं अधोदृष्टि-( ९० ) निस्प्ृरहतेचें 
सुख -( ९१) सेवाप्रेम-( ९२) गडावर असतां एक वर्षी दुष्काळ 
पडला -( ९३) गडावरील अभिकुंडांतील विभूति-( ९४ ) पुढें पुढें मग 
श्रीसमथौच्या लहानपणच्या गोष्टी लोक सांगू लागले -( ९५ ) विशिष्ट अभंगाचे 
स्मरण -( ९६ ) निनामपाडळी जळाली -( ९७ ) उंब्रजेचा जटिल -( ९८ ) 
शाहीरांचें गर्वहरण-( ९९ ) बाहेगांबचा मारुती-( १०० ) श्रीशिवराया- 
नुग्रहाची कथा-( १०१) शिंगणवाडीचें रान -( १०२ ) शिंगणवाडीचा 
मारुती आणि श्रीराममंदिराची जागा -( १०३ ) श्रीसमर्थोचचा मिरवीत राज- 
ग्रहप्रवेशा -( १०४ ) मराठे सरदारांचा परिपाठ -( १०५ ) स्वारशिपायी 
यांना विजयाचा मंत्र -( १०६ ) सिंहस्थांत गंगायाचा -( १०७ ) श्रीसमर्थारचे 
तांबल्या तिसऱ्यांदा जाणें -( १०८ ) हा सिंहस्थ कोणत्या शकांतला १- (१०९) 
भारी नदीच्या तटीं पर्णकुटी-( ११० ) सारंगपुरचा मारुती-( १११) 
[1८८ गगरूप झाळे-( ११२ ) पंढरीस राम आणि चाफळास श्रीसमर्थोच्या 
*पॉनांत विद्वट-( ११२३ ) छिद्रान्वेषी कोंडोपंत ब्राह्मण -( ११४ ) मुसलमान 
पादशीच्या भटी-( ११५ ) देहकष्ट निवारण्याचा उपाय -( ११६ ) श्रेष्ठांचे 
नियाण -( ५१७) श्रीवेणाबाईचे नियाण-( ११८) श्रीसमर्थ जाण्याच्या 


९8 श्रीसमर्थावतार 


गोष्टी बोळूं लागले -( ११९ ) श्रीशिवछत्रपति यांच्या निर्याणानंतर-( १२०) 
गाथाचरित्रे संपलीं नाहींत, तीं अनंत आहेत ] 


(श्री ) विशेषतः श्रीदासविश्रामधाम आणि श्रीसमर्थप्रताप या दोन 
म्रन्यांत आणि साधल्यास इतर हि श्रीसमर्थचरित्रम्रन्थांत श्रीसमर्थाविषयी 
ञ्या गोष्टी सांगण्यांत आल्या आहेत, त्यांपैकीं बऱ्याचश्या गोष्टी या उल्लासांत 
एकत्र करण्याचा माझा हेतु आहे. त्यांत बरा च भरणा चमत्कारांच्या 
गोष्टींचा असणार, हें उघड आहे. ते चमत्कार हि अनेक प्रकारचे आहेत 
मृत प्राणी जिवंत करणें, डोहांत किंवा विहिरींत अनेक दिवस राहून 
बाहेर येणें, कैक दिवस जमिनींत पुरले जाऊन जिवंत राहणें, लघु रूप 
धारण करून छिद्रांतून निघून जाणं, वाटेळ तेथें अकस्मात प्रकट होणें 
व गुप्त हि होणें, पाण्यावरून चाटणे, हर्वेतून जाणें, एका च वेळी 
अनेक ठिकाणीं असणें, वाटेठ तेथें वाटेळ तितकें अन्न काढणें, शंभरांना 
पुरणारें अन हजारोंना पुरवून पुन्हां उरवणें, इत्यादि अनेक प्रकारच्या 
गोष्टी आढळतात. 


(यु) अशा गोष्टींवर आज विश्वास ठेवावा तरी कठीण आणि न 
ठेवावा तरी कठीण च, निदान मजसारख्याला. मजसारख्याठा कां 
कठीण ? तर मला तत्काळ श्रीदासबोधाच्या पहिल्या दराकांतीळ दहावा 
समास आठवतो. श्रीसमर्थ हि असल्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात, तेथें 
आपण न ठेवूं तर फसू. 


येक महानुभाब विख्यात । येक भक्त जाले ख्यात । 
येक सिद्ध अकस्मात । गगन वोळगती ॥ 


येक तेजीं तेज चि जाळे । येक जळीं मिळोन गेले । 
येक ते दिसत चि अद्य जाले । वायोस्वरूपी ॥ 
-श्रीदासबोध, १-१०-६, ७ 


खरें म्हणजे, हा त्यांच्या विश्वासाचा प्रश्न च नव्हे ! त्यांच्या स्वतःच्या 

लीला अशा प्रकारच्या होत्या ! ज्यांना अनुभव नाहीं, त्या तुम्हाआम्हांठा 
प्रश्न पडला आहे, अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवावा, कां न ठेवावा. त्यांच्या 
पुढें हा प्रश्न नव्हता. ते केवळ विश्वासाने नव्हे, तर प्रचीतीनें सांगतात-- 


शथ्रीसमर्थाचीं गाथाचरित्रे २९५ 


येक येक चि बहुधा होती । येक देखत चि निघोनि जाती ! 
थेक बैसले असतां चि भ्रमती । नाना स्थानीं ससुद्रीं ॥ ८ 


अशा गोष्टी त्यांच्या हातून च घडलेल्या, त्यांच्या 'चरित्रांत नमूद आहेत. 
अश्या सामर्थ्याचे सिद्ध लक्षावधी होऊन गेळे, असें ते म्हणतात आणि 
मानतात. तेथें आम्हांसारख्या अननुभवी मूढांनीं अविश्वास दाखविला, 
तरी त्या गोष्टी खोट्या थोड्या च होणार आहेत ? 


(रु ) आम्ही खरोखर च मूढ आहोंत. एका स्फुट प्रकरणांत श्रीसमर्थ, 
माझ्या समजुतीने, आत्मचरित्र च सांगत असतां, ईश्वरी पुरुषाच्या असल्या 
सामथ्यीवर विश्नास न ठेवणाऱ्या आम्हासारख्यांना मूढांत च काढीत 
आहेत. अनन्य भक्ताच्या ठिकाणीं असलें सामर्थ्य संभवते. बोलणें सोपें 
आहे, पण अनन्य भक्ताच्या ठिकाणी असलें सामर्थ्य संभवते! ह्या 
चाक्या'चा अर्थ मजसारख्याच्या मनांत उतरणे कठीण आहे. “ अनन्य ! 
म्हणजे तरी काय, हें हि मला पूर्णत्वाने कोठें समजतें? अनन्य म्हणजे 
काय, तें समजावें, म्हणून तरी, तें स्फुट प्रकरण येथें उद्भत करणें इष्ट 
होय. 

भक्ताचा देव लोभाळू । भक्ताचे मनीचे करी । 
हारद्र जिवींचे जाणे । राजा त्रीलोक्यनाथ कीं ॥ १ 
भक्तासी त्याविणे नाहीं । त्यास हि भक्त दुलभु । 
विदेशी येक ते दोघे । वेगळे नव्हती कदा ॥ २ 
सांपडे भक्त जो जैसा । तैसा तो होतसे तया ! 
सर्व हि आपणापासीं । मनासी पुसणे बरें ॥ ३ 
देव तो दयाळु मोठा । अन्याय क्षमणे बहु । 
भक्ताचा सामिमानी तो । वुद्धिदाता परोपरी ॥ ४ 
कोण रे चालवी ऐसें । नुन्य तें पुरते करी । 

उभा चि पाठीसी देवो । जेव्हां तेव्हां क्षणक्षणा ॥ ५ 
साहेब जाहला मोठा । कोण वेळेसी पावतो । 
दणी ते लालची मोठे । चोरटे सेवकु जनीं ॥ ६ 
विश्वास येकमेकाचा । कदापी न घडे जनीं । 
जपती येकमेकाला । परस्परे चि घातकी ॥ ७ 


२र्ट 


श्रोसमर्थावतार 


मारिती वीष देताती । स्वामी सेवक ते पहा । 
आडोन चालते सृष्टी । विपट पडिले सदा॥८ 
देवासी तुळणा कैची । पाहों जातां भूमंडळीं । 

भक्त होईल देवाचा । संसार सवे सांडनी ॥ ९ 
त्यास वोढेल हे सृष्टी । येदर्थी संशय नसे । 

प्रत्यय वाक्य नेमाचें । कीतेक जाणते जनीं ॥ १० 
भक्ताला काय उणें रे । देव ञ्नोलोक्य वर्तवी । 

तो देव आपुला जाला । वैभवा कोण पूसतें ॥ ११ 
टाकितां लावितो मागें । देव दाता चि जाहला । 
घ्यावें ते कोण ते किती । ब्रोलोक्य भरले असे ॥ १२ 
आपण सवे देवाचा । देवाचें आपणाकडे । 

किती घ्यावे किती न्यावे । भोगावे कोण ते किती ॥ १३ 
दाता अनंत भुजांचा । भडसा पुरवीतसे । 

पुरे पुरे पुरे आतां । देव देतां विटेचिना ॥ १७ 

भक्त तो घेइना कांहीं | देवे त्रोलोक्य दीधलें। 

सर्व हि सांडिलें दोघीं । थेकमेकासी लाविती ॥ १५ 
ऐेखी हे प्रीति दोघांची । चढती वाढती सदा । 

दोघे हि तापसी योगी । वियोगी नव्हती कदा ॥ १६ 
भक्ताने अंतरीं देवो । जाणोनि धारिला बळे । 

देव हि विसंभेना कीं । सोडीना भक्तवत्सळु ॥ १७ 
भक्ताचे नुन्य सोसीना । नुन्य तें पुरतें करी । 
भक्ताचा भारवाही तो । ब्रीद चि चालिलीं असे ॥ १८ 
अभावें भर्वसा नाहीं । मूढाला निश्चय नसे । 

दूया हे थोर देवाची । भक्ताला वज्रपंजरु ॥ १९ 


रामदास म्हणे माझा । राम स्वामी दयानिधी । 
सोडिले बंद देवाचे । तो हा त्रयलोक्य़नायकु' ॥ २० 


विचार केला तर किती महत्ताचें हें स्फुट प्रकरण आहे. हें नुसतें एक 
प्रकरण वाचून आणि समजून घेऊन एकाद्या भक्ताला श्रीसमर्थीचा 
साक्षात्कार होईल ! हें स्फुट उगीच नुसतें वाचून पुढें जाणें बरें नव्हे. 


श्रोसम थांची गाथाचरित्र २९७ 


या स्फुटांत श्रीसमथोनीं केलेल्या प्रत्येक विधानाचा अर्थ मनांत आणला 
पाहिजे. प्रत्येक विधानांत श्रीसमथोचें चरित्र आहे आणि त्यांच्या 
सामर्थ्याची किल्ली आहे. तुम्ही च ती किल्ली शोधून काढा, तुम्हांस ती 
सांपडेळ, ती किल्ली हाती. आली म्हणजे चमत्काराच्या गोष्टींचा 
चमत्कार नाहींसा होऊन त्या गोष्टी स्वाभाविक वाटूं लागतील. 


(रा) आपण साधनें केलीं नाहींत, देवाच्या कृपेसाठीं देह 
झिजविला नाहीं, कष्ट केळे नाहींत, आश्या ममता सोडली नाहीं, देवाळा 
आपलासा करून घेतलें नाहीं, आणि आपणांत तें सामर्थ्य नाहीं व 
दुसर्‍या कोणांत तें असल्याचें आपणांस आढळून येत नाहीं, म्हणून च 
केवळ या गोष्टी खोट्या मानणें योग्य होईल काय ? सुज्ञांनीं ठरवावे 
आणि काय बोध घ्यावयाचा असेल तो ध्यावा. 


(म ) श्रीसमथीौपुरतें पाहिलें तर, त्यांच्यांत हें सामर्थ्य होते, अशी 
साक्ष श्रीशिवराय, श्रीगिरिधर, श्रीमेरुस्वामी इत्यादि त्यांचे अंतेवासी देत 
आहेत. त्यांना सिद्धी अनुकूल होत्या, असें श्रीदासबिश्रामधामकर्ते हि 
सांगत आहेत : 

अगस्तीची जे अघटित करणी । जे सिद्धी दाविली वासिष्ठांनीं । 

संतसिद्धयोगीश्रीदत्तमुनी । गोरक्षादि केलें जे वश्य ॥ 

जे विदित आहे इंदुघरासी । जो समग्र संत्रहो मारुतीपासीं । 

जञे सत्ता वागविती बिधिहरित्रषी । ते समर्थापासीं सिद्ध असे ॥ 

- श्रीदासविश्रामधाम, १०८, ५७-५८ 
कड्या, कुलुपें लावून दरवाजे बंद असतां येथें कसे आलांत, म्हणून 
देवीने विचारिलें असतां, याचा च उलगडा करून श्रीसमर्थ सांगतात : 

स्थूळ तनूच्या जाल्या अतितु । आडवे न होती जड पदार्थ । 
संकल्पाची कायसी मातु । लिंगदेहासी वोलांडितां ॥ 
कारणशूल्यासी बोलांडितां । नुरे चि भय ते अंधारबार्ता । 
तुर्याउन्मनी जिरोन घेतां । कांहीं बाधकता न बाधी ॥ 


समरसोन स्वरूपी राहतां सदा । आडळेना अडवेना अष्ट्या । 
अधिकारी जाला जो तुमचिया पदा । तुम्हाजवळी येईना काय तो ॥ 


ऱ्र्ट श्रीसमथांवतार 


नसे मुक्ताला बद्धमुक्तत्रम । योगाचेनि पालटे स्थूळ जड कम । 
सिद्धीचोने होये नबलाब परम । भक्त मुक्त सूक्ष्म नभाडुनी ॥ 


- श्रीदासविश्रामधाम, १०८, ६१-६४ 


(दा) तथापि मी या चमत्कारांना विशेष महत्त्व देत नाहीं. त्यांनी 
एकादी मेळेली घार जिवंत केली असेळ, नसेळ, एकादें प्रेत उठविले 
असेल, नसेळ, पण आपणांस हें ठाऊक झालें आहे कीं, त्यांनीं मेलेले 
संबंध राष्ट्र जिवंत केलें ! मग कोणता 'चमत्कार मोठा मानावा < मेलेले 
राष्ट्र जिवंत केलें, हा एक च चमत्कार त्यांच्याविषयी प्रेमादर वाटण्याठा 
पुरेसा आहे. ह्या एका चमत्कारापुढें इतर चमत्कारांची प्रतिष्ठा नाहीं. 
म्हणतात, त्रेतायुगांत होऊन गेलेल्या रामाने समुद्रांत दगड तारळे. 
आपणांस तं ठाऊक नाहीं, पण आपणांस हें ठाऊक आहे कीं, अवघ्या 
तीनशे वषीमागें होऊन गेलेल्या त्यांच्या एका भक्ताने लक्षावधि 
रिष्योपशिष्यांना भवसागरांतून तारून नेलें; असो. 


(स) चमत्काराशिवाय मग बाकीच्या पुष्कळ गोष्टी * संभवनीय ' या 
सदराखाली येऊं शकतील, अश्या आहेत. कित्येक गोष्टींत तर केवळ 
इतिहास च आहे, म्हणजे घडलेल्या गोष्टींचे कथन आहे. कांहीं गोष्टी 
केवळ श्रीसमथोच्या व्यक्तिविषयक असतीळ, कांहींत शिष्यांचा संबंध 
असेळ, तर कित्येकांत इतर बरोबरीच्या सत्पुरुषांचा संबंध असेल, मी 
सवे च गोष्टी सांगूं शकेन, अशी मात्र माझी कल्पना नाहीं, तसा माझा 
विचार हि नाहीं. तेव्हां आतां या गोष्टींचे निरनिराळ्या सदरांखालीं वर्गीकरण 
न करितां, जशा हाताशी येतीळ, किंवा सुचतीळ, तशा त्या कमग: 
सांगत जातां. 


(१) श्रीसमर्थाना सिद्धींची अनुकूलता 


श्रीसमथोच्या चरित्रांत अनेक कथा अशा आहित कीं, त्यांवरून त्यांना 
सिद्धी अनुकूल होत्या, असें मानावें लागतें. मनांत येईल तेव्हां वाटेल 
तेथे प्रकट होणें, जागच्या जागीं गुप्त होणे, धुणींत वस जाळून हि तें 
पुन्हां जसेच्या तसें असणें, तसेच थोडे अन्न पुष्कळांना पुरून उरणे, 
थोडा दिळेला सिंधा पुष्कळ दिवस पुरणे, रानावनांत, डोंगरांत एकादा 


श्रीसमर्थांची गाथाचरित्रं २९९ 


मोठा दगड उचलावा आणि त्याच्या खालीं वाडा दिसावा, त्यांत सर्व 
स्वयंपाक तयार असावा व पाट, पानें, रांगोळ्या वगैरे पंगतीची सवे सिद्धता 
असावी, हें एरव्ही घडणें शकय नव्हे. एक दिवस एकाद्या दगडाखाली 
असला देखावा दिसावा, तर दुसर्‍या दिवशीं त्या दगडाखाली कांही च 
नसून निराळ्या च दगडाखाठीं तो सारा थाट प्रत्ययास यावा ! एकदां 
कल्याण आणि जयरामस्वामी यांना आपल्या कांहीं अनुष्टानाची सांगता 
करावयाची होती, तर श्रीसमर्थाच्या कृपेनें कृष्णातटाकीं ब्राह्मणांचे तीन 
इजार पात्र झालें होते, तं हि असं च सिद्धीच्या जोरावर. माहुलीच्या रानांत 
व इतरत्र असे प्रसंग घडल्याची वर्णनं त्यांच्या सर्वे 'चरित्नग्रंथांत आढळतात. 
श्रीशिवाजीराजे हवि कित्येकदां ससैन्य येऊन श्रीसमर्थाना भेटून ब भोजन 
करून गेल्याची वर्णनं आहेत. 


या संबंधांत मळा आतां. एललंशा छाण्ट्ाचाड12& जा जाण्या 
या प्रंथाचें ब त्या प्रन्याधारें लिहिळे गेळेळें, श्रीरामदासी ग्रंथमाळेंतीळ 
एकूणतिसावा मणि - श्रीरामदासीचीं ऐतिहासिक टिपणें - यांतील तिसरें 
टिपण, यांचें स्मरण होतें. ते टिपण लिहिळें त्या वेळी, गार्डनें रामजी 
म्हणून ज्यांचा उलेख केला आहे, ते रामजी म्हणजे रामदास च होत, 
असें मी निश्चयाने म्हणूं शकलो नव्हतो. पण आतां, विशेषत: उद्भवसुत- 
कृत चरित्रांतीळ अध्याय १४ वा, महीपतिकृत संतविजयांतीळ अध्याय 
५ वा, श्रीदासविश्रामधामांतील मान ३२ वें आणि श्रीसमर्थप्रतापांतील 
समास १७४ वा, यांतीळ श्रीसम्थानीं घातलेल्या सहस्रावधि ब्राह्मणभोजनांचीं 
वर्णनं पाहातां मला यत्किंचित हि रांका उरली नाहीं कीं, रामजी म्हणून 
ज्या महापुरुषाचे वणन गार्डानें त्या काळीं, म्हणजे श्रीसमर्थीच्या पश्चात्‌ 
चौदा पंधरा वषोच्या आंत च केलें, ते श्रीसमर्थ रामदास स्वामी च होत, 
दुसरे कोणी नव्हत. गाडीनं केलेलें हे वर्णन, पुढें अश्या एकाद्या भोजनाची 
गोष्ट सांगतांना, त्या गोष्टीच्या अनुरोधाने, आपण आठवण ठेवून उद्भुत 
(२) श्रीसमर्थ वाटेल तेव्हां आणि वाटेल तेथें गुप्त आणि प्रकट होत 

श्रीसमर्थ मनांत येईल तेव्हां व इच्छा होईल तेथें गुप्त आणि प्रकट 
होत, अशा अनेक गोष्टी त्यांच्या चरित्रांत नमूद आहेत. हं सामर्थ्य त्यांच्या 


३०० श्रीलमथांवतार 


ठिकाणीं कोठून आलें? त्याची हकिकत श्रीदासविश्रामधामकर्ते यांनीं 
सांगितली आहे. ती सांगतांना त्यांनी मुद्दाम बजाविलें आहे कीं, आपण 
ही तुम्हांस एकादी काल्पनिक गोष्ट सांगत नसून इतिहास, म्हणजे 
घडलेली गोष्ट सांगत आहों, तेव्हां तो इतिहास ऐका : 


जंव तीथयात्रा गेळे फिरत । पातळे बदरीबना समर्थ । 
पालटोनि वेष पाराशरसुत । दाबीत भय तेथें भेटळे ॥ 
दूचक न धरी च रुद्रावतारी । मानोनि विस्मयो तोळे अंतरीं । 
पाठीसी धावतां शंकराचारीं । जैसें आदरें पूजिळें ॥ 
देखोनि सदढता नानापरी । जाले सद्धक्ता बहु साहकारी । 
तेवि साकारें भेटूनि क्ृडकरी । बोपिळें आदरें वरासी ॥ 
जेसा नारदा नाहीं अटक । स्वतंत्र जैसे श्रीदत्त गोरख । 
तेवि तुम्हा हि इच्छासारिखें । गमन गुप्त प्रगर घडेल ॥ 
आणि इठिलें तें लाभेल बळ । समयीं पाहिजे विद्या स्फुरेळ ! 
पाहतां कृपेने त्यास हि सफळ । होईल मनीचे आर्व जे ॥ 
वेदांत पडिलासे अहंकारीं । भेदपंथ तो नाना विकारी । 
तरि तुम्ही स्थापावें जगदांतरीं । निजज्ञान केवळ भजनेसीं ॥ 
ऐकोनि यापरी तोषले दास । सवे चि गुघळे श्रीवेदञ्यास । 
स्मरत श्रीरामा भक्त उल्हास । परतले यात्रा संपादित ॥ 

- श्रीदासविश्रामधाम, २९, २०-२६ 


याप्रमाणें तीर्थाटणाच्या काळांत बदरीवनांत श्रीवेदव्यासांनीं श्रीसमर्थीना 
वर दिला होता कीं, तुम्ही म्हणाल तेव्हां आणि तेथें तुम्हांस नारद, 
श्रीदत्त आणि गोरख यांच्याप्रमाणे गुप्त आणि प्रकट होतां येईल, इतकें च 
नव्हे तर, प्रसंगीं जरूर तेवढें बळ तुम्हांस प्राप्त होईल, आवश्यक ती 
विद्या तुम्हांस स्पुरेळ आणि तुम्ही ज्यावर कृपा कराल त्याचे हि मनोरथ 
पूर्ण होतील. 


(३) जागच्या जागीं अंतधान पावत 


श्रीसमर्थ जागच्या जागीं अंतर्धान पावत, दुसरीकडे प्रकट होत आणि 
पुन्हां पूर्वे स्थळीं च येत, अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी त्यांच्या चरित्रांत 
आढळतात. 


श्रीसमर्थांची गाथाचरित्रे ३०१ 


चाफळास श्रीराममंदिराचें काम चाढू असतां अशी च एक गोष्ट घडली. 


सुसलगोसावी यांना एका ब्राह्मणानं भोजनाचे आमंत्रण दिलें होतें 
आणि ते त्याच्याकडे गेळे होते. तो ब्राह्मण शाक्त होता, हें त्यांना ठाऊक 
नव्हतं. पाठावर बसळे आणि पाहतात तों पानांत त्यांना विचित्र पदार्थ 
दिसळे. संकट ओढवले ! त्या शाक्ताचा दंडक असा होता कीं, कोणीं त्या 
मद्यादे पदाथोचा अपमान केला, तर त्याचा प्राण घ्यावयाचा. मुसळगोसावी 
त्या ब्राह्मणासारख्या दोघा तिघांना भारी होते, पण असला अत्याचार 
करण्याची श्रीसमथोनीं त्यांना मनाई केळी होती. त्यांनीं श्रीसमथीचा धांवा 
मांडळा ! इकडचें हातचे काम टाकून श्रीसमर्थ तिकडे प्रकट झाले. 
त्यांनीं मुसळगोसावियास तर त्या संकटांतून सोडविळें च, पण त्या शाक्तास 
हि ताळ्यावर आणलें. पुन्हां अंतर्वान पावून जागच्या जागीं चाफळास 
प्रकट झाळे. ( श्रीदासविश्रामधाम, ५८, ११० ते १२९) 


(४ ) एका च वेळीं अनेक ठिकाणीं प्रकट होत 


(१) श्रीसमर्थांनी अकरा ठिकाणीं स्थापन केळेळे मारुती प्रसिद्ध च 
आहेत. त्याशिवाय टांकळीचा मारुती आणि सारंगपुरचा मारुती हिशेबांत 
धरळे, तर तेरा होतात. एका हनुमंतजयंतीला या तेरा हि गांवी श्रीसमर्थ 
उपस्थित होते. नंतर त्या सर्व ठिकाणच्या मंडळींच्या गांठी पडून त्यांच्यांत 
वाद चाळे. आपल्याकडे च श्रीसमर्थ आळे असतां इतर कांहीं तरी च 
बोलत आहेत, असें मानून प्रत्येकाने इतरांना खोटे म्हणावें. श्रीशिवाजी- 
महाराजांनीं शोध आणविला, तर सर्व ठिकाणांहून बातमी आली कीं, 
आपल्या गांबीं त्या हनुमंतजयंतीला होते, हें सत्य आहे. महाराजांनी मनाचा 
धडा करून श्रीसमथोना च विचारलें, तर 

रामदास म्हणती श्रीरघुनंदन । 
साह्य तरी चिंतिळे होतसे ॥ 
- श्रीदासबिश्रामधाम, ६४, ४६ 


(२) असा च दुसरा एक प्रसंग वर्णिलेला आढळतो. कार्तिक महिना 
होता. दिवाळीचा सण होता. एका च दिवशीं पांच सहा ठिकाणीं त्यांचें 
आगमन झाळें होतं. आक्रा, वेणू , बहिणाई, आतबाई आणि गिरिबाई, 


२०२ श्रीसमरथांवतार 


अशा त्यांच्या पांच कन्या प्रसिद्ध आहेत. प्रत्येकीच्या मनांत आठे, आज 
दिवाळीच्या निमित्तानं आपणांस कांहीं श्रीसहुरुरायाची सेवा घडावी. 
श्रीसमथौनीं त्यांचे मनोरथ पूर्ण केळे, चाफळास आक्कांनीं आरती केली, 
कण्हेरीस आतूबाईनें नाहविळें, मिरजेस वेणूबाईकडे फराळ झाला आणि 
जेबण झाळें शिउरास बहिणाईकडे, त्या जेवणांतली हि एक गोष्ट आहे. 
दोडक्याची भाजी केळेली होती, ती कडू झाली होती, पण श्रीसमथोनीं 
ती तशी च खाली. खाली असें पाहून, त्यांना आवडली असें बाटून 
बहिणाईनें आणखी आणून वाढली. ती हि खाली. मागाहून बहिणाई 
जेवावयास बसल्या आणि खाऊन पहातात तों भाजी अति कडू लागली. 
अरे रे, त्यांना बाइट वाटले, त्यांनीं विचारलें, “: महाराज, कां हो खालीत १” 
समर्थ म्हणाले, “ देवाला नैवेद्य दाखविला होता, म्हणून ! ” असो. आणि 
गिरिबाइकडे विडा खाऊन विश्रांति घेण्याला पुन्हां चाफळास परत. 

दृत्ताञर्‍य जैसे फिरफिरोन । माहुरास येती करूं शयन । 

क्रंबा करोन भूपर्येटण । नारद येतसे त्रह्ममुवनीं ॥ 

- श्रीदासविश्रामधाम, ६९, ९८ 


तद्वत्‌ श्रीसम्थाचें चरित्र होतें. श्रीरामकृपा. 


(५ ) वरुणगांवीं एका च वेळीं अक्रा घरीं भोजनास गेले! 


एकदां श्रीसमर्थ वरुणगांवी गेळे असतां गांवच्या लोकांत 
आतां आमंत्रणे सांगो आम्ही तुम्ही । प्रीतिभांडणें सकळांची ॥ 
-श्रीसमर्थप्रताप, १४; २९ 
अशीं भांडणें लागलीं. श्रीसमथोनीं अक्रा घरचीं आमंत्रणें स्वीकारली, पण 
एकाचे दुसऱ्यास कळूं दिलें नाहो. अक्रा हि घरीं तयारी सुरू झाली व 
मागे, पुढें सर्वोचीं बोळावणीं आठीं. व्हा पुढें, मी आलों च, असें म्हणून 
सवीना वाटे लावून आपण स्वतः एका गरीब, भोळ्या भाविकाकडे गेले 
व तेथीळ आंबट ताकभात जेवीत बसले, तों 
इकडे घरोघरीं अक्रा ठाई गेले । श्रीहनुमानस्वामी समर्थ ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, १४, २२ 
ज्याला त्याला वाटलें श्रीसमर्थ आपल्या च घरी आले ! 


श्रीसम्थाचीं गाथाचरित्रे ३०३ 


(६) मारुतीसारिखं उड्डाण हि करीत 


याचे हि अनेक प्रसंग चरित्रांत वणिळेळे आहेत. एक प्रसंग श्रीसमर्थ- 
प्रतापकार गिरिधर यांनीं सांगितला आहे. एकदां पन्हाळगडावर श्रीगिवराजे 
असतां श्रीसमर्थ तेथें गेळे होते. त्यांना राजांनीं आग्रह. करून 
आणखी एक दिवस जास्त ठेवून घेतलें होतें. त्या आग्रहाची भाषा हि 
आपणांस कोतुकावह च वाटेळ. आणखी एक दिवस राहन आज हि रात्री 
कीतन व्हावें, अशी इच्छा राजांनीं दर्शविली. समर्थ म्हणाले, “' रामाची 
आज्ञा नाहीं, ” त्यावर राजे म्हणाले, “ मी तर राम आपणांस च समजतों 
राम आणखी निराळे कोणते ? ” समथीनीं राहण्याचे मान्य केलें 


निकें म्हणोनि सोमतीर्थी केलें संध्याबंदन । 
पुढें अमात्यसदनीं जाळे कथानुकीतंन । 
कथासमातीं समर्थे केळं उड्डाण । 
पर्वेताबरूनि स्वानंदें ॥ 
शिवगणासी परम विस्मय जाले । 
हनुमानस्वामी प्रत्यया आले । 
अष्टे प्रधान समाधान पावले । 
लाधले निघान जगदोद्धारा ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप, २, ५२-५३ 


या प्रसंगाचा उल्लेख मागील श्रीरिवसमर्थालासांत आलेला च आहे. 


(७) सात दिवस वाळूंत पुरलेले समाधिस्थ होऊन जिवंत राहिले 


ही कथा गिरिधर, मेरुस्वामी, महीपति, उद्धवसुत, आत्माराम इत्यादि 
बहुधा सर्वे च चरित्रकारांनीं थोड्या फार फरकानें सांगितली आहे. 
ती कथा अशी: 


आकाशांत उडणारे पक्षी आणि अरण्यांत संचार करणारे पश्नु हे हि 
समथाना वश असत, त्यांना हि समथौचा लळा लागे, मग गांबोगांबच्या 
मुलांना आणि तरुणांना समर्थाच्या संगतीची गोडी वाटावी, यांत काय नवल 
आहे १ समथांना हि तरुण मुलें फार आवडत. त्यांनीं च एका छोकांत 


३०९ श्रीसमर्थावतार 


याचें कारण हि सांगितलेले आहे. मी तो 'छोक पूर्वी हि उद्गृत केला असेल 
व पुढें हि अनेकदां करीत राहीन. कांहीं बिघडत नाहीं. 

वर्ये थोर ते चोर, भावार्थ नाहीं । विकल्पे बुडाळे अहंभावडोहीं । 
अहंता नसे हो तया टॅकुरांसीं । म्हणोनी बहू आवडी रामदासी ॥ 
ते मुलांत खेळत. त्यांना मुळांचे सर्व खेळ येत. एकदां माहुलीस 
कृष्णेच्या वाळवंटांत मुलांच्या बरोबर बिटीदांडूचा खेळ खेळत असतां 
समथोना कपाळावर जोरानें बिटी लागली, खोक पडली, दुखू लागलें, 
म्हणून प्राणाचा अवरोध करून समर्थ समाधिस्थ होऊन पडले. मुलांना 
वाटलें, त्यांचा प्राण गेळा. मुळें फिकीरींत पडलीं. ठरविलें त्यांनीं की प्रेत 
वाळूंत पुरात्रें व शपथा घेतल्या कीं, गांबांत कोणीं हि कोणाला सांगू नये. 
तथापि हा सारा प्रकार एका वाटसरूनं पाहिला होता. 


राजे आणि शिष्य मंडळी शोधांत होती. त्यांना कुणकुण लागली. 
गांवकरी लोकांच्या हि कानांवर गोष्ट गेळी. राजगुरु, तेव्हां गांवच्या 
लोकांना हि प्रश्न पडळा, उघडकीस गोष्ट आली तर कसं होईल. सात 
दिवस गुजरळे होते. कोणीं सुचविले, प्रेत उकरून काढून जाळून टाकावे 
किंबा डोहांत मगरीच्या भक्ष्यस्थानी द्यावें. त्याप्रमाणें गांवकरी उकरावयास 
गेळे. भीत भीत, हळू हळू, वाळू उकरूं लागले, त्यासरसे 
किंकाळ्या आरोळ्या भुभुःकार देत । 
उठोन पळाले योगिराज ॥ 
- श्रीदासविश्रामधाम, ३०, ७० 


लोक संशायांत पडले, हें काय झालें, भूत संचरून प्रेत च पळालें कीं 
काय ! सर्व जण कलेशी झाले, समर्थाना करुणा आली आणि दुसऱ्या 
दिवशीं संगमावर स्नानार्थ येऊन त्यांनीं सर्वोचें समाधान केलें. 
या चरित्राचा उलेख समर्थप्रतापकारांनीं हि केलेला आहे : 
समर्थांसी महारुद्रे कौतुक दाविले । 
रुदरसंख्या अर्भकीं वाळुवंटी पुरिळें । 
समर्थ योगधारण तेव्हां प्रगटिळे । 
कृष्णापूर गेळे आंगाबरूनि ॥ 


शीसमथाचीं गाथाचरित्र ३०५ 


मग्ग अक्रारुद ब्रह्मचारी । 
समाधी उच्चादण करितीं भारी । 
आनंद जाला कृष्णातीरी । 

जयजयकारीं नभ पूर्ण ॥ 
शिवराजासी वृत्तांत कर्णापकण गेले । 
दर्णीनासाठी डोंगरोडोंगर लागले । 
समर्थद्दीन होय ना उदास जाले । 

राजकार्य कांहीं खुचेचिना ॥ 

- श्रीसमर्थप्रताप, ३, ६२-६४ 


(८ ) अन्नसासुग्री वाटेल तेव्हां व वाटेल तेथें काढीत 


असें गिरिधर सांगतात, त्यावर भरंवसा न ठेवावा तरी कसा ? वेशयाख- 
मासाचा उष्णकाळ होता, ऐन दुपारी एका गांवच्या बाहेर शिष्यांसह 
श्रीसमथीचा तळ पडला आणि दिष्य भिक्षेसाठी गांवाकडे चालले. दुपारच्या 
प्रहरी शिष्यांना उन्हाचा ताप होणार, असे पाहून श्रीसमथोचें हृदय 
कळवळले, त्यांनीं दिष्यांना परत बोळाबिळें, “* नका रे जाऊं उन्हाचे, येथें 
चच मिक्षा करूं ”: 
समर्थ म्हणती माझीं लेकुरे भुकेलीं । 
निस्पृद्द उदास भिक्षेसी चालिली । 
करुणासिघुनि बळोनि आणिली । 
यारे पर्वती च भिक्षाकरारे॥ 
आणि मग 
समर्थ पर्वतपाषाण उलथविले । 
सिद्ध सामे सिंधे काढिले ! 
भोजनपदार्थमात्र पर्वते दिधले । 
सामर्थ्यकौतुक प्रभूचे ॥ 

--“- श्रीसमर्थप्रताप, १८, ६४-६५ 
पाट मांड्न, रांगोळ्या काढून, पानें ठेवून, सर्व वाढणें होऊन, उदबत्त्या 
लावून, सवे तयारी होऊन आयते जाऊन पाटावर बसावयाचे ! अश्या कथा 
महीरपातसुद्भां सब चरित्रकार सांगतात. सिद्धी अनुकूळ असल्या पाहिजेत. 

स.अ. २० 


३०६ भश्रीसम थावतार 
(९ ) अभिनवाच्या कोटी 


गिरिधराप्रमाणें च मेरुस्वामी हि लहानपणी श्रीसमथीच्या सहवासांत 
होते. त्यांनी आपल्या रामसोहळ्याच्या प्रथम रुद्राच्या नवमोलासांत 
चमत्काराच्या कांहीं गोष्टी एकत्र सांगितल्या आहेत. त्या अशा : 


किती वेळा रुद्रचमत्कार । समर्थमहिमा अगोचर ! 
जावळीपासीं वसले पार । तेथें हि ऐेसं चि केलं ॥ ७९ 


एकांतीं देवग्रहा आंत । दृष्टीसी न पडतां भोजन करित । 
स्थिति न कळतां भाविक तेथें । बनिता वाढाबयास गेली ॥ ८० 
तवं तो प्रत्यक्ष कपिस्वरूपं । दोहीं हातें जेवितां तोषरूपें । 
जाला भयंकर तेणें सकंपे । सळोनि पडली ते ॥ ८१ 
अशतिस्वरूपी तपोरूप । सूर्य विख्यातीचा प्रताप । 
विज्ञानस्वरूपी आपेआप । सुखाब्धी चि आंगे ॥ ८२ 

सिद्धि तिष्ठत असती पुढें । परि पाहे चि ना तयाकडे । 
सयुणसाक्षात्कारे चि रोकडं । चालिले सामर्थ्य ॥ ८३ 
लीला पळत असतां पुढें । पाणज'जाळ चहुंकडे । 

धांचे सरिसा चि पबाडे । सरितेवरूनि त्या ॥ ८४ 

असतां विश्ाळमंडपा आंत । पर्जन्य लागला अत्यऱ्हुत । 
मंडप कोसळला तेथें । तेसे चि राहिले ॥ ८५ 

कितीयेक दिवसांनीं । आळे समथौचे शुद्धीलागूनि । 

चिरे काढितां तत्क्षणी । उठोनि पळाले ॥ ८६ 

महापुरांत उडी टाकिली । काया तेथे वुडोनि गेली । 
कितीयेक दिवस राहिली । वाळुमध्ये ॥ ८७ 

जळ वोहटल्ियावरी । शोधितां नदोपात्रांतरीं । 

वाळु काढितां चि वज्रशारीरी । निघोनि चालिले ॥ ८८ 
लीला नदीतीरी कोतूहळ । धघनुधरदीक्षेने तात्काळ । 
चिमणी विघुनी पडितांचि तळमळ । करूने प्राण सोडिला ॥ ८९, 
हांसा लागले द्विज सकळ । म्हणती हा संतमहिमा केवळ । 
महादयेचें हृदय सीतळ । प्रत्यक्ष पाहा ॥ ९० 


श्रीसम थांची गाथाचरित्रे ३०७ 


तो सत पक्षी घेऊनि हातीं । म्हणती काय जाळीस जगज्जोती । 

करें कुर्बाळितां सप्रतीती । पक्षी उडोनि गेला ॥ ९१ 

तेव्हां आश्चर्य वाटळे तया । सद्भावे लागती समथोच्या पायां । 

म्हणती अविश्वासी आम्ही सदया । समर्था नुपेक्षी ॥ ९२ 

ऐवा अभिनवाच्या कोटी । विस्तारल्या सवे सृष्टी । 

ते समथर्चरिञ्र श्रवणपुटीं । घ्यावे अत्यादरे ॥ ९३ 

अशा अद्भुत चमत्काराच्या गोष्टी श्रीसम्थाच्या हातून अनेक घडल्या. 

हें जं त्यांच्या ठिकाणीं सामर्थ्य होतें, त्याचें कारण नुसत्या सिद्धींची 
अनुकूलता नसून सयुणसाक्षात्कार म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभु श्रीरामचंद्र आणि 
त्यांचे सेवक हनुमंत यांची कृपा होय, अर्से धरील ८३ व्या ओवीत 
मेरुस्वामी सुचवीत आहेत. 


(१० ) करंजगांवीं गांवजेवण 
एकदां श्रीसमर्थ करंजगांबीं गेळे असतां त्यांनीं सर्व गांवकऱ्यांना तुम्ही 
आज मजकडे भोजनास या, म्हणून आमंत्रणे दिलीं आणि आपण गेले 
निघून अरण्यांत. तिसर्‍या प्रहरी परत आले. गांवकरी भोजनासाठी जमूं 
लागले. अकराशे पात्र झालें. 
लाहान थोर दुबळीं पाबळीं । गांवजेबण सकळ सकळीं । 
अन्ने पुरबलीं आळमाळीं। केली चहपाळी पंचामृत ॥ 
कामघेनु भिक्षाभोजन । तूत्त जाळे संतसज्ञन । 
जिकडे तिकडे तृत्त संपूर्ण । सद्रुरुसमर्थपंगाते ॥ 
--श्रीसमर्थप्रताप, १४, १५-१६ 
एकंदर समारंभ आटोपतो तों तिन्हीसांजा व्हावयाची वेळ आली. 
आज रात्री येथें कथाकीर्तन व्हावयाचे, सर्व जण या, असें सांगून पुन्हां 
अरण्यांत निघून गेळे. मग मध्यरात्री कथेच्या जागीं नेमके प्रकट झाले. 
अशा तऱ्हेनं एक मास श्रीसमथानीं करंजगांवीं क्रमिळा. ही हकिकत 
वेणाबाईंनीं गिरिधरांना सांगितली, ती गिरिधरांनीं प्रतापांत लिहिली. 
अशा तऱ्हेची भोजने माहुली, राहापुर इत्यादि अनेक ठिकाणीं झाल्याचा 
दाखला सांपडतो. या दंतकथा नव्हत, घडलेल्या गोष्टी आहेत. 


३०्ट श्रोसमर्थाबतार 


(११) इच्छेचा दाता भगवान 


एकदां श्रीसमर्थ अरण्यांत बसले असतां कांहीं मंडळी त्यांच्या दर्शनास 
आली होती. तेव्हां बोलण्याच्या ओघांत श्रीसमर्थ सहज म्हणाले, “ इच्छेचा 
दाता भगवान,'' तेव्हां मंडळीतील एक जण मूर्खपणानें म्हणाला, “* इच्छेचा 
दाता भगवान असेल, तर मळा आतां घ्रतकेळ्यांची इच्छा झाली आहे, 
तर देईल भगवान घृतकेळीं ?!'' आश्चर्य असे, पाव घडी लोटली नाहीं, 
'तों कोल्हापुरप्नांतींची घृतकेळीं घेऊन एक जण श्रीसमर्थदर्शनास आला ! 
श्रीसमथीनीं तीं केळी त्यास दिठीं आणि म्हणाले, “* मूर्खा, काय सेवा केली 
होतीस, तर देवाला हे कष्ट दिळेस ! '”  (श्रोसमर्थप्रताप, ७; ८) 


(१२ ) शाक्तांनीं मारलेली हरिणे 


त्या काळीं श्रीरामजन्माच्या उत्सवासाठी चाफळास गांबोगांवचे लोक 
येत ब ठिकठिकाणीं त्यांचे तळ पडत. भोजनाला उश्नीर होई, म्हणून 
मठांतून सर्वाना सकाळीं फराळाचे सामान जाई. एका उत्सवाला कांहीं 
शाक्त आले होते. फराळाचें सामान येण्याला थोडा उशीर झाला, तेव्हां 
तें येतें कां नाहीं, असें वाटून त्यांनीं दोन हरिणे मारलीं आणि नंतर 
त्यांना कांहीं शिजवावयाचें असेल. रंगनाथस्वामींना हें समजतांच ते त्या 
शाक्तांकडे गेळे आणि म्हणाले, '' ह तुम्हीं काय केलें : हरिणे कां मारली ? ” 
आाक्त म्हणाले, “ फराळाचें आलें नाहीं, मग काय करणार ?' स्वामी म्हणाले, 
“तुम्ही श्रीसमथोना कोण समजतां, हें तुम्हीं बरें केलें नाही.''इतक्यांत मठांतून 
'फराळाचें हि आलें व निरोप आला कीं मारलेलीं हरिणे पाठवा. शाक्त 
फिकीरींत पडले. रंगनाथस्वामी म्हणाले, “ समथौचा शब्द मानला पाहिजे. 
मृत हरिणें पाठविलीं गेलीं आणि तीं जिवंत होऊन बागडत परत आटी. 
4 श्रीदासविश्रामधाम, ६३, ३१-४१ ) 


(१३) मृत ब्राह्मणास प्राणदान 


एकदा 'चाफळास एक दुखणाईत ब्राह्मण पत्नीसह उत्सवास आला 
होता. तो दशमीच्या रात्रीं दोन घटका रात्र झाली असतां मरण पावला, 
उत्सवाला विप्रसमुदाय जमला होता च. त्यांनीं सम्थीचें सत्त्व पहावें म्हणून, 


धरीसम्थाचीं ग्राथाचरित्रे - ३०९ 


आपल्या स्वाभाविक मनोब्रत्तीला अनुसरून, एक कपटरचना केली. 
त्यांनीं बाईला सला दिला, “ पारपत्याधिकाऱ्याकडे जा आणि सांग, आपला 
पति उपाशी आहे, रुसून निजळा आहे, कोणाचें च ऐकत नाहीं, पण; 
न जाणों, समर्थ च त्यास बोळावणें घाडतीळ, तर कदाचित्‌ ऐकेल हि.” 
अधिकाऱ्याने समथीना कळविलें. समर्थ म्हणाळे, “ अरेरे, असें झालें कां £ 
मठांत प्रसाद आहे, त्या ब्राह्मणास बोठावून आणवा व जेवूं घाला, 
शिष्य बोळबाबयास गेले 


दुरोन म्हणती हे त्राह्मणदेवता । 

भोजनासी बाहिळें समर्थदाता । 

अनुमान कांहीं न धरितां आतां । 
उशीर न लावितां चलावे ॥ 


दासाभिमानी श्रीरघुनंदन । 

देवाधिदेवाचे अघटित करणें । 

खडबडोनिया उठिला ब्राह्मण । 
कराया भोजन चालिला ॥ 


दुखण ना बाहण चालिला निर्भय । 
भा्यासह छुत्रिमा वाटलें आश्चवयं । 


-ण्श्रीदासविश्रामधाम, १०४, ८२-८४ 
कां वाटणार नाहीं ! श्रीसम्थाच्या भक्तितपाचें हें फळ होय. राम त्यांचे 
न्ुणी झाले होते. त्यांचा शब्द रामाठा खरा करावा लागे. 

सांगावयास च नको, उभयतां पतिपत्नी श्रीसमथोचे उपदेशी झाले. 


याप्रमाणे, कोणी मृत झालेले श्रीसमर्थकृपेनें जिवंत झाळे, कोणाचें 
कपाळीं लिहिळेळें मरण टळले, अशा गोष्टी, त्यांच्या चरित्रांत अनेक 
घडटेल्या आहेत. 
(१४ ) समर्थांच्या अंगावर कडा कोसळला 
शाहापुरनजीकच्या डोंगरांत गुहा करण्याचें मनांत आणून जयरामांना 
बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ तिकडे गेळे. खोदण्यासाठी कुदळखोरें वगेरे 
सामान घेतलें. खोदण्याचे काम सुरू केलें. जयराम शरीरानं स्थूळ होते. 


३१० श्रीसमर्थावतार 


ते तेव्हांच दमत. समर्थ त्यांस खिजवीत. समर्थ स्वतः खोदीत असतां 
त्यांच्या अंगावर कडा कोसळला व ते त्या खालीं सांपडळे. जयरामांचा 
कांहीं च प्रयत्न चालेना. बेशुद्ध होऊन पडे तों त्यांनीं विळाप केला, प्राण 
देण्यास जयराम सिद्ध झाळे, तों आकाशवाणी झाली, “ अरे, समर्थ शहापुरास 
मारुतीच्या देवालयांत सुरक्षित असतां प्राण कां देतोस ?!'' जयराम तत्काळ 
तिकडे धांवत गेले. पाहिळे, भेटले, आनंदळे, आश्चर्य करीत राहिले. 


( १५ ) सोदागर 


पिशाचवृत्ति धारण केली होती. एकदां पिशाचवृत्तीनें रानावनांत, 
वस्तींत हिंडत असतां, सपाटून वादळ सुटले, जोराचा पाऊस आला, 
हे मिजळे, काकडू लागठे, धर्मशाळेसारखा एक आश्रम होता, त्यांत शिर्ळे. 
रात्रीची वेळ होती. त्या आश्रमांत एक सोदागर उतस्ला होता व त्याचा 
पसारा सर्वत्र पडला होता. हा पिसाट आठेला पाहून सौदागराने त्याळा 
ढकळून दिलें तों, तेथे एक नाळ पडली होती, तिळा यांचा पाय लागून तिचें 
सोनं झालें होतें. तशा च पावसांत हे गेळे अरण्यांत व एका झाडाखाली 
आश्रयार्थ राहून रात्र काढली. उजाडल्यावर सोंदागर उठून पाहतो, 
तों तेथे पडळेल्या नालेच्या तुकड्याचें सोनें झालेळें त्याच्या नजरेस पडलें. 
सौदागर विरमला ! तो पिसाट नव्हे, इंश्ररी पुरुष असला पाहिजे ! त्याच्या 
शोधार्थ सोदागर निघाळा, भेटला, क्षमा मागता झाला, त्यावर पिसाटाची 
कृपा झाली. 


पुढें या च सोदागराचें मालाने भरळेळं जहाज समुद्रांत बुडत असतां 
त्यानें सम्थीचा धांबा केला, तेव्हां सम्थीनीं जाऊन ते जहाज कडेला 
सुरक्षित लावलें. ( श्रीदासबिश्रामधाम, १९, २३-११ ) 


(१६) जन्मवांझ थायीनें दूध दिलें 


त्या च पिशाचवृत्तीनं हिंडत असतां दोन दोन चार चार दिवस उपवास 
पडत. त्यांत एकदां एका गांबीं एका बाईनं नुसतें लाह्यांचें पीठ दिलें, पण 
कालबाबयाला दूध किंवा ताक कांहीं मिळाले नव्हतें. पीठ घेऊन दुसऱ्या 


*_ निम 


गांवीं गेळे, तों रात्र झाली. कोठें जावें आणि कोणाकडे मागावे, असा 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्र १११ 


ग्रक्नष पडला. एका घरीं गेले, तो तेथें सर्वे बाया च होत्या. रात्रभर उतरू 
देता कां, म्हणून त्यांना विचारलें. बायांना प्रश्न पडला. नाना तर्क निघाले. 
पण शोबटीं त्यांना दया येऊन त्यांनीं यांना उतरूं दिलें. दाराशी गाय पाहून 
यांनीं त्यांच्या पाशी दूध मागितले. “' दूध नाहीं, गाय आहे पण ती वांझ 
आहे, ' असें बायांनी सांगितठें. '* हरकत नाहीं, तरी गाय दूध देईल, 
असे हे म्हणाळे, खरा च पिसाट आहे, असें बायांना वाटून त्या म्हणाल्या, 
“: जा, काढा दूध आणि घ्या. ” हे गोठ्यांत गेले, गायीवरून हात 
फिरविला, “: आई दूध दे गे म्हणाळे आणि ध्यानांत मम्न होऊन दूध 
काढावयास बसले. 


गोवरी फिरवितां स्वपद्महस्त । 

बांज चि जाली सुरमिवत । 

स्तना दासांनीं लाबितां हात । 
थारा वाजल्या पात्रांतरी ॥ 

-दासबिश्रामधाम, १९, ७४ 
घारांचा आवाज ऐकून, हा बावळा गोठ्यांत काय करीत आहे, तें 
पहावयास बाया गेल्या. त्यांच्या नजरेस काय पडलें १? आंगणांत जिकडे 
तिकडे दुधाचे ओघळ चाळले होते आणि समर्थ 

स्तब्ध चि असती थिरोनि हात । 
स्वभावे गोस्तनीं पय असे स्वत । 
पात्र भरोनि आंगणीं वाहत । 
विंदान जेसें विदुराघरी ॥ 
-दासबिश्रामधाम, १९, ७८ 


१_*-७ (6 
(१७) कल्याणांचें उच्छिष्ट - खलभत्ता 

एकदां कीर्तनांत श्रीसमर्थ म्हणाले, “: आम्ही रांधतो तें कल्याण खातो 
आणि आम्हांस उच्छिष्ट देतो, तेव्हां कोठें कीर्तनाळा रंग चढतो. 

मूरवीनी या म्हणण्याचा केवळ शाब्दार्थ घेतला आणि समर्थ कल्याणांचें 
उष्टे खातात, अशी ते निंदा करूं लागळे ! शिष्याचे उष्टे खाणारा 
बुवा, अशी निंदा होऊं लागली ! निंदेळा काय, ती लबकर पसरते, 
सर्वतोमुखी होते आणि आवरावयाला कठीण जाते. 


३१२९ श्रोसमर्थावतार 


पण, समर्थीच्या म्हणण्याचा भावार्थ असा : आम्ही कविता करतों, 
ती कल्याण मुखोदूत करतो आणि मंग आम्हांस वेळेवर तुचवितो. 
त्यायोगे आम्हांस आनंद होतो. आणि कौर्तनांत रंग माजतो 
( दासविश्रामधाम, ३२७, ३७-४३) 


या च उच्छिष्टाच्या अनुरोधाने खठबत्त्याची गोष्ट कल्याणस्वामीसंबंधानें 
म्हणून दासविश्रामधामांत सांगितली आहे. पण इतर चरित्रप्रन्थांत ती 
भोळारामांसंबंधानें सांगण्यांत आळेली आहे. भोळाराम विडा खलबत्त्यांत 
न कुटतां स्वतः चावून वारीक करून समर्थाना देतात, अशी चुगली 
कोणीं शिवाजीराजांस सांगितली, ती त्यांनीं समथीच्या कानांवर घातली. 
तेव्हां समथीनीं राजे यांना म्हटलें कीं, “ भोळारासांकडे जाऊन खलबत्त्या- 
सह विडा मागितला आहे, असें सांगून खलबत्ता च घेऊन या.” राजांनीं 
जाऊन भोळारामांजवळ खलबत्ता मागितला. “ देऊं च कां खलबत्ता ? १ 
असे म्हणून भोळारामांनीं सुरीने स्वतःची मान कापून ती राजांच्या हातांत 
दिळी ! राजे चकित झाले ! तो खलबत्ता घेऊन राजे समथीकडे गेले. 
समर्थ म्हणाले, “ सांगा राजे, या खलबत्त्यांत कुटलेला विडा खावा बां खाऊं 
नये ! जा, नेऊन ठेवा खलबत्ता जेथच्या तेथें. '! राजांनीं त्याप्रमाणे नेऊन 
ठेवला, पण हात हाळला आणि खलवत्ता किंचित्‌ वाकडा ठेवला गेला ! 
तेव्हांपासून भोळारामांची मान किंचित्‌ वाकडी झाली, 


गोष्टीचें तात्पर्य इतकें च कीं, गुरुसेवेपुढें प्राणाची हि पर्वा नसावी. 


( १८ ) मलयगंधवीचे तीन जन्म 
घोडा; रेडा, अंत्यज 


श्रीसमथीचा एक निस्पृह शिष्य फिरत फिरत व क्षेत्रे पहात पहात 
काशीस गेला व तेथें च वास्तव्य करून राहिला. त्याचा नित्य क्रम म्हणजे 
मनकर्णिकेवर जाऊन स्नान करावें, हर्मुजी छाटी परिधान करावी, घाटावर 
बसून प्रन्थराज दासबोधाचे पारायण करावें, कोरडी भिक्षा मागून आणावी, 
पानगे भाजावे, देवाळा नैवेद्य दाखवावा, तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करावा 
आणि नामस्मरणांत अखंड रत होऊन असावं. 


श्रीसम थांची गाथाचरित्रे ३१२३ 


एके दिवशीं याप्रमाणे घाटावर त्याचा कार्यक्रम चाळू असतां काशींतील 
एका पंडिताची त्याचेकडे नजर गेली. हें वस्र कसलें, प्रन्य कोणता आहे, 
त्यांत काय आहे, तुझा गुरु कोण, तो कोठें असतो, इत्यादि प्रश्न पंडिताने 
त्या शिष्यास केले. श्रमतमहारक असें हें वरदी वस्र आहे, तें माझ्या 
गुरूने मळा दिलें आहे, हा ग्रन्थ त्यांनी च केळेळा आहे 
भक्तांचेनि साभिमाने । छृपा केली दाशारथीने । 
समर्थळृपेची वचने । तो हा दासबोध ॥ 
ग्रन्थ आहे आणि 
गुरु समर्थ माझा दासमहाराज । 
कृष्णातटाकीं भक्तिमोक्षव्वज । 
लाऊन सझेळीं नांदती ॥ 
'जग ताराया जालेति सखुण । 
कैचे गुरूला नामस्थानमान । 
ज्याचेनि दर्दनं भाषणें स्मरणे । 
बहु जन पावन होताती ॥ 

- श्रीदासबिश्रामधाम, ७५, ३४-२५ 
हें सारें ऐकून पंडिताला कोप चढला, ' ठाऊक आहे, ' म्हणाळा, “ तुझा 
गुरु, त्या देशाचा अडाणी राजा त्याला भाळळा आहे आणि त्यानें त्या देशांत 
मोठें सोंग मचविलें आहे. आणि ग्रॅथ दे पाहूं, त्यांत काय आहे पाहूं दे. 
ग्रंथ हातीं घेतडा तर, “* हें प्राकृत कवन आहे आणि त्यांत हें चोदा ब्रह्मांचें 
व्याख्यान कोठून काढलं, हीं चोदा अरह्षे कोठून आणलीं, त्यांना कांहीं 
श्रुतीचा आधार ! ” असें म्हणून पंडितानें तिरस्काराने ग्रन्थ रिष्याच्या 
अंगावर टाकला आणि म्हणाला, ' फेकून दे तुझें ते वख आणि तुझा हा 
कपोलकल्पित प्राकृत प्रन्य ! 

पंडिताने मनाशी बिचार केला, बाद करीत करीत आणि जयपत्र घेत 
घेत आपण जावें त्या देशापर्यंत, याच्या गुरूळा वादांत जिंकावे, राजाचें 
मन वळवावे आणि विपुळ धन मिळवावे. विचार केला आणि दिवसा 
माळी ळावून पंडित निघाला आणि मागोत जयपत्र घेत घेत चालला. 

इकडे या च वेळीं, पंढरीत हा च वाद निघाला. हरबा नांवाचा एक 
समर्थशिष्य वाळवंटींत दासबोध वाचीत बसला होता. त्यास हि पंढरीच्या 


३४१४ श्रीसमथावतार 


पंडितांनी हृटकठें आणि कोठलीं आणलीं आहेत हीं चतुर्दश जर्मे म्हणून 
त्या शिष्याची निर्भत्सना चालविली. 


हें जाणून श्रीसमर्थ पंढरीस जावयास निघाले. इकडे काशीचा पॅडित 
चाफळास येऊन पोचला. श्रीसमर्थ तेथें नाहींत, असें समजलें, तेव्हां 
“: आपणांस मिऊन पळाले, '? असें म्हणाळा. राजाकडे गेळा, गागास 
भेटला, आपल्या येण्याचा हेतु कळविला. गागास साहजिक च मोठा आनंद 
झाळा. “ आपणांस दुसर्‍या कोणाशीं बाद करावयाचा नाहीं, चोदा ब्रह्मांचे 
निरूपण करणाराशीं च फक्त वाद करावयाचा आहे, ” असें पाडित 
म्हणाला. मनाची पूर्ण खात्री होती, तरी राजे किंचित्‌ सचित झाळे. गागाळा 
आनद वाटावा, हें तसं साहजिक, तसें च राजांना चिंता वाटावी, हें हि 
साहजिक च होतें. 


समर्थ पंढरीस गेले होते. काशीच्या पंडिताळा आणि गागाळा बरोबर 
घेऊन निवडक सेन्यासह राजे हि पंढरीस जावयास निघाले. पोंचळे संव 
पंढरीस. पंढरीचे पंडित हवि उत्सुक होते च. या बादाची वार्ता चडुंकडे 
पसरली होती. त्यामुळें चहुंकडचे अनुकूल प्रतिकूल वृत्तीचे अनेक लोक 
पंढरीस गोळा झाले होते. सम्थीनीं राजास आज्ञा केली, “ सबीचा मान 
राखा, सर्वाचा संतोष ठेवा, कोणास कांहीं कमी पड्टे देऊं नका. ” 


दुपारची सर्वाची भोजने झालीं, कांहीं वेळ विश्रांति घेऊन श्रीसमर्थ 
सभेत येऊन बसळे आणि पंडितादि सर्वांना सांगून पाठविळें कीं, थोडा 
वेळ मंडळींनी यावें, दासबोध श्रवण करूं. काशीकर पंडित व पंढरीचे 
पंडित, आपळे गागा पंडित तोर्‍्यातोर्‍्यानें येऊन बसले. इतर हि विद्यावान्‌ 
मंडळी बहुत जमली, समथीनी वेणाबाईस वाचण्याची आज्ञा केली. तिनें 
समर्थचरणीं मस्तक ठेवून ग्रन्य सोडला आणि कोणता समास काढू म्हणून 
विचारलें. आधीं च ग्रन्थ प्राकृत, त्यांत तो एक खत्री वाचणार आणि 
आम्ही ऐकणार ! नशीब आमचें ! असें पंडितांना वाटळें. तथापि, ठीक, 
“ बाई, ज्यांत चोदा ब्रह्मांचा अन्वय आला आहे, तो समास वाच, '' असें 
म्हणाळे, सातव्या दराकाचा तिसरा समास वा'चण्याची समथीनीं आज्ञा 
केली. पंडितांनी एक च गिला केला कीं, “ याला कोठल्या श्रृतिस्मृतीचा 


श्रोसमर्थाचीं गाथाचरितन्रनें ३१५ 


आधार आहे तो आधीं सांगा आणि मग वाचा. '' समर्थ म्हणाले, “ एका 
सदुरुकृपेवांचून आम्ही दुसरें कांहीं _च जाणत नाहीं, 


पाहिलें नसतां संस्कृती । रीग नाहीं मऱ्हाष्ट त्रन्यीं । 
हृदयीं वसल्या कृपामूर्ती । सद्ुरुस्वामी ॥ 
आतां नलगे संस्कृत । अथवा ग्रथ प्राकृत । 
माझा स्वामी ळृपेसहित । हृदयीं बसे ॥ 
--- श्रीदासबोध, ५, ६, २४-२४ 


तो याला आधार ! ” पंडित म्हणतात, “' खुनाथजीचें वरदान घेतलं 
म्हणतां, तर सर्वज्ञत्व आंगीं बाणलेलें असावें, कांहीं सिद्धि अनुकूल 
असाव्या. ” “ राम काय करीळ तें खरें, ” असें म्हणून समथांनी 
कल्याणास आज्ञा केळी, “ तो तिकडे डोक्यावर मोळी घेऊन एक जण 
चालला आहे, त्याळा बोलाव इकडे, ' अंत्यज आला, संवीना नवल 
वाटलें, समथांनी हें काय बिंदान मांडले, न कळे. समथोनीं त्यास 
विचारलें, “ कोण रे तूं £ ” “ मी संभ्या महार, मूळचा कऱर्‍हाडचा, 
आईबाप कोणी नाहीत, पोट भरण्यासाठी पंढरीस आलो आहें. '' “ एक 
रेघ ओढून त्याला रेघेच्या अलीकडे बोलाव, * असं समर्थ कल्याणास 
म्हणाले. कल्याणानें रेघ ओढली, तो अलीकडे आला. “ आतां कोण रे 
त १?” विचारतांच, “ मी शूद्र आहे ” म्हणाला. आणखी अलीकडे रेघ 
ओढली आणि तो त्या रेघेच्या आंत येऊन म्हणाला, “' मी क्षत्रिय 
आहें. !” आणखी रेघ ओढली, तिच्या आंत येऊन ““ आपण ब्राह्मण 
आहोंत, ' म्हणाला. “ ब्राह्मण आहेस, तर सांग चोदा ब्रह्मांचें निरूपण. 
नें त्याने तंतोतंत ग्रन्थराज दासबोधांतल्याप्रमाणें केळे. आणखी रेघ 
ओढून त्यास अलीकडे येण्यास सांगितलें. तो आला आणि “ आतां तं 
कोण आहेस ? ” असें त्यास विचारतां च “ मी गंधर्व आहे, ” 
म्हणाला. “' तुझी काय हकिकत आहे, ती सांग, *' अशी त्यास समर्थानी 
आज्ञा केली. 

तो म्हणाला, माझें नांव मळ्यगंधर्व, सदा विलास भोगणे, हा माझा 
छंद. एकदां मी धुंद होऊन ख्रियांसह्ित सरोवरांत नाना प्रकारें जलक्रीडा 
करीत असतां नारद आठे, त्यांनीं मळा पाहिलें, मीं त्यांना पाहिठें, पण मी 


३१८ श्रीसमर्थावतार 


माझ्या धुंदींत च क्रीडेंत दंग होऊन राहिलो. लजित तर झालों नाहीं च, 
पण घोड्याप्रमाणें खिदळत राहिलो, एकाद्या मस्त रेड्याम्रमाणें घुरकोन 
त्यांच्याकडे पहात च राहिलो आणि अंत्यजाप्रमाणें झुद्धीवर न येतां 
कामविलासांत गर्क होऊन राहिलों ! मुनिवर्य कोपळे आणि त्यांनीं मठा 
शाप दिला कीं, तुला घोडा, रेडा आणि महार, असे तीन जन्म प्राप्त 
होतील, शाप ऐकून मी किंचित्‌ शुद्धीवर येऊन मुनींपुढें आडवा पडलों 
आणि सुचले तसें बोललो कीं, मुनिवर्य, आपलें दर्रीन घडलें म्हणजे प्राणी 
मुक्त होतात, मग माझी अशी गति कां : तेव्हां दया येऊन मुनि म्हणाले, 
शेवटच्या जन्मीं तुळा रामदास भेटतील, ते तुळा परमार्थ सांगतील आणि 
जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सोडवितीळ. महाराज, तें सारें प्रत्ययास आलें. 
दोन जन्म घेऊन या तिसर्‍या जन्मी आपलें दर्शन घडलें. ” 


“: पूर्वीचे दोन जन्म कोठें घेतले होतेस ? ” 


“ पृहिळा घोड्याचा जन्म, अंबा जोगाईच्या जयत्पाळ राजाच्या पदरी 
झाला होता. त्यांतून महायोगी मुकुंदराज यांनीं मुक्त केळे. दुसरा जन्म 
रेड्याचा, पैठणास आला होता. त्यांतून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं सोडविले. 
प्रस्तुतचा माझा तिसरा जन्म होय. या जन्मीं आपल्या चरणांचें दर्शन झालें. 
नारदांनी दिळेळा शाप, शाप नव्हता, बर होता, असें मी आतां मानतो. 
नाहीं तर आपलें दर्शन कोठून घडते ? आपल्या नुसत्या पाहण्यानें माझा 
देह पालटून मी सर्वज्ञ झालो, त्या आपला मद्दिमा काय सांगावा ! ” 

असतां येकांतीं तुम्ही च मारुती ! 
अवतारा आणिलें भाळोन रघुपती । 
बाळपणीं जाल्या बहु करामती । 
आराघितां भोम तुटला कीं ॥ ९ 
पलायन केलें टाकूनि लय़ । 
दंडळीं जाली देवी प्रसन्न । 
आकांतीं पावला पवननंदन । 
श्रोरघुनंदन तुष्ट्ला ॥ १० 
अकरा अब्दवरी रामसुहांत । 
राहोन गेला कीं यात्रा करित । 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे ३१७ 


दिमनगाजवळी श्रमला बहुत । 
पडिला मूळित हिम लाजुनी ॥ ११९ 


स्मरतां संरक्षूं पाबळा बनारि । 

आंग झाकिलें कीं इमुंजी वस्त्रीं । 

ब्रह्मांड सर्व हि दाऊाने नेत्री । 
कृष्णातटीं राहावया धाडिलं ॥ १२ 


तंब स्वामीराज म्हणती भला गा सुमती । 
भगवी हुर्मुजी वस्त्रा निंदिती । 
कोठूनि केसेनि जाली प्राति । 

विदित असेल तरी सांग ॥ १३ 


जी देवा दयाळा ब्रह्मयानीं । 

चोपिले रपेनें वरिष्ट्रालागुनी । 

काववस्त्राची नव्हे हे बानी । 
संन्यासी होऊनि भूषावें ॥ १५ 


ग्रृहस्था योग्य हे पूजित वस्त्र । 

परमार्थदाय दुःखशोकददर । 

वबनासी निघाला जंब भूजावर । 
निभाया गुरूने बोपिले ॥ १५ 


सिंद्दासनीं बैसतेवेळीं । 

प्रसादवस्त्र हे श्रोबनमाळीं । 

मारुतीस बोपिलें तो तुम्दास बळो । 
वरदानयुक्त बोपिळं कीं ॥ १६ 

नूतन वस्त्र हे मनमान्यनिर्मित । 


म्हणतील मतस्थी वबिप्रादि पंडित । 
आणि स्हणतील दावावे बचन संमत । 
लीळा अघटित न जाणती ते ॥ १७ 


छ्तीसथिगली कंथाघारी ! 

पुढती भेटला कीं दृत्त कांतारीं । 

ते च वसन झोळी बोपिळे करीं । 
सिद्धानीं कुबडी दिधली कीं ॥ १८ 


३१८ श्रीसमथांवतार 


नारदें दिधली पादुकाआक्ञा । 

व्यासदेव वदले ताराबें जना । 

बर दे गोरध्यु समभावना । 
सवी भूतीं उपजेळ ॥ १९ 


ज्ञानेश्वर मेला प्रत्यक्ष तुम्हांतं ! 

आतिथ्य करविले श्री येकनाथं । 

बिझ्ञाळ करावे म्हणतिला ग्रंथ । 
श्रीसुकुंदराजं सन्मानुनी ॥ २० 


दासोपंत भला विद्यावंत । 
आपण केला जो दाबिला ग्रंथ । 
जोगाईने नेऊनि तुम्हांतं । 

दर्शन मातेचं करविले ॥ २१ 


पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण । 
यात्रा सर्व द्वि संपादून । 
येतां बहु जाळें नवलार्विदाण । 
विस्तार न बानवे समर्था ॥ २२ 


केलें बहुतांनीं बहुत आदरें । 
भजन करित असतां अहोरात्र । 
कृष्णातटाकीं धाडितां इंद्रे । 

गर्व मोहिनीचा हरिला कीं ॥ २३ 


हा पंढरीश जाला अयोध्यानाथ । 

प्रल्हाद्वरदा उपजली प्रीत । 

बविदाण दाविले म्हाळसाकांते । 
भाळले गणनाथ भैरव ॥ २४ 


पवनपुत्राची प्रीति उत्कट । 

तेणे केळी कीं स्थापना मठ । 

श्रीरामस्थापनेचे नवल मोठें । 
संतसाधूसी मानविले ॥ २५ 


बहुतां तारिळे भक्तीस्तव । 
वर बोपितां जिवंत जाळे दाव । 


श्रीसमथोचीं गाथाचरित्रें ३१९ 


मुख्य तुम्हांसी प्रसन्न राघव । 
उपासना वाढली चडुंकडे ॥ २६ 
विवरीं होता तो राक्षस तरला । 
गवी बोपुनी तो न्याघ गेला । 
देखतील ऐकतील अगाध लीळा । 
गातील भक्तांनी सविस्तर ॥ २७ 
प्रकट सुत्त ते अगाध चर्या । 
अशकय सर्व हि वानावया । 
वंदन घडतां चिं तुमचे पाया । 
जगद्‌ंबिका होय प्रसन्न ॥ २८ 
प्रत्यक्ष होताती नाना चरित्रें । 
जगदोन्मुखी गायकी पावित्र । 
होतील पुण्यात्मे श्रवणमात्रे । 
गुत्त होतां हि असाल ॥ २९ 
बरदय्नंथश्ववण घडे जया । 
सारत्रह्म स्रूण कळे तया । 
आज्ञा काय आतां श्रीयुरूराया । 
कराया पुढारीं वर्तणूक ॥ ३० 
--- श्रीदासविश्रामधाम ७८, ९-३० 
अशी गंघर्वानें आज्ञा विचारतां च श्रीसमर्थ म्हणाठे, * तूं आतां आपल्या 
निजधामीं जाऊन सुखाने रहा. ” अशी समर्थाची आज्ञा होतां च गंधर्वासाठीं 
विमान आलें, तें सर्वानी पाहून जयजयकार केळा. समथौना नमस्कार 
करून गंघवे विमानांत बसला आणि विमान गेठें. सर्व जण आश्चर्य करीत 
राहिले, पंडितांचा गवे गळाला, त्यांचा अहंकार ढांसळळा आणि त्यांच्या 
सकट सर्वानी समथौना दंडवत नमस्कार घातले. 
गंधर्वानें चौदा ब्रह्मांचे निरूपण केलें खरें, पण आधार सांगितला 
नव्हता. तो प्रश्न रिलुक च राहिला होता. तेव्हां स्वतः समर्थ गागा 
पंडितास म्हणाळे, “: आपण वेदशास््रज्ञ आहांत, तेव्हां आपल्या आढळांत 


शब्दीमित्येकाक्षरं च खंमयं सर्वतोमुखम्‌ । 
चैतन्यं च सत्ता एव साक्ष सजुणमेव च ॥ १ 


२०५० श्रीसम्थावतार 


निशुणं च वाचकं च अनुभवं च रुद्ठकम्‌ । 
आनंदं च तदाकारं अनिर्वाच्यं चतुर्दैरा ॥ २ 
हे छोक आलेले असतीळ च.” असं म्हणून ते ज्लोक अ्या ग्रन्थांत होते, 
तो ग्रंथ समथीनीं गागांच्या हातांत दिला आणि सांगितलें कीं, “' साक्षात्कारी 
पुरुष जें कवन करितात, त्यानें श्वतीला सार्थकता येते, कारण त्या कवनांत 
सत्पुरुषांचा प्रत्ययअनुभत्र असतो. त्याला आधार घुंडावयास कशास 
पाहिजे? ” 
जया अंतरीं भगवंत । अचळ राहिला निवांत । 
तो स्वभावे जे बोलत । तै ब्रह्मनिरूपण ॥ 
--“- श्रीदासबोध 
काशीकर पंडिताळा पूर्ण पश्चात्ताप झाळा. तो म्हणाला, “ मी दिवसा 
मशाळ पेटवून जाऊं लागलों, तेव्हां लोक माझी निंदा करीत कीं, हा 
दिवांध झाळा. मजसारख्या दिवाभीताचें दर्शन सर्वजण अशुभ मानूं 
छांगळे, कोणी हि सत्पुरुष मजजवळ येईना व स्वानुभव सांगेना. 
आम्मज्ञानाविषयीं मी खरा अंध होतो, माझे आतां डोळे उघडले आणि 
आपल्या 'चरणांचें दर्शन घडलें, आतां समथोनीं मजवर कृपा केली 
पाहिजे. ” तेव्हां समथौनीं 
वोपूनि हुर्मुजी प्रसादवसने । 
मोक्षपुरा जावें म्हणतिलें त्वरेने । 
त्या भोळ्या शिष्याचे समाधान । 
करूनेद्यावेपां तें बस्तर ॥ 
दासबोधाचा क्रमयुक्त अर्थ । 
इच्छिता बोपिला घर त्या समर्थे । 
अक्रा पारायणीं ग्रंथगभातिं । 
जाणोन रमशील तन्मयी ॥ 
मग मनस्छोकाची बोपितां बही ! 
सर्वार्थ बिबला तात्काळ हृदयी । 
आतां कळिकाळा गणित नाहीं । 
म्हणेनि पाया लागला ॥ 


--“- श्रीदासविश्रामधाम, ७८, ६५-६७ 


श्रीसमंर्थांची गाथाचरित्र ३२१ 


हा च आदेश आपणांस हि आहे, असं मानून त्या चरणांचे सतत स्मरण 
ठेवून आपण हि ग्रन्थराजाच्या अक्रा पारायणांचा संकल्प केला $ पाहिजे. 


(१९ ) अंबाजीचे कल्याण नांव कसें पडलें ? 


याविषयीं अनेक कथा प्रचळित आहेत. परंतु सवीचा भावार्थ एक च 
कीं, श्रीसमर्थांची सेवा करतांना किंवा त्यांच्या आज्ञेचे पाठन करतांना 
अंबाजीने आपल्या जीवाकडे पाहिलें नाहीं. त्यामुळें आपण कोणती हि 
"एक कथा स्वीकारळी तरी 'चाळेळ. मसुरास असो किंवा चाफळास असो, 
कोठें तरी प्रदक्षिणेच्या वाटेंत झाडाची फांदी आडवी आली असतां ती 
'तोडण्याची श्रीसमथथांची अंबाजीस आज्ञा झाली. त्याप्रमाणे अंबाजीनें ती 
'फांदी तोडली, पण स्वतः त्यासरसा खालीं पडला, मग कोणी म्हणतात 
त्याप्रमाणें पाल्यांत पडळे असोत, किंवा पाण्यांत पडळे असोत. समथांच्या 
कृपेनें कांहीं अपाय झाला नाहीं. समथोनीं विचारिळें, “ ठीक, कल्याण 
आहे ना?” यांनीं उत्तर दिलें “ कल्याण आहे. तेव्हांपासून अंबाजींचें 
-नांव कल्याण पडलें. इतकें खरें कीं 

कल्याणशिष्या ऐसा निस्सीम भक्त । 
न भूतो न भविष्यति ॥ 


(२० ) कल्याणांची दुसरी परीक्षा 
गुर्वाज्ञेनं अग्राकडे बसून मुळाकडें फांदी तोडून खालीं पडले तेव्हां च 
'कल्याणांच्या गुरुनिष्ठेची पहिली परीक्षा झाली. एका श्रावणांत उरमोडीच्या 
तटी पर्णकुटी करून समर्थ राहिले असतां दुसर्‍या परीक्षेत कल्याण उत्तीण 
झाले, श्रावण महिना तो, पावसाची जोराची सारखी झड लागली होती, 
उरमोडी तुडुंब भरून चाळली होती. काळोखी रात्र, मध्य रात्रींचा सुमार होता. 





६ ही मलयगंधर्वाच्या तीम जन्मांची कथा बहुतेक 'चरित्रकारांनीं सांगितली 
आटे. वस्वरोंत हि ती आहे. तींत निमित्त आणि स्थळ हीं फक्त भिन्न आहेत. 
तींत या. कथेला निमित्त, सदागिवशास्त्री देव येबलेकर झाले असून स्थळ, 
रामघळीच्या "च डोंगरांत घळीकडे जातांना वाटेंत जो एक मोठा थोरला 
हत्तीणवढा दगड लागतो, ते म्हटलें आहे 

स. अ. २९ 


३२९२ श्रीसमर्थावतार 


विडा घेण्याची समथोना इच्छा झाली. बटव्यांत पाहतात, तों पान नाहीं. 
“: कोणी जागे आहांत कां रे, ” म्हणून समथीनीं विचारिळें. “ हो, जागे 
आहोंत, '' अशीं सवोनीं उत्तरें दिलीं. “ अरे, बटव्यांत विड्याचे पान 
नाहीं, ” अर्से समर्थ म्हणाळे, “ कोणी मठांत जाऊन पानें आणतो का?” 
असें विचारण्याचा त्यांचा भावार्थ होता. कोणी च उत्तर देईना. ज्याने त्याने 
मनांत आणलें, कोणी तरी दुसरा जाईल च. कोणी जागचे हलले नाहींत, 
जागच्या जागीं च थंडीने कांकडून बसले. पण कल्याण थोडे च स्वस्थ 
बसणार ? तत्काळ उठले, चाळूं ठागळे, नदी ओलांडली, मठांत पोचले, 
पानें घेतलीं, पुन्हां नदीच्या गार पाण्यांतन आळे, सपौनीं वेटाळून घेतलें 
होतें, पर्णकुटी गांठळी, * हीं घ्या पानं, '? असें म्हणून मिरकावलीं व खाली 
पडले ! * हा असे कधीं बोलणारा आणि करणारा नव्हे, ' असें वाटून 
समर्थ जवळ जातात आणि पाहतात तो कल्याणास सपौनीं वेटाळून 
घेतलेठें होतें ! एक एक सर्प उपडून टाकून समथानीं कल्याणाकडे 
पाहिलें ! 
आणोनि विभूती सर्वोगातें । 
ळाऊनि मर्दिळे आपुल्या हात । 
धन्य कल्याणजी सभाग्यवंत । 
कुर्वाळूनि पाठी थापटिलें ॥ 
अस्ृतकराचा स्पर्श होतां । 
असृतदष्टीची सुधा द्रवतां । 
असूतवाक्याचे कवच लेवितां । 
अमर चि जाला अक्षयी ॥ 
जाला सावघु उघडोनि नेत्र । 
सन्मुखी देखिले उभे गुरुवर । 
घाबिरोनि घातला नमस्कार । 
स्तबी सद्ददें कर जोडुनी ॥ 
-णदासविश्रामधाम, ३३, ८५-८७ 
असला 'च प्रसंग धामकारांनीं च पुन्हां पुढें ६७ व्या प्रकरणांत 
वर्णिला आहे, पण तो चाफळजवळच्या रामघळींत समर्थ असतां आषाढ- 
मार्सी घडल्याचे म्हटलें आहे. इतर चरित्रकार असला प्रसंग एकदां च 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे २२३ 


आणि तो हि रामधळींत च घडल्याचे सांगतात. त्या: डोंगरांत ते स्थान 
आज हि दाखगिण्यांत येतें. तेथील मैरवाला श्रीसमथौनीं नवस: करून 


म्हटलें : 


अहो भैरव तुमचे स्षेत्रीं । 
बस्तीस राहिलों सहपरिवारीं ! 
विदित नाहीं कीं काय अंतरीं । 
कां आडविला कांतारीं मम बाळ ॥ 


मैरीससाणा गारोडिया । 

उतार करी विखा धांवोनियां । 

विश्रांति मज बहु याचेनि सखया । 
सेवक न देखो ऐेसा दुजा ॥ 


परतबी झडकरी याचे प्राण । 

बाटवीन शर्करा अकरा मण । 

नैवेद्य हि होईल यात्रा भरोन । 
आतां अनुमान करूं नको ॥ 


--र्‍दासविश्रामधाम, ६७, १२२-१२४ 


आणि नंतर तो नवस हि श्रीसमथीनीं फेडळा. मी हि ही गोष्ट रामघळींत 
श्रीसमर्थ असतांना एक्या रात्रीं घडली, असें च मानतो. कोणी कोणी ही 
गोष्ट पालीच्या पलीकडच्या डोंगरांत घडल्याचें हि सांगतात. तात्पर्य इतकें 
च, असला प्रसंग कल्याणावर एकदा आला होता खरा, मग तो कोणत्याहि 
ठिकाणीं आलेला असो. 


याप्रमाणें कल्याणांची ही दुसरी परीक्षा झाली. आतां फक्त शेवटची 
एक च उरली. 


गुरुदेवें भैरवासी येके दिवशीं संदेश केला । 
निस्पृह कल्याण अजगगरें स्पार्शीला । 
तात्काळ अतित निर्विष जाला । 

क्षत्रपाळ सन्मानिला समर्थे ॥ 


-ण्श्रीसमर्थप्रताप, ७, २८ 


३२४७ श्रीसमर्थाबतार 


(२१) दाळगपु 


श्रीसमर्थशिष्यांत कल्याण हे अति बलवान्‌ होते. मठांतील शक्तीची 
कार्म बहुधा त्यांच्या वांठ्याला येत. मोठाळे दोन हंडे भरून खाळून 
उरमोडीचें पाणी आणणें, किंवा एकादें झाड च उपटून चोरांच्या पाठीमागें 
लागणे, असलीं कामे करतांना ते आढळावयाचे. त्यांच्याकडे पाहून 
एकदां शिवाजीराजांच्या हि मनांत, कौतुकाने पण आलें कीं, हा कसा 
दाळगपु आहे, धोतरें घुण्यापळीकडे हा कांहीं जाणतो किंवा नाहीं, कोण 
जाणे ! श्रीसमथानीं हें जाणून, एकदां शिवाजीराजे उपस्थित असतां, 
सर्व शिष्यांची परीक्षा मांडली. समर्थ म्हणाळे, ““ तुम्ही सर्वे जण नित्य ग्रन्थ 
वाचतां आणि ऐकतां, मग सांगा, जाणीव ही येकदेशी आहे कां सर्वगत 
आहे.” कोणास सांगतां येईना. मग कल्याणाकडे पाहून स्वामींनीं 
विचारलें, “ तूं सांग तुझा अनुभव काय आहे तो. ” कल्याण म्हणाले, 


जी स्वामी समर्था बोलवेना । 
यद्यपि बोल कीं स्वयें चि आज्ञा । 
अंतरिक्षस्थानीं बसे तल्हीना । 
जाणीब तुयो स्वरूपाळति ॥ 
यकदेसी ते प्रथमीं खरं । 
गुरुरूपें घडतां स्वरूपाकार । 
सर्वगत होय तदाकार । 
वरी बोळ बोलला न उरेचि ॥ 


“श्रीदासविश्रामधाम, ३३, १११-११२ 
राजे मनांतल्या मनांत चपापले. समथोनीं नंतर प्रत्यक्ष दाळगपु च 
शब्दाची चर्चा मांडली, तेव्हां राजांना रांका राहिली नाहीं की, ही सारी 


परीक्षा, कल्याणांची योग्यता आपल्या प्रत्ययास आणून देण्यासाठीं होती. 
तेथून पुढें, 


तधीपासूनि कल्याणा परम । भावी नृपांनीं सद्गुरूसम । 
सर्वत्रामनीं कल्याण नाम । निजसोख्यधाम वाटलें ॥ 


-““ श्रीदासविश्रामधाम, २३, १२२ 


श्रीसमथोचीं गाथाचरित्रे ३२५ 


असे कल्याणस्वामी होते. ते जसे बलवान्‌ होते, तसे च बुद्धिमान हि होते. 
नुसते दाळगपु नव्हते. 


(२२ ) चोरांना कल्याणांनीं वठणीवर आणलें 


चचाफळमठाचें वैभव प्रतिवर्षी सारखें वाढत चाललें होतें. उत्सवाचे 
दिवस जसजसे जवळ येत, तसतशी सामानाची कोठी भरली जाई. 
हजारो यात्रा ठोटावयाची व इतक्यांचें अन्नसंतर्पण व्हावयाचे. सर्व च 
कांहीं लागावयाचें. शिष्यमंडळी चौफेर हिंडून, भिक्षा आणून कोठी भरून 
काढीत. हें पाहून चोरांचे हि डोळे दिपत. सामान किती आलें, काय 
काय आलें व तें कोठें ठेवलें, हें एका वर्षी चोरांचा मुख्य नायक हेरून 
गेळा होता. त्याच्या हाताखाली एक टोळी च होती. उत्सवांत गदी फार 
होणार, तेव्हां साधणें कठीण, उत्सवाला अवकाश आहे, तों च डल्ला 
मारला पाहिजे, असा विचार करून एका रात्रीं चोरांची टोळी चाढून 
आली. तेव्हां श्रीसमर्थ मठाच्या पुढील उघड्या जागीं पहुडले होते व 
कल्याण पाय चेपीत बसले होते. त्यांना चोरांची चाहुल लागली. खांद्यावर 
निंबारा टाकून व हातांत चोबा घेऊन कल्याण चोरांवर चाळून गेले. 
एकएकाला ठार करूं, कां नुसतें घायाळ, असें जातांना विचारलें व 
जरूर तेवढा च प्रतिकार कर, जास्त नको, असें उत्तर आलें. 
कल्याणांच्या अंगांत जणूं हनुमंताचे बळ संचरलें. एकएका चोराला ठोकून 
खालीं पाडळें व उजाडे तों ते तसे च विव्हळत राहिले. उजाडल्यावर 
समथोनीं पाहिलें, उपचार केले, चोर पस्तावळे, शरण आले. उत्सवांत 
तृणकाष्ठ पुरवीत जा व रखवाली करीत जा, अशी त्यांना आज्ञा झाली. 


गुरुदेवदर्शानीं तस्कर विरक्त जाले । 

तस्करविद्या टाकूनि ब्रह्मविदेवरी आले । 

समथीपुढें माळ आणूनि रिचाविले । 
समर्थे वाटिले ब्राह्मणा ॥ 


-“श्रीसमर्थप्रताप, ८, ६ 


४२६ श्रोीसमथावतार 


(२३) भस्त हत्तीची रग जिरविली 


कल्याणांच्या बळाची आणखी पक गोष 


चाफळच्या यात्रेंत एक वर्षी एक मातलेला हत्ती सुटला आणि 
यात्रेकरूंत शिरला. जिकडे तिकडे गोंधळ, आरडाओरड, धांवपळ सुरू 
झाली. माहुताचें हि कांहीं चाठेना. तेव्हां समथौनीं कल्याणाकडे पाहिलें. 
कल्याण घांबले, त्यांनीं हत्तीची सोंड च धरून, ती ओढून ब गंडस्थळावर 
सुश्टिधात करून त्याची मस्ती जिरविळली आणि मग हत्ती 
उगा चि राहिला बांधिल्या ठाई । 
चोज आश्चर्य करिती सर्व हि । 


बळवान्‌ पेसा तो कल्याणगोसावी । 
सद्गुरुवरद्‌ं जालासे ॥ 


-"दासविश्रामधाम, ८५, ११० 


(२४ ) कल्याणांच्या खांद्यावर श्रीसमर्थ 


(१) कल्याण आति बलवान्‌ पुरुष होते. त्यांच्या प्रतिमेकडे पाहून 
हि तशी कोणाची हि खात्री होईल. त्यांच्या शक्तीच्या अनेक गोष्टी 
सांगण्यांत येतात, एकदां एका श्रावण महिन्यांत, पावसाची विशेष च झड 
छागळी असतां पाटणहून कोंढवळ्याच्या घळीस श्रीसमर्थांना, कांहीं 
शिष्यमंडळी बरोबर घेऊन, जावयाचें होतें. वाटेंत कोयना नदी आडवी 
होती. तिळा महापूर आठा होता. तेव्हां श्रीसमर्थ कल्याणास म्हणाले, 
“ तूं च आतां आमची नौका होऊन सर्वांना पैळथडीस पोंचीव आणि 
दोवटीं मळा हि घेऊन जा. ” त्याप्रमाणें कल्याणांनीं एकएकाला खांद्यावर 
घेऊन स्वतः पोहृत जाऊन परतीरास नेऊन सोडावे, परत यावें, दुसऱ्यास 
न्यावे. याप्रमाणें सर्वांना पोंचविळें आणि 

मग स्कंदासनीं वैसऊन स्वामीते । 

चालिला जैसा पायवाटफ्थ । 

पुसती ते माता उत्तर देत । 
कवनस्मरण धरोन ल्याहावया ॥ 


-ण्दासविश्रामधाम, ७९, ५० 


श्रीसमथोचीं गाथाचरित्रे ३९७ 


(२ ) थोड्या दिवसांनीं परत येतांना काय झालें £ समर्थाच्या मनांत 
आलें, आपण पोहत जाणार. त्याप्रमाणें ते पाण्यांत उतरले, पोहत चालले, 
अर्ध्या पात्रांत आळे आणि एका भोकऱ्यांत सांपडले. भोवरा फोडून निघणे 
त्यांना अशक्य नव्हतें, पण नेहमीं शिष्यांच्या निष्ठेची परीक्षा पाहावयाची. 
भोवऱ्यांत सांपडळे आणि मोठ्यानं हांक दिली, “ कल्याणा धांव. ” 
& कल्याणा धांव ! ही गुरुराजवाणी श्रवणी पडतांच कल्याण निघाले आणि 

मग स्वामीरायाला घट्ट धरोन । 
बुडोन निघाला भोवरा फोडून । 


ऐेलाडतीरीं घाळूनि आसन । 
बैसबोन नमन पै केलें ॥ 


--दासविश्रामधाम, ७९, १०६ 


पाटणगांवचे लोक जमले. त्यांनीं नवळ केलें. त्यांना समर्थ म्हणतात, 
“: आज माझ्या प्राणसख्यानें मला जीवदान दिलें. ” 


धन्य धन्य आहे या गुरुशिष्यांची ! असतील साधने पुष्कळ, पण त्यांत 
अमोध असें साधन, गुरुभक्ति होय, हे च खरें! 


( २५ ) दिष्यांच्या निष्ठेची परीक्षा आरंमिली 


कल्याणांकडे गुरुत्व बोपिले 


समर्थदेचें वृत्ति पालटिली । शिष्यसमुदायाची परीक्षा मांडिली ! 
अखंड उद्रवृत्ति तरवार पर्जिली । श्रीपदस्पर्शनीं जीव खंडणें ॥ 


-“श्रीसमर्थप्रताप, ७, १५ 


अनेकदां परीक्षा पाहून पहिल्या वगौत उत्तीर्ण झाळेल्या सर्वे शिष्यांना 
समथौनीं महती करण्यास पाठविलें होतें, त्यांपैकीं फक्त कल्याणांना जवळ 
ठेवून घेतळें होतें. भोजनभाऊ शिष्यांची गडावर गर्दी झाली होती. त्यांच्या 
निष्ठेची परीक्षा पाहण्याचे समथौनीं मनांत आणलें. अशा वेळीं कल्याण 
येथे नको, ग्हणून त्यांस म्हणाले, “ हे कवनांचे कागदपूर्जे सांचळे आहेत, 
ते घेऊन चाफळास जा, त्यांचा उतारा कर आणि मग ये. ” त्याप्रमाणें 
कल्याणांना चाफळास खाना केलें. मग समथोनी इतरांची परीक्षा मांडली. 


३२८ श्रीसमर्थाबतार 


अति उप्र रूप धारण केलें. मारुतीला लावावयासाठीं आणलेला शेंदूर 
आपल्याच अंगाला माखून घेतला, जणूं प्रत्यक्ष हनुमान बनले. कपाळा- 
वर कुंकू फासले, जणूं जगदंबा प्रकटली. शिवाजीराजांना कोणा सौदागराने 
असिलता म्हणजे तरवार दिली होती, ती राजांनीं समथीना अर्पण केली 
होती, ती तरवार हातीं घेतली आणि आरोळ्या देत व भुमुःकार करीत बाहेर 
पडले । नेत्र गरगर फिरवू ठागठे, म्हणाळे, “ या आतां पुढें, जो येईळ 
त्यास छाटतों, ठार करतों.” हें सर्व पाहून व ऐकून, जमठेल्या भोजनभाऊंपैकीं 
बहुतेक पळाठे, कांहीं लपून बसले, थोडे मूर्रिछत होऊन पडठे. अशी 
सर्वाची वासलात झाली. पुढें येण्याचें धैर्य कोणास 'च झालें नाहीं. लोकांच्या 
अनेक कल्पना सुरू झाल्या, त्यांना ताळ ना तंत्र. भ्रम झाळा, असं 
सवीच्या मनाने घेतलें. सर्वीना हळहळ बाटली. संवीना च कल्याणांची 
आठवण झाली. त्यांना बोलावून आणण्यासाठी दोघे चोघे चाफळास गेले. 
तेथें जाऊन त्यांनीं कल्याणांना समर्थांची अवस्था बिदित केळी. कल्याण 
त्यांना म्हणाळे, “ अरे, तुम्ही मजपर्यंत न येतां तसें च श्रीसमर्थाच्या चरणां- 
बर जाऊन पडतां आणि कामास येतां, तर तुमच्या देहाचें सार्थक झालें 
असतें. हें ठेखन संपल्याशिवाय न येण्याची मळा आज्ञा आहे. त्या आज्ञेच्या 
बाहेर मठा जातां येत नाहीं. श्रीसमथीच्या अनेक लीलांपैकीं मी ही एक. 
लीला मानतों. त्यांच्या सेवेंत देह अर्पण झाला, तर मी स्वतःस कृतार्थ 
समजेन. तुम्ही परत जा गडावर, मी ठेखन संपवून पाठोपाठ येतों च. !" 


ते दोघे चोघे परतळे आणि लेखन पूर्ण करून दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीं 
कल्याण गडावर आळे, ते नीट श्रीसमथोच्या च कडे चालले. ते कसे 
चाळले ? निर्भयपणे चालले. ज्याप्रमाणें 
राजयापासीं पातला स्वबाळ । बाघधीणसंब करु पिली खेळ । 
तअरिंबका भेटो आला गणपाळ । ब्रह्म ये जेसा हरीपासी ॥ 
-य्यदासविश्रामधाम, १०६, १३९ 


त्याप्रमाणें कल्याणस्वामी आले ते थेट गुरुमाउलीला भेठावयास गेले. 
कल्याण येत आहेसे पाहून, समर्थ मनांत आनंदले. लोक मात्र, 
कल्याणांचें काय होणार, हें दुरून पाहात राहिले. श्रीसमर्थ नजरेस पडतां च 
कल्याणांनीं साष्टांग नमस्कार घातला. समथानीं त्यांना मारण्याचा आविर्भाव 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्र ३२९९ 


आणला. शास्त्र उचळून चौताळले. धोंडे फेकून मारले, पण ते कसे, एक 
हि न लागावा असे. कल्याणाची शोंडी धरून त्यास उताणा पाडळें आणि 
मानेवर तरवार धरली. लपून पहाणारांस वाटलें, कल्याणांचा घात झाला. 
मानेवर तरवार धरलेली पाहून कल्याण म्हणाळे, “ महाराज, एका च धावांत 
चरणीं ठाव द्यावा.” कल्याणांची निष्टा पाहून समर्थ गहिंबरळे, प्रसन्न झाले, 
म्हणाले, “ कल्याणा, तं मळा जिंकलेंस. तुला काय देऊं! मजजवळ तुला 
देण्याला दुसरें आहे च काय, जें आहे तें च तुला देतों. 
द्यावया न दिसती कांहीं पदार्थ । तुजकडे आतां वोपिले गुरुत्व ॥ ” 
---दासविश्रामधाम, १०६, १५२ 


असें म्हणून वस्त्रें व इतर वस्तु द्यावयाच्या त्या देऊन, आपल्या डोक्यावर 
पागोटें बांधून तें कल्याणांच्या मस्तकीं ठेवलं, आपल्या गळ्यांतील पुष्पहार 
त्यांच्या गळ्यांत घातला, आपल्या हातांतील जपमाळ त्यांचे हातीं दिली 
आणि परंपरा चाळीव, वाढीव, असा आशीर्बीद दिला. नंतर कोणी 
त्यांच्याकडे अनुग्रहा्थ आला, तर आतां गुरुत्व कल्याणाकडे आहे, असं 
सांगून त्यास कल्याणाकडे धाडीत. 


कल्याणांची योग्यता केवढी मोठी होती ! कल्याण हें बिदोषनाम 
राहिळें नसून पट्ट शिष्य या अर्थी सामान्य नाम झालें आहे ! 


नंतर श्रीसमथीच्या आज्ञेवरून च कल्याण महंती करावयास गेले, 
शिवाजीराजांचा हि अंतकाळ समीप आला, हें समर्थानी जाणळें आणि 
त्यांच्या ठिकाणीं उदासीनता आली. 


(२६ ) शहापुरच्या संतीबाई 


हें शहापुर गांव मसुरपासून एका कोसावर आहे. सतीबाईचे पति 
कमळाकर तेथील ग्रामाधिकारी होते. त्या गांवीं श्रीसमर्थ नेहमीं मिक्षेठा 
जात व श्रीरामाचा जयघोष करीत. कमळाकरपंताच्या घरांतील बायकांना 
तो घोष अद्युभ बाटे. त्यांची कल्पना, श्रीराम जयराम इत्यादि उच्चार 
शोबटीं उचलतांना करावयाचा असतो आणि हा बुवा आमच्या भरल्या 
घरापुढें असा काय प्रत्यही उच्चार करतो, असं वाटून त्या बायांनी एकदां 


३२३० श्रोसमर्थावतार 


श्रीसमथोना स्पष्ट च म्हटलें कीं, “: आमच्या दारीं येऊन असें म्हणत जाऊं 
नका. ” पुढें एके दिवशी निल्यक्रमाप्रमाणें समर्थ त्या घरी गेले असतां 
सये बाया चिंतातुर होऊन बसलेल्या दिसल्या. “ काय झाले ?” म्हणून 
यांनीं विचारलें, तेव्हां त्यांना कळलें कीं, हिदेबांत कांहीं चुकी झाल्याच्या 
संशयावरून घरधन्याठा बादशहाच्या हुकुमाने कऱ्हाडास का विजापुरास 
घरून नेलें, तेव्हां काय होतें, काय नाहीं, या काळजींत सर्वजण पडले 
होते. समर्थ म्हणाले, “ काळजी करूं नका, आजपासून अकराव्या दिवशीं 
तुमचे घरधनी श्रीरामाच्या कृपेनें सुखरूप परत येतीळ, मग तर तुम्ही, 
श्रीरामाचा जयजयकार दुसऱ्याने केळेळा ऐकत जाळ ना आणि स्वतः 
हि करीत जाळ ना ?'? समर्थ गेळे, बादशहाच्या अधिकाऱ्याठा सर्व हिशेब 
समजावून सांगून चुकता केला, अधिकारी खुश झाला, त्यानें उलट 
कमळाकरपंत आणि समर्थ यांचा सन्मान केला आणि त्यांना जाण्याची 
परवानगी दिली. दोघे परतठे. मागीत कमळाकरपंतांनीं विचारलें, 
“: आपण कोण व आपणांस हिशेब चुकता करण्यास कोणीं पाठविलें ?”” 
उभयतां गांवाच्या वेशीपाशी आळे. तसे श्रीसमर्थ निसटले आणि पंत 
घरीं जाण्याच्या आनंदांत च मग्न होते, ते घरी पोचले. तो दिवस अकरावा 
होता. धरांतीठ सवीना आनंद झाळा. आनंदाचा भर किंचित्‌ 
ओसरल्यावर पंतांनीं बायांना विचारिलें, “* तुम्हीं कोणास पाठविलें होतें £ 
त्या पुरुषाने येऊन सर्व हिशेब चुकता करून मळा सोडवून आणलें. 
बाया म्हणाल्या, ““ आम्हीं कोणास पाठविलें नव्हतं, पण नित्य रामनामाचा 
गजर करणारा जो बुवा येत असे, तो त्या दिवशीं आळा असतां त्यानें 
आम्हांस चिंतातुर पाहून कारण विचारिठें आणि आम्हीं त्यास सांगितळें 
होतें. तेव्हां तो म्हणाला, आजपासून अकराव्या दिवशीं तुमचे घरधनी 
येतील, मग तर तुम्ही रामनाम घेत जाळ ना?” 


झाठें, पंत एकदम शुद्वीवर आळे. सत्रीना त्या बुवाच्या दर्शनाची 
उत्केठा लागली. पंत म्हणाळे, “ वेशीपर्यंत कीं हो तो बुवा मजबरोबर 
होता, मी माझ्या आनंदांत घराकडे आलों आणि तो बुवा कोठें गेला ! ” 
त्याचें दर्शन घडल्यावांचून अन्नपाणी न घेण्याचा पंतांनी आणि त्या 
बायांनी संकल्प केला. 


श्रोसमथौचीं ग्राथाचरित्रं २३११ 


कशास गोष्ट लांबवूं £ आपण सर्वजण कल्पना करूं शकतां वीं, 
समथोचा शोध लागला, त्यांचें दर्रान झाळें, पंतांचा आणि बायांचा संकल्प 
पुरा झाला. नंतर तेवढें च घर नव्हे, तर सारा गांव आणि गांवांचीं गांवें 
श्रीसमथीच्या भजनी लागलीं. 

तंजावरमठाचे भीमस्वामी या च गांवचे, सतीबाईच्या नात्यांतळे च होत. 


(२७) श्रीवेणुबाई 


यांचें माहेर कोल्हापुरास. तेथीळ देडापांडे यांची त्या कन्या होत. 
दिल्या होत्या मिरजेस. अल्पवयांत च त्यांचा पति निंवर्तळा होता. एकदां 
मिरजेंत यांच्या घरापुढे जाऊन समथीनीं दूध मागितठें. सासुबाई आंत 
होत्या, त्यांनीं घरांतून च सांगितलें कां, “ दूध नाहीं, आहे तें मारुतीसाठीं 
ठेविलें आहे. ” मारुती आणखी दुसरे कोण £ दूध मागावयाळा कोण 
आले होते 

नवस जयाचा तोचि आला स्वये । 
“ त्यांतील च थोडेसे द्यावें!” असें वेणुबाई म्हणाल्या, सासुबाई म्हणाल्या, 
“दे. तें घेऊन वेणुबाई येतात, तों समर्थ दुसरीकडे गेठे हि होते. 
पुढें कांहीं दिवसांनीं असे च एकदां श्रीसमर्थ मिक्षेस आळे असतां वेणुबाई 
आंगणांत वृंदावनापार्शी भागवतम्रन्य वाचीत बसल्या होत्या. “ मुली, कोणता 
ग्रन्य वाचतेस ?" म्हणून समथोनीं बविचारिलें. '* भागवतग्रन्य आहे ” 
असें वेणुबाईंनीं उत्तर दिलें. “ त्यांत काय सांगितळें आहे? त्याचा कांहीं 
प्रत्यय येतो का?” “ मळा एवढें ज्ञान कोठचें ? भक्तिभावाने प्रन्थ 
वाचावा, एवढेंच मला ठाऊक. । त्यावर 
नमूं वागेश्वरी शारदा सुंदरी । श्रोता प्रश्न करी वक्तयासी 
असे म्हणून वेणुबाईनीं पंचवीस प्रश्न विचारिळे आणि 
नमूं वेदमाता नसू त्या अनंता । प्रश्न सांगो आतां श्रोतयाचे ॥ 

असें म्हणून श्रीसमर्थांनी त्या पंचवीस प्रश्नांची उत्तरें दिठी. हे प्रश्नोत्तरांचे 
दोन्ही अभंग, श्रीरामदासी मालेतील तिसरा भाग - श्रीरामदासांची कविता - 
या ग्रन्यांत आले आहेत. मिक्षा घेऊन श्रीसमर्थ चालते झाळे, पण 


३१३१२ श्रीेसमर्थावतार 


त्यांची ती दिव्य मूर्ति पाहून व उपदेदा श्रवण करून वेणुबाईनीं 
श्रीसमर्थचरणीं मनानें लोटांगण घातलं. 
अद्या ससुरुषाचा सहवास घडून जन्माचें सार्थक व्हावें, असें त्यांच्या 

मनानं घेतलें. 

तैसी मूर्ति दृष्टी पडो । तैणा पाई वृत्ति जडो ॥ १ 

ब्रह्मचारी सूत शिखा । पाई शोभती पादुका ॥ २ 

कटीं अडबंद कोपोन । कंठीं तुळसीमणिभूषण ॥ ३ 

दिव्य सुख दिव्य नेत्र । भाळीं आवाळु खुंदर ॥ ७ 

रामदास दिव्य नाम । सखा ज्याचा आत्माराम ॥ ५ 


असा श्रीगुरुचरणांचा श्रीवेणुबाईना सारखा निदिध्यास लागला. 


याम्रमाणें सहुरुकृपेसाठी तळमळणाऱ्या वेणुबाई थोड्या दिवसांनीं 
माहेरी कोल्हापुरास गेल्या, तेव्हां तेथें श्रीसहुरुसमर्थांची स्वारी शिष्य- 
समुदायासह आलेली असून त्यांचीं कौर्तनें चाळू होतीं. वेणुबाई नित्य 
नियमाने कीर्तनश्रवणास जाऊं लागल्या, श्रीछत्रपति शिवाजीमहाराजां- 
सारख्यांना ज्या चरणांचें वेड लागलें, त्या च चरणांना वेणुबाई अनन्यभावाने 
शरण गेल्या. श्रीसमथीनीं त्यांच्यावर कृपा केली. वेणुबाईचें पूर्व पुण्य 
उदयास येऊन त्या * रामनामे मुद्रांकित ' होऊन कृतार्थ झाल्या. त्यांची 
ही परमार्थवृत्ति त्यांच्या सासुसासऱ्यांना आणि आईबापांना सर्वेस्वी आवडली, 
असं मात्र नव्हे. जननिंदेला हि कांहीं ताळ राहिला नाहीं. लोकांची 
अनन्वित बोळणीं ऐकून आईबापांना दुःख होई. ““ मुली, ह्या राघवाचा पंथ 
सोड, ' असें त्यांनीं सांगून पाहिलें, पण वेणुबाईचें सर्वाना एकच उत्तर : 

रामनामेविण मज केठेना ॥ घु० 

कोणी वंदिती कोणी निदिती । बास मी त्यांची पाहिना ॥ १ 

हृदयीं धरिले सद्रुरुचरणा । प्राणांतीं हि विसंबेना ॥ २ 

वेणीचे निजधन राम (चे जीवन । होणार तें कां सुखं होइना ॥ ३ 


अखंड सहवास होऊन निरंतर श्रीचरणसेवा घडावी, अशी त्यांनीं 
श्रीसमर्थाची प्रार्थना केली. अजून वेळ आली नाहीं, असें सांगून श्रीसमर्थ 


श्रीसमर्थाची ग्राथाचरित्रे ३३३ 


पर्यटणास निघून गेळे. वेणाबाई तेथ च माहेरी राहिल्या. जननिंदेळा जोर 
येत 'चाळळा. ती निंदा आईबापांना दुःसह होई. यापेक्षां : कारटी मरती 
तरी बरें होतें । असं त्यांना वाटे. जननिंदा कानांवर येऊन आदळत च 
होती. अखेरीस आईबापांनी वेणुबाईंना विष दिळें आणि उठविलें कीं सर्प 
च्चावून मेळी. विष मिनत चाळठें आणि वेणाबाईनीं धांबा मांडला. 
श्रीसमर्थ अचानक प्रकट होऊन त्यांनीं वेणाबाईंच्या अंगावरून छडी 
उतरली आणि भेणाबाई मुखाने राम राम वदत उठोन वसल्या आणि 


पुढें देखोनि श्रीमोक्षपाणी । 
स्तवो सद्ददे नमनमोनि ॥ 


नयनीं स्थवतस्े प्रेमांबुधारा । 
विदेहकाया कांपे थरथरा । 
दया उपजली श्रीकरुणाकरा । 
साबध करोनि बैसविलें ॥ 


-“श्रीदासविश्रामधाम, ३१, ९९-१०० 


आईबाप ह्वि पस्तावळे, निंदक हि ओशाळून स्तवूं लागळे आणि 
श्रीवेणुबाई श्रीसमर्थसेवंत अखंड राहूं लागल्या. धन्य धन्य वेणाबाईची. 
त्यांच्या चरणीं आमचा अखंड दंडवत. त्या तुम्हा आम्हांस म्हणतात : 


आमुच्या वाटे नका जाऊं । नये ते बाटे तुम्हां लावूं ॥ १ 
आम्ही पारिखे पारिखे । नहों लोकिकासारिखे ॥ घु० 
अशी स्थिति जाली मोठी । पोटीं ब्रह्मांडाच्या कोटी ॥ २ 
वेणीस्वामी आत्माराम । हे चि आसुचे परंघाम ॥ ३ 


गुरुवाक्यप्रेमनौका । मायासागर तरली देखा ॥ १ 
आम्ही स्वामीचे अंकित । रामनामे मुद्रांकित ॥ ० 
अह ब्रह्म उपदेशिळें । अहं गेले ब्रह्म ठेले ॥ २ 

आली अनुभवाची खूण । खूण केली रामार्पण ॥ ३ 
चेणीस्वामी अवघा जाला । विज्ञानाती अंत आला ॥ ४ 


देह माझे मन माझं । सर्व नेळें गुरुराजे ॥ १ 
आम्ही गुरुनाथपंथी । ज्ञानमुद्रा दिधली हातीं ॥ घु० 


३३४ श्रीसमर्थावतार 


कणी चढली नाममुद्रा । मुखीं अगोचरी मुद्रा ॥ २ 
कान फाडुनि जोगो जालो । संतदर्शनासी आलो ॥ ३ 
वेणीस्वामीचं दर्हान । मायासंकेतनिदोन ॥ ४ 


वेणाबाई किती श्रेष्ट प्रतीच्या विदुषी होत्या, हें वरील तीन पदांवरून हि 
व्यक्त होत आहे. त्यांचें ओवीबद्ध श्रीसीतास्वयंवर काव्य प्रसिद्ध आहे. 
त्यांचे कौलाचे आणि श्रीरामगुहर्सवादाचे छोक अपूर्व आद्देत. शिवाय 
अनेक भक्तिपर पदें आहेत. 


(२८) एकदां वेणाबाईनीं श्रीसमर्थांना कुंठित केलें, 


मी असा राब्दप्रयोग करावा कां करूं नये, याची मला क्षणभर शंका 
वाटली. पण हरकत नाहीं, असं उत्तर आठें, कारण श्रीसमथोचे शिष्य 
त्यांच्याशीं छडिवाळपणानें बोळत आणि श्रीसमर्थ हि अनेकदां रिष्यांच्या 
निष्ठेचे कौतुक च करीत. त्यामुळें एका प्रसंगीं वेणाबाईनीं श्रीसमथाना 
समर्थांच्या च राब्दांत उत्तर देऊन कुंठित केलें, याचें श्रीसमथांना कौतुक 
च वाटलें असळें पाहिजे. 

तो प्रसंग असा. वेणाबाईंच्या मठांत श्रीसमर्थ एकदां गेले होते. त्यांनीं 
एक तांब्याभर सांडपाणी मागितळें. स्थान झाल्यानंतर देवाच्या पूजेसाठी 
पाणी भरून जो तांब्या ठेवठढा होता, तो च काशीराज मुलानं उठून 
आणून दिला. समर्थ म्हणाले, “' काय हें, देवासाठी ठेवळेलें पाणी बाहेर 
सांडावयास आणून देतां, तुम्ही सारे च सवेत्रह्मी झाळेळे दिसतां, कर्मीची 
आणि उपासनेची कांहीं च मर्यादा राखीत नाहीं, असे दिसतें ! 


यावर वेणाबाई म्हणाल्या, ““ महाराज, यांत कोठें चुकळें £ देवाच्या 
पूजेसाठी ठेवठेळें सुस्नातिक अग्रोदक गुरुदेवाच्या च कार्यीला लागत आहे 
ना ? आपण च आम्हांस शिकविठें आहे, जैसा देव तैसा गुरू । किंबहुना 
देवाहून हि सहुरूचें सामथ्ये अधिक होय, असा निवाडा आपण च 
ग्रन्यराजांत केलेला आहे. ” यावर समर्थ कांहीं बोळले नाहींत. त्या 
साच्या गुरुनिष्टेचें त्यांनीं मनांत मात्र कौतुक च केळें असलें पाहिजे. 


-- श्रीसमथंप्रताप, १९, २९-४४ 


श्रीसमर्थाचीं गाथाचरित्र ३२५ 
(२९ ) पूर्णानंदाची गोष्ट 


श्रीसमर्थ एका गांबीं गेळे असतां एका बाईला वाटलें, पाळण्यांतील 
आपल्या बाळावरून यांनीं आपला हात फिरविला, तर बाळाचे कल्याण 
होईल. तिनें समथीना तशी विनंती केळी. समर्थ म्हणाळे, “ बाई, आम्ही 
सर्वसंगपरित्याग केळेळे विरक्त, निस्पृही, तेव्हां आमच्या संसर्गाने तुमचा 
बाळ हि तसा च निघेल. ” तथापि त्या बाईने आग्रह केला च. तेव्हां 
समथौनीं पाळण्याजवळ जाऊन बालकाला विचारिळें, “ प्रपंच करणार का 
परमार्थ £ तुला प्रपंच हवा का परमार्थ ? ” प्रपंचाचे नांव काढलें म्हणजे 
बालकाने रडावे, परमार्थाचे घेतां च हंसावें. 

समर्थ गोळे. बाळ वाढत चालला, पण बोलणें नाहीं, चालणें नाहीं, 
कोणती च शुद्धी नाहीं, जणूं दुसरा हस्तामलळक च! 

श्रीसमर्थ काढांतराने पुन्हां त्या गांबीं आले. त्यांनीं बालकाची स्थिति 
पाहिली आणि झडपणीचें सहा अभंग म्हटले. बाळ शुद्धीवर आळा आणि 
संवोना आश्चर्य वाटलें. वयाची बारा वर्षे झाल्यावर तो श्रीसमथीकडे गेला. 
त्याची नेहमीं आनंदी बरत्ति असे, म्हणून समथीनीं त्याचें नांव पूणानंद 
ठेविळें. ( दासविश्रामधाम, २१ ) 


(३० ) शिवाजीराजे प्रसंगीं कीतैन करीत. 
गडावर अनेक लोक येऊं ळागळे. ठहान थोर न म्हणतां श्रीसमर्थ 
सर्वाची कीर्तने करवीत. गडावरील मंडळींच्या मनांत एकदां आलें का, 
श्रीशिवाजीराजे एकांतांत प्रेमळ भजन करीत असतात, मग त्यांना 
लोकांत कीतंन करण्यास काय हरकत असावी? लोकांचा मनोदय जाणून 
समर्थानी सुचविले आणि श्रीशिवराय कथारंगणीं उमे ठाकले. कीर्तन 
करण्यास राजे उभे राहिलेले पाहून सर्वजण चकित झाले आणि राजे 
1 असतां आपण बसावें कसे, या विचाराने सरदारादि मंडळी उभी 
११५. * येथ्रे आपण सर्वजण सारखे आहोंत, तेव्हां सवीनीं बसून च 
ऐत्र, '' असं राजे म्हणाळे आणि सर्वे मंडळी बसळी आणि श्रीशिवराय 
सह्रुरुसयाचे आठवोन चरण । ससांग करोनि मंगळाचरण । 
नाचतु संप्रमं करोत भजन । टाळीस्मरणगजर होतसे ॥ 


३४६८ श्रीसमर्थावतार 


युक्त बहु जाणे अथ सांगाया । 'घुरीण चि कीं स्वरयुक्त गावया । 
लाघवी असे नटनाट्य कराया । रंग भरवाया जाणतु ॥ 


भक्तिवैराग्यभजनप्रश्षांदा । ज्ञानध्यानाचें कळवून रहस्य । 
साधुसंतांचा महिमा विशेष । श्रीरामप्रताप वर्णिला ॥ 
--- दासबिश्रामधाम, १००, ९५-९७ 


आणि म्हणाळे, “' राणाला त्याच्या हितचिंतकांनी परोपरीने सांगून 
पाहिलें, खुद्द त्याच्या सहचरीनें डोळ्यांना पाणी आणून नीतीच्या गोष्टी 
सांगितल्या, परंतु, 


शिकविले नाइके चि दैत्य मातला रे । 
रामदासदातारे सूड घेतला रे॥ 


(३१) उपदेशी - निरनिराळ्या अधिकाराचे 

गडावर रहावयास गेल्यावर, उपदेश करण्याच्या धोरणांत श्रीसमथोनीं 
बरा 'च फरक केला. चाफळास असतां, अधिकारावांचून कोणास हि ते 
उपदेश देत नसत. समथोना जें कार्य करावयाचें होतें, तें केवळ च 
पारमार्थिक नव्हतें. त्यामुळें, ज्यांना आपले म्हणवून विश्वासांत ध्यावयाचें, 
त्यांचा अधिकार कसोशीने पहावा लागे. पण पुढें तितकी आवश्‍यकता 
राहिली नाहीं. 

इतरांचे हि. उपदेशी गडावर दर्शनास येऊं लागले. श्रीसमर्थाची 
दिनचया, आचारविचार, शिस्त, प्रभाव पाहून त्यांच्याविषयी इतरांमध्ये 
स्वाभाविक आदर उत्पन होऊन ते मनोमनी श्रीसमथाना गुरुस्थानी च 
लेखीत. 

कित्येक निगुरे असे असत कीं, ते श्रीसमर्थापर्थत जाऊन उपदेश 
मागण्यास लाजत. ते हि आपल्या च मनाने त्यांना गुरु मानून त्यांच्या कृपेचा 
च्यास घेत. त्यांना बाटे, समथोनीं च आमचें मनोगत ओळखून व निष्टा 
पाहून आपल्यावर कृपा करावी. 

अशा तऱ्हेच्या लोकांना श्रीसमथीचे शिष्य मानावें कां मान नये 
मानावे, तर प्रत्यक्ष उपदेश झाठेला नसतो ब न मानावे, तर श्रीसमर्थ- 
चरणीं त्यांचें चित्त दृढ जडलेले असतें. 


श्रीसमर्थाची ग्राथाचरित्रे ३३७ 
तेव्हां, अशा सत्राच्या योग्यतेचा फारसा विचार न करतां, त्यांची 
केंबळ निष्ठा पाहून श्रीसमर्थ सत्रांना सरसकट उपदेश देऊं लागले. 
त्यांना वाटे, अशांच्या प्राक्तनांत असेळ तेवढें तरी साधन त्यांच्याकडून 
घडेल; उपदेदा वाया जाणार नाहीं. 


(३२) एक महार शिष्य 
कृष्णाकांठीं एका गांबीं एक महार श्रीसमथीना शरण आला. 


म्हणे मी दुरात्मा जात्या अधम । शिवितां न ये कीं जुरुपादपद्य । 
सार्थक कैसेनि होईल जन्म । चिंतोनि अनुतापें विव्हळला ॥ 


-ण दासविश्रामधाम, १९, ९४ 

श्रीसमर्थ म्हणाले, 
येथे यातीसी नाहीं कारण । तराया श्रद्धा भाव प्रमाण । 
महारानें दंडवत घातला आणि त्यास मंत्रोपदेश करून 
समर्थ गेळे माहुळीसी ॥ 

आणि इकडे एके दिवशीं तो महार शिष्य पाणी आणावयास गेला 
असतां डोहांत पडला आणि बुडाला. लोकांची निंदा सुरू झाली. कांहीं 
दिवस लोटल्यावर श्रीसमर्थ त्या च गांबी. आळे असतां त्या महाराच्या 
म्हातारीने त्यांना पाहिलें आणि 

खुणोन निबरीने केला सलाम । म्हणे म्या जी तुमचा गुलाम । 

कृष्णेत वुडाला म्हणोनि अधम । लोक तव पदा निंदिती ॥ 

-ण दासविश्रामधाम, १९, ९८ 
श्रीसमर्थ म्हणाळे, “ मशा जेथें बुडाला म्हणून सांगतात, तेथें जाऊन 
ऱ्याळा हांक मारा, तो येईल ! त्याप्रमाणें हांक मारतां च घागरीसहित 
म्या बाहेर आला आणि त्यानें 

घालोनि सुरुराया देडवत । 
देडळीं होतों हा कथिला वृत्तांत ॥ 


- दासविश्रामधाम, १९, १०१ 
स. अ, २२ 


३४्ट श्रीसमर्थावतार 


(३३) भट्दजी नामा सुशील ब्राह्मण 

त्या जह्मणाने श्रीसम्थीचें चरित्र पाहिलें होतें. त्यानें मनांत आणलें, 
यांचे पाय धरावे. श्रीसमर्थ एकदां वनाकडें चाळले असतां हा पाठोपाठ 
जाऊं लागला. श्रीसमर्थ जातां जातां एका जागी बसळे आणि यानें 
दंडवत घातला आणि “ कृपा करा, ” म्हणून विनंती केली. श्रीसमर्थ 
म्हणाळे, * उद्यां ये. ” ब्राह्मण आनंदला, घरीं गेळा आणि दुसऱ्या दिवशीं 
निघाला. काळ होते, तेथें श्रीसमर्थ आज नव्हते. ब्राह्मण शोधूं लागला. 

तंव पैलीकडे टेकडीवरी । वृक्षाखाळें पाबाणाबरी ! 

निजळे दिसती दास भवारी । दोन वाघ असती पायातळीं ॥ 

--- दासविश्रामधाम, १८, ५९ 
वाघांना पाहून ब्राह्मण दचकला, थबकला, विचारांत पडला. आतां परतावें 
तरी हे वाघ खाणार च, तेव्हां जावें, घिटाईनें जावें, गुरुसन्िव वावरणारे 
आपले सखे बंधु च होत. हा जवळ जातां च प्राण घेण्याच्या आविर्भावाने 
वाघ आरुडून उठले, तों च त्राह्मणाने श्रीसमथीचे पाय धरले. श्रीसमर्थ 
उठले, वाघ गुप्त झाले, त्राह्मण परीक्षेंत उतरला. पुढें काय झालें, तें न 
सांगतां च कळतें. ( दासविश्रामधाम, १८, ५०-७३) 

या च ब्राह्मणाचा पुढें राजयोगांत हि संबंध येणार आहे. आठवण 
ठेवली पाहिजे. 

दिवाकरभटांना अनुप्रह झाल्याची कथा जवळ जवळ अशी च आहि. 
( दासविश्रामधाम, ४५ ) 


(३४) रामराव मोहिते 
रामराव मोहिते नांवाचा, लप्करांतीलळ एक शूर मराठा शिपाई, 
श्रीसमथोचा अनुग्रहित होता. त्यास समथानीं एकदां सहज सांगितलें 
होतें कीं, 
अरे संतसाधूची निंदा कोणी । करितां शिक्षाच त्याला दमोनि । 
पेछुन्य भल्याचे न पडावे कानीं । किंबा उठोनि जाइजे ॥ 
-णऱ दासविश्रामधाम, ६८, ४२ 


श्रीसमर्थाची गाथाचरिञे २२९. 


एकदां भाद्रपद महिना होता. त्या शिपायाच्या मुख्य सरदाराकडे महाळय होता. 
रामराव भोजनास गेला होता. तेथें सर्व निगुरी जमळे होते. रामरावाकडे 
पाहून त्यांनीं संतसाधूंची निंदा चालविली. त्या निंदेंतून श्रीसमर्थ हि 

सुळे नाहींत. ती निंदा ऐकून रामराव लाळ झाला. पंक्तींतून उठतां येईना 
हाताशी एकादें शास्र हि नव्हते, शिवाय ते लोक पुष्कळ होते. रामराव 
जागच्या जागीं जळफळळा. आंचवोन घरीं गेला. चिंतातुर झाला. काय 
करावे, गुरूच्या आज्ञेचे उलंघन झालें, निंदा ऐकत तसा च बसलों. प्राण 
कां दिला नाहीं ! आतां राख घेऊन जातो, उघड जातों, चोरून कशास 
जाऊ, त्या निदकांना हटकतो आणि ठार करतों. 


रामरावाने त्यांना तसा निरोप पाठविला. ते लोक हि फिकीरींत पडले 
त्यांना हि प्रश्न पडळा, रामराव राजाच्या म्जीतठा आणि राजा तर समथौचा 
जणूं किंकर. तथापि त्यांनीं हि आपलीं शाखे सावरिटीं. 


श्रीसमथांचा धांवा करून त्या लोकांवर चाळून जाण्यास रामराव 
सज्ञ झाला, तों 


इकडे ( रामघळींत ) गुरुराज असतां आसनीं । 
धांवा दाब्द तो पडला कानीं । 
उठोन चालिले गुत्तोन काननीं । 
प्रगटले भक्तासन्मुखीं ॥ 


"ण दासविश्रामधाम, ६८, ५४ 


एकाएकां सद्दुरु सन्मुख पाहून रामराव दचकला. त्यानें सदरूंच्या पायांवर 
मस्तक ठेविलें, रामराव वृत्तान्त सांगूं लागला. समथौनीं त्यास आश्वासिलें 
“ तुझ्याकडे बोल नाहीं, बघ काय होतें तें. ” 


सरदार व त्याचे लोक पस्तावून स्वामींकडे आले. स्वामींनीं त्यांना 
चिचारिलें, “ निंदा करून काय मिळालें ?!? काय उत्तर देणार ! अश्रंनी 
त्तर दिळें, त्यांना हि समर्थानी अभय देऊन आश्चासिलें. रामरावाला 
भांभाळा म्हणून त्यास मुख्याच्या हवालीं केळा. सवांचा सठोखा झाला. 
आणि श्रीसमर्थ आले तसे गेळे आणि रामघळींत प्रकट झाले. 


३४० श्रोसमर्थांवतार 


( ३५ ) करारी जीवन्युक्त भक्ताची गोष्ट 


एकदां श्रीसमर्थ घोर अरण्यांत असतां जीवन्मुक्त नांवाचा एक करारी 
भक्त त्यांच्या दर्दानास आठा. समथानीं त्यावर बर्छी फेकली ती अशी काँ, 
त्याच्या कानांवरून बर्छऊी तिकडे भूमीत जाऊन रुतठळी आणि इकडे 
जीवन्मुक्त श्रीसमथीच्या पायांवर पडला, तत्काळ जीवन्मुक्तास श्रीसमथथोनी 
पोटाशी धरळें आणि काय वर्तमान आहे म्हणून विचारिळें. तो म्हणाला; 
५: देवा, रायगडास गेलों होतों, तुमच्या कृपेमुळें शंभर होन मिळाले, ते 
आईला देण्यासाठीं घरीं घेऊन जातों.” नंतर श्रीसम्थीनीं एक पाषाण 
उळथिला, सर्व सामान काढलं आणि स्त्रयंपाक करविला. तितक्यांत 
दुसरीकडून सात ब्राह्मण येऊन थडकले. समर्थानी मारुतीची पूजा केली, 
सवीचीं भोजने झालीं, सात होन सात ब्राह्मणांना दक्षिणा दिली, बाकीचे 
आईला देण्यासाठीं जीवन्मुक्ताजबळ ठेवळे आणि 
मग समर्थ मोठें कोतुक दर्वांन दाखविलें । 
बछीपाणीने सोघ उडण केळे । 
नेणों हनुमानकिराण गगनांत गेळें । 
बिस्मय समाधि लागली जीवन्मुक्ता ॥ 
- श्रीसमर्थप्रताप, १५, २७ 
अस्तमानाळा जीवन्मुक्त चाफळास येऊन पोचले, त्यांनीं वरीळ हकिकत 
सर्वीना सांगितळी आणि गिरिधरांनीं ती श्रीसमर्थप्रतापांत जशीच्या तशी 


(३६ ) वृद्ध प्रेमळोटीची कथा 
हे प्रेमळशेटी कोण होते, तें श्रीसमथरीशिवाय कोणास च कळलें नाहीं. 
दूरी गृहस्थ 
परम वृद्ध मुखांत नाहीं येक दांत । 
स्य सामस्री बांघोनी आणिताहे पोत्यांत । 
सज्ञनगड चढे चहुं प्रहरांत । 
हुर्मुजी वस्त्र निशाण लाऊनियां ॥ 


--“- श्रीसमर्थप्रताप, १५, ४० 


श्रीसमर्थांची गाथाचरित्रे ३४९ 


याप्रमाणें येऊन, आणलेलं साहित्य वेणाबाईंच्या हवाली करून, श्रीसमथाना 
नेवेद्य करवीत असे 
ऐेसा अकरा वर्षे नेवेद्य निवेदन केला । 
मग प्रेमळशेटी सज्ञननगडीं गुप्त जाला । 
सदाशिव प्रेमळदोटी कोणा न कळला । 
समर्थसह्दुरुवांचूनियां ॥ 
-णश्रीसमर्थप्रताप, १५, ४७ 


(३७) श्रीसमर्थांनी एका त्राह्मणास मारतिद्शेन कसें करविले ? 


ही सगुणसाक्षात्काराची गो मेरुस्वामींनीं आपल्या रामसोहळ्यांत 
सांगितली आहे. श्रीसमर्थ एकदां पर्वेताच्या शिखरावर स्वछंदानें बसले 
असतां, व्यवसायामुळे रंजीस येऊन जीव नकोसा झाळेला एक ब्राह्मण 
तेथें आला व कोणीं हटकले तरी त्यास न जुमानता तडक श्रीसमथीच्या 
जवळ जाऊन त्यांच्या चरणांवर पडला, कांहीं केल्या उठेना. तो समथीना 
म्हणाला, “ माझें अभीष्ट पुरविण्याचे आश्वासन द्याळ तर च मी देह ठेवीन. 
लोक सांगतात आणि मी ऐकतों कां, आपणांस श्रीमारुतीचें प्रत्यक्ष 
दर्शन होत असतें, तर मला तें दर्शन घडवा, घडवाळ तर च मी प्राण 
ठेवीन, नाहीं तर जीव देईन, अज्ली मीं प्रतिज्ञा केली आहे. ' ब्राह्मणाची 
प्रतिज्ञा ऐकून श्रीसमर्थाचें हृदय द्रवले, ते म्हणाळे, “ ठीक आहे, 
मी सांगतों तें ऐक, मी तुळा एक गृहस्थ दाखवीन, त्याचे पाय धर, 
सोडूं नकोस, म्हणजे तुला मारुतिरायाचें साक्षात्‌ दर्शन घडे. !? 

भोजनाची पंगत बसली होती. त्या ब्राह्मणाला बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ 
पंक्तींतून चालले. पंक्तींत एक अनार्थी, आति वृद्ध ब्राह्मण बसला होता. 
तो इतका बृद्ध होता की, चालतांना त्याचा झोक जाई. फुंकाऱ्यासरसा 
जमिनीवर पडेळ, इतका तो कृश होता. त्या वृद्धाकडे बोट दाखवून श्रीसमर्थ 
ब्राह्मणास म्हणाळे, “ भोजन होऊन या वृद्धाने हात धुतले कीं, तूं त्याचे पाय 
घट्ट धर, सोडूं नकोस, मिऊं नकोस, तुला मारुतिरायाचें दशन घडेल. '” 

ब्राह्मणाने त्याप्रमाणे केलें. ““ हें काय, माझे पाय सोड, ” अशी त्या 
वृद्धाने काकुळती केली. ब्राह्मण पाय सोडीना. लोक गोळा झाले. त्यांनीं 
सांगून पाहिलें, ब्राह्मण ऐकेना. मग 


३४२ "ओ्रोसमर्थाबवतार 


रात्रीचे काळोख भरलें । लोक वोसरोनि गेले:। 

अतिवृद्धाने झसिंजाडिळें । तया ब्राह्मणासी ॥ ऱ 

पाहे तो पिंगळाक्ष-भयंकर । दो्घेलांगूल' करी गुर्गुर । 

धांबोनि धरिला द्विजवर । गुसुरीत-रोबं ॥ 

इतुके होतां चि तत्क्षेगीं । समर्थ गेळे पर्वतवनीं । 

भीम म्हणे ब्राह्मणालायूनि । छळिलें माझ्या सख्यासी ॥ 
-," रामसोइळा, १, ९; ७५-5७ 


असें बोळून, वृद्धांचे रूप धारण केलेल्या मारुतीने ब्राह्मणाच्या मस्तकीं 
अभयकर ठेवून, श्रीसमर्थाना शरण जाण्याची. त्यास *आज्ञा केली. 


( ३८ ) अण्णाजी भाबा 


एकदां मठांत वसंतपूज़ेचा समारंभ झाला. समथोनीं आज्ञा केली होती 

कीं, आधीं इतर सर्वाची पूजा होऊं द्या, शेवटी आपली. आण्णाजी 
बाबांच्या लक्षांत ती आज्ञा न राहिल्यामुळे ते समथोच्या पुढें पूजेळा 
बसळे. समथोनीं आपली पूजा होऊं दिली व आण्णाजी नमन करून 
जाऊं लागळे, तों त्यांचा हात धरून त्यांना खाळीं बसविलें ब आपण 
त्यांची पूजा केली आणि आपल्या कंठींचा हार त्यांच्या गळ्यांत घातला. 
आण्णाजी बाबा आनंदले. दुसर्‍या दिवशीं प्रातःकाळ झाला, स्नानाला 
मंडळी निघाळी, आण्णाजी बाबा स्नान करीनात, मुसमुसत राहिले. कोणीं 
जाऊन समथीना कळविलें. समथीनीं त्यांस बोळावून विचारिलें, “ कां रे 
बाबा, काय झालें ? '” आण्णाजी म्हणतात, “* आपण ही माझी केळेळी 
पूजा पाण्यानें वाहून जाईल, म्हणून वाईट वाटतं. '' समर्थ म्हणाले, 
< तसं होणार नाहीं, उळट तुझा कीर्तिपरिमळ सनंत्र पसरेल. 

छेकोनि ऐसा सद्दुरूवर । तुटोन केला नमस्कार ! 

हरूषानंदीं जाला निर्भर । दुसरे दिवसां सुरुराये ॥ 

मेखळा छाटी दासबोध । कांठी झोळी निशाण बिरुद । 

बोपूनि घाडितां गेला आनंदें । महंतीविभव साधावया ॥ 


-" दासविश्रामधाम, ६६, ४२- ४२ 


हे च नीलंगेमठाचे अधिपति आण्णाजी बाबा होत. 


ह 


भश्रीसमर्थाची ग्राथाचरित्रे ३४२३ 


(३९ ) दादाजी आणि त्यांच्या पत्नी 
यांची श्रीगुरुचरणीं अपूर्व निष्टा 

चचाफळास स्वत:च्या अंगमेहनतीनं मंदिर उभारावयाचें श्रीसमथानीं 
ठरविळें आणि किती तरी रिष्य मेहनत करण्यास चटुंकडून गोळा झाले. 
इतक्यांचा खर्च भागवावयाचा, म्हणून गांवोगांवी जाऊन समिक्षा 
आणण्याच्या कामावर कित्येकांची नेमणूक झाली. शिवाय इतरत्र राहणाऱ्या 
कांहीं शिष्यांकडे मदत मागण्यासाठी श्रीसमर्थ कोणाकोणास पाठवीत 
असत. त्याप्रमाणें साताऱ्यास कोणी दादाजी म्हणून त्यांचे एक शिष्य 
होते, त्यांच्याकडे त्यांनीं एकदां कल्याणांना पाठविलें. 

दादाजी हे शिवाजीराजांच्या नोकरींत होते, पण ते श्रीसमर्थांचे 
अनुग्रहित आहेत, हें राजांना ठाऊक नव्हतें. ते सात्विक वृत्तीचे, 
सरळमार्गी गृहस्थ होते. पण अशांचा च अकारण द्वेष करणारे पुष्कळ 
असतात, असा जगाचा नियम दिसतो, त्याप्रमाणें त्यांचा द्वेष करणाऱ्या 
त्यांच्या वैऱ्यांनीं त्यांच्यावर कांहीं तोह्मत आणल्यामुळे ते या वेळीं अटकेत 
पडले होते. नेमके जणूं अद्या वेळीं त्यांच्यापाशी साहाय्य मागण्यासाठी 
श्रीसमथीनीं कल्याणांना पाठविळें. कल्याण साताऱ्यास पोंचले, तेव्हां 
त्यांना कळलें कीं, दादाजी अटकेत आहेत. तेथें जाऊन कल्याणांनीं 
त्यांची मेट घेऊन नुसतें म्हटलें कीं, “ समथानीं मळा तुमच्याकडे पाठविलें 
आहे,” तां च 
तो नमोन पुसे जी दीनरक्षका। मम स्मरण आलें कीं श्रोमोक्षदायका । 
केव्हां घणीवरी पाहेन सखा । म्हणोनि प्रेमाने उळंडला ॥ 
अश्रुपाताचा चालिला लोट । न सांबरे प्रेमा दाटला कंठ । 
'व्यानीं रत जाला अंतर्निष्ठ । देहावरी न थेचि॥ 

--- दासवबिश्रामधाम, ५९, ५६-५७ 
दादाजींचें ह गुरुप्रेम पाहून कल्याण हि चकित झाळे. अशा गुरुभक्ताच्या 
चरणीं मस्तक ठेवावें, असें त्यांच्या मनांत आठे. कल्याण हळू च म्हणाले, 
“ खर्चास्तव कांहीं द्रव्य पाहिजे म्हणून मठा श्रीगुरुरायांनीं आपणांकडे 
याठविळें आहे. पण तुमची ही अशी स्थिति आहे.'? दादाजी भानावर आले 
होते, त्यांनीं कल्याणांचे शब्द ऐकले, ते कल्याणांस म्हणाले, “ कृपा करून 


३१४४ श्रीसमर्थावतार 


मजसाठीं एवढें करा, माझ्या घरापर्यंत जा, घरांत माझी पत्नी असेल, 
तिला हा श्रीसमथीचा निरोप सांगा आणि ती जें कांहीं देईल तें घेऊन 
जा.” कल्याण त्या साध्बीकडें गेळे आणि म्हणाले, ': मंदिराच्या कामासाठी 
कांही द्रव्याची मदत मागण्यासाठी मठा श्रीसमर्थांनी दादाजींच्याकडे 
पाठविल्यावरून आलों होतों, ते तर असे अटकेंत आहेत, तथापि त्यांना 
भेटलो, त्यांनीं मठा श्रीसमथाचा निरोप आपणांस कळविण्याचें सांगितल्या- 
वरून आपणांकडे आलों आहें.'”' समथांचा निरोप आणि पतीची आज्ञा 
ऐकून ती खी आनंदली, पण द्यावयाळा होतें च काय घरांत ! “* थांबा, बसा, 
देतें ” असं कल्याणांस म्हणून ती साध्वी आंत गेली, अंगावर सोन्याचांदीचें 
जें किडुकमिडुक होतें, तें उतरून त्याची पुरचुंडी केली आणि ती 
कल्याणांच्या पुढें ठेवून म्हणाली, “: घेऊन जा ही आणि श्रीचरणीं अर्पण 
करा.” ती पुरचुंडी घेऊन कल्याण 'चाफळास जाण्यास निघाले. 


या च सुमारास श्रीशिवरायांचें तीर्थ संपे होतें. त्यांचा तर कडक 
नियम होता कीं, श्रीगुरुपादोदक तीर्थ घेतल्याबांचून अनग्रहण करावयाचें 
नाहीं. तशांत श्रीसमर्थांची आज्ञा होती कां, “ आम्ही बोळाविल्यावांचून कांही 
काळ येऊं नये. तेव्हां काय करावें, असा प्रश्न पडला. कोणीं सुचविठें 
कीं, “ फडांतील कारकून दादाजी यांच्या संग्रही तीर्थ असतें, तें घेण्यास 
हरकत नसेळ तर, त॑ आणवून घ्यावें.'? दादाजी कोण, कोठें आहेत, 
विचारतां कळलें कीं, ते अटकेंत आहेत. गुरुबंधु आणि अटकेंत, हे ऐकून 
राजे कष्टी झाले. तत्काळ हुकूम झाळा आणि दादाजींना आणण्यास माणसें 
खाना झालीं. दादाजींना बाहेर काढळें, तर त्यांनीं थेट चाफळचा च रस्ता 
घरला. त्यांनीं रापथ घेतली होती कीं, श्रीसमर्थदर्रानावांचून अन्नपान 
करावयाचें नाहीं. त्यांच्या पत्नीला हे वृत्त कळलें, तर ती हि घरून निघून 
चाफळच्या च वाटेला लागली. 


पुरचुंडी श्रीसमर्थापुढें ठेवून कल्याण हकिकत सांगत आहेत, तों च 
दादाजी येऊन पोंचळे आणि त्यांच्या पाठोपाठ त्यांची स्री हवि येऊन दाखल 
झाली. राजांना हि येण्याविषयीं संदेश गेळा होता. ते हि या च वेळी 
आठे. आपलें सवस्च अर्पण करणाऱ्या त्या पतित्रतेची आणि दादाजींची 
ही निष्टा पाहून राजे आणि इतर सवे शिष्यमंडळी यांच्या भावना करा! 


श्रोससथौचीं गाथाचरित्रे २४५ 


उद्दीपित झाल्या असतीळ आणि त्या सवीना त्या दंपत्याविषयीं किती कोतुक 
वाटलें असेल, याची कल्पना, नेत्र सजल न होतां, करूं शकाळ काय, 
असे मी वाचकांस विचारतो. 


(४० ) बांबराजीच्या एकशे एक मोहरा 
भोजने ब एक प्रत्यंतर 


श्रीएकनाथमहाराजांचे नातू बाबाजीपंत कर्नाटकांत उद्योगधंदा करून 
घन मिळविण्यासाठी गेळे होते. एकशे एक मोहोरांची माया मिळवून परत 
येत असतां, मार्गात श्रीसमर्थांचें दर्शन घ्यावें, या हेतूने ते चाफळास आले. 
समथीचा लौकिक त्यांच्या कानांवर आलेला होता. समर्थ त्या वेळीं कल्याणासह 
कृष्णातटाकी एका जाळींत रहात असल्याचें कळल्यावरून बाबाजी 
तिकडे गेले. त्या च सुमारास तळघाटदेशीं कोणा श्रीमंताच्या लयमाला गेलेले 
शभर ब्राह्मण त्या च मार्गाने परत चाळले होते. त्यांच्या हि कानांवर समथांचें 
नांब गेलेळें होतें. समर्थ म्हणवितात, तेव्हां पहावें काय सामर्थ्य त्यांच्यांत 
आहे, असें ब्राह्मणांच्या हि मनांत आले, सर्वे जण समथांच्या दर्शनास गेले. 
निरोप घेत असतां, समर्थ म्हणाळे, “' दुपारची वेळ आहे, भोजन 
केल्यावांचून जाऊं नका, कृष्णेवरून स्नानें वगैरे करून येतां तों इकडे 
भोजनाची सर्व तयारी होईल. ” ब्राह्मण आश्चर्य च करीत राहिले. त्यांना 
वाटले, हीं दोन च माणसें आणि आम्ही शंभर त्राझण, शिवाय गडीमाणसं 
आणि या इतक्‍्यांना हे भोजन कोठून घालणार ! पाहूं या चमत्कार, 
असा विचार करून ब्राह्मण बाबाजीसह कृष्णेवर स्नानास गेले. 


श्रीरामकांता जगजञननी सीतामाई म्हातारीचे रूप घेऊन स्वयंपाकास 
आल्या होत्या. मग स्वयंपाकास काय उश्नीर आणि कमी तरी काय ! 


ब्राह्मण स्तानसंध्यादि उरकून येतात, तों इकडे सवे सिद्धता झाली 
होती. सोन्यारुप्याचीं फुळें जडविलेळे एकशे एक पाट हारीनें मांडळे होते. 
केळीची पानें होतीं, रांगोळ्या घातल्या होत्या, प्रत्येक पात्रापुढें पांच पांच 
चांदीच्या वाट्या, वाढणे झालें होतें, उदबत्त्या लावल्या होत्या, ब्राह्मण 
येऊन बसले, केशरी गंध आणि कस्तुरी अक्षता हीं ठावण्यांत आलीं आणि 
हर हर महादेव गर्जना झाली. सीतामाईच्या हातचा तो स्वयंपाक ! ब्राह्मण 


३2५ श्रोसमर्थाबतार 


एकमेकांना म्हणूं ठागळे, “ असें भोजन जन्मांत कोठें मिळालें नव्हतें, यांत 
आणखी दक्षणा मिळेळ तर विशेष च म्हणावयाचें.'? समर्थानी बाबाजीच्या 
च मोहोरा घेऊन रांभर ब्राह्मणांना एक एक मोहोर ब उरलेली एकशे 
एकावी बाबाजीला दक्षणा दिली. सर्वाचे भोजन झालें, सवीना विडे दिले, 
गडीमाणसें जेवली, धोड्यांचा दाणा चारा झाला. रात्री समर्थाचे कीर्तन 
झालें. सर्व जण संतुष्ट झाले. 


दुसरा दिवस उजाडला. वाबाजीसह सर्व ब्राह्मण जाण्यास सिद्ध झाले, 
पण मोहोरांची गोष्ट समर्थ हि काढीनात आणि बांबाजीळा हि काढवेना. 
वाबाजी कष्टी मनानें मार्गस्थ झाले. गांवी पोचले. वडीळ आणि मातुःश्री 
यांनीं स्वागत केळे. तथापि बाबाजी बोलेनात, कष्टी होऊन बसले, तेव्हां 
चडील म्हणाले, “ कां रे बाबा असा कष्टी? एकशें एक मोहोरा काय थोड्या 
झाल्या ! ” बाबाजी विचारतात, “' कुठल्या एकशे एक मोहोरा? '? * अरे, 
आतां च तुझा तो माणूस आला होता, त्यानें सांगितलें, ' बाबाजी पाठोपाठ 
येत च आहेत, त्यांनी आपणाजवळ सांभाळण्यासाठी मोहोरा दिल्या होत्या, 
त्या घ्या.” मॉ त्यास ' थांब ! म्हटलें, पण * मला आणखी कामें आहेत, ' 
असें म्हणून व मोहोरा देऊन तो गोळा. ” बाबाजी तरकळे, सट्दित 
होऊन विचारतात, “ तो माणूस कसा होता? ” वडीळ म्हणतात, 
*“£ काय सांगूं ? 

साजिरी मूर्ति ते देखिल्यापासूनि । जडोन ठेली असे रे नयनीं । 

न बैसतां प्रार्थितां हि आंगणीं । उभ्या उभ्या ममतेने बोलिले । 
पार्यी पादूका होत्या, हातांत छडी होती, हुर्मुजी वश्लें परिधान केलेटो 
होतीं. ? हें ऐकून बाबाजींच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल ! 


अश्या गोष्टी, तीन चार ठिकाणच्या, श्रीसमर्थचरित्रांत बरणिळेल्या 
आढळतात. रामघळींत, तारळखोऱ्यांत, माहुळीच्या रानांत, कुठल्या तरी 
डोंगरांत, कृष्णेच्या आणि कोयनेच्या कांठीं, ब्राह्मणांना, पांथस्थांना, 
शिबाजी राजांना, त्यांच्या सैनिकांना श्रीसमथीनीं अशा प्रकारें भोजने 
घातली होतीं. त्या भोजनांचीं वर्णने वाचली म्हणजे, बंगाल्यांतीठ 
श्री. सुरेन्दनाथ सेन यांनीं * परकीयांनी लिहिलेलीं शिवाजीची चर्खतरिं ! 


म्हणून जो बहुमोल ग्रन्थ इंग्रजींत प्रसिद्ध केळा आहे, त्यांतीळ कॉस्मे ड 


शीसमथाची गाथाचरित्रे ३४७ 


गार्डी या ळेखकाने इ. स. १६९'५ त लिहिलेल्या श्रीशिवचरित्रांत ज्या 
रामजी नांवाच्या महंताचे व त्याच्या व्यापक संस्थेचे वर्णन आहे, ते 
रामजी म्हणजे 

ध्रीरामजी जयरामजी जयजयरामजी । 

तारक तुजविण न दिसे दुसरा पूर्ण करी मनकाम जी ॥ 
असें भजन करणारे रामदास च होत व त्यांची संस्था म्हणजे त्यांच्या 
मठांचा आणि संप्रदायाचा व्याप होय, याविषयीं दांका रहात नाहीं. 
शाइस्तेखान पुरंदरभागांत आल्याचें वर्णन करीत असतां गाडीने, मध्येच 
शोंडेसे विषयांतर करून रामजी नांवाच्या एका सत्पुरुषाची माहिती दिली 
आहे. ती अशी: 


शिवाजी आणि रामजी 

“८ या भागांत एक फार प्रचंड संस्था आहे तिचा उललेख या ठिकाणीं 
जरूर केला पाहिजे. संस्थेचा अधिकार निस्तृत भूमागावर चाळत असून 
संस्थेचे अधिपति एक आह्मण थोर गृहस्थ आहेत. बाहेर अनेक लढाया 
र्‍चाळू असल्या तरी या संस्थेत कोणा हवि सैनिकानं केव्हां हि जावे आणि 
दांततासौख्य भोगावे. सैनिक मुसळमान असो अगर हिंदु आणि हिंदुंपैकी 
चोणत्या हि जातीचा असो, त्यास तेथें मुक्तद्वार असतें. वाहेस्चे सारे 
विरोध या ठिकाणीं माबळतात, असा या संस्थेचा अधिकार आहे; 
आणि म्हणून च ही संस्था साऱ्या हिंदुस्थानचा दवाखाना होऊन बसली 
आहे. जो कोणी त्या संस्थेत जातो, मग तो कोणी हि असो, त्यास तेथे 
अनन आणि राहण्यास जागा हीं सुखानें मिळतात. त्यानें तेथें वाटेल 
तितके दिवस रहावें. या मठपतींचें म्हणणें च असें आहे कीं, परमेश्वर 
कित्येकांना संपत्ति देतो ती इतरांच्या सुखसोयीसाठीं दिलेली असते. 
आणि आपली सर्व दौठत रंजल्यागांजल्यासाठीं आहे, अया भावनेने च 
मठपति वागत असतात. ही त्यांची वृत्ति असामान्य असल्यामुळें स्व 
देदाभर त्यांच्या विषयीं अत्यंत आदरभाव आहे. या भागांतून वारंवार 
लष्कर जातें, त्या सवीना, जगांत ह्या एक च अवतारी पुरुप आहे, असें 
वाटतें. या भागांत अनेक जाती आहेत व एकाच्या हातचें दुसऱ्याला 
ऱचाळत नाहीं, म्हणून मठांत सर्व जातींचे आचारी ठेवळे आहेत. मठपतीनें 


शर्ट श्रीसमर्थावतार 


आपले जणूं हेर सतेत्र बिखरलेळे आहेत कां, मठाला डावळून कोणीं 
जाऊं 'च नये. शिवाजी राजे प्रथम जेव्हां या भागांतून गेले, तेव्हां ते मठांत 
आल नव्हतं, म्हणून महंतानें त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची शिधासामुम्री 
पाठवून त्यांचे आदरातिथ्य केलें होतें. त्याबरोबर महाराजांस निरोप हि 
पाठविला होता कां, : आपल्या आदरातिथ्यांतून, राव असो रंक असो 
कोणी च सुटत नाहीं, तरी शिधासामुग्रीचा स्वीकार व्हावा, आपण 
सव 'च जण गरीब आहोत, म्यां तरी हे कोठून आणलें आहे, आम्ही काय 
कुणाचें खातो, तो राम आम्हांठा देतो, तें माझ्या एकट्यासाठी नसून 
सर्वासाठी असतें. ' या महंताचें नांव रामजी आहे. त्याजवर इंश्वराची 
पूणे कृपा आहे. त्याचा दानधर्म वाया जाणार $ नाहीं. ” 


अशी मनोरंजक हकिकत मध्यें च सांगून “ असो, आतां आपण 
पुन्हां आपल्या विप्रयाकडे वळूं ” असं म्हणून गार्डानं शाइस्तेखानाची 
हकिकत पुढें चालविली आहे. मळा आनंद असा वाटतो, गार्डानें हें 
विषयांतर जणूं आपल्या साठीं च करून ठेवलें होतें ! या त्याच्या उताऱ्यांत 
वणेन केल्याप्रमाणे श्रीसमर्थचरित्रांत शब्दश; गोष्टी घडलेल्या पाहून मळा 
तिळमात्र शंका उरली नाहीं कीं, गार्डाच्या कानांबर श्रीसमर्थाचें चरित्र गेलें 
होते व या उताऱ्यांत तो तें च बर्णन करून सांगत आहे. श्रीसमर्थ आणि 
श्रीशिवराय यांच्या परस्परसंबंधाच्या बाबतींत हें एक प्रत्यंतर आपणांस 
अकलिपत मिळत आहे. 


( ४१ ) गोटे दक्षिणा दिली 


एकदां कांहीं पवकाळ आढळा असतां, कोणास न कळवितां श्रीसमर्थ 
स्नानाथ माहुळीस गेळे होते. राजाचे गुरु, तेव्हां बरी च दक्षिणा मिळेल 
या आझंन संकल्प सांगण्यास ब्राह्मण त्यांच्याकडे धांबत गेले. 
“ करा आचमन  म्हणाळे, संकल्पाच्या पलीकडे गेलेल्या समीना संकल्पाची 
काय आवश्यकता होती ? पण ब्राह्ण्याचा अभिमान आणि कर्माचरणाची 
आवड असल्यामुळे ब्राह्मणांनी सांगितलें तसें तसें सर्व कांहीं त्यांनीं केलें. 

$ पहा एकया 3०७ाळ ण 8पण्या, ७. 60-61 व रामदासी 
माठेंतील एकुणतिसांवा भाग -- श्रीरामदासीचीं ऐतिहासिक टिपणें - टिपण तिसरें. 


श्रोसमथौचीं गाथाचरित्र २३४९ 


नंतर स्तान केळे. संकल्प सांगितठा होता त्या ब्राह्मणानं व त्याच्या 
वरोवर इतर दि ब्राह्मणांनी दक्षिणा मागितली. यांच्या जवळ देण्याला काय 
होतें ! तेव्हां त्यांनीं कृष्णामाईचें स्तवन मांडळे, “ बाई, मी तुझ्या उदर 
आलो आहें, माझ्या सर्व तृष्णांचें त॑ निरसन केळें आहेस, मा कांही 
नको, पण हे ब्राह्मण दुरून आशेनं आले आहेत, त्यांचा संतोष होइल, 
असें कांहीं कर. '* अशी कृष्णेची प्रार्थना करून, बुड्या मारून, हाताला 
रागतीळ तसे गोटे, पावशेर, अच्छेर, सव्या शेर, अधिकउणे दोन दोन 
शेर वजनाचे गोटे काढळे आणि एक एक गोटा एक एका ब्राह्मणाला 
दिला. समथीौसारख्यांनीं ही काय आपली अशी चेष्टा करावी, असं वाटून 
जे अभाविक ब्राह्मण होते, त्यांनीं ते गोटे रानांत भिरकावून फेकून दिले, 
पण त्यांत जे थोडे भाविक होते, त्यांनीं विचार केळा कीं, या गोठ्यांना 
श्रीसमर्थींचा हात लागला आहे, त्यांचा हात म्हणजे परिस च, शिवाय 
त्यांनी दक्षिणा म्हणून हे गोटे आपणांस दिले आहेत, तेव्हां आपण हे घरीं 
नेऊन देवांत ठेवून त्यांची नित्य पूजा करूं. त्यांनीं त्याप्रमाणें केलें. दुसऱ्या 
दिवशीं ते पाहतात तों गोट्यांचें सोनें झालं होतें. ज्यांनीं गोटे फेकून दिले 
होते, त्यांना हें कळलें. ते धांवत कृष्णेवर, फेकून दिलेले गोटे आणण्यास 
गेले. ते आथी च गुरख्यांच्या पोरांनीं ळांबविळे होते. हे त्या पोरांशी भांडू 
वागळे. तीं पोरें थोडीं च यांना दाद देणार १ कपाळाला हात लावून 
अभाविक ब्राह्मण परतले आणि गडावर समथीकडे जाऊन पुन्हां गोटे 
मागू लागले. श्रीसमर्थ म्हणाले, “ ती वेळ गेली, तो पर्वकाळ गेला, 
तो प्रसंग गेळा, ” तथापि दया येऊन एक एक होन त्यांना देऊन समथीनीं 
त्यांना वाटेला लावलें. 


(४२ ) बुडणारे जहाज तारले 


ज्या सौदागराचें जहाज बुडत असतां त्याचा 'घांबा ऐकून समथौनीं तारले 
तो सौदागर आपल्या ओळखीचा आहे. श्रीसमर्थ पिसाटवृत्तींत असतां यानें 
च्च त्यांना ढकळून दिलें होतें, पण त्यांचा पाय लागल्यानं लोखंडाचे 
सोनें झालेलं पाहून हा त्यांच्या चरणीं लीन झाला होता. त्याचें जह्ाज 
तारल्याची कथा अशी आहे: 


३५० श्रीसमर्थांवतार 


कोणी एकानं श्रीसम्थांना बुद्धिबळाचा संच अर्पण करेला होता. एकदा 
मौनीबाबा आणि समर्थ यांनीं त्यांचा डाव मांडला. नेहमीं अरण्यांत काळ 
कंठणारे बुद्धिबळाचा खेळ खेळतांना पाहून भोंवताळच्यांना आश्वर्य वाटले. 
आरंभीं निर्बळी खेळ खेळळे आणि मग वळी खेळ सुरू केला. 
तो संपतां संपेना, खण ठेवून उठावें ब फुरसत झाली कीं पुन्हां सुरू करावा. 
असा एक 'च डाव सात दिवस चालला, पुरे करावा म्हणून दोघे हि 
बोलत आहेत, तों एक व्रह्मयोगी येऊन म्हणाळा, “ स्वामी, आपल्या ह्या 
आनंदांत तिकडे सोदागराचे जहाज समुद्रांत बुडत आहे, तो विठपत 
आहे, नवस करीत आहे, त्याची वाट काय?” समथीनी अंतज्ञांनाने 
पाहिळे, आरडाओरड ऐंकिळी आणि मोनीबावास म्हणाळे, “ तुम्ही एवटें 
संकट दूर करा. '” समथाचे हे एक धोरण च होतें 
व्वसरायाचा फेसा हो दुंडक । ज्या कार्या योग्य जे असती सन्मुख । 
त्यांचेनि करविती तें काम निव्हीक । वबोपिती गौरव बहुतांसी ॥ 

"ण दासविश्रामधाम, ९३, ८५ 
याप्रमाणें मोनीबावावर कामगिरी सोपविली, पण स्वतः आपण थांबले 
नाहींत, आपण हि गेळे, जहाज सुरक्षित कडेला लावून दोघे हि परत 
आले. गडावर जमलेल्या सवीना प्रत्यक्ष प्रत्यय आळा. मौनीबाबाचें मुख 
ळाळ झालें होतें, समथोची मेखळा क्षारोदकानें मिजली होती. कार्ह 
दिवसांनीं तो सौदागर हि नवस फेडण्यासाठी अलोट द्रव्य घेऊन आला. 
त्यानें त॑ समर्थापुढें ठेवळें. समर्थ म्हणाळे, : हें द्रव्य घेऊन आम्हांस काय 
करावयाचें आहे रे, तं च त्याचा विनियोग परोपकारार्थ कर्‌, गोरगरिबांना 
साहाय्य कर, पात्रापात्र पाहून दान कर ! ! याप्रमाणें 

समर्थ हनुमानसामथ्ये किंचित दाखविले । 
समुद्री जहाज बुडतां जाऊनि धरिले । 
आंग पुसावया धोतर आणविलें । 
तेव्हां संतसज्ञनासी कळळे हे जगदोद्धारी ॥ 
"ण श्रीसमर्थप्रताप, १९, ६ 
( ४३ ) मंत्रांत फरक 
सहुरूपासून घेतलेल्या मंत्रांत कोणा हि रिष्याळा फरक करण्याचा 


न 


अधिकार नसतो, हें उघड आहे. असें असतां श्रीसमर्थशिष्य कण्हेरीकर 


घ्रीसम्थाचीं गाथाचरित्रे ३५१ 


देवबावा यांच्या मनांत विकल्प उत्पन झाळा. त्यांना वाटलें श्रीसमथोचा 
योढच्याक्षरी मत्र तर चव्हाट्यावर आला, तो जगजाहीर झाला आहे 

टिळ तो, तो जपत असतो, त्याला न्यासादिकाचा कांहीं अटकाव नाहीं 
असला मंत्र काय कामाचा, त्यांनीं आपला निराळा च मंत्र तयार केला 

णि आपल्या सर्व गिष्यांना तो देत गेळे; तरी स्वतःला श्रीसमर्थ- 
सांप्रदायी च म्हणवीत. वासुदेववावा महान्‌ पंडित होते, चतुर, निष्टावंत 
होते, त्यांनीं मंत्रांत असा फरक करावयास नको होता. मंत्राक्षरें सवांना 
विदित झाळेलीं असलीं, तरी काय बिघडतं. गुरुसुखावांचून मत्र जपण 
नि्फळ होय. 


वासुदेवांनीं मंत्रांत फरक केल्याचें समथांच्या कानांवर गेळें. येत्या 
उत्सवाला आपल्या समुदायासह यावें, म्हणून त्यांनीं वासुदेवांना निरोप 
पाठविला. त्याप्रमाणे ते आले. नवमी आणि पोर्णिमा झाली. दोन्ही उत्सव झाळे 
यात्रेकरू गोळे. आपल्या सर्व सांप्रदायिकांना समशोनीं मागें ठेवून घेतलें 
होने, सग एके दिवशी आज्ञा केली कीं, आज महारुद्राजवळ सेवेदय 
होईल, परंपरेनं आपळे उपदेशी असतील, तेवढ्यांनीं च तिकडे यावे, 
इतरांचा नैवेद्य मठांत च व्हावा. त्याप्रमाणे सवे सांप्रदायिक महारुद्राजवळ 
जमले. त्यांत वासुदेवबावा आपल्या समुदायासह होते च. सवे जण 
आसनथ्य झाळे. शांतता पसरली. मग सर्वाच्या कडे कृपावळोकन करून 
श्रीसमर्थ म्हणाले, '“ आतां येथें इतर तिऱ्हाईत कोणी नाहींत, आपले 
आपण च आहोंत, तेव्हां आपण सवे जण मिळून सावकाश, मंजुळ स्वरानं 
भंत्रथोष करूं. सवना सावध करून म्हणूं लागले तों वासुदेवबावाच्या 
मंडळींत भेद पडला, निराळा सूर निघाळा. वासुदेव दचकले. श्रीसमर्थ 
अत्यंत कडक शिस्तीचे भोक्ते होते. मंत्रांत बिघाड केळेळा पाहून समथोना 
क्रो चढला, त्यांनीं बावास स्वहस्ते ताडन केल--- 

म्हणतिळें काय रे कापट्य पोटीं । जालाखी वेगळा पडोन परमठीं । 
भुललासी कुसंगें मानासाठीं । सत्य गुरुघर्मा अब्हेरूनि ॥ 


नाडोन आपणु दजयासी बुडवणें। रे वंचका कां गुरुक्रमासी त्यजणे । 
विद्यामदाने धरिसी अभिमान । म्हणोन काष्टाने बडविती ॥ 


-- दासविश्रामधाम;, ९०, ८२-८४ 


२११५२ श्रीसमर्थावतार 


वासुदेवबावास मरणप्राय दुःख झालें. ते कल्याणस्वामींच्या पायांवर 
जाऊन पडले. म्हणाले, “ मळा तारा, मी तर भ्रष्टलों च, पण माझ्यामुळे 
इतर हि कित्येक भ्रष्टले. 7 कल्याण कळवळले, म्हणाले, “ तुमच्या हातून 
खुकी होऊं नये, ती झाळी, पण आतां तुम्ही जाऊन श्रीसमथीचे च पाय 
धरा, ते कृपा करतील, ते दयाळु आहेत. !' “ मला भीति बाटते, तुम्ही च 
कृपा करून मध्यस्थी करा, '” अशी वासुदेवबावांनीं कल्याणांना गळ घातली. 
श्रीसमर्थ प्रसन असतील, तेव्हां गोप काढावयाची, असं कल्याणांनी 

ठरविळें, वासुदेवबावांवर आलळेला प्रसंग पाहून श्रीवेणाबाईेना हि वाईट 
वाटलें. एका गुरुबांधवावरीठ संकट, तें सर्वावर च होय. वेणाबाईनीं 
हि श्रीसमर्थापार्शी स्दबदली केली. आम्ही कसे हि असलो, तरी आपले 
म्हणवितो, आपण आमचे अपराध पोटोत घाळून क्षमा केली पाहिजे. 

आम्ही तुझी तुझी तुझी पावना ॥ धु० 

खष्ट हो दुष्ट किं नष्टकु जरी तरी ॥ १ 

भाव अभाविकु भाविकु जरी तरी ॥ २ 

हीन दीन अपराधी अपराधी वेणी परी ॥ ३ 
कल्याणांनीं हि, वेळ पाहून समर्थापाशीं गोष्ट काढली. समर्थ म्हणाले, 
“ जा, त्याला शुद्ध करून घेऊन या.' त्याप्रमाणें कल्याणांनीं 
मग नमोन गुरुदेवा, वासुदेवासी । नेवोन छृष्णाडोहतीरासी । 
वुडोन पैलाडी ऐेळाड तीरासी । आणिलें काखेत धरूनि ॥ 
स्नान करबोनि शुद्ध सोबळ्याने । आणोन गुरूचे करविळे दर्शन । 
तो सद्धार्वे घालितां लोटांगण । ऊठ बा नाभि म्हणतिल ॥ 

"ण दासविश्रामधाम, ९०, १४४--१४५ 
याप्रमाणें श्रीसम्थीनीं वासुदेवबावांवर पुनरपि कृपा केली. त्यांचे जे शिष्य 
होते, त्यांना हि बोलावून आणलें ब वासुदेवबावांकडून च त्यांना उपदेश 
करविला 

याठा प्रतापकारांची हि साक्ष आहे. 
कोण्ही येक महंतें मंत्रभेद केले । समथ थेकांतीं घेरे ताडिले । 
मूळमंत्राविरहित ज्ञे शिष्यसमुदाय जाले । ते ते भ्र्ले मतांतरे ॥ 


“ण श्रीसमर्थप्रताप, ७, ३५ 


भोसभर्थाचीं गाथाचरित्र ३५३ 


(४४ ) मंत्रांत कमी जास्ती 

(१) नानाजी म्हणून श्रीसमथ्थांचे शिष्य होते. त्यांना एक छूद शरण 
आला असतां त्याळा सबंध त्रयोदशाक्षरी मंत्र न सांगतां त्यापैकीं चार च 
अक्षरें निवडून तो मंत्र सांगितला. 

(२ ) दुसरे एक रामगोसावी म्हणून शिष्य होते, त्यांनीं त्रयोदशाक्षरी 
मंत्राला न्यास आणि 'व्यान यांची जोड दिली. 

या दोन्ही गोष्टी श्रीसमथीना समजतां च त्यांनीं त्यांचा निवेध केला. 
मंत्रांत असा फरक करणें चूक आहे. कोणी मंत्राला आधीं प्रणव जोडतात. 
त॑ हि विहित नव्हे. 


(४५) मंत्र परत केला 

राजयोगाच्या काळांत श्रीसमथीच्या बरोवर दहा वीस रिष्यांचा मेळा 
असे व प्रत्यही कोठें ना कोठें तरी पुडी ठागत असे, सन्मानपूर्वक 
थाटामाटारचे भोजन होत असे. एका दरिद्री ब्राह्मणाने हा नित्याचा थाट पाहून 
मनांत आणलें कीं, आपण हि श्रीसमथोपासून मंत्र घेऊन त्यांच्या परिवारांत 
प्रविष्ट व्हावे. ब्राह्मणाने श्रीसम्थापाशीं गोष्ट काढली. त्यांनीं त्याचा भाव 
ओळखला. त्यास मंत्र दिला आणि दुसरे दिवशीं परिवारासह प्रामांतराला 
निघाले. ब्राह्मण हि बरोबर चालला. त्या संचाराचा थाट कांहीं निराळा च 
होता. रोज रिष्यांनीं कोरडी भिक्षा मागून आणावी, पाण्याच्या आश्रयाने 
कशी तरी शिजबाबी आणि गुजराण करावी. भोजनभाऊ ब्राह्मण पस्तावळा 
आणि समर्थांना कांहीं तरी सबब सांगून आपल्या गांवी परत गेला. 
तो तेथे एका धनिक हरिदासांचा तळ पडला होता व त्यांचा थाट चाळला 
होता, त्या अभागी ब्राह्मणाळा वाटलें, हें ठिकाण बरें आहे, त्याच्यांत सामीळ 
व्हावें. ब्राह्मणाने हरिदासांजवळ गोष्ट काढली. '* तुम्हीं पूर्वी कोणापासून मंत्र 
घेतला आहे काय?” असं हरिदासांनीं विचारिठें. यानें सांगितलं. “ मग जा, 
त्यांचा मंत्र परत करून या, म्हणजे मग तुमचा स्वीकार करतो.!' ब्राह्मण 
समथांकडे गेला आणि ““ आपला मंत्र परत ध्या, '” म्हणाळा. समर्थ म्हणाले, 
“ ठीक, चूळ भरा आणि ती त्या दगडावर टाका, म्हणजे मंत्र परत येईळ.'" 
त्या पाप्याने तसं केलं, आणि दगडावर मंत्राची त्रयोदश अक्षरें उमटली, 

स. अ. २३ 


३५७४ श्रीसमर्थावतार 


पण ब्राह्मणाची वाचा गेली ! त्राह्मण गेला हरिदासांकडे. हरिदास म्हणाले, 
“मूर्खा ! हे.काय केलेस” हरिदास आणि तो ब्राह्मण, दोघे हि श्रीसमर्थौकडे 
जाऊन कृपा भाकिते झाळे, समथोना दया आली, दगडावर उमटलेली 
अक्षरें चाटावयास त्यांनीं ब्राह्मणास सांगितलें. ब्राह्मणाने अक्षरें चाटली, 
तशीं तीं अक्षरें गेलीं आणि याची वाचा आली. हरिदासाने हि श्रीसमथोचा 
अनुग्रह घेतला. समथशौनीं त्याचें नांव जसवंत ठेवलें आणि तो धोंडा 
कल्याणाकडून आणवून चाफळच्या देवाळ्याच्या पायांत घातला. 


सर्व चरित्रकारांनीं, थोड्या फार फरकानं, ही गोष्ट सांगितली आहे. 
श्रीदासविश्रामधामाच्या विसाव्या सगात ती आहे व श्रीसमर्थप्रतापांत एका 
चच ओवीत ती *्वनित केळेली आहे: 
समर्थे अभाविकांचीं मंत्राक्षरं सांडविलीं । 
कर्णातूनि हस्तावरी वोतिविलीं । 
प्रत्यक्ष राममंत्राक्षरे दाखविली । 
संतसज्भनना ळृष्णातीरीं ॥ 


- श्रीसमर्थप्रताप, १९, ६८ 


( ४६ ) श्रीसमर्थ आणि रंगनाथ यांची भेट 


श्रीसमर्थ आणि रंगनाथ यांची प्रथम भेट अरण्यांत झाली. ऐकून 
परस्परांची माहिती,एकमेकांना होती. श्रीसमर्थ पूर्ण विरक्त आणि त्यागी, 
तर रंगनाथांचा थाट राजयोग्याचा. एका हातांत कुबडी आणि दुसऱ्या 
हातांत माळ व शरीरावर वस्र-म्हणजे नुसती कौपीन, क्वचित्‌ खांदयावर 
व्याप्रांबर, असें समर्थाचे स्वरूप असावयाचे, तर याच्याहून अगदी मित्न 
रंगनाथांची स्थिति असावयाची. अंगावर उंची उंची वर्ख्रे, हातांत तीरकमटा 
आणि ते बहुधा घोड्यावर असावयाचे, समोर हुद्देदार आणि मागें शिष्य, 
घोड्यामांगें पळताहेत. अशा थाटांत जात असतां रंगनाथांनीं अरण्यांत 
समथीना पाहिलें. घोड्यावरून उतस्ळे, समर्थाना नमस्कार केला 
आणि दोघे हि एका झाडाखाटीं-बसले. त्या वेळीं त्यांच्यांत झाळेला संबाद 
दासविश्रामधामाच्या ५६ 'व्या. बिसाव्यांत आला आहे, तो मी येथें माझ्या 
शब्दांत देतो. 


ध्रीसमर्थाची ग्राथाचरिश्रे ३५५ 


रंगनाथ! महाराज, तुम्ही सर्वज्ञ, योगी, समर्थ असतां, वैराग्य 
धारण करून, सदा उदासपणें वनांत वास करता, हें असें कां £ 


समथ; तुम्हांला सर्व माहीत आहे, तुम्ही च कीर्तनांत वैराग्याची 
महती सांगत असता, तथापि विचारतां च म्हणून सांगतो, मला 
रामावांचून कसल्या हि वैभवाची चाड नाहीं. 

रंगनाथ! राम परत्रह्म आहे, त्याठा कां उगी च मिडेस घालतां १ 


समर्थ: त्यानें आमस्वरूपाचा प्रत्यय आणून देऊन भक्तांचा सांभाळ 
करावा, म्हणून. 
रंगनाथ: सारें जग च राममय आहे, हें सारें वैभव रामाचें च आहे. 


समर्थ: म्हणून च मी सर्व सोडून माझ्यामध्ये च राम पहातों 
हे असो, पण मला हें सांगा, “ सारें जग च रामभय आहे, हें सारें 
वेभव रामाचे च आहे” हें तुम्हांस कधीपासून कळलें 


( रंगनाथांना प्रश्न पडला. पहिल्यापासून च म्हणावें तर गुरुभक्तीला बटा 
लागतो, हें जाणून ) 


रंगनाथ! गरुळपा झाल्यापासून. 
समर्थ! मग, त्या युरुक्षपेपुढें या वैभवाची काय प्रतिष्ठा 
( रंगनाथ कच्चे नव्हते. ) 


रंगनाथ! श्रतीनं विरक्तीचा नित्रेये केला आहे, तेव्हां मी या 
वैभवाचा त्याग कां करावा 


समथे! उगी च नका श्रुतीचा आधार घेऊं. विषयांचा ध्यास जन्माला 
कारण होणारा आहे. विषयाचा ध्यास घेतला कीं, एकामागून एक प्रडिपु 
पाठीस लागणार च. साधनें करून सुमुक्षचे साधक आणि साधकाचे 
सिद्ध होता आणि पुन्हां विषयांचा आश्रय करता, यास काय म्हणावें : 
बद्भदशा ती आणखी निराळी कोणती ? तासर्य, विषयांच्या पाठीमागें 
केव्हां हि लागूं नये व साधने सोडू नयेत. अभिमान सोडावा. जाणिवेची 
मक्षिका केव्हां हि भक्ष नये. ऐका माझें 


३५, श्रोीसमर्थावतार 


सज्ञन संत मुनीजन योगी । मानिसी तरी जाणीव सांडीं ॥ १ 

षडिपुकुळ भव भ्यासुर थापा । हाणसी तरी जाणीव सांडीं॥२ 

दास म्हणे गुण निर्गुण ते खुण । बाणसी तरी जाणीव सांडीं॥ २ 

रंगनाथ महाराज, आपली गोष्ट वेगळी, पण पुढें आपळा संप्रदाय 
वाढणार आहे, सर्व च जण आपल्यासारखे कोठून असणार ? तेव्हां 
संवीना साघेळ, असा च कित्ता आपण घाळून कां न द्यावा: 

समर्थ! जन ळाळची असतात, म्हणून काय, आपण द्वि ठाळूच बरी 
म्हणावी ? कर्म, उपासना आणि ज्ञान, ह्या च थोरांनीं दाखविलेल्या 
मार्गीनं आपण जावें. 

रंगनाथ ; आपली आज्ञा सर्वध्रेव मान्य. 

समथे; ( हंसून आणि बिषय बदळून, प्रेमानं ) हातीं तीरकमटा 
आहे, त्याचा कांहीं पराक्रम दाखवा ना: 

रंगनाथ : आतां याचें काय प्रयोजन उरलें 2 तथापि सांगा, कशावर 
सोडूं? 

समथे ; ती पहा आकाशांत घार उडत आहे, तिच्यावर. 

( रंगनाथांनीं तत्काळ तीर मारून घार खाटी पाडली. त्यांच्या नेम 
मारण्याचें समर्थाना कोतुक वाटलें. ) 

समथ: निरपराध प्राण्याची हत्या घडळी, तरी तिला पूर्ववत्‌ जिवंत 
करून जाऊं द्या आकाशांत उडून. 

रंगनाथ हें कसें व्हावें £ 

समर्थ; मारक शास्त्र हातांत बाळगावयाचें, तर तारकयुक्ति हि 
साधलेली असावी. तारक आणि मारक एक खुवीर आहे. जनीं वनीं 
हिंडतांना भयाचें निवारण करण्यासाठीं आपण हातीं शस्त्र बाळगतो, पण 
आपल्या रक्षणाचे तें च कार्य जगाचा रक्षिता राम करीत असतो. 
तो भक्ताला केव्हां हि विसंबत नाहीं. 

असें बोळून श्रीसमथोनीं घारीकडे कृपाकटाक्ष टाकतां च ती उठली, 
पायीं ठागळी आणि भुस्कन्‌ उडून गेली. 


श्रीसमथाचीं गाथाचरित्रे ३५७ 


त्यावर रंगनाथ तीरकमटा भिरकावून देऊं पाहूं ठागले. समर्थानी मना 
केळे, “ असूं द्या संग्रही '? म्हणाळे आणि रंगना्थांची इच्छा जाणून 
आपल्या हातांतळी स्मरणी त्यांना दिली. 

नंतर तेथे वनांत च पाकसिद्धि होऊन सवोची जेवणीं झालीं आणि 
समर्थ व रंगनाथ तांबोळ सेबीत बसले असतां 

रंगनाथ! पुन्हां आपलें दर्शन केव्हां आणि कोठें :ई 

समर्थ; आमचें एक स्थान थोडें च आहे! पण आतां आम्हांस 
चाफळास क्षेत्र उभाराबयाचें आहे, तेथें येत चठा. 

असा संवाद होऊन रंगनाथ नाझरेस गेळे आणि समर्थ सिंगणवाडीस 
गेले. त्यानंतर त्या उभयतांच्या अनेकवार भेटी झाल्या आहेत. 


शक १८२४ त रंगनाथस्वामींच्या पदांचे एक पुस्तक प्रसिद्ध झालें 
होतें. त्यांत 
रे सखया अंतर निववीं सांगे गोष्टी । थोर भाग्ये जाहली तुझी भेटी ॥ घु० 
सखया अनुभवीं मुळींचिया खुणा। जाण समूळ सांडुनि जाणपणा॥ भु० 
या ३२१ व्या पदावर दिलेल्या टीपेंत म्हटलें आहे कां, कोणी 
सचिदानंदस्वामी काशीस अनुष्ठान करीत असतां त्यांस दृष्टान्त झाळा कीं, 
निगडीस रंगनाथस्वामींकडे जावें, त्याप्रमाणें ते निगडीस गेले व तेथें त्या 
उभयतांत जो संवाद झाला त्यास अनुलक्षून हे पद आहे. पण धामांते दिलेला 
वरीळ संवाद आणि तें पद पाहतां माझी खात्री होते कीं, समरथाशीं 
झालेल्या संवादाच्या अनुरोधाने च रंगनाथांनीं तें पद स्चलें असावें. 
श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील बाडांक २०७ यांत तें पद दिलेलें असून 
त्याच्या मथळ्यावर “ रामदासस्वामी व रंगनाथस्वामी यांच्या मेटीचें पद” 
असे स्पष्ट च म्हटलेले आहे, तेव्हां कांहीं च रांका रहात नाहीं. 


( ४७ ) जयरामांच्या वडगांवीं रथोत्सव 


एकदां जयरामस्वामी आपल्या गुरूच्या पुण्यतिथीला समथौना 
बोलावण्यास आळे असतां समथीनीं इच्छा दर्शविली कीं, वडगांवीं उत्सवांत 
रथाची मिरणूक निघत जावी. पुण्यतिथीचा दिवस जवळ आला, तेव्हां 


३५८ श्रीसमर्थावतार 


हें यंदा कसं साधावें म्हणून जयरामांनीं चिंता दर्शविली. समर्थ म्हणाले, 
“: चिंता करण्याचें कारण नाहीं, आपण रथ तयार करून च रथ घेऊन 
पुण्यतिथीला येतों. / लागळी च समथौची शिष्यांना आज्ञा झाली आणि 
त्यांनीं बरु आणि वेत यांचे भारेच्या मारे आणून टाकळे. समथीनीं स्वतः 
रथ तयार केला आणि तो घेऊन पुण्यतिथीच्या आदल्या दिवशीं वडगांबी 
गेळे. जयरामस्वामींना आनंद झाला, समथाची धन्यता वाटली. या नवीन 
उपक्रमामुळें त्या वर्षीं उत्सवाला खूप ढोक लोटले. समर्थानी रथ अगदीं 
सजवून आणला होता, कांहीं करावयाचें बाकी ठेवलें नव्हतें. सर्वांना 
मोठें कौतुक वाटलें. मनांत येतें, समर्थ जाणत नव्हते तरी काय? 
ते सर्वे च कांहीं जाणत होते. 

समर्थे जयरामयोगीयाचा मोहछह वाढविला । 

प्रथम वडगांबीं समर्थे रथ काढविला । 

ग्रामपक्कान्षमार्ग मोडविला । 

सिद्धान्न स्वयंपाक करविले ॥ 


“णश्रीसमर्थप्रताप, १८, ४८ 


(४८) समर्थांना बोलावण्यास बडगांवी खटावकर आले 


याप्रमाणें श्रीसमर्थ वडगांबीं असतां एक खटावकर श्रीमान्‌ गृहस्थ 
त्यांना बोळावण्यास आला. कृपा करून आपण खटावास चलावे, अशी 
त्यानें समर्थापाशीं गोष्ट काढली. समर्थ म्हणाले, * आम्ही विरक्त, अरण्यांत 
'राहण्यांत सुख मानणारे, मानास्तव गांवोगांबी असे हिंडू ठागळो, तर 
भठते च उपसर्ग लागणार.!? यावर जयरामस्वामींनीं मध्यस्थी करून म्हटलें, 
* महाराज, दीनांचा उद्गार करण्यासाठीं आपला अवतार, तेव्हां खटावकर 
भक्ताने केलेली प्रार्थना वाया न जावी.!' जयरामांच्या मध्यस्श्रीला यश आलें. 
श्रीसमर्थ, जयराम वगैरे सर्व च जण खटावास गेले. तेथीळ थाट काय 
सांगावा : त्या श्रीमंताच्या प्रचंड वाड्यांत सर्वे जण उतरले. तेथें स्व 
सोयी होत्या आणि शब्द झेल्ण्यास आज्ञाधारक सेवक होते. पण तेथें 
समर्थांना बुजल्यासारखें झालें. ते निघून गेळे नदीवर आणि तिकडे च 
रमले, वेळेवर आले. मेजवानीचा थाट झाला. रात्रीं जयराम कीर्तनास 
उभे ठाकले. त्यांनीं निरूपणाला 


श्रोसमथौचीं ग्राथाचरित्रे ३५९ 


चाल रे मना भेटो जाऊं सजना । तेथें आहे आमुचा रामराणा ॥ घु० 
ऊठ लबकरीं चाल जाऊं झडकरी । जाऊन रामपार्यी सुख धेऊं घणीवरी॥ 
भाव दाविला तो हि असे गोंविला। सोडीं काम जावां, राम पाहों आपुला॥ 
'मन चालिले तेणे मूळ छोधिलें । संत रामदास त्याला सकळ भेटले ॥ 
हें समथौचें च पद घेऊन, श्रीसमथोकडे पाहून प्रेम उचंबळून येऊन एक 
-हञोक म्हटला. 
दयानिधी केवळ संतमूर्ती । हातीं च हा राम धरोन देती । 
याकारणें संग करी तयाचा । तूं पावसी लाभ महत्सुखाचा ॥ 

अरुणोदय होईतो कथा झाली, आरती झाली, श्रोते आपआपल्या स्थानीं 
गेळे, समर्थ नदीवर निघून गेळे आणि त्या गृहस्थाने जयरामांचे पाय 
घरले आणि म्हणाला, “ मला कृतार्थ करावे, आपल्यासारखे संत दुसरीकडे 
कोठें पाहण्यांत येणार, आपण कथेत म्हटल्याप्रमाणे श्रीरामाला माझ्या 
हातीं धरून द्यावें, मी माझें सर्वस्व आपल्या चरणीं अर्पण करतों. '' जयराम 
म्हणाले, “ अरे, राम कोठें दूर आहेत, ते तुझ्या जवळ, अंतर्यामी आहेत च.” 
एवढ्याने त्याचें समाधान होणें राक्‍य नव्हतें. तो म्हणाला, '' प्रत्यक्ष श्रीराम 
दाखवा, भेटवा, हातीं धरून द्यावा, मी उतावीळ झालो आहें, आतां 
आपले पाय सोडणार नाहीं. '' जयराम फिकीरींत पडले. त्यांनीं शिष्य 
गोपाळ यास समथोकडे बोलावण्यास पाठविलें. नेहमींप्रमाणें श्रीसमर्थ 
'म्हणाळे, “' स्वतः जयरामांत सामर्थ्य असतां मजवर भार कां टाकतो: जा, 
मी येत नाहीं. '” असें गोपाळास सांगितलें मात्र, पण त्यांना राहवणें शक्‍य 
-नव्हतें. तत्काळ वाड्यांत प्रकट झाले आणि गरृहस्थास म्हणाले, ““ सोड 
जयरामांना आणि ये मी जातों त्या मार्गाने, म्हणजे रामाला हातीं धरून 
देतो.'? असं म्हणून समर्थ झरोक्यांतून बाहेर पडले. झरोक्यांतून जाण्याचे 
त्या गृहस्थाला कोठून धेय होणार £ तो मागें सरकला आणि राम हि 
पाठमोरे झाले ! शेवटी त्या गृहस्थास गोपाळापासून अनुग्रह घेण्याची 
'आज्ञा करून समर्थादि सर्वे जण वडगांवीं परत गेले. 


(४९ ) जयराम तीन दिवस विहिरीच्या पाण्यांत तळाशी 


एकदां कांहीं पर्वकाळ होता. जयरामास बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ 
स्नानास निघाले. एक बिहीर लागली. पाणी खोल होतें. समर्थ आंत 


३९०८ श्रीसमथाबवतार 


उतरले, पोटं छागळे. जयरामांना पोहतां येत नव्हतें, ते कांठावर च वसून 
राहिले. समर्थ आंतून आग्रह करितात, “ मारा उडी, काय भय आहे?” 
जयरामांनीं कांहीं विचार न करतां उडी टाकली, तों तळास च गेले. 
स्मरणी हातांत तशी च होती. समर्थ बाहेर आळे आणि नीट 
चाफळास निघून गेळे. जयराम समथाबरोबर गेळे, ते अजून परत आले 
नाहींत, म्हणून त्यांचे एकनिष्ट शिष्य गोपाळ शोधार्थ चाफळास आले. 
“ कां आलांत ?'” म्हणून गोपाळास समथोनीं विचारिळें. “ महाराज, 
आपणावरोबर स्वामी गेळे, ते परत आले नाहींत, ते कोठें आहेत, कोणत्या 
कामगिरीवर त्यांना कोठें पाठविलं ८ क्रपा करा, ते कोठें आहेत, सांगा. 7 
आम्ही लेकरु लडिवाळ केवळ । न देखतां होतसे चित्त व्याकुळ । 
जीव हा टिकलासे यावत्काळ । पददशनामृते दयाळा ॥ 

-ण दासविश्रामधाम, ८२, ५४ 
गोपाळवावांचें हें प्रेम पाहून स्वीना आनंद झाला. समर्थ म्हणाले, “ अर्थात्‌ 
वरपांगी, तुझा गुरु विहिरीत बुडाळा, तळादी[ असेल, जा, काढा त्याला. !* 
श्रीसमथीची ही कांहीं तरी लीला असावी, असा बरिश्वास तर वाटला, पण 
चिंता हि वाटली. गोपाळबावा कांहीं जणांना घेऊन विहिरीशीं गेळे, गळ 
टाकोन शोधिलं, बुड्या मारून पाहिलें, पण जयराम आढळले नाहींत. तेव्हां 
समर्थाची प्रार्थना करण्यांत आली. समथीनीं बुडी मारली आणि जयरामाला 
घेऊन बाहेर आले. जयरामांची जणूं समाधी लागली होती. समथोनीं 
५ सावध हो, ऊठ, ' म्हणतां च सावध होऊन श्रीसमर्थचरणीं मस्तक ठेवलें 

सदा सस्वरूपीं निमझ जे भक्त । 
साह्य सदा त्यांत आत्माराम ॥ 

-- दासविश्रामधाम, ८२ 
अशी श्रीदासातश्रामधामकर्ते आत्माराम यांची या सर्वे अद्धत लीलांविषयीं 
उपपात्ते आहे. त्यांचें म्हणणें, निस्सीम, निस्स्वाथरी भक्तांना सिद्धि अनुकूल 
असतात व त्यांच्या हातून असले देंवी शक्तीचे चमत्कार होणें अशक्‍य नव्हे.. 


(५०) करवीरकर शंकराचार्यांवरील संकटाचें निवारण 


औरंगाबादेस श्रीसमर्थ कीर्तन करीत असतां एकाएकीं गुप्त झाले. 
सधीना आश्चर्य वाटलें. कां गुप्त झाले ? कोठें गेळे ? करवीरकर रांकराचार्झ 


श्रीसम था ची गाथाचररत्र २३६१ 


गंगातटाकी असतां त्यांच्यावर अविंधानें संकट आणलें होतें. आचार्यानीं 
श्रीसमर्थीचे स्मरण केळे. त्यांना वाटळें, जयरामस्वामींना जसें त्यांनीं 
संकटांतन सोडविळें, तसें 'च आपणांस सोडविण्यास ते च समर्थ आहेत. 
आर्‍्चायांच्या हृदयांत श्रीसमर्थांनी प्रडेशून त्यांना आश्रासन दिलें. तसे च 
पाढशहाच्या हृदयांत हि त्यांनीं प्रवेश केला. त्यानं आज्ञा विचारिळी आणि 
“ आचायीना छळूं नको, ” म्हणून यांनीं आज्ञा केली. समर्थाचे सामर्थ्य 
अबिंधास माहीत होतें. त्याने आज्ञा मान्य केळी इतकें च नव्हे, तर 
आचायौचा सत्कार केला. पुन्हां समर्थ कर्थेत प्रकट झाले. 


(५१.) जयरामांचें संकटनिवारण 


वरील गोष्टींत जयरामांवरीळ संकटाचा उललेख आढा आहे, तो प्रसंग 
असा. कऱ्हाडच्या अबिंध अधिकाऱ्याने जयरामांना कांहीं पेंचांत घरले 
साधूची संगति क्षणभर जरी ठाभली तरी मनुष्य मुक्त होतो, असें कांहीं 
जयरामांनीं प्रतिपादन केठें होते, तें अविंधाने ऐकले होतें. तो जयरामांना 
म्हणाठा, “मळा आपली संगति थोडा वेळ लाभली, तर करा मळा मुक्त. ” 
जयरामांनीं मनांत समथीचा धांवा मांडला, समर्थ प्रकट होऊन अविंधास 
म्हणाळे, “ साधु ज्या मार्गानें जातात, त्या मागीन गेल्यास मनुष्य मुक्त 
होतो, तेव्हां, या माझ्या मागोमाग. ' असें अविंधास म्हणून समर्थ मनोऱ्यावर 
चढले आणि अविंध मागोमाग गेळा. मग समर्थ वायुस्वरूप धारण करून 
एका ठिद्रांतन खालीं आळे आणि अविंधास म्हणाले, “ ये माझ्या पाठोपाठ. ” 
तो कोठून येणार£ तो शरण आळा, खालीं उतरला आणि ज्यांचे पाठीराखे 
असे समर्थ आहेत, त्या जयरामांचे आणि समथौचे त्यानें पाय धरले. 


या च प्रसंगाचा उलेख गिरिधरांनी समर्थप्रतापांत केला आहे. 


समर्थे जयरामयोगी स्लेछउपद्धवीं सोडविले । 
कऱ्हाडीं उंच मनोऱ्यावरूनि उतरिले । 

समर्थ वायुस्बरूप देखोनि म्लेछ चमत्कारळे । 
भुभुकारे जाले मूछांगत ॥ 


-- श्रीसमर्थप्रताप, १९, ७५ 


३६८२ श्रोसमर्थावतार 


(५२ ) पाटगांवचे मोनीबाबा 

श्रीसमर्थ चाफळास असतां पाटगांवचे एक गृहस्थ त्यांच्या मेटीस आले 
होते. समथानी' विचारल्यावर त्यांनीं पाटगांवच्या मोंनीबाबाच्या चमत्काराच्या 
अनेक गोष्टी सांगितल्या. तो गृहस्थ म्हणाळा, “ आरंभी मौनीबाबांची 
पिशाचवृत्ति होती, ते र्स्यांत च कोठें तरी पडून असत, उकिरड्यावर 
लोळत, परंतु अलीकडे त्यांनीं फार च शांतबृत्ति धारण केली आहे. पूर्वीं 
त्यांनीं अनेक चमत्कार केठे, हकिमानें यांचा हुक्का बंद केला, तर यांनीं 
सवोचें शौचमूत्र च बंद केठें, सावकाराचें बुडतें जहाज तारले, तेव्हां 
त्यांचा झुब्या पिळून पाहिला तों पाणी खारें लागळें. एकदां पोरांनी यांना 
सात दिवस पुरलें होतं. यांनीं पाण्याचें तूप करावें, मातीचा ऊद करावा, 
मद्याचे दूध आणि मांसाची फुळें करावीं. '' तो गृहस्थ मोनीबाबांचे म्ह्णून 
हे चमत्काराचे प्रकार सांगत असतां, आपल्या मनांत येतें, मोनीबाबा 
म्हणजे दुसरे श्रीसमर्थ च होत. त्या उभयतांची भेट तोंपर्यंत झालेली 
नसली, तरी उभयतांना परस्परांविपयीं फार आदर वाटत असे. 

एकदां समर्थानी शिरगांवकर कल्याणबंधु दत्तात्रेय यांना मौनीबाबाकडे 
पाठविलें होतें. रिक्तहस्तानं दर्शन घेऊं नये म्हणून बाबापुढें ठेवण्यासाठी 
दत्तोबाजवळ सम्थीनीं अकरा खारका दिल्या होत्या. दत्तोबा तरी 
सत्पुरुष च होते. सत्पुरुषानें सत्पुरुषाची परीक्षा काय पहावयाची ? पण 
दत्तोबाच्या मनांत आलें, पाहूं या बाबांची परीक्षा, म्हणून त्यांनीं दर्शन 
घेतांना अकराऐवजीं दहा च खारका बाबांच्या पुढें ठेवल्या व एक 
लपविली. बाबांची परीक्षा पहावयाचें दत्तोबाच्या मनांत यावयास नको होने 
पण तें आलें हें आपल्या पथ्यावर पडत आहे. मौनीबाबांना श्रीसमथीविपयी 
काय वाटत होतें, तें त्यांच्या मुखांतून, या निमित्ताने बाहेर पडलें. ते दत्तोवाठा 
म्हणाले, * तूं समर्थांचा शिष्य म्हणवितोस आणि असा कापट्यभाव मनांत 
बाळगतोस £ त्यांनीं अकरा खारका दिल्या असल्या पाहिजेत. ऐक 
अक्राफळकारण न कळलें तुम्हांस । मारुती अवतार श्रोरामदास । 
बंदू द्या झडकरी अकरावा अंद । जयाचा ध्यास आम्हां सदां ॥ 
रामदासदाता श्रीरामईश्वर । यामाजी नसे पां भिक्ष अणुमात्र । 
धन्य अवतारी जगदोद्धार । महिमा अपार न जाणा कां ॥ 

"ण दासविश्रामधाम, ९१, ६१-६२ 


श्रीसमर्थाची गराथाचरित्र २६८३ 


दत्तोबा विरमळे आणि लपविठेळी अकरावी खारीक हि त्यांनीं बाबांपुढे 
ठेविली. 

बाबांनीं दत्तोबास अकरा दिवस ठेवून घेऊन मग परत जाण्यास 
परवानगी दिली. त्यांच्या बरोबर छडी, रुमाळ, अबीर, वसन व शर्करेचे 
वृंदावन देऊन त्यांना खाना केलें ब श्रीसमथाना निरोप पाठविला कीं, 
आपण एकवार श्रीच्या दरीनास गडावर अवऱ्य येऊं. त्याप्रमाणें ते, गडावर 
श्रीशिवरायांनीं जी संतपरिषद्‌ भरविली होती तिळा आले होते. 


सात दात वषाचा पाटगांवी मोनो । मोन भंगोनि धांवे समर्थदर्वांनीं । 
लक्षानलक्ष यात्रा वनीं । समर्थामागे लागतसे ॥ 


-“- श्रीसमर्थप्रताप, ७, २३ 


( ५३ ) सांप्रत कोणी विदेही आहेत काय ! 


एकदां श्रीरिवाजीराजे एका पुराणास गेळे होते. तेथें पुराणिकबुवांच्या 
तोंडून त्यांनीं ऐकळें कीं, पूर्वीच्या काळीं जसे अनेक मोठमोठे विदेही 
होऊन गेळे, तसे हलींच्या काळीं कोणी राहिळे नाहींत; या कलीयुगांत 
विदेह्दीपणाच्या गोष्टी बोलणारे पुष्कळ आढळतील, पण विदेहीपणाचें 
आचरण करणारे औषधाला हि मिळणार नाहींत. 


पुढें मेटींत राजांनीं समथीना च विचारिळें, “ सांग्रत कोणी विदेही 
आहेत काय? ” समथीनीं उत्तर दिळें, “ नसतीळ च असें कसे म्हणतां 
येईल? तुकाराम विदेही नाहींत असें कोण म्हणूं दाकेळ ? भेटा जाऊन 
त्यांना, पहा, करा परीक्षा. 


राजे तुकाराममद्दाराजांकडे गेळे, तों ते डोळे मिटून भजनांत दंग 
होऊन नाचत होते. श्रोते पुढें बसळे होते. राजे आळेळे पाहून श्रोत्यांत 
थोडी गडबड उडाली, ते बाजूस सरकले, राजांना पुढें वाट करून दिली. 
तुकारामांनी डोळे उघडून पाहिळें तों श्रोते दूर झाळेळे आणि राजे पुढें 
आलेले त्यांना दिसले. शिवाजी राजे कशासाठी आले होते, हें ओळखून 
समथौना आठवून तुकाराममहाराज राजास म्हणाले, “ राजा, अरे, 


२३६८६४ श्रोसमथावतार 


जो विदेहियांचा सिरोमणी । जया महायोगी ध्याती मनीं । 

चर्या जयाची न कळे म्हणोनि । देवादि तिष्ठती सभोवते ॥ 

जे कथा निघाली विदेहप्रसंगीं । ते चिन्हे असती कीं समर्थअंगीं । 
ते काय तुला, मी आहें तसा, म्हणून आपण होऊन सांगतील ? 

आपस्तुति नावडे साघुलागीं । म्हणोनि कळविती परस्परीं ॥ 


कैची पुराणें पुराणीकपण । भ्रामिकासंगीं जासी ठकोन । 
मी रे जयाचें करित ध्यान । कीर्तनीं नाचत होतों कीं ॥ 


त्या समर्थांचा म्हणविसी जनीं । 
-ण दासविश्रामधाम, ४०, ४७-४ट-५ ०-५१ 


तेव्हां तुळा जास्त काय बोळूं ?” असे म्हणून तुकाराममहाराज डोळे मिटून 
श्रीसमथोचें ध्यान करीत भजनांत मग्न होऊन नाचूं लागले ! 

तुकाराममहाराजांचे निर्भीड बोळ ऐकून राजांच्या हृदयाचें पाणी झालें. 
तुकारामांच्या गळ्यांत त्यांनीं मोत्यांचा हार घातला. त्यासरशी 


मृत्युलोकी आम्हां आवडते परी । नाहीं येक हरिनामाविण ॥ १ 

सोने रुपे धन मृत्तिकासमान । माणीक पाषाण खडे जैसे ॥ २ 
अर्स म्हणून तुकारामांनी तो हार तोडून फेकून दिला. 

राजे समर्थांकडे मुरडळे. त्या भेटींत काय झाळें असेल, याची 
कल्पना करावी. 

सांप्रत कोणी विदेही पुरुष आहेत काय; या प्रश्नाचे प्रत्यक्ष उत्तर 
परभारें मिळावें म्हणून समर्थांनी राजांना तुकाराममहाराजांकडे जाण्यास 
सांगितले, तर तुकाराममहाराजांनीं उळट राजांना दोप लावून परत 
श्रीसमथाकडे पाठविलें ! असे एकमेकांना ओळखणारे दोन विदेही पुरुष 
त्या काळीं महाराष्ट्रांत नांदत होते. 


(५४ ) श्रीतुकाराम-रामदास भेट 


मंदिरांतील बाडांक २५६ हें पांघरी मठांतीळ असून सुमारें सवाशे 
वषीमागचें आहे. त्यांत तुकाराममहाराजांचे बरेचसे अभंग आहित. त्यांत 
चिंचवडचे वर वार र भेटीचे (१ र 
वडचे मोरदेव व तुकाराम यांच्या भेटीचे अभंग आहेत, तसे च 


भध्रोीसमर्थांची गाथाचरित्र ३६५ 


श्रीसमर्थ आगे श्रीतुकाराम यांच्या भेटीची एक ओवी देऊन तुकारामांचा 
अभंग दिला आहे. 


समर्था समीप येउनी त्वरित । तुकाराम घाली देडवत । 
रामदास उठोनि त्वरित । प्रेमे भरतो तेघवा ॥ १ 
देणावरी आलो आतां । लाभ कोणता याहुनी ॥ १ 

प्रेमे चित्तीं आनंद जाला । जोब धाला दर्शने ॥ २ 
भाग्ये जाली दासभेटी । आवड पोटीं दुणावे ॥ ३ 
तुका म्हणे श्रम केळे । तितुके आळे फळासी ॥ ४ 


(५५ ) तुकाराम-रामदास संबंध 


तुकारामांना जरी बाबाजीकडून पडक्षरी मंत्र मिळाला होता, तरी 
समर्थाच्या पासून त्रयोदशाक्षरी तारक मंत्र ध्यावा, अशी त्यांना 
पंढरीनाथांनी आज्ञा केल्यावरून, श्रीसमर्थ देड्स आळे असतां तुकारामांनी 
त्यांच्यापासून तो मंत्र घेतला होता, असं वर्णन श्रीदासविश्रामधामाच्या 
३९ व्या विसान्यांत आत्माराममहाराजांनीं केलें आहे. 

ते ग्राह्य मानावे किंवा मानूं नये. इतिहास काय घडळा असेळ तो 
खरा. संशोधन होऊन कालांतराने जे सत्य असेळ तें प्रकट होईल 
तोंवर ही गोष्ट नुसती ऐकून ठेवावी. 


(५६ ) अमात्यांचें घराणें 


गुरुभक्ताठा गुरूतें प्रेम इतकें निस्सीम वाटत असतें वीं, दुसर्‍्याजवळ 
गुरूची प्रशंसा करून तो आपले प्रेम बाढवीत असतो आणि दुसऱ्याच्या 
ठिकाणी जिज्ञासा उत्पन्न करीत असतो. श्रीशिवाजीराजांचें असं च झालें. 
त्यांनीं आपले विश्वासु अमात्य नीळोपंत यांच्या जवळ समथांच्या गोष्टी 
काढल्या आणि नीळोपंतांना 'चुटपुट लागली कीं, अशांची कृपा आपणा- 
वर केव्हां होईल. इतकी तळमळ लागल्यावर ती तत्काळ फलदूप होत 
असते. नीळोपंतांचे निर्मळ हृदय पाहून समथांनी त्यांच्यावर अनुग्रह केठा 
आणि नीळोपंत तत्काळ स्वरूपी तन्मय होऊन राहिले. त्यांची अशी बृत्ति 


श्द्द भ्रोीसमर्थावतार 


पाहून त्यांची भार्या निराई ह्या उतावीळ झाल्या. त्यांनीं प्रतिज्ञा च केली 
कीं, स्वामींचे दर्शन झाल्यावांचून अन्नपाणी ध्यावयाचें नाहीं. बत्तीस 
दिवस लोटले व श्रीसमर्थ प्रगटले आणि निराई अम्मा श्रीसमर्थचरणीं 
विनटल्या. 

अशांच्या पोटीं रामचंद्रांचा जन्म झाला. रामचंद्र नीळकंठ अमात्य 
यांची गुरुभक्ति अपूव होती आणि राजाराममह्वाराजांच्या कारकीदीत त्यांनीं 
केळेली राष्ट्रसेवा इतिहासक्ञांना विदित च आहे. श्रीसमथीकडील वृत्त 
आपणांस नेहमीं कळत जावें, म्हणून यांनीं * श्रीकडीळ लिहिणीयाचचा 
हुद्दा वतनी? आपणांकडे मुद्राम करून घेतला होता..व त्या कामासाठी 
प्रथम राघो रांकर यांस ब नंतर स्वतःचे मामा हारि दादाजी यांना श्रीसमर्थ- 
संस्थानांत ठेविलें ६ होतें 


(५७) राज्यकारभारांतील लोकांना 
श्रीसमथे सहसा अनुग्रह देत नसत 
नीळोपंतांना श्रीसमथीचा अनुग्रह झाल्याचा परिणाम असा झाला कीं, 
नीळोपंत येतां च स्वतः शिवाजीराजे उठून त्यांना नमस्कार करूं लागले. 
पंतांनीं म्हणावें, '“ महाराज, हें काय, आम्ही आपले सेवक, आपल्या 
अन्नाचे पोषक, तेव्हां असें विपरीत न व्हावें. !? त्यावर राजे म्हणाले, 
“ ब्रह्मादिक हि गुरुभक्तांपुढें लीन होतात, गुरुपुत्रांत लहानमोठा असा 
भेद उरत नाहीं, गुरुवर्म ज्यांना कळलें ते सारे सारखे च थोर होत." 
याचा परिणाम असा झाला, राजसंबंधी लोकांना अनुग्रह देण्याचें 
समर्थानी टाळावें. त्यांना वाटे, असे लोक राजाळा क्वचित्‌ भुलवून स्वार्थ 
साधावयाचे किंवा राजा च अशांच्या कडे सोम्य दृष्टीनें पहावयाचा. त्यांतून 
हि एकाद्यावर श्रीसमथोनीं कृपा केली च, तर त्याला गुप्तता राखण्याविषयीं 
निक्षून सांगण्यांत येत असे. 
(५८ ) शमनामीर पीर 
उंग्रजहून रिरगांवपालीकडे जातांना वाटेंत रामनामीर नांवाचा पहाड 
लागतो. त्यावर पीर असून त्याचा उरुस भरत असतो. एकदां श्रीसमर्थ 
$ पहा श्रीसांप्रदायिक कागदपत्रे, लेखांक ७८, १६५, ३७६ वगैरे. 





श्रोसमर्थांची गाथाचरित्र ३९७ 


तिकडे जाण्यास निघाळे, पण लोक जात होते ती वाट सोडून अवघड 
वाटेने जाऊं लागळे, तों एका ठिकाणीं पाय निसटून मुरगळला आणि 
सुजला. तेव्हां मीर शामना प्रकट होऊन त्यांनीं पायावरून हात फिरविला 
आणि पाय बरा झाला. समीना आश्चर्य वाटून त्यांनीं त्यांचा हात धरून, 
आपण कोण म्हणून विचारिलें. हामना मीर असें उत्तर देऊन, त्यांनीं 
आपण कोण म्हणून समथोना उलट विचारिळें. “: मी एक दुबळा फकीर 
आहें, असें समर्थ म्हणतां च मीर म्हणाले, 

नाहि जी तुम हो भगत साचार । जिंदा फकीर अवलिया ॥ 
मीरांनीं आपलें सर्व सामर्थ्य समथोना दिलें. ( दासविश्रामधाम, १८ ) 

शामनपीर समर्थ परीक्षिळे । शहमनपीरे समथ अजमाविले । 

मातेडपुरीं गिरिवरी भळे । येतां जातां अभिवंदिती ॥ 


-ण श्रीसमर्थप्रताप, ३, ७३ 
(५९ ) दशावतारी एकदां श्रीसमर्थाच्या दर्शनास आले होते 


दद्यावतारी म्हणजे दहा हि अवतारांची सोंगे आणणारी मंडळी. एकदां 
अशी मंडळी श्रीसमथाच्या दर्शनास आठी असतां श्रीसमथथाच्या पुढें सोंगे 
दाखविण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. श्रीरामाचा अवतार येतां च श्रीसमर्थ 
एकदम उमे राहिले. तें सोंग पाहून श्रीसमथीना बरें वाटळें नाहीं. खेळ 
संपला आणि त्या मंडळींना वस्रे, भूषणे आणि विपुळ दव्य देऊन 
श्रीसमर्थानीं आज्ञा केली की, ““ अशाने श्रीरामाची मर्यीदा रहात नाहीं, 
मंडळी हो, दिलेल्या द्रव्याने तुमच्या दारिद्याचें निवारण झालें आहे, तेव्हां 
आतां यापुढें श्रीरामावताराचें सोंग कोठें आणूं नका. ” तें सोंग पाहून 
त्यांना वाईट वाटलें, इतके कीं, 

( त्यांची ) शापित बाणी बदली । 
श्रीरामअवतार खेळतां निर्वशा ॥ 

-““ श्रीसमर्थप्रताप, ८, २६ 
श्रीसम्थाची सारी च तम्हा जगावेगळी. केव्हां हि आणि कोठें हि 
श्रीरामकथा चाळू असतां श्रीरामाची मर्यादा पाळली जावी म्हणून कथा संपेतो 
श्रीसमर्थ उभे रहात आणि ते उभे रहात म्हणून, राजे, प्रभान सर्व च 
जण उमे रहात, मग कथा सूर्योदयापर्यंत हि कां चालेना ! 


३्ष्ट श्रोीसमर्थावतार 


(६० ) आकाशांतून फुलें पाडणारा हरिदास 


क्षुद्र दैवतं असतात व तीं कोणा कोणाला प्रसनन असतात. तीं ज्याळा 
प्रस्न होतीं असा एक हरिदास साताऱ्यास आठा होता. आपणांस 
जगदात्मा प्रसन असून आपल्या कथांच्या समाप्तीला आकाशांतून सुखर 
पुष्पवृष्टि करतात, असं तो सांगे व तर्स घडे हि. एवढ्या 'चमत्कारावर 
त्यानें भोळ्या भावड्यांना बरें च नादीं लावलें होतें. या चमत्काराच्या 
वळावर तो सवे साधुसंतांची यथेच्छ निंदा करी. आपल्या चमत्काराची 
हकिकत सांगून आपली प्रतिष्ठा लोकांत प्रसृत करण्यासाठीं त्यानें पगारी 
माणसें हि ठेवली होतीं. त्याच्या कथांना लोकांची गर्दी फार लोटे. त्याच्या 
सेवकांनी श्रीसमर्थांच्या कानांवर एकदां त्याचा लोकिक घातला. समथौनीं 
ठरविलें कीं, रोज एकण्का रिष्याने त्याच्या कीतनास जात जावें ब आपणांस 
विदित करीत जावें. त्याप्रमाणें एके दिवशीं मुसळराम गोसावी यांची 
कथेला जाण्याची पाळी आली. त्या हरिदासाच्या क्षुद्ट देवतावर, मुसळराम 
गोसावी यांचे जवळ तोडगा होता. 
मुसळ करीं मुसळ नामा । मुसळीं हनुमानाचा दावी महिमा । 
-णश्रीसमर्थप्रताप, १०, ५१ 


त्या मुसळरामांना हनुमंत अनुकूल होते व हनुमंतापुढें क्षुद्र देवतांचे काय 
चालणार £ तीं क्षुद्र दवतं हतुमंतास रारण आलीं आणि म्हणाली 
“: या हरिदासाच्या जाचांतून आम्हांस सोडवा, तो आम्हांकडून नाहीं 
नाहीं तीं कामं करून घेत आहे. स्रियांना भुळविणे, ठोकांच्या मनांतील 
सांगणे, वरून फुलें टाकणे, इत्यादि कामें आम्हांस करावीं लागत आहेत.'' 
मुसळरामांच्या पाळीच्या दिवशीं त्या क्षुद्र देवतांना आज्ञा झाली कीं, 
“: आज फुलें न टाकतां घाण टाका, पण ती टाकतांना एक काळजी 
घ्या, कथेला जे पुण्यशीळ ठोक आले असतील त्यांच्या वर घाण पड देऊं 
नका.” कथा संपळी आणि हरिदास श्रोत्यांना ग्हणाळे, “ पहा आतां 
वरती, फुलें पडतींळ,'" 

तंब चौफेरी पसरली घाणी । सुमनबदला ते करमळा आणुनी । 

उत्तम लोकांते सांभाळुनी । वर्षाव करूं लागले ॥ 

"ण दासविश्रामधाम, १०२, ७० 


श्रोसमथीचीं गाथाचरित्र ३६८९ 


आरोत्यांत खळबळ झाली, “ बुवास हाणा, मारा, ठोका, '” असें लोक बोळूं 

लागले, मुसळरामांनीं बुवास उचळ्लें आणि श्रीसमर्थीपुढें आणून टाकलें. 

बुवा शार्मठा, “* पोटासाठी हे सारें करतो? म्हणाला, शरण आला. 
सांगणें नलगे, श्रीसमथीनीं त्याला बोध करून त्याचा उद्घार केला. 
रामदासगुणाणेवाच्या २९ व्या अध्यायांत हि ही कथा आहे. 


(६१) एक ख्रील॑पट कपटी ग्रृहस्थ 

साताऱ्यास एक खीलंपट पण ढोंगी, कपटी, बोलका गृहस्थ होता. 
आपल्या वृद्ध आरईबापांची सेवा करी, असे वरपंगी तो दाखवी, पण 
खरोखर आईबापांच्या सुखाकडे त्याचें मुळीं च लक्ष नसे. त्यांचे हाळ असत 
मुलाजवळ राहणें नको, जावें चाफळास श्रीसमथीच्या आश्रयाला, असं 
त्यांच्या मनांत आलें. तों तिकडे श्रीसमर्थ चच कळवळले आणि त्यांच्याकडे 
साताऱ्यास आले. *' या, बसा, ? असें वरपंगी म्हणावयाळा कपटी चिरंजीव 
घरी होते च. समथौनीं त्याची कानउघडणी केळी, आईबापांशीं बोळले 
'विरंजीवाची वृत्ति पाटली. चौघांनी हि श्रीसमथीचा अनुग्रह घेता. 

अदा विवेकभ्नष्ट चिरंजीवांचीं उदाहरणें जगांत फार आढळतात 
आईबापांच्या सेवेसारखें सद्यफळदायी पारमार्थिक दुसरें साधन नाहीं 
हें असल्या विरंजीवांच्या लक्षांत येत नाहीं. आईबापांचा संतोष हे 
आत्मकल्याणाचें केवढें मोठें भांडबळ होय ! 

तोष न करितां जननीजनकासी । केला वास काशीं तऱही व्यर्थ ॥ 


(६२ ) एका ब्राह्मणास संसार सोडण्याची झालेली इच्छा 


श्रीसमर्थ स्वतः हि केव्हां केव्हां श्रीमत्‌ दासबोधावर प्रवचन करीत 
असें एक प्रवचन ऐकून राहापुरच्या शामबा नांवाच्या एका तरुण 
ब्राह्मणाच्या मनांत आलें, संसार सोडावा आणि विरक्त होऊन जावे 
कोणीकडे तरी. दुसऱ्या दिवशीं तो श्रीसमर्थाकडे आला आणि 
स्वामीरायाला करूनि नमन । करी विज्ञत्ति कर जोडून । 
विरक्त होऊं मी इच्छितो पूर्ण । ( पण ) संसार सुटेना काय करूं ॥ 
---दासबिश्रामधाम, ८६, ८१ 
स्‌. अ, २४ 


३७० श्रोसमर्थावतार 


श्रीसमर्थ हसून म्हणाले, “ संसार सोडण्याला किंवा धरण्याला तुझा तुं 
स्वतंत्र आहेस, तेथें आडकाठी कोण करणार १” ब्राह्मण म्हणाला, 
“ मळा सोडावासा वाटतो, पण सुटत नाहीं, आपण च सुटेळ असें करा. ” 

समर्थ - आमच्या नादीं उगी च लागूं नकोस. आम्ही एकादी आक्ञा 
केळी आणि तं अवज्ञा केलीस, तर बृथा त्रास होईल. तुझा तूंच विचाराने 
काय करणें ते कर, 

ब्राह्मण - अवज्ञा कधीं हि करणार नाहीं. 

समर्थ -बरें आहे, रहा आमच्या संगतींत. 

ब्राह्मण राहिला. श्रीसमर्थ कांदीं शिष्य बरोबर घेऊन संचारार्थ निघाले 
हा हि निघाला. रानांत एका विहिरीवर सर्व जण उतरले. स्वयंपाक सुरू 
झाळा, विहिरीजवळ एक प्रचंड वक्ष होता व त्याची एक फांदी वरोबर 
विहिरीवर आली होती. 

पसार कूपीं उदंड उदक । आडवा आलासे फांटा येक । 

त्या विचाऱ्याकडे लक्षूनि देशिक । आज्ञापिले वेघ बा वृक्षावरी ॥ 
त्राह्षण घाबरला, पण करतो काय, शब्द गेला होता, अवज्ञा करणार 
नाहीं. मीत भीत चढला आणि त्या फांदीवर आळा. 

खाळून समर्थ आज्ञा करितात, “ अभ्यास न करणाऱ्या मुलाला पंतोजी 
जसा कोलदंडा घालतात, तसा त्या फांदीवर लाबकळ, ' विप्र कांपूं लागला 

हीं म्हणवेना, तो तसा लावकळूं लागला, तेव्हां समर्थ सांगतात, 
“ जाण बा वृक्ष हा भवविस्तार । त्यांत फांटा तो तुझा ससारं । 
श्रमतां हि धरिला आहेसी दढतर । किंबा तो गळा पडला कीं ॥ 

-र्‍दासविश्रामधाम, ८६, ९७ 

तुला श्रम होत आहेत, तरी त फांदी घट्ट धरळी आहेस, कां तिनें तुळा 
धरिले आहेः तूं धरिळी आहेस ना? ती फांदी हा च तुझा संसार, 
दे सोडून आणि हो मोकळा. 

त्याने फांदी सोडली आणि तो बिहिरींत पडल 

सारी शिष्यमंडळी गजबजली, पण श्रीसमर्थ स्वस्थ होते. जसें कांहीं 
झालें च नाहीं, अश्या तर्‍हेनें सर्वानी जेवणीं उरकलीं आणि मुक्काम हलविला. 


श्रीसम्थाचीं गाथाचरित्रे ३७१ 


सात दिवसांनीं पुन्हां तेथे आगमन झालें. एकीकडे स्तवरयंपाक चालीस 
ळागळा, इतर मंडळी स्नानसंध्येळा लागली, समर्थ त्या वृक्षाखाली जप 
करीत वसळे, कल्याण अंतरावर सेवेसाठी उभे होते, विहिरींत ब्राह्मण 
पडल्याचे सर्वाना स्मरण होतें च, पण कोणी गोष्ट काढीना, समथांनी 
कल्याणाकडे पाहिलें, तोंड उतरलेलं होतें, नेहमींचा उल्हास नव्हता. 
“ कां रे बाबा, असें कां ? ” म्हणून समथोनीं विचारिठें. 

नमोन विनवितु जोडूनि हात । जळग्रहीं लपला बंघु घुधिस्त । 

तेणें सर्वाचे हिरतिळं चित्त । मूल पुण्यवंत विश्वासी ॥ 

--- दासबिश्रामधाम, ८६, १०४ 
समर्थ म्हणतात, “ बरें, हांक मार त्याळा, वर ये म्हणावें.'? '* समर्थ 
बोलावतात, बर ये, ' म्हणून कल्याणांनीं हांक मारतां च तो तरुण ब्राह्मण 
वर आढा आणि त्यास विचारतां सांगूं कागळा, “: आपण त्या संसाररूमी 
फांदीपासून निसटळों ते आंत देवळांत च प्रवेश केला, स्वामींनीं जवळ 
वोळावून उपदेश केला, आपणांवर करपा केटी, दासबोध वाचीत बसला 
होतों, तों हांक ऐकून आलां, काळाचें भान नाहीं, मुट्धतीमाजी जगूं ही लीला 
घडळी, मी आतां कळीकाळाळा मोजीत नाहीं. ” रामाचे स्मरण होऊन 
समर्थाचे चित्त चमत्कारलें. त्या वेळीं त्यांनीं एक पद रचले, तें कल्याणांनी 
उतरून घेतलें. 

रे माझी चिंता मज नाहीं ॥ 'च० 
भक्तजनाचा भार चि बाहे) मज हे न कळे कांहीं ॥ १ 
पापवि नाठन संकटनादान । पावतसे लवलाही ॥ २ 
दास म्हणे भवपाशा तुटाया । संशय न लगे कांहीं ॥ २ 
तें गुप्तजळक्षेत्र आपल्यास हि पहावयास मिळावे, अशी सर्वीना इच्छा 
झाठी, उद्ीर कसळा ? मारुतीरायांनीं ते बिंदाण रचिले, तो सर्वे देखावा 
दिसूं ठागला ! पुन्हां सारें पूवैवत्‌ झालें. 


(६३ ) जाळगेवाडीचा कुणबी 


बळख न देतां चालिले फिरत । बहु ठाई बहुता परीक्षा करित । 
येकांतस्थानीं पर्वती राहत । भजन करित डोलत प्रेमादरं ॥ 
-- दासविश्रामधाम, ८९, २१ 


२७२ श्रीसमथावतार 


अशी समर्थाची तऱ्हा असे. अनुभवावांचून त्या आनंदाची आपणांस 
कल्पना करतां येणार नाहीं. ओळखणारें कोणी नसावयाचें, एकान्त 
असावया'चा आणि स्वच्छंदानें मनाशीं स्मावयाचें, अंतरात्म्याशीं सलगी 
करावयाची, आराध्य दैवताला आळवावयाचें ! याला जन्मजन्मांतरींचें भाग्य 
लागतें. यांत आणखी नवल असें कीं, दर्‍्याखोर्‍्यांत, गुहेत, पर्वतावर ते 
निर्भय असत. 


असे च॒ एकदां स्वच्छंदानें फिरत ते जाळगेवाडीस गेले. रात्र पडली 

होती.“ रात्रीपुरतें उतरूं देता कां ?' म्हणून त्यांनीं एका कुणब्यास विचारिलें. 
त्यानं ओसरीवर उतरू दिलें. बरोबरीचे कोणी नव्हतें कीं ज्याच्याशी कांहीं 
ज्ञानचचा करावी, किंवा कांहीं महतीच हि कोणाशी काम नव्हतें, म्हणून 
समथोनीं प्रेमभराने, मंजुळ स्वराने भजन आरंमिळें आणि श्रीरामाला 
आळवूं ठागळे. पण याची त्या कुणब्याला कटकट वाटली. “ बाबा, कां 
उगीच माझें डोकें उठवितां ? स्वस्थ निजा ना ! ” बसल्या जागीं यांनीं 
मनांतल्या मनांत उद्योग सुरू केला, त्याचें बाह्य चिन्ह नेत्रांबाटे उमटलें. 
आहे तरी कोण, म्हणून कुणव्यानें घरांतून दिवा आणून पाहिठें. ओळख 
पटली, राजाचा गुरु दिसतो. चरणीं मस्तक ठेविठें. उद्भरला. 

राम सर्वेकाळ ध्यावा । यासी आळस न कराबा ॥ १ 

वाल्हाकोळी होता निंद्य । नामे केला जगडेद्य ॥ २ 

रामदास म्हणे सार । दोनी अक्षरउच्चार ॥ ३ 


1 ळय (4. (* ७ 
(६४ ) त्यांच्याकडे कोणी हि येवो, ते सवाचे समाधान करीत 
कुटीळ कपटी प्रेमळ भाविक । स्त्री पुरुष हाद्ध बाळ कामिक । 
येती तयांला प्रत्ययवाकय । बोळूनि सन्मार्गा लाविती ॥ 
-ण दासविश्रामधाम, ६८, ८८ 
सुष्ट, दुष्ट, सवे तऱ्हेचे लोक श्रीसमर्थाकडे येत. बरे च जण सद्भावनेने 
येत, तर कित्येक कांहीं कपटभाव मनांत धरून हि येत. बरे च जण 
विनयपूर्वक त्यांच्या जवळ जात, तर कोणी आपल्या च आढ्यतेंत मम 
होऊन जात. आत्मकल्याण करून घेण्याच्या इच्छेने येणारांची संख्या 


श्रोीसमथौचीं गाथाचरित्र ३७३ 


मोठी असली, तरी आपली च प्रतिष्ठा मिरविण्याच्या रर्ष्येने किंवा धन 
मिळविण्याच्या आशोनें येणारांची संख्या कमी नसे. त्यांच्या कडे सर्व 
तऱ्हेचे लोक येत, तपी येत, योगी येत, संत साधु, विद्रजञन, वेदशास्रज्ञ, 
कळावेत, सर्व च येत. डोंबारी सुद्धां येत. राजाचे गुरु आहेत, तेव्हां 
त्यांच्या कडे गेल्याने कांहीं विशेष प्राप्नि होईल च, म्हणून हरिदास तर 
नेहमीं च येत. तासर्य, त्यांचें नांव ऐकून सर्वे प्रकारचे, धंद्याचे, वृत्तीचे 
लोक त्यांच्याकडे येत व सर्वरीच्या मनांतळा भाव ओळखून आपल्या 
सूचक बोलण्याने श्रीसमर्थ सर्वोचें समाधान करीत. 


(६५) एकदां एक गायक जयपत्र मिळविण्याच्या आशेनें आला 


एकदां एक गायक, बरोबर आपले साथकरी घेऊन, जयपत्र आणि 
त्याबरोबर च द्रव्य मिळवावे म्हणून श्रीसमथोकडे आला. समर्थानी 
कल्याणांच्या हातीं वीणा देऊन त्यास गावयास सांगितलें. कल्याणांनी 
मोहनमोहक आलाप काढला, तो स्वर गायकाच्या हृत्कमळीं बिंबळा आणि 
तो तत्काळ मूर्च्छित होऊन पडळा. त्याच्या बरोबर आलेले साथकरी हाय 
हाय करूं लागले. श्रीसमर्थाचें हृदय कोमल होतें, त्यांना त्या गायकाचा 
थोडा च अंत पहावयाचा होता < त्यांनीं वेणाबाईस उताराचें गाणे गाण्याची 
आज्ञा केली. तें गाणें ऐकतां च गायक शुद्धीवर आला, त्याचा गवे 
उतरला, शरण आला आणि कृतार्थ झाला. असे च जे येत, ते सर्वे 
कृतार्थ होऊन च जात. 


गायनकलेंत श्रीसमर्थ किती निष्णात होते, हें हि या गोष्टीवरून 
परेची पड्यंती । ध्वनी मध्यमा नाद । 
नांदेचे जाले शब्द । शब्दाचे भद ॥ १ 
गगनीं भरला पवन । जाहलें तान । 
तानीं विगुंतलें मन । मनमोहन ॥ २ 
मनाची होती उन्मनी । विवेके जनीं । 
जनीं पुसावे सज्जनीं । तत्वनि्शनीं ॥ ३ 


संसारीं व्हावे उदास । सज्ञनीं वास । 
बासं विवेके अभ्यास । सांगतो दास ॥ ४ 


२३७० श्रीसमरथावतार 


( ६६ ) सर्वांचे च ते विश्रांतिस्थान झाले होते 


त्यांच्या चरणांचा आश्रय करण्यांत आपलें इहपरळोकीं कल्याण आहे, 
असें सवाना वाटूं लागलें होतें. दुराचारी, रोगी, चोर, कपटी, त्रस्त, 
दरिद्री, द्रव्यासक्त, तात्पर्य, सर्व तऱ्हेचे भवरोगी श्रीसमथोना रारण जात 
आणि पुनीत होऊन येत. जसे नाना तऱ्हेचे शारीरिक रोग असतात, 
आणि त्यावर उपचार करणारे वैद्य असतात, तद्वत्‌ भबरोग हि अनेक 
प्रकास्चे असतात व त्यांनीं पछाडलेले भवरोगी या राजवैद्याकडे चट्टेंकडून 
येत आणि श्रीसमथीची करणी अशी अद्भूत म्हणावयाची कीं, त्या सवीना 
आपल्या चरणांपाशीं थारा देऊन श्रीसमर्थ त्यांना रोगमुक्त करीत आणि 
मग ते रोगी स्वत: मुक्त होऊन इतरांस मुक्त करीत. 


धन्य समथंकरणी अन्त । जार चोर कपटी द्रव्यासक्त । 
नानापरी जन जाले पुनित । करिती सनाथ पुढतपुढती ॥ 

"ण दासावश्रामधास, ८ द्‌ 
श्रीसमर्थाचें तपपुण्य च इतकें अगाध होतें कीं, त्यांचा शब्द खालीं पडत 
नसे, ते एकाद्याचें प्रारध हि बदळूं शकत. याचीं अनेक उदाहरणें 
घडली असतील, त्यांतीळ कांदीं थोडीं चारित्रकारांनीं नमूद केलीं असतील, 
त्यांतीळ अवघीं दोन च आपण येथें सांगूं. 

(१) वाईस राहणारा एक गृहस्थ दारिद्याने अगदीं त्रस्त झाला 
होता, अन्नवखराच्या आपदेनं पिडला होता. गेळा गडावर श्रीसम्थापाशीं 
आणि दूर दीनासारखा उभा राहिला. समथीनीं जवळ बोलावून पुसले. 
यानें आपली काहाणी सांगितली आणि समर्थानी त्याच्या कपाळाला 
विभूति लावली. मारुती साहाय्यास पातळे. बाइच्या एका श्रीमंताच्या स्वप्नांत 
त्यास सूचना दिली की, गडावर गेळेल्या गृहस्थास बोळावून त्यास उद्योग 
लावून दे. त्याप्रमाणे त्या श्रीमंतानं केळें आणि त्या दरिद्री माणसाचें दैन्य 
फिटले. 


(२) अशी च एक गोष्ट दारिद्याने पीडलेल्या वृद्ध दंपत्याची आहे. 
अंगावर पुरतीं वस्रे हि नाहींत, म्हणून काकुळतीने समथोना विनवीत 
आहेत, तों समर्थ म्हणाले, ““ जा, जगदीशाळा शरण जा, त्यास सवांची 


श्रीसमथीचीं गाथाचरिञ ४७५ 


चिंता आहे, मी काय करणार ?'” समथोचें हें निराशेचे बोळगें ऐकून 
देपत्यास वाटलें, आपलें प्राक्तन खोटे, समथास आपली करुणा आली 
नाहीं. दंपत्य दुर्मखळेळें परतले, तों पाठोपाठ 
रुगडी चोळी धोतर । सेला पागोटे दुपट्टा अंगोस्त्र । 
घेऊनि पातला पवनपुत्र । दासांनीं घाडिले घ्या म्हणत ॥ 
--- दासविश्रामधाम, ९६, ७६ 
असल्या कथा जनसुखीं तत्काळ होत आणि लोक आश्रय करीत. 
तासपर्य, श्रीसमर्थाचें पुण्य इतकें थोर होतं कां, त्यांचा अभिमान देवाला 
चाटे ! 


(६७) श्रीमत्‌ ग्रन्यराज दासभोधाची रचना 


(१) प्रन्थराजाच्या स्वरूपावरून आपण जी कल्पना केली कीं, सात 
दशकांप्येत सूत्रबद्ध रचना झाळी व ती १५८१ त झाली, याळा प्रमाण 
सहाव्या दराकाच्या 'चोथ्या समासांत आहे च, आठवा दराक स्वतंत्र च 
आहे व येऊन जाऊन जे स्फुट समास सांगण्यांत आले, त्यांची ब्रिल्हे 
खावून व दरक पाडून अखेरीस एकंदर वीस दशक सिद्ध झाले, ती 
आपली कल्पना बरोबर असल्याचें श्रीदासविश्रामधामावरून हि दिसतें. 

खांगती लिहिती अनुभवार्थ हरिख । 
ज्ञानपरियंत जाले आठ ददाक ! 
मग चाफळासि येऊने गांवाजवाळिक । 
येत जात लिहित हिडती ॥ 
-- दासविश्रामधाम, ६२, ६२ 


आणि पुढें 
आतां इकडील वर्तमान । प्रमय आठवला तो लिहविती सजन । 
सांगती प्रमयीं विळे लाऊन । पूर्णत्वास ग्रंथ आणि पा ॥ 

असें कल्याणांना सांगत, त्याप्रमाणें 

सैसं चि प्रसंगी मेळऊन रहस्य । दरशकी सामाविती तो तो समास । 


द्वादश दशकापासोन ध्यानास । आणितां कळेल हे बम ॥ 
--णा्दासविश्रामवाम, ६२, ८६-८७ 


२७९ श्रीसमथोवतार 


(२ ) एकदां सांगावयास बसले म्हणजे हजार, आठरश ओव्या सहज 
सांगत. पुष्कळदां असें हि होई कीं, सांगतां सांगतां मध्यें च थांबून 
विचारांत मम्न होऊन जात किंवा ध्यानस्थ होऊन बसत. चोथ्या दशकाचा 
दहावा समास चाळू असतां, असे च व्यानस्थ होऊन बसले होते. 
कल्याणांनीं विचारलें तर म्हणाले, 
अरे लिहितां आतां चि पुढील चरण । कळेल आपसया वर्तमान । 
मार्ग न सुचतां जालें पाहणें । मेरुपाठार जाऊनि ॥ 

---दासविश्रामधाम, ६२, ६२ 


(६८ ) दासगीता तथा पंचाध्यायी 


(१) एका चेत्रांत उत्सवाचे वेळीं बाहेरची बरी च मेडळी जमली 
असतां त्यांच्यांत एकीकडे चर्चा चाले कां, कल्याण चोवीस तास गुरुसेवेंत 
सारखे निमम़् असतात, गीताभागवतादि प्रन्य कधीं वाचीत नाहींत, भजन, 
पूजन, जप, अनुष्टान कांहीं करतात, असें हि दिसत नाहीं, तेव्हां नुसत्या 
सेवेनें यांना गुरुवर्मखूण कशी कळणार ? एकानें कल्याणांना तसें 
विचारिळें च कीं, “ तुम्ही कधी कांही वाचीत नाहीं, पढत नाहीं, 
हें काय ? ” कल्याणांनीं उत्तर केलें, 

वाचणे पढणें कासयासाठीं । हे न कळली मातें अजु गोष्टी । 

कासया होऊं कल्पनेत कष्टी । गुरु समर्थ दाता असतां ॥ 

-"र्‍ दासविश्रामधाम, ७४, ८४ 
कल्याणांच्या या म्हणण्याचें वर्म न समजल्यामुळें त्या ठोकांनीं आपसांत 
कल्याणांची निंदा चालविली च. 


(२ ) तेव्हां त्या सवोच्या प्रत्ययास कल्याणांची योग्यता यावी, म्हणून 
भर सभेंत समथोनीं संस्कृतांत दोन चरणें लिहून पुढची दोन चरणे तुम्ही 
कोणी लिहा, असं सर्वाना म्हटलें. पण कोणी च छोक पुरा करण्यास 
पुढें येईना ! तेव्हां समथीनीं कल्याणाकडे पाहिलें आणि आज्ञापिले, 
५ तूं कर छोक पुरा. ” समथोना नमन करून कल्याणांनीं झोक पुरा 
केला. याप्रमाणें दोन चरणें समर्थाची आणि दोन चरणे कल्याणांचीं, असे 
एका पुढें एक शांभर छोक झाले. वीस वीस छोकांचा एक एक अध्याय 


श्रोसमर्थांची ग्राथाचरिशत्रे ३ज्ऊ 


असे त्या शांभर छोकांचे पांच अध्याय करून त्यांचें दासगीता तथा 
पंचाध्यायी, असं नामाभिधान ठेवण्यांत आलें. निंदक मनांतल्या मनांत 
खजिल झाले. कल्याण आपला सारा काळ गुरुसेवेंत कंठीत हें खरे, 
पण त्या सेवेमुळें च त्यांना ज्ञान हि स्फुरत असे. त्यांची स्मरणदाक्ति हि 
दांडगी असे. 


(३ ) दुर्दैब असं कीं, डोमगांव येथील कल्याणांचा मठ, इंदुरबोधन 
येथीळ उद्भवांचा मठ व तंजावर येथील भीमांचा मठ, अशा तीन मठांतील 
पंचाभ्यायीच्या पांच प्रती उपलब्ध असून त्या पांच हि प्रतींत फक्त पहिले 
चचार अध्याय आहेत, पांचवा नाहीं. उद्भवांच्या मठांतील प्रतींत पांचन्या 
अध्यायाळा आरंभ हि केळा असून पहिले अडीच च छोक आहेत. मग 
काय, पांचवा अध्याय पुरा झाला च नव्हता कीं काय, कोण ६ जाणे 


(६९ ) लिहून देण्याचा कंटाळा नसे 


एकदां एक भोळा गृहस्थ शुद्ध भावाने समथीकडे आळा आणि 
म्हणाला, “' मी कृष्णोपासक आहें, आश्रमांत विठ्ठलाची स्थापना केळी आहे, 
दर्दीनास भाविक जन येतात, पण मला कीर्तन करतां येत नाहीं, त्यामुळे 
उत्सवाला शोभा येत नाहीं, तरी आपण कृष्णविहळपर कवन मला देण्याची 
क्रूपा करावी, म्हणजे त्याच्या आधारें मी कीर्तन करीत जाईन. ” त्याचा 
झुद्ध भाव पाहून समथोनीं कल्याणाकडे पाहिळें आणि 

सांगितले कीं छष्णविह्ठळपर । पदें स्छोक अभेग बोव्या चरित्र । 

आणि लळिताचीं पदें खुंद्र । लिहोन भरणा दे यासी ॥ 
आणी 

जयरामबाबाला बाहूनि सज्जनें । सांगूनि भाळ्याचें वर्तमान । 

गोपाळकालेचे साहित्य लिहून । द्यावे म्हणतिळें करुणाकरें ॥ 


--- दासविश्रामधाम, ९७, १२८- १२९ 
त्याप्रमाणें त्या दोघांनीं हि केलें. 


६ श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील बाडांक ६४, १०३, ४८३, ९३८व 
१२४० पहा. 


श्रोसमर्थाबतार 


पा 
रि 
६२ 


(७० ) कमेकांडाहून ज्ञानकांड श्रेष्ट 


एकदा कन्यागताचे श्रीसमर्थ समुदायासह माहुलीस गेळे होते. एके 
दिवशीं भोजन ठलबकर उरकले. थोडीशी विश्रांति घेऊन समर्थ उठळे व 
स्वत: च कीर्तनास एकदम उभे ठाकले. लोक तत्काळ जमले. कीर्वन 
इतकें रंगळें कीं, तिन्ही सांजा होऊन गेल्या, सूर्य बुडाला, चंद्र उदयास 
येऊं ळागळा, तरी समथश्रौना वेळेचे भान न राहून कीतन लवकर 
संपण्याचा संभव दिसेना. सायंसंध्येची वेळ टळणार, म्हणून कर्मतंत्री श्रोते 
चुळबुळ करूं ळागळे हे श्रीसमथाच्या लक्षांत येऊन त्यांनी प्रस्थापित 
केळें कीं, निप्कामकीतनांत, नामस्मरणांत, भगवर्चितनांत मन रमून गेलें, 
तर कर्माची वेळ टळली तरी हरकत नाहीं, असा निर्णय भागवतांत आहे, 
आचायोनीं दिळेळा आहे, एका प्रसंगीं दासोपंत आणि एकनाथ यांनीं हि 
मान्य केलेला आहे. 


(७१ ) तो राजा केव्हां होणार आहे ? 


समाजांत अनेक पंथ निर्माण झाळे आहेत, मतामतांचा गळबळा माजला 

आहे, मिन्नमिन्न मतांचे प्रतिपादन करणारे ग्रन्थ निमीण होत आहेत, 
तेव्हां या सबोचें संशोधन करून समाजाळा एक मार्ग दाखविणारा कोण 
पुरुष केव्हां उदयास येणार आहे, असा प्रश्न विचारला असतां समथोनी 
जं उत्तर दिले, ते गिरिधरांनीं बिश्नासानें ठिहून ठेवलें आहे. 

समथंसुखींचं वाक्य घडोनि येईल । 

कोण्ही येक ब्रह्मनिष्ट धर्मिष्ठ राजा होईल । 

समस्त ग्रंथ पंथ शोधूनि पाहील । 

समर्थदेवें सांगितलें ॥ 


-“ श्रीसमर्थप्रताप, १८, ५४ 


(७२ ) प्राकृत ग्रंथांचे पुढें काय होणार ? 


असा च आणखी एक प्रश्न संतामहंतांनीं समर्थाना केला होता, इतके 
प्राकृत ग्रंथ आजपर्यंत निर्माण झाले व अद्यापि होत आहेत, त्यांचें पुढें काय 
होणार, त्यांचें संरक्षण कोण करणार आणि ते जगापुढें केव्हां येणार 


श्रीसमर्थाचो गाथाचरित्र ३७९ 


समर्थांसी संत महंत प्रश्न करिती । 
प्राळुत ग्रंथ काळांतरे कोठें जी राहती । 


त्याचें श्रीसमर्थ उत्तर देतात : 
अहो आपुलाळे आराध्यदेवतीं लीन ग्रंथ असती । 
यथापूर्व प्रगटती युगांतर ॥ 
-““श्रीसमर्थप्रताप, १९, २० 


( ७३ ) मद्यपाननिषेध 


एकदां श्रीशिवराय वामनस्वामींकडे गेळे असतां स्वामी राजास म्हणाठे, 
5: श्रीसमथीचा अंतभीव तुम्ही जाणत असतां, मद्यपानाळा अजून बंदी केली 
नाहीं, हें कसें ?” राजांच्या लक्षांत चुकी येऊन त्यांनीं तत्काळ हुकुम केला 
कां, “ दारू गाळणारे, पिणारे, पिऊन धुंद होऊन पडणारे यांना धरून 
आणून शिक्षा करावी, रिंदीचीं झाडं मुळांसकट छेदून टाकावी, त्यांचें बी 
सुद्धां राठ देऊ नका. '' त्यामुळें श्रीशिवरायांच्या राज्यांत 
नाहीं च जाले हो खुरापानी । निर्माणकर्त न पडती नयनीं । 
विटाळ स्थ्रवतरू नाहीं च रानीं । शुद्ध मार्ग जाला चहुंकडे ॥ 
--- दासविश्रामधाम ९६, ११४ 


( ७४ ) एक मायाळु म्हातारी भाई 


हिंडत हिंडत श्रीसमर्थ भद्राचळाकडे जात असतां एका गांबीं एका 
म्हातारीने समर्थांना पाहिळें. त्यांची दिनचर्या तिने बाराईनें पाहिली. 
स्नान करतो, मिक्षा मागतो, पानगे भाजतो, नेवेद्य दाखवितो, कोरडे च 
खातो, तथापि समाधानांत असतो, चिंतनांत मग्न असतो, क्ट करतो 
पण तेजस्वी दिसतो, नामस्मरणावांनचून क्षण दवडीत नाहीं, सव्रीसी गोड 
बोळतो, ज्ञानाच्या गोष्टी सांगतो, बाळ वृद्ध, नर नारी, अनाथ सनाथ; 
निर्घन सधन, सर्व जण याला सारखीं च वाटतात, ही समर्थांची सारी 
स्थिति अबळोकन करून त्या म्हातारीला स्वाभाविक अति कळवळा आला. 
यच्चयावत्‌ स्रीजातीचें हृदय म्हणजे आईचे च हृदय, हें अगदीं सत्य आहे. 
त्या म्हाताऱ्या बाईला समथौना पाहून जणूं पान्हा फुटला. ती बिचारते, 


४८० श्रीसमर्थावतार 


(कां) परदेशी जालासि बापा । आंग मळलेसे धड नसे कें पां । 
कां देवासी न आली छृपा । श्रम भोगणे किती हे ॥ 

माय बाप बंघु चुलत्या बहिणी । नाहींत कीं काय सांभाळू कोणी । 
रडत असेल कीं भार्या सदनीं । ठाव मिरास कां त्यजिले ॥ 

-- दासबिश्रामधाम, २६, २९-३० 
मातृतुल्य त्या म्हातारीला श्रीसम्थानीं उत्तर दिळें, “: माझे माय बाप सर्वे 
कांहीं सीताकांत श्रीराम आहेत. आई, तू श्रीराम म्हणजे कोण समजलीस, 
काय समजलीस ? सांगूं कां तुळा ? ? 


|| पद ।। ( दंडीश्वर ) 

श्रीराम गणेशा वेदमाता । श्रीराम सद्गुरु भवत्राता । 

श्रीराम सजन श्रोता वक्ता । स्वानुभवकथा श्रीराम ॥ १ 

श्रीराम भक्तीं आतुडे सांग । श्रोरामें सदढ' वैराग्य योग । 

श्रीराम आत्मज्ञान अव्यंग । विज्ञान पूर्ण श्रीराम ॥ २ 

श्रीराम सार्थक श्रवण । श्रोराम सकळ मनन । 

श्रीराम अखंड निजध्यान । साक्षात्कार संपूर्ण श्रीराम ॥ ३ 

श्रीराम शक्तिचक्रा चाळक । श्रीराम सकळा देहीं ब्यापक । 

श्रीराम होत्साता येक । नित्य निःकळंक श्रीराम ॥ ४ 

श्रीराम वाचे नवचे वर्णिला । श्रीराम मने नवचे कल्पिला । 

श्रीराम नवचे चित्तीं चिंतिला । आत्मरूप पाहिला नवचे नेत्री ॥ ५ 

श्रीराम सकळा आद्या आद्य । श्रीराम सकळा वंद्या वंद्य । 

श्रीराम सकळा स्वतसिद्ध । रामदासीं बोच श्रीराम ॥ ६ 

अशी ज्याला दृष्टि प्राप्त होते, त्याच्याहून श्रीराम कोणी निराळा असतो 
काय? याहून आत्मज्ञान कांहीं निराळें असतें काय ? म्हातारीस कृतार्थ 
करून श्रीसमर्थ भद्रगिरीकडे जाण्यास निघाले. 


( ७५ ) खिरीची वासना 


सम्थीचा नित्याचा कम म्हणजे बहुधा एकटे एकीकडे भोजनास बसत. 
एकदा खीर केली होती. खावयाची तितकी खीर समथौनीं खाली. पण 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे ३८्शे 


आणखी पाहिजे, अशी त्यांना वासना झाली. आपणांस अशी वासना 
व्हावी, याचें त्यांना बरें वाटलें नाहीं. वासनेची खोड मोडली पाहिजे, असें 
त्यांच्या मनाने घेतलें. त्यांनीं आणखी खीर मागितली. वेणाबाईनीं वाढली. 
ती भुरकून “ आणखी वाढा ” म्हणाले. ती हि वाढळी आणि भुरकली, 
तरी “: आणखी वाढा ” म्हणाले 'च. वेणावाईंना थोडें चमत्कारिक वाटलें. 
कारण असं कधीं मागत नसत. त्यांनीं वाढली, ती संपळी, तरी यांचें 
* आणखी वाढा सुरू च होतें. शेवटीं ओकून पडली. तरी :: आणखी वाढा? 
म्हणाले. खीर संपली होती. “ वासने, तुला आणखी खीर हवी ना?” 
असं म्हणून ओकलेली खीर भुरकून वासनेची खोड मोडण्यास तयार 
झाले. वेणाबाईनीं त्वरा करून ओकारीवर राख टाकली. ( दासविश्रामधाम 
४२, संतबिजय २२, उद्भवसुत ४३, गुणारणंब ३४ ) 

वासना जिंकलेल्या असाव्या, हें या गोष्टीचें तापपर्य दिसतें. 

न जाणों, पुढील अभंग या च प्रसंगाळा उद्देशून केळेला असेल 


बोकीतां बोकोतां मन कंटाळळें । राखेने झांकोळें सावकाद ॥ १ 
सावकादा तया कोण अभीळासी । कोणाला असोखी कासयाची ॥२ 
कासयाची आतां घासना धरावी | गोडी विवरावी विषयांची ॥ ३ 
विषयांची गोडी कंटाळळं मन । नागवले जन असोसीचे ॥ ४ 
असोसीचे जन ते जन्म घेईल । जीब चि देइल विषयांसी ॥ ५ 
विषयांसी बीट मनापासुनीयां । निर्वबांसना तया जन्म नाहीं ॥ ६ 
जन्म नाहीं ऐसं केलें देवराये । वासना उपाये सोडविलो ॥७ 
खोडविली देव धन्य दयानिघी । तुटली उपाधी सर्व कांहीं ॥ ८ 
सर्व कांहीं नाहीं हें चि है प्रमाण । दास म्हणे खूण देव जाणे ॥ ९. 
देव जाणे सर्व राहिला विकार । ब्रह्म निर्बिकॉर दास म्हणे ॥ १० 
--स्फुट ओव्या ७३ 


(७६ ) हुरड्यासाठीं कणसें तोडलीं 


समर्थानी एकदा साताऱ्यास आपल्याकडे यावे, असा शिवाजीराजांचा 
फार आग्रह होता. तेवढ्यासाठी त्यांना बोळावण्यास ते चाफळास गेले 
होते. समथोनीं जाण्याचे मान्य केलें. तुम्ही व्हा पुढे, आम्ही चार दिवसांनीं 


ड्ट्र श्रीसमथोवबतार 


मागाहून येऊं, असें समर्थ राजांस म्हणाले. राजांना आनंद झाला. 
तयारीसाठी ते पुढें गेळे. चार दिवसांनीं समर्थ निघाळे. बरोबर फक्त दत्त 
नापिक होता. मार्गात दुपारची वेळ म्हणून देहेगांवच्या शिवारांतीठ एका 
दोतांत थांबले, समथीना जरा शीण आला ह्वोता, हें दः्तूच्या लक्षांत आलें, 
पण पाक करणें राक्‍य नव्हतें. दोतांत हुरडा हिरवागार पिकला होता. 
पांच कणसांनीं शेतकर्‍्याचें काय कमी होणार, असें वाटून दत्तुबुवांनीं 
पांच कणसे तोडली, गोबऱ्या गोळा केल्या आणि समथोपाशीं येऊन 
थारोळें करून कणसे माजं लागला. समर्थ आसनावर बसलेले च होते 
शेताचा मालक गांधचा पाटील होता. तो दूर होता. 'घूर निघालेला त्याला 
दिसला, तसा जवळ आला, दिव्या देत देत च आला आणि हें काम 
आसनावर वसलेल्या या बुवांचे असलें पाहिजे, असे मनांत आणून तीं च 
ओली ताटे घेऊन समर्थाना मारूं लागला. प्रतिकार करण्यास दत्त सिद्ध 
झाळा होता, पण त्यास समर्थानी स्त्रस्थ राहण्यास खुणविलें. समर्थानी 
हुरडा न खातां शांतपणे मार खाल्ला. मारतां मारतां शोतकरी दमला 
दत्तला रडे कोसळले. समथांच्या पाठीवर चांगळे दहा पांच तांबडे बळ 
उठले होते. 


तेथून पुढें उभयतां साताऱ्याकडे गेले. बागेंत उतरळे. राजे यांना वदी 
पोचळी. बागेपासून वाड्यापर्येत मिरवणूक निघाली, तें वणन नंतर स्वतंत्र 
करूं. समथोना स्वान घालतांना महाराजांच्या नजरेस ते वळ पडले. त्यांनीं 
दत्तस विःचारळें. दत्तस समथानीं, कोणास न सांगण्याविषयीं, सांगून ठेवलं 
होतें. महाराजांच्या मनास सारखी चुटपुट लागली. भोजन झालीं, विश्रांति 
झाली. दरबार भरण्याची वेळ ठरळी. समथोनीं राजांना आज्ञा केली कीं, 
देहेगांवच्या पाटळास दरबारच्या वेळेला आणवावें. त्याप्रमाणे त्यास 
आणण्यास महाराजांनीं दोन ढाठाईइत खाना केळे. ढाळाईत पोचण्यापूर्वी च 
पाटलास कळलें होतें कां, ज्यांना आपण आज दोतांत मारलें ते महाराजांचे 
गुरु रामदासस्वामी होते. तें कळल्यापासून तो भयभीत झाला च होता. 
तशांत त्यास घेऊन जाण्यास आतां ढाळाइत येऊन पोचले. पाटलाचे 
काय होणार याची गांवांत कोणास च शांका राहिली नाहीं. पाटलाच्या 
घरांत तर रडारड सुरू झाली. 


श्रीसमर्थाची गाथाचरिन्न ३८३ 


पाटलास बरोबर घेऊन ढालाईत निघाले, ते दरवारच्या वेळेस 
साताऱ्यास पोचळे. तोंपर्यंत पाटलाच्या अपराधाची कल्पना स्वतः राजे व 
दरवारांतीळ इतर मंडळी यांस येऊन चुकली होती. “ आम्ही सांगूं ती शिक्षा 
पाटळास करणार ना ? ” असें समथांनी राजांना विचारलें होतें व राजांनीं 
मान्य केलें होतें. पाटलास आंत घेऊन येण्याचा दूकुम झाला. पाटलास 
आपले भवितव्य कळून चुकलें. त्याचे पाय छटपट्टं ठागळे, हात जोडून 
कापत कांपत तो आला. उच्चासनीं बसलेल्या समर्थीकडे त्याची नजर 
गेली. त्यानं ओळखिलें. दुंडप्राय नमस्कार घातला. समर्थांनी त्यास जबळ 
वोळाविलें. दरबारांतीठ मंडळीकडे पाहून व पाटलास उद्देशून समर्थ 
म्हणाळे, “ आमच्या शांतीची अशी परीक्षा मागें कोणीं केळी नाहीं व पुढें 
हि कोणी करणार नाहीं, ती या पाटलाने केली, तेव्हां राजे, या पाटलास 
वखरे, सुदी, कडदोरा, कंठी, शिरपेंच देऊन त्याचा सन्मान करा व तें 
शेत त्यास इनाम करून द्या. ” 


पाटलास झालेली ही शिक्षा ऐकून राजांसह सर्व दरवारी मंडळी थकत 
झाळी आणि पाटलाच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल ती शब्दांनी 
कोण सांगूं शकेळ ! पाटीळ आनंदाने घरीं गेळा असेळ व घरच्या माणसांना 
आणि गांवच्या लोकांना काय वाटलें असेळ तें हि कोणी सांगावे ! 
त्या पाटलाचे नांव चिळाजी ब आडनांव जाधव. 

ही गोष्ट थोड्या फार फरकानं संव चित्रकारांनी वर्णिळी आहे व 
कविवर्य मोरोपंत यांनीं केलेल्या श्रीसमर्थस्तवनांतील एका आर्येत तिचा 
उछेख आला आहे. 


पूजी त्याते, ताडी जो कर्षक मूढ, काढितां हुरडा । 
यदा छुद्ध रामदासी; याचिकडे, म्हणुनि, साधु हो, मुरडा ॥ 


(७७) पिशाचवृत्ति 


श्रीसमर्थ केव्हां केव्हां पिश्याचवृत्ति सहेतुक धारण करीत. ठोकांचें 
खरें स्वरूप, अशा च वेळीं प्रकट होत असतें. एकदां ते अश्या वृत्तीत 
असतां, एका कुचेष्टाखोर आह्मणानें उकिरड्यावरीठ उष्ट्या पत्रावळींचा 


झ्ट्ढ श्रोसमथाबतार 


हार करून तो श्रीसमर्थांच्या गळ्यांत घातला होता. समर्थाचे तिकडे 


हि नव्हतें. त्यांनीं त्याचें सुखदुःख मानलें नाहीं. लोकांना मात्र मोज 
वाटली व चटोरांचा हेह पिकला. 


, कालांतराने राजयोगप्रसंगीं श्रीसमर्थ सभेत बसळेळे असतां, ज्यानं 
वरीलप्रमाणे चेष्टा केळी होती, तो च ब्राह्मण दर्शनास आला, तेव्हां 
श्रीसमर्थ त्याच्या सन्मानार्थ उठून उमे राहिले. श्रीसमर्थ च उभे राहिले, 
तेव्हां सभेतीळ सारे च ढोक उभे राहिले. पण चेहऱ्यावरून तरी नतद्रष्ट 
दिसणारा असा हा ब्राह्मण कोण, कीं ज्याचा श्रीसमथौनीं एवढा सन्मान 
करावा, हें कोणाळा च कळेना. समथाना कोणी च विचारीना, वा 
वकोण ! सर्व जण संदायांत पडळेळे पाहून श्रीसमर्थ म्हणाळे, “ हे आमचे 
व्याही आहेत, यांनीं एकदां आमचें व्याहीपूजन केलं होते.” समथीना व्याही 
कोठन असणार, म्हणून लोकांना जास्त च आश्चर्य वाटलें. ब्राह्मण 
ओशाळला, खजिळ झाला, तळमळूं ठागळा, शरण गेला, रडूं लागला 
त्याने समथौच्या चरणांवर लोटांगण घातलें ! ( दासविश्रामबाम, १८, 
८७-- १०४ ) 

समर्थासी कोण्हीयेक मूर्ख गुप्त विनोद केले । 
समर्थे अति दुर्धर पोटीं गुणदोष घातले । 
सोयरे म्हणोनि दुष्ट सत्मानिले । 
अपराध प्रगट न केला ॥ 
--श्रीसमर्थप्रताप, १२, २९ 


या ओवींतला मूख सोयरा तो च या गोष्टींतला दुष्ट ब्राह्मण व्याही असावा. 


(७८ ) संकटकाळीं शिष्यांसाठीं धांवून जात 


माहुलीच्या मठांत उद्भवबाबा होते. तें ठाणें होतें. अविंधाच्या अंमलाखाठी 
उघड रीतीनें भजन, कीर्तन करण्याची चोरी होती. संगमावर सषानाला 
गेलेल्यांची अविंध अधिकारी कुचेष्टा करी. उद्भवबाबा तळघरांत भजन 
करितात, असें कळल्यावरून त्यांना पकडून मुसलमान करण्याचा 
अविंधाने हुकुम केला. आणले उद्धवबाबांना. त्यांनीं मनांतल्या मनांत 


श्रीसमर्थांचीं गाथाचरित्र -( 


समथाचा धांवा मांडळा, “: मठा अपाय घडला, तर सर्व सांप्रदायिकांना 
दचक बसेळ, रामाचे भजन राटील '” तो धांबा ऐकून श्रीसमर्थ एकाएकीं 
सभारंगणीं प्रकट झाले. अविंध्र घ्रावरा झाला, समर्थ चोताळळे. काजी 
आणि त्याचा ठाणेदार अबिंध अधिकारी यांना शिक्षा केळी. अविंध पायीं 
लागला. त्याचे कडून समथीनीं कुराण आणविळें आणि 
सर्वे हि आहे येक निर्माण । घर्म जयाचा त्यासी प्रमाण । 
दूषण कराया नाहीं कारण! हे बन कुराणीं दाखविळें॥ 
"ण दासविश्रामधाम, ६६, ८९ 
त्या काळीं, अनेकदां अनेकांवर असे संकटाचे प्रसंग आळे असतील व 
श्रीसमर्थांनी त्यांचे निवारण केलें असेल. श्रीसमर्थप्रतापकार तें च सांगतात. 


सम्थे नाना सिद्धिसामथ्ये विच्चे निवारिलीं । 


- श्रीसमर्थप्रताप १९, १८ 


( ७९ ) पलंगावर कां न निजत ? 


1 


श्रीसमर्थ पलंगावर निजत नसत. शिवाजीराजांनीं-आग्रह करून पाहिला, 
पण उपयोग झाला नाहीं. तेव्हां स्वतः हि पलंगावर निजण्याचें राजांनीं 
सोडलें. आपण पलंगावर कां निजत नाहीं, हे राजास कळावें, म्हणून 
श्रीसम्थानीं एक युक्ति केली. त्यांचे कांहीं शिष्य पंढरीस जात होते, 
तेव्हां समर्थ राजास म्हणाले, ““ तू हि त्यांचे बरोबर पंढरीस जा, तेथें 
अनेक साधुसंत येतात, त्यांत पलंगावर निजण्याच्या योग्यतेचा कोणी 
असल्यास पहा. ” 

सैन्य बरोबर घेऊन राजे पंढरीस गेले. तेथें त्यांना वरपांग वेष धारण 
करणारे, कपटी, ठकडे पुष्कळ च आढळले. कांहीं भोळे हि दिसले. 
वाणी ज्ञानी भेटावा, अशी राजांनीं अपेक्षा केली. तसे त्यांना गणेशनाथ 
आढळले. त्यांना आप्रह करून राजांनीं आपल्या जवळ ठेवून घेतलें. 
त्यांचा बिछाना मंचकावर तयार करून ठेवला व नाथांना विचारून आपण 
दुसरीकड गेले. नाथांनी भीमेपलीकडून कांटे, चुनखडे गोळा करून 
आणून, चादर दूर सारून ते कांटे व खडे बिछान्यावर पसरले व वर 

स. अ, २'५ 


२३८६ श्रीसमर्थावतार 


चादर घाळून त्यावर आपण निजले. सकाळीं नदीवर जाऊन, स्नान वगेरे 
करून भजनानंदी मग्न होऊन बसले. राजे सकाळीं येऊन पहातात तों 
बिछान्याचा तो थाट --- कांटे, खडे ब वर चादर ! नाथांना विचारिलें, 
८ हें काय १ '' नाथ म्हणाले, “ राजा, 
अरे देहासी देतां सौख्यसुरवाड । होईल तेणें परमार्थ घरबूड । 
साधकासी कासया भलती भीड | स्वहितासी खंड करावया ॥ 


साधनें नावडती जया साधका । तनु कषटबीना लुबरा जो कां । 
न फिटे तयाला भवभयधोका । साधन चि सिद्धा जीवन ॥ 


राजा, 
सेवेत तिष्ठसी गुरुनिकटी । येती भल्याची देखसी राहटी । 
9 (१ (4३ क पोटीं 
कां प्रपचसोख्याची न फिरे दृष्टि । कां विकल्पु पोटीं उठतसे ॥ 
-- दासविश्रामधाम, ६९, ६१-६३ 
राजा, आम्ही खत: 
भा क्त श्री 
समर्थपदातं धरोन हदई । 
कृतार्थ जालों रे या जगीं आम्ही । 
वैराग्यापरतें भाग्य चि नाहीं । 


याविषयी समथीचा च एक अभंग आहे, तो तुला सांगतों, ऐक, 

देहा सुख योगी दे तो भवरोगी । राम तयालागी प्राप्त केंचा ॥ १ 
देहा सुख जालें मन ते रंगले । समाधान गेलं हारपोनी ॥ २ 

देहा सुख देतां ज्याची त्याला चिंता । सांकडे अनंता पडना कीं ॥ ३ 
देहा सुख देणे लोभाचेनि गुणें । मग नारायण पाविजना ॥ ४ 
रामीरामदास सर्वस्वे उदास । तया जगदीश विसंबेना ॥ ५” 
आपण पलंगावर कां निजत नाहीं, याचें श्रीसमथानीं शिवाजीराजांना 
परभारें उत्तर दिले. 


(८० ) बासनेचें रूप आणि तिचा परिहार 


रिष्यांच्या मेळाव्यांत श्रीसमर्थ केव्हां, कोठें बसतील, याचा नेम नसे. 
कधीं डोंगरावर, कधीं घळींत, कधीं खोऱ्यांत, कधीं रानांत, कधीं कोठें 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे ३८७ 


वी 


मन रमेल तेर्थे, ते तळ देऊन बसत, हें जरी खरें, तरी चाफळास 
श्रीराममंदिराच्या मागच्या बाजूस कांहीं अंतरावर जें महारुद्राचें स्थान 
आहे तेर्थे, किंवा शिंगणवाडीच्या रानांत, त्यांच्या फार करून बैठकी होत. 
अद्या बैठकींत रिप्य लडिवाळपणानं अनेक प्रश्न करीत, शंका विचारीत, 
माहिती पुसत आणि तितक्या च प्रेमानं श्रीसमर्थ सर्वीचें समाधान करीत. 
अशा बेठकी शेंकडों झाल्या असतील आणि हजारों प्रश्न विचारण्यांत 
आले असतील. चरित्रांत एक प्रसंग बार्णेळेला आहे, तेवढा सांगतों. 


एकदां श्रीमहारुद्राच्या सन्मुख भोवताली शिष्य घेऊन श्रीसमर्थ बसले 
असतां, एका रिष्यानें प्रश्न केळा, “* महाराज, वासना जिंकल्यावांचून 
जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सुटका नाहीं म्हणतात, त्या वासनेचे रूप कसें 
आहे व तिचा परिहार कसा करावा ? ” 

श्रीसमर्थ म्हणाळे, “ वासनेचे रूप संकल्पात्मक आहे व ती कोणत्या तरी 
वस्तवर अधिष्ठित असते. ती निवळ हवेंत नसते, तिळा कसला तरी 
आतार लागतो. सूत्री, पुत्र, घरदार, शेतीवाडी, देशा, धर्म, समाज, बांधव, 
एकादें कार्य, एकादी संस्था, इत्यादि अनेक वस्तु आहेत. एकाद्यावर प्रेम, 
कोणाचा द्वेष, असलें कांहीं ना कांहीं तरी अधिष्टान वासनेला लागतें. 
जन्सममरणापासून सुटावयाचें तर जिवंतपणी 'च इतर वस्तूंवरील वासना 
काढून ती श्रीराम-समर्थ-चरणीं जडवावी म्हणजे अंतकाळी ती च वासना 
प्रबळ होऊन जीवात्म्याचे परमात्म्याशी तादात्म्य होईल.!” अशा अर्थाचा, 
त्या वेळी, श्रीसमथानीं एक अभंग 'च स्चळा. तो अभंग महत्त्वाचा आहे, 
तुम्हांआम्हांस मार्गदर्शक होईल, म्हणून उद्धृत करतों. 
अंतीं पंच भूत पांचासी मिळालीं । वासना राहिली कोणें ठायीं ॥ १ 
कोणे ठायीं तेव्हां वासना हे राहे । केसं रूप आहे वासनेचे ॥ २ 
वासनेचे रूप सुक्षम जाणावें । संकल्प स्वभावें रूप तिचें ॥ ३ 
रूप तिचे अंतकाळीं कोठें राहे । अनुभवे पाहें आपुलीयां ॥ ४ 
आपुला संकल्प जये वस्तूवरी । तेथें वस्ती करी वासना हे ॥ ५ 
वासना हे बस्ती करो अगोदर । जंव कळेवर सचेतन ॥ ९ 
सचेतन काया कारणीं लावावी । वासना गोवाबी रामरूपी ॥ ७ 


३८८ श्रीसमर थावतार 


रामरूपी सत्य संकल्प धरावा । संसार तरावा अवबलीळा ॥ ८ 
अबलीळा भवसागर वोसरे । जरी मनीं धरे गुरुवाक्य ॥ ९ 
गरुवाक्ये गती रामदासी जाली । मुक्ति हे लाधली सायोज्यता ॥ १० 


प्रश्न किती गहन, पण त्याचें उत्तर किती सुलभ, सहज समजण्यासारखे 
दिलेलें आहे ! मला वाटतें, हा अभंग जसा प्रसंगानुसार रचला गेला, 
तशी श्रीसमथीच्या पुष्कळ स्फुट कवनाची निर्मिति प्रसंगोपात झालेली 
असावी. पण ते सारे प्रसंग आपणांस आतां कोण सांगणार : 


(८१) अन्यायाची चीड आणि धमोच्या लोपाची असद्यता 


श्रीसमर्थ चाफळास राजयोगी म्हणून सुखानं नांदत असतां, एकदां 
सभेत बसले होते, तों तेथें एक ब्रिप्र येऊन ठेपळा. समशथीच्या सभा 
म्हणजे भोबताली शिष्यांचा गराडा, मध्ये समर्थ आणि सुरुरिष्यांनचीं 
प्रश्नोत्तरे चाळावयाचीं. अशी एकदां सभा भरली असतां तो विप्र पातला. 
त्यास समथौनीं पुसळें, “ आपळें आगमन कोठून झालें £ ” उभा राहून, 
हात जोडून विप्र म्हणाला, “' समुद्रस्नान करून मुलुख पहात पहात व 
मेटतीळ त्या लोकांस वर्तमान पुसत पुसत ऱवाललों असतां आपलें दर्शन 
घ्यावे, अशी मनाळा उत्केठा वाटली, म्हणून थोडें बाजूळा वळून येथें 
आलों! त्यावर समर्थांनी विचारिठें, “ आपण पहात आलां त्या समुद्रकांठच्या 
मुढुखांतीळ लोक सुखी आहेत ना, घर्मकार्ये निर्विघषपणें चाळू आहेत ना, 
रामभजनांत लोक गुंग असतात ना, क्थाकीर्तनांत रामाचा प्रताप 
ऐकावयास मिळतो ना, त्या प्रांती पुण्यबान्‌ पुरुष आहेत ना? ” विप्र 
म्हणाला, “ महाराज, अभय असेल तर सर्व प्रश्नांचे उत्तर एका शब्दांत 
देतां येईल.” समर्थ म्हणाळे, '* यथातथ्य वृत्त सांगण्यास हरकत कोणती £ 
अभय 'च आहे.” विप्र म्हणाला, “* काय सांगावें, सर्वत्र अन्याय भरला 
आहे. कसळा धर्म आणि कसलें कर्म; पुरुष काय, पण ख्रिया हि 
काय, कोणाच्या 'च वदनांत रामनाम नाहीं; कुठळें भजन आणि पूजन, 
कोणता च उपचार नाहीं !" 


हें सारें त्या बिप्नाच्या तोंडून ऐकळें मात्र, श्रीसमर्थ ताडकन्‌ उमे राहिले ! 
4: जा, तुम्ही आपआपल्या उद्योगास लागा. आलेल्या पाहुण्यांस काय हवें 


श्रीसम्थांची ग्राथाचरिन्र २३८५९ 


नको, पहा ” असें शिष्यांना सांगून कोणास न कळवितां व कोणास हि 
बरोबर न घेतां, समुद्रकांठच्या त्या मुळुखाकडे जाण्यास समर्थ निघाले ! 
८ अन्याय ' शब्द कानीं पडला, थांबले नाहींत, निघाळे ! मागीत उंच 
पर्वतावर निनाई देवीचें स्थान लागलें. श्रमठे होते, पायांतील पैजारा, 
अंगावरीळ वसन, छाटी, काठी बाहेर ठेवून आंत देवीपाशीं गेले. देवीने 
आदरातिथ्य केळे, भोजन घातलें. * श्रीसमर्थप्रतापांत ' निनाई देवी 
श्रीसमथीचें स्तवन करतांना म्हणते, 

निनाई देवी म्हणे मी श्रीचरण सेवीं । माझे घरीं तूं आजि जेवीं । 


-“ श्रीसमर्थप्रताप, ५, २५ 


आणि त्या दिवशीं, खरोखर च निनाई देवीच्या घरीं श्रीसमथोचें जेवण 
झाठें. नंतर समर्थ विचार करीत विश्रांति घेत बसले. 


इकडे चाफळास, समर्थ एकटे च निघून गेळेले पाहून, शिष्यमंडळी 
चिंतातुर झाली. त्यांनी आपसांत ठरविळें आणि अकरा जण पाठोपाठ 
निघाले. वाटेंत लागतील त्या गांवोगांवीं शोध घेत चाळले. लोकांनीं सांगावें, 
“: आले होते आणि गेले.” असा शोध काढीत काढीत डोंगर चढून 
ते अकरा :जण निनाइईंच्या देवळापाशीं येतात, तों बाहेरच्या बाजूस 
समथौच्या पैजारा, छाटी, काठी या ओळखीच्या वस्तु त्यांच्या नजरेस 
पडल्या आणि उतावीळ होऊन प्रफुलित मनानें तवरित आंत गेले, 
श्रीसमथीना पाहिळें आणि क्रमशः एकएकानें त्यांच्या 'चरणांवर मस्तक 
ठेवळें. शिष्यांना तर आनंद झाला च, पण त्यांची निष्टा पाहून समर्थ हि 
मनांतल्या मनांत संतुष्ट झाले असतील. अकरा हि जणांची भोजन झाली 
आणि त्यांना बरोबर घेऊन तेथून श्रीसमर्थ कोल्हापुरास गेळे. तेथ हि 
मुक्काम जगदंबेपा्शी च झाला. कीर्तन झालें. 


दुसरे दिवशीं त्या अकरांपैकीं फक्त सीतारामबावास ठेवून घेऊन 
बाकीच्या दद्दा जणांस चाफळास परत जाण्याची समथाची आज्ञा झाली. 
त्याप्रमाणें ते दहा जण परतले आणि सीतारामास बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ 
पुढें जाण्यास निघाळे. सिंगिनादाचें स्थान ठागठें. तेथे दर्शनार्थ थांबठे, 
मुक्काम झाला. तेथून पुढें परुरामक्षेत्रास गेळे. परशुरामाची समथीनी प्रार्थना 


३९० श्रोसमथांवतार 


केली. प्रार्थनेचे ते.पांच छोक, करुणाष्टकांच्या पुस्तकांत बिसावें करुणाष्टक 
म्हणून प्रकाशित आहेत. हे पांच झोक फार महत्तवाचे आहेत. समथांच्या 
अंतरंगांतीळ तरंग त्यांत उमटळे आहेत. त्यांचा विचार श्रीसमर्थहूदय 
अ्रन्थांत करणें जास्त सयुक्तिक होय. 


क्षेत्रस्थांचा आग्रह पडला म्हगून समर्थानी, आपला प्रतिनिधि 
म्हणून सीतारामबावास त्या प्रांती मठ करून राहण्याची आज्ञा केली 
सीतारामबाबा कवि होते. थोडे विषयान्तर करून सांगतों, अन्वयव्यतिरेक 
हीं प्रकरणं आहेत खरोखर या सीतारामांचीं पण ' रामदासांचे समम्र ग्रंथ * 
म्हणून प्रकाशित करणारे प्रकाशक, हीं दोन्ही प्रकरणें श्रीरामदासांचीं 
म्हणून त्या प्रन्थांत खुशाळ समाविष्ट करीत असतात. $ 


परशुरामाची आज्ञा घेऊन श्रीसमर्थ समुद्रतीराला गेळे, सहा महिने 
त्या भागांत राहिळे, तेथीळ लोकांची बोली शिकले आणि त्यांच्या बोलींत 
त्यांना सदुपदेश करून त्यांना सदाचारप्रवृत्त केलें. 


न 


पहा, विचार करा, “' अन्याय आहे, ध्मीचा ठोप झाळा आहे" हुं 
ऐकून श्रीसमर्थ अस्वस्थ होतात आणि त्यांच्या प्रतिकारार्थ कष्ट करण्यास 
आ्रवृत्त होतात, यांत च त्यांच्या अवताराचे प्रयोजन आपल्या प्रत्ययास 
येत नाहीं काय ? मळा हा प्रसंग श्रीसमथीच्या अवतारकार्याचें स्पष्ट 
दिग्दर्रीन करणारा भासतो. 


(८२) ककाची व्यथा 


श्रीसमथाच्या आयुष्यक्रमाचा विचार केला, म्हणजे त्यांना कफाची 
व्यथा जडावी, हें स्वाभाविक होतें. पुरश्वरणाचा काळ, तीथाठणाचा 
काळ आणि नंतरचा हि थंडीवाऱ्यांत, पाणीपावसांत, रानावनांत 
हिंडण्याचा काळ आणि या सवे काळांत खाण्यापिण्याचे जे हाळ झाले 
असतील ते, हें सर्व मनांत आणा. त्यांच्या मनाळा याचें कांहीं वाटलें 





$ सीतारामकवींनीं केवळ एवढीं दोन 'च प्रकरणें लिह्विळीं असतील, असें 
मला बाटत नाहीं. त्यांची इतर हि पुष्कळ कविता असली पाहिजे. तिचें 
संशोधन माझ्या हातून झालें नाहीं. तें कोणीं तरी अवशय करावें. 


श्रोसमर्थांची गाथाचरित्र 2१९१ 


नसेल, किंबहुना त्यांत च त्यांचा आनंद हि असेळ, पण शरीरावर परिणाम 
व्हावयाचा तो झाला च असणार. 
नित्य सोतोदकीं प्रातःखान । भूशिळावरी तटीं पहुडण । 
फळमूळ भक्षोन प्यावे जोबन। कफवात तेणे प्रबळला॥ 
त्यावरी जालें राहणें गडांत । सर्वकाळ वाजे सीतळ वात । 
वृद्धपण हि सानकूल त्यांत । होतसे पीडा खोकल्याने ॥ 
--- दासविश्रामधांम, ९४, १२-१३ 


वैद्याने विड्यांत कांहीं औषध चयावें व त्यांनीं वैद्याच्या समाधानासाठी तें 
घ्यावें, पण त्यांचें स्वतःचे औषध मात्र वेगळें च होतें. तें त्यांचें वेगळें 
औषध म्हणजे मारुतीचा धांवा होय. तो त्यांनीं केळेला 'बांवा * फणिवर 
उठवीला ' या करुणाष्टकांत आपणांस वाचावयास व शक्‍य तर पाठ 
करावयास मिळतो. $ 


(८३ ) भोळाराम खरा 


या कफाच्या निमित्ताने भोळारामाच्या पीकदाणीची गोष्ट कोणास हि 
आठवेल. 


पीकदाणी भरली म्हणजे कोणी तरी शिष्य ती घुवून आणून ठेवीत 
असे. एकदां जवळपास दुसरा कोणी शिष्य नव्हता, रामा नांवाचा 
एक मंद बुद्धींचा मुलगा होता. त्या मुळाला वापानें हांकळून दिलें होतं 
व त्याला कोणी चाफळास जा, असे सांगितल्यावरून तो चाफळास ब 
नंतर गडावर श्रीसमथौच्या जवळ होता. या वेळीं त्याला च श्रीसमर्थीनी 
हांक मारून पीकदाणी साफ करून आणण्यास सांगितले. आपल्याला 
समशथौनीं काम सांगितळें याचा रामास आनंद झाला, तो जड डोक्याचा 
असल्यामुळें, सांगितलेळें काम नीटपणे करीळ, असा त्याच्याविषयी 
कोणास च विश्वास वाटत नसे, म्हणून त्यास कोणी कोणतें च काम 
सांगत नसत. पण या वेळीं समथोनीं आपणास काम सांगितलें, ही 
आपणावर त्यांची कृपा च झाली, असें त्यास बाटले. हा पीकदाणींतला 


$ १४४ वें करुणाष्टक पहा, 


३९२ श्रीसमथांबतार 


रस श्रीसमर्थमुखींचा आपणांस प्रसाद च लाभला, असा त्यानें विचार 
करून तो सारा रस गट्ट केळा आणि पीकदाणी धुवून जेथल्या तेथें नेऊन 
ठेविली. थोड्या वेळाने रामास मळमळूं लागळें. काय होतें, म्हणून एका 
गुरुबांधवाने विचारलें. त्यानं खरें तें सांगितळें. त्या गुरुबंधूने जाऊन 
सम्थीस कळविलें, त्यांनीं रामास बोळाविठें. रामा मीत भीत आठा व एकदम 
श्रीसमर्थाच्या पायांवर पडला. मळमळणें राहिळें ! समर्थ म्हणाळे, “ दुसरा 
कोणी शहाणा असता तर त्यास रिक्षा च केली असती, पण तुला काय 
शिक्षा करावी, खरा भोळा राम आहेस. '' तेव्हांपासून त्याचें नांव च 
भोळाराम पडळें. पण त्यास हि समशानीं महती करावयास मारवाडप़रांती 
पाठविळें होतें. त्या प्रांती मानभावांचे बरेंच प्रस्थ माजलें होतें, तें 
भोळारामानं कमी केलें. 

या भोळारामांचा निर्याणकाळ समीप येऊन ठेपला, तेव्हां भोळारामांना 
विचार पडला, आपल्या देहांत श्रीसमंथीचा प्रसाद गेळा आहे, तेव्हां द्या 
देह भस्मसात्‌ होऊं नये, पण आपल्यांत तर पुरण्याची चाल नाहीं, तेव्हां 
काय करावें ! त्यांनीं भूमीची प्रार्थना केली, “ तूंच सवीचा आधार 
आहेस, मला पोटांत घे !  त्यासरसी भूमि तडकली, द्विभागी झाली आणि 
निजात्मरंगीं मम् होऊन, भजन करीत करीत भोळाराम आंत जाऊन बसले! 

बैसणे काशाचे ठेविला देह । आपण तों गुरुपदीं जाला तन्मय । 

होणें काशाचें स्वरूप चि स्वयें । स्वतःसिद्ध गुरुछपे असे हो ॥ 

जाली मग क्षिती येकाकार । ज्या स्थळीं असे योगींद्रशारीर । 

ते स्थानीं प्रथ्वीला लंबायळिदट । असे अद्यापि पूज़ावया ॥ 

-"" दासविश्रामधाम, ९४, ८७-८८ 
माझ्या पाहण्यांत हू स्थान नाहीं. तें कोणतें ? भालगांवास डोंगरावर समाधी 
आहे, ती भोळारामाची असं तेथील लोक म्हणतात, पण ती आहे 
त्रिवकांची. तसा लेख च त्या समाधीवर आहे. एल्िचिपुरास समाधी आहे, 
ती भोळारामांची, असं मी मानीत आळों आहें. पुढिलांनीं निणय करावा. 


(८३ ) श्रीसमर्थ बहुधा एकांतांत भोजन करीत 
एरहीं नित्य श्रीसमर्थ एकांतांत भोजन करीत. आधीं मारुतिरायाचें 
भोजन होई आणि मग आपण प्रसाद म्हणून स्वीकारीत. त्यामुळें एक 


श्रीसमथाौचीं गाथाचरित्रे ३९३ 


वाढ करून घेऊन दार ठोटून बसत. सर्वांना ताकीद असे कीं, कोणी 
मध्यंतरी येऊं नये. या आज्ञेचे उलंघन वेणाबाईकडून होणें मुळीं च राक्‍य 
नव्हे. पण प्रस्तुत आम्ही सांगणार ती गोष्ट वेणाबाईंची होय, असें कोणी 
चरित्रकार म्हणतात, पण तें खरें नव्हे, असं दासविश्रामधामकर्ते सांगतात. 
ते म्हणतात, नवीन उपदेदा घेतलेल्या अम्माई नांबाच्या बाईची ही 
गोष्ट आहे. तिळा समथाची ताकीद. ऐकून ठाऊक होती, पण तिला इच्छा 
झाली पहावें, म्हणून तिनें फटीतून पाहिलें मात्र तों खोलींत सवेत्र दैदिप्य 
प्रकारा भरलेला असून कपिनायक मारुती तिच्या दृष्टीस पडळे. बाई 
तत्काळ मूच्छी येऊन पडली. श्रीसमर्थ बाहेर येऊन काननांत निघून गेले 
सात दिवस परतले च नाहींत. बाई हि तशीच मूच्छित पडून होती. अशा 
प्रसंगी रदबदली करण्याचें काम एक तर वेणाबाईकडे किंवा कल्याणाकडे 
येई. कल्याणांनी जाऊन मन वळवून समथीना आणलें. समर्थोचा 
पदस्पर्दा झाला आणि बाईची समाधी उतरली. 

मेरुस्वामी ही गोष्ट कोणा एका बाईची जावळीजवळ पार येथें श्रीसमर्थ 
एकांतांत भोजन करीत असतां घडळी म्हणून सांगतात. ती वाढावयास 
गेळी तों मारुती भोजन करीत होते. 

श्रीसमर्थप्रतापांत म्हटलें आहे--- 

गंगाबाईसी हनुमानदर्दन । समर्थे येकांत भोजनी दिल्हे जाण । 

काय स्वामी व्हावें पुसतां आपण । जञेवितां हनुमान देखिले ॥ 

-- श्रीसमथेप्रताप, ११, २७ 

कोणाची हि ही गोष्ट घडलेळी असो, एकदां घडलेली असो, किंवा तीनर्दा 
घडलेली असो, श्रीसमर्थ बहुधा एकांतांत जेवीत, तें कां, हें आपणांस 
समजलें, एवढें खरें. 


(८४ ) प्रतापगडावरील देवीच्या न्थेतील मोतीं 
श्रीतुळजादंबीसी नवसफूल वाइलें । 
देवीने कैठमौक्तिकी श्रवणभूषण दिघलें । 
-- श्रीसमथंप्रताप, ७, ९ 
सायंकाळची पूजा झाल्यावर दरवाजे बंद करून पुजारी गेला होता. 
शिवाय दरखाजावर पहारेकरी होते. असें असतां दुसर्‍या दिवशीं सकाळीं 


३९४ श्रीसमरथावतार 


पुजारा आला असतां देवीच्या नर्थतीळ चार मोती नाहींत, असें त्यास 
आढळळल. पुजारी, रखवालदार सर्व घाबरळे. आदल्या सायंकाळी होतीं आणि 
आता सकाळीं नाहींत, हा काय चमत्कार. पुजारी किंवा फार तर पहारेकरी 
यांशिवाय दुसर्‍या कोणाचा संशय येण्याळा हि जागा नव्हती. श्रीशिवाजी- 
राजांच्या कानांवर गोष्ट गेली. ते पुजारी आणि पहारेकरी यांस रिक्षा 
करण्यास प्रवृत्त झाले. देवीचा राजांना साक्षात्कार झाला कां, सज्ञनगडी 
जाऊन श्रीसम्थांना भेटन ये. राजे सजञनगडास गेले, श्रीसमथीना 
नित्याप्रमाण अकरा नमस्कार घातळे आणि त्यांच्या कडे पहातात. तों 
यांच्या कानांत त्या चार मोत्यांचा चौकडा दिसला, पण हें एका रात्रीत 
झाले कसं ? 


देवीने त्या रात्रीं श्रीसमथोना बोलावून, आपल्या न्थेतीळ चार मोती 
काढून सोनाराकडून चोकडा तयार करवून श्रीसमर्थांच्या कानांत धाडून 
त्यांचा गौरव केठा होता 


श्रीगिवाजीराजांना आनंद झाला. 


(८५) एकदां न जञेवतां च श्रीसमर्थ वनांत निघून गेले 


कल्याणाची परीक्षा च पहावयाची होती. स्वयंपाक सिद्ध झाळा, आतां 
भोजनास बसावयाचे, तो श्रीसमर्थ वनांत निघन गेळे. कोणीकडे गेले 
कोणीं सांगावें ! नैवेद्याचे ताट घेऊन वनाकडे जावयास कल्याण निघाले 
अंघार पडत चालला, पुढें कोयना ठागळी. तसे च उतरून पार गेले 
दोघे मिल भेटले. त्यांनीं मार्ग दाखविळा आणि श्रीसमथोची कल्याणांना 
गांठ घातली. कल्याणांनीं अभिवंदन केलें आणि ताट पुढें ठेवलें. अन्न 
तयार होऊन सहा प्रहर लोटले होते, गार झालें होतें. समर्थानी हातानें 
वाढून घेतलें आणि शोषपात्र झुगारून दिलें. 


समथौचे आत्मभोजन जालें । 

मुखडयुद्धि तांबुल कल्याणे दिघलें । 

समर्थशेषपात्री जॉ शोधूनि पाहिले । 
तों शेष ना पात्रे दिसेतिना दद्टी ॥ 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्र ३२९५ 


सद्दुरुनाथजी बोलती हास्यवक्ते। 

कल्याणा परलोकासी गेलीं तीं सत्पाचे । 

वैकुंठ केलास सत्यलोक पावलीं, चर्मनेत्रं । 
पुन्हां आतां दृष्टी दिसेतिना ॥ 

-“ श्रीसमर्थप्रताप, १५, १८-१९ 
नंतर घोंगडी आंथरली आणि तीवर श्रीसमर्थ पहुडले, तों इतक्यांत 
कल्याणांना दूर उजेड दिसला आणि ते म्हणाले, “ महाराज, कोणी दरनास 
येत आहे, असं वाटतें.” समर्थ म्हणाळे,** अश्या अंधारांत आणि अडचणींत 
दुसरे कोण येणार? येत असतीळ आमचे रंगनाथपंत.' तों रंगनाथस्वामी 
येऊन थडकले. 


(८६ ) रंगनाथांचा थाट आणि श्रीसमर्थाचा विनोद 


रंगनाथस्वामींचा राजयोग होता. त्यांचा नेहमीं थाट असे. ते एकटे 

नसत च. ते आले ते बरोबर सहस्र अनुयायी घेऊन. दिवल्या हिलालांच्या 

उजेडांत ते आले. कनाता, पडदे, परुंग, समया सर्व कांहीं त्यांच्या वरोवर 

होतें. श्रीसमथीच्या पूजेसाठी फुलें आणि फळें त्यांनीं आणली होतीं. 

दर्दी, दूध, साखर, साधी केळी, सोनकेळीं समथीना अर्पण केटी. 

समथोनीं त्यांतील थोडथोडे सेवन करून कल्याणांस हांक मारळी आणि 

म्हणाळे, “ अरे बघ तुजसाठी रंगनाथांनीं काय काय आणलें आहे, तेव्हां 

आतां संकोच न करतां 

नेवेद्य करावा बलभीमापेण ।। 

--- श्रीसमर्थप्रताप, १५, २५ 

मग रंगनाथांनीं एक एक केळें सोळून द्यावें आणि कल्याणांनीं खावें 
याप्रमाणें सर्व पदाथौचचा कल्याणांनीं फडशा पाडला. 


(८७) विलासाबरोबर च त्यागवृत्ति 
एका रंकाच्या जीवासाठी 


पावसाळा होता, मांडवी नदीला महापूर आला होता. श्रीसमर्थ पूर 
पहात कांठाशीं आरामशीर बसले होते. त्यांचा थाट पाहून एका अग्रबुद्ध 


३९८ श्रीसमर्थांवतार 


गृहस्थाच्या मनांत आलें, हे महाराज बरे च विलासी दिसतात. अशी 
कल्पना त्याच्या मनांत आली मात्र, तों वरच्या बाजूस हाहाकार झाठा 
कीं, एक दीन दुबळा रंक पुरांत वाहवत चालला, काढा हो काढा. 
तो हाह्मकार ऐकळा आणि श्रीसमर्थांनी तत्काळ पुरांत उडी घातळी आणि 
उंब्रजपाशीं मांडनदीचा कृष्णेशीं संगम होतो, त्या ठिकाणीं त्या रंकासढ 
श्रीसमर्थ बाहेर निघाले. 

समर्थांसी कोण्ही येक म्हणे हे विळासनमूर्ति शोभली । 

समर्थे क्षण येक गोष्टी मनीं ठेविली । 

येका रंकासाठीं वुडतां मांडवोनदींत उडी घातली । 

उदंबरुग्रामीं निघाले रुप्णासंगमीं ॥ 

--“ श्रीसमथेप्रताप, १८, ३४ 


तो गृहस्थ तदनंतर श्रीसमर्थचरणीं अत्यंत लीन झाळा आणि त्याला हि 
श्रीसमथोनीं मायेच्या पुरांतून सुखरूप परतीरास नेलें ! 


( ८८ ) वैदिकी जाह्मणांच्या तऱ्हा 


एका श्रीरामनवमीच्या दिवशीं वैदिकी ब्राह्मण मंदिरांत प्रसादाला न 
येतां दत्ताजीपंत बाकेनिवीसाकडे जास्त दक्षिणा मिळेळ, या आशोनें 
तिकडे गेले. तेव्हां श्रीसमथानीं भोबरवाडीचीं शूद्र दंपत्ये आणवून त्यांना 
मांडनदींत मंगलस्नानें घालवून त्यांना च हजारो चोळ्या, पातळें, धोतरे 
देऊन त्यांचा च सन्मान केला. हें ब्राह्मणांना कळल्यावर मग ते 
श्रीसमथोकडे आले. तेव्हां समर्थानी नुसतें गोड बोळून च त्यांचा सन्मान 
केला आणि म्हणाळे, “* शूट्ांच्या वांस्याळा वखें गेलीं, तुमच्या बांठ्याठा 
गोंड शब्द आले, तेव्हां यदच्छा जं मिळाळें, त्यांत च संतुष्ट असावें. ” 
( श्रीसमर्थप्रताप, १९, ७७-७९) 


(८९ ) विवाहमंडपीं अधोदष्टि 


एकदां एका रोष्याच्या घरीं लम्समारंभ होता. त्याला साहजिक 
वाटलें कीं, श्रीसमथोनीं आपल्याकडे समारंभास यावें. त्यानें फार आग्रह 
करून त्यांना आपल्या घरीं नेळें व लग्मंडपांत नाच चाळला होता, तेथें 


श्रीसमर्था ची गाथाचरित्र ३९७ 


त्यांना नेऊन बसविलें. तेथें गेल्यावर श्रीसमथोनीं जें एकदां एक आसन 
ठोकून दृष्टि खालीं घातली, ती सहा प्रहर वर केली च नाहीं ! 


समथोसी आग्रह विवाहमंडपीं बैसविलें । 

ब्रह्मचर्यापुढें नाचणीध्यान मज्यालसींत मांडिले । 

समर्थे साहा भरहर अधघोदष्टी आसन घातले । 
कवतुकें फजित केले प्रपंचीक जन ॥ 


---श्रीसमर्थप्रताप, १८, ४० 


(९० ) निस्पृहतेचें सुख 


श्रीसमर्थ आणि त्यांच्या भोंबताळचा ब्रह्मचारी शिष्यांचा मेळावा पाहून 
श्रीपांडुरंगाच्या हरिदासांना मोठें नवळ वाटे. त्यांना त्यांची कींब येई. 
त्यांनीं एकदां समथौना म्हटलें च, “' महाराज, आमचें पद्दा, पांडुरंगाच्या 
कृपेने आम्हांस संतति आणि संपत्ति यांचा लाभ होत असतो आणि या 
तुमच्यापाशी राहणाऱ्या निस्पृह रिष्यांना काय बरें सुख आहे?” 


समर्थ श्रीवेणाबाईना म्हणाले, “द्या यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर. '” 


वेणाबाई म्हणाल्या, “* मंडळी हो, स्वतः अनुभवल्यावांचून यांच्या 
सुखाची कोणास कल्पना करतां येणार नाहीं, प्रपंचांत च ज्यांनीं सुख 
मानून घेतलें, त्यांना या निस्पृहांच्या राहणींतलें वर्म कळणार 'च नाहीं. 
समथौविषयीं म्हणाळ, तर ज्ञान आणि वैराग्य ही च त्यांची संपत्ति आणि 
शिष्यसंप्रदाय ही च त्यांची संतति होय. या सर्वाच्या भाग्याला आणि 
वैभवाला काय तोटा आहे ! 


-“- श्रीसमर्थप्रताप, १८, ५१-५२ 


( ९१ ) सेवाप्रेम 


श्रीराम आगि श्रीसमर्थ यांची सेवा करण्यांत लवमात्र कसूर करूं नये. 
गुरुदेवघरीं असुक काम मी कसें करूं, अशी शंका सुद्धां मनांत आणतां 
कामा नये. प्रत्यक्ष श्रीसमथीर्सी या बाबतींत एकदां एक उदाहरण घाळून 
दिलें. कोणी उठण्यापूर्वी एकदां श्रीसम्थीनीं सर्वीच्या आधीं उठून 


३९ श्रोसमर्थावतार 


अरुणोदरयी सभामंडप झाडून काढळा व पुढें आंगणांत सडा हि घातला. 

मग शिष्यमंडळी उठली, अर्थात्‌ पाहून ओशाळली. समर्थ म्हणाले : 
समर्थ समर्थ म्हणती रे जो देवद्वार झाडी । तो नर चढे वैकुठपाहाडीं । 
थोरपणे धरितील ते ज्ञाती वेडीं । सर्वी सर्वेत्र हें सांगितळं ॥ 


---श्रीसमर्थप्रताप, १८, २९ 


म्हणून तर हें वृत्त गिरिधरांच्या माफत आपणांपर्येत येऊन पोंचलें 


(९२ ) श्रीसमथथ गडावर असतां एक वर्षी दुष्काळ पडला 


श्रीसमर्थ गडावर रहावयास गेल्यापासून त्यांच्या संनिध राहणारांची 
संख्या सारखी वाढत च चाळली होती. तश्ांत एक वर्षा प्रखर दुष्काळ 
पडला. तें वर्ष बहुधा शके १०५९९-१६०० असावें. गडावर दुष्काळ 
जाणवूं लागला, तेव्हां इतरत्र त्यानें किती कहर मांडला असेल ! 
अनेकांनीं विचार केळा, गडावर जाऊन समथांपाशी रहावें, ते आपणांस 
घालवून थोडे च देतीळ ! शिवाय गडावर पंक्तिप्रपंच नाहीं, जें समथीच्या 
पात्रांत, तें च सवांच्या. 


गडावरीळ हलाखीची वार्ता शिवाजीराजांच्या कानांवर गेली. त्यांनीं 
मनांत आणलें कीं, श्रीसमर्थ कष्टी असतां माझ्या राज्यसंपदेचचा काय 
उपयोग ? त्यांनीं ठागळी च योजना केली. एका मनुष्याची त्या कामावर 
त्यांनीं नेमणूक. केळी व गडावर येतील त्या सर्वाची भोजनाची व्यवस्था 
लावली. राजे स्वतः गडावर गेळे व त्यांनीं अकरा गांबांची सनद समथीपुढें 
ठेविली, समर्थ म्हणाले, “ ही सनद सध्यां बाजूस ठेव, हें पहा, आम्ही 
गडावर सुखांत असलां म्हणजे सारी जनता थोडी च सुखी होणार 
आहे दुनिया दु:खांत असतां आम्ही गडावर सुखांत असावें, हें शोभेल 
काय? आणि मला तें सहन तरी होईल काय? गडावर आम्हां निस्पृहांना 
चिंता वाटावी, अशी स्थिति आहे, तर देशांत प्रपची जनांचे काय हाळ 
होत असतील? '”' अशा 'च वेळीं, ' कल्याण करी देवराया ! या पदाची 
निर्मिति झाली असावी, असें वाटतें, मोठ्याने श्रीरामनामाची गर्जना करून 
दाही दिशांकडे दृष्टि फेकून श्रीसमथीनीं श्रीरामाचा धांवा केला. 


श्रीसमर्थांची गराथाचरिश्रें ३९९, 


खंडळ मंडळ सव भूमंडळ । 
लोक पडिले विकळ तूं कृपाळ ॥ १ 


अन्न चि मिळेना चिंता लागली मना । 
धांबे तूं जगज्ञीवना रे पावना ॥ २ 


ऐसा विषम काळ जाली तळमळ । 
जाहले व्याकुळ तूं सर्वपाळ ॥ ३ 


कोणी नाहीं जनासी सांगावें कोणापासीं । 


1.4 िनन्र (2 


जाल्या दुःखाच्या राशी रे हृषीकेशी ॥ ४ 


दास म्हणे जना भजन मानेना । 
आतां कोणी च धांवेना रे पावना ॥ ५ 


लवकर च सुमिक्ष झाठें. 


(९३) गडावरील अभिकुंडांतील विभूति 


गडावर श्रीसमर्थ बहुधा एकांतांत असमरिकुंडाजवळ वसळेळे असत. जं 
कुंड आज शेजघरांत आहे, तें च त्या वेळचें असेळ, असें वाटत नाहीं; 
पण जागा मात्र ती च असावी. तेथे ते बसत आणि भेटावयास येण्याची 
कोणाला च आडकाठी नसल्यामुळें आपआपलीं सुखदुःखे सांगावयास 
अनेक लोक तेथें येत. कोणी हि आले, म्हणजे 


आरत या हे चि बदती स्तन । कुंडामाजीलळ भस्म स्वकराने । 
चर्चितां भाळीं संवे चि दुखणे । होऊनि निरशान खुखावती ॥ 


-“ श्रीदासविश्रामधाम, ९४, २९ 


श्रीदासबिश्रामधामकर्ते आत्माराममहाराज सांगतात, “' माघ वद्य नवमीच्या 
नऊ दिवसांच्या उत्सवांत कोणत्या हि दिवशीं किंवा एरूहीं कोणत्या हि 
शनिवारी त्या कुंडांतील विभूति घेऊनि आपल्या संम्रहीं ठेवावी, म्हणजे 
ऊजित होतें. '' ते म्हणतात, ** माझ्या कडे च पहा, माझी काय योग्यता 
दासलीळा वर्णन करून सांगण्याची, पण मीं ती विभूति जिव्हेळा लावली 
आणि मला वाचा फुटली ! *) 


2४०० श्रीसमथांवतार 


श्रद्धावान्‌ भक्त अद्यापि त्या विभूती'चा याप्रमाणें अनुभव घेत आहेत, 
आज हि उत्सवांतीळ नऊ दिवसांत किंबा कोणत्या हि शनिवारी त्या 
कुंडांतीळ भस्म मोठ्या प्रेमाने कपाळीं लावतात व घरीं घेऊन जातात. 


(९७) पुढें पुढें मग श्रीसमथोच्या लहानपणच्या 
गोष्टी लोक सांगूं लागले 


अर्थात्‌, त्यांत कांहीं घडलेल्या असतीळ, कांहीं नसतील हि ब कांहीं 
फुगवळेल्या असतीळ. तथापि पुढील गोष्टी जनतेत प्रचढित झाल्या 
होत्या. 


(श्री) एका मुळाची गोटी खेळतांना फुटली. नारायणाचा स्पर्श 
होतां च ती पूर्ववत्‌ घड झाली ! 


(रा) एकाची कुंची हरवली. तेव्हां मूल रडत घरी गेलें. आईबापांनी 
त्याला मार दिला व कुंची हरविल्याचें निमित्त नारायणावर घातलें, कुंचीच्या 
शोधार्थ ते नारायणाकडे आले, तेव्हां नारायण म्हणाला, “ कुंची तर ती 
तेथें पडली आहे. ” आईबाप ती उचळून घेऊन गेळे, तर वाटेंत त्या 
मुलाची होती ती कुंची सांपडली ! मग ही पहिली इबेइब तशी च कुंची 
कोठून आली ? मारुतीरायाला ठाऊक ! 


(म) एका सासुरवासिणीची घागर फुटली. आतां सासू बोलेल 
म्हणून बिचारी रडत बसली. नारायणाच्या कटाक्षाने घागर घड झाली ! 

(दा) एका बाईची गळसरी तुटून मोतीं नदींत गळाले. बालसंतानें 
कृपेनें पाहिळें आगि मोतीं तरंगत वर आठी. 


(स) शाळेंत एका पोरानें पाटीवर ठिहिळेलीं अक्षरें पुसली गेलीं. 
पोर रडूं लागलें. नारायणाने पाटीकडे पाहिलें आणि अक्षरें उमटली. 


लहानपणी जांबेस असतां या गोष्टींकडे कोणाचें हि लक्ष गेळें नसेल. 
पण कालांतराने जेव्हां त्यांची राजयोगकीर्तिप्रमा सर्वे देशभर फांकली, 
तेव्हां या गोष्टी लोकांच्या बोलण्यांत येऊं ठागल्या. 


भश्रीसम्था चीं गाथाचरित्र १७०१ 


(९५ ) विशिष्ट अभंगाचे कल्याणांना स्मरण 
औरंगाबाद येथीळ मुक्ामांत एका रात्रीं कीर्तन करीत असतां, 

संदर्भाच्या ओघांत एक विशिष्ट वेराग्यपर अभंग म्हटला जावा, असें 
समथांच्या मनांत आलें, कल्याण मार्गे उभे होते च. “ म्हणा तो अभंग, ” 
असं त्यांना समर्थ म्हणाळे. कोणता अभंग तो कल्याणांच्या लक्षांत 
येईना. समथोनीं टाळ मिर्कावळी, ती कल्याणांना लागळी आणि प्यांना 
अभंग आठवला : 

नको ओळखीचे जन । आंगीं जडे अभिमान ॥ १ 

आतां तेथे जाई मना । जेथें कोणी ओळखेना ॥ २ 

लोक म्हणती कोण काय । पुसों जातां सांगो नये ॥ ३ 

रामदास म्हणे पाहीं । तेथें कांहीं चिंता नाहीं ॥ 2 


(९६ ) निनामपाडळी जळाली 

केव्हां एकाकी, तर केव्हां केव्हां शिष्यांना बरोवर घेऊन काननांत 
हिंडण्याचा श्रीसमथांचा दंडक असे. तळ अरण्यांत च पडावयाचा. 
शिष्यांनीं गांवांतून मिक्षा मागून आणावयाची, रात्रीं गांवांत कीर्तन करून 
मिळालेल्या भिक्षेची जणूं फेड करावयाची, लोकांना श्रवणाचा चटका 
ळावावयाचचा व कोणास न कळत दुसरीकडे चालतें व्हावयाचे, असा 
त्यांचा शिरस्ता होता. त्याप्रमाणें एकदां निनामपाडळीच्या रानांत तळ 
पडळा असतां बरोबर चौसष्ट शिष्य होते. ते गांवांत भिक्षेळा गेले. तेव्हां 
गांवचे पाटीळ पटवारी शिष्यांना टाकून बोलले, 

कां घमंडे हो टाकिला संसार । कां गोरगरिब पाडिता सिंतर । 

बोळूनि अवाच्य करूनि मार । त्रासिळे सत्त्वसील भक्ता ॥ 

-ण"दासविश्रामधाम, ४०, ७२ 


शिष्य परत येऊन हा प्रकार श्रीसमथीना विदित करतात, तों तिकडे गांबांत 
सदा सर्वेदा रामदासासि पावे । खळीं सांजितां व्यान सांडूनि धांवे ॥ 
ते मारुतिराय प्रकट होऊन त्यांनीं हातीं चूड घेऊन गल्लोगळीं फिरून 


अस्नीचा धडका उठवून दिळा. आग गांबभर पसरली. हें कशाचें फळ 
स. अ. २६ 


४०२ श्रीसमर्थावतार 


होय, हें लक्षांत येऊन गांवकरी श्रीसमथीकडे जाऊन आडवे पडले 
आणि बोलले, “ महाराज, कांहीं जणांच्या अपराधामुळें सवीना च रिक्षा 
होत आहे, क्षमा करावी. '' समथीना दया आली, त्यांनीं गांवकरी यांना 
“: उठा * म्हणून आज्ञा केली आणि “* गांवाकडे पहा, '' असं सांगितलें, 
गांवकरी पाहतात तों काय ? जो चूड घेऊन आग लावीत होता, तोच 
आतां खांद्यावर प्रचंड घागर घेऊन ती विझवीत होता ! 


अश्या च एका प्रसंगाचा गिरिधरांनीं हि उल्लेख केला आहे; 


समथीच्या निस्पृहांसी यवन छळक । 

नागठाणीं भिक्षाटणीं छळी देख । 

समर्थ ऐकोनि वनीं पळती निदाक । 
मागे हनुमान जाळिती यवनयृह ॥ 


--“ भ्रीसमर्थप्रताप, १८, २५ 


(९७) उंन्रजेचा जटिल 


उंब्रजेस एक जटिळ होता. त्यानं गुरुपणाचें बरें च प्रस्थ माजविलें 
होतें. तेथील एक शरू मराठा त्याचा शिष्य झाला होता. कामानिमित्त तो 
मराठा परगांबीं गेळा असतां जटिलाची बुद्धि चळली. त्या शूराची तरुण 
खरी हि त्यास वरा झाली, शिष्य परगांवाहून येण्याचे दिवस जवळ आले, 
तसे दोघे हि घाबरे. शिष्य आळा व त्याच्या कानांवर स्वस्रीची वार्ता 
गेली. त्यास तिची धन्यता वाटली कीं तिनें आपला देह गुरूस अर्पण 
केला. तेव्हांपासून तो तिठा गुरुपत्नी मानून आई म्हणूं लागला. 


जटिल गुरु व मराठा रिष्य यांचें हें चरित्र श्रीसमथींच्या ऐकण्यांत 
आलें. ते उंब्रजेस मुद्दाम त्या शिष्याच्या भेटीस गेले. ““ आम्हांस त्या 
शिष्याची भेट करबा '' असं समर्थ लोकांस म्हणाले. पण तेव्हां हि त्या 
रिष्याचें दुसर्‍या गांबीं जाणें झालें होतें. लोक म्हणाले, “ शिष्य गांवी 
गेला आहे, पण त्याचे गुरुमहाराज येथें आहेत, त्यांची भेट होऊं शकेल. 
समर्थ म्हणाले, “ आम्हांस त्या थोरबंटाशीं ( चांडाळाशीं ) कांहीं कर्तव्य 
नाहीं, आम्हांस त्या रिष्यास भेटण्याची इच्छा आहे. 


ध्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे ४०३ 


समथोची भाषा जटिलाच्या कानांवर गेली. तो घाबरला, तो पळाला, 
उंब्रज सोडून दुसरीकडे च गेळा. शिष्य परत आला, गुरुमहाराज 
आपणांस टाकून गेल्याचे पाहून तो कष्टी झाला. 


समर्थ त्यास भेटले, त्याच्या हृदयांत शिरे, त्याचा उद्गार झाला. 
जटिल हि पुढें पश्चात्तापाने दग्ध झाळा. ( दासविश्रामवाम, 9१ ) 


(९८ ) शाहीरांचें गर्वहरण 


कांहीं शाहीर गांबोगांबी जाऊन आपलीं कवर्ने गाऊन दाखवून 
लोकांचें मनोरंजन करीत व जयपत्रें घेत घेत, एका पोष महिन्यांत 
चाफळास येऊन पोंचले. ते चाफळास हि जयपत्राचा च हट्ट धरून 
बसले, समथानीं त्यांना सांगून पाहिलें काँ, “ असला अहंकार चांगळा 
नव्हे, गावयाचें तें गा, मंडळींची करमणूक करा, मिळेल तें द्य ध्या 
आणि आनंदानं जा.'? पण ते ऐकेनात. “' बरें तर, तुम्ही सवाल टाकतां कां 
आम्ही टाकू  '' असें त्यांना सम्थोनीं बिचारतां च, ““ तुम्ही आधीं पुसा, 
आम्ही तुमच्या प्रश्नाचा परिहार करूं आणि मग आम्हांस काय पुसावयाचें 
असेल तें पुसू ,” असें शाहीर म्हणाळे. समथीनीं लागळी च डफ सज 
करण्याची ब झालर, तुणतुणी घेण्याची कल्याणादि शिष्यांना आज्ञा 
केळी. सर्वे सिद्धता होतां च श्रीसमर्थ सरसावून बसले आणि डफगाणें 
गाऊं लागले. तें गाणें त्या वेळीं श्रीसमथोच्या तोंडून सर्व भाग्यवंतांनीं 
ऐकिले आणि आज आपण तें नुसतें वाचून कां होईना, पण अहंता 
सोडून श्रीरामसमर्थचरणीं लीन होऊन रहावयाचें आहे. 


( बाडांक ६१८ वरून) 


किती पृथ्वीचे वजन । किती अंगुळें गगन । 
आहे सिंधूचे जोवन । किती टांक ॥ १ 


वायुसरिसे उडती । सांग अणुरेणु किती । 
लक्ष चौऱ्यायसी उत्पत्ति । रोम किती ॥ २९ 


किती आकाशींचा वारा । किती पर्जन्याच्या धारा । 
तूण भूमीचे चतुरा । किती आहे ॥ ३ 


22०४ श्रीसमर्थांवतार 


सचे सरिताची वाळु । सत्तसागरीं केवाळु । 

किती आहेती हरळु । सांग मज ॥ ४ 

बीज वडी आणि पिंपळीं । किती आहे भूमंडळीं । 
सर्वे धान्याची मोकळी । संख्या सांग ॥ ५ 
अठराभार वनस्पति । भूमंडळीं पानं किती । 

फळें फुलें मजप्राति । सांग आतां ॥ ६ 

जे जे पुसिले म्यां तुज । त॑ तं सांग आतां मज । 
अनंत ब्रह्मांडी बेरिज । किती जाली ॥ ७ 

सांग माझें डफगाण । नाहीं तरी सोडी जाणपण । 
देहवुद्धीचे छक्षण । सोडवीन ॥ ८ 

रामदासाच्या विनोदें । सोडा अहंतेचीं ब्रीद । 
मग स्वरूपी स्वानंद । सुखी राहा ॥ ९ 


श्रोतीं व्हावे सावचित । आतां सांगतो गाणित । 
या च 
सवे आहे. अगणित । सत्य वाचा ॥ १० 


हें गणित शाहीरांना कोठून सांगतां येणार? ते निरुत्तर झाले, त्यांचा 
गर्व गळाला. ते समर्थांना शरण आले. समथौनीं त्यांस हुर्मुजी रुमाल 
देऊन संतुष्ट केले. 


(९९ ) बाहेगांवचा मारुती 


या मारुतीची कथा कोणत्या रामायणांत किंवा पुराणांत आहे, मला 
ठाऊक नाहीं. ती श्रीसमर्थानीं च एका करुणाष्टकांत सांगितली आहे व 
तिचा च अनुवाद त्यांच्या सव चरित्रकारांनीं केळेठा आहे. ती कथा अशी : 


रावणाचा वध करून, त्याच्या बंदिशाळेंत पडलेल्या देवांना मुक्त करून 
च बिभीषणास लटंकेचें अक्षय राज्य देऊन विमानाने राम परतले असतां, 
मागीत सिरटें गांव आहे, तेथें सीतामाई राहिल्या व जवळ च एका ठिकाणीं 
कृष्णातीरीं स्नानसंध्येसाठीं स्वतः राम आणि लक्ष्मण उतरले. दोघे हि 
देहभान विसरून जपध्यानांत मग्न असतां कृष्णेलळा एकाएकीं मोठा थोरला 
लोंढा आला. त्यायोगें त्या दोघांच्या ध्यानाचा भंग होणार असें पाहातां च, 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्रे 2०१२ 


ते ध्यानस्थ बसले होते त्याच्या वरच्या बाजूस दोन्ही बाहु दोन बाजूंस 
पसरून सबंध लोंढा आपल्या छातीवर घेऊन पाणी दोन्ही बाजूंस काढून 
द्यावें व आपल्या पाठीशी राम-ठद्ष्मणांना घाळून महापुराचा त्यांना उपसर्ग 
पोचूं देऊं नये, अशा इराद्याने भीमरूपी मारुती उभे ठाकले. त्यांच्या 
छातीवर लोंढ्याचें पाणी आदळून तें दोन योजनें मागे हटले ब तुंबून 
तेथें मोठा डोह झाला ब जास्त पाणी होतें तें दोन्ही हातांच्या दोन बाजूंनी 
वाहत जाऊन पुढें कांहीं अंतरावर खालच्या बाजूस पुन्हां एक होऊन 
वाहूं लागलें. म्हणजे मारुतीच्या पाठीमागच्या बाजूस एक वेट वनळं आणि 
राम-लक्ष्मणांच्या ध्यानांत जें विन्न येऊं पाहात होतें, त्याचें मारुतीरायांनी 
याप्रमाणें निवारण केलें. दोन्ही बाहूंनीं नदी विभागली गेली म्हणून 
त्या ठिकाणीं जें गांव आहे, त्याचें नांव हि ' बाहे ' पडले, 


त्या अष्टकांत श्रीसमर्थ म्हणतात, “ आपणांस हा कथाभाग ठाऊक 
असल्यामुळे, आपणांस साहजिक च वाटलें कीं, अशा ठिकाणीं मारुती 
असणार च, म्हणून आपण मोठ्या उत्सुकतेने त्यांच्या दर्शनास आलों, 
तों येथें मारुती नाहींत, हें पाहून आपणांस परम विस्मय वाटला. '? संमथानीं 
साहजिक 'च, मारुतीचा धांबा मांडला आणि मारुतीनं डोद्दांतून 
मेघगर्जनेप्रमाणे हांक देऊन श्रीसमथीना बोभाइलें. त्या हांकेसरसी, 
श्रीसमर्थप्रतापकार म्हणतात : 
समर्थे कृष्णेमध्ये भीमकुंडीं बुडी दिधली । 
हनुमानमूर्ति पुरातन निद्रिस्थ उठविली । 
ब्रह्मदेवे च्रेतायुगीं पुजूने जे प्रासादिली । 
कलयुगीं जागी केलीसे जगदोद्धारा ॥ 
ब्रह्मदेवाचे भविष्यबचन । कलयुगीं हनुमान अवतार होईल जाण । 
आपआपणा जागे करून । जगदोद्धार करील ॥ 
गौतमीतीरीं उत्पन्न होऊन । कछृष्णातीरी रहावया है चि कारण । 
श्रीरामअवताराचें अखंड स्मरण । पूरवांख्यान स्मरतसे ॥ 
-“ श्रीसमर्थप्रताप, १, २८-४० 


म्हणतात, श्रीसमर्थ अकरा दिवस त्या डोहांत 'च होते. नंतर बाहेर आले 
आणि जेथें मारुती उभे ठाकले होते, तेथें त्यांनीं मारुतीची स्थापना केटी 


2०६ श्रीसमर्थांवतार 


राम वेकुंठधामास गेले तेव्हां मारुतीला चिरंजीव करून आपल्या मागें 
ठेवून निरवून च गेळे होते कीं, 

रघुनाथउपासकाला प्रसंगें । सख्या मारूती पाव रे लागवेगें ॥ 

--“ करुणाष्टके, ५३; ९ 

समर्थ म्हणतात, '' प्रभूच्या या निरविण्याचा मला या क्षणीं याप्रमाणे प्रत्यय 
आला, पण मी हें कोणास सांगूं, कोण ऐकतीळ आणि कोण मानतील, 
तेव्हां हा सद्यप्रत्यय पाहून माझ्या मनाची जी अवस्था झाली, ती माझी 
मला च ठाऊक ! ” 

श्रीसमरथांना आमचा असा अंविश्वास कां वाटावा ? “ महाराज, आम्ही 
आपलें प्रत्येक वचन वेदतुल्य मानतो. ' 


( १०० ) शिवरायानुग्रहाची कथा 
श्रीदासविश्रामधामकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे श्रीसमथथांची श्रीशिवरायावर 
कृपा झाल्याची हकिकत अशी आहे : 


देशाची आणि धमाची विपन्नावस्था पाहून महाराजांना एकदां वैराग्य प्राप्त 
होऊन सात दिवस अन्नपाणी वज करून तप करीत ते देवीच्या चरणांपाशी 
बसून राहिले. “: काय पाहिजे तें माग, ” असें देवी बोळली. यांनीं दोन 
गोष्टी मागितल्या. १. राज्यसंपदावेभवपद आणि २. भक्तिमुक्तिप्रत्ययज्ञान 
शुद्ध. देवी म्हणाली, “ पहिली गोष्ट देणं माझ्या स्वाधीनचें आहे, पण दुसरी 
सद्ुरुवांचून प्राप्त होणें नाहीं, ' महाराजांनीं नम्रपणे विनंति केळी, “* मठा 
एक नको, दोन्ही पाहिजेत.” देवीनं हा वृत्तान्त समर्थाना कळवून 
“: तुमच्याकडे राजाळा पाठविते, '” म्हणाली. त्याप्रमाणें महाराजांनी 
पर्वेतातळीं श्रीसम्थांची भेट घेतली, नजराणा पुढें ठेवला, तो श्रीसमथीनीं 
उधळला आणि 
देऊनि राजया अभयकर । सांगोनि कर्णी तारक मंत्र । 
निरोप दिघले राज्य स्वतंत्र । करिसोळ रामछपेन ॥ 
-णा दासविश्रामधाम, २९, १०८ 
श्रीसम्थाच्या उन्मत्तदरोचा शेवट होण्याच्या पूर्वीच त्यांची महाराजांवर 
कृपा झाली, ( दासविश्रामधाम, २२, १०) 


भऔआसमर्थाचीं गाथाचरित्र ७०७ 


(१८१) शिंगणवाडीचे रान 


श्रीसमथोच्या चरणधूलीने पवित्र झाळेढीं सवे च ठिकाणें मळा आति 
प्रिय वाटतात, पण त्यांत हि चाफळखोऱ्यांतील दिंगणवाडीचें रान विशेष च 
वेड लावणारें आहे. चाफळक्षेत्र मग झालें, समर्थ प्रथम प्रथम रिंगणवाडीच्या 
रानांत च रहात. चाफळक्षेत्र उभारल्यावर सुद्धां पुष्कळ वेळां ते चाफळास 
न रहातां रात्रंदिवस रिंगणबाडीच्या रानांत च काळ कंठीत. त्या रानांत 
च जवळपासच्या डोंगरांत, घळींत, करंदीच्या जाळींत ते सुखानं वास्तव्य 
करीत. तेथें 'च त्यांचें दर्रान घेण्यास लोक जात. श्रीशिवाजीराजावर कृपा 
झाली, ती या 'च रानांत. त्यानंतर हि पुष्कळदां या च रानांत त्यांच्या भेटी 
झाल्या, 


आत्माराममहाराजांच्या दासविश्रामधाम ग्रन्याची रचना राक १७२५ 
च्या सुमारास झाली. त्या वेळेपर्यंत परंपरेनं त्यांच्या ऐकण्यांत होतं कीं, 
या च ठिकाणीं शिवाजीराजांना समथाचा उपदेश झाला. 

पूर्वी ते स्थळीं नृपासी वरद । जाला लाभला आत्मेक्यबोध ! 

गुरूदक्षणाखालीं राज्य समुद । लेहोन अर्पिला तेथे चि ॥ 

लावावया हुर्मुजञी निशाण । आज्ञा दिधली ते स्थळीं सज्जने । 
आतां हि जाळींत ध्यान संघान । सांगूनि केलें छृतार्थ ॥ 

अद्यापि तेथें सांगती जन । हें ृपाचें उपदेशस्थान । 

परी उपदेशकाळींचें जे महिमान । जाणे जगदंबा पूर्वी च ॥ 

-- श्रीदासविश्रामधाम, ५७, २१-२३ 
समर्थभक्तांनीं तेथें जाऊन लोटांगण घालावें आणि काय वाटतें त्याचा 
ग्रत्यक्ष अनुभव ध्यावा ! मी काय सांगणार ? 


(१०२ ) दिंगणवाडीचा मारुती आणि श्रीराममंदिराची जागा 


उत्तरेकडील तीर्थे करीत असतां श्रीसम्थांना एका सिद्ग पुरुषाने एक सोटा 
अर्पण केला होता. तो श्रीसम्थौनी रिंगणवाडीच्या रानांत एका ठिकाणीं 
यढच्छेनें रोवून ठेवला होता. त्याच्या पुढच्या वर्षां तेथें जाणें झालें असतां, 


४०८ श्रोसमथांबतार 


पाहतात तों तें वाळळेळें काष्ट हिरवळून त्यास पालवी फुटली होती. समथाना 
आश्वय वाटळें. उन्हाळ्याच्या दिवसांत एकदा ऊन टाळण्यासाठी तेथें 
बसळे असतां शुभ शकुन होऊं लागले. शेजारीं भूमि चमकू लागली 
तंथ पाणी असावं, असे वाटळें, अंगावर वारा यावा, तर तो सुवासित 
असावा, अशीं चिन्हें पाहून या जागीं मारुती स्थापावा, असें त्यांच्या मनानें 
घेतठे, नंतर दिवसभर सभोवती फिरत हिंडळे आणि रात्रीं पुन्हां तेथें च 
येऊन निजले, तर स्वप्नांत श्रीराम आळे. त्यासरसे उठळे आणि पूर्व 
दिशेकडे पाहतात, तों अनुपम्य प्रकाश नजरेस पडळा आणि कानांवर 
कीतेनार्‍चा धोप येऊं लागला, नवळ करीत करीत च पुन्हां झोपी गेले 
प्रात:काळी उठून खानसंध्यादि कमं सारून मानसपूजेस बसळे असतां 
मारुतरांय प्रकट झाठे, त्यांना नमस्कार करून रात्रींचा वृत्तान्त निवेदन 
केठा. तो ऐकून मारुती हास्यमुखें समथाना म्हणाले : 


श्रीरामाचा तूं लाडका केवळ । स्वप्रकाशाचे प्रत्यक्ष फळ । 

येथूनि परमार्थ होय सुकाळ । वाढोनि प्रबळ उपासना ॥ 

ये स्थळीं स्थापी मम नाम मूर्ति । आणि जे स्थानीं देखिली ज्योती । 

क्षेत्र करूनि तेथें निगुती । श्रीरघुवर्या स्थापिञे ॥ 
-'श्रीदासविश्रामधाम, ४५, ३४-३५ 

त्याप्रमाणें समर्थांनी त्या जागीं मारुतीची स्थापना केली आणि जेथें पाणी 

असावें, असें भासले होतें, तेथें त्यांनीं स्वतःच्या हातानें खणून तीर्थ 

निमाण केलें आणि स्वत: च बांधून काढले. असं हें परम पवित्र स्थान 

आहे. या च शिंगणवाडीच्या रानांत समर्थांचा शिवरायाठा अनुग्रह झाला. 


जेथं प्रकाश दिसळा आणि जेथून कीर्तनाचा घोष कानांवर आला त्या 
जागीं श्रीराममंदिर उभारण्याच्या उद्योगास श्रीसमर्थ लागले. 
पे ह 
(१०२ ) श्रीसमथांचा मिरवीत राजगृहप्रवेश 


५ तुम्ही व्हा पुढें, आम्ही येतों मागाहून, असं श्रीशैवरायाला सांगितल्या- 
वरून राजे पुढें गेळे व मागाहून चार दिवसांनीं दत्तला बरोबर घेऊन 


श्रीसमर्थार्ची गाथाचरित्रे ७०९, 


श्रीसमर्थ निघाळे, ते साताऱ्याजवळ एका बागेंत जाऊन उतरले. 
तो रथसप्तमीचचा दिवस होता. श्रीसमर्थ आल्याची वर्दी राजे यांना पोंचतां च 
ते परिवारासह तत्काळ दर्शनास आळे आणि आपल्या शिरस्त्याप्रमाणे 
अकरा नमस्कार घाळून श्रीसमथोच्या सन्निध गेले. तो दिवस बागेत च 
कंठावयाचा, असें ठरलें. साताऱ्याहून श्रीसमर्थदर्शानास येणाऱ्या स्रीपुरुषांचा 
प्रवाह सारखा सुरू झाळा. औपचारिक बोलणी होऊन राजे व्यवस्थेला 
लागले. भोजनाची तयारी झाली. राजांना समर्थ विनोदाने म्हणाले, * तुम्ही 
सर्वे जण पंचपक्कानांचें भोजन करा, आम्ही आमचे दोन पानगे भाजून 
देवाला नैवेद्य करूं.” समथीना राजे तसं थोडें च करूं देणार होते ! 


दर्शनेच्छु लोकांची रीघ चाळू च होती. पंडित, बैदिक, हरिदास, 
साधुसजञन, इतर्के च काय, पण भोळे, भाबडे, भिकारी, याचक सर्व च 
आले आणि गेले. तरुण मंडळी तर गांवांत कोणी च मागें राहिली नव्हती. 
सर्व च बागेकडे लोटले होते. पण गागा पॅडित मात्र आले नव्हते. त्यांना 
आणण्यासाठीं राजांनीं मुद्दाम पालखी पाठविली. गागा पडळे विद्वान्‌ शास्त्री; 
संस्कृताभिमानी ! त्यांना प्रश्न पडळा, आपण गेलों तर आपणांस समथाना 
आधीं नमस्कार करावा लागणार, शिवाय त्यांच्याशीं मराठी भार्षेत भापण 
करावें लागेळ ! तेव्हां त्यांनीं पाठखी परत करून निरोप पाठविळा काँ, 
आपण आजारी असल्यामुळें येऊं राकत नाहीं. निरोप ऐकून राजांना नवल 
वाटलें नाहीं, कारण पंडितांचा आजार राजे जाणून होते. गागा गेले 
नाहींत, पण बागेंत काय काय होतें, कोण कोण येतात, राजे काय 
म्हणतात, समर्थ काय करितात, कीर्तने कोणाची होतात, वगैरे बातमी 
आपणांस इत्थंभूत कळावी, अशी गागांना चुटपुट लागली, म्हणून त्यांनीं 
आपल्या बिश्वासांतळा एक माणूस पाठवून बातमी आणविळी होती. 
रथसप्तमीच्या रात्रीं बागेंत च कीर्तनें झालीं. 


दुसरे दिवशीं सकाळीं बागेपासून राजगृहापर्यंत मिखणूक निघाली. 
त्या मिरवणुकीचा थाट कोण वर्णू शकेल ! शाब्दांची उणीव कल्पनेने 
भरून काढली पाहिजे. श्रीसमर्थाच्यासाठीं शुंगारळेला हत्ती सजञ होता. 
रिष्यमंडळीसाठीं पालख्यांची योजना होती व इतरांसाठी गाड्या, घोडे 
वगेरे तयार होते. राजे यांनीं सर्व योजना श्रीसमथौना विदित केली. त्यावर 


४१०८ श्रोसमर्थावतार 


श्रीसमर्थानीं सवोना आज्ञा केळी कीं, राजे यांचें भक्तिप्रेम पाहून आपणांस 
त्यांची भीड मोडवत नाहीं, तेव्हां त्यांनीं जी काय व्यवस्था केळी असेळ 
ती सर्वोनीं मान्य करावी, कोणता च विकल्प मनांत आणूं नये. त्याप्रमाणे 
सर्व तयारी झाळी आणि 
मग थोर रछपाळु गुरुगोसावी । करिवरावरी बैसळे ॥ 
आज्ञा दिधली जाणोनि समर्थ । चतुर प्रधानीं जाला माडुत । 
बैसोनि गुरुआज्ञे खवासित । मोरचेल करी राजा तो ॥ 
पुढें चौताळती पदांती बोरं । त्यामागे चालिळे थाट अशवस्वार । 
पाठीसी पालख्या मग नागभार । सैन्य विस्तारले ससांग॥ 
ढोळ दमामे काहळा दुंदुभी । नि्याण ढालादि फडकती नभीं। 
शोभा विलोकी फकीर गेबी । हारिपुरीं जैसा श्रीहरी ॥ 
-ण दासविश्वामधाम, ४८, २३-३६ 
रवणुकीबरोबर कोण क्रोण होते 
पंडितांची चालिलीं थाटे । वेद्घोष करिती वैदिक भर । 
चालती जंगम येकवटे । डोलती फकीर मार्गाने ॥ 
चहुंकडोन पाहूं समर्थांला । मिळाळे भोळे भजकमेळा । 
विणा चिपोळ्या टोपी माळा । घुंगरु शाटीसह शोभती ॥ 
चालिले भजनाचा करित कडका। भाविकीं बाहती सुमनद्वार चुका । 
संतोष वाटला मोक्षदायका । राममये चि हो ठेळे ॥ 
-ण दासविश्रामधाम, ४८, ४४-४६ 
श्रीरीवछत्रपतींचं केवढें हं भाग्य ! 
जयदेवकवबीचा क्रोचनृपाळ । मुकुंदमुनीचा जेतपाळ । 
तुळसोदासाचा अविच प्रेमळ । तैसा शिवभूप दासाचा ॥ 
-- दासविश्रामधाम, ४८, ४८ 
त्यांची जोडी कोण फोडूं रकेळ : त्या दिवसाच्या शिवछत्रपतींच्या आनंदाची 
कल्पना च करा. 
बागेपासून निघाली आणि मिरवणूक शहरांत प्रवेश करती झाली. 
शहरांत कोण उल्हास होता ! गागासारखे कपटी पॉडेत होते ते 


श्रीसमवाचीं गाथाचरित्रे व्र 


झरोके माहड्या पारा झाड । विलळोकू लपाळे करूने आड । 
स्वामिरायाचे निरखोनि तोंड । भाबिले जालो छतार्थ ॥ 


-र्‍ऱ दासविश्रामधाम, ४८; ५५ 
आंकीची सारी जनता 
येरी आपुलाल्या शक्तिजुसार । सोन्यारुप्पाचीं फुळें अपार ! 
बोबाळूनि टाकितां मिकारी किंकर। बदती फळलें हो प्राक्तन ॥ 
आरत्या करिती प्रेमभरं । उडविती सुमन गुलाल अबिर । 
एवं सभेसी पातले भवहर । सदूखुंदमेळासह उतरूनि ॥ 
--दासविश्रामधाम, ४८, ५६ - ५७ 
याप्रमाणें राजगुह्वासी मिरणूक पोंचळी आणि श्रीसमर्थ हत्तीवरून 
उतरले तों 
राजाकषं राजयुवत्या । आणूनि साजुक जीवन आरत्या । 
दिव्य पाय ते क्षाळूनि तीथा । सेवोनि प्रेमे नमोनि ॥ 
देऊनि सबींगा अबिरउटी । खुपुष्पहार घालळोनि केडीं । 
निबलोण करिती भरभरो सुठी । रुपया मोहरा होनाच्या ॥ 
-"- दासविश्रामधाम, ४८; ५८- ५९ 


समथीनीं त्यांना प्रसाद दिला आणि त्या गेल्या. राजे पुढें आणि मागें समर्थ 
असे चाळळे आणि सिंहासनापाशीं येऊन राजे समथीना विनंती करितात, 
“ महाराज, आपण सिंह्वासनारूढ़ व्हावें आणि मजकडून सेवा ध्यावी. 
राजाचा हा निस्सीम प्रेमळ भाव पाहून समर्थ गहिवरले आगि प्रेमाने म्हणाले, 


५ आमुचे च कीं भोळ्या राज्य हें हि । तूं चि सरक्षी आपुल्या ठाई । 
संशयो आतां न धरी हृदई । देवभक्तासी तोषवी ॥ 
--- दासविश्रामधाम, ४८, ६६ 


आमचा सध्या विचार असा आहे, तुझ्या भक्तिप्रेमाळा वरा होऊन अकरा 
दिवस येर्थे तुझ्या जवळ रहावें व पुढें मग रिंगणवाडीच्या रानांत जेथें 
ऱ्योति दिसली त्या जागीं क्षेत्र निर्माण करून तेथ श्रीरामाची स्थापना 
कागवी. राज्यभार तूंच वाहिला पाहिजेस, आम्हांस तो नलगे. '" 


७8१२ श्रीसमर थावतार 


अकरा दिवस, दररोजचा कार्यक्रम कसा चाळला असेल, याची कल्पना 
करतां येते. रात्रौ कीर्तने होत. मिरवणुकीच्या वेळची गागाची आजारी- 
पणाची बतावणी जरी धकली, तरी अकरा हि दिवस ती च बतावणी 
चालण्यासारखी नव्हती. तेव्हां एकदा त्यांनीं कळविलें, “ आतां आपणांस 
बरें वाटत आहे व आपण आज रात्रीं कीर्तनश्रवणास येऊं. ” त्या रात्री 
प्रथम वेणाबाईंचें कीर्तन झाळें आणे नंतर समथीच्या आज्ञेवरून वामन 
पॉडेत वीणा घेऊन कीर्तनास उभे ठाकले. वेणाबाईचे बोळ ऐकून कोणी हि 
कृतार्थ झाला असता, पण गागाभट पडले विद्वान्‌ शास्त्री, त्यांच्या मनांत 
विकल्प उभा राहिला कीं, “ कीर्तन रांडेचें ऐको नये ', पण कीर्तनांतून 
उठून हि जातां येईना ! वामनांचें कीर्तन चाळू असतां त्यांची गाढ 
विद्ठत्ता पाहून गागा दि थक्क झाले, त्यांच्या हि मनांत येऊन गेलें काँ, 
वामनासारखे व्युत्पन्न पंडित हि ज्यांच्या भक्तगणांत मोडतात, त्या 
श्रीसम्थाची योग्यता केवढी असली पाहिजे. वेणाबाईच्या कीर्तनाचे वेळीं 
गागाच्या मनांत आळेला विकल्प कल्पनेनं जाणून तो हि वामनांनीं आपल्या 
पूर्वरंगांत खोडून काढला होता. तेव्हां गागाला वाटलें, येथें मनांत हि कांही 
विचार आणण्याची सोय नाहीं. गागाभट मोठ्या पेचांत पडले. उठून हि 
जातां येत नव्हतें. : वाजवा टाळी ' म्हटलें, म्हणजे टाळी वाजवावी 
लागे, रामनामाचा घोष सुरू झाला, म्हणजे त्यांतून हि सुटतां येत नसे, 
याप्रमाणें कीतनाळा जाऊन गागा जरी मोठ्या अडचणींत जाऊन पडले 
होते, तरी त्यांच्या हि मनावर सुपरिणाम झाल्यावांचून राहिला नाही. 
गागाची वृत्ति पाठटत चालली. 


ज्या वामनपंडितांचें कीतन श्रवण करून गागा पंडितासारख्या आग्रही 
शाख्याची वृत्ति पाळटली, त्या बामनांची योग्यता काय सांगावी ! 
ते बामन मोठ्या काकुळतीने तुम्हां आम्हांस कांहीं सांगत असले, तर तें 
त्यांचें बोलणें आपण मानणार किंवा नाहीं ? ते सांगतात, 
ध्याता खुतकामिनी जाती दिनयामिनी । 
घडी येक तरी मनीं आठवा राम ॥ १ 


धंदा न सुटे जरी असा सुखे व्यापारी । 
वाचा आणि अंतरी आठवा राम ॥ २ 


श्रोीसम्थाची गराथाचरित्र ७१२३ 


दिवस गेला व्यापारी निद्रेखाली गेली रात्री । 
गेळे दिवस व्यर्थ चारा आठवा राम ॥ ३ 
काळ हा घडिघाडि मोजी देहाची घडी । 
गोष्टी हे तो उघडी आठवा राम ॥ ४ 


प्रार्थितो वामन कायावाचा मन । 
आइका हे वचन आठवा राम ॥ ५ 


( १०४ ) मराठे सरदारांचा परिपाठ 


श्रीछत्रपतिशिवाजीमहाराज व इतर मराठे सरदार यांचा परिपाठ 
असा असे कीं, विजयादरामीचे दिवशीं ज्यानें त्याने आपआपले धोडे साज 
घाळून उत्तम शंंगारून श्रीसमथीच्या दर्शनास जावयाचें. श्रीसमर्थाच्या 
मनांत येईल त्या घोड्यावर ते स्वार होत. ज्याच्या घोड्यावर ते बसत 
त्यानं आपला भाग्योदय आहे, म्हणून समजावें. 
समथांचा प्रतिवर्षी दाकुन घेती । 
विजयादरामीसी दर्शनासी येतो । 
ज्याचा अभ्युद्य त्याच्या अश्वाबरी स्वार होती । 
भोंबते चालती सरदार ॥ 
-- श्रीसमथेप्रताप, १८, २३ 


(१०५ ) स्वारशिपायी यांना विजयाचा मंत्र 


श्रीसमर्थ राजगृहीं असतां, स्वारशिपायी, व्यापारी, उदमी यांनीं संधि 
साधून श्रीसमथीना विनंति केळी कॉ, आम्हांस नेहमीं यश 'च येत 
जाईळ, असा कांहीं उपाय कृपा करून सांगावा. समथीनीं सांगितलें, 

ठसा हेमधातूवरी वातसूतु । तथा ताइताची बरी रौप्यधातु । 

तयाची पुजा मंदवारी करावी । बरी आवडी आर्त पोटीं धरावी ॥ 
हा छोक करुणाष्टकांतीलळ १३२७ व्या स्फुट छोकांत '५६ वा आहे 


(१०६) सिंहस्थांत गंगायात्रा 


सिंहस्थासाठीं नाशिकत्र्यंबकास जाण्याची इच्छा श्रीसमथाोनीं 
दरोविळी आणि महाराजांनीं सर्वे तयारी करून दिली. दोन हत्ती, 


४१७ श्रीसमथांवतार 


दोनशे स्वार, गाड्या, धोडी, पालख्या, दक्ष कारकून आणि चार लक्ष 
रुपये बरोबर देऊन महाराजांनीं श्रीसमथीची रवानगी केली. समर्थ 
यात्रेळा निघाले, त्यासरसे इतर हि कांहीं नागरिक स्त्रीपुरुष त्यांच्या 
बरोबर निघाले. अशी प्रचंड यात्रा सिद्ध झाली. बारा कोसपर्यंत स्वतः 
महाराज पो-चविण्यास गेले, निरोप घेतांना, “* लवकर परत या, ” अशी 
त्यांनीं समर्थाची प्रार्थना केली. तेव्हां समर्थ म्हणाले, ““ जरूर, तुझ्यामाझ्यांत 
द्वैत आहे च कोठें ! '” महाराजांना गहिंबर आला, नेत्रांत प्रेमानें अश्रु 
चमकळे, कंठ भरून आला. श्रीसमर्थ निघाळे आणि ते दिसत होते 
तोंवर महाराज तेथें च तटस्थ उभे राहिले! नंतर तेथें एक साष्टांग 
नमस्कार घातला आणि जड अंत;करणानं परतले. 


मागोत ठिकठिकाणीं मुक्काम करीत यात्रा चालली. जेथें मुक्काम होई 
तेथें कथाकीतनं होत. गांबोगांवचे लोक संतुष्ट होत. यात्रा फुगत च 
चाळली. ठिकठिकाणचे फकीर, गोसावी, वैदिक ब्राह्मण, विद्ठज्जन, 
तपस्वी, योगी इत्यादि भेटीस येत, त्यांचा श्रीसमर्थ सन्मान करीत, 
भणंगभिकारी येत त्यांना हि विन्सुख दवडीत नसत. ठिकठिकाणीं 
दानघर्म करीत, त्राह्षणभोजनें होत, स्वतः मात्र मिक्षा मागून आणीत 
व॑ पानगे भक्षण करीत. 

नाशकास मंडळी पोचली. सर्वे यात्राविधान यथासांग संपादिळें. तेथून 
तर्यंबकास जाऊन, तेथें हि यथासांग संतर्पणादि सारून श्रीसमर्थ 
नाराकास परतळे आणि श्रीरामाची एकान्तांत प्रार्थना करिते झाले. ती प्रार्थना 
ऐकून, प्रकट होऊन व श्रीसम्थास आलिंगन देऊन राम आज्ञा करितात : 

“ संक्षेप करी आतां येणे जाणें । तुज विसंबेना मी येक क्षण । 

क्षेत्र निर्मोनि पुण्यपाबन । उपासना बाढबी ॥ 

- श्रीदासविश्रामधाम, ५२, १०७ 

माझ्या कृपेचा तुला यापूर्वी अनेकदां प्रत्यय आलेला आहे ना ? मग आतां 
शंका कसली राहिली ? पूर्वीच्या प्रसंगांची आठवण कर : 


तूं उभा राहोनि शरयुतटीं । बाहतां पावलो कीं उठाउठी । 
तात्काळ पावलों चित्रकूटीं । रामटेकीं पर्वती ॥ 


श्रीसमर्थांची गाथाचरित्रे 2३१५ 


भेटलो येऊनि समुद्रतीरीं । दर्भशायनीं पंपासरोवरीं । 
रूप पालटिलो पंढरपुरी । आतां अनुमान कायसं ॥ 


“ण श्रीदासविश्रामधाम, ५२, १०८-१०९ 


जा, आतां हिंडणें फिरणें सोडून, एका जागीं राटून माझी स्थापना करावी, 
माझी आठवण जेव्हां जेव्हां काढशील तेव्हां तेव्हां मी पावत जाईन, 
कसली हि शंका मनांत आणूं नकोस, जा, जास्त सांगणें तें सर्व मारुती 
सांगेल, 


श्रीरामाची अशी आज्ञा घेऊन श्रीसमर्थ निघाळे. येथवर आलों च 
आहांत तर जांवेस जाऊन मातु:श्रींचें दर्शन घेऊन व बंधूंना मेटून परत 
जावे, असा विचार करून नाशकाटन सवे यात्रा सिऊर, पैठणवरून जांबेस 
गेली, जांबेचा सोहळा कोण वणेन करूं शकेळ ? तो मनानें च कल्पिला 
पाहिजे ! पांच दिवस जांबेस मुक्काम झाळा, ओरंगाबादेस भवानी नाईक 
म्हणून श्रष्टांचे शिष्य होते. समर्थीचें जांवेस आगमन झाल्याचें ऐकून ते 
औरंगाबादेस येण्याविषयी सम्थोना विनंति करण्यासाठीं जांबेस गेले 
त्याप्रमाणे समर्थ औरंगाबादेस जाऊन तेथें चार दिवस राहन 
कथाकीतंनांनीं जनतेस संतोषवून परत जांबेस गेठे 


अखेरीस मातुःश्रींचा निरोप घेऊन व दासविश्रामधामकारांप्रमाणं 
वडीळ बंधूंना बरोबर घेऊन श्रीसमर्थ परत फिरले, ते साताऱ्यास आठे. :* 
समथोप्रमाणेच श्रेष्टांना मानून महाराजांनीं त्यांचा गोर केला 


(१०७) श्रीसमथाचें जांबेला हें जाणें तिसऱ्यांदा होय 


शक १५४२ त लम्नसमारंभांतून निसटल्यानंतर श्रीसमथाचें जांवेळा 
जाणें तिसऱ्यांदा होय. उत्तरेकडीळ तीर्थाटण संपवून १५६२च्या सुमारास 
श्रीसमर्थ दक्षिणेकडे परत फिरले, तेव्हां पैठण किंवा अंबा जोगाई येथें कोणी 
ओळखल्यावरून ते जांबेस गेळे, आईला भेटले, तिळा दिव्यद्राश्रि दिली, 
पहिली खेप होय 


| सिंहस्थांतील या गंगायात्रेचें वर्णन धामाच्या ५२ ते ५५ अध्यायांत 
सविस्तर आलें आहे. संतविजय अध्याय ६ व उद्धवसुतकृत चरित्र अध्याय 
१६ बा, यांत हि तें आहे. 


४१ श्रीसमथांचतार 


दुसरी खेप १५७६ तीळ होय. ही खेप ऐतिहासिक पुराव्याने च 
निश्चित झाळेली आहे. श्रीसमर्थशिष्य तिसगांवमठपति दिनकर यांनीं 
स्वतःस श्रीसमथोचा अनुग्रह १५७६ च्या फाल्युन झुद्ध १५ स 
झाल्याचें आपल्या स्वानुभवदिनकर प्रन्थांत म्हटलें आहे. त्यांनीं म्हटलं 
आहे, आपणांस आदल्या च वर्षीं त्यांच्या दर्शनाचा स्वप्नांत भास झाळा 
आणि पुढच्या च वर्षी 

निजञ ग्राम जांब नगरी । गोतमीचां उत्तरतीरीं । 

तेथूनि निजगणपरिवारीं । दक्षिणाभिगमन ॥ ॥ 


गौंतमीहूनि ळृष्णातीरपर्यंत । समर्थागमन जाळे त्वरित । 
मार्गी उद्घारेळे जड जीव अनंत । कपादष्टिमातरे ॥ 


आंगीं येराग्याचा भर । समागमे निस्पृह परिवार । 
मार्ग क्रमित चालिले अपार । यथेच्छा नेजसुखे ॥ 


गोतमींतट टाकून मागे । वृद्धेश्वरदर्शन घेऊनि निजांगं । 
येइजे नासिहक्षेत्रानुयोगे । भातवटिकेसी ॥ 

घेऊाने सामराजदशीन । वटग्रामामाजीं आगमन । 

अनाथ पतित दारणागत जन । उद्धरावया अनेक ॥ 


तेथ ग्रामाधिकारी ब्राह्मण । असती पुण्यपरायण । 
तदग्रहीं स्वेच्छा निवासस्थान । स्वामीसमर्थाचे ॥ 


तवं इकडे दिनकरासी । स्वप्दर्शनाचिया साहसीं । 
परम केश निजमानसीं । विरहेकरूनि संतत्त 


पंचघरासे स्याहात्तरीमाझारीं । जयाब्द फाल्गुनी पूर्णिमा अवसरीं । 
श्रीरामदासळूपा दिनकरीं । स्वानुभवसखुख प्राप्त ॥ 


-"" स्वानुभवदिनकर, १६, ४, २७- २८, ८५-९० 
अशी ही जांवेची दुसरी खेप अस्सळ प्रमाणानं सिद्ध आहे. 


आणि प्रस्तुतची सिंह्स्थाच्या कारणानें झालेली ही तिसरी खेप होय. 
हा सिंहस्थ कोणत्या शकांतळा मानावा, याचा विचार पुढील गाथेत 
स्वतंत्रपणे करूं. 


श्रीसम थांची गाथाचरित्रे ११७ 


(१०८ ) हा सिंहस्थ कोणत्या शकांतला ? 

(१) ज्या सिंहस्थांत श्रीसमर्थ गंगायात्रेसाठीं नाशिकत्र्यंबकळा गेले 
च॒ तिकडून परततांना जांबेस हि जाऊन आले व ज्या सिंहस्थांत प्रत्यक्ष 
श्रीरामानं त्यांना आज्ञा केली कां, आतां हिंडणे फिरणें कमी करून, कोठें 
तरी एका जागीं राहून, तेथें क्षेत्र निमाण करून उपासना वाढवावी, 
तो सिंहस्थ कोणता ? 

(२) शक १५६८ आणि १०५८० त सिंहस्थ होता व अनुकूल 
आणि प्रतिकूळ बाबी विचारांत घेऊन, प्रस्तुतचा सिंहस्थ १५८० तील 
होय, असें मानण्याकडे माझ्या मनाची प्रवृत्ति होत आहे, असे मीं मागीळ 
एका उल्लासांत म्हटलें च आहे. अशी प्रवृत्ति होण्याडा मुख्य कारण 
श्रीसमर्थप्रतापांतीळ ती ओवी होय, १५८० तील हा सिंहस्थ मानला 
म्हणजे ऐतिहासिक प्रसंगांची संगति बरोबर ठागते वब त्या ओवबरींतीठ 
५ मग? शाब्द सकारण टरून, त्याचें महत्व हि आपल्या प्रत्ययास येतें. 
मागील श्रीशिवसमर्थ या उलासांत सविस्तर केलेल्या विवेचनाप्रमाणें 
मंदिरांतीळ बाडांक ६३२ तीळ ती मूळ आगि शुद्ध ओवी अशी : 

समर्थे अफझलखानासि मारविले । मग चांफळक्षेत्र उभे केलं । 

श्रीतुळजामाडलिस संस्थापिळ । जाउलिपर्वोर्ति प्रतापगडि ॥ 
-“- श्रीसमर्थप्रताप, १८, २६ 
खानाचा बध १०८१ त झाला व प्रतापगडावर देवीची स्थापना 
१५८३ त झाली, हे दोन शक निश्चित आहेत. हिंदु देवालयांच्या बाबतींत 
खानाचा डंका सवत्र पिटळेला होता. तेव्हां त्याचा कांटा उपटल्यावर च 
नवीन क्षेत्र निर्माण करणें इष्ट होतें. या सर्व परिस्थितीचा विचार केला 
म्हणजे कालक्रमानुसार चार हि प्रसंगांची संगति बरोबर लागते : 

१८८० च्या सिंहस्थांत नूतन पुण्यपावन क्षेत्र निर्माण करण्याची 

श्रीरामाची श्रीसमथीना नाशिकास आज्ञा होते. 


१५८१ च्या मार्गशीषोत अफझलखानाचा कांटा उपटला जातो. 
१५८२ त 'चाफळास श्रीराममंदिर होऊन क्षेत्र निमाण होतें आणि 
१५५८३ त प्रतापगडीं तुळजामाउलीची स्थापना होते. 

स. अ. २७ 


४१्ट भ्रोसमर्थावतार 


प्रतापाच्या ओवींतला “ मग ! शब्द सहेतुक आणि सार्थ असला, तर 
१५६८ तील सिंहस्थ धरतां च येत नाहीं. 


(२) एक च अडचण आहे. चाफळास श्रीरामाची स्थापना अफझल- 
खानाच्या वधानंतर १०५८२ त झाली, असें मानलें तर बखर आणि 
वाकेनिसी टिपण यांना विरोध होतो, पण श्रीसमथाचें कांहीं काळ सानिष्य 
लाभलेल्या गिरिधरांच्या श्रीसमर्थप्रतापाच्या आधारावर मी बखर आणि 
टिपण यांचा विरोध पतकरण्यास सिद्ध झालो आहें. प्रश्न केवळ विचाराचा 
आहे, कोणाच्या सुखदुःखाचा नाहीं. १५७१ काय आणि १५८२ काय, 
दोन्ही शाक आज आपणांस सारखं च आहेत. आपला प्रयत्न, साघेळ 
तितकें, श्रीसमथोच्या जवळ जाण्याचा आहे. 


(१०९ ) उरमोडी नदीच्या तटीं पर्णकुटी 


संत, साधु, भळे लोक चातुर्मासांत, निदान त्यांपैकीं श्रावण महिन्यांत 
एका च जागीं बास करतात. अश्या एका श्रावणांत श्रीसमर्थ अनेक 
शिप्यांसह उरमोडी नदीच्या तटाकीं पर्णकुटी बांधून राहिले होते. प्रत्येक 
शिष्याने आपआपली निरनिराळी पर्णकुटी उभारली होती. कल्याणांनीं मात्र 
स्वत:करितां स्वतंत्र पणकुटी बांधली नव्हती. केव्हां हांक मारतीळ आणि 
काय काम पडेल, याचा नियम नसल्यामुळें ते श्रीसमथोच्या च पर्णकुटीच्या 
आश्रयाने जवळपास च अहोरात्र सेवेसाठी असत. बाकीची मंडळी 

श्रीगुरुराया आज्ञा पुसोनि । जप भजन पूजा करिती कोणी । 

बांचिती त्रंथ पाठ करोनि । अथोन्बय शोधिती ॥ 

कोणी निमय असती '्यानीं । महावाक्याचे अनुसंघानीं । 

कोणी पुरवून देती पाणी । कोणी स्वयंपाक निर्मिती ॥ 

येकासी सहुरुसेवेविन्दा । आणीक साधन आवडेना । 

येका प्रसच्चु श्रीरामराणा । कोणी कपिवर्या आराधिती ॥ 

-ण दासविश्रामधाम, ३२, २९-३१ 


अशा त्या सुक्कामांत श्रीशोवाजीराजांचें हि आगमन झालें होतें. त्यांनीं 
विज्ञप्रि केली कां, आक्ञा होईळ तर, आपल्या हि मनांत दळभारसहित 
कांहीं दिवस पदसेवेसाठीं येथें रहावें, असं येतं. समर्थ आज्ञापितात : 


४... 


श्रींसमर्थांचीं गाथाचरित्रे ७१९, 


ऐक राजा रे विहित हं ऐेसं । फिरता वनस्थानीं आम्ही उदास । 
'केवि साधेल बिकट सहवास । राज्यभार चालबीं हे चि आज्ञा ॥ 
उपासना धरी बळकट । किमापे न सांडी सत्यवाट । 
उपकार साधनामाजी श्रेष्ठ । विदित विचारी मानसीं ॥ 
गुरुवर्माते लक्षूनि हृदई । बिह्रतां प्रपंची भय काई । 
जाडे बहुपरी सावध राहीं । छृपा कर्सळ रघुराज ॥ 
-ण दासविश्रामधाम, २३, ४७-४९ 

याप्रमाणे निर्जनस्थळीं नदीतटाकीं गुरुसान्निव्यांत गुरुबंधूंच्या संगतींत 
स्वतंत्रपणें आपआपला उपासनेचा कार्यक्रम सांभाळीत अहोरात्र राहण्यांत 
जो आनंद असेल, चित्ताची जी प्रसनता असेल, जें स्वर्गीय सुख अनुभवास 
येत असेल, त्याची आज आपणांस कोठून कल्पना होणार ! 


(११० ) सारंगपुरचा मारुती 


श्रीसमर्थ एकदा भद्राचलाकडे जात असतां मार्गात इंदुर शहर लागलें. 
हें इंदुर म्हणजे होळकरांचे इंदुर नव्हे. तिकडे नांदेडच्या पळीकडे आणि 
भागानगरच्या अलीकडे हें शहर आहे. त्या मुलखांत पाणी विपुळ आहे. 
इंदुर व इंदुरच्या भोवतालचा मुलुख अति रम्य आहे. त्या भागांत एक 
विलक्षण दृश्य नजरेस पडतें. एकावर एक जणूं र्चलेले दोन दोन, तीन 
तीन मोठाले दगड संवंत्र दृष्टीस पडतात. खालतीं वरती हत्तीएवढाळे 
मोठाळे दगड आणि मधला च लहानशा वासरा एवढा दगड. अशा ह्या 
उतरंडी पाहून नवळ वाटतें कीं, त्या उतरंडी रचल्या तरी कोणीं £ इंदुर- 
पासून दीड कोसावर डोंगरांत सारंगपुर ठिकाण आहे. अवर्षण पडलें 
होतें म्हणून तेथें कांहीं ब्राह्मण अनुष्टानास बसले होते. त्या सुमारास 
समर्थ तेथें जाऊन पोचले. ब्राह्मणांनी काय चालविले होतें ते पाहून 
एका मोठ्या दगडावर त्यांनीं कोळशाने मारुती रेखाटून देऊन त्यावर 
छाटी टाकून अमिबरेक करण्यास समथीनीं ब्राह्मणांना सांगितलें. अभिप्रेक 
होत असतां त्या दगडावर रेखाटल्या जागीं मारुतीचें रूप प्रकट होत होतें 
अभिषेक संपला, आणि प्रतापमारुतीचें संपूर्ण रूप प्रकट झालें, पाऊस हि 
पडला, सवंत्र आनंद झाला. तेथें च आरंभीं समर्थांनी मठ स्थापून अधिपति 
म्हणून उद्भवांची योजना केली. पुढें कांही वर्षांनीं इंदुरांत प्रचंड देवालय 


2२० श्रीसमर्थावतार 


बांधून त्याच्या सानिध्यांत मठपति राहूं लागळे. इंदुर मठांतील संम्रह्मंपैकीं 
बाडांक ४६६ त '' रके सोळासे १६४० वीलंबी नाम संवछरी गांवांतील 
मठ बांधोनी प्रथम नवमी जाळी ” अशी नांद आहे. यावरून उघड आहे 
कां, १६४० च्या पूर्वी सारंगपुर येथें मारुतीपाशी च मठ होता. गांवांतलें 
आणि डोंगरांतळें, अशी हीं दोन्ही ठिकाणें अति रम्य आहेत. 


( १११) विठठल रामरूप झाले 


एकदां श्रीसमर्थ क्रृण्णातटाकी असतां. त्यांच्या पुढून यात्रिकरूंतवे 

पोव्यामागें पोबे चाळले होते. “: कुणीकडे चाळलांत,? म्हणून समथीनीं त्यांना 
विचारिलें. “ आपादी एकादशीसाठीं पंढरीस जात आहोत, चळा आपण 
हि आमच्याबरोबर, आम्हांस आनंद होईल, आपली संगति लाभेल, 
असें यात्रेकरू म्हणाले. “ आम्ही येऊन काय करणार ? शार्युतीरनिवासी 
श्रीरामावांचून आम्हांस दुसरें कोणी दिसत च नाहीं. ” 

करीं धनुष्यबाण अंतरी बिंबळे ठाण । 

वेगळें करील कोण आतां रे ॥ छु० 

रामीं बोधली बुद्धि सांडूनिया उपाधि । 

आणीक देवाची शुद्धि नाहीं रे ॥ 

राम आठवे जनीं राम आठवे वनीं । 

राम ध्यानीं मनीं आठवतो रे ॥ 

रामदास म्हणे आतां सांडून रामाची कथा । 

आणीक सर्वथा चाड नाहीं रे ॥ ३ 
यात्रेकरू आपल्या मागाने गेले. श्रीसमथोची ही निष्टा श्रीपंढरीनाथाळा 
ठाऊक होती, तथापि समथीना एकवार पंढरीस आणलें च पाहिजे, 
असा विचार करून विठोबा च वेष पालटून आह्मणाचे रूप धारण करून 
श्रीसमथीना बोळावण्यास आळे. समथोचें पानगे भाजण्याचें काम चाललें 
होतें. तेवढ्यांत हा ब्राह्मण पातला, समथास आनंद झाला, ब्राह्मणास 
म्हणाले, “ कनान करा, रामाचा प्रसाद तयार आहे. ” ब्राह्मणानं रान केलें, 
संध्या केळी, सूर्यीस नमस्कार केला आणि श्रीसम्थाच्या समवेत पानगे 
भक्षण केळे, ' आपण कोठें असतां, आपलें नांव काय? म्हणून समर्थानी 


श्रीसमथौ चीं ग्राथाचरित्रे ४२१ 


ब्राह्मणास बि-चारळें. “ पंढरीस सहकुटुंब असतों, मळा विठ्ठलभट म्हणतात, 
एकादशी जवळ आढी, यजमान घुंडीत इकडे आलों. देवाचे भक्त ते च 
माझे यजमान, आपण हि भक्त च आहांत, 'चलावें मजबरोबर पंढरीस, 
मी सांभाळून नेईन आपणाला, '” असें बिठ्ठलभट नांव धारण केलेले प्रत्यक्ष 
पंढरीनाथ बोळळे. :' शरयुतीरविह्वारी रामावांचून मळा अन्य कोणाची अपेक्षा 
नाहीं, ” असें समथोचें उत्तर ऐकतां च विठ्ठलभट म्हणाले, “ तेथें 
प्रत्यक्ष हनुमंत आहेत व राम आणि रामाचे दास हनुमंत कांहीं भिन्न 
नव्हत, तेव्हां आपण हनुमंताच्या दर्शनास आलें पाहिजे. ” समथाचें 
मन वळले आणि विठ्ठलभटाच्या संगतीने पंढरीस जाण्यास ते सिद्ध 
झाळे. बरोबर दत्तु नापिक होता च. मागोत पाऊस लागळा, चिखलांतून 
जावें लागलें, पायांत कांटे मोडळे, बिठ्ठलभटानें ते स्वतः काढावे. 
त्रिवर्ग पंढरीस महाद्वाराशीं येऊन पोचले, विठ्ठठभट *' घरीं जाऊन येतो ” 
म्हणाळे आणि निसटले, जागच्या जागीं गुप्त झाळे. दत्तु नापिक विचारतो, 
५: विट्ठलभट नाहींसे कसे झाले ? '” “* अरे, विठ्ठठभट कोठचे, ते स्वतः 
पंढरीनाथ होते, आम्हांवर त्यांचें हें केबढें कण ! ” समथोनीं हनुमंताचे 
दर्शन घेतळें आणि राम च समजून श्रीविह्ठलाकडे पाहून विचारतात, 


येथें उभा का श्रीरामा । मनमोहन मेघच्यामा ॥ 
साप बाण काय केळे | कर कटावरी ठेविले ॥ 

कां बा घरिला अबोला । दिसे घेष पालटला ॥ 
काये जाली अयोध्यापुरी । येथे बसविली पंढरी ॥ 
काय केली शरयुगंगा । येथें आणिली चंद्रभागा ॥ 
काय केलें बानरदळ । येथे वसविले गोपाळ ॥ 
दिसे हनुमंत येकला । हा कां सैन्यांतून फुटला ॥ 
काय केली सोताबाई । येथें राही रखुमाई ॥ 
रामदासी जैसा भाव । तैसा जाला पंढरीराव ॥ 


विठ्ठलाने रामरूप धारण केळे. जगाळा आश्चर्य वाटलें. सर्वोनीं समर्थाना 
विनंति केळी, स्थानमाहात्म्य टिकलें पाहिजे. तेव्हां समर्थानी पुनरपि 
प्रार्थना केळी आणि राम पुन्हां विठ्ठल झाळे. श्रीसमथौना तें हि रूप 
मानवले. 


श्रीसमथावतार 


माझे मानस विटेवरी । विठ्लचरणीं निरंतरीं ॥ १ 
जो जो पंढरीस गेला । तेणें कळीकाळ जिंकिला ॥ २ 
रामदास झहणे पंढरो । नाना साधनेंविणे तारी ॥ ३ 


या गोष्टीचे तात्पर्य इतकें च कीं, 
जेखा भाव प्रतिबिबला 1 तयाचा चि देव जाला । 
जो जैसे भजे त्याला । तैसा चि बोळे ॥ ३-१०-१९ 
सर्वे चरित्रकारांनीं ही कथा वर्णिली आहे. त्या वेषधारी ब्राह्मणाने 
आपलें नांव विठ्ठळभट म्हणून सांगितलें, असे दासविश्रामधामकर्ते 
आत्माराममहाराज म्हणतात, तर महीपति आणि उद्भवसुत म्हणतात कां, 
त्यानं आपलें नांब केरावभट सांगितलें. त्या ब्राह्मणाने आपलें नांव विह्ठळभट 
म्हणून सांगणे, मठा जास्त सयुक्तिक वाटतें. 
ज्या ज्या प्रसंगाविषयीं गिरिधरांची साक्ष ठागते, त्या त्या प्रसंगी ती 
साक्ष उद्धृत करण्याचें मी बहुधा टाळीत नाहीं. 


१४४ 
(च डा 
. &) 


श्रीपांडुरंगयात्रेसी समथ आले । 
कटीं कर काढोनि कोदंडपाणी श्रीराम केले । 
आत्माराम सर्वी सवेत्र देखिले । 
संतसज्ञनीं संकीर्तनीं ॥ 
- भ्रीसमर्थप्रताप, ३, २१ 


९ ११२ ) पंढरीस राम आणि चाफळास समथांच्या ध्यानांत विठठल 


आषाढी एकादशीचा दिवस होता. पंढरीस हरबा नांवाचा श्रीसमथांचा 
कोणी शिष्य वाळवंटी मोठ्याने भजन कोर्तन करीत आणि श्रीसमथाचा 
तो प्रख्यात अभंग, त्यांच्या पाठांत जसा होता तसा म्हणत होता - 


घनुष्यबाण काय केलें । कां कर कटावरी ठेविले ॥ १ 
कां बा धरिला अबोला । दिसे वेष पालटिला ॥ २ 
किल्किलाट वान्नरांचे । थोबे दिसत ना तयांचे ॥ ३ 
पंढरीस जालें येणें । येका पुंडलीकाकारणें ॥ ४ 

दिसे हनुमंत येकला ! सैन्यामधून कां फुटला ॥ ५ 
रामीरामदासीं भाव । तैसा भेटे देवराब ॥ ६ 


श्रीसमथौचीं गाथाचरि त्रे 2२३. 


हरबारचें चाललेलं हें भजन ऐकून पंढरीस आलेल्या हरिदासादि मंडळीस 
कोप चढला. ते हरतास म्हणाळे, '““ कां उगीच वटवट चालविली आहे? 
हराने उत्तर केलें, “ रागावू नका, मंदिरांत जाऊन पहा, तेथें विह्ल आहेत 
कां राम आहेत. ” हरिदासादि जाऊन पाहतात, तों त्यांच्या नजरेस राममूर्ति 
पडली ! चकित झाले ! 


त्या च दिवशीं इकडे कृष्णातटाकीं समर्थ व्यान करीत असतां असतां च 
राम जाऊन विठ्ठळ प्रकट झाले. राम गेले पंढरीस आणि बिठ्ठल प्रकटले 
ऱचाफळखोऱ्यांत. एकादशीचा दिवस होता, समथीना आणि सवांना 
अनायासे विठ्ठलदर्रान घडलें. ( दासविश्रामवाम, ५६) 


( ११३ ) ठिद्रान्वेषी कोंडोपंत ब्राह्मण 


ही ठिद्रांतून पाहिल्याची गोष्ट सर्वे चरित्रकारांनीं सांगितलेली आहे. 
कोंडोपंताळा स्रिया दिसाव्या आणि शिवाजीराजांना वानर दिसावे! या 
मूर्खाच्या सांगण्यावरून संदाय धरून आपण पाहण्यास आलों, याचा 
राजांना पश्चात्ताप वाटला. 

उद्यो पावतां सहस्रकर । सद्रुरूपासीं पावला सत्वर । 

ठाकला घालोन नमस्कार | म्लान वक्‍त्र बहु जालेसे ॥ 


निरखोन कळवळले मोक्षदानी । बोलिले राजा रे तूं रजोखुणी । 
पराब्याच्या बोला लुब्घुनी । अविश्वासा आश्रइसी ॥ 


कां आलासी चोरीने पाहूं अंत । पाहिलासि तरि काय तें येथें । 
सांगातियावरी ठेऊनि निमित्य । काय सौख्य दाविळे तयासी ॥ 


---दासविश्रामधाम, ६८, १११-११३ 


राजांचा कंठ दाट्टन आला, नेत्रांवाटे अश्रुधारा चालल्या. 


(११४) मुसलमान पादशाहांच्या भेटी 


श्रीसमथांच्या केव्हां केव्हां प्रसंगोपात मुसलमान सरदार आणि पादशाद्दा 
यांच्याशी भेटी होत. तेव्हां ठराविक चर्चा होत असे. यांनीं आपला 
अभिप्राय स्पष्ट सांगावा कीं, सव्रोचा देव एक च आहे, स्वातंत्र्याचा 


४२८ भ्रोसमर्थावतार 


उपभोग घेण्याचा सवांचा सारखा हक्क आहे, सर्व जण सुखी असावेत, 
हिंदु आणि मुसलमान आपसांत अकारण कलह माजवितात, मुसल्मानांनीं 
अत्याचाराची वृत्ति सोडून न्यायाने आणि सलोख्याने वागळें पाहिजे, 
इत्यादि. एकदां अशा च एका भेटीच्या प्रसंगीं पादशाहा म्हणाला, “ सर्वीचा 
देव एक च आहे, तर आपण सर्व जण एक च आहोंत, तेव्हां आपलें 
एकत्र भोजन होण्यास हरकत नसावी, '? असें म्हणून 
मांसघ्ृतानें चपचपीत अन्न । पोलाव साणक पुढें ठेऊन । 
स्वीकारा म्हणे कर जोडून । तंव हास्य आले समर्था ॥ 
“ण दासविश्रामधाम, २८, १०७ 
त्यांनीं 
अपसव्य अन्न हो जाणोनि परम । स्मरोनि मोठ्याने श्रीरामनाम । 
झोळींत घालोनि दिव्य हस्तपद्य । द्वय पिलीं काढिलीं डुकराची ॥ 
-"दासविश्रामधाम, २८, १न्ट 
आणि पादशाहास म्हणाले, “ चालवा यांच्या वर सुरी आणि स्क्तमांस एक 
करा, मग करूं भोजन ! ” पादशाहा तेवढ्यापुरता विरमळा. समर्थ निरोप 
घेऊन निघाले. 
पादशाहा भावी कोण्या मार्गे । जाती तैसा चि करावा लाग । 
तंव अखंडेक्यरस दास निःसंग । जेथील तेथे सामावले ॥ 
-ण दासविश्रामधाम, २८, ११३ 


आणि चाफळास प्रकट झाले. पादशाहा आश्चर्य च करीत राहिला. त्याच्या 
मनांत आलें, अशा महापुरुषाचे साहाय्य आहे, म्हणून च शिवाजी बलाढ्य 
होऊन आम्हांस आटोपेनासा झाला आहे. 


( ११५ ) देहकष्ट निवारण्याचा उपाय 


एका चातुमासांत श्रीसमर्थ शिष्यपरिबारासह तारळखोऱ्यांत असतां 
शिष्यमंडळी शैत्य होऊन आजारी पडूं लागली. कल्याणांनीं समर्थाना 
कळविठें आणि समथानीं कष्टनिवारणार्थ 


श्रीसमर्थारची गाथाचरिचे 2२१ 


बोपिला स्छोक येक । तो कल्याणजी घेऊनि हरिखें । 
श्रवण करवितां पावले सुख । जाड्यत्व सर्वाचे निरसलें ॥ 
-- दासविश्रामधाम, ५६, ५१ 
तो छोक: 
इंद्रनीळरंग राम शाम धाम योगियां । 
नाम पूर्णकाम सार फार भवरोगियां ॥ 


या उपायाचा सर्वांनी अनुमव घेऊन पाहावा, असें मी म्हणतों. श्रीसमर्थ- 
वाग्देवतामंदिरांतीठ बाडांक "१ हें प्रचंड बाड श्रीकल्याणस्थामींच्या 
हातचें असून त्यांत हा छोक, स्फुट ओव्या २६० आणि २६१ यांच्या 
मध्यभागीं आहे. 


( ११६ ) श्रेष्टांचें नि्योण 


शाक १११९९ च्या फाल्गुनांतील वद्य १४ चा दिवस होता. समुदायासह 
काननांत श्रीसमर्थ फिरत होते. प्रचंड तरुछाया आणि पाण्याचे 
सान्निध्य पाहून एका ठिकाणीं थांबळे, श्रीसमर्थ एकटे च पाण्यापा्शी 
गोळे, वखें मिजविलीं, सान केलें, स्वतःच वल्लें धुतली आणि छायेखाली 
एकीकडे जाऊन ध्यान करीत बसळे, कोणी जवळ येऊं लागळे, तर 
“ दूर व्हा, ” म्हणत. भोजनाचें हि त्याच जागीं मागविले. “ काय 
झालं १” म्हणून विचारतां म्हणाले, 

रामीरामदास ज्याचें अभिधान । तो बंधु आमुचा पुरातन । 

देहास करूनि श्रीरामार्पण । स्वरूपी जाळे समरस ॥ 

--- दासविश्रामधाम, ९०, २७ 


5 कोण आळे? कोणीं येऊन बातमी कळविली १” “' कोणीं येऊन 
 कळवावयास कशास पाहिजे £” 
अहो साक्षी हें असे मनासी मन। असतां येकात्मीं कांन कळे खूण॥ 
फाल्गुन वद्य आज चतुर्दशी । रविवारीं इन येतां प्रथमप्रहरासी । 
सावधपणानें पुण्यराद्ी । गुत्तले जाले तनुसार्थक ॥ 
---दासविश्रामधाम, ९०, ३९-४० 


४2२६ श्रीसम्थांबवतार 


सर्वाना साहजिक आश्चर्य वाटलें आणि दुःख हि झालें. समर्थ च उलट 
सर्बोर्चे समाधान करितात 
छाया माजी छाया लोपे । तरी काये पुरुष हरपे ॥ १ 
तैसा देह लोपतां जाण । कदा न घडे मरण ॥ २ 
खेळा अंतीं डाब हरपता । तरी कां नटासी आळा म्गृत्य॥३ 
रामदासी रामीराम । जन्ममरण कैंचा भ्रम ॥ ४ 


चेत्र शु. ९ छा अकरावा दिवस आला. सत्रीच्या मनांत आलें, आज 
समथीचें दर्शन घडावे, 
तों छुद्ध सोवळ्याने देवासन्निधी । जप करीत असती दयाब्यी | 
देखतां जयघोष केला समुदीं । रामदासमहाराजकी जय ॥ 
"ण दासविश्रामधाम, ४६ 


व 


अशोच्याचा प्रश्न निघाला असतां समथीनीं निर्णय दिला : 
सुतक रुतववूचे बंधुमातापित्याचे । 
उपजत मरतां हो गोचजा गोचजाचें। 
परि हरिहरदासा त्यागितां देह कांहीं । 
इतर जड ज़िबाला सूतकीं चाड नाहीं ॥ 
आणि हा निर्णय श्रृतिस्मृतीला धरून असल्याची साक्ष जमलेल्या वैदिक, 


७ ४ 0 ह 


पंडित, शास्त्री मंडळींनी दिली. 


(११७) श्रीवेगाबाइंचं नियोण 


श्रीवेणावाईनीं शक १६०० च्या चैत्र वद्य १० सह अमावास्येस देह 
ठेवला, त्याची हकिकत कौतुकास्पद आहे. त्यांनीं त्या दिवशी कीर्तन 
केलें, कथासमाप्तीनंतर आरती झाली, गजर झाला, वेणाबाईनीं मंजुळ 
स्वराने भजन केलें, श्रीसमथापाशीं आल्या आणि * 
बोपूनि विणा तो सद्गुरुकरीं । बाहूनि मस्तकु पदाब्जावरी । 
प्राणज्योतीते काढूनि झडकरी । सद्गुरुद्ददई मिळविली ॥ 
-ण्दासविश्रामधाम, १११, ९८ 


श्रीसमर्थाची गाथाचरित्र 2२७ 


गडावरील राममंदिराच्या वायव्य दिशेला वेणाबाईच्या देहाला अग्निसंस्कार 
झाला, त्या स्थानीं त्या काळीं चंपकवृक्ष निघाला होता. आज त्या जागीं 
श्रीवेणाबाईचें समाधीवृंदावन आहे. 


(११८ ) श्रीसमर्थ जाण्याच्या गोष्टी बोलूं लागले 


शाक १६०१ चें वर्ष सुरू झाळें आणि श्रीसमर्थ जाण्याच्या गोष्टी 
बोळ लागले. एकदां श्रीशिवाजीराजे यांच्याजवळ समथीनीं गोष्ट काढली, 
तर राजांना ती ऐकवेना. राजे म्हणाले, “ मठा ही वाती ऐकावयास नको. 
मी आधीं पुढें जाऊन मोक्षद्वार उघडून आपली वाट पहात बसेन. ” त्यावर 
समथीनीं श्रीशोवरायाळा उपदेदा केला, त्याचा सारांश असा : 

उदासीनता घरून हृदई । वासना गंतों न देई कहीं । 

आयुष्य उरले जै स्वल्प ते हि! सार्थककारणीं घाली पां ॥ ८७ 


प्राणवासनाच्या अंतःपाती । होऊन येते ज्ञानात्मज्योती । 
स्वरूप चि आहे निज आदिअंतीं । जाणे ना येणे आत्मस्थिता ॥ ८८ 


प्रपचादिहीं स्थूळ समंध । बंधान याचे हि किजे सावध । 
औअतकाळींचा न धरिजे खेद । व्यवहार संपतां वेळ ते ॥ ८९ 


कौर्ति उरवावी अगाध माग । धमेआद्रणा कोजे ससांग । 
पूर्वी जे जाळे राजे अनेग । मर्यादा त्यांची ऐकतोसी ॥ ९० 


चर्म अंतींचा जो असे पुराणीं । तो सांग संपादी पुण्यखाणी । 
आम्हाजवळी राहणे येथुनी । केवळ मनाने करावें ॥ ९१ 


सगुणापेक्षे धाऊन येसी । तरी आमुची स्थिति होईल उदासी । 
विचित्र लीला देखोन दचकसी । हुरहुर वाटेल ऐकतां ॥ ९२ 


यास्तब संभाजीपुच्राकारण । नीट सवे हि आया करून । 
राजभार अबघा त्याला सोपून । मुक्तदशाते अपंगी ॥ ९२ 


शांभुदेव तुझा कुळंदेवत । राजमार्गानें जाऊन तेथ । 
दानधर्मादि आचरून समस्त । देवब्राह्मणा मानवी ॥ ९४ 


चर्षीसन अग्रारनेम स्ेत्र । पुष्टी करी पूर्वीचे चाळू थोर । 
नूतनादि विधीत करून साजिर । स्वरूपसमरसीं होई पां ॥ ९५ 


-णा दासविश्रामधाम, ११० 


७२८ श्रोसमर्थावतार 


(११९ ) श्रीशिवछत्रपति यांच्या निर्याणानंतर 


आपला हि अवतार संपला, असे च श्रीसमर्थाना वाटले. आतां 
जगाकडे पाहणें नको, असें वाटून त्यांनीं एकान्तवास पतकरळा. कसे हे 
दोन आत्मे एकजीव होते ! 
समर्थ स्वप्रकादों अंधारी तीन मास बैसताती । 


सुरूमपात्रं उद्कें सेवितातो । 
शकळपातें घेऊनि धांबताती । अरण्याकडे दुश्चिन्हे ॥ 


-“ श्रीसमर्थप्रताप, २०, ६४ 


(१२० ) गाथाचरित्रे संपलीं नाहींत, तीं अनंत आहेत 


पण माझी मति कुंठित झाली, म्हणून मी थांबत आहें. श्रीसमथौऱची 
गाथा'चारित्रें संपठीं नाहींत, त्यांना अंत नाहीं. तीं आतांपर्यंत फार थोडीं 
प्रकाशांत आलीं आहेत. येथून पुढें जसजसे संशोधन होत जाईल 
तसतशी नवीन साधनें उपलब्ध होत जातील व नवीन नवीन गोष्टी 
कळत जातील. तेव्हां भग सर्व जण मान्य करतील कीं 
कृतत्रेतद्वापारीं । जाले अद्भत अवतारी । 
परी या समर्थांचो सरी । कोणी न पावे ॥ 


-" रामसोहळा, १, ६, १०५ 











उ्टास स त रा वा 


शीप्रार्धांग्री' गि! 


प्रातिपुर्षाची जितुकीं लक्षणें । 

उपनिषद भागीं केलें वर्णन । 

समर्थाआंगीं तितुकीं चिन्हें । 

कां वेदांनी स्ताविळं म्हणा नये ॥ दासविश्रामधाम, २, ५१ 





अनंत सुण समथाचे । 

काय वद्बतील येकि वाचे । 

श्रीयुरु रामचंद्र हनुमान साचे । 
जगदानंद्‌ जगद्वुरू ॥ श्रीसमथप्रताप, ३, ५५ 





2३० श्रोीसमरथांवतार 


[(१) स्वाभाविक जिज्ञासा-(२ ) श्रीसमर्थांच्या रूपाचो अनंतकबि, 
गिरिधर, मेरुस्वामी यांनीं केलेलीं वर्णने -( ३) तुकाराममहाराजांनीं केलेलें 
वर्णगन-(४) अबाळु आणि पुच्छ-(५) वेष-(६) मेखळा- 
(७) माळ-(८) त्यांचें बोलणें-(९) ालणें-(१०) पाहणें- 
(११) आसन -( १२) कसे दिसत --( १३) निजणें -( १४ ) खाणें, पिणें - 
( १५) फळांची आवड विदोष-( १६ ) विडा, तंबाखु यांचें सेवन - 
( १७ ) पोहणे, घोड्यावर बसणें -( १८) मुळें आवडत--( १९ ) गायनाची 
आवड -(२०) एकान्तप्रियता-(२१) अश्या ठिकाणीं यांचें रक्षण कोण करी? 
(२२) वक्‍्तृत्य-( २३) निरूपण-(२४) कीतन-(२५) वाचन- 
(२६) ळेखन-( २७) मित्न मित्र भाषा--(२८) राहणें-(२९) त्यागवृत्ति- 
(३०) परोपकारवृत्ति- (३१ ) न्यायबुद्धि आणि दयालुत्व -( ३२) इतरांक्षा 
वर्तणूक-( ३३ ) ज्ञानोत्तर कर्म-( ३४) अनेकीं एक-(३५ ) इतरांचे 
संदेहहरग -( ३६) त्यांची नांबे-(२७) कार्यांची व्यापकता- 
(२८) वाड्याची व्यापकता -( ३९) त्या व्यापकतेचें कारण -(४० ) अनंत- 
कोटिब्रह्मांडनायक -- ( ४१ ) सर्वगुण संपन्नता -( ४२) प्रार्थना ] 


( १ ) स्वाभाविक जिज्ञासा 

तो जगदानंद जगदुरु कसा दिसे, कसा चाळे, कसा बोले, 
केव्हां निजे, केव्हां उठे, कोठें बसे, काय खाई, काय पाही, काय करी, 
इत्यादि त्यांच्या सवे क्रिया जाणण्याची इच्छा, अनन्य भक्ताला होणे, 
अगदीं स्वाभाविक आहे. अनन्य भक्ताला होणारी ही इच्छा, ज्याची 
त्यानें च आपल्या उपासनेच्या बळांवर तृप्त करून घेतळी पाहिजे, दुसरा 
कोणी ती तृप्त करूं शकणार नाहीं. या कामीं मळा आणि तुम्हांला 
किंचित्‌ साहाय्य व्हावें, म्हणून कांहीं प्रश्न मनांत आणून, पूर्वचरित्रकारांचा 
आधार घेऊन, त्यांचीं उत्तरें देण्याचा मी या उल्लासांत प्रयत्न करणार 
आहें, तो कितपत साघेळ, सांगतां येत नाहीं. 

अगदीं पहिली इच्छा आपणास होणार ती, ते कसे दिसत, त्यांचें 
रूप कसें होतें, वेष कसा असे, हें जाणण्याची. 


(२ ) श्रीसमर्थांच्या रूपाची वणेनें 
अनंतकवि आणि गिरिधर यांनीं निश्चित आणि मेरुखामींनी 
बहुधा त्यांना प्रत्यक्ष पाहिलें होतें, त्यांचा त्यांना सहवास घडला होता. 


श्रीसमर्थांची वेशिष्ट्ये ०२१ 


पैकीं अनंतकविकृत श्रीसमर्थस्तवनपर जे '५--३२-८ छोक प्रसिद्ध 
आहित, त्यांत रूप आणि व्रेष यांचा निर्देश एका च छोकांत केलेला आहे, 
तो छोक: 

वस्त्रे हर्मजि भर्जरी पटकुळी माथा चिरा ही असे । 

काया सुंदर गोरवर्ण लघुसे भाळीं अवाळु असे । 

वाणी उद्धट दासबोध वरदे ह काव्य केलं असे । 

णऐेखा सहुरु जो अनंतकविचा बद्धासि तारीतसे ॥ 


प्रतापकार गिरिधर वर्णन करून सांगतात, तं पहा: 


सद्गुरुस्वामीचें निर्गुणध्यान । लीलाविग्रहे सशुणध्यान । 

जेणे केलें भ्रीराममूर्तिसंस्थापन । ते चि ध्यान वर्णीन हो॥ १६ 

माथां निर्मळ केशरी पाग लपेटिली आहे! रुमनावतंसे मुक्तल्ग तुरे पाहे । 
केदार कस्तुरी भाळीं झगमगिताहे । रत्नाक्षता झळकती ॥ १७ 
आकणे नयन कृपाबलोकन । कर्णी मुक्तमुद्र' विराजमान । 
नास्तिकांसी देऊनि आस्तिक ज्ञान । सरळ नासिका विराज़े ॥ १८ 
निजबोधमुखें बत्तिसी झळकली । अधरामृते स्वगोमृते निवालीं । 
कंठीं मुक्तळग मेखळा आपाद शोभली | कांची मेखळा करटिसूत्रे ॥ १९. 


कौपिनावरुता पीतांबर । लीळा कासिला चिदंबर । 
आपाद्‌ मुक्तमाळा मनोहर । मुक्तपणा नातळती ॥ २० 


आपाद सुमनमाळा विराजती । नाना पर्णमाळा हरित शोभती । 
नवरत्नमाळा नवविधा दिसती । करांगुळीं झळकती निजसुद्रिका॥ २? 


नाना त्राघिध त्रिपुटी तापशामन । केवळ निर्मळ बावन चंदन । 
समर्थांसी सवोगीं जाला लीन । अव्यंग अंगददांन दावितसे ॥ २२ 
उत्तर सिद्धांत उत्तरीय वस्त्र । निर्मळपणें सूक्ष्म स्वतंत्र । 
सरवीगध्यान दावी विचित्र । दिव्यांगभूषणें विभूषणे ॥ २३ 


निजपदीं पादुका झळकती । निजकरीं मोक्ष कैवल्य विराजती । 


आळ 


बद्धता मुक्तता नित्यमुक्त विसरती । मननशीळ गुरूपाई ॥ २४ 


कोटिपूर्णचंद्र कळेकरहित । पूर्णी पूणेपणाविरहित । 
नाना ज्ञानप्रकादो उदई येत । उपमे न येत श्रीगुरूपार्ड ॥ २५ 


४१२ श्रोसमर्थांवतार 


अचळ सिंहासनी अचळ मूर्ति । निर्मळ निश्वळ स्वरूपस्थिति । 
सर्वेश्वर म्हणे जी सद्गुरू मूर्ति । माझी मायोपाथि स्फूर्ति चालेना ॥ २६ 
भोंबतीं अनंत बैसलीं सज्ञनवृंदे । अनंत दाटली न्रह्मवृंदे । 
सवे हि अभेद देखती श्रीयुरूपदे । सव्चिदानंदें संतोषती ॥ २७ 
विशाळ मंडप गगनस्थानीं । गगनसहशं गुरुमूर्ति 'न्यानीं । 
नयनीं नयन गेले हारपोनि । सद्रुरुध्यान राहिले ॥ २८ 
ऐेसें सहुरूसमर्थेघ्यान । सजुण ध्यान निर्शुण ध्यान । 
सवेत्रांचे समाधान । छृप्णातीरीं देखिले ॥ २९ 

-“ श्रीसमर्थप्रताप, ४ 


कोणीं देखिले? गिरिधरांनी देखिल ! तं त्यांचे वणन वाचून आपण आपल्या 
श्रीसम्थांना मानसपूजंत पहावयाचे आहे ! या वर्णनाशीं मेरुस्वामींनीं 
केलेलें वणन हि किती तंतोतंत जुळत आहे. मेरुस्वामी वर्णन करितात: 


दिव्य़ केशरटिळा भाळीं । सुरेख प्रथम कळा झळाळी ! 
त्यावरी कस्तुरी शोभे आगळी । शोभा अक्षतेची ॥ ३९ 


केशरमिश्चित दिव्य चंदन । उटी दिधली विराजमान ! 
चंपकमाला विभूषण । दिव्य मुक्तमाळा ॥ ४० 


माथां वेष्टित दिव्य चिरा । नक्षच्रापर्र सुक्तांचा तुरा । 
कनकरुचिर मनोहरा । मेखळा साजे ॥ ४१ 


सर्वोगखुंदर मनोहर ! निजलावण्यअभ्यंतर । 
विश्रांतीचे माहेरघर । बैसले हृदयीं ॥ ०२ 


स्वरूपसाक्षात्कारी रूपडे । विज्ञानसभेचे तेज चोखडं । 
पाहतां पाहतां निजनिवाडं । उपरमल्या वृत्ती ॥ ४३ 


घ्यानदृष्टीस समर्थसूर्ति । होय सहज चि भवनिवृत्ति । 
तटस्थवेध ब्रह्मप्रताति । समर्थदर्दाने ॥ 2४ 
-"रामसोहळा, १, ११ 


याप्रमाणें या दोघांनीं केलेल्या व्णनांच्या ओव्या वाचून व त्यांची तुलना 
करून मला माझ्या शब्दांत उभय वर्णनांतील साम्य सांगतां आठें असतें, 





श्रीसमर्थारचॉ वेशिषध्ये टेरर 


पण त्यांच्या ओव्या वाचतांना जसे जगू प्रत्यक्ष श्रीसमर्थद्शन घडतं तसें, 
माझ्या शब्दांनीं घडलें नसतें, म्हणून या मूळ ओव्या च उद्भृत करणें 
मळा दृष्ट वाटलें. 


(३) तुकाराममहाराजांनीं केलेलें वर्णन 


श्रीसमथीना प्रत्यक्ष पाहिलेल्या आणखी एका थोर पुरुषाने त्यांच्या 
स्वरूपाचें वर्णन केलेलें आहे, पण तें कोणी खरें मानतात, तर कोणाची 
प्रवृत्ति तें क्षेपक मानण्याकडे कलुषित भावनेने होते. तुकाराममहाराजांचा 
एक अभंग आहे. रामदासयुणार्णबकारादि अनेक पूर्वचरित्रकारांनीं तो 
उद्धृत केलेला आहे. कृष्णातटाकी आपणांस समर्थोचें दर्शन घडलें, असें 
म्हणून कोण पापी मनुष्य श्रीतुकाराममहाराजांच्या नांवावर असला अभंग 
रचीळ ? तो अभंग असत्य मानण्यास मळा कांहीं कारण दिसत नाहीं. 
तुकाराममहाराज म्हणतात : 


हुमुजी वस्त्राचा उंच मोतीदाणा । रामदासी बाणा या रंगाचा ॥ १ 
पीतवरण कांती तेज अघटित । अवाळु शोभत भरूकुटिमाजी ॥२ 
कोपिनपरिधान मेखळा खांद्यावरी | तुंबा कुबडी करीं समर्थाच्या ॥ ३ 
रामनाममुद्रा द्वादश टिळे । पुच्छ ते बळवळे कटामाजी ॥ ४ 
कष्टाच्या खडावा स्वामीचे पायांत । स्मरणी हातांत तुळशीची ॥ ५ 
'छृष्णातटाकासी जाळे हो दरुरान । वंदितो चरण तुका म्हणे ॥ ६ 


(४) अवाळु आणि पुच्छ 


कपाळावर, किंचित्‌ उजव्या बाजूला, अवाळु होतें, तें जन्मतः च 
होतें. तं प्रत्यक्ष च होतें. पण गिरिधरांसुद्धां सर्वे चरित्रकार, पुच्छ हि 
होतें, असें म्हणतात, तें मळा लाक्षणिक वाटतें. तुकाराममहाराज हि 
वरच्या अभंगांत पुच्छ असल्याचें म्हणत आहेत. श्रीसमर्थ हे मारुतीचा 
अवतार होत. 

छते तु मारुताख्यश्च्ध । नरेतायां पवनात्मजञः । 


द्वापारे भीमसंज्ञश्व । रामदासः कलो युगे ॥ 
स. अ. २८ 


४२४ श्रोसमर्थावंतार 


या भविष्योत्तर पुराणांतील बचनाधारें श्रीसमर्थ हे मारुतीचा अवतार होत, 
असें सर्वे सांप्रदायिक मानतात च, पण महीपतिसारखे इतर हि मानतात. 
संतविजयांत महीपति अगदीं आरंभीं च म्हणतात, 

ऐका आतां श्रोते चतुर । रामदास मारुतीअवतार । 

करावया विश्वोद्वार । प्रगटे साचार भूमंडळीं ॥ १-१३ 
ते मारुतीचा अवतार होते, म्हणून च केवळ पुच्छ होतें, असें म्हणण्यांत 
येत असावें. 

(५ ) वेष 


कौपीन, मेखळा, शिरोवेष्टन हीं सर्व हुर्मुजी रंगाची असत. वनवासांत 
श्रीरामरायांच्या जटाकलापीं हुर्मुजी वख असे. सिंहासनावर बसतेवेळीं तें 
त्यांनी हनुमंताजवळ दिलें व हनुमंतांनीं तें श्रीसमर्थाना दिलें. तो च हुर्मुजी 
रंगाचा बाणा श्रीसमथौनीं पुढें चालविला. श्रीसमथीना 

रामाचे हुर्मुजी वस्र मिळालें, 

विष्णूने शिरोवेष्टन दिळे 

महालक्ष्मीने पीतांबर दिला, 

कृष्णाने गोकुळ येथें श्रीसमर्थ गेळे असतां 

घोंगडी, काठी व कुबडी हीं दिलीं, 

दत्तात्रेयाने करवीर येथें झोळी आणि पादुका दिल्या आणि 

मारुतिरायांनीं तुंबा दिळा. 

असा श्रीसमथाचा एकंदर साज होता. तो च ब्राह्म थाट, त्यांचे 
म्हणविणाऱ्या आम्हीं चालविला आहे, फक्त त्यांच्यांतीळ सामर्थ्य, निर्भयता 
आणि निस्पृहता, हीं आमच्यांत अल्पांशाने हि उतरली नाहींत ! असें कां 
झालें आणि होत आहे, याचा विचार करून आम्ही अंतर्बाह्य श्रीरामदासी 
बनूं, तर च आमचा बाह्य वेष आम्हांस भूषणावह होईल. 


(६) मेखळा 


एकदां हिमालयांत श्रीसमर्थ थंडीनं त्रस्त झाले असतां श्रीरामाने त्यांच्या 
अंगावर मेखळा घातली. 


श्रीसम्थाचो वेशिष्ट्ये ३२५ 


समर्थ निवाण तनुलोला । दादारथोने देखोनियां डोळां । 
निजळपांबर मेखळा । दासाचे गळां घातली ॥ 


“ण रामसोहळा, ३, ११, ४० 


ती मेखळा कोणीं धारण करावी याचा क्षणभर हि विचार मनांत न 
येऊं देतां आम्ही गळ्यांत अडकवून मिक्षा मागावयास निघत असतों ! 
वास्तविक ती मेखळा श्रीसमर्थापा्शी च ठेवून तिळा आम्हीं नित्य वंदन 
केळें पाहिजे. ती आमच्या हि गळ्यांत शोभेळ, पण केव्हां? ती कोणीं 
धारण करावी 

शून्यसंकल्प निर्विकल्प । नाहीं विक्षेपाचा विकल्प । 
तेणें रामप्रसादरूप । मेखळा 'च्यावी ॥ 

भागवतधर्मी चित्तप्रसन्न । ब्रह्मानंद परिपूर्ण । 

तेणे सहजस्थिति हे विभूषण । मेखळा 'घरावी ॥ 
सर्वेशास्त्री अभिक्षमती । भगवद्धजने सुलीनवृत्ती । 
भूतमात्रीं देवप्रतीती । मेखळा घरावी तेणे ॥ 


--- रामसोहळा, ३, ११, ४४-४९-५ 


इतरांनी नव्हे ! इतरांनी धारण करणें हा तिचा अपमान आहे. ती शाप 
देईल. आपण तिची पूजा करावी, तिची कृपा भाकावी ! 


(७) माळ 


श्रीसम्थीना स्मरणाथ्यास अखंड असे. त्यांना माळेची जरूरी नसे, पण 
ती त्यांच्या हातांत सारखी असे. मग हातांत कां असे £ लोकांसाठी, ज्यांना 
आपोआप संतत स्मरण होत नाहीं, त्यांनीं निदान माळ हातांत वागवावी, 
म्हणजे तरी स्मरण होत जाईल. 
जो गुरुळपें स्वात्मी जाळा समरस । त्या घडे अखंड स्मरणाध्यास । 
त्यावरी हि हे भूषण विशेष । लोकसंत्रहाकारणें ॥ 


-” दासविश्रामधाम, ५६, ११२ 


श्रीसमथौचें आपण रूप पाहिलें, वेष पाहिळा. आतां त्यांचें बोलणें, 
चाढणें, पाहणें इत्यादि सामान्य क्रिया कशा असत, त्या पाहूं. 


2४१६ श्रीसमर्थावतार 
(८ ) त्यांचं बोलणें 
श्रीसमर्थ सामान्यतः फार थोडें बोळत. प्रतापाच्या. तेराव्या समासांत 
श्रीराम आणि सीतामाई यांच्या मध्ये श्रीसमथांविषयीं जो संवाद झालेला 
दिला आहे, त्यांत राम सीतेला म्हणाले, ** समर्थ प्रत्यक्ष च येथें आहेत, 
तेव्हां तुम्हांला जें कांहीं विचारावेंसें वाटेल, तें त्यांना च समक्ष विचारा. 
त्यावर जगन्माता म्हणाळी-- 


दिसताती देवा अनिर्वचनी ॥ 


यावरून च दिसतें कां, श्रीसम्थरीना फारसें बोलावयास नको होतें. 
आढ्यतेनें कोणी त्यांच्याकडे गेल्यास त्याच्याशीं तर ते मुळीं च बोलत 
नसत; पण नम्र भावाने कोणी कांहीं विचारल्यास ते मोकळेपणाने सांगत. 
कोणी हि प्रथम च त्यांच्या कडे गेल्यास ते मिडस्तपणानें थोडें बोलत, 
पण परिचय होऊन कांहीं काळ गेल्यावर ते सलगीनं बोलत. 


(९ ) चालणें 


श्रीसमर्थ फार भरभर चाढत. ते चालत तेव्हां बरोबर असणाराला 
पळावें च ढागे कीं काय, इतकें त्यांचें जलद चालणे असे. गिरिधर 
सांगतात "च 
समथ हनुमानस्वरूप वायोरूप निघोरे । 
जातां तीर धरिती भागिल्या करं । 


ससुद्री जहाज चाले जेवीं त्वरे । 
तेवीं सत्वर श्रीसम्थगमन ॥ 


--“ श्रीसमर्थप्रताप, १९, २२ 


(१०) पाहणें 


खालीं पाहून चाटत. त्यांची नेहमीं अंतर्टष्टि असल्यामुळें ते साहजिक 
अधोदृष्टि दिसत. “' महाराज, आपण नेहमीं अधोदृष्टि कां असतां ?” असें 
एकदां एकानं सलगीने त्यांना विचारलें च होतें, त्याचें त्यांनीं उत्तर दिलें : 


श्रोसमर्थाचीं वैशिध्यें ४३७ 


समर्थासी कोण्ही येक लोक म्हणती । 
स्वामि अखंड अधोदषि अंतर्टश्‍ि कां असती । 
अरे अंतरीं पाहतसो श्रीराममूति । 
तुम्हासी सगुणमूर्ति हे लक्षावया ॥ 
-“ श्रीसमर्थप्रताप, १९, ७० 


(११) आसन 
व श्रीसमर्थाचें नेहमींचें आणि आवडीचें आसन म्हणजे सिद्धासन. 
ते मानसपूजा, भ्यान, जप सिद्धासन घाळून करीत. 
महापुरुषार्चे कोण जी आसन । 
असें सीतेने विचारळें असतां 
जानकी यांचे सिद्धासन ॥ 

--- श्रीसमर्थप्रताप, १३२, २७ 
अर्से श्रीरामांनी च सांगितलें आहे. अर्थात्‌ श्रीसांप्रदायिकांचे हें च आसन 
असणार. 

(१२ ) कसे दिसत 
त्यांच्याकडे जेव्हां पहावें तेव्हां ते बहुधा ध्यानस्थ दिसत. प्रतापकारांनीं 
सांगितलें आहे : 
समर्थ दिसताती बहुधा ध्यानस्थ मनें ॥ 

-"श्रीसमर्थप्रताप, १३, ४१ 

आणि स्वतः समर्थानी आत्मबोधांत म्हटलें आहे : 


जनास दिसे हा दुश्चित । परी तो आहे सावचित । 
अखंड जयाचे चित्त । परमेश्वरी ॥ १४-७-१५ 


हा आणि तो म्हणजे स्वतः श्रीसमर्थ च. 
( १२) निजणें 


पुरश्वरणाच्या काळांत, तीथीटण करीत असतां, केव्हां हि रानावनांत, 
पर्वतावर हिंडतांना, श्रीसमथीनीं जमिनीवर निजावें, उशाला रामचरण घ्यावे, 


७३८ श्रीसमरथावतार 


पांधरावयाळा दाही दिशा असत च आणि थंडीचें निवारण करण्यास धुणी 
पेटवीत. याच्या वणेनाचा त्यांचा स्वत:चा झोक आहे च : 
सुषुत्तीअवस्थेसि भूमी निजावें । उसे रामपाद स्मरोनी धरावे । 
दिश्यांचा महा पट्ट तो पांघरावा । खसिंताकारणे साह्य वन्ही करावा ॥ 
-"" करुणाष्टके, ७९, १४ 


असा हा अनंतकोटिब्रह्मांडनायक आपल्या पूर्वे वयांत, आरंभींच्या काळांत 
वावरत असे. 

पुढें मग, राजयोगाच्या काळांत पलंग आणि बिछाना हीं आलीं, तरी 
हि त्यावर कचित्‌ च निजत. 


निद्रेची हि त्यांना फारशी आवड्यकता नसे कीं काय, कोण जाणे! 
उगीच दुपारी थोडेसे निजत, रात्री कचित्‌ च निजत. रात्र बरी च झाली 
म्हणजे शिष्यांना म्हणत, '* चला रे उठा, आतां निजा, आम्ही हि विश्रांति 
घेण्यास जातों; ” असें म्हणून सर्वोना निजावयास जाण्याची आज्ञा करीत 
आणि आपण एकाद्या डोंगराची बाट सुधारीत ! 
(१४ ) खाणें पिणे 
आरंभींच्या काळांतील त्यांचें खाणें पिणे बिचारूं च नका. भिक्षा मागून 
पीठ आणावयाचे, तें दगडावर मळावयाचें आणि त्याच्या पानग्या भाजून 
त्या, पाण्याच्या घोटाबरोबर, भक्षण करावयाच्या ! पुष्कळदां अनेक दिवस 
उपवास हि घडे ! अशा वेळीं झाडाचा पाळा खाऊन व पाणी पिऊन ते 
रहात ! होते कांहीं त्यांनी सोसलेल्या कष्टांची कल्पना £ कशासाठी हे 
एवढे कष्ट त्या महापुरुषाने सहन केले ? 


पुढें चाफळ आणि सजञनगड येथे राहणें झाल्यावर, स्वतः पानग्या 
भाजण्याचें काम टळलें. वेणाबाई सुगरीण होत्या. त्या स्वयंपाक करीत 
आणि देवाला नेवेद्य होई, तेव्हांपासून मग श्रीसमथौना चारी ठाव अन्न 
मिळूं लागलें, दिवसाकांठीं ते एकदां च भोजन करीत, दुसऱ्यांदा रात्रीं 
पुन्हां जेबीत नसत. त्यांच्या बरोबर भोजनास मारुतिराय असत, म्हणून 
ते एकवाढ करून घेऊन, एकीकडे एकटे एकांतांत बहुधा जेवावयास 


ध्रोससर्था चीं वेश्िष्ट्ये ४२९ 
असंत. एक दोन प्रसंग असे झाळे, चुकून केव्हां तरी, एकदां वेणुबाई व 
दुसऱ्यांदा दुसऱ्या कोणी बाई, अमुक पाहिजे कां म्हणून विचारावयास 
गेल्या, तों मारुती भोजन करीत होते, त्यांनीं मु:मुकार केळा आणि त्या 
बाया बेशुद्ध होऊन पडल्या. 


(१५) फळांची आवड विदोष 


अन्नापेक्षां त्यांची फळांवर भक्ति विशेष असे. पुरश्वरणतीथौटणकाळांत 
त्यांनीं रानांतलीं फळें खावी, पण पुढें ज्या ज्या क्रतंत जीं जीं फळें जेथें जेथे 
होत, तेथून तेथून तीं त्यांना येत. फळांत हि त्यांना आंबे जास्त आवडत. 

षण्मास आंबे गोमंतपर्वतींचे । समर्थासी येती अपाड पाडाचे । 

नाना त्रुतुकाळीं नाना फळांचे । आहार सर्वदा समर्था ॥ 

-“ भ्रीसमथंप्रताप, ९, २१ 

स्वा्यांत जशीं फळें आणि त्यांत हि जसे आंबे, त्यांना आवडत, तसे पेयांत 
दहीं आणि उसाचा रस, हीं त्यांना आवडत. 


(१६ ) विडा, तंबाखु यांचें सेवन 
पूर्वयय सारें थंडीवाऱ्यांत कंठावे ठागल्यामुळें श्रीसमथोना कफाची 
व्यथा जडली होती. त्यासाठीं विडा खात जावा, असें त्यांना सुचविण्यांत 
आलें होते. छेष्मपित्तरामनार्थ आणि एकाप्र चित्त होण्यास तंबाखूचा 
उपयोग होत असावा, असें वाटतें. श्रीदासविश्रामधामकार सांगतात : 
विडा मर्दन करीत वदनी । चित्त निक्षेपिजे नेऊनि ध्यानीं । 


तरी शांतता ठसोनि अंतःकरणीं । समाधान होय चिंता हरे ॥ 
-- दासविश्रामघाम, २३, २९ 


त्यामुळें त्यांच्यापाशी बटवा नेहमीं असे. 
( १७) पोहणें, घोड्यावर बसणें 


पोहतां येणें आणि घोड्यावर बसतां येणं हे गुण अंगीं नसलेली 
माणसें त्या काळीं कचितच असतील. तेव्हां समथोच्या ठिकाणीं हे 


४८० श्रीसमर्थावतार 


दोन्ही गुण होते, यांत कांहीं अपूवता नाहीं. घोड्यावर बसण्यांत ते 
अति पटाईत होते. कसा हि खट्याळ घोडा असला, तरी ते त्याठा 
तत्काळ वठणीवर आणीत. एकदां त्यांच्यासाठी म्हणून मोठा थोरला 
घोडा आणण्यांत आला होता, तो जागजागीं तंगानें बांधलेला. होता. तो 
पाहून श्रीसमर्थ म्हणाळे, “ याला असा ठिकठिकाणीं कां बांधला आहे १ 
त्याला मोकळा करा.” तसे करण्यांत आलें आणि मग त्यावर मोकळे 
बसून त्यास कोस दोन कोस दामटून दमवून समथीनीं आणलें. तात्यर्य, 
घोड्यावर बसण्यांत ते पूर्ण बाकवगार होते. 


(९८ ) मुलें आवडत 


समथौना मुलें फार आवडत. त्यांच्यांत ते खेळत आणि त्यांच्यासारखे 
वागत. कारण उघड च आहे. एक तर, लहान मुळें निर्मळ मनाची, 
निष्कपट असतात ब त्यांच्यावर त्या वयांत योग्य संस्कार झाळे आणि 
त्यांना चांगळे वळण लागलें, तर तीं च पुढें देशाच्या आणि धमाच्या 
उपयोगी पडाबयाचीं असतात. त्यांचा एक कोक प्रसिद्ध च आहे. 


वर्ये थोर ते चोर भावार्थ नाहीं । विकल्पें बुडाले अहंभाव डोहीं । 
अहंता नसे हो तया लेकुरांसी । म्हणोनो बहू आवडी रामदासी ॥ 


(१९) गायनाची आवड 


( १) श्रीसमथाना गायन फार आवडत असे. कोणत्या हि कारणानें 
विषाद वाटन त्यांचें मन उद्दिम्न झालें, तर प्रेमळ गायन कानीं पडतां च 
उद्दिह्भता नाहींशी होऊन त्यांचें चित्त प्रस्न होत असे. एकदां कांहीं 
कारणानं विषाद वाटून ते एकीकडे बागेंत जाऊन बसले. लोक 
दर्शनासाठी खोळंबळे, पण त्यांच्यापयेत जाण्यास कोणी धजेना. तेवढ्यांत 
एक भैरवजोगी आला. श्रीसमथाच्या पुढें जाऊन एका पायावर 
उभें राहून किन्नरीच्या साहाय्यानं एक सुंदर पद गोड आवाजांत त्याने 
म्हटलें, तें श्रीसमथानीं ऐकळें आणि त्यांचा विषाद पळाला ! त्या 
भैरवजोग्याच्या अंगावर त्यांनीं शांभर होनांची कसबी सुवर्णचादर टाकली 
( श्रीसमर्थप्रताप, १८, ३२). 


श्रीसमर्थाची वैशिष्ट्यं ४१ 


(२ ) त्यांना स्वतः हि गाण्याचे अंग अप्रतिम होतें, रागरागिणींचें 
पूर्ण ज्ञान होतें. आपल्या शिष्यांना हि ते गायन शिकवीत. कोणत्या 
वेळीं कोणता राग म्हणावा, हें जाणून तदनुरूप त्यांनीं पद्यगचना करावी 
व ती शिष्यांना सांगावी. असावरी, काफी, केदार इत्यादि रागांवरीळ 
त्यांची पदें पदपदांतरांत प्रसिद्ध झालेलीं आहेत. 

(३) गायन हें डठोकवशीकरणारचें एक मोठें अमोघ साधन आहे 
राष्ट्रपुरुषाच्या ठिकाणीं ते असल्यास त्याचा फार उपयोग होत असला 
पाहिजे. गायनकळेची त्यांनीं धन्यता गायिळेली आपणा सर्वोस 
ठाऊक च आहे 


संगोत गायनी विद्या । सर्व सद्या मनोरथा । 
विदेश पाहतां नाहीं । धन्य ते गायनी कळा ॥ १ 


आवडी सकळे लोकां । प्रोतीने भजती जनीं । 
इच्छिळे पुर्विती सर्वे । धन्य ते गायनी कळा ॥ २ 


वेथिलीं सर्व हि' चित्ते । बोबिलीं लोक भाविके । 
अद्भुत गुण देवाचे । धन्य ते गायनी कळा ॥ २ 


येकाकी महंती येते । उदंड कौर्ति वाढते । 
विख्यात सकळे लोकीं । धन्य ते गायनी कळा ॥ ४ 


राहती लोक ते राजी । आवडे उपजे मनीं । 
वर्णितां कीर्ति देवाची । बन्य ते गायनी कळा ॥ ५ 


इत्यादि, स्फुट प्रकरण ३९ वें. 


(२० ) एकांतप्रियता 


श्रीसमथीना एकांत फार प्रिय असे. कित्येकदा तर ते महिनेच्या महिने 
एकांतांत जाऊन रहात, कोणास भेटत नसत. या एकांताप्रियतेमुळें च 
बहुधा त्यांच्या ठिकाणीं वनाची विलक्षण आवड उत्पन्न झाली असावी. 
वनांत, पर्वतावर, अवघड जागीं जाऊन चिंतनांत मग्न होऊन बसण्याचा 
त्यांना छंद फार असे. त्यांचे आत्मचरित्रपर पुढील तीन छोक बाडांक 
१०२३ त आढळतात ; 


2०२ श्रीसमर्थावतार 


अघोरा वनामाजि येकांत जावें । उदासीन चित्ते तयाला पहावे । 
उभी धांव घ्यावी गिरी तो चढावा । देहे कष्टवावा बरा वीवरावा ॥१ 


भवे चरासलो हाक मारूनि जावें । गिरीक्षृंग पाठार ते प्रार्थवाबे । 
खुखें वस्ति विश्रांति तेथें करावी । मनोबासना रामरूपी भरावी ॥ २ 


बहू झाडखंडे उदंडे अचाटें । गिरी सारिखीं थोरथोरं कपाळें । 

बहू सावजे व्याघरसिहे कलालो । तेथे रामदासे असे जुंफ केली ॥ ३ 
कोठल्या गुंफेला अनुलक्षून हा उललेख आहे, सांगतां येत नाहीं. चाफळ, 
शिवतर, हेळवाक, चंद्रगिरी वगेरे ठिकाणच्या आपल्या पाहण्यांत आलेल्या 
एकाद्या गुंफेला अनुलश्चन तो आहे, कां आपल्या पाहण्यांत अद्यापि न 
आलेल्या निराळ्या च एकाद्या गुंफला अनुलक्षून आहे, कोणीं सांगावें ? 


हिंवाळा असो कीं पावसाळा असो, बरोबर कोणी शिष्य असो वा नसो, 
ते निर्भयपणे, दिवसाचे आणि रात्रींचे, अरण्यांत जाऊन बसत. विजांचा 
स्वकचकाट आणि मेघांचा गडगडाट हीं त्यांना अरण्यवासापासून 
परावृत्त करूं शकलीं नाहींत. मारुतिराय आपणांस कोठें हि आणि 
केव्हां हि विसंबणार नाहींत, हा त्यांना पूर्ण भरंबसा होता. 


सव कततत, रात्रीं अपरात्री, अरण्यवासापासून त्यांना त्रास झाळा नसेल 
काय १ नसेळ असें कसें होईळ ! पण त्यांनीं मानला च नसणार, तेव्हां 
त्यांच्या दृष्टीने त्रास कोठला ? 


अरण्यांत अस्वलवृकव्याप्रादिकांची गांठ पडत असली पाहिजे. पडत 
असे च. त्यांना अरण्यांत भेटावयास गेलेल्या अनेकांनी त्यांना व्यात्राच्या 
संगतींत पाहिल्याच्या गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. ते सारे वन्य प्चु त्यांच्या 
आक्ञेंत वागत, असें दिसतें. चंद्रगिरीवरच्या घळींत हे रहावयास गेले, 
तेव्हां त्या घळींत एक वाघ रहात होता, पण यांनीं त्यास दुसरीकडे 
जाण्यास सांगून आपण त्या घळींत राठ लागले. 


कठीण स्थळीं अगत्य राहाणे । सिंहब्याघेसी हरिहरेसीं भांडणे । 
निरावलंब कड्यावरी धघोत्रध्वजा लावणे । ब्राह्मण्य दावणे खोली ॥ 


-णा श्रीसमथेप्रताप, ३, ३६ 


श्रीसमर्थाचीं वैलिध्ये ४५२३ 


(२१ ) अशा ठिकाणीं यांचें रक्षण कोण करी ! 


रात्रीं अपरात्री रानावनांत एकटे हिंडत, डोंगरांतीळ घळींत एकटे रह्दात, 
तेथें यांचें रक्षण कोण करीत असे ? याचें उत्तर गिरिधर, मेरु आणि 
आत्माराम या त्रिवगौनीं एकसारखें च दिलें आहे. 
( १) गिरिधर सांगतात : 
समर्थांसी रक्षित दोनी धनुर्धारी । समागमे गुप्त असती विपिनविद्दारीं। 
कोटें न बिसंबती येक क्षणभरी । आत्माराम समर्थेस्वामी ॥ 
--- श्रीसमर्थप्रताप, ९, २६ 
आणखी पुढें ते म्हणतात : 
गिरिकंधरी समर्थआसने । दरीं दकुटीं मंचकदायने । 
कडेकपाटीं घांबती जने । वैभवार्चनं करावया ॥ 
-“ श्रीसमर्थप्रताप, २, २४ 


पण समर्थ 


वैभव सांडोनि दुर्गम वनीं । गिरिगुहांतरी तरुतळ उष्णदायनीं । 
कोदेडपाणी स्वये पोतांबरे छाया करूने। नाना फळीं जीवनी सात्रिध्ये । 
-“ श्रीसमर्थप्रताप, २, २५ 
(२) आपल्या रामसोहळ्यांत मेरुस्वामी एका ठिकाणीं स्पष्ट च 
श्रीसमथीचा उल्लेख करून म्हणतात --- 
विचरतां विरक्तीने वनीं । स्वामोसंरक्षणालागुनी । 
मनोहर कामुकपाणी । पुढें मागे तिष्ठती ॥ 

न --रामसोहळा, ३, ११, २४ 
आणि दुसऱ्या एका ठिकाणीं स्पष्ट उल्लेख नसळा तरी, मळा यत्किचित्‌ 
हि शांका नाहीं, श्रीसमथीना मनांत आणून च ते म्हणत आहेत : 

देहबुद्धीची हृंखळा । तोडूनि जाला तो मोकळा । 

मायावस्ती लोकां सकळां । त्यागूनि ब्रह्मारण्य घे ॥ २८ 


जनवस्ती टाकूनि । भरला नि्जनवनीं । 
अवबरोधितां कामादिकांनीं । विभांडूनि गेला ॥ २९ 


2321) श्रोसमर्थावतार 


देशा विदेदा महास्थाने । विचरे निजविरक्तीनं । 
देव दयाणंव त्याकारणं । रक्षितसे सबाह्य ॥ ३० 
जैसें शिद्यु नेणत मार्येखी । भरे क्ोडेच्या विलासी । 
तयाची दृष्टि चुकऊनि सरसी । माता संरक्षी छृपेने ॥ ३१ 
देव तैसा कृपेचा कोवळा । भाबिकांसि रक्षित अबलीला । 
तया दयाणबाची लीला । अकळ ब्रह्मादिकासी ॥ ३२ 
भाक्ते रिघतां कठिणांतरीं । पुढें मार्ग सोपारा करी । 
त्रितापहर छाया घरी । परिधानांबरें ॥ ३३ 
वेची मार्गीचे कंटक । निवारीं विघ्न भयानक । 
घरूनेयां रारकामुंक । पुढें मागे उभा चि असे ॥ ३० 

-" रामसोहळा, ५, ४ 


इतके राम समर्थांचे कणी झालेळे होते ! अशा समथीना काय उणें 
असणार ! त्यांना भय कसळें आणि चिंता कसली ! त्यांनीं म्हणावें तें 
व्हावे, हें सहज च होतें ! 

(३ ) श्रीदासविश्रामधामकर्ते आत्माराममहाराज हि तो च अनुवाद 
करतात : 

अनंतगुणीं श्रोरामचंद्र । न कळे कवणा हि जयाचा पार । 

तो दासासन्निधीं अहोरात्र । गुत्त प्रगट सांभाळिती ॥ 


"ण्दासविश्रामधाम, १०, ६० 


(२२ ) वक्तृत्व 


श्रीसमर्थाचें बोलणें फार आकर्षक असे. त्यांचा वाळूप्रवाह सुरू झाला, 
म्हणजे श्रोते देहभान विसरून जात. त्यांत हि, प्रतिपादनाचा विषय 
श्रीरामचरित्रांतला एकादा प्रसंग असला, म्हणजे स्वतः श्रीसमर्थ च 
कोठें देहभानावर असत, तर श्रोते असणार ! साधें तत्त्वज्ञान असलें 
तरी तें त्यांच्या तोंडून ऐकावे, असें लोकांना वाटे. या त्यांच्या वक्‍्तृत्बगुणा- 
विषयीं श्रीदासविश्रामधामकर्ते म्हणतात : 


बर्णितां श्रीरामगुणानुवाद । अधिकाधिक्य वाढे आनंद । 
जैसा खाधका बोधितां बोध । अपेक्षा उठे विशेष ॥ 


श्रीसमर्थाची वैशिष्ट्ये ४८५ 


पाजितां पाजितां वरिवरी सुधा । पोट फुगेना ना म्हणे कदां । 
तैसे श्रोते ते विसरोनि धंदा । नेहार देती ऐकती ॥ 
धन्य दासाचे बक्‍तृत्व ऐसें । कपिलसिद्ध चि नेणों सादा । 
संजय जयमिनी सूत कीं व्यास । वैद्षंपायनु अगस्ति ॥ 
-“” दासविश्रामधाम, २२, ८४-८६ 


या त्यांच्या गुणाचा प्रभाव त्यांच्या निरूपणांत आणि कौर्तनांत सीच्या 
प्रत्ययास येत असे. 


(२३ ) निरूपण 
श्रीसमर्थ प्रत्ययाबांचून कांहीं बोळळे नाहींत व कोणती हि गोष्ट स्वतः 
केल्यावांचून दुसऱ्याला करण्यास त्यांनीं सांगितली नाहीं. त्यामुळें त्यांचें 
बोलणें प्रभावी ठरत असे. ते सहज कांहीं बोळत, तरी तें शास्राळा 
सोडून नसे, त्याळा शास्त्रांचा आधार असावयाचा 'च. 
जया अंतरीं भगवंत । अचल राहिला निवांत । 
तो स्वभावें जे बोलत । तै ब्रह्मानिरूपण ।। 
ही त्यांची ओवी त्यांच्या च बोलण्याला पूर्णपणें लागते. 


“ अरे, तें चाफळास त्या दिवशीं शिवरायासाठीं पद केलें होतें, तें 
म्हण पाहूं” असा एकाद्या विशिष्ट प्रसंगाचा उलेख करून एकाद्या 
शिष्याळा पद म्हणावयास सांगत व त्यानें ते म्हटल्यावर आपण त्याचें 
निरूपण करून समजावून सांगत. केव्हां केव्हां श्रीमत्‌ प्रन्थराज 
दासबोधांतीळ एकादा समास पुढें घेऊन त्यावर हि श्रीसमर्थ स्वतः निरूपण 
करीत. निरूपण चालत असतां शांका बिचारण्याची श्रोत्यांना मोकळीक 
असे आणि श्रोते हि मोकळ्या मनानें राका विचारीत आणि स्वतःचे 
समाधान करून घेत. करा त्या श्रोत्यांच्या भाग्याची आणि आपल्या 
अभाग्याची कल्पना ! 


(२४ ) कीर्तन 


निरूपणाप्रमाणें च श्रीसमर्थ कीर्तन द्वि करीत. कीर्तनाला उभे ठाकले, 
म्हणजे अगदीं आरंभीं नमनाचें पद म्हणावयाचे, तें ठरळेलें असे. 


४४९६ श्रीसम थांवतार 


अंतःकरण अगदीं खुलें करून दाखविणारें किती प्रेमळ तें पद आहे ! 
सर्व श्रीसमर्थसांप्रदायिक कीर्तनकारांनीं श्रीसमथोचा हा दंडक चालविला 
पाहिजे. बडोद्याचे के. दादामहाराज च तो चालवीत असत. ऐका तें पद, 
नसलें पाठ तर पाठ करा, श्रीरामचरण आठवून प्रेमाने म्हणत चला. 


येई रामराया नेई भवतम विल्या । 

तुझे चरण *्यातो दहारण तुज चि सखया ॥ छु० 
हरिकथेच्या मिर्षे तु्थी पाउले पहावीं । 

पोटींचे आरत रामं झडकरि पुरवावे ॥ १ 
तुजविण वैभव आम्हां काय़ रे करावे । 

त्यां जरि न यावे तरी म्यां कवणा दारण जावें ॥ २ 
चंचलमानस हरिकथेसी उभा मी राहे । 
निडळावरि बाहे राम-दास वाट पाहे ॥ ३. 


मग निरूपणाला एकादें पद अथवा अभंग घ्यावयाचा व त्याळा अनुरूप 
आख्यान लावावयाचे. 


कीर्तन हें च त्यांच्या प्रचाराचे मुख्य साधन असल्यामुळें ते जेथें जेथें 
म्हणून जात, तेथे तेथें त्यांचे कीर्तन हें व्हावयाचे च. अशीं त्यांची शेकडों 
ठिकाणीं हजारों कीर्तने झालीं. टाळ, काहळा, वीणा, म्रृदंग इत्यादि कांहीं 
उपांगें असठी तर ठीक, पण नसलीं तरी त्यांचें त्यांबांचून अडत नसे. त्यांचें 
कीर्तन म्हणजे पाठ केळेठी नक्कल नव्हे. ते कीर्तनाला उभे राहिले म्हणजे 
प्रसंगानुसार स्फुरेळ त आख्यान, मनांत उद्भवतीळ ते विचार आणि तत्काळ 
होईल ती काव्यस्चना. कीार्तनकाराला मुख्य जं पाहिजे असतें भगवठोम, 
त्याचा जिवंत झरा च ल्यांच्या हृदयांत असल्यामुळें त्यांच्या कीर्तनांत स्वतः 
ते आणि त्यांचे श्रोते रंगून जाण्यास वेळ लागत नसे. तशांत भगवठ्ेमाला 
गोड आवाजाची जोड मिळाल्यामुळे त्यांच्या कीर्तनांत तत्काळ रंग भरत 
असे. त्यांची भव्य मूर्ति, प्रेमळ दृष्टि, मधुर वाणी, खडा आवाज, निस्सीम 
भक्तिप्रेम, सप्रचीत बोलणे, लोककल्याणाची तीव्र तळमळ, हीं संव 
आठवावीं व दासविश्रामधामकारांनीं श्रीसम्थाच्या कीर्तनांचे प्रसंग वणन 
करीत असतां जीं अनेक पदें उद्धृत केटी आहेत, त्यांतळें किंवा 


श्रोसमर्थाची बेशिष्ट्ये ७०७ 


बंद प्रबंदे बहुविध छंदे । कोतंनघमडि करावी । 

निरूपण श्रवणमनननिजभ्यासें । पावन वाट धरावी ॥ १ 
तरि च जन्म हा सफळ । नाहीं तरि सकळ निर्फळ ॥ घु० 
जड चंचळ निश्चळ बोळखावें । सार चि शोधुनि घ्यावें । 
मुळापासुनि सेबटवरी । माईक सकळ तजावें ॥ २ 


पुस्तकज्ञानं होत चि नाहीं । प्रत्यय नीट पहावा । 

दास म्हणे समजेल विचारें । तेणे तुटेल गोवा ॥ ३ 
असलें एकादें उपदेशपर किंवा अन्य कोणतें हि भक्तिपर पद, आपण 
श्रीसम्थाच्या मुखांतून ऐकत आहोंत, असें मानून मनाची कशी अवस्था 
होते, तिचा आज हि अनुभव घेऊन पहा. आज जो आनंद नुसत्या 
कल्पनेनं तुम्हांस होईल, त्याच्या हातपट आनंदाचा अनुभव त्या काळीं 
प्रत्यक्ष ऐकतांना श्रोत्यांना आला असला पाहिजे ! 


(२५ ) वाचन 


श्रीसमर्थाचें वाचन फार दांडगें असलें पाहिजे. असलें पाहिजे कां म्हणा, 
होतं च. श्रीमत्‌ दासबोधाच्या पहिल्या च समासांत आधारभूत प्रन्थांचा 
जो उललेख केला आहे, तो हें च दर्शवितो. संस्कृत, प्राकृत, वेदान्तपर 
कोणता हि प्रख्यात ग्रन्थ त्यांच्या नजरेंतून निसटला असेळ, असें वाटत 
नाहीं. प्राकृत प्रन्थांविषयीं मी हें विधान निश्चयाने करूं शकतो. ते जात 
तेथें असलेल्या सुरुषांच्या, योग्यांच्या, सिद्भांच्या मेटी घेत आणि होऊन 
गेलेल्यांच्या समाधीचें दर्गान घेत आणि त्यांचे ग्रन्य तर अवलोकन करीत 
चच, पण त्यांच्या प्रती हि संम्रहार्थ मिळवीत. 


( श्री ) माझ्या या विधानाला आधार श्रीदासबिश्रामधामांत आणि या 
श्रीसमर्थवाग्देबतामंदिरांतील संग्रहांत मळा सांपडतो. बरोबर उद्भवास 
घेऊन इंदुरबोधनहून निघून श्रीसमर्थ अंबाजोगाई येथ गेले असतां, 
जवळ च जी बुटेटेकडी दाखविण्यांत येते, त्या टेकडीवर ते जाऊन 
राहिले होते. तेथ मुकुंदराजांची समाची आहे. तेथं मुकुंदराजांचा 
बिवेकसिंधु ग्रंथ श्रीसमथीनीं पाहिला, वाचळा, त्यांना तो फार आवडला, 
संग्रहार्थ त्याची त्यांनीं प्रत मिळविली. मुकुंद्राजांच्या दर्शनाची श्रीसमथोना 


दट ध्रीसमथावबतार 


तीन्र इच्छा झाळी आणि मुकुंदराज प्रकट झाले. श्रीसम्थीच्या हातांत 
विवेकसिंधूची प्रत होती च. तेव्हां मुकुंदमुनि 
तकानि बदले जी रामदासा । आखुड त्रंथ हा सिंचु सहसा । 
च > तीनं 
विस्तार सर्वत्रा कळेल तैसा । त्रंथ स्वमतीने रचावा ॥ 
-" दासविश्रामधाम, २६, १२३ 
श्रीसमर्थ तथास्तु म्हणाले, 

(रा) श्रीमत दासबोध म्रन्थाचा जो कोणी बाचक ब्रिवेकसिंधु 
ओझरता हि वाचील, त्यास सिंधूंतीळ किती तरी विषय, विशिष्ट वाक्यें 
आणि विवक्षित शब्द श्रीसम्थानी आत्मसात केल्याचे आढळून येईल. 
दासबोधांतील अध्यात्म म्हणजे मुकुंदमुनींनीं दर्शबिलेल्या इच्छेला अनुसरून 
सिंधूंतीलळ आखुड विवेचनाचा केलेला विस्तार होय. 


(म) मंदिरांतील विवेकासंधूची, क्रमांक ४९३ ची प्रत शाक 
१'५७९ तीळ आहे. ही च प्रत श्रीसमथीनीं वाचलेली आणि मिळविलेली 
असेल काय? व ती त्यांनीं नंतर उद्भवांच्या हवाठीं केळी असेळ काय ? 
तसं असेल तर, ही प्रत आम्हांस उद्भवांच्या इंदुर येथील मठांत मिळाली, ती 
योग्य ठिकाणीं 'च मिळाली, असें म्हणतां येईल. किती महत्त्वाची ही 
प्रत म्हणावी ! तिला श्रीसमर्थीचा हात ळागला होता ! 


( दा ) विवेकासिंधूप्रमाणें' च, अंबा जोगाई येथीळ दिगंबरानुचर 
दासोपंतांचा ग्रन्थराज नांवाचा ग्रेथ हि श्रीसमर्थांनी तेथें च अवलोकिळा 
होता. हा ग्रंथ श्रीसमथोच्या अवलोकनांत आळेला होता. याला प्रमाण 
स्पष्ट च आहे, दासबोधाच्या तिसर्‍या दराकाच्या १ ते ५७ समासांत जी 
एका प्रपंची माणसाची सविस्तर काहाणी श्रीसमथानीं वर्णिळी आहे, तिचें 
हि : आखुड ' मूळ दासोपंतांच्या प्रन्थराज ग्रंथांत आढळतें. या प्रन्थाच्या 
ज्या कांहीं प्रती या मंदिरांत आहेत, त्यांत क्रमांक ९०७ ची प्रत 
श्रीसमर्थकाठीन आहे. 

(स) क्रमांक २९४ ही श्रीसमर्थपूवेकाळीन श्रीएकनाथी भागवताची 
प्रत आहे. ती श्रीसमथोच्या चाफळखोऱ्यांत च आमच्या हातीं आली. 
न जाणा, हीच प्रत श्रीसमर्थानीं मिळविळेली असावी. नाथांच्या वाड्याची 





श्रोसमर्थाचीं वेशिष्टयं 22९. 
छटा श्रीसमथीच्या वाळायावर उमटळेली सर्वे विद्वानांनी मान्य केली आहे. 
श्रीज्ञानेश्ररमहाराजांची ज्ञानेथरी हि श्रीसमथीच्या अवळोकनांत होती. 
श्रीसमर्थस्थापित शिरगांवमठांतीळ क्रमांक ५७२ हा ज्ञानेश्वरीचा तेरावा 
अध्याय व स्वासुभवदिनकरकारांच्या मठांतीळ कमांक ८६८ हा नववा 
अध्याय, या दोन्ही अध्यायांच्या प्रती श्रीसमर्थकालीन आहेत. दिनकरांना 
'समथीनीं सांगितलेली हटयोगाची प्रक्रिया ज्ञानेश्वरीच्या आधारानं च 
सांगितली होती, हें स्वालुभवदिनकरांतीळ हृटयोगळक्षणाच्या नवव्या 
कळापावरून सिद्ध होत आहे. 

तात्पर्य, सर्व नामांकित संस्क्रतप्राक्रत प्रन्य श्रीसमथोनीं अवलोकिळे 
होते, यांत संदेह नाहीं. मागीळ तेराव्या उल्लासावरून हि ही गोष्ट सिद्ध 
होत आहे. 


(२६) लेखन 


वाचनाप्रमाणें च त्यांचें ठेखन हि सतत चाळू च असे. स्फुरेल तेव्हां ते 
लिहीत आणि कशावर हि लिहीत. रखघुनाथपंडितकृत श्रीसमर्थस्तवनाचे जे 
अकरा झोक प्रसिद्ध आहेत, त्यांत एक छोक 
जो लेखणीसहित कागद दौति बाहे । 
तो दैड सद्रुण उदंड जयांत आहे । 
हस्ती तयासि मिरबी फिरवी विनोदें । 
श्रीरामदास गुरू तो नमिला प्रमोदे ॥ 
असा आहे. त्यावरून असं दिसतें, रानावनांत एकटे संचार करीत 
असतां त्यांच्या हातांत एक जाड काठी असे व त्या काठींत च ठेखणी, 
कागद आणि दऊत ठेवण्याची योजना केळेली असे. तेव्हां, केव्हां हि 
लिहावेसे वाटल्यास सवे साधने त्यांच्याजजळ असत. पण ते स्वतः 
हातानें बहुधा लिहीत नसत, दुसऱ्यास आणि विशेषतः कल्याणांना 
लिहिण्यास सांगत. कल्याण जवळ नसले च तर दुसर्‍या एकाद्या शिष्यास 
सांगत. सांगतां सांगतां ते अनेकदां ध्यानस्थ होऊन हि बसत. एकदां 
सांगणें सुरू झालें म्हणजे सारखा प्रवाह चाळे. मग त्यांना काळाचें हि 
भान रहात नसे. उद्भवसुत, महीपति, इत्यादि कांहीं चरित्रकार म्हणतात 
स. अ. २९ 


४'५० श्रीसमर्थावतार 


कीं, दासबोध ग्रन्थ त्यांनीं एका रात्रींत सांगितला. याचा अर्थ मी इतका च 
करतों कीं, केव्हां केव्हां रात्रभर हि ते सांगत असावेत, रात्रीं आरंभ करीत, 
ते दुसरा दिवस उजाडेपर्यंत लिहिण्याचे सांगत च असावेत. 


(२७) भिन्न मित्न भाषा 


त्यांना आपल्या देशांतील अनेक भाषा अवगत होत्या. संचार करीत 
असतां परप्रांत ठागळा, म्हणजे तेथीळ भाषा ते अवगत करून घेत 
आणि त्या भाषेंत कवन करीत आणि लोकांस उपदेश करीत. त्यांचीं 
कांहीं हिंदी भाषेंतीळ पदें पदपदांतरांत आठेली आहेत. मळा समजत 
नाह्वी, पण तेळ्यु आणि कानडी भाषेंतील एकादडदुसरें पद 
दासविश्रामधामांत आहे. संशोधनाला जागा आहे, संशोधन केलें पाहिजे. 


(२८) राहणें 

आरंभींच्या काळांत त्यांचें राहणें एका जागीं म्हणून नसावयार्चे. 
सारखा संचार चाळू असे. सतत कष्ट. जन्मापासून समाधीपर्यंतचे 
श्रीसमथोचें चरित्र एका च व्यापक राब्दांत सांगा, असें मला कोणीं 
विचारल्यास मी ' कष्ट' हा एक च शब्द उच्चारीन. धर्मासाठी त्यांनीं 
केलेले कष्ट आठवले म्हणजे आज हि एकादयाचे डोळे प्रेमाश्रंनी भरून 
येतील, श्रीगुरुदेवदत्ताप्रमाणें त्यांचें जीवन होतें. एका गांवीं स्नानसंध्या 
करितीळ, तर भोजनास दुसऱ्या च गांबी जातीळ आणि पाणी पिऊन 
विडा खातीळ तिसऱ्या च गांबी आणि चौथ्या गांवीं विश्रांति घेतील ! 
असे कष्ट त्यांनीं केठे, म्हणून आम्हीं कांहीं दिवस सुखाचे पाहिले ! 


(२९ ) त्याशवृत्ति 


ज्यांनीं घरदार सोडलें, जिवल्गांचा संग सोडला, आपला गांव सोडला, 
त्यांच्या त्यागाचे वर्णन काय करावें ! पुढें त्यांना राजवेभव प्राप्त 
झालें, तें हि त्यांनीं झुगारून दिलें. प्रांतोप्रांतींचे ढोक दर्दनास येऊन 
त्यांच्या पुढें द्रव्य ओतीत, नाना पदार्थ अर्पण करीत, त्यांचे प्रकार 
सांगून पुरे पडणार नाहींत व त्यांची गणना हि करणार नाहीं, पण ते 
सारे पदार्थ ते तत्काळ वांटून टाकीत. 


श्रीसमर्थाचो वशिष्टये ७५१ 
लोकीं.वैभवभजनें उदंड केलीं । समथें देवब्राह्मणकार्यासी लाविली । 
कितीयेक ब्रह्मसंतर्षणें करविली । घनवान्यवस्त्रे उडविली निस्पृद्दपणे ॥ 

-ण श्रीसमर्थप्रताप, ७, १२ 
त्यांनीं आपणांस करार्‍चा च विटाळ होऊं दिला नाहीं. ते निर्मळ होते 
जनीं दिसतो परी वेगळा । वर्ततां भासे निराळा । 

रच्य पदार्थ त्या निमळा । स्पर्णीला च नाहीं ॥ 
तो परमात्मा केवळ । तयास नार्ही मायामळ । 
अखंड हेतूचा विटाळ । जाला च नाहीं ॥ 


या त्यांच्या ओव्या मी त्यांना च छावीत असतों. 


(३० ) परोपकारवृत्ति 
परोपकार करण्यास ते सदा तत्पर असत, हें काय सांगावयास 


पाहिजे ? ते स्वतःसाठी जन्मास आले च नव्हते मुळीं. स्वतःच्या 
रिष्यांच्या साहाय्यार्थ धांवून जात, पण त्या हि पेक्षां आधीं तिऱ्हाइताकडे 
पहात. 
पहा दासाची स्थितगति कैसी । स्ववर्गापेक्षा प्रीत पराखी । 
नानापरीनें भाविक जनासी । दाऊन सन्मार्ग तारिती ॥ २५ 
फेडिती सळपे कष्ट केश तळमळ । दाविती करुणेने विश्रामस्थळ । 
सेवटीं खर्चिती आपुलें तपफळ । परहितीं प्रीत जडलीसे ॥ ३६ 
तपपुण्य स्वामीचे खर्चतां पुष्कळ । जडसूढ आम्हा सोख्यखुकाळ । 
बहुतांस करायालागीं सांभाळ । तपत्रतश्रम केले बहुतापरीं ॥ ३७ 
संकटांत स्मरतां निरसिती वेगीं । साह्य बहु होती उपास्यालागीं । 
भक्त जे बसती चहुंकडे जगीं । पावोन सर्वात सांभाळिती ॥ ३८ 
“ण श्रीदासविश्रामधाम, ९८ 
सर्व स्थळीं आणि सर्वे काळीं भक्ताचा सांभाळ करणें, हें त्यांचे ब्रीद च 
आहे. ' आधीं केलें मग सांगितलें ' या त्यांच्या प्रतिज्ञेम्रमाणें १९ व्या 
दराकाच्या चोथ्या समासांत त्यांचें च आत्मचरित्र आहे, पण त्यांत हि 
म्हणतां येईल कीं, 


८५२ श्रीसमरथांवतार 


धगधगीत पुण्यरासी । माहापुरुष ॥ 
तो परोपक्रार करितां चि गेळा । पाहिजे तो उप्राला त्याला । 
मग काये उगे तयाला । भूमंडळीं ॥ 
- श्रीदासबोध, १९, ४, ९-१० 


असे श्रीसमर्थ होते. 


(३१) न्यायबुद्धि आणि दयालुत्व 


हे दोन्ही गुण त्यांच्या ठिकाणी एकत्र आढळून येतात. ज्यानं 
जोंधळ्याचीं ताटे पाठीवर ओढली, त्याला शोत इनाम करून देवविलें, 
अंत्यजाच्या पोराला काढण्यासाठी पुरांत तत्काळ उडी टाकली, 
यांच्यापाशी कर मागितला किंवा यांचा आश्रम गळाला म्हणून स्थानिक 
जबाबदार अधिकाऱ्यांना शिक्षा फमोवण्यांत आली असतां त्यांना 
सोडविळें, इत्यादि गोष्टींवरून यांच्या अंत:करणांत न्यायबुद्धि आणि 
भूतदया सतत कशी जागृत होती, हें आपल्या ढक्षांत आलें च असेल. 


| इतरांशी क [४ 
(३२ ) इतरांशी वर्तणूक 
( श्री ) श्रीसमर्थ आपल्या सवे शिष्यांना लेकुरें समजत व लेकरांप्रमाणें 

त्यांना लडिवाळपणानें वागवीत. पण म्हणून त्यांची शिस्त आणि मर्यादा 
हीं कधीं सुटली नाहींत. 

थोरथोरां महंतांस धघारकी धरिती । 

श्रीगुरु मर्योदा रक्षविती सिकविती । 

भाविक भोळ्या लोकांसी जवळी बेसविती । 

तांबुळसेवा घेती त्यांचेनि हस्ते ॥ 

-““ श्रीसमर्थप्रताप, ९, १० 
कण्हेरीमठाचे अधिपति वासुदेव महंत यांनीं मंत्रांत फरक केल्यामुळें 
त्यांना कसें धारेवर घरळें होतें व भोळारामाकडून कशी सेवा घेत, हें 
आपण मागच्या च उल्लासांत पाहिलें आहे. 


(रा) स्रिया दर्रानास येत, पण त्यांनीं चरणास स्पर्श करावयाचा 
नसे, त्यांनीं दुरून दर्शन घ्यावें. 








श्रोीसमर्थांची वैशिष्ट्य ४५३ 
स्त्रियादिकासी दुरूने गुरुदेवदर्शान । नीतिमर्यादा स्वामीची ॥ 


“-“- श्रीसमर्थप्रताप, २०, ३९ 


( म) मुसलमान साधु आणि गृहस्थ यांच्या दर्शनास येत. श्रीसमर्थ 
त्यांचें आदरातिथ्य करीत. ते हि श्रीसमथीचें तेज, वैभव, वृत्ति पाहून 
त्यांच्या चरणीं ठीन होत. त्यांना हि श्रीसमर्थ बोध करीत : 
रे भाई याद करो अललाकी । हक चलणा सब दिल पाखी ॥ घु० 
कुबल बखतकु ज्यायेगे । ज्यायागे मुसलमाना । 
बेग घणीकी तलब आई । तब तो अलबत ज्याणा ॥ १ 
हिंदु सुसलमान अल्ला निरंजन । दोउ नही रे। समज्यत समज्यत नही रे 
बेदा कहे समजो रे भाई । सोई खुदाके प्यारे ॥ २ 
अशीं त्यांची उपदेशपर हिंदी पदें अनेक आहेत. 


( ३३ ) ज्ञानोत्तर कमे 

पुष्कळांना वाटत असतें कीं, ज्ञान झालं म्हणजे कम सुटले तरी 
नचालेल, श्रीसम्थांना हें मान्य नव्हतें व त्यांचें आचरण हि तसें नव्हते. 
स्वत: पखह्मरूप असून हि त्यांनीं स्नानसंध्यादि कर्ग, भजनपूजन कधी 
टाकलें नाहीं : 

धन्य दासाची अगाध करणी । वैराग्यभरे राहती काननीं । 

ज्ञानभ्यानयोगें जयाचे नयनीं । न दिसे चे साध्भूंतक्रम ॥ २२ 

डड्य द्रष्टा दर्शन तिही । सस्वरूप चि भासे सर्व हि । 

प्रपंच॒आस्था ते नसे कांहीं । निर्विकल्पदश्शा हि जिरलीसे ॥ २४ 

स्वये होऊनि परत्रह्ममुंति । आत्मवत्‌ सर्व हि पाहती जगतीं । 

सयुणनिर[ण दोनी भक्ति-। माजी अंतर न पडे चि ॥ २५ 

अणुमात्र न त्याज़्िती साधनक्रम । कथाकीर्तनीं अचूक प्रेम । 

भजनपूजन नित्य नेम । करूने सन्मार्ग दाविती ॥ २६ 

बहुता सावरिती करूनि सावध । येवा न देती लोकापवाद । 

भले भले जे तत्त्वब्रह्मविद । क्रिया देखोन संतोषती ॥ २७ 

स्वयें होऊनि विरक्त पूर्ण । जडमूढा करिती सावधान । 

थ्रतिसारभोक्ते स्वये सर्वज्ञ । कर्माबिर्द्ध न करिती ॥ २८ 


"ण दासविश्रामधाम, ९० 


४५३ श्रीसमर्थाबतार 
(२३४ ) अनेकीं एक 
अनेकीं सदा येक देवासि पाहे । 

असं श्रीसमथीचें पाहणें होतें. तथापि सर्व क्षेत्रांतील देवांना वाटे, 
श्रीसमर्थांनी आपल्याकडे हि एकवार येऊन जावें. देवांनीं निरनिराळीं 
रूपें घारण करून, त्यांना भेटन व सांगून आपआपल्या क्षेत्राच्या ठिकाणी 
घेऊन जावें. याप्रमाणें पंढरपुर, नरसिंहपुर, पाली इत्यादि ठिकाणीं त्यांचें 
जाणें झालें होतें. पाठीस तर श्रीरिवाजीमहाराजांचें रूप धारण 
करून म्हाळसाकांत त्यांना घेऊन गेळे. समर्थ म्हणत, “ मठा असे कां 
फसवावें ! मी सवे देवांना मानतो, पण सर्वाच्या ठिकाणीं एका रामाला च 
पाहतो. '' तेव्हां रामानें च शेवटीं वर देऊन सांगितळें कीं, यापुढें (१) 
कोणी कपटाने तुमच्याकडे आल्यास तुम्ही त्याचें कपट तत्काळ ओळखू 
शकाळ, (२ ) मनांत आणाल त्या ठिकाणीं मनांत येतां च जाऊं शकाल 
आणि (३) दुष्टास शिक्षा करूं राकाळ. ( दासविश्रामधाम, ३६ ) 


( ३५ ) इतरांचे संदेहहरण 
श्रीसमथीच्या कडे सारांक दृष्टीनें पाहणारे त्या काळीं कोणी नव्हते, 
असें नाहीं, पण श्रीसम्थांचा सहवास लाभून अश्या सर्वांचे संदेह फिटत. 
अद्या कोणा हि संरायखोराचें नांव न घेतां गिरिधर म्हणतात : 


संकल्प नामा समर्थ शोधक । श्रीमंचकीं निद्रिस्थ देखे गुरुनायक । 
चहुं मांचवीं चारी धनुर्धारी बूर्ति सम्यक्‌ । देखतां मूछंना पावला ॥२३ 
विकल्प नामा म्हणे स्वामी केचे अवतारी । सगट संत असती देहधारी! 
इनुमानरूप देखतां चंद्रगिरी । मूछंना येऊनि उलंडला ॥ २४ 
संदेह नामा म्हणे स्वामी जरी हनुमान । तरी कपाटे जातील भेदून । 
समर्थ वायोस्वरूप पावले अंतधान । संदेह सर्व मावळला ॥ २५ 

--“ श्रीसमर्थप्रताप, १२ 


( ३६ ) त्यांची नांवें 


दास, रामदास, रामीरामदास, भक्त, रसिकराय, कवि, रामसेवक, 
सजन, देवदास, निजदास, हरिदास, विप्र रामदास, महंत, राघवदास, 


श्रोसमधथाची वैशिष्ट्ये ७५५ 


गाण, हरिजन, वैष्णव, जिंदा फकीर आणि बंद कमीन ह्या एकोणवीस 
नांवांनीं अंकित अशी श्रीसमथाची कविता च आढळते, तेव्हां हीं इतकां 
त्यांचीं नांवें होतीच, पण यांशिवाय व्यवहारांत ते अनेक नांवांनीं ओळखले 
जात. श्रीशिवाजी राजे त्यांना महाराज म्हणत, जयरामस्वामी राघोबा 
म्हणत, आई नारोबा म्हणे तर सर्वसामान्य जनता समर्थ म्हणत असे. 
नुसते दास म्हणून श्रीराम त्यांना संबोधीत, तर मारुतिराय रामदासा म्हणून 
हाक मारीत. सुरपति त्यांना पुरुषोत्तम म्हणत. शिवाय हि गुरुराज, 
ब्रह्मपिसा, भीम, सांईबंदनवाज, योगेश्वर, योगीराज, विरक्त, अतीत, 
मोक्षपाणी, संत, महापुरुष, उदासी; निस्पृही, तारक, पावन, स्वामी, 
सिद्ध, तपी, ज्ञानी, धन्य, मान्य, दयाळ, जय, इत्यादि त्यांचीं अनेक 
नांवें प्रचारांत होतीं च, त्यांत च मग मी हि त्यांना आणखी एका निराळ्या 
नांवानें हांका मारूं ढागलों ! 


( ३७ ) कार्याची व्यापकता 


आश्चर्य वाटतें. ज्यांनीं लहानपणापासून च अरण्यवास पतकरला, 
ज्यांच्या ठिकाणीं देहममता यत्किचित्‌ हि उरली नव्हती, पूर्ण वेराग्य 
वाणलें होतें, ते श्रीसमर्थ स्वयंपाकापासून राजकारणापर्यंत सर्व व्यवहार 
जाणत, हें आश्चर्य नव्हे ? त्यांनीं स्वतः धरदार सोडलें, पण प्रपंच 
करावयाचा च तर तो कसा नेटका करावा, हें इतरांस शिकविलें. त्यांचें 
मानसपूजा हें लघु काव्य पदा, त्यांत स्वयंपाक कसा करावा, याची सुद्धां 
शिकवण आहे. बागा कशा असाव्या, इमारती कशा बांधाब्या, विटा कशा 
पाडाव्या, इत्यादि प्रपंचांत राबणाऱ्या माणसांना हि सामान्यतः ठाऊक 
नसणाऱ्या गोष्टी त्यांनीं सविस्तर सांगितल्या आहेत. व्यवहारांत स्वतः 
केव्हां हि पडले नसतां, त्यांनी इतकें व्यवहारक्षान कोठून मिळविले होतें £ 
आश्चर्य आहे! 


( ३८ ) वाड्य़याची व्यापकता 


श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर म्हणजे श्रीसम्थाच्या सर्वोगीण व्यापाचें कायमचे 
घादांत स्मारक च होय, श्रीमत्‌ जगद्रुरु शंकराचायाच्या पश्चात्‌ धर्मरक्षणार्थ 


४५१८ श्रोसमरथावतार 


सर्व भरतखंडभर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्याप केळेळा श्रीसमर्थांच्या 
शिबाय दुसरा कोणी महापुरुष झाला नाहीं, असें वाटतें. त्यांनीं सर्व 
देशभर हजारो मठ स्थापन केले, त्यांच्या शिष्योपशिष्यांची गणती नाहीं 
व त्यांच्या संग्रदायांत लहान मोठे हजारों ग्रंथ निर्माण झाले. ते बहुतेक. 
ग्रंथ आज या मंदिरांत येऊन राहिळे आहेत. गेल्या चाळीस पन्नास वर्षात 
झालेलें हें संशोधन त्याच्या पूर्वीच्या चाळीस पन्नास वर्षांत व्हावयास 
पाहिजे होतें. किंबहुना त्याच्या हि पूर्वी होतें, तर फार बरें झालें 
असतें. परसत्ता आळी आणि तिच्या पाठोपाठ दारिद्य आलें आणि 
धर्मावरील श्रद्धा गेळी, स्वाभिमान लोपळा आणि पूर्वजांविषयी प्रेम 
राहिलें नाहीं, मठपतींचे महंतपण लय़ाळा जाऊन ते इतरांप्रमाणे च प्रपंची 
बनले आणि मठामठांतीठ हस्तलिखित प्रन्थांची उपेक्षेनें सारखी दुर्दशा 
होत गेळी. पण पूर्वी प्रत्येक मठांत ळेखनक्रिया परंपरेने अखंड चालत 
असे. प्रत्येक मठांत श्रीसम्थाचें वाड्मय पूणे असे च, पण मठपतींच्या 
आवडीप्रमाणे इतर संतकवबींचें हि वाड्मय थोडें फार असे. यांतून नष्ट होत 
होत जें कांहीं उरलें ते आज या मंदिरांत विराजमान झालें आहे. त्याकडे 
पाहून मी म्हणत असतों, मठामठांतळा उरलेला केवळ गळांठा मीं गोळा 
करून आणला आहे, पण तो गळांठा च आज लक्षावधि रुपये मोलाचा 
आहे, मग ज्या वेळीं हे सारे मठ आपल्या ऐन वेैभवांत होते आणि पहिल्या 
एक दोन पिढ्यांतीळ दक्ष मठपति होते, त्या काळीं असलेल्या सं्रह्मा चें 
स्वरूप कसं असेळ, याची कल्पना करावी ! आज हि या मंदिरांतीळ 
संग्रहाकडे पाहून मी म्हणूं शकतों कीं, त्यांत श्रीसमथीच्या वाड्ययाचा 
पूर्णावतार झाला आहे आणि मुकुंदराजापासून तों राजारामप्रासादीपयेत 
महाराष्ट्रांत होऊन गेलेल्या सर्व संतकवींचें कांहीं ना कांहीं तरी वाड्मय या 
मंदिरांत आहे च आहे आणि त्यामुळें 'च या मेदिरांतील संग्रह न पाहतां, 
कोणत्या हि संतकवीच्या वाड्याची शुद्ध आणि संपूर्ण आवृत्ति म्हणून 
कोणीं परभारें प्रकाशित केळी, तर आपण येथें वसून म्हणूं शकूं कीं, 
त्याचें तें प्रकाशन अग्रुद्ध आणि अपूण आहे. 


अशा प्रकारें हा संग्रह परंपरेनं चाळत आलेल्या श्रीसमथोच्या व्यापाची 
आपणांस ओळख पटवीत आहे. 





श्रीसमर्थाची वेशिध्यं ४५७ 


(३९ ) त्या व्यापकतेचें कारण 
संतकवींमध्ये श्रीसमथीच्या वाड्य़याइतरकें व्यापक आणि विविध स्वरूपाचे 
वाड्य़य दुसर्‍या कोणाचें नसावें, याचें कारण इतकेंच कीं, जगाकडे 
पाहण्याची श्रीसम्थाची दृष्टि व्यापक होती. संकोचित नव्हती. मनुष्याच्या 
जीवनांत हरिकथानिरूपण ही मुख्य गोष्ट खरी, पण तेवढ्यावर च श्रीसमर्थ 
थांबळे नाहींत. त्यांनीं दुसरें स्थान राजकारणाला दिलें आणि तिसऱ्या 
स्थानीं तर जीवनाच्या एकूणएक अंगांविषयीं सावधानतेला नेऊन बसविलें. 


( ४० ) अनंतकोटित्रह्मांडनायक 


श्रीसमर्थ हे महंतांचे महंत होते. ते राष्ट्युरु होते. त्यांची दृष्टि चौफेर 
होती. ते बागा करतील, इमारती बांधतील, राष्ट्राच्या राजकारणाकडे लक्ष 
पुरवितीळ आणि इतकें करून स्वतः अलिप्त राहून खनाळामध्यें जाऊन 
आत्मानंदांत मम्न होऊन बसतीळ ! ते शरीराने फक्त भरतखंडांत च फिरले, 
पण एकाद्या गुंफेत एकांतांत बसून मनानं ते अखिळ चराचर सृष्टीत, 
अवघ्या विश्नांत, ब्रह्मांडात संचार करीत. ते अनंतकोटिब्रह्मांडनायक 
खरे च होते. 


( ४१ ) सर्वगुणसंपत्मता 


अशीं श्रीसम्थोचीं वैशिष्टये आपण किती आठवत बसणार ? त्यांच्या 
गुणांचा पार कोणास लागणार आहे ? त्यांनीं बाळपणी अनेक लीला 
करून श्रीकृष्णाप्रमाणे आईला रंजविळें, षण्मुखाप्रमाणे ते ठय़ांतून निसटले, 
ब्रह्मचर्यात गंगासुताची त्यांनीं बरोबरी केळी, जडभरताप्रमाणें ते विषयी 
उदास होते, श्रीदत्ताप्रमाणें त्यांनीं सर्व बाबतींत प्रावीण्य मिळविले, 
मच्छेंद्राप्रमाणे त्यांनी तीथीटणें केलीं, अत्यंत साक्षेपांत त्यांनीं 
शौनकाला हि मागें टाकलें, जाणण्यांत ते जणूं दुसरे शामिक च 
होते, ते चंद्राप्रमाणे आल्हादकारक, वरिष्टाप्रमाणे शांत, नारदाप्रमाणें 
हितोपदेदाबोधक, वक्‍्तृत्वांत दुसरे ब्रृहस्पाति च, श्रीरघुनाथसेवेमध्ये 
दुसरे, दुसरे कां, प्रत्यक्ष च, मारुती च होते ! अशी सर्वेगुणसंपत्नता 
त्यांच्या ठायीं होती ! तेव्हां शेवटीं नुसतें मोधम इतकें च म्हणतो कीं, 


४५८ श्रीसमर्थावतार 


श्रीसमथोचें गुणवर्णन करतांना अतिशायोक्ति करूं म्हटलें तरी करतां 

येणार नाहीं, अतिशायोक्ति अल्पोक्ति ठरेल. परत्रह्मांचें वर्णन पूर्णपणें 

करण्याचें सामर्थ्य कोणांत असणार ? ते परब्रह्म च होते ! 

समर्थ अनंत गुणे परिपूर्ण । निजरूप पाहतां केबळ परत्रह्म निर्गुण । 

लोलाविम्रहे दाष्योपदेशे सगुण । संत सवेज्ञ जाणती ॥ 
-"'श्रीसमर्थप्रताप, २१, ७२ 


मी च कशास सांगावयास पाहिजे 


(४२ ) प्रार्थना 

येथें च थांबतो. कोठें तरी थांबळें च पाहिजे. त्यांच्या आंगच्या गुणांचा 
आपणांस शेवट गांटतां येईल, असं मठा कधीं च बाटले नाहीं. तेव्हां 
आपण प्रत्येकाने आपआपल्या परीने त्यांचें यथार्थ स्वरूप जाणण्याचा 
स्वतेत्रपणें च म्रयत्न केला पाहिजे. मठांत, रानांत, वनांत, डोंगरांत, सवेत्र 
सतत छायेप्रमाणें त्यांच्या सन्निध राहून आणि स्वतःछा विसरून आपण 
त्यांना बसतांना, उठतांना, चालतांना, बोलतांना, गातांना, निरूपण 
करतांना, टाहो फोडतांना, ध्यानस्थ असतांना, विश्रांति घेतांना पहात 
रहावें, ही च माझी माझ्या मनाळा आणि तुम्हांठा प्रार्थना आहे. 








उल्टास अठरावा 





"षाशींपा फिाप पीक 


देवा तुझे चि इच्छेनुसार । 

वर्तताहे जगदाकार । 

अनंत ब्रह्मांडीचा कतार । 
तूंचि होसी ॥ १ 


तुझिया उपकाराच्या कोटो । 

नित्य दाटल्या माझिये पोटीं । 

त्या आठवितां चि कंठीं । 
बाष्प दाटे ॥ २ 





४६० श्रोसमर्थावतार 


[ (१) भक्तवत्सल श्रीराम -( २) तेरा कोटी जपाची फलश्रृति- 
(२ ) श्रीरामाच्या उपकारांचें स्मरण, तिसरें करुणाष्टक-( ४) त्याचा अर्थ- 
( ५ ) सांप्रदायिकांचा सांभाळ करण्याविषयी श्रीरामाची प्रार्थना - 
(६ ) सिंहाबळोकनाची कल्पना एका पदावरून सुचली-(७) तें पद- 
(८) त्यांतील मोघम पण महत्त्वाचे शब्द - जालें येवढे-(९) झालें 
एवढें म्हणजे केवढें, त्याचें श्रोसमथानीं मनांत केलेळें सिंहाबळोकन - 
(१०) पदांतीळ तिसरें कडवें-(११) चौथे कडवें-(१२) दोवटर्चे कडवें - 
(१२) बखरींतळा आधार -( १४ ) शेवटचें दर्शन ] 


( १) श्रीसमर्थ जाण्याच्या गोप्टी बोळूं लागळे. हक १६०२ च्या 
श्रीरामनवमीस ते चाफळास नव्हते, पण १६०३ च्या होते. ती त्यांच्या 
आयुष्यांतीळ शेवटची श्रीरामनवमी होय. त्या वेळीं त्यांनीं एकवार शेवटचे 
सारें चाफळखोरें हिंडून पाहिलं. त्या खोऱ्यांत जवळ जवळ तीस वर्षे 
त्यांचें वास्तव्य झालें होतें. खोऱ्यांत हिंडत असतां जागजागेच्या आठवणी 
त्यांना होत होत्या. रिंगणवाडीच्या मारुतीपाशीं त्यांनी बोळत बसावें, 
भेखाचें दर्शन घेतलें, सर्व आठवणी काढीत रामघळींत जाऊन बसले, 
कुबडीतीर्थापा्शी कांहीं काळ कंठावा ! सर्व आठवणी होऊन रामाचे 
आपणावर हे किती उपकार झाले, त्यांचें स्मरण होऊन त्यांचें हृदय वारंवार 
भरून यावें ! त्यांनीं म्हणावें, “ रामा, माझ्या पदरीं काय पुण्याई होती, कीं 
मीं म्हणावें आणि तुम्हीं ऐकावे, मीं मागावें आणि तुम्हीं द्यावे, जो जो 
हट्ट मीं धरावा, तो तो तुम्हीं पुरवावा, माझा शब्द तुम्ही खालीं पडूं देऊं च 
नये ! काय म्हणावें या तुमच्या वात्सल्याला ! ”" 
जी देवा भक्ताचे मनोरथ । पुरवावया उपजतां हेत । 
करुणास्वराने प्रार्थितां तुम्हातं । पुरविळे आतं नानापरो ॥ १८ 


कितेकां दिल्हे प्रत्यक्ष दर्शन । इच्छिले इच्छा ते केले पूर्ण । 
कितेक दिल्हे सफळीत स्वप्न । कैवल्यनिधान दाविले ॥ १९. 


कितेकां सांभाळ केलेती मार्गी । सुखदुःख विचारिळें कितेकालागीं । 
गाइला जेविला कितेका संगीं । महिमा अपार न वानवे ॥ २० 


सांभाळूनिया चोदेशीं भक्ता । आणोन शोभसी निजपरमार्था । 
मज लागों न दिल्हे कांहीं चिंता । न पडो दिल्हे वाक्य खालीं ॥ २१ 


आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन ४६ 


सकत पाहिजे है न केला आड । अथवा न पाहिला भक्तिभाव हढ' । 
सुलभ होठेळें काम जे अबघड । कोर्ति चानविलें जगदोन्सुखीं ॥ २२ 


मज दीनास्तब सर्वा केला लालन । पुढती हि कराल संरक्षण । 
परंपरावरी कीजे पाळण । उपास्यअभिमान तुमचा ॥ २३ 
-दासविश्रामधाम, १०५ 


3-4 


अश्या सर्व कृतोपकाराच्या आठवणी काढीत व परंपरेच्या भावी रक्षणाविषयी 
प्रार्थना करीत, श्रीसमर्थ स्वच्छंदानें खोऱ्यांत हिंडत राहिले. 

(२) या संचारांत त्यांनी आपला आणखी एक हट्ट रामापाशीं 
चालविला. '५रामा, आणखी एक मागणं आहे. आपल्या सगुणदर्हीनाची कोणी 
इच्छा केल्यास, त्यानें काय केलें म्हणजे आपण प्रसन्न होऊन त्यास 
दर्रीन द्याळ, तें सांगा. '” हें त्यांचें मागणें आणि रामाचे देणे एका च 
अभंगांत गोवळेळें आहे: 


आज्ञाप्रमाण परमार्थ । केला जाण म्यां यथार्थ ॥ १ 

आतां देहाचा कंटाळा । आला असे जी दयाळा ॥ २ 

आहे येक चि मागणें । छृपा करोनिया देणे ॥ ३ 

ज्यासी दर्भानाची इच्छा । त्याची पुरवावी आस्था ॥ ४ 

फेक सखया वचन । त्यासी देईन दद्षन ॥ ७ 

तेरा अक्षरिया मंत्राचा । जप करील जो साचा ॥ ६ 

त्याची संख्या तेरा कोटी । होतां भेटेन मी जगजेठी ॥ ७ 

भय न धरावें मनीं । बहु बोलिली म्हणोनी ॥ ८ 

नलगे आसनीं बैसावे । नलगे अन्न हि वर्जावे ॥९ 

येतां जातां धंदा करितां । जपसंख्या मात्र धरिता ॥ १० 

येका तेरा कोटींत चि । पापनादन जन्मांतरींची ॥ ११ 

मग तयासी दर्शन । देऊाने मुक्त त्या करीन ॥ १२ 

ऐसा बर होतां पूर्ण । दास जाला सुखसंपन्न ॥ १३ 

(३ ) हे त्यांच्या आयुष्यांतील शेबटचे शेवटचे दिवस होते. त्यांना 

देहविसर्जनाची कल्पना येऊन चुकली होती. त्यांनीं मनांतल्या मनांत 
आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन 'चालविळें होतें. त्यांतळें च कांहीं थोडे, 


5६२ भ्रोसमर्थावतार 


उद्गारूपानें बाहेर पडलेळें आहे. अशा उद्वारांपैकी च करुणाष्टकांतीळ 
तिसरें करुणाष्टक होय: 

हिणाहून मी होण जैसे भिकारी । दिनाहून मी दोन नाना विकारी । 
पतितांसि रे आणि हातीं धरावे । समर्था तुझे काय उत्तीण व्हावें ॥ १ 
जनीं भक्ति नाहीं मनीं भाष नाहीं । मला युक्ति ना बुद्धि कांहीं च नाहीं! 
छपाळूपणें राज्य रंकासि द्यावे । समर्था तुझें काय उत्तीणे व्हावें ॥ २ 
बहूसाल अन्याय कोट्यानकोटी । रघूनायकें घातले सर्व पोटीं । 
कितो काय गूणासि म्यां आठवावें । समर्था तुझे काय उत्तीर्ण व्हावे 
समथ दिल्हे सौख्य नानापरीचे । सदा सर्वदा जाणसी अंतरींचे । 
लळे पाळिले तूं रूपाळू स्वभावें । समथा तुझे काय उत्तीणे व्हावें ॥४ 
दिनानाथ हें त्रीद त्वां साच केलें । म्हणे दास भक्तासि रे उद्धरीले । 
सुखें सांडणे या देह्याचे करावें । समर्था तुझें काय उत्तीर्ण व्हावे ॥ ५ 

(४) या अष्टकाच्या पहिल्या छोकांतीळ “ घरावें ' आणि दुसऱ्या 
*होकांतीळ * द्यावे', या शब्दांचा अर्थ भूतकाळवाचक च समजावयाचा 
आहे. ञ्या चरणांत हे दोन शब्द आळे आहेत, त्यांचा अर्थ, मी पतित 
असून हि मला हातीं धरलें, मी मूळचा रंक असून मला राज्य दिले, 
असा च आहे. पुढच्या तिन्ही छोकांतील क्रियापदांची रूपें भूतकाळाची 
च आहित. बयाच्या शेवटी शेवटीं आपलें चरित्र आठवून श्रीसमर्थ 
श्रीरामाच्या उपकारांचें या अष्टकांत स्मरण करीत आहेत, हें उघड आहे. 
त्यांत मागीळ काळाचा उलेख आहे, एवढें च नव्हे, आपण कृतकृत्य 
झालों, असा भाव व्यक्त करून, आतां मोठ्या आनंदानें देहाचें विसर्जन 
करण्याची त्यांनीं तयारी दर्शबिली आहे. 

(५) आतां आपण लवकर च जाणार, तेव्हां आजपर्यंत जसा 
आपला सांभाळ केला, तसा च आपल्या पश्चात्‌ जे या उपासनेच्या 
आश्रयाळा येतीळ, त्यांचा हि सांभाळ करण्याविषयी त्यांनीं या च वेळी 
श्रीरामाची प्रार्थना केली. 

पाळिळें पोसिळे मज । काय रे स्या द्यावे तुज । 
चालविले हितगुज । कृपाळुपणे सहज ॥ घछु० 
आठवितां कंठ दाटे । हृदय उतरे फुटे । 

नयनीं पाझर सुटे । बोलतां वचन खुंटे ॥ १ 


आत्सचरित्राचे सिंहावलोकन 2 


१116 
ही ११ 


धन्य तूं गा रघोत्तमा । कोण ते द्यावी उपमा । 
खुखाचिया सुखधामा । मो काय जाणे महिमा ॥ २ 


सोडविले ब्रह्मादिक । तूं रे बेलोक्यनायक । 
दास म्हणे तुझे रंक । सांभाळी आपुले लोक ॥ ३ 


(६) मी तर त्यांच्या च दुसर्‍या एका पदावरून अशी कल्पना 
करीत आहें कीं, त्या श्रीरामनवमीच्या रात्रीं संव शिष्यमंडळींची निजानीज 
झाल्यावर, एकान्तांत श्रीरामापुढें उमे राहून, जन्मापासूनचें आपलें सारें 
चरित्र आठवून श्रीसमथोनीं आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन केलें. त्या 
वेळीं तेथें श्रीरामावांचून आणखी दुसरे कोणी नव्हते. मन मोकळे 
करून श्रीसमर्थ बोळत होते आणि श्रीराम ऐकत होते. एकाचे जणू 
हृदय दुसऱ्याच्या हृदयाशी बोळत होतें. दोघे हि एकमेकांचा 
अंतर्भाव जाणत होते. 


(७) बाळपणापासूनचें सारें चरित्र आठवून श्रीसमर्थाचें हृदय 
कृतज्ञतेने भरून आठे. श्रीरामाची आपणावर ही केवढी कृपा, असें 
वाटून धुवपदाच्या रूपानें पुढीळ उद्गार त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडले. 

शरण तुज रघुचीरा । जुणगंभीरा । 
धन्य रे दातारा । छपाळु खरा ॥ 
“ रामा ! जन्मापासूनचें दु:ख किती आठवूं ब कसें सांगूं, पण त्या सर्व 
दु:खाचा निरास करून तूं माझें भळें केळेंस, '” तें सबंध च पद आधी 
ऐका आणि मग, त्या पदांतून मी जो अर्थ काढीत आहें, तसा निघतो 
किंवा नाहीं, हें ठरा. 
जन्मदुःख सांगतां न ये | सांगो मी काये । 
डुरी करूनि अपाये । केला उपाये ॥ १ 
शरण तुज रघुवीरा । जुणगंभीरा । 
धन्य रे दातारा । कृपाळु खरा ॥ घु० 
बाळपणापासखुनी वेडं । तुज सांकडं । 
सांगावे कवणापुढें । जालें थेवढें ॥ २ 
जिवींचें मनींचें पुर्विळें । गोमटे केलें । 
सर्व साहोनियां नेळें । नाहीं पाहिलें ॥ ३ 


४६४ श्रोसमथावतार 


देवा तूं बेलोक्यनाथ । तूं रे, अनाथ- । 
मज करूनि सनाथ । केलं समर्थ ॥ ४ 

दास म्हणे तुझ्या अन्नाचा । वाढला साचा । 
मज हा संसार कैंचा । सर्व देवाचा ॥ ५ 


(८) या पदांतठे महत्वाचे शब्द दोन! 
जालें येवढं 


येवढें म्हणजे केवढें, तें त्यांनीं अध्याहृत 'च ठेवलें आहे. बरोबर च 
आहे. जें झालें तें त्यांच्या नजरेपुढें च होतें आणि ज्यांच्याशीं ते बोठत 
होते, त्या श्रीरामाला हि तं ठाऊक होतें. म्हणून जें झालें त्याचा त्यांनीं 
ग्रत्यक्ष उच्चार केला नाहीं. अश्या स्थितींत जाळे एवढें, तें केवढे, हें 
आपणांस कसें कळावें ? ' जालें येवढें ) म्हणतांना त्यांच्या मनांत काय 
काय येऊन गेलें असेल, तें सवे आपणांस कळण्यास मार्ग नाहीं, तथापि 
आतांपर्वत त्याचें जे चरित्र आपणांस अवगत झालें आहे, त्यावरून च तें 
आपण अनुमानिलें पाहिजे. तसा प्रयत्न आपण किंचित्‌ करूं. 


(९ ) श्रीसमर्थ मनांत म्हणाळे असतील, “ रामा, आतापर्यंतच्या माझ्या 
आयुष्यांत मजवर दुःखाचे प्रसंग थोडे कां आठे, पण ते सारे, बाप्पा, 
तं निभावून नेळेस. मी लहानपणी किती तरी वेडे वेडे चार करावे, सारखें 
खेळावे, रानांत जावें, झाडावर आणि माळवदावर चढावे, उड्या माराव्या, 
पाण्यांत इंबत रहावे, असे नाना प्रकार करावे आणि या मुलाचे कसें 
होणार, हा कसा निवटणार, अशी चिंता तुम्हांस वाटावी ! पण त्या तुमच्या 
चिंतेमुळे _च माझ्या हातून एवढालीं कामें झालीं. तेव्हां, रामा, हें एवढें 
झालें, त्याचा पाढा तुमच्या शिवाय दुसऱ्या कोणापुढें गाऊं ! त्या दिवशीं 
मळा डोहांतून बाहेर सुरक्षित कोणीं काढलें, वरिश्चांत सर्वत्र भरलेल्या 
नारायणाची ओळख कोणीं करून दिली, आपल्या पुरतें च न पाहतां 
विश्वाच्या कल्याणाची चिंता वाहण्यास कोणीं शिकबिठें, पूर्वजांचे कांहीं 
भाग्य होतें, म्हणून माझ्या बयाच्या अकराव्या वर्षीं च वूताला पाठवून मठा 
हटाने गांवाबाहेर नेऊन गुरुगोप्यवचन कर्णी उपदेळून माझें अत्यंत 
समाधान कोणीं केलें, याच्या बाराव्या वर्षी च संसाराचे असारतत्र पठवून 


आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन ४६५ 


देऊन सावधान राब्द कानीं पडतां च निसट्टन जाण्याची प्रेरणा कोणीं 
केली, गोदावरीच्या पुरांत उडी टाकावयास लावून दक्षिणेच्या तीराळा 
कोणीं सुरक्षित नेऊन सोडलें, बरोबर येऊन पंचबटीस कोणीं पोचविले 
याचा व याच्या परंपरेचा सांभाळ कर, अशी हनुमंतास आज्ञा करून 
मला त्यांच्या पदरांत कोणीं निरवबिळें, पुरश्वरणाच्या बारा वर्षांच्या काळांत 
माझें संगोपन कोणीं केलें, त्यापेक्षां हि तीर्थाटणाच्या काळांत अहोरात्र 
सन्निध राहून माझें संरक्षण कोणीं केळें ! त्या काळांत नाना तऱ्हेची संकरें 
काय थोडीं आलीं ? अंदाधुंदीचा तो काळ ! पण त्या सर्व संकटांचे 
निवारण कोणीं केळें ? किती आठवूं रे रामा ! हें एवढें सारें माझ्या हातून 
झाळें तरी कसं £ माझें मळा मोठें नवल वाटतें, तें बारा वर्षीचें पुरश्वस्णाचें 
तप आणि तीथीटणाच्या निमित्ताने घडलेळें तें बारा वर्षीचे देशपर्यटण 
हीं दोन्ही कार्ये माझ्या हातून कशीं पार पडलीं? तीर्थीटणाच्या काळांत 
घमावर आलेल्या संकटाची कल्पना होऊन वभर्मरक्षणार्थ देशाच्या चारी 
दिशांना मठ स्थापण्याची प्रेरणा कोणीं केळी ? हजारों मठ आणि 
लक्षावधि शिष्य कसे झाले? पुढें पुढें तर शिष्यांची आणि प्रतिष्यांची 
संख्या सारखी बाढत च जाऊन 
नभामाजीं तारांगणे । तेसे लोक ॥ 

येऊन मिळाले आणि भूमंडळीं जणूं आपली सत्ता चाढू झाली. हें 
सारें, रामा, तुमच्यारिवाय कोणीं घडवून आणलें, तुमच्या च कृपेमुळे 
प्रभावी तत्त्वज्ञानाचा संवत्र प्रसार झाळा, यत्न हा च देव, असा जनतेला 
देवाचा साक्षात्कार होऊन तिच्यांत घेर्याचा संचार झाला, धर्माचें रक्षण 
झालें! रामा, क्षत्रियकुलावतंस शिवरायाची भेट करवून त्यांच्या हृस्तें हिंदवी 
स्वराज्याची निर्मिति करून देशाळा आणि धर्माला निर्भयता कोणीं प्राप्त 
करून दिली, शिवछत्रपतीळा निमित्त करून पुनरापे जणूं, रामा 
तुमच्या च राज्याची --- रामराज्याची -- स्थापना कोणीं केली, ठिकठिकाणीं 
मारुतीची स्थापना होऊन चाफळास तुमचें च संस्थान निर्माण झाडे. 
हें सारें एवढें, तुमच्या कृपेबांचून च झाळें काय 2 


(१०) “मीं जी जी इच्छा करावी, ती ती, रामा, तुम्हीं पुरवावी 
जे जं मीं नुसतं मनांत आणावे, तं ते तुम्हीं जाणून घडवून आणावें 
स. अ, ३९ 


2८६९ श्रीसमर्थावतार 


माझें एकादे करणें तुग्हांस आवडलं नाहीं, तरी तें सहन करून, माझ्या 
गुणदोषांकडे न पाहतां तुम्हीं माझे कोड पुरवावे, ही आपली केवढी कृपा ! 
माझी काय योग्यता, पण तुम्हीं माझा शब्द खालीं पडूं दिळा नाहीं, 
या तुमच्या भक्तवत्सलळतेला काय म्हणावें £ 


( ११) “ रामा, आपण त्रेळोक्याचे नाथ आहांत आणि मी केवळ 
अनाथ आहें! घरदार, शेतीवाडी, आई आणि अग्रज बंधु वगैरे 
जिवलगांचा संग, हीं सवे सोडून एकटा जीव घराबाहेर पडळा, अशा 
मजसारख्या अनाथावर कृपा करून त्यास आपण सनाथ केलें, इतकें च 
नव्हे, तर 


त्रेलोक्यास पडिले ठावें । सामथ्ये ज्याचें ॥। 


इतकें समर्थ करून सोडळें, हे आपळे उपकार आठवून हृदय भरून 
येत आहे. 

(१२ ) “देवा, मीं असे कधीं च मानलें नाहीं, कीं हा सारा 
माझा पराक्रम, हें सारें मीं केळें ! मी कोण आणि माझा पाड तो किती ! 
रामा ! मी आपळें च खात आलो, आपल्या च अन्नावर लहानाचा मोठा 
झालो, आपल्या च कृपेमुळें माझ्या हातून हें सारें घडलें, आपण च या 
साऱ्या गोष्टी केल्या, मळा फक्त आपण निमित्त केळें आणि मी निमित्ताला 
कारण झालो, पण हें जें ' येवढें जालें! तें माझें कर्तृत्व नव्हे, तें आपलें 
कतृत्व होय ! ह्या दिसतो आहे तो सारा पसारा माझा नसून आपला 
आहे, तो आतां आपला आपण सांभाळा आणि मला मुक्त करा ! 


( १३ ) याप्रमाणें, त्या रामनवमीच्या रात्रीं सवत्र सामसूम झाल्यावर, 
रामापुढें एकान्तांत उभे राहून श्रीसम्थानीं आत्मचरित्राचे मनांतल्या मनांत 
सिंहावलोकन करून श्रीरामाची करुणा भाकली आहे. ही त्यांची शेवटची 
रामनवमी होती. १६०४ ची रामनवमी त्यांना घडावयाची नव्हती : 
म्हणून या रामनवमीला प्रेम उचंबळून येऊन त्यांनीं रामाळा आत्मनिवेदन 
केळे. वरील पदावरून मला ही सिंहावळोकनाची कल्पना सुचली, पण तिला 
बखरींत हि आधार सांपडतो, याचा मळा आनंद होतो. बखरींत म्हटळें आहे : 


आत्मचरित्राचे सिंहावलोकन 8९८७ 


“ समथीनी श्रीची आज्ञा घेतांना प्रार्थना केळी कीं, महाराज, हा देह 
उत्पन्न करून सेवा घेतली ती केली, पुढें जे आपली सेवा करतील 
त्यांचें कल्याण करावें. या संप्रदायाचा अभिमान श्रीस आहे 'च. 
मीं विनंति करावी, असें सामर्थ्य माझें नाहीं. याप्रमाणें बोळून सवत्रांस 
देवाल्यांतून बाहेर काडून आपण एकटे च आंत बसले. चार घटका 
स्वामी आंत होते. तेव्हां देवालय अति तेजेंकरून सुंदर दिसूं लागलें, 
हें मंडपांत होते त्यांनीं पाहिलें. नंतर समर्थ बाहेर आळे आणि 
आनंदयुक्त मंडपांत येऊन श्रीस साष्टांग नमस्कार घातला. 


( १४ ) मला हि लिहितांना जड वाटतें. चाफळच्या रामाचें 
समथानीं घेतलेळें हें दर्शन शेवटचें होय. श्रीरामनवमीनंतर पंधरा वीस 
दिवसांत च, चाफळखोरें, मंदिर, मंदिराचे शिखर, यांकडे पहात पहात, 
श्रीसमर्थ शिबिकारूढ होऊन, अवतार संपविण्याचे मनांत आणून 
सळञनगडावर जाण्यास निघाले. 











7 //2९ न 








| 


7) 


री 


ग 


0 


न्स 
ट्क“ 
लज 
च्य्टळ 
3) 


111२ 






























































उद्लास एकोणविसावा 


तिगीण आणा ॥क्षात 


असो ऐसे सकळ हि गेले । 

परंलु येक चि राहिले । 

जे स्वरूपाकार जाळे । 
आत्मज्ञानी ॥ १ 


आत्माराम दासबोध । 

माझें स्वरूप स्वतःसिद्ध । 

असतां न करावा हो खेद । 
भक्त जनीं ॥ २ 








४७२ श्रोसमथाचतार 


[ (१) शिवाजी राजे गेळे आणि समर्थ कष्टी होऊन बसले - (२) शक्ति 
गेल्यावर नुसती युक्ति मार्गे राहून काय करणार? - (२) आपण माघ वद्य 
९ स॒ जाणार असें समर्थानी विदित केलें -( ४ ) मार्संशीषीत दासबोध पुरा 
केला आणि शेवटों एक ओवी समाविष्ट केली-( ५) पौष व. ९ स संभाजी- 
महाराजांना सांगितळेलीं अकरा वचनें -(६ ) माघ व. ५ तंजावरच्या मति 
(७) आम्ही गडावर च राहणार-( ८ ) माघ व. ८ स एकादशाक्षरी दोन 
वचनें-( ९) माघ वद्य ९-(१०) भौमस्वामींनीं केलेळें वर्णन, सम्थानों 
ध्यान धरिळें--( ११ ) तेव्हां आक्कांच्या डोळ्यांना पाणी आलें, तै पाहून 
समथोनीं उच्चारलेल्या आश्वासनपर शेवटच्या दोन ओव्या-( १२ ) त्यांचा 
सरळ अर्थ-( १३ ) हयातोंत दि त्यांनीं तेच आश्वासन दिलें होते- (१४) 
दोवटचा क्षण - अवतारसमाति-( १५ ) वार्ता ऐकून झाळेळी अवस्था - 
(१६ ) उत्तरकार्य उद्धवांनीं केळे -( १७) अस्थींची दरकिकत- (१८) 
श्रीसमथीच्या पश्चात्‌ उद्धव-दिवाकरांत केबळ गेरसमजुतीमुळें उद्भवलेला कलह 
(१९) त्या वादांत कल्याणांची उच्च भूमिका - (२० ) पश्चात्‌ कारभार आक्का 
पहात व महंतामहेतांचें पटेना म्हणून जांबेहून श्रेष्ठांच्या बंशजास बोलावून घेण्यांत 
आलें -( २९१ ) श्रेष्ठांचे नातु गंगाधर गडावर १६३२ त आले व तेव्हांपासून 
श्रीसमथसंस्थानांचा कारभार पुत्रपरपरेनें पाहण्यात आला आहे-(२२) 
आक्कांचे उपकार - (२२३ ) स्थलमहिमा - साक्षात्कार - ( २४ ) साक्षात्काराचें 
एक उदाहरण -- ( २५ ) रिता ठाव या सहुरूबीण नाहीं - (२६ ) महाराजे, 
पंत प्रधान, प्रतिनिधि, सचीब, अमात्य सर्वांनी श्रीशिवरायाचें ब्रत पुढें 
चालविळें -( २७ ) यापुढें लोकशाहीच्या काळांत सरवोनीं च पूर्वजांचे तरत 
पुढें चालविळें पाहिजे -( २८) श्रीशिवसमर्थ या दोघा ईश्वरी पुरूषांचे 
थोर उपकार ] 


( १) श्रीछत्रपाते शिवाजीमहाराज गेळे आणि श्रीसमर्थ अत्यंत 
कष्टी होऊन बसले. हं माझें बोळणें बरोबर आहे काय ? बरोबर नसतें 
तर, मला सांगा, राजांच्या निधनाची वार्ता ऐकून श्रीसमर्थ सारखे एकान्तांत 
जाऊन कां बसते, कोणास भेटावयास नको, कोणाशी बोळावयास नको, 
असं त्यांना कां वाटूं लागलें असतें £ हा केवढा चमत्कार म्हणावा ! 
श्रीसमर्थ म्हणजे प्रत्यक्ष परबह्म ! पण श्रीशिवरायांनीं अवतार संपविला 
आणि परह्म कष्टी झालें ! श्रीसमथोना बंदन करून श्रीगिवराय केलास- 
वास करावयास रायगडास गेळे, आणि 


निर्यांण आणि पश्चात्‌ ४७७३ 


समर्थ स्वप्रकाशे अंधारी तीन मास बैसताती । 
मुरूमपात्रे उदके सेविताती । 
शकलपात्रे घेऊनि धांबताती । 

अरण्याकडे दुश्चिन्हे ॥ 


--“ श्रीसमर्थप्रताप, २०, ६४ 


तेव्हां, श्रीरिबाजीमहाराजांची योग्यता केवढी म्हणावी ! आणि त्यांचा 
आणि समथीचा जिव्हाळा किती होता, म्हणून सांगावा ! 


( २ ) श्रीशिवराय गेले आणि श्रीसमर्थ आपल्या हि जाण्याच्या 
तयारीला लागले. त्यांनीं अन्न वर्ज केलें. कोणाकडे पाहणें नाहीं, 
कोणाशी बोलणें नाहीं. रक्तियुत्तीचा इतका एकजीव झाला होता ! शाक्ति 
गेल्यावर नुसत्या युक्तीला मागें राहून काय करावयाचें होतें ? शिवाजीराजांच्या 
शक्तीच्या जागीं संभाजीराजांच्या शक्तीची स्थापना झाली, त्या रत्तीशीं 
जुळवून घेण्याचा युक्तीने प्रयत्न केला. समथौनीं संभाजीमहाराजांस हि 
पत्र पाठवून पाहिलें, पण त्याचा उपयोग व्हावा तसा झाठा नाहीं. 


(३) तातपर्य, शिवाजीमहाराजांबरोबर समर्थाचे दि अवतारकार्य संपे 
१६०३ च्या श्रीरामनवमीसाठीं चाफळास जाऊन श्रीराम आणि श्रीमारुती 
यांना भेटन, प्रार्थना करून, शिष्यपरंपरेळा निरवून, 'चाफळखोऱ्यांतील 
वृक्षांचा, घळींचा, पर्वेतांचा शेवटचा निरोप घेऊन श्रीसमर्थ सज्जनगडावर 
आले, हें आपण गेल्या उलासांत पाहिळें_ च आहे. १६०३ च्या चेत्र 
वद्यांत ते गडावर आले, गडावर आले आणि त्यांनीं सर्वाना विदित केलें 
कीं, आम्हांस आतां येथें दहा च महिने राहणें आहे : 

माघ वद्य नवमी | जाणं आहे परंधामीं । 
केला निश्चय अंतर्यामी । भावे पेसा ॥ 


( ४ ) वैशाखापासून माघापर्यंत दहा महिने होतात. मध्यंतरी मार्गशीर्ष 
मासीं त्यांनीं श्रीमत्‌ दासबोधाचे वीस दशक पुरे करून दिले, ते असे : 
सातददाकी दासबोध तयार होता च, त्याच्या च पुढें तयार असलेला 
ज्ञानदशक, आठवा दशक म्हणून जोडला आणि तोंपर्यंत सांचलेल्या 
अनेक स्फुट समासांपैकीं जरूर ते घेऊन व त्यांची विल्हे लावून आणि 


४७४ श्रीसमर्थावतार 


दशक पाडून श्रीसमर्थांनी वीसदशकी दासबोध पुरा केला. तसें करतांना 
त्यांनी शेवटची एक ओवी सांगून ती बाराव्या दशकाच्या दहाव्या 
समासांत समाबिष्ट केळी. ही शेवटची ओवी म्हणजे श्रीसमथीची आपणा 
स्वीस शेवटची आज्ञा होय. ती ओवी अशी : 
आमची प्रतिज्ञा ऐेसी । कांहीं न मागावे शिष्यासी । 
आपणामाने जगदीशासी । भजत जावे ॥ 


( ५ ) पुढें पोप वद्य ९ स, म्हणजे बरोबर एक च महिना आधी 
श्रीसंभाजीमहाराज दर्शनास आले असतां, आम्हांस आतां लवकर च 
जाणें आहे, असं बोळून श्रीसमथोनीं श्रीसंभाजीमहाराजांना कृपापूर्वक 
अकरा वचनं सांगितठीं, तीं अशीं  : 


“५ श्रोशिवराज केळासवासी यांचे वंशपरंपरेसी राज्यभोग वहुत 
आहे ॥ ॥१॥ 


वर्षे पांच पर्यत अति कठौण आहे दैवि प्राथना सावधानतेने 
रझ्िळे पाहिजे ॥ ॥२॥ 


पूर्वि राजश्रीस राजघर्म च क्षत्रघर्म व अखंड सावधान ऐसीं पत्र 

स तज क्क 4 का र 
पाठविली होतीं तीं पत्रे प्रसंगानुसार वाचून मनासी आणून बर्तेणुक 
होईल तरी त्या वचनाचा अभिमान श्री देवासी आहे ॥ ॥३॥ 


नळ संवत्सरी सिवथर्री १८ शस्त्रे समर्पिलीं ते समई श्री चे 
इळछेनं राजश्रीयांसी कित्येक आसिर्वाद वचनं प्राप्त जालीं तो अर्थ 
कांहीं घडला असेळ आणीक हि द्वादश वर्षाडपरि उत्कट भाग्य आहे. 
ते समई्चा स॑कटप वाक्य लेखीं लेख होता स्मरण मात्र द्याव कोण्हे 
समई कोण्हासी काय घडणार तें सुखं घडेल ॥ ॥४॥ 


संनिध वस्त्रपात्नादिक जो पदार्थ होता तो सर्व श्री स 
समर्पिला चाफळीं प्रसंगानुसार श्री च्या देवाळयाचा 
कार्यभाग घडोनि येईल हा हि पदार्थ राजश्रीच्या विचारें त्या चि 
कायांसी लावाबा अथवा महाद्वारी दीपमाळा कराब्या॥& ॥५॥ 





$ श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, खंड पहिला, ले. ४३४. १ शक १५९८ त. 
२ भश्रीरिवरायास. 


नियांग आणि पश्चात ७५ 


प्रेमादि संवत्सरी सींगणवाडीचे मठीं राजश्रीनीं श्री च्या सर्व 
कार्याचा आईकार केला त्याप्रमाणे त्यांनि नित्य उत्सव व यात्रासमारंभ 
उत्तम चालविला पुढें इमारतीचे हि स्मरण द्यावें हे त्यानीं मान्य 


केल्यावरी आपण सज्ञनगडी खुखे वास्तव्य केळे ॥ ॥६॥ 
थ्री च्या भोगमूती आणविल्या त्याची प्रतिष्ठा मलरी 
निंबददेव त्याच्या बंधूच्या हस्ते करावी ॥ ॥७॥ 


कर्नाटक रीतीचा रथ करून या भोगमूती आणउन प्रतिवर्षी 
रथोत्साव केल्यानें राज्यासी कल्याण आहे वार्षिक चिन्ह दिसोनि 
येईेळ त्याउपरी श्री चे इमारतीसी आरंभ करावा येक दात 
येकबीस खंडी धान्य संकटपाची गती सांगावी ॥ ॥८॥ 


जन 


श्री चे देबालय अदाक्त जाले नदी संनीच आहे ॥ ॥९॥ 


पूर्वी येक प्रसंग जाळा होता राजश्री श्री च्या दर्गनासी 
सज्ञनगडासी येणार म्हणोनि स्थळसिद्धीकारणें मनुष्य आले होते ते 
समईचे वर्तमान । उत्तरेकडील राजपुत्राचं आगमन जाले म्हणोनि 
छेकिले ते समई आतां काय आला म्हणोनि बोलिले परंतु याउपरी 
हि ते प्रांतीचे लोक अनकूळ करून घेतील तरी उभयता योगे 
कार्यसिद्धी च आहे परंतु त्वरा पाहिजे । प्रतिवर्षी श्रो चे 
यात्रेसी राजग्रहीहून येक भले मनुष्य संरक्षणासी पाठवीत जावे 
ब समारंभादि र्थोत्सावसमई हस्ती २ कर्णे २ वाद्ये जोड ₹ 
तींबादे २ जमखाने २ झामिने २ येणे प्रमाणे पाठऊन श्री चचा 
याच्रासमारंभ संपादून पदार्थ फिराऊन आणीत जावे हा हि निश्चय 
पूर्वीचा चि आहे लेख हि होता ॥ ॥ १०॥ 


क 


थ्री चे पेठेचे पत्न इइय करावे कार्यकर्ते नीति वंदावी । 
श्री चमवत्षीर का्यासी अति तत्पर पेशा पुरुषाच्या योगें धर्मवृत्यी 
आहे त्यीने राज्यवृत्यी आहे ॥ ॥११॥ 


याप्रमाणें बोळून राजास जावयास श्रीसमथोनीं आज्ञा दिली. 


( ६ ) पूर्वी श्रीसमर्थ तंजावरास गेळे असतां राम, लक्ष्मण, सीता 
आणि मारुती या चौघांच्या मूर्ति तयार करण्याची मल्हार निंबदेव यांस 


१ हक १५९५ त. 


७४७६ श्रीसमथांवतार 


आज्ञा केली होती. त्याप्रमाणें त्याने त्या मूर्ते तयार करवून केरावनिस्पुही 
ह. भ्र यंऊन 
याबरोबर पाठविल्या, त्या गडावर माघ वद्य ५ स येऊन पोचल्या. 
श्रीसम्थीच्या जवळ शेजघरांत त्या मूर्ति ठेवल्या होत्या. माघ वद्य '५ च्या 
मध्यरात्री साहवे तासी । समर्थ पाहती त्या मू्तीखा । 
मेण होते ते नयनासी । तें काढविलें ॥ ३५ 
श्रीचे सुखावलोकन केलें । परम समाधान जालें । 
या उपरी आपलें । राहणें न घडे ॥ ३६ 
अवकादा पांच दिवस | उरला आहे आम्हांस । 
कोण पूज़ीळ हो त्यास । यदा घडो ॥ ३७ 
करणाराच्या करविल्याच्या । आणिल्याच्या श्रमाचा । 
प्रसाद जाला सर्वाचा । मनोरथ ॥ ३८ 


न (१ 


असं भीमस्वामींनीं श्रीसम्थाच्या अंतकाळच्या केळेल्या पन्नास ओव्यांच्या 
वर्णनांत म्हटलें $ आहे. या च मूर्ति आज सज्ञननगडावरील मंदिरांत आहेत. 


(७) अन्न आणि पाणी दोन्ही सोडून समर्थ अखंड समाधिस्थ च 
राहूं ठागळे. पण शरीर थकत चाललें, माघ महिना तो. त्या महिन्यांत 
थंडी फार असते आणि गडावर विशेष च. तेव्हां शिष्यमंडळींनीं सुचविले, 


न्य 


चाफळास जावें हें बरें. सम्थीनीं नकार दिला. ते म्हणाले, 

जेथें होईल हो प्रांत । तेथ भजतील हो भक्त । 

उछाह चाफळीं अद्भत । राहील तेव्हां ॥ २७ 
चाफळास गेल्याने श्रीरामाचा उत्सव मागे पडून भक्तजन आमचा च 
उत्सव करूं ळागतींठल ! नको, ती कल्पना हि नको ! आम्ही गडावर च 
राहणार, जें काय देहाचें व्हावयाचें असेळ तें येथें च होऊं द्या. 


(८) माघ वद्य अष्टमी उजाडली. क्षीणता आली होती, पण 
प्रकृति वरी होती. त्या दिवशीं “ दो प्रहरां निद्रा करून उठले, ते समई 
वचनें दोनि, प्रत्येकी येकादशाक्षरें - देवद्रोही यांचा नाश चि आहे ॥ १ ॥ 
समुद्रतीरस्थांचा नारा आहे || २ ॥ ” बोलिले. 





$ श्रीसांप्रदायिक विविध विपय, खंड पहिला, विषयांक २५ वा. 


नियोण आणि पश्चात ४95$ 


(९ ) शेवटचा दिवस प्राप्त झाळा ! श्रीसंप्रदायाची कागदपत्रे, खंड 
यहिला, लेखांक ४२, याचा शेवट “ नबमी दो प्रहरां दर्शनासी बहुत 
लोक आले । त्यासी स्वमुखें आज्ञा दिल्ही । ते लोक द्वारापासी उभे चि 
आहेत । संनीध कोण्हास हि येऊं दिल्हे नाहीं । ते चि समई पलंगावरून 
उतरोन पादुकावरी उत्तराभिमुख बसले । श्रीचें स्मरण मोठ्याने केलें । १ 

(१०) भीमस्वामी आपल्या पन्नास ओव्यांत थोडा व्रिस्तार करून 
कळवितात --- 


माघ बद्य नवमी । द्विसा दोन प्रहर नेमी । 

शनिवारी परंधामीं । योग केला ॥ ३९ 

पछंगाखाली - उतरले । पादुका पाई लेइले । 
उत्तरदिददोकडे केलें । मुख बरवें ॥ ४० 

भक्तजन विनविती । पलंगावरी बैसावे म्हणती । 

तेव्हां बोलिले हो प्रीती । बैसणे नाहीं ॥ ४१ 

तुम्ही वैसबाळ तसी पहा । म्हणोन उचलती जण दहा । 
शक्तिवंत करिती अहा । नुचलती आमुते ॥ ४२ 


करितां बहुत चि यत्न । नुचले अनुमात्र आसन । 
तेव्हां आज्ञापिळे वचन । बाहेर बेसा ॥ ५३ 


(११) मंडळी बाहेर, पण दाराशी च जाऊन बसली. आक्का आणि 
उद्धव आंत च राहिले. श्रीसमर्थानीं रघुपतीकडे दृष्टि लावून ध्यान धरिले 
आक्कांच्या डोळ्यांना पाणी आलें. तें पाहून समर्थ म्हणाले, “' आमच्या 
सहवासांत राहून हें 'च कां शेवटीं £!” त्यावर आक्का म्हणाल्या, “ महाराज, 
आम्हांस सारें समजतं, पण यापुढें या सगुणरूपदर्गानाला आम्ही 
आंचवणार याचें दुःख होतें ! '* बाकी, मळा वाटतें, कोणी किती हि मोठा 
तत्त्वज्ञानी झाला, तरी अशा वेळीं, समजा, कोणा जिवलगाचा अंतकाळ 
आला, आई, वडील, बंधु, बद्दीण, अपत्य, कोणी समक्ष जाण्याचा क्षण 
आला, म्हणजे ज्याच्या मनाची यत्किचित्‌ हि चलबिचळ होणार नाहीं, 
असा मनुष्य विरळा ! असो, आक्कांचें म्हणणें ऐकून श्रीसमथोनीं, 
या निमित्ताने, आपणा सवोस कायमचा संदेश देऊन ठेवला आहे. 


४9७ट श्रीसमथांवतार 


माझी काया आणि वाणी । गेली म्हणाल अंतःकरणी । 
परी मी आहे जगज्ञोवनीं । निरंतर ॥ ४५ 


आत्माराम दासबोध । माझे स्वरूप स्वतःसिद्ध । 
असतां न करावा हो खेद । भक्तजनीं ॥ ४६ 


त्या महापुरुषाने उच्चारलेले हे शेवटचे शब्द होत. तुम्हां आम्हांस हा 
त्यांचा शेवटचा आदेश आहे, ही त्यांची दोवटची आज्ञा आहे. तुमच्या 
आमच्या कल्याणासाठी हें त्यांनीं केलेलें शेवटचें मार्गदर्शन होय. 


(१२) याचा अर्थ सरळ आहे. समर्थ म्हणत आहेत, “' मी जातों, 
पण जात नाहीं, राहतो. '* आत्माराम म्हणून त्यांचे च १७८ ओव्यांचे, 
पांच समासांचें एक लघु काव्य आहे, तें आणि प्रन्थराज दासबोध 
हे, “ असे हे दोन प्रन्य म्हणजे माझें च स्वरूप होय. तेव्हां 
मी च या दोन काव्यांच्या रूपाने मागें रहात आहें. यापुढें ज्या कोणास 
माझ्या स्वरूपाचा साक्षात्कार व्हावा, असें वाटेल, त्यानें मळा या दोन 
ग्रन्यांत पहावें. त्यानें हे दोन ग्रन्थ मस्तकीं धारण करावे, हृदयाशी 
घरावे, त्यांत दाखविलेल्या मार्गानें जावें, सांगितलेली साधनें करावी, 
प्रतिपादलेल्या तत्त्वज्ञानाचे मनन करावें, त्याचा निदिध्यास ध्यावा ! 
जो जो कोणी असं करील, त्याला त्याला माझ्या स्वरूपाचा साक्षात्कार 
झाल्याबांचून राहणार नाहीं. 


(१३) असं श्रीसमथाचें आपणांस शेवटचें आश्वासन आहे. तें च 
त्यांनीं एकदां आपल्या हयातींत, चांगल्या स्थितींत असतां, वेणाबाईच्या 
प्रश्नाला उत्तर देतांना, स्पष्ट शब्दांत दिलेलें होतं : 


श्रीरामदेवार्चन सिद्ध चि आहे । 
ग्रन्थराज दासबोध सामथ्य सिद्ध चि पाहें । 
जो जो महंत येथें निश्चये राहे । 

तो तो लाहे साक्षात्कार ॥ 


च 


असें श्रीसम्थानीं स्वत: वेणाबाईना सांगितलें, तें वेणाबाईंनीं गिरिधरांना 
सांगितलें व तें गिरिधरांच्या श्रीसमर्थप्रताप प्रन्थाच्या द्वारें तुम्हांआम्हांपर्यंत 
येऊन पोचलं आहे; असो. 


निर्याण आणि पश्चात ०७९ 


( १४ ) इतकें सर्व बोलणें झालें आणि दोवटचा क्षण येऊन ठेपला. 
तेव्हां श्रीसम्थानीं तीन वेळां रामनामाचा एवढ्या मोठ्यानें गजर केला 
कीं, तो आवाज आकाझ्यांत सबंध गडावर मुहूर्तभर दुमदुमून राहिला ! 
तो गजर ऐकून सवे जण चकित झाले, सवोचीं हृदयें प्रेमाने भरून आलीं. 
क्षणभरानें ध्वनि थांबला आणि श्रीसमथीचा अवतार पूणे झाला ! ! ! 


तीन वेळां स्मरण केलं । अंबर अवघे गर्जिनले । 
रामनामे कोंदाटिळे । जिकडे तिकडे ॥ ४७ 

सहुत एक हो गर्जना । गगनीं कोंदाटिले हो जाणा । 
विस्मय पाबलो निजजना । प्रेम आलं ॥ ४८ 


ध्वनी जाली संपूर्ण । जाहला अवतार हो पूर्ण । 
देशोदेशी भक्तजन । जाते जाळे ॥ ४९ 


(१५) गडावरच्या च मंडळींची काय, पण समथीनीं अवतार पूर्ण 
केल्याची वार्ता ऐकून महाराष्ट्रमर च केवळ नव्हे, तर सर्व देशभर सर्वाची 
आणि विशेषतः शिष्योपशिष्यांची काय अवस्था झाली असेळ, याची 
कल्पना च केली पाहिजे. श्रीसमर्थचरित्र लिहितांना आपण अनेकांचे 
आधार घेत आलों, पण त्या सवात आपणांस कल्पनेचा केवढा तरी 
आधार वाटतो ! तेव्हां कल्पना करीत थांबू या थोडा वेळ. 


( १६) पण आपण किती हि थांबलो, तरी कथानक दोवटपयेत 
पोंचविलें च पाहिजे. पुढच्या तयारीला मंडळी लागली. श्रीसमर्थसदनाच्या 
उत्तरेस, म्हणजे जेथें आज समाधिमंदिर आहे, त्या जागीं पूर्वीपासून 
खड्डा होता, त्यांत स्थळझुद्धि करून बिल्व आणि तुळशी यांच्या काष्टाने 
श्रीदेहाचें दहन झालें. उत्तरकार्य उद्भवांनीं यथासांग केठें. तिसर्‍या दिवशीं 
रक्षा सावडतांना ब अस्थि गोळा करतांना समाधीचा आयता चिरा निघाला. 
तो पाहून सर्वाना आश्चर्य वाटलें. काशीस नेऊन भागीरथींत सोडण्या- 
करितां आर्थ चाफळास मठासमोर दृंदावन करून त्यांत नेऊन ठेवण्यांत 
आल्या. 

( १७) श्रीसमथाच्या अस्थींची गोष्ट निघाली म्हणजे श्रीकल्याण- 


नट 


स्वामीचे स्मरण हटकून होतें. तें कां, हें येथें _च सांगतों. आणि मग 


४८० श्रीसमथावतार 


श्रीसम्थीच्या पश्चात्‌ गडावर आणि चाफळास काय व्यवस्था झाली, ती 
पाहु. 

अस्थि चाफळास श्रीराममंदिराच्या सभामंडपाच्या उजव्या बाजूच्या 
वृंदावनांत ठेवल्या होत्या. त्या काशीस घेऊन जाण्याची गोष्ट कल्याण- 
स्वामींचे शिष्य, उंत्रजमठपति केशवस्त्रामी यांनीं कल्याणस्वामींच्या जवळ 
वारंवार काढावी, पण दर खेपेस कल्याणस्वामींनीं, पुढें पाहूं, असें 
म्हणावें. शेवटीं एकदांचें १६३६ च्या अधिक आषाढ अुद्ध १३ स 
केशावांच्या मनांत आलें कीं, त्यांत काय वारंवार विचारावयाचें आहे, 
अस्थि भागीरथींत विसर्जनासाठी काशीस न्यावयाच्या आहेत खऱ्या, तरी 
घेऊन जाऊं, मागीत डोमगांवीं कल्याणांना मेटूं, त्यांना विदित करूं आणि 
पुढें जाऊं. त्याप्रमाणें त्यांनीं त्या दिवशीं बैदावनांतून आस्थ काढल्या 
आणि त्या घेऊन डोमगांववरून काशीस जाण्यास ते निघाळे. डोमगांबी 
पोचळे तो त्यांना कळलें आणि दिसून आळें कीं, अधिक आषाढ शुद्ध 
१३ स ज्या क्षणीं आपण चाफळास वृंदावनांतून अस्थि बाहेर काढल्या, 
त्या च क्षणाला इकडे डोमगांबीं कल्याणमहाराजांनीं देह ठेवला ! केशवांना 
कोण दु:ख झालें! म्हणून च बरें ते, वारंवार विचारलें तरी पुढें पाहू, 
पुढें पाहूं, म्हणत ! आपला वेडेपणा झाला, त्यांच्या पूर्वे संमतीवांचून आपण 
अस्थि काढल्या, ही आपली चूक झाली. केशवबांना मनस्वी दुःख झालें, 
पश्चात्ताप वाटळा, आपल्या हातून मोठा अपराध घडला, असें त्यांना 
वाटलें ! पण आतां दुःख करून काय उपयोग ! योगायोग पहा कसा 
विलक्षण, समथीच्या अस्थींत कल्याणांच्या अस्थि मिसळून, दोघांच्या 
अस्थि एकत्र होऊन च, त्या घेऊन केशव पुढें काशीकडे खाना झाले. 
किती अपूर्व हें चरित्र ! कोण ही गुरुनिष्ठा ! हिळा जोड त्रिमुबनांत कोठें 
आढळेल काय १ समर्थ आणि कल्याण या गुरुरिष्यांच्या अस्थि हि एकत्र 
संगम पावून च भागीरथीस जाऊन मिळाल्या ! उगीच नाहीं कोणाच्या हि 
एकनिष्ठ शिष्याला कल्याणस्वामींची उपमा देण्यांत येत ! 


धन्य धन्य हे गुरुदिष्यपण । 'घन्य 'घन्य हे सेवाविधान । 
वन्य धन्य हे अभेदलक्षण । घन्य धन्य लीला अगाध ॥ 


--दासविश्रामधाम, ११६-१५२ 


निर्याण आणि पश्चात्‌ झ्ट्र 


श्रीसमथाच्या पश्नात्‌ 


(१८ ) केवळ गेरसमजुतीमुळें कांहीं शिष्यांत, विशेषतः उद्धव 
आणि दिवाकर यांच्यांत कलह उत्पन्न झाळा होता, असें कागदपत्रांवरून 
दिसते. कल्याण गोसावी, भास्कर गोसावी, विठ्ठळ गोसावी, गणेश 
गोसावी व श्री चे इतर कांहीं समुदायी यांना दिवाकरांनी विचारल्यावरून 
श्रीस्थलाच्या पारपत्याधिकारासंबंधाने श्रीसमथौची इच्छा काय होती, याची 
ज्याला जी माहिती होती, ती त्यानें लिहून दिळेली आहे. सर्वीच्या म्हणण्याचा 
आडाय इतका 'च कीं, पारपत्याधिकार चालविण्यास दिवाकर योग्य होते 
च तो त्यांनीं चालवावा अशी इच्छा श्रीसमथीनीं अनेक वेळां प्रकट केलेली 
होती. यावर उद्भवांचें म्हणणें असें कीं, पारपत्य जर दिवाकरांनी करावें, तर 
आपणांस मठांत असत जा, म्हणून श्रीसमथोनीं जी शेवटीं आज्ञा केली 
होती, ती काय निरर्थक होती : दोघांचें हि म्हणणें सर्वभैव खरें होतें. 
आपल्या म्हणण्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाहीं, याचें उद्भवांना इतकें 
वाईट वाटलें कीं, ते १६०७ त टांकळीस जाऊन राहिळे व १६२१ 
पर्येत तरी निदान त्यांनीं सारखा उपवास केला. ६ दिवाकरांनी पारप्य 
करावें, असें श्रीसमथीनीं अनेकदां सांगितलें होतें हें खरें व अवतार- 
समाप्तीचे वेळीं उद्भव गोसावी श्रीसमर्थसन्निध होते व त्यांनीं तेथें राहून 
मठाचा कारभार पहावा, असें श्रीसमथानीं त्यांना आज्ञापिलें होतें हें हि 
खरें. पण श्रीसमथीची ही शेवटची आज्ञा इतरांना माहीत नव्हती 
आणि म्हणून उद्धव गोसावी विनाकारण कलह करीत आहेत, असा 
संत्रीचा समज झाला होता. परंतु दोघे हि खरे च होते. ह्या कल्हहाचें 
स्वरूप श्रीसमर्थप्रतापांत एका ओवींत आलें आहे: 


मोहरे मोहरे इरेसी पडती । मोहरे मोहरे बळावती । 
मोहरे मोहरे भक्ति करूनि दाविती । प्रीतिकळहो दिसती परमार्थे ॥ 


-णश्रीसमर्थप्रताप २१, ५१ 


( १९ ) या वादांत श्रीकल्याणस्वामींची भूमिका किती उच्च कोटीची 
होती, ती त्यांच्या एका पत्रावरून दिसून येत आहे. श्रीसमर्थचरणांच्या 





$ श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रे, प्रथम खंड, लेखांक ६१ व १०६ 
स. अ. ३१ 


४८२ श्रीसमर्थाबतार 


निष्काम सेवेवांचून त्यांना दुसरें कांही ठाऊक च नव्हतें. त्यांनीं उद्भव 
आणि दिवाकर या दोघांना हि पत्रें लिहिलीं होतीं. उद्धवांना लिहिलेलें 
पत्र उपलब्ध नाहीं, पण दिवाकरांना लिहिळेळें उपलब्ध असून प्रसिद्ध 
झालेलें आहे. ६ तें अस्स असून त्यांच्या हातचे आहे. तें उद्धत करण्या- 
सारखें आहे. त्यांत त्यांच्या हृदयाचे पूर्ण आविष्करण झालेलें आहे : 


लेखांक ४९ ] १६०४ अंदाजाने [ अस्सल बालबोध 
श्रीरामवरद्‌ 


समर्थस्वामी 


श्रीगुरुभक्तपरायेण मोक्षश्रीया बीराजीत वि 
राजमान दिवाकरगोसार्वियां प्रति कल्याण 
नारे रुतानेक नमस्कार विनति उपेरि तु 
म्ही पत्न पाठविलें त॑ पावोन लेखनार्थ अवग 
त जाहलें सर्व प्रकारें विस्तार ल्याहावे तरि 
श्री याचीं अज्ञाप्रमाणे वताबे 
हे उचीत ते हि सुक्ष आसेत बडीलपणाची 
निती ज्ञे परंपरागत उपासना स्छापना 
जे केलि आहे ते भजन चालावे तेथे कल 
हास कारण नाहि आपण श्रीच्या अज्ञ 
प्रमाणे देवाचा कार्यभाग चालु देणे श्री 
दिवथरचे घळिस अस्तां तुम्हावर सं 
तोष होऊन नळनाम संबत्छरिं अज्ञा स 
बत्रांस केलि जे हा महाबळेश्वरकर आ 
हे बुद्धि हि महाबळ आहे राजद्वारि की 
त्येक प्रसंगीं पाठवायास योग्य आसे 
प्रस्छानपारपत्या योग्य याच्या हस्ते श्री 
चे संस्छान जोपयंत तों कार्य कतब्य वंशा 
परंपरेने ध्यावे ऐेसें बोलोन तुम्हास श्री 
नि तांबुल दिधला ते समयि रो उद्धव 
गोसाचि ब विडल गोसावि ब चीमणा 
बाई ब भानजी गोसावि ब आम्ही आणी 





६ श्रीसंप्रदायाचीं कागदपर्त्रे, प्रथम खंड, लेखांक ४९. 


नि्यांण आणि पश्चात ७८२ 


क कित्यक समुदायि होते ते अज्ञा स्मरो 
न अभिमान अक्रोध होउन भजनास 
प्रवर्तल्यानें श्री दया करितिळ तुम्ही घे 
येन टाकणे यांच्या कलहामुळे श्रीच्या 
धमस्छापनेसि अंतर पडे पेसे न करणें 
त्यांचा संतोषरूप आशिवांद आसे सर्य 
हि यशा देतिळ राजेश्री उद्धव गोसावि यां 
स हि पत्न लिहिले आसे त्यावरून विदित हो 
इल आम्ही हि लवकरि च येतों बहुत का 
य लिहिणे धेर्य श्रीभजनाचे न टाकणें 
हे विनति 


(२० ) श्रीसमथाच्या पाठीमागें 'चाफळमठाचा कारभार आणि 
सजञनगडावरील व्यवस्था हीं आक्कांनीं पाहिली, देशांत यवनांनीं धुमाकूळ 
मांडला होता. तेव्हां कांही काळ चाफळच्या मूर्ति वाघापुरच्या सड्यावर 
व गडावरील मूर्त बासोट्यास नेऊन ठेवल्या होत्या. स्थिरस्थावर झाल्यावर 
दोन्ही ठिकाणांहून मूर्ति परत आणण्यांत आल्या. परंतु महंतामहतांचें 
पठेना म्हणून प्रतापांत म्हटल्याप्रमाणे त्यांनीं च आपसांत ठरविलें, शिवाय 
गडावर आणि जांबेस साक्षात्कार हि झाळे, म्हणून जांबेहून श्रेष्ठांच्या 
वंशजास बोलावून घेण्यांत आलें. श्रीसम्थानीं आपल्या हयातींत च तशी 
आज्ञा केली होती ब जांबेस तसें पत्र पाठविण्यास सांगितलें होतें, असें 
बखरींत व इतर एक दोन चरित्रप्रन्थांत म्हटलेळें आहे, तें मात्र बरोबर 
नव्हे, असें एकंदर कागदपत्रांवरून व शकक्‍यारकक्‍्यतेचा विचार करून 
माझें मत झालें आहे. 


(२१ ) श्रेष्टांना पुत्र दोन होते: रामजी आणि शामजी, पण ते दोघे 
हि या वेळीं कालवश झाले होते. रामजी यांचे पुत्र गंगाधर विद्यमान होते, 
ते १६३२ श्रावण झु. ५ स सजञनगडावर येऊन दाखल झाळे आणि 
चचाफळचे श्रीराम व गडावरील श्रीसमर्थ, यांचीं संस्थाने त्यांच्यावर 
सोपविण्यांत आलीं. तेव्हांपासून आजतागाईत जांब, चाफळ व सज्ननगड 
या तिन्ही ठिकाणचा कारभार पुत्रपरंपरेनें पाहण्यांत आला आहे. 


८४ श्रीसमर्थावतार 


(२२) शक १६४३ कार्तिक झु. १ स आक्कांनीं देह ठेवला. 
वेणाबाईच्या प्रमाणें आक्कांची हि समाघि गडावर च आहे. आक्का फार दक्ष 
होत्या. विचार करा, १६०२ ते १६३२ पर्यंतच्या अस्वस्थतेच्या काळांत 
त्यांनीं उभय संस्थानें सांभाळिठीं, हे त्यांचे संप्रदायावर केवढे उपकार 
होत ! गंगाधरस्वामी आले तरी ते नवीन च होते. ते हि आक्लांच्या च 
सलळुयाप्रमाणें वागत. तात्पर्य, आक्कामहाराजांनीं आपलें सबंध आयुष्य 
श्रीसंप्रदायसेवेंत खर्च केलें. 

(२३) शक १६०२३ माघ वद्य नवमीस श्रीसमर्थ जगाच्या दृष्टीआड 
झाळे, पण निष्ठावंत भक्तांच्या हिशेबी ते सवे काळीं व सर्व स्थळीं आहेत 
च. गडावर तर आहेत च. असा च त्या स्थळाचा महिमा सवांनी गायिला 
आहे. भीमस्त्रामींनीं आपल्या वर्णनाचा शेवट हें च सांगून केला आहे: 

स्थलमहिमा अपार । उदंड जाले साक्षात्कार । 

भीम घ्यातो निरंतर । चरणरज ॥ ५० 
या साक्षात्काराचीं अनेक उदाहरणें माझ्या वाचण्यांत आणि ऐकण्यांत 
आलेली आहेत. श्रीदासविश्रामधामकारांनीं एक उदाहरण दिलेलें सांगतो. 


(२४) एकदां एक भाविक गुरव पुण्यतिथीचा सोहळा पाहण्यासाठी 
गडावर आला होता. गर्दीत त्याची सोय न होऊन त्यास प्रसाद मिळाला 
नाहीं. तेव्हां त्याच्या मनांत आळे, समाधीच्या दर्शनास जाऊन नुसतें 
तीर्थ जरी मिळालें, तरी तें घेऊन निरज. म्हणून तो दर्शन घेण्यास गेला. 
तेव्हां समाधीपार्शीं एका ताम्हनामध्यें पक्कानाचा नैवेद्य ठेवळेला होता. 
तो नैवेद्य प्रसाद म्हणून तूं घे, असा आवाज गुरवाच्या कानांवर आला. 
गुरव दचकला आणि मागें सरला, तों त्रयदा जाली वाणी, स्वीकारी 
प्रसाद ! गुरवाने प्रसाद घेतला, भक्षिळा आणि मग तो कीर्तनश्रवणास 
जाऊन बसला. दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं ताम्हन परत करण्यास गेला, तर जो 
तो म्हणे ताम्हन आपलें नाहीं. गुरबाने तें ताम्हन आपल्या पूजेत ठेवलें. तो 
भ्रसाद त्याळा श्रीसमथोनीं दिळा होता ! ( दासविश्रामधाम, ११४, ३२ 
ते ३६) अनंत कवींनी केलेल्या अष्टकांत सजञनगडाविषयीं म्हटलें आहे: 

तेथें जागृत रामदास विलसे जो या जना उद्धरी ॥ 
तें यथार्थ होय. 


नियाण आणि पश्चात डेट 


(२५ ) तासर्य, गडावर ते प्रामुख्याने आहेत, ही गोष्ट सवांच्या 
नजरेंत पटकन्‌ भरावी, हें स्वाभाविक आहे. पण मला विचारावेसे वाटतें, 
तें असं कीं, ते नाहींत कोठें असे एकादे ठिकाण आहे काय? 
श्रीसमथानीं च आपल्या एका पदांत सांगितलें आहे कां, 

जेथे राम तेथें दास । दढ धरावा विश्वास ।। 

जेथे राम आहेत, तेथें समर्थ आहेत च. आणि राम नाहींत असें 
ठिकाण च नाहीं, 

रिता ठाव या राधवेंबीण नाहीं ।॥ 
तेव्हां मग ओघानें च म्हणतां येतें कीं, श्रीसमर्थ कोठें नाहींत असं 
ठिकाण च नाहीं, 

रिता ठाव या सहुरूवीण नाहीं ॥ 
उणीव आहे निष्ठेची, म्हणून आम्हांस प्रत्यय येत नाहीं, बाकी ते सर्वत्र 
आहेत, आपण म्हणूं तेथें आहेत ! असोत. 

(२६ ) श्रीशिवाजीमहाराजांनीं श्रीसमथीच्या सर्व कार्यीचा अंगीकार 
केल्याचें आपण पाहिलें च आहे. पण त्यांच्या पश्चात्‌ हि संभाजीमहाराज, 
राजाराममहाराज, शाहूमहाराज वगैरे नंतरच्या सर्वे महाराजांनीं तें च तरत 
पुढें चालविले होतें. तसें च कागदपत्रांवरून असें हि दिसतें काँ, 
बाजीराव बल्लाळ, बाळाजी बाजीराव, माधवराव बलाळ, माघवराव 
नारायण, पंत प्रतिनिधि, पंत सचीव वगेरे सर्वोनीं निष्टापूर्वक 
श्रीशिवसमथीना स्मरून श्रीसमर्थकार्याकडें लक्ष पुरविले होतें. अमात्यांच्या 
घराण्याचा प्रश्न च नाहीं. तें घराणें श्रीसांप्रदायिक च होतें. रामचंद्र 
नीळकंठ अमात्यांनी केलेली सेवा अपूर्व होती.' 

(२७) हा झाला इतिहास. पण यापुढें हि लोकशाहीच्या काळांत 
सवांनी च श्रीसमर्थाचे स्वरूप जाणून अभिमानपूर्वक पूर्वजांचें त्रत पुढें 
चालविले पाहिजे, जांबेचें श्रीसमर्थमंदिर, चाफळचें श्रीराममांदेर, 
सज्जनगडावरील श्रीसमाधिमंदिर, तसे च श्रीसमर्थस्थापित ठिकठिकाणचे 
मठ या सर्व संस्थांची जोपासना केली पाहिजे. श्रीदेवाचें चढते वाढतें 
चालविण्यांत आपलें चढते वाढतें कल्याण आहे, असा श्रीसमथोचा 
महाराष्ट्रास आशीर्वाद आहे. 


४८९ श्रीसमर्थावतार 


(२८) श्रीसमर्थ आणि श्रीशिंवराय एकामागून एक अवतार घेऊन 
आले, त्या वेळीं देशाची काय स्थिति होती व धर्म कसा संकटांत होता, 
हें आपण दहाव्या उल्लासांत पाहिलें च आहे आणि आतां या दोघांच्या 
अवतारसमाप्तीच्या वेळीं धमीवरीळ संकटाचे ढग नाहींसे होण्याच्या मार्गाला 
छागले होते व पुढील पनास पाऊणशे वर्षात ते समूळ नाहींसे होऊन 
आकाश अगदीं निरभ्र झालें, हे या दोघा इश्वरी पुरुषांचे भरतखंडावर थोर 
उपकार झालेले आहेत. त्यांची विस्मृति भरतखंडास कालत्रयीं हि न 
होवो ! अशी श्री चरणीं प्रार्थना आहे. 








गणधराप्रा ग्रे ॥ 


समर्थ केवल्याची घरणो । 

समर्थलीला अकळ करणी । 

सांच समर्थचरित्रश्रवणीं । 
चाकारलें चित्त ॥ 


समर्थाच्या पडला पदरीं । 

अधिकार हिं नसतां तिळभरी । 

नाम मात्र ते घेत वैखरी । 
अहोरात्री विनवितसे ॥ 


घट 


४५ 


श्रोसमथांबतार 


[ ( १ ) अबतारखंड मागाहून कां १-( २ ) श्रीसमर्थाबतार ग्रंथ केव्हां 
हि लिहितां येईल, अवतार च झाठा पाहिजे -- (२ ) ग्रंथ लिहून वाचकांच्या 
क्रणांतून मी मुक्त होत आहें -( ४) सारी उसनवारी - (५ ) वादांत न 
शिरतां निर्णय ग्रथित करतों-(६ ) ऐसें कोठें नाहीं हो वर्गळें- (७) 
फलश्रुति -( ८ ) जन्मसफलतेच्या तीन पायऱ्या - तप, व्याप, त्याग-(९) 
प्रत्येकाने आपल्या ऐपतीप्रमाणे या मागला लागावे -- ( १० ) रामाची कुपा 
संपादन करणें हें आपलें पहिळें कर्तब्य-( ११ ) नुपेक्षी कदा राम 
दासाभिमानी -( १२ ) याचों पौराणिक उदाहरणें आहेत च, पण प्रत्यक्ष 
उदाहरण श्रीसमर्थाचें | च-( १३ ) त्यांनीं आचरून दाखविळेला उघडा 
घडा -( १४ ) पण राम आपला कैवार घेतील, यासाठीं आपण काय 
करावें १-( १५ ) त्याला उपाय - ( १६ ) पण ते श्रीसमर्थ तरी आपणांवर 
कृपा करतील याला उपाय कोणता?-( १७ ) श्रीसमर्थभक्ताची ध्यानधारणा 
7( १८ ) तशी ध्यानधारणा होण्याला या ग्रम्थाचा उपयोग -- (१९)या 
ग्रन्थाचे वाचक - त्यांच्यापाशी क्षमेची याचना - (२० ) श्रीसमथवाड्ययाचें 
महत्त्व व श्रीचरित्राच्या पुढच्या दोन खंडांचे स्वरूप -इति श्री | 


( १ ) श्रीसमर्थचरित्रमंदिराचें, सात वर्षामागे, आधीं गाभाऱ्याचें काम 
झालें, मग तेथून पुढें तीन वषोनीं मंदिरावर कळस चढविला गेला 
आणि आतां मागाहून मंदिराचा पाया भरळा जात आहे. आधीं कळस 
मग पाया रे, अशासारखें हें झालें. त्यांच्या च इच्छेने हें घडलें, असें 
म्हणावें. त्यांची इच्छा आपणांस प्रमाण होय. आपणांस त्यांच्या हृदयांत 
आधीं रिरून त्यांच्या अंतरंगांतील तरंग पाहण्याची संधि मिळाली, 
त्यामुळें त्यांच्या चरणीं स्वाभाविक प्रेम जडले. मग त्यांची शिकवण 
पाहण्यांत येऊन अशा ईश्वरी पुरुषाचे सांत चरित्र कळावे, अशी 
जिज्ञासा उत्पन्न झाळी आणि आतां त्यांच्या पायांपाशीं कायमचा ठाव 
मिळावा, म्हणून अखेरीस हा चरित्राच्या पायाचा पहिला खंड प्रकाशित 
होत आहे. या च क्रमांत हे तिन्ही खंड वाचकांच्या अबलोकनांत येणें 
इष्ट होय, असं मळा वाटतें. आपल्या संकल्पाबांचून जें हें असें घडले, तें 
आपल्या कल्याणाचें च होय. आतां केव्हां हि श्रीसमर्थचरणांपासून दूर 
होणें नको ! 

(२ ) गाभाऱ्याचा दुसरा खंड - श्रीसमर्थहृदय -आणि शिखराचा 
तिसरा खंड - श्रीसमथेसंप्रदाय, हे दोन्ही खंड ज्यांच्या अवलोकनांत 


ग्रन्थाचा शेवट 


आले, त्यांच्यापेकी कित्येकांनी पत्रद्रारे विचारणा करावी कीं, पायाचा 
पहिल्या खंड - श्रीसमथावतार --केव्हां प्रकाशित होणार! 
द्यावयाचें तें देत असं, पण मीं मनांत म्हणावें, श्रीसमर्थावतार प्रन्थाचें 
काय एवढें मोठेंस॑ आहे, आपण म्हणूं तेव्हां तो लिहून होईल व म्हणूं 
तेव्हां तो प्रकाशित हि करूं, पण खरें म्हणजे, आतां पुन्हां प्रत्यक्ष 


श्रीसमथीबतार च झाला पाहिजे ! 


ले तुम्ही आतां च आमची उपेक्षा कराळ, अशी शंका हि मनाळा शिवत 
नाहीं, पण महाराज, सांगा, सांगा हो केव्हां येणार, आम्ही अगदीं रडकुंडीस 


आलों आहोत ! 


नमो सद्गुरु रामदास । 

आदिनारायणरूप निर्दोष । 

जगदुद्धरावया निःदोष । 
अवतार तुमचा ॥ १ 


देवा सकळ सख्टिये आदि । 

शुद्धस्वरूपी निजानंदी । 

संकल्परूपे तूं अनादि । 
नारायणस्वरूप ॥ २ 

निजभक्तसाह्यतेकारणे । 

युगानुयुगीं तुज लागे अवतरणे । 

दुष्ट देत्यां वधूने संरक्षणे । 
स्वधर्मकर्मसंस्था ॥ ३ 

जे जे समई जे जै संकट । 

भक्तांठागीं पडे अचाट । 

तेव्हां अवतरोनि नाना दुष्ट । 
निदोळिसी स्वलीळा ॥ ४ 

जे वेळेसी जैसे कार्य पडे । 

ते समई तुजलागीं तैसं होणं घडे । 

परी भक्तांचे साह्य करणें आवडे । 
कायाबाचामनंसीं ॥ ५ 


-णास्वानुभवदिनकर, ९, १ 


४९० श्रीसमथोवतार 


प्राथना 


महाराज पुन्हां कधीं येणार राष्ट्रोद्दार करणार ॥ छु० 
शिवकल्याणा संगे घेउनि भूत्िं अवतरणार ॥ १ 
भक्तजनांच्या दैन्या पाहुनि हृदया द्रव फुटणार ॥ २ 
घटिका पळ हि युगसम भासत * थांब ? किती वदणार ॥ ३ 
धर्मग्लानी पूण जाहली अंत किती बघणार ॥ ४ 


धर्मस्थापनेचे नर । 

ते ईश्वराचे अवतार । 

जाले आहेत पुढें होणार । 

देणे ईश्वराचे ॥ १ 

दवी तव वचने दासबोधिचीं सत्य कधीं होणार ॥ ५ 
कळवळोनि सहुरुराणा सत्वर गति येणार ॥ ६ 
त्या येण्याची वाट पाहत प्राण कंठिं उरणार ॥ ७ 
महाराज पुन्हा कधीं येणार विश्वोद्धार करणार ॥ घु० 


( ३ ) श्रीसम्थोचा प्रत्यक्ष अवतार व्हावयाचा असेल तेव्हां होईल, 
तूर्त माझ्यापुरतें इतकें खरें कीं, त्रिखंडात्मक श्रीसमर्थचरित्राचा 
श्रीसम्थावतार हा प्रथम खंड प्रकाशित करून मी वाचकांच्या क्रणांतून 
मुक्त होत आहें. 

( ४ ) या प्रन्थाकडे पाहिलें तर त्यांत माझें असें काय आहे £ असलें च 
तर फार थोडें आहे. बहुतेक सारी उसनवारी आहे. कल्पनेचा भाग असेल, 
तेवढा माझा म्हणतां येईल, माहिती सारी इतरांकडून मिळविलेली आहे. 
श्रीसमर्थचरित्रांतील अत्यंत महत्त्वाचा काळ म्हणजे पुरश्वरणाचा आणि 
तीर्थीटणाचा. या काळांतीळ तपश्चर्येच्या पुण्याईवर पुढच्या चरित्राची 
उभारणी झालेली, पण या च काळांविषयीं माहिती फार थोडी मिळते, 
उसनवारी करण्याला हि फारशी जागा नाहीं. सुमारें दीडशे वषोमागें 
होऊन गेलेल्या श्रीदासविश्रामधामकारांना हि ही अडचण भासली होती. 


वाकय असे पां दासबोधग्रंथीं । मंडळी करावी परि गुप्त जगतीं । 
बळाऊनि आपसया प्रगट होती । हें बोलिलं स्वयें चालोनि ॥ ९८ 


ग्रन्थांचा शेवट ७४९१ 


कोण्या प्रसंगीं काय लीळा । कोण दिष्य तो कोठे जाला । 
कोण देव भेटले भोगिले सोहळा । किती श्रम जाला कोणे स्थळीं ॥ ९९ 


राजयोगवरी हा वृत्तान्त । प्रांजळ कवणा हि नाहीं विदित । 
मग भारावोनि पुढें जगन्नाथ । बहुतां मुखीं बोळविळे ॥ १०० 

-- दासबिश्रामधाम, १७ 
आश्चर्य असें, प्रतापकारांनीं एकाददुसऱ्या ओवीपळीकडे या काळांतीठ 
श्रीचरित्राचा मुळीं च उल्लेख केला ६ नाहीं. इतर चरित्रकारांनीं केळा 
असला, तरी तो अगदीं त्रोटक च आहे. तेव्हां मी उसनवारी तरी 
कोणापासून करणार ? या काळांतील खरी माहिती त्यांची त्यांना च व ती 
त्यांनीं स्वमुखें कचित्‌ च कोणास सांगितली असेळ ! चरित्राच्या 
उत्तराधीतील माहिती मात्र बरी 'च मिळते, कारण त्या काळांत पुष्कळ 
रिष्योपरिष्यांना त्यांचा सहबास लाभला होता व त्यांच्या कडून श्रीसमर्थाच्या 
लीला कळण्याला मार्ग होता. 

(५) वाचकांच्या हें सहज लक्षांत आळें असेल कीं, श्रीसमर्थ- 
ऱचरित्रांतीळ कांहीं प्रसंगांबिषयीं कोणी कोणी वाद घाळीत असतात, पण 
हें चरित्र लिहीत असतां मी कोणत्या च वादांत न शीरतां, पूर्ण 
विचारान्तीं जे निणय मळा मान्य झाले, ते च मी या प्रन्थांत ग्रथित 
केळे आहेत. वाद घालीत बसणारांना मी असें विचारीन, त्या काळांत 
कोणीं केळे नसतील, इतके पुरश्वरणाचे आणि तीर्थीटणाचे कष्ट 
श्रीसमथीनी केले, त्यांनीं धर्मरक्षणार्थ सवे देशभर हजारो मठ स्थापन 
केले, त्यांचे लक्षावधि शिष्योपश्िष्य होते, कशासाठी कोणास ठाऊक, 
पण कांहीं त्यांचे गुप्त हि रिष्य असत, 

समर्थे कित्येक गुप्त शिष्य केळे । 
ते ते समर्थासी विदित भले ॥ 

--श्रीसमर्थप्रताप, १०, १० 
ते दुसऱ्या कोणास ठाऊक हि झाले नाहींत, सबंध भरतखेडभर वाटेल 
तेथें कारणपरतवें ते शिष्यांना महती करण्यास पाठवीत असत, त्यांची 
विशिष्ट नियमबद्ध संघटना होती, सुंदर अक्षर काढण्यापासून तों प्रभावी 





६ पहा श्रीसमर्थप्रताप २>८ वब १०>६६ 


४९२ श्रीसमर्थांवतार 


राजकारणापर्यंत अधिकारपरत्वें सर्वांना त्यांची शिकवण असे, या इतक्या 
निर्विवाद गोष्टी त्यांच्या चरणीं मस्तक ठेवण्यास पुरेशा नाहींत काय ? 
श्रीसमर्थचरित्र म्हणजे सर्वाना अमृतवृष्टीसारखें वाटलें पाहिजे, तेथें वाद 
कसला घाळावा आणि अहंकारांत वृथा कां बुडावें ! त्या दिव्य चरित्राचे 
न्ितन करतांना अंत:करणांत परमानंदाशिवाय दुसरी वृत्ति च उद्भवू नये, 
असें वाटतं ! 

(६ ) श्रीसमथोचें चरित्र इतकें अद्भुत आहे कीं, त्याला तोड 
त्रिभुवनांत सांपडावयाची नाहीं ! त्यांच्या चरित्रांतीलळ कोणता हि प्रसंग 
पाहिला तरी तो अपूव च वाटतो. एक एक प्रसंग वर्णावा आणि म्हणावें 


ऐसें कोठें नाहीं हो वतंठें ॥। 
त्यांच्या चरित्रांतीळ प्रत्येक प्रसंगाचे माझें हें पाळुपर समजा ! एक एक 
प्रसंग आठवावा आणि पालुपद म्हणत जावें. (१) आपल्या आराध्य 
दैवताच्या बरोबर जन्माच्या च वेळीं दुसरा कोण जन्मला, (२ ) वयाच्या 
अकराव्या वर्षी, म्हणजे इतक्या अल्प वयांत विश्चाच्या कल्याणाची चिंता 
दुसऱ्या कोणीं वाहिली, (३) लग्नाची ऐन घटिका भरली असतां, 
सावधान राब्द कानीं पडतां च दुसरा कोण सावध झाला, 
(४) दुसऱ्या कोणीं एकसारखें बारा वर्षे गायत्रीचें पुरश्वरण 
केलें, (५) ऐन तारुण्यांतीळ बारा वर्षें दुसऱ्या कोणीं तीर्थीटणांत कंठी, 
(६) सदा सेवि आरण्य तारुण्यकाळीं । असा दुसरा कोण, (७) 
व्याघ्रादि वन्य पश्रूंच्या संगतींत दुसरा कोण निर्भयपणे राहिळा, (८) 
दुसऱ्या कोणीं हजारों मठ स्थापिळे, (९ ) रामराज्याची घडी बसविली, 
( १० ) झोळींत पडलेळें राज्य परत केलें, (११) सांगा ना, दुसऱ्या 
कोणीं, आपल्या पश्चात्‌ हि, तसा च संकटकाळ आला असतां, मार्ग 
दाखविणारा दासबोधासारखा ग्रन्य निर्माण करून ठेवला ? किती 
आठवीत बसूं £ इतिहासांत काय आणि पुराणांत हि काय, असलें दुसरें 
उदाहरण आढळत नाहीं. म्हणून मळा पुनरुक्तीचा दोष पदरीं घेऊन हि 
म्हणावेसे वाटतें, 
छृतत्रेत द्वापारीं । जाले अद्भुत अवतारी । 
परी या समर्थांची सरी । कोणी न पावे ॥ 


भ्रन्थाचा शेवट ९३ 


त्या समथीचें संपूण अवतारकार्य वर्णावयाळा आणि त्या कार्याचे रहस्य 
जाणण्याळा कोण समर्थ आहे ? तद्रूप व्हावें आणि त्यांना ओळखावे ! 
एवढें भाग्य कोणाचें आहे १ माझ्या अल्प बुद्धीला जेवढें आकलन करतां 
आलें तेवढें - तेवढें हि सगळें नव्हे, त्यांतीळ थोडें -मी सांगूं शकलो ! 


(७) आतां या ग्रंथाची फलश्रृति काय, असा प्रशन विचारणे योग्य 
होईल. ती फलश्रृति एका वाक्यांत मी अशी सांगेन कीं, आरंभींच्या 
उल्लासांत म्हटल्याप्रमाणे 

सामर्थ्य आहे चळवळेचे । जो जो करील तयाचे । 
परंतु येथें भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ 

-“श्रीदासबोध २०, ४, २६ 
या ओवीत श्रीसम्थानीं स्वानुभवाचा जो सिद्धान्त सांगितळा आहे, त्याची 
सत्यता, है चरित्र वाचून आपणांस पटली पाहिजे. पटली पाहिजे इतकें 
च नव्हे, तर ती पटून, त्या सिद्धान्ताला अनुसरून आपल्या सर्वाच्या 
हातून तशी कृति घडली पाहिजे. श्रीसमथौनीं बारा वर्षे पुरश्चरण करून तें 
अधिष्टान मिळविले होतें. बारा वर्षे तीर्थीटण करून देशस्थितीरचे ज्ञान करून 
घेतलें होतें. देशस्थिति धर्मरक्षकांना आणि राजकारणी पुरुषांना, संतसाधूंना 
आणि वीर पुरुषांना जन्माला घालीत असते. तत्कालीन देशस्थितीने 
श्रीशिवसमथीना जन्म दिला होता. ती देशस्थिति पाहून च श्रीसमथोनी 
आपल्या कार्यीची दिशा ठरविली. त्यांनीं सर्व देशभर हजारों मठ स्थापिले, 
लक्षावधि जनाची मनें आपलीशी करून घेतलीं, श्रीगिवरायाच्या यज्ञासाठी 
देवीला भार घातला, आपल्या चळवळीचे सामर्थ्ये जगाच्या प्रत्ययास 
आणून दिलें, रामराज्याचा पाया घातला, तें राज्य सर्वत्र व्हावे, अशी इच्छा 
दर्दविली आणि कृतार्थ होऊन श्रीरामस्वरूपीं अखंड लीन होऊन राहिले. 

(८) हें चरित्र आणि त्याची फलश्रृति पाहिली, म्हणजे 
जन्मसफलतेच्या तप, व्याप आणि त्याग, अश्या तीन पायर्‍या दिसतात. 
त्यांनी बारा वर्षे पुरश्वण्ण आणि बारा वर्षे तीर्थाटण करून 
परमेश्वरप्राप्तीसाठी घोर तप केलें, नंतर सुमारें तीस वर्षे घर्मीसाठीं आणि 
राष्ट्रासाठी प्रचंड व्याप केला आणि शेवटची सहा सात वर्षे सर्वस्वाचा 
संपूर्ण त्याग करून चाफळ आणि सजजनगड येथे निवास केला. 


४९2 भ्रीसखमर्थावतार 


तप, व्याप आणिं त्याग म्हणजे च आपले ब्रह्मचयाश्रम, गृहस्थाश्रम आणि 
वानप्रस्थाश्रम, असें म्हणतां येईल, फक्त त्यांचा गृहस्थाश्रम म्हणजे राष्ट्राचा 
व्यापक प्रपंच होय. राष्ट्रासाठी आणि धर्मासाठी त्यांनीं आपली जन्मसिद्ध 
निःस्पृहता बाजूस सारून केवढा व्याप केला, पण अखेरीस सर्वे कांहीं 
श्रीरामचरणीं अर्पण करून ते आपल्या मूळ स्वरूपी लीन होऊन राहिले ! 
हा च त्यांचा अभिप्राय पुढील पदांत हि व्यक्त झाळेला मळा भासतो : 
माझी निस्पृद्दता गेली तुझ्य़ा पाई । ते माझो मज देई देवराया ॥ १ 
नलगे संप्रदाव मज नलगे समुदाब । माझा अंतर्भोब उब्चाटला ॥ २ 
नलगे प्रतिष्ठा मज नलगे गोरव । नलगे हावभाव मान्यतेचा ॥ ३ 
रामदास म्हणे दुभे शब्दक्षाने । बाया अभिमान कासयासी ॥ ४ 
या त्यांच्या पदांतून च अर्थ निघतो कां, श्रीसमथाची मूळची वृत्ति 
नि:स्पृहतेची होती, पण देवकार्य म्हणून त्यांना व्याप कराबा लागला होता 
आणि त्यामुळें च लोक त्यांच्या भोवती गोळा झाले होते, त्यांचा समुदाय 
झाळा होता आणि संप्रदाय बनला होता. साहजिक 'च जगांत त्यांची 
प्रतिष्ठा वाहून ते लोकमान्य झाले होते, जातील तेथें त्यांचा गौर होऊं 
लागला होता. अवताराचा हेतु सफळ झाला होता, धर्माच्या आड आलेली 
विघे ल्याळा गेलीं होतीं. पण याचा त्यांना यत्किचित्‌ हि अमिमान 
वाटत नव्हता. ते रामाळा म्हणत आहेत, “ रामा ! केवळ तुमची आज्ञा 
म्हणून मळा माझी निःस्पृहता बाजूस गुंडाळून ठेवून, हा सारा व्याप 
करावा लागला होता ! रामा, आतां आपलें उदिष्ट साध्य झालें आहे आणि 
माझी स्वतःची अशी कोणती च इच्छा उरली नाहीं, तेव्हां आपला आपण 
हा व्याप सांभाळा आणि माझी मूळची नि:स्पृहता माझी मला परत द्या.” 


(९ ) आधीं तप, मग व्याप आणि शोवटीं त्याग, असा बोध या 
चरित्रापासून होतो. तो मनांत ठसवून घेऊन प्रत्येकानं आपल्या ऐपती- 
प्रमाणें जगाच्या, राष्ट्राच्या, समाजाच्या किंवा निदान स्वतःच्या कल्याणा- 
साठीं रघुनायकाळा आपुळेसें करून घेण्याच्या मागीळा त्वरित लागलें 
पाहिजे. त्यावांचून जन्माची सफलता नाहीं. 


(१० ) रामाची कृपा संपादन करणें, हें आपलें पहिलें कर्तव्य होय. 
हा बोध श्रीसमथोच्या 'चरित्रापासून आणि शिकवणीपासून होतो. त्यांची 


भअन्थाचा शेवट ४९१५ 


शिकवण बहुविध आहे, व्यापक आहे, ब्रह्मांडालठा गवसणी घालणारी 
आहे, पण तिचा पाया हा असा आहे. काय पाहिजे तें करा, जीवाचा 
आटापिटा करा, अनेक साधनं करा, पण राम आपलासा करून घेतल्या- 
वांचून राहूं नका. हें च श्रीसमथाच्या जीवींचें गुज होय. तें त्यांनीं शांभर 
ठिकाणीं, निरनिराळ्या राब्दांनीं दर्शविले आहे. तें सारें वाचावयाचें आणि 
कोरडे रह्दावयाचें, हें योग्य नव्हे. पुनरुक्ति होत असेळ तर होऊं द्या, पण 
ऐका भं 
राघवाचे नाम राखदिळ जरी । तुज राखे तरी देवराणा ॥ १ 
देवराणा माझे जीवींचें जीवन । आवडीने खूण सांगतसे ॥ २ 
सांगतसे स्रूण माझे अंतरींची । सर्व हि सुखाची सुखमूर्ति ॥ ३ 
सुखमूर्ति राम सोडूं नको कदा । तुज तो आपदा लागों नेदी ॥ ४ 
लार्गो नेदी कष्ट आपुल्या दासासी । रामीरामदासीं साहाकारी ॥ ५ 


याप्रमाणें ते आपल्या अंतरींची खूण प्रेमानें सांगत असतां ती मात्र 
मानावयाची नाहीं, तथापि त्यांच्यावर आपला पूर्ण विश्वास आहे, असें 
म्हणावयाचे, ही विसंगति नव्हे काय १ 

आपंगिळें मज श्रीरामसमें । ब्रह्मांड पालथे घालूं हाके ॥ १ 

वक्रदृष्टी पाहातां भरील त्याचा घोट । काळाचे हि पोट फाडू शके ॥२ 
हा त्यांचा अनुभव खोटा म्हणावयाचा काय ? नाहीं, पण आपण आपल्या 
वर्तनाने काय दर्शवीत असतों £ तसेंच मनाच्या छोकांत 

समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे । असा सर्व भूमंडळीं कोण आहे ॥ 
असा प्रश्न मोठ्या घिटाईने साऱ्या जगाला आव्हानपूर्वक विचारावयाचा, 
पण त्या समथीचें एकनिष्ठ सेवक मात्र व्हावयाचे नाहीं, हें आपलें वर्तन 
सुसंबद्ध म्हणतां येईल काय? 

( ११ ) मनाच्या छोकांत श्रीसमर्थ एरूहीं मनाला उद्देशून बोलले 
आहेत, पण एका कोकांत मात्र ते तुम्हाआम्हांला उदेशून बोळत आहेत 
आणि आश्वासन देत आहेत. त्या छोकांत “ मना ' च्या ऐवजीं : जना 
या शब्दाचा त्यांनीं उपयोग केला आहे. ते सर्वांना बजावून सांगतात कीं, 
आपण उगीच कांहीं तरी बोलत आहोंत, असें समजूं नका, आपले हें 


४९८ श्रोसमर्थावतार 


बोलणें निरपवाद सत्य आहे, तें कधीं खोटें पडणार नाहीं. ते हडसून 
सवडसून म्हणतात, 


जना वाक्‍य नेमस्त हे सत्य मानी । 
कोणतें बाक्‍्य ? तर 


नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी । 
रामाला आपल्या दासाचा फार अभिमान वाटत असतो. त्यांनीं त्याची 
कर्थी हि उपेक्षा केली नाहीं, ते करीत नाहींत, करणार नाहींत. उदाहरणें 
सांगून हें आश्रासन श्रीसमथीनीं दद्दा आणि दहा, वीस वेळां दिळें आहे. 
पहा श्रीक्ीक मनाचे, २८ ते ३७ आणि ११६-१२५. २८ ते ३७ 
यांत सर्व उदाहरणें श्रीरामचरित्रांतीळ च दिलेलीं आहेत आणि ११६ ते 
१२५५ त पोराणिक आणि दशावताराची उदाहरणें घेतलीं आहेत. त्यांत 


नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी । 


असें म्हटलें आहे. पण त्यांत हि १२३ व्या छोकांत रामावताराचें 
उदाहरण सांगतांना 


नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी । 
असा च प्रयोग केला आहे. श्रीसमर्थ कधीं तरी 'चुकतीळ काय: 
कौतुक वाटतें ! 


( १२ ) कोणी म्हणेल, हीं प्राचीन, पोराणिक उदाहरणें काय 
कामाची ? श्रीसमर्थ तसे म्हणत नाहींत, म्हणणार हि नाहींत, पण मी 
म्हणतों, सोडून द्या तीं प्राचीन आणि पोराणिक उदाहरणें, या त्यांच्या 
आश्चासनपर सिद्धान्ताला धादान्त उदाहरण म्हणजे स्वत: श्रीसमथोचें च 
आहे, तें पहा. हें चरित्र ह्या च सिद्धान्त सिद्ध करीत आहे. करास 
पुनरुक्ति करूं? वाचून पहा, पुरश्वरणाच्या काळांत, तीर्थीटणांत, रानांत 
चनांत डोंगरांत, हिमाल्यांत, सववत्र दुसऱ्या कोणी त्यांची काळजी 
वाहिली आणि सांभाळ केला! हा च एक मुख्य बोध तुम्ही, आम्ही 
या चरित्रापासून ध्यावयाचा आहे. ही च या प्रन्थाची फलश्रृति होय, 
श्रीसमथोच्या सामर्थ्याची ही च किल्ली होय ! 


ग्रन्थयाचा शेवट 2९३७ 


( १२ ) स्वतः आचरून, अनुभव घेऊन, इतरांना उपदेश 
करणाऱ्या श्रीसमर्थाचें ऐकावयाचें, तर त्यांनीं दाखविलेल्या मागीनें च 
गेलें पाहिजे. आधीं भगवंताचे अधिष्टान प्राप्त करून घेऊन मग 
उद्योगास लागणें, हा त्यांचा मार्ग होय. त्या मार्गानं च ते स्वत: गेले. 
त्यांनीं श्रीरामाची कृपा संपादन करण्यांत आयुष्याची चोवीस वर्षे खर्च 
केलीं, राम आपलासा करून घेतला आणि मग राष्ट्रोद्राराचा व्याप केला. 
त्यांनीं आचरून दाखविलेला हा उघडा धडा आहे. तो च महाराष्ट्राने 
गिरविला पाहिजे. 


( १४ ) तासर्य, कोणता हि व्याप करण्यापूर्वी आधी राम केवारी 
करून घेतले पाहिजेत, हा बोध या चारित्रापासून होतो, पण प्रश्न असा 
येऊन पडतो, ते राम आपला कैवार घेतील, यासाठीं आपण काय करावें. 


( १५ ) तें श्रीसमथानीं च एकवीस समासीच्या पंधराव्या समासांत 
अगदीं उघड रीतीने सांगितलें आहे. 


आतां हि जयासी वाटे भेटावे । रामे मज सांभाळीत जाव । 
छऐेसें दढ घेतलें जीवे । तरी ऐका मी सांगेन ॥ ३७ 


श्री राम जय राम जय जय राम । ऐसा कांहीं थेक धरूनि नेम । 
जप कोजे तेणें आत्माराम । जोडेळ नेमे ॥ ३८ 
-ण एकवीससमासी, १५ 


पण श्रीसमर्थ स्वतः सांगणार नाहींत, असा एक सुलभ उपाय मला 
सुचतो, तो मी सांगतों. श्रीसमर्थरामदासांना च आपण आधीं आपलेसे 
करून घ्यावे, म्हणजे ते आपणांस रामाच्या पायांवर नेऊन घालतील. 
श्रीरामदासाशीं आणि श्रीरामाशीं आपलें नातें च तसें आहे. त्या च 
पंधराव्या समासांत त्यांनीं ते नाते सांगितलें आहे. श्रीसमर्थ 
आपणांस सांगतात : 

शिष्या सांगतों तुज नेम । तो चि रे तुझा स्वघर्म । 

ज्ञातेपणे हि माझा राम । विसंभो नको ॥ ५२ 


राम स्वामी जाण माझा । तरी तो तुज होय आजा । 
तुझें लडिवाळपण बोजा । चालवील आत्मारामु ॥ ५३ 
स, अ. ३२ 


ड९्ट श्रोेसमरथांबतार 


किती निःसंदिग्ध हे आश्रासन आहे ! मळा आपली, आपली म्हणजे 
तुमची, धन्यता वाटते ! समर्थ हे आपळे वडील, तेव्हां राम हे आपले 
सहज च आजोबा झाले. आणि मजसारखीं प्रपंची माणसें तेव्हां च सांगू 
दाकतीळ कीं, आजोबांना, नातवंडांना अंगाखांद्यावर ळडिवाळपणाने 
खेळविण्याची फार आवड असते. हें जर खरें, तर आपण आधीं बापाची 
चच कृपा संपादन करावी, म्हणजे ते आपण होऊन आपणांस. 
आजोबांच्या मांडीवर नेऊन बसबितील ! 


( १६ ) पण वडिळांची तरी कृपा होण्यासाठीं काय करावें ? त्याला 
हि मी एक उपाय सुचवितो. व्यान, धारणा इत्यादि क्रिया आणखी काय 
असतील, त्या मळा ठाऊक नाहींत, पण जन्मापासून समाधीपर्येतच्या 
श्रीसमर्थचरित्राचें चिंतन करणें, १५३० त जांबेस अवतार घेतल्यापासून 
तों १६०३ त सजञनगडी तो समाप्त करीपर्यंत श्रीसमथोनीं ज्या ज्या लीला, 
ज्या ज्या काळीं आणि स्थळीं केल्या, त्या त्या लीला, त्या त्या काळीं 
आणि स्थळीं अंतर्दष्टीनं पाहणे, ही च श्रीसमर्थभक्ताची ध्यानधारणा होय. 
अशा व्यानधारणेंतून श्रीसमर्थचरित्रांतीळ कोणता प्रसंग निसटू शकेल ? 
त्यांच्यावरीळ आपण आपली अंतर्दष्टि केव्हां हि ढळू च दिली नाही, 
तर ते आपणाला केव्हां हि टाळू शकणार नाहींत ! 

( १७ ) तिकडे राममंदिरांत गुलाळ उघळला जातो तों इकडे हें 
बालक ट्याहां करते, तं त्याचें ट्वाहां आपण ऐकावे, त्यांच्या नंतरच्या 
साऱ्या बाललीला पाहाव्या, त्यांच्या जबळ कोणीं लम्नाची गोष्ट काढतां च 
त्यांनीं जं अकांडतांडव करावें, त्याचे आपण साक्षी व्हावें, आईच्या शब्दाला 
मान देऊन अंत:पट धरीपर्यंत उभी राहिळेली ती बाल्मूर्ति आपण हि 
पहावी, सावधान शब्द कानीं पडतां च ते निसटळे व कोणास च सांपडले 
नाहींत, पण आपण त्यांचा पिच्छा सोडूं च नये, त्यांच्या पाठोपाठ जावें, 
गंगेंत त्यांनी उडी टाकळी, तशी आपण हि टाकावी व त्यांच्या बरोबर च 
पोहत परतीराळा लागावे, तेथून त्यांच्या मागोमाग गंगेच्या कांठाकांठानें 
जावें, पैचवटीस पोचल्यावर शरीरामापुढें उभे राहून ल्या बालस्वामीनें 
मनांतल्या मनांत जरी रामाची प्रार्थना केली असली, तरी आपण त्यांच्या 
हृदयांत शिरून ती प्रार्थना ऐकावी, टांकळीस नजीकच्या संगमावर 


प्रन्थाचा झेवट ९९ 


पात्रांत उभे राहून ते जप जपत असतां आपण त्यांच्या सनिध च असावें, 
तात्पर्य, आपण त्यांची सावळी होऊन रहावें, त्यांच्या बरोबर तीर्थाटणास 
निघावे, द्विमाल्यकुंडीं देह झोकून देण्याच्या बेतांत ते असतां ल्यांना रामाने 
वरच्या वर घरें, तेथें उपस्थित होण्याला आपण मुळीं च चुकूं नये, 
म्हणजे तेथें एका च वेळी आपणांस दोघांचे हि दर्शन घडेळ, वीस 
 वर्षोनीं आईला भेटले असतां आईला जो आनंद झाला, त्या आनंदाचे 
आपण हि वाटेकरी व्हावे, आईला दिव्य दृष्टि देऊन आणि कृतार्थ 
करून, या खेपेस तिची परब्रानगी घेऊन निघाले, तसें आपणहि निधावें, 
ते जातीळ तेथें आपण हि जावें, मग ते घळींत जावोत, भुयारांत शिरोत, 
कां एकाद्या डोहांत बुडी मारून जाऊन बसोत, त्यांची जणूं कांस 
धरल्याप्रमाणें आपण जेथे तेथें असावें च, त्यांच्या कडे कोण कोण 
येतात आणि काय काय बोलतात, तें सारें पहावें ब ऐकावे, शिवाजीराजा- 
बरोबर एकान्तांत कांहीं नाजुक कारभाराविषयीं ते खलबत करीत बसले 
असले आणि त्या वेळीं तेथें येण्यास कोणास हि पखानगी नसली, तरी 
त्या ठिकाणीं हवि देहेवीण जाण्यास आपणांस कोणी प्रतिबंध करूं शकणार 
नाहीं, आपण तेथे हि जावें आणि त्यांचीं खळबतें ऐकाबीं, ऐकावी पण 
आज ह्वि तीं सारीं च बाहेर फोडू नयेत, त्यांचें अखंड चिंतन करीत 
आपल्या मनांत च ठेवावी, १६०३ च्या माघ वद्य अष्टमीपयेत तर आपण 
जवळ असावें च, पण नवमीच्या दिवशीं सुद्धां, त्यांनी इतरांना बाहेर 
जाण्याची आज्ञा केल्यावर हि आपण त्यांचे पाय घट्ट धरून आंत च 
रहावें आणि शेवटच्या रामनामाचा प्रचंड गजर करतांना त्यांचें जें दिव्य 
व्यान होतें, तें आपण आपल्या हृदयांत आमरण अखंड सांठवून ठेबावें ! 
त्यांचा सहवास लाभण्याची इतकी अनुकूलता असतांना आपण कष्टी 
होण्याचें कांहींच कारण नाहीं. श्रीसमर्थ म्हणजे मारुतीचा अवतार, ते 
चिरंजीव आहेत. ते कोठें गेळे नाहींत आणि आपण त्यांना सोडून कोठें 
जाऊं नये. त्यांची कृपा संपादन करण्याचा मळा आज हा च मार्ग 
दिसत आहे. 


रामदास रामदास । हा चि सदा निदिध्यास । 
लागावा तो रात्रंदीस । आपुल्या मना ॥ 


१५०० श्रीसमर्थावतार 


इतका आपणांस ध्यास लागल्यावर त्यांना दूर राहवणार नाहीं, 
त्यांना धीर धरवणार नाहीं, कृपा केल्यावांचून ते राहणार नाहींत ! 
हें ब्रह्मलिखित समजा. 

( १८ ) श्रीसमथोचें असे ध्यान करण्याला हा प्रन्थ श्रीसमर्थ- 
भक्तांच्या उपयोगीं पडावा, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्यापुरती या 
ग्रन्याची तेवढी च फलश्रृति होय. 

(१९) मी जाणू शकतो कीं, या चरित्रप्रन्याचे वाचक नुसते 
तिर्‍्हाईत नसून श्रीसम्थाचे अभिमानी उपासक असणार, नुसता वाचक 
तिऱ्हाइतासारखा असतो, त्याच्या ठिकाणीं आपलेपणा नसतो, त्याळा 
कसले च सुखदुःख नसतें. उपासक क्रणानुबंधी असतो. केवळ 
चिकित्सक, चिकित्सा करीत च कोरडा राहूं शकेळ, उपासक अवगाहन 
केल्यावांचून -- मिजल्यावांचून -- राहणार नाहीं. चिकित्सकाच्या मनावर 
ताढृदा परिणाम होणार नाहीं, पण भक्ताचे डोळे च, त्याच्या अंतःकरणां- 
'तीळ प्रेमळ खळबळीची साक्ष पदोपदीं पटवितील. 

श्रीसमथ हे उपासना । जनांत आणिती मना । 

रघोत्तमा उपासिती । सखे चि ते चि बाटती ॥ 
असे प्रेमळ वाचक या प्रन्यास ठाभोत ! अशा सहृदय बा'चकांस माझी 
विनंति कीं, मागचें पुढचें अनुसंधान न राहिल्यामुळे कांहीं पुनरुक्ति 
झाली असेल, कोठें न समजून अज्ञानाने माझ्या हातून चुक्या झाल्या 
असतीळ, कोठें कांहीं अप्रमोजकपणा हि घडला असेळ, तरी अशा 
सव दोषांबद्दळ मला क्षमा करून माझ्या केवळ भावनेकडे पाहून,प्रन्थाचा 
स्वीकार करा. 

(२०) संपले माझें बोलणें, जसें त्यांनी बोलविले तसें बोलले. 
भक्ताच्या दृष्टीनें श्रीसमर्थ परब्रह्म च होत, पण ते राष्ट्गुरु होते, 
'ही त्यांची भूमिका सवौना मान्य व्हावी, अशी आहे. ल्यांचें वाड्य़य 
म्हणजे राष्ट्रमुरु या नात्याने त्यांनीं आपणा सर्वास केळेला उपदेश होय. 
तें बोधवाड्यय आहे. ते वाचले, अभ्यासिलें, त्याचें मनन केलें, म्हणजे 
आपणांस वेदाध्ययन घडलें, औपनिषदिक ज्ञान झालें, श्रीमत्‌ भगवद्वीता 
कळली, असें समजावें, कारण भगवद्राक्याविरहित ते कांही बोलले च 


शट 


अरन्थाचा शेवट ठरे 


नाहींत. अशा त्यांच्या वाडय़याच्या अध्ययनाने प्रपंच आणि परमार्थ, हीं 
दोन्ही साधतील. तें वाड्मय शाब्दिक ज्ञानासाठी किंवा केवळ विद्वत्तेसाठीं 
वा'चावयाचें नसून आम्मोद्वारासाठीं वाचावयाचें असतें. तें वाचीत असतां 
दृष्टि सारखी अंतर्मुख होऊन स्वतःकडे वळलेली असावी. पुढील खंडांत 
आपण तसा प्रयत्न करून पाहू. त्या खंडांत आपण त्यांच्या हृदयांत 
रिरून, त्यांच्या अंतरंगांतील तरंग अवलोकन करण्याचा हेतु मनांत 
बाळगून, त्यांच्या संपूर्ण वाड्यययाचें निरीक्षण करूं आणि त्याच्या पुढच्या 
म्हणजे शेवटच्या तिसऱ्या खंडांत, त्यांच्या संप्रदायाचे स्वरूप तेव्हां कसें 
स्पृहणीय होतें, आमच्या अज्ञानामुळे आणि त्या अज्ञानांत निष्काळजी- 
पणाची आणखी भर पडल्यामुळें सांप्रत तें कसं निकृष्ट झाळें आहे व पुढें 
पूर्ववत्‌ कसे उज्ज्वल व्हावें, याचा विचार करूं. समर्था ! 


इति श्रीसमर्थावतार । कालोचित प्रकटतो साचार । 
ठसावा मनीं हा निधार । भक्तजनांच्या ॥ 


रोक२->रिकुष्ण देध 


श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर, धुळे 
सोमवार, माघ वद्य ९, १८७० 





























गन्य्याभमहा मू (क क 
य 





१५६६ ७111६ (>) 
12३3580: (13) 

2०७) (७) 
४५५॥३ (1>2) 


घ्या (४६) 
शूज्या ॥०७]]४७१७ (6) 
युरुणोध्माु (६) 
एथ ७२शु > (४) 
०३ एम्व€७ (8) 





परिशिष्ट. प०'५ 


( १ ) वाकेनिसीं टिपण 
श्रीरामसमर्थ 


५ स्मरणार्थ श्रेष्ट व समर्थ यांचा जन्म होऊन लीला श्रीगंगातीरी व 
श्रीकृष्णातीरी राहोन अनंत लीला केल्या तीं चरित्रें भक्तमंडळींनीं लिहून 
ठेविळीलीं आहेत ते वाकेनिसीस लिहिणें म्हणेन दिवाकर गोसावी याणि 
सांगितल्या वरून अंताजी गोपाळ देशकुळकरणी परगणे कुडाळ तेहि 
लिहिळे शके १६०३ दुर्मती नाम संवत्सरे माघ वद्य १३ सोम्यवासरे 
तद्विने लिख्यते सूर्याजीपृंत याचा जन्म जाला त्या दिवसा पासोन चरित्र 
जालेलें.... 


१ सूर्याजीपंत याचा जन्म मौजे जांब पा अंबड येथें शालिवाहन 
शके १४९० या शकांत जन्म जाला पिता लहानपणी बारळे उपासना 
श्रीरुपतीची चाळउन श्रीसूर्य आराधना करित आसतां राके १५२५ माघ 
शुद्ध ७ सप्तमीस श्रीसूर्यवर दोन पुत्र होतील मदंरशें करून येक व 
मारुतीअंशें करून येक पुढीले संवत्सरी श्रीनवमीच्या समारंभांत श्रीरधु- 
पतीचें दर्शन होईल म्हणोन वर दिल्हा नंतर रके १५२६ कोधीनाम- 
संवत्सर चैत्र शुद्ध आष्टमीस मध्यरात्री दूत येऊन मारुतीच्या देवाल्यांत 
सूर्याजीपंत यास नेलें तेथें श्रीरामलक्ष्मणय उभयताचे दर्शन होऊन अनुग्रह 
करून तांत्र मूर्ती च्यार देऊन दोघे पुत्र होऊन मदउपासना ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीगंगातीरीं राहोन जगदोत्वार करील कृष्णातीरीं कनीष्ट राहोन जगदोत्यार 
करील म्हणोन वर देऊन अदृश्य जाळे 


२ श्रेष्टाचा जन्म १५२७ विश्नावसुनामसंवत्सर मार्गशीर्ष आुद्ध 
त्रयोदशीस जन्म जाला मातोश्रीनी नांव गंगाधर ठेविलें श्रीयेकनाथस्वामीच्या 
दरीनास मुलास घेऊन गेले नाथमहाराजानी मुलाचें वर्णन करून नाव 
श्रेष्ठ ठेविलें बहुत आदरेंकरून निरोप दिल्हा 

श्श्री जन्म शके १५३० कीलकनामसंवत्सरीं चेत्र शुद्ध 
नवमी रामजन्मसमई जन्म जाला त्यास हि नाथमहाराजाच्या दर्शनास 
भानजी गोसावी बोदळापुरीकर या सुत्वा पैठणास गेले नाथांनी मुलाचें 
वर्णन बहुत करून हा मारुतीअंश आवतारी हा परम समर्थ होईल कोण्ही 


"५० श्रीसमथाबतार 


शककता कृष्णातीरी होईल याच्या योगें त्याची कीर्ति होऊन धर्मस्थापक 
होईल उपासनेचे उत्तीणे होऊन जगदोत्यार करील आम्ही आवतार समाप्त 
करितो म्हणोन अत्यादरें निरोप दिल्हा 


४ श्रेष्टाचा व्रतबंध पाचवे वर्षी व समथोचा हि पांचवे वर्षी त्रतबंध 
जाळा सातवे वर्षी श्रेष्टाचें लन अंबडकर देशमुख याची कन्येसी जालें 
नाव पार्वतीबाई दाहावे वर्षी मारुतीच्या देवालईड कवच्याचें पठण करित 
आसता श्री नी आसुम्रह देऊन रामीरामदास हे नामाभिधान ठेऊन 
श्रीगंगातीरीं जगदोत्यार करा म्हणोन आदशय जाहाळे १५३६ आनंदनाम- 
संवत्सरे फाल्गुन शुद्ध ११ मध्यरात्री अनुग्रह जाळा 


"० समर्थास वय वर्षे ७ शके १५२७ राक्षसनामसंवत्सर मार्गशीर्ष 
झुद्ध ९ सू्याजीपंत परंधामा प्रती गेले श्रेष्टाचें वय दाहा वर्षाचे 


६ श्रेष्ट कोणकोणास आनुग्रह देऊं ठागळे त्या समई समर्थांनी मळा 
अनुग्रह द्यावा म्हणोन विनंती केली श्रेष्ठानी उत्तर केलें कीं येव्हा गडबड 
करूं नये त्या वरून रुसोन मारुतीच्या देवालई जाऊन निद्रा केली तेथें 
र्‌घुपतीनी येऊन आनुग्रह करून रामदास हें नाम ठेविलें कृष्णातीरास 
जाऊन जगदोत्यार करावा सिसोदेयाचे वंशी सांबबरें करून व देवीच्या 
चरें करून रिवनामा होणार आहे त्यास उपासना सांगावी धर्मस्थापना 
करवावी म्हणोन आज्ञा जाहली बरदहास्त मस्तकीं ठेऊन आदश्य जाले 
शके १५३८ नळनाम संवत्सरे माध्यान्ही दोन प्रहरी श्रावण शुद्ध नवमीस 
मारुतीच्या देवालडई अनुग्रह जाला 

७ कोणे येके समई वडावरून पाण्याच्या डोहांत उडी घेतली तेथे 
खडक होता तो कपाळास लागोन टणु आले त्यास आवाळु ऐसें म्हणत 
होते उजवेकडेस आमरणांत होतें 


८ समर्थानी बाळलीला अनेक प्रकारची केली झाडावरून झाडावर 
उडावें घरावरून घरावर उडावें लोकाची मुलें झाडावर नेऊन ठेवावी 
लय़ाची गोष्ट ऐकतां च दगड मारीत पळोन जावें श्रेष्ठास समजावें किंवा 
मातुश्रीची गाठ पडल्यास समजोन आणावें मातुश्रीच्या मनांत नारोबाचें 
लम करावें ऐसें श्रेष्टानी ऐकोन बोलिले कीं नारोबाचे ठम़ केल्यास हातीचा 


परिशिट्टें ०८७ 


जाईल वेड्या मला वंश आधीक असा अर्थ नाहीं नारायणाचे लग्न अबस्य- 
मेव कर्तव्य मजी आपली त्यावर नारोब्रास मातुश्रीनी बोलाऊन बोलिली 
कीं बापा माझी गोष्ट अकतोस आज्ञा श्री नी म्हटले ल्य्नाची 
गोष्ट काढली आसता रागे भरता व दगड मारता तरि अंत्रपाट धरी 
तोपर्यंत नाही म्हटळेस तर माझ्या गळ्याची शफत असे यावर बंधु बोदला- 
पुरीकर याची कन्या आसंनगावी होते तेथ लयनाचा निश्चय करून लय़ास 
रोळे लम्नविधी होत आसता श्रेष्टाची समर्थाची च्यार नदरा होता च 
उभयतानी परस्परें हासावें सावधान म्हणोन त्राह्मणानी अंत्रपाट धरिता 
चच सावध च आहे मातुश्रीचे हि राफतीपासून मुक्त जालो म्हणोन पळाले 
तें पंचवटीस गेळे शके १५७२ 


९ समर्थ गेल्यानंतर मातुश्रीस बहुत दुःख जालें श्रेष्टानी त्याचे समाधान 
करून आपण श्री ची सेवा करीत भक्तिरददस्यादि ग्रंथ करून 
उपासना वाढऊन आपण श्रीगंगातीरी जांबेस राहिले 

१० समर्थ लयनातून निघाळे ते जांबेत अश्नथावर तीन दिवस होते 
तेथून निघोन पंचवटीस येऊन श्री दर्शन करून टाकळी येथें राह्योन 
बारा वर्षे पुरश्चरण परम तीव्रतेने केलें त्या समई श्री ची आज्ञा 
कृष्णातीरास जावें पुरश्वरण समाप्त करून आज्ञे प्रमाणे जातो असं म्हणत 
असावे बारा वर्षाच्या आत दशकपंचक येथील कुळकणी मृत पावला 
त्याची खो सहगमनास आली त्या समई स्वामी ब्रह्मयज्ञ करीत आसतां 
बाईनी नमस्कार केला अष्टपुत्रा सौभाग्यवती म्हणोन स्वामीनी आशीवाद 
दिल्हा बाई बोळिळी की या जन्मीं की पुढिळे जन्मीं स्वामीनी भ्रसंकेतें 
विचारिलें जवळच्यानी विनंती केली त्या काळीं स्वामी बोलिले कीं दासानी 
र॒घुपतीस बोळ लाविला म्हणोन राव जवळ आणवोन ब्रह्मयज्ञ करीत आसता 
गंगोदके करून सिंचन केलें राव उठले त्या काळीं श्री बोळेले कॉ बाई 
पूर्वी आठ पुत्र हल्ली दोन पुत्र येकुन दाहा पुत्र होतील त्यांचें नाव दरापुत्रे 
'पडिलें हे चरित्र शके १५४५ हदिरोद्वारिनाम संवत्सर वैशाख शुद्ध 
दशमीस समाप्त जाळे बाईस प्रथम पुत्र जाळा तो स्वामीस अर्पण केला 
त्याचे नाव उत्धव गोसावी 

११ शके १५५५४ पृष्पाचे गोष्टीचे चरित्र जालें 


ष्ठ्ट श्रीसमर्थावतार 


१२ शके मजकुरी १५५४ आंगीरानामसंवत्सर शिवनामा उत्पन्न जाला 
कृष्णातीरास जावें पृथ्वीप्रदक्षणा करून जातो म्हणोन गेळे फाल्गुनमासी 
ुद्भपक्षी 


१३ बारा वर्षे पर्यत काशीहिमाठयादिे करून श्वेतबंदी जाऊन 
बिभीषणाची भेटी घेऊन प्रदक्षणेचे समई अनेक स्थळीं अनेक प्रकारची 
लीला केली त्याचा विस्तार उत्धब गोसावी लिहिजेळें पंचवटीस श्री चें 
दर्दान करून श्रीकृष्णातीरी पंधराशे सासष्टींत आले. 


१४ रके १५६६ तारणनाम संवत्सरी महाबळेश्वरी श्री मारुतीची 
स्थापना करून वाईस मारुतीची स्थापना करून माहुलीसंगमीं व जरंड्या- 
वर राहाणे तेथें जयरामस्वामी तुकाराम रंगनाथस्वामी रघुनाथस्वामी आनंद- 
मूर्ती धरणीधर देव केशवस्वामी वामनस्वामी इत्यादिकाचीं दर्शनें जाली 
त्या लीळेचा विस्तार आलाहिदा बाजीपंतीं ठिहिळे आहे 


१'५ श्रीकृष्णातीरीं शिष्यसांप्रदाय शाहापुरकर इत्यादे मंडळी आका 
वेणुबाई आंबाजी चाफळीं नरसो मलनाथ भानजी गोसावी आदिकरून 
सांप्रदायी जाळे शिरगांवी आंबाजीचे मातुश्रीस व बंधूस तेथें ठेऊन 
टाकळीडून उत्धवास आणविलें शके १५६७ पार्थीवसंवत्सरीं श्री च्या 
नवमीच्या उत्साहास प्रारंभ केला त्या उत्साहात आंबाजीचे नाव कल्याण 
म्हणोन फांदी तोडल्यामुळें पडिलें त्या च सालीं बिहीरींत मिमाजीबाबास 
आनुम्रह जाला हें चरित्र मसुरमुक्कामीं जालें तपशील आलाहिदा लिहिले 
आहे 


१६ शके १५६९ यकोणहातरीत आंगापुरचे डोहातून मूर्त आणली 
शके १५७० सवेधारीनाम संवत्सरी उत्साहास प्रारंभ चाफळीं जाहला 


१७ आकरा मारुतीची स्थापना रके १५६७ पासून १५७२ पर्यंत 
आकरा मूतीची स्थापना कारणपरत्वे जाहाल्या त्या वेणुबाईनी चरित्र वणिलें 
आहे डोळेगावचे मारुती सुत्धा 

१८ शिवाजीमद्याराज यास आनुग्रह शके १५७१ शिंगणवाडीचे बागेत 


वेशाख शुत्ध नवमी गुरुवारी जाळा वरकड शिवछत्रपतीप्रकरण आलाहिदा 
लिहिलें आहे 


परिशिष्टे "०९, 


» १९ शके १५७१ ज्येष्ठ मास कड्यांत भोजनास घातले व तुकाराम 

याजकडे पाठऊन तेथें भोजनास घालविले हें चरित्र जाहाले 

२० पंढरीस गेल्याचे चरित्र हाके १५७१ आषाढमासीं जाहाले 

२१ परळीस नेहमीं राहाणे रके १५७२ विकरृतीनामसंबत्सर कार्तिकमास 

२२ शके पंधराशे त्र्याहात्तरींत विड्याची गोष्ट जाहाली खरसंबत्सर 
चेद्याखमास 

२३ शके १५७३ त्र्याहात्तरींत रंगनाथस्वामी याचें चरित्र रेड्याची 
गोष्ट जाली 

२४ शके १५७४ तुपाचे धागरीचे चरित्र नंदननाम संवत्सर चेत्र 
शुत्ध १०७ दरामीस जांबेत जाहाले मातापुरास जाऊन पँचाहतरींत 
सारंगपुरचे मारुतीचे चरित्र होऊन शाहातरींत कृष्णातीरी आले 

२५ वेणुबाईस श्रीरघुपतीनी गळ्यांत माळ घातली शके १५७६ चरित्र 

२६ शके १५७७ येकनाथपंत याचे चरित्र जाहाळें या च शकांत 
वैशाख झुत्ध द्वितीयेस शिवाजीमहाराज याणी झोळींत चिठी टाकली 
मन्मथनाम संवत्सर या च सालीं रामेश्वरास स्वारी गेली चंदावरीं येकोजी- 
राजेयास कार्तिकमासीं आनुमग्रह जाहाला वेणुबाईस मिरजेस या च शकांत 
ठेविलें 

२७ शके १५७८ या शकांत कोहिनेत स्वामी बुडाल्याचें चरित्र 
श्रावण मासी या च शकांत माघ वद्य प्रतिपदेस बडगांबीं रंगनाथस्वामी 
याचा घोडा उठविला याचें चरित्र जाहाजाचें चरित्र या च साठीं 

२८ शके १५७७ ज्येष्ठ शुत्ध तृतीया प्रातःकाळी परळीहून जांबेस 
मातुश्रीचे अंतकाळी गेल्याचें चरित्र या च शकांत कल्याण गोसावी यास 
तोडतो म्हणोन धाविले ते चरित्र 

२९ शके १५७९ चैत्र वद्यांत निरंजनस्वामीची गोष्ट व त्यास आनुग्रह 
माघ शुत्य चतुर्थीस हें चरित्र जाहाले 

३० शके १५८० हुरड्याची गोष्ट मोजे देहगावीं जाहाली विलंबी 
संवत्सर या च शकांत शीतज्वराची गोष्ट ब सदाशिवशास्त्री याची गोष्ट या 
शकांत चरित्रें जाढीं 


५१० श्रोखसमरथावतार 


३१ शके १५८१ विकारीसंवत्सरी श्रेष्ठाचे दर्शनास शिवछत्रपती 
जांबेस गेले होते 

३२ उत्धव गोसावी याणी कीर्तन केलें चाफळी श्री पुढें मागें मारुतीनी 
टाळ वाजविला हे चरित्र रके १५८२ शावरी संवत्सरी चेत्र वद्य ५५ ला जाळे 

३३ ब्रह्ममाळीं समर्थ गेळे होते तेथें रघुनाथस्वामीचें वृंदावन डोललें 
शके १५८८ पराभव संवत्सर आश्रिन शुत्य दरामीस चा जालें 


३४ रके १५९७५ प्रमादि संवत्सरी शिवछत्रपती कनीटकांत स्वारीस 
गेळे तेथें तपश्चर्येस राहावें म्हणोन बोठिळे याचें चरित्र आलाहिदा आहे 


३५ सिंह्वासनाधीश्वर शिवछत्रपती यास राज्याभिषेक १५९६ आनंद- 
नाम संवत्सर ज्येष्ट शुः्व त्रयोदशी समारंभ जाला नंतर सज्जनगडीं माहाराज 
येऊन दीडमास श्री पासी समारंभ बहुत ब्राह्मणभोजन इत्यादि जाले 
याचा तपशीळ बाजीपंत याणी लिहिला आहे 


३६ श्रेष्ट परंधामा प्रति गेले हें चरित्र १५९९ पिंगळनाम संवत्सर 
फाल्गुण वद्य त्रयोदशी मौजे दहिफळ बुआ परगणे शेवली माध्यान्ही परंधामा 
प्रती गेळे आमाबास्येस पार्वतीबाई परंधामा प्रति गेळी हें चरित्र व श्रेष्टाचे 
आजन्मपर्यंत जालेलें त्रिंबक गोसावी मठ भालगांब याणी लीला वर्णिलेले आहे 


३७ शके १६०० काळयुक्ताक्षिसंवत्सर रामचंद्रबावा शामजीबावा यास 
वैश्याखमासीं जांबेहन दर्शनास आणिले संवत्सरपयेत होते श्रीदेवीच्या 
दर्शनास प्रतापगडास स्वामी गेले ज्येप्रमास  वेणुबाई आषाढ वद्य 
नवमीस परंधामा प्रति गेळी ( रुजु चैत्र वद्य चतुर्दशीस वेणुबाई परंधामास 
गेली ) येकोजीराजे याणि समर्थास चंदावरास घेऊन गेले त्या काळीं 
मल्हार निंबदेव येळुर्कर यास मूर्ती चवदा मणाच्या तयार करावयास 
सांगोन आले भाद्रपदमासीं पनाळ्यास जावयास छत्रपती आले आश्विन 
झा दरामीचे दिवशीं पत्र करून स्वामीपासी ठेविले कल्याणगोसावी यास 
डोमगावास रवाना मार्गशीर्षमासी केलें हीं चरित्रें सोवळाशांत जालीं 
भक्तमंडळीनी चरित्रे आलाहिदा लेहून ठेविळीली आहेत 


३८ शके १६०१ सित्वार्थीसंवत्सरी पौष ुत्व नवमीस आळे तें माघ 
झुत्ग पौर्णिमे पर्यंत होते नित्यनित्य समारंभ हि त्या काळीं बहुत केला समर्थ 


परिशिष्टे ५११ 


निरोप देते समई अनेक प्रकारच्या राजधानी संमंधें सांगोन अध्यात्मपर 
विषय हि श्री नी सांगितला तीन दिवस समाधी लागोन राजश्री 
बसले होते नंतर समाघिउत्यापन करून पुन्हा अनेक प्रकारच्या गोष्टी होऊन 
त्यात परंधामास जाणार हे समर्थानी सुचविळें माघ झुत्भ पोर्णिमेस राजश्री 
आज्ञा घेऊन रायगडास गेळे राजश्री गेल्या नंतर उत्धव गोसावी याणी 
समर्थास प्रश्न केला प्रश्नाचे उत्तर जाल्यावर उत्धव गोसावी याणी बिनंति 
केली राजश्रीस आवकादा थोडा राहिला आपल्या त्याच्या भाषणात उमजलो 
किती आवकाश राहिला तो स्वामीनी स्वमुरखें आज्ञा करावी बापा आज 
पासुन साष्ट दिवसाचा आवकाऱा आहे म्हणोन आज्ञा जाली हें सविस्तर 
चरित्र उत्धवगोसावी याणी लेहून ठेविळे आहे राजश्री परंधामा प्रति गेळे 
शके १६०२ रौद्रनाम संवत्सर चेत्र घु पोर्णिमा रविवारी. 


२३९ राजश्री परंधामास गेल्या नंतर श्री पर्याटण करावयाचे टाकिले 
वैशाखमासीं राजश्रीनी नूतन गुद्द केलें त्यांत वैशयाखमासी प्रवेश केला 
राजश्री शंभुछत्रपती दर्शनास रामचंद्रपंत सुत्वा ज्येष्ठमासी दर्शनास येऊन 
आठ दिवस राहोन आज्ञा घेऊन गेळे नंतर आणखी कांहीं चरित्रें जालीं 
तीं भक्तमंडळीनी लेहून ठेविली आहेत माघ शुत्ध आष्टमीस मल्हारि 
निंबदेव व केशव गोसावी याणी मूर्ती चंदावराहून घेऊन आले नंतर 
माघ वद्य पंचमीस मूर्तीची पूजा समर्थानी करून पाच दिवसाचा 
आंवकाश म्हणोन भक्तमंडळीस आज्ञा केली त्या काळचे भाषणे जी जी 
जाहाली ती भक्तमंडळीनी ब दिवाकर गोसावी याणी आढाहिदा लेहून 
ठेविळी आहेत श्री परंधामा प्रति हाके १६०३ दुर्मतीनाम संवत्सरी माध 
वद्य नवमीस शनवारीं गेळे अनेक प्रकारचीं चरित्रे श्री नी केलीं 
त्याचा अंत नाहीं तथापि भक्तमंडळीनी कांहीं कांहीं लेहून ठेविली आहेत 
दिवाकर गोसावी याणी अंताजी गोपाळ वाकेनीस कुडाळकर यास लेहून 
ठेवावयास सांगितलें त्या प्रती वरून गोपाळ अंबाजी शाहापुरकरी ठिहिले 
मिती फाल्मुन शुत्य पंचमीस लिहिले आसे 


असें हॅ वाकेनिसी टिपण आहि. तें महत्त्वाचें आहे. श्रीसमर्थांच्या निर्याणा- 
नंतर चार 'च दिवसांनीं म्हणजे माघ वद्य १३ स दिवाकर गोसावी यांच्या 
आज्ञेवरून अंताजी गोपाळ कुडाळकर यांनीं ते केलेलें आहे. तेथून पुढें सात 


५१२ श्रीसमर्थांबतार 


चच दिवसांनीं फाल्युन शद्ध ५ स त्याची प्रत शहापुरकर गोपाळ अंबाजी यांनीं 
केली. त्या प्रतीवरून तें ' श्रीसांप्रदायिक विविध विषय ? या ग्रंथांत विषयांक 
२१ म्हणून प्रकाशित करण्यांत आलेलें आहे. या टिपणांत चुकी नसेल च, असें 
म्हणतां येणार नाहीं, पण चुकी होण्याचा संभव फार थोडा. मी हें टिपण 
अत्यंत विश्वसनीय मानतों. फक्त-एका ठिकाणीं, श्रीसमर्थप्रतापांतीळ ओवीची 
संगति लागावी म्हणून मी १५८० तील सिंहस्थाला श्रीसमर्थ नाशकास 
गेळे होते, असे मानळें आहे आगि त्यामुळें चाफळास श्रीरामाची स्थापना 
१५८२ त झाली, असें म्हटलें आहे. नाशकास गेल्याचा सिंहस्थ १५६८ तीळ 
मानतां थेशल तर उत्तम च, पण मग प्रतापांतील ओवी'ची संगति लागत नाहीं. 
या टिपणांत तेरा ठिकाणीं तरी, इतरांनीं आलाहिदा लिहून ठेवलेल्या प्रसंगांचा 
उल्लेख आहे. पुढिलांनीं संशोधन करण्याला हा केवढा प्रांत मोकळा आहे | 


परिशिष्ट ५१३ 


(२ ) बखरीवरून शकावली 


[ शके १८१० मध्यें यदुवंशीय ठकर गोवर्धनदास लक्ष्मीदास यांनीं 
मुंबई येथें जगदीश्वर छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केलेल्या बखरीच्या 
दुसऱ्या आवृत्तीवरून ही शकाबली तयार केळी आहे. बखरीची पहिली 
आवृत्ति १७९२ त निघाली होती. ] 











क्रमांक प्रसंग __ शक, मास, मिति पृष्ठांक 
१ रिष्यांनीं विचारल्यावरून हनुमंत- १७१५ माघ व. १२ , २१ 
' स्वामींनीं बखर सांगितली ' 
२. पैगंबरउत्पत्ति ५१२ १२ 
३ | गंगाधरस्वामींनी चरित्र पूर्वी च १६४० ज्येष्ठ घु. ५ १३ 
| सांगितळें होतें त 
४ ' पूर्वज बेदर प्रांतांतून प्रथम गंगेच्या. ८८४ . शप 
दक्षिण तीरीं हिवरें येथे आठे त 
५ | पूर्वजांनी जांब गांव वसविले | ९१० . १७ 
६ सहा प्रबळ यवनांनीं रामराजाचें १२०० शट 
| राज्य हरण केलें | 
' सूयीजीपंतास सूर्यनारायणाचा वर .१५२५ मात्र झु. ७ २० 
८ , सूर्याजीपंतास कीर्तनांतून पारावर! १५२६ चेत्र हु. ८. २२ 
। हकिमाच्या रूपांत श्रीरामरायाचें 
, बोलावणे | 
९ | श्रेष्ठांचा जन्म १५२७ मार्गशीर्ष १२ २७ 
२१० समथाौचा जन्म | १५३० वेत्र शु. ९ . २७ 
११. येकनाथांचें निर्याण १५३१ फाल्गुन व. ६ २९ 
रर श्रेष्ठांना श्रीरामाचा अनुग्रह १५३६ फाल्युन शु. १९ | ३० 
१२ | सूर्याजीपंतांचें नियौण १५३७ मार्गशीष हु. ९ ३० 
१४ | समथौना श्रीरामाचा अनुग्रह 1१५३८ श्रावण यु. ८ ३२ 


स, अ, शेरे 


श्रोसमर्थावतार 





क्रमांक 


प्रसंग 





१५ 


१७ 


श्ट 
१९ 


4 


र्र 


र्र 


र्ड 


२५ 


रद 


२७ 


ऱर्ट 


२९ 


हक, मास, मिति '। प्रष्ठांक 





: पुरश्वरणास आरंभ 


१६ दरशकपंन्वक गांवच्या कुळकर्ण्यांची 
स्त्री सती जाण्यास आली असतां. 
. तिला दिलेला आशीर्वाद 


कृष्णाप्पांनीं बडगांबीं जितसमाधि 


घेतली 


श्रीरिवराज जन्मले 
पुष्पाची गोष्ट 
श्रीसमर्थ तीर्थाटणास निघाले 


महाबळेश्वरीं 


मसुरास मारुतीची स्थापना करून ' 
रामनवमीच्या उत्सवास प्रारंभ केला. 


१५६९ | 
1 १०५ 


अंगापुर डोहांतून मूर्ति काढल्या 
चाफळास उत्सवाऱची सुरुवात 


चिंचवड येर्थे मोरया देव, तुकाराम 
आणि समर्थ यांनीं आपझआापल्या 


. उपास्य दैवतासह भोजन केलें 
. श्रीशिवरायास प्रतापगडीं स्वभांत 


दर्शन देऊन प्रत्यक्ष नारळ दिला 
श्रीशिवरायांना मंत्नानुम्रह 


श्रीशिवराय प्रतापगडीं परत जाऊन 


मातुःश्रीस वगैरे भेटून नारळ,माती ब 
खडे या प्रसादाचा भावार्थ सांगतात 


कुवडीतीर्थांची निर्मिती, अरण्यांत . 
तुकारामांकडे | 


भोजने, राजांना 
पाठविणे, सिद्धी 


१५४५ माघ शु. १५ 


-१५५४ फाल्युन शद्धांत 
कृष्णातीरी आले, ते प्रथम 


१५५७० 


,४ मंदवार 
१५७१ वै. शु.९ गुरुवार 


१५४२ माघ झु. ७ | 


१५४५ वैक्षाखशु. १० . 


॥ 
|) 


१५४९ वैज्याख शु. ३ 
१५५४ रामनवमी 





१५६६ वैशाख 


१५६७ 


१५७० । 


१५७१ वैश्ञाख शु. 


१५७१ ज्येष्ठ शु. ९ 


१५७१ आषाढ 


| ११७ 





२६ 


पख 


ड्रे 


श्रे 
डड 
४९ 


(८1५ 


९१ 


९७ 


११९ 


१२६ 


, १५९० 


| १५८ 











परिशिष्ट ५१५ 
क्रमांक | प्रसंग . शक, मास, मिति  प्रष्ठांक 
२३० . छाटी उडाळी ती आणण्यास १५७१ . १६२ 
, कल्याणांनीं तटाखालीं उडी खकली | 
२१ आह्णणानें अनुग्रह परत केला तेव्हां १५७२ ज्येष्ठ वद्य... १६४ 
' वाचा गेली, अक्षरे चाटून वार्‍्चा | 
' आली 
३२ श्रीशिवाजी राजे वुकाराममहा-, १५७१ : १६९ 
राजांकडे जातांत, तुकारामांचें सहा 
मंगांन्चे पत्र, पुण्यास शितोळे 

- देशमुखांकडे भेट 

३३ : अबदुलखानाचा वध । १५७१ मार्गशीर्ष । १७३ 
शु.५ शुक्रवार : 

३४ . अकरा मारुती व डोलगांवचा मारुती. १९७१ मागशीष । एट 
: यांना अकरा अकरा बिघे जमीन . | 

३५ समर्थ पंढरपुरास जातात -येथें १५७१ . शट 
त; | 
, उंभा कां श्रीरामा !*  *- | | 

२६ श्रीसमर्थ रायगडावर प्रकट होतात, १५७२ . शट९ 
. आंब्याच्या फोडी | 

२७ ' बागप्रकरण-समर्थ परळीस रहा- १५७२ _ १९४ 
; बयास जातात 

३८ . इमारतीप्रकरणें - सामनगड! १५७२  रन्ड 
, किल्ल्यावर बेडकीची गोष्ट | 

२९ 'श्रेष्ठांचें समथोना पत्र व त्याचे उत्तर १५७२ । २०६ 

४० . श्रीच्या तीन आज्ञा (१) श्रावण मासी | १५७३ . २०९ 
, कोटी पार्थिव लिंगे, ( २ ) ब्राह्मणांना | 
। दक्षिणा, (२३) राम राम म्हणत जावें. | 

४१ ! भोळारामाची पिकदाणी आणि १५७२ वैशाख । २१६ 
खलबत्ता | 

४२ ' रंगनाथांची रेड्याची गोष्ट १५७३-मार्गद्ीर्ष शु. ५ | २२७ 














५१८ श्रीसमथांवतार 

क्रमांक । प्रसंग शक, मास, मिति ' पृष्ठांक 

४२ पाडळी गांबांस आग १५७३ फाल्गुन वद्य१२ . २१२ 

४४ ' शहाजीमहाराज समर्थांच्या भेटीस १५७२ २३६ 
: येतात : 

४५ समर्थाचे जांबेस जाणें, तेथून. १५७२ . शडे 
मातापुरास, दत्तदर्शन, ब्राहमण पळाले. न 

४६ तेथून इंदुरजवळ श्रीरंगपुरास - १५७३ २४७ 
पाउसाची गोष्ट न 

४७ परत जांबेस, तुपाची घागर १५७४ रामनवमी , रॅड७ 

४८ . कृष्णातीरीं परत आले, राजांची १५७६ . २५० 
: मेट, परस्पर वृत्तान्त . । 

४९ . एकसष्ट होनांची गोष्ट १५७६ :२५०- 

| | २५७ 

५० _ कल्याणास सपंदेदा १५७६ । २६० 

५१ . उडपीच्या मध्वाचार्याकडील मनुष्य, १५७६ । २६५ 
 अन्नास कुत्रे शिबलें 

५२ रामेश्वरास जाण्यास परळीहून निघाले १५७७ वैशाख हु. २ २६५ 

५१ व्यंकोजीराजास अनुग्रह ,१५७७व्येष्ठव. ३ २६८ 

५४ - मातुःश्रींचें नियौण १५७७य्येष्ठ शु.२ २७२ 

५५ ( १ ) मिरजेस जयरामकथा | १५७७ श्रावण - २७९ 
. (२) छिद्रांतून निघणे | 

(३ ) वेणाबाईंचा मठ | 

५६ ( १) झोळींत राज्यदानचिह्डी १५७७ चैत्र वद्य ९८९ 
' (२) सावधताप्रकरण 

५७ ' समर्थ एकान्तांत भोजन करीत १५७७ । २९० 
. असतां वेणुबाई विचारावयास गेल्या. - 

व मूछिंत होऊन पडल्या 
५८ . उद्धव इंदुराहून भेटीस आले १५७८ | ३०७ 





परिशिष्ट ५१७ 











क्रमांक | प्रसंग :_ शाक, मास, मिति ( पृष्टांक 
५९ : ( १ ) कोयना नदींत भोबऱ्यांत १९७८ २३११ 
- सांपडले | 
(२) बुडाली तनूची जया शुद्धि 
: नाहीं । 
६० , समर्थ वडगांवीं जातात, तेथें १५७९ माघ शु. १५ २२० 
, रंगनाथ दैद्राबादेहून एका दिवसांत व वद्य १ 


द 


६२ 


६२३ 
६्ड 


६५ 


६६ 


दण 


' घोड्यावर येतात, घोड्याचा प्राण 

: जातो, तिघांचे श्रीसमर्थस्तुतिपर तीन 

. कोक आणि समर्थांचा त्या तिघांवर | 

, एक, चौघांचा मिळून एक नोक | 

. राजांनीं समर्थांना घोडा नजर दिला. १५७९ ३२१ 
त्याचे नांव रामबाण 


निगडीहून परळीस येत असतां वाटेंत. १५८० पौष 


। देहेगांवची २२५ 
' घडलेली देहेगांवची हुरड्याची गोष्ट ः 
' छाटींत हिंब, उपदेश १५८० फाल्गुन व. ११ . ३२७ 
: सदाशिवश्यास्री देव येवलेकर ऊर्फ' १५८० माध उड 
वासुदेव पंडित यांचा दिग्बिजय 
. गंधर्वांची गोष्ट | 
: श्रीसमर्थ चौखांबींत बसले असतां. १९५८१ पौष व. ५ ३४२ 
: राजापुरकर मुंजे यांच्या जहाजाची 
: गोष्ट | 

१ उपदेश-वासना (१९८१ माघवद्य५ते९ . इड्ट 
: १ भवानी तलवार | 
. १ कुकुमाचा मळवट | 
' १ पळा पळा त्रह्मपिसा येतो जवळी 

उद्धवाची कथा, मार्गे हनुमंत उभे, १५८१ ३५९० 


उद्धवाच्या झग्यास शोंदुर, श्रीसमर्थ 
!' उपस्थित होते 

















्श्ट श्रीसमर्थावतार 
क्रमांक प्रसंग शक, मास, मिति | ए्ठांक 
६८ राजांचा मुक्काम राक्षसभुवनावर र ५८१ चैत्र " रै५५ 
, पडला असतां तेथून जांबेस राजे. 
। जातात, श्रेष्ठांना भेटतात, परतल्या-. 
' वर श्रीसमर्थांचा तत्त्वज्ञानपर 
, मौल्यबान्‌ उपदेश | | 
६९ बासुदेब पंडितांनी मंत्रांत केलेला १५८३ , ३५६ 
. फरक | । 
७० . समथोरचें कल्याणीस जार्णे, शिवराम ९१५८२ , ३५८ 
' पूर्णांनंदाची भेट, शिवरामांनीं, | 
, पंचीकरण केलेलें दाखबिठें, त्याच्या | 
. व दोबटीं समथोनीं पांच ओव्या 
| घाळून जणूं मोर्तब केला | | 
७१ ' शिकार -- चिमण्यांचा ढीग --- १५८३ : ३६३ 
' पैठणास व साताऱ्यास | 
७२ _ माया सत्य कां मिथ्या ? दोरीचा १५८४ ; २७३ 
: सर्प खरा कां खोटा! । 
७३ ' जेजुरीच्या खंडोबाचें दर्शन शपट५ ३७६ 
७४ ' वंद्रगिरीच्या डोंगरांत समर्थ व' १५८६ पौष ३७८ 
: रंगनाथ यांची भेट | 
७५ : पाटगांबंच्या मौनीबाबांचा रिष्य | १५८७ , रेटॅड 
, येतो, माहुळीस कृषष्णेंत थालीपीठ, ,' 
' मेलेल्या गाईचें दूध | 
७६ । जयराम आणि समर्थ, विहिरीवर १५८८ ३८७ 
, स्नान, जयराम बुडाले | 
७७ | वाघिणीचे दूध, महाबळेश्वराच्या १५८८ . ३९४ 
, जंगलांत ' 
७८ | त्रह्ममाळ, रघुनाथ स्वामींच्या १५८९ , ३९६ 


' वृंदावनांचा डोल, त्यावर समर्थाचे 


| दोन रछोक 


परिशिष्ट 





क्ममांक 


७९ 


टर 


टर 


ट्रे 


ट्ड 


८५ ! 


ट्द 


ट्‌७ 
ट्ट 
टॅ९ 


प्रसंग शक, मास, मिति 


ष्श श्‌ ष्ट 





- पृष्ठांक 





केशवखेरीज चौघे बाहे येथें, १५९० 
ज्योतिषी यांचची बिधवा, रेडकु मेले, 
. म्हैस निरंतर दुप्पट दूध देऊं लागली 
उंबरजेस मारुतीने समथांना हात १५९० 
देऊन कृष्णेंतून काढलें 


रंगनाथ  भागानगरास एका १५९१ 
. म्हाताऱ्या विधवेकडे नेवेद्यास. एक 
पत्रावळ आणि दोन भाकरी, त्यांनीं 
इतर 'चौघांना बोलाविले, बाईचे. 
: मांव आनंदीबाई ठेविलें 


पालीस शाहिरांच्या दोन तडांतील | १५९२ पौष शु. १० 
भांडण समर्थानी सवाळ टाकून 
मिटविलें 


. पवाराच्या निंगडोचे रंगोवा, १५९४ चैत्र शु. 
कमरेखालीं तोडावा, पालीस मठ 


' शिवाजी राजे कर्नाटकची स्वारी १५९४ चेत्र 
' करून आले 
कऱ्हाडचे निरंजन, गणेरामक्त, १५९४ माघ चु. ४ 
. समर्थोचें मार्गदर्शन 
' शिबाजीराजे पुन्हां कनांटकच्या १५९५ चैत्र व. १३ 
स्वारीवर जातात, अनेक क्षेत्र 
पाहण्यांत येऊन कर्दळीवनांत वैराग्य 
प्रात, देवीचा संचार विचारणारे 
' दत्तो मंगाजी ब गंगो मंगाजी वब 


: लिहिणार बाळाजी आवजी 
' ्वाफळास चोरटे १५९५८ 


बोक्‍्याच्या डोळ्यांत तिखट १५९५ 
प्रथम समथोना राज्याचों चिन्हे १५९६ ज्येष्ठ शु. १३ 


। समर्पण करून मग राज्याभिषेक 


४ ण्ठ 


1) डं 9 द 


४०९ 


, १७ 


४१२९ 


इ 


४२० 


ड२३ 
डरट 


- इ३१ 











५२० भ्रीसमथांवतार 
क्रमांक प्रसंग ति शक, मास, मिति  'प्रष्ठांक 
९० कपिलाषष्ठीची पर्वणी माहुलीस-. १५९७ , इंरंड 
. दगडाचें सोनें झालें | । 
९१ दहिफळ येथें श्रेष्ठांचें निर्याण . १५९९ फाल्गुन . ४२६ 
व. ९ २ सह १४ | 
९२ 'श्रेष्ठांचे पुत्र रामजी ब शामजी १६०० चैत्र थु. १३ । डईेट 
: यांस आणण्यासाठी पत्र देऊन 
: उद्धवांना रवाना | 
९३. उभयता पुत्रांना परत जांबेकडे रवाना १९०० माघ व. १ , डॅड 
९४  गुदस्ता किंचित दुष्काळ म्हणून १६०० आधिक (१) ! ४७१ 
मनाचे कोक करून शिष्यांना, झु. १० 
- कोंकणांत पाठविलें होते, हे ऐकून 
राजे यांनीं हरजिनसी १२१ खंड्या 
' धान्याची नेमणूक करून दिली | 
९५ पोटरीस बांधलेल्या आंब्याची गोष्ट! १५९३ ४७६ 
९६ श्रीवेणाबाई निजधामास गेल्या | १६०० चैत्रव.१४व३० इट १ 
९७ तत्पूर्वी त्यांना एकदां हिंबताप १५७५ फाल्गुन छु.११ . शटर 
आला होता त्या प्रसंगाची गो॒ । | 
९८ तेहतीस गांवांची सनद १६०० आश्चिन शु.१० | ४८२ 
९९ . त्या तेहतीस गांवांत डोमगांव होते, नंतर डइॅटरे 
तेथें जाऊन मठ करून रहावें, अक्ती | 
कल्याणांना आज्ञा 
१०० सजनगडावर श्रीसमर्थापाशीं महिना- १६०१ माघ शु, १५. , ४टॅ७ 
भर राहून अनेक प्रकारचा उपदेहा | 
' श्रवण करून राजे रायगंडास' 
: जातात. 
१०१  श्रीशिवरायांचें परंधामा प्रत जाणें १६०२ चैत्र शु.१५. . ४९० 
ब श्रीसमर्थाची खिन्नता 
१०२ - नाइट्याची गोष्ट, देवीचा नवस, तत्पूर्वी एकदां - डइररे 


येक चि मागणें आतां 








परिशिष्टे ष्ट्र 
क्रमांक, प्रसंग - शाक, मास, मिति ' एृष्ठांक 
१०३ तसें च राजे यांच्या आग्रद्वावरून ' पूर्वी १९०० त . ४९९ 
श्रीसमर्थ रामजी व शामजी यांना, | 
घेऊन प्रतापगडीं गेले होते ' | 
१०४ १६०२ त श्रीसमर्थ चाफळास १६०२ । ४९९ 
| व्य 
उत्सवाला गेले नव्हते, शहापुरकर १६०३ ५०० 
व शिराळकर यांचा वाद, निकालाची: | 
, कलमवार यादी, १६०३ च्या. 
: उत्सवाला गेले होते | 
१०५ श्रीसमर्थ एकटे च श्रीरामाची १६०३ चैत्र व. १३ ९०३ 
' होवटची प्रा थना करून आशा. 
: मागत असतां देवालयांत भरलेले तेज | 
१०६ ' दासबोधाचा विसावा दरक १६०३ मार्गशीष . ५०३ 
- समास केला 
१०७ संभाजी राजे यांना पत्र १६०३ पौष ५०९ 
' अखंड साबघान असावें । | 
* | 
१०८ रविकुळटिळकाचावेध संनीध आला। १६०२ माघ शु. ६ ५१२ 
' तदुपरि भजनाशीं पाहिजे सांग केला ।. 
: अनुदिनि नवमी दे मानसीं आठवावी 
बहुत लगबगीने कार्यसिद्धी करावी || 
१०६ , चंदावराहून मूर्ति आल्या १६०३ माव ब. ५ ५१२ 
प्रवेशा केला ,मंदवार 
१११ माघ वद्य प्रतिपदा १६०४ पासून १६०४ ५२१ 
: उत्सवास प्रारंभ | 
११२ संभाजीमहाराज यांस यवनांनीं १६१० ५२२ 


: संगमेवराकडून घरून नेलें, त्यांचा 
: काळ झाला | 














५२२९ ब्रीसमर्थावतार 
क्रमांक प्रसंग शक, मास, मिति पृष्ठांक 
११२ । रामजी यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव जांबेहून १६३२ श्रावण दयु. ५. परेड 
येऊन सज्ञनगडीं दाखल झाले 
११४ . उद्धवांचा काळ टांकळीस झाला १६३२ फाल्गुन ब. १ _ ५२८ 
११५ . इकडे चाफळास श्रीसमथीच्या अस्थि १६३६ अधिक । ५२९ 
वृंदावनांतून काढल्या तों तिकडे आषाढ झु. १३ | 
डोमगांबीं कल्याणांनीं देह ठेवला | । 
११६ आक्कांनीं देह ठेवला १६४३ कार्तिक शु. १ । ५३० 
११७ | गंगाधरस्वामींचा काळ झाला : १६५६ मार्गशीर्षव.१२ . ५३१ 
११८  जांबेच्या मूर्ति अदृश्य झाल्या १६८२ मार्गशीष शु. ८ , ५३३ 
११९ | नवीन मूर्ति चंदावराहून आणविल्या १६८४ श्रावण झु. ६ १३२ 
१२०__ त्या मूर्तीची स्थापना 1१६९१  _______, ए३ड 





परिशिष्टे 


(३ ) श्रीसमर्थ कोण, कोठील, काय, केसे एतद्विषयीं 


श्रीरामजानकीसंवाद 
[ प्रथम उल्लासांतींल दहावा परिच्छेद पाहणें ] 


कोण्ही येक समई ब्रह्मारण्यीं । 

श्रीरामजानकी वधुवर दोन्हीं । 

समर्थासी नैवेद्य करावया लागुनि । 
त्रिभुवनग्ृहस्थे बैसली ॥ १ 

खह्ुुरुसमर्थे दोघें प्रश्‍तिपुरुषे देखिलीं। 

रघुवीर रघुवीर म्हणोनि बोलाविली । 

भिक्षा आहे रे म्हणोनि आक्षेपिलीं । 
म्हणती भिक्षा अस्ति अस्ति रे समर्था ॥ २ 

सध्यां वाढा वेगीं परमान्ने । 

उसीर न लावा घाला भोजने । 

तुम्हांसी घडावीं ब्रह्मसंतर्षणे । 
म्हणोनी अनिर्वचन विसर्जिलीं ॥ ३ 

तोर्थ कोणासी मी देत नाहीं । 

तपश्चर्येमध्ये राही । 

समर्था तुझ्या दर्वानें सर्व तीर्थे सेविलीं पाहीं । 
सुमनगंधमाळा धूप दीप जाले ॥ ४ 


सध्या वाढिलीं शुद्ध दिव्याचे 

निर्मळ पाक पक्काचे । 

विज्षुद्ध शकेरा क्षीर परमाक्षे । 
भात भक्ष बरान्ने कथिकेसदित ॥ ५ 

सर्वे शाक सर्व पाक । 

पंचामृत वाढिलें ठेविलें शुद्धोदक । 

येको विष्णुरूपं संकल्प सोडूनि सम्यक । 
जानकीनायक अभिश्रवणी ॥ ६ 

आपोदान केलें समर्थे । 

जानकी देवी म्हणे कांताते । 

समर्थ कोण कोठील काय कैसे हो तुम्हाते । 
कळले आहेती काय जी ॥ ७ 


ष२२३ 


५२४8 


श्रीसमथांवतार 


सुखे पुसेखिना कां तूं बचनीं । 

दिसताती देवा अनिर्बचनी । 

भोजन संपतां चि बहुधा निरंजन वनीं । 
जातील नेणों समर्थ ॥ ८ 

समर्थासी कैसी पुर्सो मो तुम्हाविणे । 

तुम्हा आधिन माझं सर्व जिणे । 

माहापुरुष कोण कैसे कोण जाणे । 
भोजनसमई हे बोलऊं नयेती ॥ ९ 

दिसताती मायात्यागी वैरागी । 

कोण जाणे केसं वर्तती जगीं । 

तुमच्या आश्रये मो करूनि सलगी । 
समर्थाते पुसतर्से ॥ १० 

बापा समर्था तू कोण आहेसी । 

कांते अबोलण्यासी कां तूं बोलविसी । 

उत्तरप्रत्योत्तरंविण या माहापुरुषासी । 
चाड नाहीं निधारं ॥ ११ 

ऐसीं बोलती जव रामजानकी बघुबरें । 

तव खुणा दाविले श्रीगुरुसवेश्वर । 

सांगा आपुल्या कांतेसी सत्योत्तर॑ । 
उत्तरप्रत्योत्तरे आम्ही श्रवण करूं ॥ १२ 

जानकी म्हणे माहापुरुषाची कोण बो स्थिति । 

कांते यांची दिसते आत्मस्थिति । 

दैवा जी सांगा यांची कोणसी परोगती । 
प्रिये आत्मगती यांची दिसतांहे ॥ १३ 

कोण हो यांची दिसते वृत्ति । 

यांची केवळ उदास वृत्ति । 

कैसी हो यांची व्यक्त मूसि । 
अमूर्त मूर्ति समर्थाची ॥ १४ 

कोण हो यांची देह अवस्था । 

कांते कैवल्यदेह उन्मनी अवस्था । 

कोठें हो यांची दिसते आस्था । 
शुद्ध परमार्थी आस्था दिसताहे ॥ १५ 


परिशि्टे 


स्वामि कोण हो यांचे गांव । 
कांते यांसी नाहीं गांब दिव । 
कोण हो यांचे नांव । 
नाम रूप नाडळे सर्वथा ॥ १६ 
दिसताती देवा देहधारी । 
कांते केवळ लीळावतारी । 
बाह्य दिसती बो कर्मशरीरी । 
अंतर कांहीं अनारिसे ॥ १७ 
कोण वो यांचे धाम । 
यांचे केवळ परंधघाम । 
कोठें बो यांचा विश्राम । 
आत्मारामनिरंजनीं ॥ १८ 
कोठे हो समर्थ असती । 
सर्वी सर्वच घरटी दिसती । 
कोणे स्थळीं हो यांची वस्ति । 
निर्मळ निश्वळीं सर्वदा ॥ १९ 
काय हो सवंदां भक्षिती । 
कांते सदेव परमात्न भक्षिती । 
कोण हो स्वरूप मनीं लक्षिती । 
अलक्ष लक्षिती परत्रह्म ॥ २० 
माहापुरुषाचा कोण हो पंथ । 
यांचा आकारशामार्गी सुत्त पंथ । 
कोण हो यांचा प्रांत । 
कांते अंतप्रांतासी अलिप्त हे ॥ ९१ 
माहांपुरुषाचे कोण हो वन । 
यांचे केवळ आनंदवन । 
समर्थाचे कोण हो भुवन । 
सर्त्विदानंद भुवन त्रिभुवन हे ॥ २२ 
समर्था यांचे कोण हो स्थान । 
यांचे सर्वी सर्वच संस्थान । 
कोणेकडे हो यांचे प्रस्थान । 
गगनगर्भनिरंजनीं ॥ २३ 


५२५ 


श्रीसमरथाबतार 


कोष्ठ हो यांचा आनंद । 
यांचा परमानंद । 
यांचा कोण कैसा हो ब्रह्मानंद । 
सच्चिदानंद त्रिपुटीमंद त्रह्मानंदीं ॥ २४ 
सर्वेश्वरा माहांपुरुषासी आहे किं निद्रा । 
यांसी केबळ निश्चळ योगनिद्रा । 
यांची कोण जी सांगा सुद्रा । 
अगोचरा मुद्रा यांची जानकि ॥ २५ 
माहापुरुषाचे कोण जी आसन । 
जानकि यांचे सिद्धासन | 
समर्थाचे कोण जी उपासन 
श्रीहरिसंकल्प उपासना ॥ २६ 
समर्थाचे कोण हे भ्यान । 
यासी केवळ श्रीगुरुध्यान । 
समर्थाचे कोण हो ज्ञान । 
शुद्ध विक्षान परब्रह्म ॥ २७ 
समथोचा कोण मंत्र कोण यंत्र । 
तारक ब्रह्म मंत्र आत्मज्योति यंत्र । 
समर्थाचे कोण विधान तंत्र । 
नवविधा भजन विधान हं ॥ २८ 
समर्थे आवाहन विसर्जन कैसं केलें । 
शद्य आवाहन करूनि विसर्जिले । 
समर्थे आवर्ण काय जी मांडिले । 
पिंड त्रह्मांड आवरणे ॥ २९. 
समरथे कोण स्थापिली भाक्ति मुक्ति । 
ऐक्य भक्ति सायोज्य मुक्ति । 
समर्थ समाधि कोण बो स्थापिती । 
सहज समाधि समाधानी ॥ ३० 
समर्थे मानिली कोण हो माया । 
येथें बोलेल ते चि माया । 
काय जी बोलता श्रीरामराया । 
यथार्थ बोलतो आम्ही मायाब्रह्म ॥ २१ 


परिणिष्टे 


समर्थ बोलती कीं न बोलती । 

सर्वेश्वररूपे अनुबादती । 

आपुले समाधान कांहीं देवा सांगती । 
अधिकारं कथिती शिष्यवर्गा ॥ ३२ 

समर्थांचा कोण हो मठ । 

अबघा ब्रह्मांड यांचा मठ । 

तर्‍ऱ्हि तऱ्हि यांचा सांगा मूळ मठ । 
विश्नांतिमठ परज्नह्मीं ॥ ३३ 

जगदीश्वरा यांचा कोण जी आश्रम । 

सम्थे केला चे नाहीं ग्रहस्थाश्रम । 

तऱ्हि तऱ्हि यांचा कोण वो आश्रम । 
ब्रह्मचर्याश्रम घगधगीतु ॥ ३४ 

देवा केसें हो यांचे स्वरूपददान । 

कांते सर्वी सर्वत्र संददांन । 

यांचे कोठें हो घ्यावे नित्य नेमे दर्शन । 
सज्ञननगिरीमाझारी ।॥ ३५ 

समथांसी पुसते मी कांहीं । 

समर्थे आश्रम कां अंगिकारिला नाहीं । 

समर्थ हनुमान अवतार सत्य पाहीं । 
ब्रह्मचर्याश्रम समर्थांचा ॥ ३६ 

देबा तुम्ही ग्रहस्थाश्रम अंगिकारिले । 

कांते तरि हे समर्थासी नेवेद्य जाहाले । 

स्वामि ऐसे चि अखंड नेवेद्य पाहिजेती घडले । 
कांते सर्वी सर्वत्र घडतील त्रह्मांडोद्रीं ॥ ३७ 

ऐसें जानकीदेबीने जे जे पुसिलें । 

तै ते श्रीराम सांगितले । 

तव समर्थाचे भोजन जालें । 
अभमिश्रवण केलं जगदीश्वर ॥ ३८ 

समथे केलें शुद्धोदक प्राशन । 

समर्थ केलं उत्तर छुद्ध आच्मन । 

निर्मळ निमळाचे करोद्धर्तन । 
मस्वीं मुखशुद्धि गुळाळा मुखद्युद्धि ॥ ३९. 


रज 


प्ऱ्ट भ्रीसमथाबतार 


मग समर्थाची शतपदी गमनें । 
अनिर्वचनीय आश्ीर्वचने । 
१ समर्थ दिसताती बहुधा ध्यानस्थ मनें । 

आनंदवनप्रस्थानी ॥ ४० 

त्रयोदशवर्णी त्रयोदशयुणी । 

जानकोकांतं तांबुल दिधला तत्क्षणी । 

उदकपात्रे जेथील तेथें विसजेन करूनि । 
समर्थ तारकपाणी वेगीं निघाले ॥ ४१ 


कल्पना किती रम्य आहे ! संवाद किती आल्हादकारक आहे ! 
तो वाचीत किंवा ऐकत असतां एकाद्यास समाधि लागावी, इतकी त्याची 
योग्यता आहे ! समाधि न च लागली, तर हृदय प्रेमानें आणि नेत्र 
आनंदाश्रंनी भरून तरी येतीळ ! हा च संवाद जन्मभर वाचीन, त्याचें 
चिंतन करीन, त्यांत श्रीसमथीना पाहीन आणि स्वतःचा उद्धार करून 
घेईन, असा एकाद्याचा निर्धार व्हावा, इतर्के आकर्षण या संबादांत 
खचित आहे ! हें सारें कळून हि मी मात्र कोरडा च राहणार काय ? 
इच्छा प्रमाण ! 


परिशिष्टे "५२९, 
(४) मेरुस्वामींच्या शब्दांत 
( श्रीरमसोहळा १११ ) 


(श्री) श्रीसमथाना अभिवंदन 
श्रीरामसमर्थ आत्मरूप । पहुणपेश्वर्ये चित्स्वरूप । 
पद्ठणेश्वर सत्स्वरूप । मुळपुरुपा ॥ २ 
अमनउन्मनकळितांवरा । विदिताववोचघराधरा । 
गुवेद्यतत्वसुखकरा । प्रगटवोधा ॥ २ 
परम उपरमस्थान । परमसुरुत्वे सुप्रसन्न । 
निजयोगपेश्वयसंपन्न । स्वमावप्रभवा ॥ २ 
प्रचुरतरप्रज्ञातरा | प्रमेयअद्वितीयपरावरा । 
घपरवोघपाथेय भवसागरा । भवभयरामना ॥ ४ 
संसर्गकल्मषहरणा । खुखैकघनसुधाकिरणा । 
सद्याब्यि संसरणा । निवारिसी सुखें ॥ ५ 
चिद्वांगनिस्तरंगभरणा । सज्षांतपरेदशाआभरणा । 
विज्ञानप्रतिष्ठितकरणा । करुणामूर्ति ॥ ९ 
स्वानंदज्योतिटिंग सोज्वळा । हृदयद्योतक उजाळा । 
प्रकाशविभवचित्कळा । झळाळ निजतेजे ॥ ७ 
विज्ञाननजलजविकसिता । आत्मदिनमानप्रकाहता । 
स्वरूपपाथिक खुपथा । प्रकादा करिसी ॥ ८ 
भवभयभाजनभंजना । भेद्निर्जितप्रभंजना । 
सुवेद्यहिरण्यअंजना । निधान प्रकटिसी ॥ ९ 
अख्िळजगत्कारणहरा । निखिलतत्त्वांगजिंव्हारा । 
सकळागमनिगमधरा । समर्थस्वामी ॥ १० 
स्वरूपक्षमासुप्रतिष्टिता । स्वहितावबोध॒अवचिता । 
अबधानावतंसउन्भता | वरी विलाससी ॥ ११ 
ज्ञत्तिसुखउत्तुंगवेद्या । प्रतीती आस्तिक्य सुवेद्या । 
सत्य सनातन आद्या । आदिपुरुषा ॥ १९ 
जगदानंदभरणभरणी । अभिनवद्याची कारण करणी । 
भवजलतारकउत्यरणी । तव छुपा ॥ १३ 

स. अ. ३४ 


५३८ श्रोसमथावतार 


अघटितघटनाघटीयंची । विमुक्तबोधकरें मोक्षसूत्री । 
स्वप्रकाश घन सवंत्री । समान द्या ॥ १४ 
स्वपददाथक सदया । परमकृपाळु विदितहृदया । 
त्रिविधतापहरदया । असूतघना ॥ १५ 
परमसंपन्नपरमार्था । अनाथनाथ श्रीसमर्था ! 
कृतार्थपरंपरा निगमार्था । प्रबोधविसी ॥ १६ 
हृदयविबोधकसाक्षरं । रहस्यबीज अनाक्षर । 
अक्षरव्रह्मगतिनिधारे । कृतार्थ करिसी ॥ १७ 
'महावाक्य प्रणबपर । स्चित्ुख अभ्यंतर । 
अबोधस्वयंभसाक्षात्कार । तुक्षेनि समर्था ॥ १८ 
अभिरामजगदरभ्यंतर । शिवहृदयांबुज्रसससार । 
प्रबोधासृतधाराघर । बघसी सुखे ॥ १९ 
पुरार्जितसुकृतसित्धी । विज्ञानवैरागरउपलब्धी । 
निरतिशय निरवधी । दयासंपक्नसूर्ती ॥ २० 
मुमप्ठुचातकतूषा वारी ! सज्वावचकोरासतरुधाकरी । 

निवविळे हृदय परोपरीं । 

अभिवंदन तूंतें ॥ २१ 


(रा) त्यांचें ळृपावलोकन 


अभिवंदर्नी बोळला समथ । कृपेने केळे चि कृतार्थ । 
पुढतो प्रांतूनि परमार्थ । उजळणी करी ॥ २३ 
बोधाचे शिग्वर नितन्ति । स्वरूपी नसे चि कांडी प्रवसि । 
वस्तु प्रत्यक्ष स्वार्थी । व्यापकपणं ॥ २ 

बोधबो घकम्राहिक । कारण नसे चि निखथयात्मक । 

हा निज अंतरींचा विवेक । चळो नेदी ॥ २५ 
मिथ्याप्रार्ध सत्संगती । उपासनाक्रम विशारदभूर्ति । 
सवेहृद्यस्थ दाशरथी । आपुला कीजे ॥ २६ 

जपोनि तारकत्रह्म जीवे । स्वरूपीं च राहे स्वानुभवे । 
सशुणउपासना सऱ्दावे । आर्जविली च आजची ॥ २७ 
नित्यनेम सन्मार्गभजन । प्रमातिज्षाय रघोज्ूवपूजन । 
सवदां आर्जवी सजन । पूर्ण स्वसुखे ॥ २८ 


परिशिष्टे प 


मनोहर मूर्ति सांवळो । आजंवी प्रतीतीने आगळी । 

न विसंबे ध्यान सर्वकाळीं । हे चि रहस्य ॥ २२ 
परमार्थसाभिमानी भीम । स्तवने तोषवित जाय परम । 
त्याच्या चि निजध्यासे अंतर्याम । प्रगट करी ॥ ३० 
असे कृपाळुपणें पूर्ण । समथ बोलिले सुप्रसन्न । 

सत्य उपासना चि कारण । ब्रह्मप्नात्तीसी ॥ ४१ 


(म) त्यांचें वरदान 


पुढती करूनियां नमन । मागितले आश्वासन । 

जें आठवितां चि दर्शन । द्याबे अतरस्थितीनं ॥ ५२ 
परमछुपाळ सदयहृदय । माथां कर ठेऊनि ळपास्बये । 
दिल्हे वरदान अभय । मनोरथसित्यीनं ॥ ५४ 


(दा) त्यांच्या उपदेशाचे रहस्य 


मागुतेन कृपेने श्रवणीं । रहस्य सांगितले समर्थानी । 
जे सवेस्वें आजवी भजनीं । कोदंडपाणिविग्रहह ॥ ५५ 
जे कां ध्येय सदाशिवाचे । परम जाप्य जापकाचे 
सित्वसाधुक्रपीचें । आराध्य दैवत ॥ ५९ 

जे निज जीवन जीवांचे । जे हृदय सर्व निगमाचें । 

जे कुलदैवत विरक्तांचें । आजंबी तया ॥ ५७ 

परम पवित्र अबतारचरित्र । परमगतीचे सत्क्षेत्र । 
स्वयंभ साक्षात्कारी स्वतंत्र । न विसंबे तयासी ॥ ५८ 
रामा ऐसें देवत कैच । अवतरले सभाग्य सृष्टीचे । 
नाम चारित्र विख्यातीचं । पावन अधिदैवत ॥ ५९ 
नलगे तत्त्वशोधन । न करणे अध्यात्मविवरण । 
सर्वेदा करीं रामध्यान । सगद्वदीत मानसे ॥ ६० 
राम घननीळ खसांबळा । सकळप्रात्तीचा जिव्हाळा । 
राहे जयाच्या ध्यान डोळां । तो चि कृतार्थ ॥ ६९ 
सऱ्भाबं श्रीरामस्मरण । करील तो चि ज्ञानी पावन । 
काय करावे ते ब्रह्मज्ञान । रामीं प्रेम नसतां ॥ ६२ 


३२ न श्रीसमर्थावतार 


णेस समर्थे संबोग्नीं । दढाविळं रामभजनीं । 
जैसें अर्भकासी जननी । क्षणक्षणां शिकवी ॥ ६३ 
सकळ भक्तांचा कळवळा । सद्यसमर्थांची लीळा । 
येकात्मतेचा जिव्हाळा । जीवापासूनि सांगणे ॥ ९४ 
छऐेसा समर्थ माझा उदार । जीबीं जडला निरंतर । 
लागला समर्थवेध निधोर । येणे चि सभाग्य आम्ही ॥ ६९५ 
(स ) आपलें भाग्य 
समर्थ माझी गतीची निजगती । समर्थ माझी प्रतीतीची प्रतीति । 
समर्थ विश्रांतीची विश्रांति । जोडली मज ॥ 'द७ 
समर्थ माझी तारक जननी । समथ ज्ञानसंजीवनी । 
समर्थ निजछपेची खाणी । अवचट लाधला ॥ ६८ 
समर्थ माझी अमृतवाहिनी । समर्थ. माझी स्वानंदभरणी । 
समर्थ उस्मनोची निजउन्मनी । मज प्रत्यक्ष जाली ॥ ६९ 
समर्थ कैवल्याची धरणी । समर्थलीला अकल करणी । 
साच समर्थंचरित्र श्रवणी । चाकाटलें चित्त ॥ ७० 
समर्थवचने चित्त चमत्कारे । समर्थविरक्तीने विरक्ति भरे । 
समर्थविख्यातीने अवतरे । निजांगीं उदो ॥ ७१ 
समर्थासी प्रशोसितां कोणी । मजे मन रुखाब्थिजीवनीं । 
समर्थमूळपुरुषस्तवनीं । आदरें चि प्रवत ॥ ७२ 
समर्थ मज संकटीं सोडविता । समथे पावे मज आठवितां । 
समथावांचूनि सर्वथा । इतर गति असेना ॥ ७२ 
निजध्यास निश्चयेसीं । वसोनि नित्य समर्थापासीं । 
असतां समर्थ सहवासी । भाग्यासी काय उणें ॥ ७४ 
या पांच उताऱ्यांत मनारगुडीच्या मेरुस्वामींची श्रीसमर्थचरणीं किती 
अनुपम निष्ठा होती, ती .तर दिसून येत च आहे, पण एकंदर च 
श्रीसमर्थचरित्राचें रहस्य फलश्रुतीसह दर्शविले जात आहे. मेरुस्थामींची 
ही निष्टा आम्हांत उतरो ब त्यांचा च प्रत्यय आपणा स्वीस येवो, 
अशी श्रीचरणीं प्रार्थना आहे. 
तोडूनि टाकी भवडुःखबेडी । त्या सद्गुरूची मज्ञ नित्य गोडी । 
दढ लागली मी करूं काय आतां । नाचे सदा घेउनि पाय माया ॥ 








